Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ 
दासबोध 


शुद्ध पाठावृत्ति 


क 


बोरा अँण्ड ईरो पब्लिशल प्रा, लि, 
मुंबई ९, 


» ६००० 
५ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कां 


{ 


7 यु डर 
3 Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


reservation Foundation, Chandigarh 
क i 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


श्रीमत्‌ 
दासबोध 


शुद्ध सटीप पाठावृत्ति 


मूल्य खहा रुपये 


समर्थ सेवा मंडळ, सज्जनगड - पुरस्कूत 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
प्रकाशक $ 
अ. रू. गाडगीळ 


7. उ ००: वयालआाए 


वोरा अण्ड कंपनी पब्लिशसे प्रा. लि. करितां | 
३, राउंड बित्डिंग, काळबादेवी रस्ता | 
मुंबई २ | 
° 

प्रासिस्थानें 


१. वोरा अण्ड कपनी पब्लिशसे प्रा. लि. 
३, राउंड बिल्डिंग, काळबादेवी, मुंबई २ 


२. श्री समर्थ सवा मंडळ, सज्जनगड | 
सु. पो. सजनगड, जि. सातारा 


ह 

शुद्ध पाठावात्ति 

झावृत्ति पहिली ¦ चैत्र, १८८० 
आवृत्ति दुसरी ; माध, १८८३ 
आवृत्ति तिसरी : माघ, १८८८ 
( 

मूल्य रु. ६-०० 

[ ] 

सुद्रक 

श, रा. दाते 

यशवन्त मुद्रणालय, 

१८३५, सदाशिव, पुणें २ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


या शुद्ध पराठावृत्तीपें संपादन व्‌ ठीपालैखबं 
श्री समर्थ सेवा मंडळ-प्रण्जनग5 
यांच्याकरिता 
» श्रीभास्कुपा रामदासी 
यांबीं केलें आहे. 


७ FR कफ कफ क्र के XR अया 


भगवान्‌ 
श्रीमत्‌ परमहेस परिवाजकाचाये 
श्रीधरस्वामी महाराज 
यांनीं लिहिलेलीं 
*श्रीदासबोधतच्वस्तव: ” आणि प्रास्ताविक 
या आवृत्तींत समाविष्ट केलीं आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


गणेशः शारदा चैव सद्गुरुः सज्जनस्तथा । 
आराध्यदैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
गणेश शारदा सद्गुरू । संत सज्जन कुळेश्वरू । 
सवेहि साझा रघुवीरु । सद्गुरुरूपें ॥ २ ॥ 
माझे आराध्यदैवत । परस गुह्य गुह्यातीत । 
शुह्यपणाची सात । न चले जेथें ॥ ३ ॥ 


यो जातो मरुदंशजाः क्षितितले संबोधयन्‌ सज्जनान्‌ । 
ग्रेथ यो रचयन्‌ सुपुण्यजनकं श्रीदासबोधाभिधम्‌ । 
यः कीत्यो पठनेन सवविदुषां स्वांतापहारिः सदा । 
सोऽयं सुक्तिकरः क्षितौ विजयते श्रीरामदासो गुरुः ॥ ४॥ 
ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमू तिमर । 

इन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वसस्यादिलक्ष्यस्‌ । 

एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसाश्षिभूतम्‌ । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं स द्गुरं तं नमामि ॥ ५ ॥ 
गुरुबेद्या गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः । 

गुरुरेकं परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ६॥ 

अनेन प्रीयतां देवो भगवाञ्जानकीपातिः । 
श्रीरामचन्द्रः पूर्वेषामस्माकं ङलद्रैवतस्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीता वक्ता श्रीराम समर्थं । जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्रास्ताविक 
॥ श्रीराम समर्थ ॥ 


आम्हां तुम्हासि भववारिधि माजि तारू 
जें वाचितां परिसितां मग होय तारू । 
ते दासबोध-रचना घडली जयाला । 
वंदू निरंतर तया गुरुराजयाला ॥ 


> रघुनाथ पंडित 


श्रीसमर्थोचे नांव ऐकल्याबरोबर आपोआपच अंतःकरण 
कृतज्ञतेने भरून येतें, प्रेमादराच्या भतिशयतेनें मान खालीं 
वांकते, सर्व सात्विक भाव जाणत होतात, याचें कारण त्यांनीं 
आमची घेतलेली काळजी, आमच्या अभ्युदय-निःश्रेयसांकरितां 
त्यांनीं केलेली उपाययोजना, सोसलेले कष्ट आणि आपल्या सर्व: 
स्वावर पाणी सोडून केलेला महान्‌ त्याग होय. “ सद्गुरु समर्थ 
भरतखंडीं प्रगटले । जगढुद्धाराकारणें। ? (स, प्र. ८-५३) 
* जगाचा उद्धार ? ही काय सोपी गोष्ट आहे? जिवापाड कष्ट 
करून जन्मभर रात्रंदिवस साधनांत काळं घातला तरी ' यततामपि 
सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः | ? ( भ. गीता ७-३ ) स्वतःचा 
उद्धार करून घेणेंहि असें दुरापास्त होतें. मग इतक्या साऱ्या 
कष्टांनी आपला उद्धार करून घेऊन जगाच्या उद्धाराकरितां 
ज्यांनीं कंकण बांधलें, तेंहि केवळ एक त्याच्या आत्मोन्नति- 
करितांच नव्हे तर शारीरिक, नेतिक, धार्मिक भाणि राजकीम्न 
उन्नतीकरितां, त्यांना किती कष्ट सोसावे ळागले असतील याची 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


द्‌ 


कोण कल्पना करूं शकेल ! “ जो लोककल्याण साधावया जाण, 
घेई करीं प्राण, त्या सौख्य कैचें। ” “ कर्मणा मनसा बाचा चक्षुषा 
'च चतुर्विधम्‌। प्रसादयति यो लोको तं लोकोऽनुप्रसीदति । ? द्यावें 
तसे ध्यावें हा जगाचा नियम आहे. “ जगाच्या कल्याणा संतांच्या 
बिभूति। देह कष्टवीति उपकारें || ?? याच कारणानें त्यांच्या 
नांवाचें श्रवण झालें कीं त्यांच्या चरणीं मस्तक नत होतें. संत 
अवतारीच असतात. “ तुम्ही संत मायबाप कृपावंत । काय मी 
पतित कीर्ति वानू || अवतार तुम्हां धराया कारण | उद्धरावे जन 
जड जीव || वाढवाया सुख भक्ति भाव धर्मे) कुलाचार नाम 
विठोबार्चे || तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगीं । तैसे तुम्ही जगीं 
संतजन ॥ 

अजून भोठावरलें दूध वाळलें नव्हते, तोंच " आई चिता 
करितों विश्वाची ? म्हणून एकान्त स्थळीं बसलेल्या श्रीसमर्थांनी 
भापल्या मातेस उत्तर दिलें होतें. ' मुलाचे पाय पाळण्यांत 
दिसतात? ही म्हणच खरी, पुढें तरी काय! “ श्रीगुरुसमर्थ 
येकांतीं बैसती | लोक दशनासी येती। सकळ प्रांताचा स्वामी 
परामश घेती। चिता करिती विश्वाची ॥ (स. प्रर २०-२८) 
देशकालवतेमानें । आपण चिंताग्रस्त होती मनें । म्हणती कैसी 
वांचतीळ जनें। केसी ब्राह्मण्ये राहतील || कैसें क्षेम राहेल 
जगतीं । केसीं देव देवालयें तगती । केसे कुटुंबवत्सळ लोक जगती । 
कोणीकडे जातील हे ||?” हैं समथंप्रतापांतीळ बर्णन पहा. 
“ खनाळामध्यें जाऊन राहे । तिथें कुणीच न पाहे । सर्वेत्रांची 
चिंता वाहे | सर्वकाळ || ” (दास. १५-२-२३) या दास- 
बोधाच्या ओबींत तर भापलेंच चरित्र श्रीसमर्थांनी ओतले आहे. 
चाफळची रामघळ, चंद्रगिरींतील- गुहा, शिवरथची घळ इत्यादि 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७ 


स्थळें श्रीसमथचरिंश्राची साक्ष पटविण्याकरितांच अद्याप जिवंत. 
आहेत. ते दुर्गम स्थळीं जाऊन कां विचार करीत ? विश्वाची 
चिता करावयाची अशीं हीं स्थळें इतकीं दुगेम आणि एकान्ताचीं 
कां होतीं! श्रीसमथोना बतावणी करावयाची नव्हती! जरी 
त्यांच्या ' यश कीर्ति प्रतापानें सीमा सांडली ? होती, तरी ते 
* भिकाऱ्यासारिखा स्वरूपे? असत. कोरड्या भिक्षेवर उदरनिवाह 
करीत. आणि तीहि भिक्षा ' बहुत आणितां ध्यावें । सुष्टि येक । ° 
तसेंच आपल्या शिष्यांनाहि सांगत आणि तसेंच आपणहि वागत 
असत, केवढा त्याग हा! “ज्याचीं पदें प्रणमिताति कबीन्द्र 
राजे ? अशा त्या समथोचें हें वणन आहे, हैं लक्षांत ठेवावयास 
पाहिजे. श्रीसमथौचें ` अभाव वैराग्य ? नव्हतें, श्रीछत्रपति शिवाजी 
राजे आपलें सबंध राज्य झोळींत टाकून श्रीसमर्थाच्या चरणीं 
लागले होते. या ठिकाणीं “ऐशी जिव्हाळ्याची जाती। करी 
लामावीण प्रीति || ? ही श्रीतुकारामोक्ति आठवते. श्रीमत्‌ पूज्य- 
पाद जगद्गुरु शंकराचायोंनीं, संतांची प्रीति आणि कृति अदेतुक 
असते म्हणून "विवेकचूडामणीं'त सांगितलेले आढवतें. “ सन्तो 
महान्तो निवसन्ति सन्तो बसम्तवछरोकहितं चरन्तः। तीत्वा स्वयं 
भीमभवार्णवं च । अहेतुनान्यानपि तारयन्तः || ” हेंच खरें. 
कोणत्याहि चित्रांतून श्रीसमर्थोचे ध्यान अगदीं ठराविक असतें. 
' कुबडी माळ झोळी एकचि लंगोटी ” भशा समर्थोविषयीँ कां 
आदर नाहीं वाटणार १ एवढ्या त्यागानें राहून, अपार कष्ट सहन 
करून आमच्याकरितां त्यांनीं केलेली अफाट कामगिरी आठवली 
म्हणजे कोणाच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहणार नाहीत! 
कृतज्ञतेने कोणाःची मान बांकणार नाहीं १ कोणाला गहिवर येणार 
नाहीं ! हृदय भरून येऊन कोणाला हुंदके येऊं लागणार नाहीँत £ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


द 


कोण कल्पना करूं शकेल ! “जो लोककल्याण साधावया जाण, 
घेई करीं प्राण, त्या सौख्य कैचें। ” “ कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा 
च चतुर्विधम्‌ । प्रसादयति यो लोको तं लोकोऽनुप्रसीदति । ?› द्यावे 
तसे ध्यावें हा जगाचा नियम आहे. “ जगाच्या कल्याणा संतांच्या 
बिभूति। देह कष्टवीति उपकारें | ” याच कारणानें त्यांच्या 
नांवाचें श्रवण झालें कीं त्यांच्या चरणीं मस्तक नत होतें. संत 
अवतारीच असतात. “' तुम्ही संत मायबाप कृपावंत | काय मी 
पतित कीर्ति वानूं।। अबतार तुम्हां धराया कारण | उद्धरावे जन 
जड जीब ॥ वाढवाया सुख भक्ति भाव धर्म) कुलाचार नाम 
विठोबाचें || तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगीं । तैसे तुम्ही जगीं 
संतजन ॥ 


अजून ओठावरलें दूध दाळलें नव्हते, तोंच ' आई चिता 
करितों विश्वाची ' म्हणून एकान्त स्थळीं बसलेल्या श्रीसमर्थोनीं 
भापल्या मातेस उत्तर दिलें होतें, ' मुलाचे पाय पाळण्यांत 
दिसतात ? ही म्हणच खरी, पुढें तरी काय! “ श्रीगुरुसमर्थे 
येकांतीं बैसती | लोक दशनासी येती। सकळ प्रांतींचा स्वामी 
परामश घेती । चिंता करिती विश्वाची || (स. प्र. २०-२८) 
देशकालवर्तमानें। आपण चिंताग्रस्त होती मनें । म्हणती कैसी 
वांचतील जनें। केसी ब्राह्मण्ये राहतील || कैसें क्षेम राहेल 
जगतीं । केसीं देव देवालयें तगती । केसे कुटुंबवत्स लोक जगती | 
कोणीकडे जातील हे॥?” हें समर्थप्रतापांतील वर्णन पहा. 
“ खनाळामध्यें जाऊन राहे। तिथें कुणीच न पाहे । सवंत्रांची 
चिंता वाहे | सर्वकाळ || ” ( दास. १५-२-२३) या दास- 
बोघाच्या ओबींत तर भापलेंच चरित्र श्रीसमर्थांनी ओतले आहे. 
चाफळयी रामघळ, चंद्रगिरींतील-युहा, शिवरथची घळ इत्यादि 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७ 


स्थळें श्रीसमर्थचरिंग्राची साक्ष पटविण्याकरितांच अद्याप जिवंत 
आहेत. ते दुर्गम स्थळीं जाऊन कां विचार करीत? विश्वाची 
चिता करावयाची अशीं हीं स्थळें इतकीं दुगम आणि एकान्ता'चीं 
कां होतीं £ श्रीसमर्थोना बतावणी करावयाची नव्हती! जरी 
त्यांच्या “ यश कीर्ति प्रतापानें सीमा सांडली ' होती, तरी ते 
° भिकाऱ्यासारिला स्वरूपे असत. कोरड्या भिक्षेवर उदरनिवाह 
करीत. आणि तीहि भिक्षा “ बहुत आणितां ध्यावें। मुष्टि येक । › 
तसेंच भापल्या शिष्यांनाहि सांगत आणि तसेंच आपणहि वागत 
असत. केवढा त्याग हा! “ज्याची पदें प्रणमिताति कबीन्द्र 
राजे ? अश्या त्या समथाचे हें वणन आहे, हैं लक्षांत ठेवावयास 
पाहिजे. श्रीसमथोचे ` अभाव वैराग्य ? नव्हतें. श्रीछत्रपति शिवाजी 
राजे आपलें सबंध राज्य झोळींत टाकून श्रीसमर्थाच्या चरणीं 
लागले होते. या ठिकाणीं ' एशी जिव्हाळ्याची जाती । करी 
लाभावीण प्रीति || ? ही श्रीतुकारामोक्ति आठवते. श्रीमत्‌ पूज्य- 
पाद जगद्गुरु शंकराचायोनीं, संतांची प्रीति आणि कृति अ 

असते म्हणून “विवेकचूडामणीं'त सांगितलेले आठवते. “ सन्तो 
महान्तो निवसन्ति सन्तो बसन्तवल्लोकहिंतं चरन्तः। तीत्वा स्वयं 
भीममवार्णवं च। अदेतुनान्यानपि तारयन्तः || ” हेंच खरें 
कोणत्याहि चित्रांतून श्रीसमर्थाचें ध्यान अगदी ठराविक असतें 
' कुबडी माळ झोळी एकचि लंगोटी ? अशा समर्थोविषयीं कां 
आदर नाहीं वाटणार १ एवढ्या त्यागाने राहून, अपार कष्ट सहन 
करून भामच्याकरितां त्यांनीं केलेली अफाट कामगिरी आठवली 
म्हणजे कोणाच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहणार नाहींत £ 
कृतज्ञतेने कोणाची मान वांकणार नाहीं ! कोणाला गहिंवर येणार 
नाहीं ! हृदय भरून येऊन कोणाला हुंदके येऊं लागणार नाहीत £ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


द 


कोणाचा गळा दाटून येणार नाहीं १ “ तुका म्हणे किती वानूं 
उपकार | मज निरंतर जागविति॥ ” आम्हांला अशा रीतीनें 
जागविण्याची क्रिया निरंतर चालत असावी म्हणून श्रीसमर्थांनी 
श्रीमत्‌ “दासबोधाःचीहि उत्कृष्ट रचना करून ठेवून आम्हांला 
आणखीहि किती तरी उपकृत केलें आहे. 

मुख्य हरिकथा निरूपण। दुसरें तें राजकारण । तिसरें तें 
सावधपण । सर्वविषयीं | (दासबोध ११-५-४) हरिकथा निरू- 
पण | नेमस्तपणें राजकारण । वर्तायाचें लक्षण । तेंहि असावें ॥ 
(११-६-४) हरिकथा निरूपण | बरेपणें राजकारण |. प्रसंग 
पाहिस्याविण। सकळ खोटें | (१२-२-२९) प्रपंचीं जाणे राजकारण। 
परमार्थी साकल्य विबरण । सर्वामध्यें उत्तम गुण। त्याचा भोक्ता ॥ 
(१९-४-१७) श्रीमत्‌ दासोधांत काय आहे हैं या ओव्यां- 
वरून स्पष्ट होईल. सांगावयाचें यांतून कांहीं राहिलें आहे का ! 
“ यदिहारिति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌। ” -येथें जें 
असेल तेंच दुसरीकडे सांपडेल आणि येथें नाहीं तें कुठेच अन्यत्र 
सांपडणार नाहीं. “ हरिकथा निरूपण ? हा एकच शब्द आहे 
कीं वेगवेगळे शब्द आहेत, अशी शंका कोणास आल्यास-सशुण 
कथा या नांव कीर्तन | अद्वैत म्हणजे निलूपण। सगुण रक्षून 
निगुण । बोलत जावें ॥ (४-२-२३) असा खुलासा केला आहे. 
करुणा कीर्तनाच्या लोटें। कथा करावी घडघडाटें । श्रोतयांचीं 
श्रवणपुटें | आनंदें भरावी ॥ (४-२-१२) भक्ति ज्ञान वैराग्य- 
लक्षण | नीति न्याय स्वधर्मरक्षण | साधनमार्ग अध्यात्मनिरूपण | 
प्रांजळ बोलावें || (४-२-६) आधीं केलें मग सांगितलें, असा 
हा श्रीसमर्थोच्या आचरणाचा दंडक आहे. शिष्यांना ज्याचा 
उपदेश केला तें समग्र श्रीमत्‌ दासब्रोधांत आहे. राष्ट्राच्या 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ह्‌ 


अभ्युदय-निःश्रयसाकरितां जें पाहिजे तें सर्व या ग्रेथराजांतून 
प आहे. जें नको तें मात्र कांहींच नाहीं हेहि खरें आहे. 
ठाई ठाई शोध घ्यावा मग ग्रामी प्रवेश करावा । प्राणीमात्र 
बोलवावा | आत्तपणें | (१९-२-१७) दुजन प्राणी समजावे । 
परी ते प्रकट न करावे| सज्जनापरीस आळवावे | महत्त्व देउनी 
(१९-९-२३) कुग्रामें अथवा नगरें। पाहावीं घरांची घरें । 
मिक्षामिसे लहान थोरें। परीक्षन सोडाबीं ॥ (१५-६-२४) 
कांही भिक्षा आहे म्हणावें | अल्पसंतोषी असावें । बहु आणितां 
घ्यावें | मुष्टि येक ॥ ( १४-२-२० ) असें ` नित्य नूतन ? हिंडून 
“ उदंड देशाटन ? करीत असतां त्या केवळ कोपीनधारी 
श्रीसमथाना आणि त्यांच्या शिष्यांना किती कष्ट सोसावे लागले 
असतील याची कोण बरें गणती करीळ? शरीरप्रकृति दणकट 
भसावी आणि भरपूर आरोग्य लामावें म्हणून ' आरोग्यं 
भास्करादिच्छेत्‌ ? या दृष्टीनें श्रीसमथे आपणहि रोज बाराशे 
सूर्यनमस्कार घालीत ब आपल्या शिष्यांकरवींहि घालवीत. 
त्यामुळें ते व त्यांचे शिष्य सूर्यासारखे, दर्शनमात्रें चेतन्य 
आणणारे महान्‌ तेजस्वी आणि ओजस्वी होते. “ कांहीं भिक्षा 
आहे म्हणावें। अल्पसंतोषी असावें । ? भुकेच्या वेळीं ऐन 
माध्यान्हीं तरी या तरुणबांड शिष्यांना पोटभर मिळत होतें कीं 
नाहीं याची वानवाच आहे. “ कांहीं भिक्षा आहे १ ” म्हणून 
सुकेची वाढती आग, तशा आणीबाणीच्या प्रसंगीं आत्मसंयमानें 
शांत करीत ते अव्पसंतोषी असत. या हिपेक्षा त्यांच्या सहिष्णुतेची 
कमाल, गांवांत कांहीं भिक्षा न मिळतां त्या माध्यान्हकालीं तसेंच 
परतावे लागलें असतांना, होई, शिव शिव ! कोण कष्ट हे | किती 
सहिष्णुता ही ! केवढ़ें सोजम्य ! केवढा त्याग! “ कमविधी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१७ 


उपासनाविधी। ज्ञानविधी वैराग्यविधी । विशाल ज्ञातृत्वाची 
बुद्धि । चळेल केसी || ” (१९-४-२०) एवढें कशाकरितां १ 
लोकांच्या उद्धाराकरितां ! “ कृतस्य प्रतिकर्तव्यं एष धर्म: सना- 
तनः। ? अशांना आम्ही कृतज्ञ नाहीं राहिलों आणि अशांचीहि 
निंदा केली तर मला बाटतें आम्हांला योग्य ठरणारा नवीनच 
कोणता तरी एक नरक त्या विधात्याळा निर्माण करावा लागेल ! 
भुंकूनियां सुणें लागे हत्तीपाठीं । होडनि हिंपुटी दुःख पावे ॥ 
काय त्या मशकें तयाचें करावें | आपुल्या स्वभावें पीडतसे ॥ 
मातले माकड विटवी पंचानना । घेतले मरणा धरणें तें || 

तुका म्हणे संतां पीडितील खळ । येती काळें: तोंड करूनियां ॥ 


द्विज सावधान ऐसें सर्वत्र विवाह मंगलीं म्हणती । 
तें एक रामदासें आइकिलें त्या असो सदा प्रणती ॥ 
पूजी त्यातें ताडी जो कर्षक मूढ़ काढितां हुरडा । 
यश शुद्ध रामदासी, याचिकडे म्हणूनि साधु हो मुरडा || 
- मोरोपंत 


भर लम्ममंडपांत, ऐन अंतरपटाच्या वेळीं द्विजगण “सावधान? 
म्हणत होते. भानजी गोसाव्यांच्या मुलीच्या रूपानें मायादेवी 
हातीं माळ घेऊन सर्वतोपरी सज होऊन आपलें मोहजाल 
पसरविण्याचा शक्तीबाहेर प्रयत्न करीत होती. अशा वेळीं माया, 
मायाकार्य या दोन्हींचा मोह आपल्या हृदयाला कधींच स्पशे 
करूं शकत नाहीं हैं श्रीमथीना सप्रमाण सिद्ध करून दाखबावयाचें 
होतें. म्हणून आपला नित्य सावधानतेचा इशारा देण्यास 
श्रीसमर्थांनी आपल्या अचित्य सामर्थ्यानें सवोनाच मुग्ध करून 
सहज लीलेनें “ एकसरा ? धूम ठोकली. तो आश्चर्यकारक प्रसंग 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
११ 
खरोखरीच अक्कल गुंग करून टाकणारा होता. त्या अद्भुत 
प्रसंगाला उद्देशून श्रीगिरिधरस्वामी म्हणतात : ऐसें कोठें नाहीं 
हो वर्तलें | पूर्वी अवतारादिकासी न झालें । माया मोहिनीनें 
ब्रह्मादिकां भुलविलें। नाना पुराणें ऐकिलीं || (समर्थप्रताप 
२-४३ ) या एका प्रसंगावरून जरी समथोकडे बघितले तरी हा 
अवतार सवोहूनहि ` बळें भागा?” म्हणून वाटल्याशिवाय 
रहाणार नाहीं. कृत त्रत द्वापारी | जाले अदभुत अवतारी । 
परी या समर्थांची सरी । कोणी न पवे॥ ( मेरुस्वामीकृत 
रामसोहळा १०५ ) अतिशयतेला भुळून तत्प़ाप्त्यथे झटणाऱ्या 
कोणत्या जीवाला अशा अवताराची कास धरूं नये म्हणून 
वाटेल? “ समथेपाठांत ? म्हटल्याप्रमाणे या श्रीसमर्थचरणीं 
भाव ठेवून भवपार जाऊं या. यासाठीं तेथें सुंदर वर्णन आलें 
आहे, तें पाहूं : 
ब्रह्मचर्याचा जो ओतीव पुतळा । 
संपूण चिरकळा झुसावली ॥ १॥ 
तपस्तेज कळा शांतीने आगळा । 
दयेचा पुतळा मूर्तिमत ॥ २॥ 
मृतां संजीवन तृषाती जीवन । 
श्लुधार्तीसी अन्न मिळे जेवीं ॥ ३ ॥ 
लाघे महाराष्ट्रा पूर्वंसंचितानें । 
महाराष्ट्र ज्यानें जीववीला ॥ ४॥ 
सूये तेजोराशी उजळीत जेवीं । 
प्रकाशित तेवीं महाराष्ट्रा ॥ ५ | 
समथेचेतन्य ज्यांच्या योगें मान्य । 
मद्दाराष्ट्र धन्य जाइलासे ॥ ६॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२ 


तयाच्या चरणीं ठेवोनियां भाव । 
तरूंया हा भव यया पंथें ॥ ७ ॥ 
Xx जश ज्र 
जीवंत अमोघ तेजस्वी वाणीनं । 
जीवन हैं ज्यानें दिले राष्ट्रा ॥ १ ॥ 
आशेचा वसंत स्फूतींचा जनक । 
ज्याची अलौकीक विचारणा ॥ २ ॥ 
कळी कांपे ज्यासी काळ धाके ज्यासी । 
ठुळितां जयासी नसे साम्य ॥ ३ ॥ 
अधघर्म-खडन धर्माचें मंडन । 
संतांचे जीवन जो कां झाला ॥ ४ ॥ 
सञ्जनां विश्राम धार्मिका आराम । 
ष्ट्रा सुखधास जो कां असे ॥ ५ ॥ 
चैतन्याचा गाभा स्वतस्तेजें उभा । 
ज्याची दिव्य शोभा न वर्णवे ॥ ६॥ 
तयाच्या चरणीं ठवोनियां भाव । 
तरूंया हा भव यया पंथें ॥ ७ ॥ 


( समर्थपाठ : ५-६ ) 


श्रीसमथीच्या अपूर्व अवताराचे आजहि आपल्यास दर्शन 
घ्यावें वाटलें तरी त्याची तरतूद त्या आपल्या श्रीसमर्थ गुरुः 
माउळीनें पूर्वीपासूनच करून ठेवली आहे. “जाऊन येतों? 
म्हणून आपल्या निजधामाला सहज लीलेने परततांना जे 
श्रीसमथौनीं आपल्या श्रीसुखांतून उद्वार काढले त्यांत याची 
संगति लागते. म्हणून त्या उद्रारांचा पडताळा पाहूं: “ कोण्ही 
विचार पुसिला कांहीं । पूर्वीच सांगितलें पाहीं । सांगावया भावं 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१३ 


कांहीं । उरेचिना ॥ १॥ माझी काया आणि वाणी। गेली 
म्हणाल अंतःकरणीं। परी मी आहें जगजीवनीं। निरंतर ॥ २॥ 
आत्माराम दासबोध | माझें स्वरूप स्वत:सिद्ध | असतां न करावा 
हो खेद। भक्तजनीं | ३॥ ” अशा प्रकारचाच समर्थोचा मुख- 
प्रसाद्‌ दुसरीकडेहि आढळतो : “ माझी काया गेली खरें | परी 
मी आहे जगदाकारें | ऐका स्वहित उत्तरें। सांगेन तीं॥ १॥ 
नका करू खटपट। पाहा माझा ग्रंथ नीट | तेणें सायुज्याची 
वाट | ठाई पडे॥ २॥ राहा देहाच्या विसरें। वर्तो नका वाईट 
बरें । तेणें मक्तिचीं द्वारें। चोजवीती तुम्हांसी | ३॥ रामी 
रामदास म्हणे। सदा स्वरूपी अनुसंधान । करा श्रीरामाचे ध्यान। 
निरंतर ॥ ४।। ” या वरील श्रीसमथोच्याच उद्वारांवरून, दृश्यमान 
जगाच्या रूपानं, तदंतगत चेतन्याच्या रूपानें ब या दोहोंतून त्या 
सञ्चिदानंदरूपाचा साक्षात्कार करून देणारे ' श्रीदासबोध ? 
तसेंच “ आत्माराम ? या दोन ग्रंथांच्या रूपानें श्रीसमर्थोचें दर्शन 
आजहि आम्हांला होण्यासारखे आहे, प्रकृत परिदृश्यमान 
नामरूपात्मक जगत्प्रतीतींत सक्तचिदानंदस्वरूपाचा आविष्कार 
होणें ब तसेंच प्रतिदेहांतून दिसून येणाऱ्या “अहं? “मी? या 
आत्मीय संवेदनेंतून आनंदघन स्वरूपाचें संदर्शन होणें हें सर्वस्वीं 
` दासबोध? आणि ' आत्माराम ? या ग्रंथांबरच अवलंबून 
असल्यामुळें या दोन रूपांतून श्रीसम्थोचें दशन घेणें ब आपला 
न्म सफल करणें हैं आमचें आद्य कतेव्य ठरतें. आतां या दोन 
ग्रंथांतून, “ आत्माराम ? हा ग्रंथ उच्च अधिकास्यांकरितां केवळ 
ज्ञानप्रधान आहे व जनसामान्य “ परममूर्खांमाजी मूर्ख। जो 
या संसारीं मानी सुख ॥ ” अशा कोटींतले असल्यामुळें ज्या 
ग्रंथांत मूर्खेलक्षणापासून प्रारंभ करून आम्हांला क्रमाक्रमाने पुढें 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
र्डं 


नेलें आहे, प्रपंचपरमाथीच्या रुंतागुंतीचे प्रश्नहि जेथें सोडविले 
आहेत, धार्मिक व परमार्थिक जीवनाला सुरक्षितता येण्याकरितां 
जेथें समाजकारण व राजकारणाचेहि धडे गिरवून घेतले आहेत, 
अंतीं ज्यांत “ आरे जें जालेंचि नाहीं। त्याची वार्ता पुससी 
काई ॥ ” (८-३-१) म्हणून वेदान्त मौलिभूत अजातवादाचाहि 
पुरस्कार करून “ आपण वस्तु मुळीं येक । एसा ज्ञानाचा विवेक। 
येथून हा ज्ञानदशक | संपूर्ण जाला || ” ( ८-१०-८१ ) असें 
सांगून, आम्हांस आमचें ज्ञान करून देऊन, ' एकमेवाद्वितीय ' 
स्वरूपांतच आमची स्थापना केळी आहे तो ' श्रीमत्‌ दासबोध'च 
सांगोपांग विवेचनाचा सबीगपरिपूण विस्तृत ग्रंथ श्रीसद्गुरुूपानें 
आम्हांस सर्वतोपरी भवपार उतरविण्यास सर्वसमर्थ आहे. या निश्च- 
यानें या ग्रंथराजाकडेच सद्शुरुदशनार्थ वळूं या. पुढें “आत्माराम” 
ग्रंथाचे दर्ईन झाल्यास बिघडत नाहीं; पुनरेकवार गुरुदशन होईल. 
जयें वेदवेदान्त तो शोधियेला । 
विवेकें विचारें बरा बोवियेला ॥ 
तया दासबोधा बरें वीवरावें । 
गुरु रामदासासि धां भजावे ॥ - उद्धवसुत 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 
सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा काश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
इति शिवम्‌ । 
3? तत्सत्‌ । 
फाल्गुन वद्य २, शके १८७९ E 
तुकारामबीज, -श्राधरस्वामां 
सुंदरवाडी, लोणावळें, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


भगवान्‌ श्रीमत्‌ प. प. श्रीधरखामिविरचित 
।। श्रीमद्दासबोधतत््वस्तवः ।। 


* दासस्त्वं भव रामस्य भवपारं स नेष्यति * 
भवसेलुरिवाभाति दासबोध: प्रबोधयन्‌ ॥ १ ॥ 

“ एकदां तूं श्रीरामाचा दास हो, मग तो तुला सहज भवपार 
करील ? म्हणून भारताला सांगतांना त्याचा दिगंतब्यापी उप- 
देशाचा तारस्वर सबंध जगांत घुमून केवळ भारताच्याच नव्हे तर 
अखिल जगाच्याच भवसमुद्राचा ' दासबोध? हा जणु सेतूच 
झाला भाहे असें दिसून येतें. 

* सर्वै हि पूरयत्येष श्रीरामो दासवांछितम्‌ ! 
चिन्तामणिरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन्‌ ॥ २॥ 

' श्रीरामाचा तूं दास झालास म्हणजे तो भक्तवत्सल श्रीराम तुझ 
सर्व कोड पुरवील; श्रीराम हा दासांचें सर्वहि कोड पुरवितो,? अशा 
प्रकारानें उपदेश करणारा “ दासबोध ? सदैव बिंतामणीप्रमाणेंच 
जगाला ' अखिल कामद ? आहे असें दिसून येतें. 

“ सवेग्रकारकं दास्यं रामदास्येन नऱ्याति । ? 
स्वातन्त्रभाः प्रभातीत्थं दासबोधः प्रबोधयन्‌ ॥ ३ ॥ 

“ वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक इत्यादि सर्व प्रकारचें 
दास्य केवळ एक रामदास्य पत्करल्यानें समूळ नष्ट होतें, असा 
डपदेश देणारा “ दासबोध ? स्वातंत्र्याचा जणुं विश्वन्यापौ 
प्रकादाच आहे असें दिसून येतें. 

६ पापं तापं च दैन्यं च रामदास्येन नञ्यति ? 
इत्येवं बोधयन्‌ भाति दासबोध; सतां गतिः ॥ ४ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


* पाप, ताप आणि दैन्य रामदास्यानें अजिबात नष्ट होतात,” 
म्हणून सांगतांना “ पापं तापं च दैन्यं च हरति सन्तसमागमः । › 
या उक्तीप्रमाणे केवळ संततुल्यच नव्हे तर संतांनाहि बोधप्रद 
असल्यामुळे हा “दासबोध? संतांचाहि अंतिम गतिरूप आहे 
असें स्पष्ट कळून येतें. 

` प्रपंचः परमार्थश्च रामदास्येन सिध्यति › 
देहळीदीपवद्भाति दासबोधः प्रबोधयन्‌ ॥ ५ ॥ 

: रामदास्यानें जसा परमार्थ तसा प्रपंच, मग तो व्यक्तीचा 
भवा राष्ट्राचा असो, सर्वहि सांग संपूर्ण होतो? असा उपदेश 
करतांना, “ दासबोध ? म्हणजे एकाच वेळीं दोहींकडे प्रकाश 
टाकणाऱ्या उंबऱ्यांतल्या दिव्याप्रमाणें दिसून येतो. 

« वासनाजाळनिर्मोकः रामदास्येन सम्भवेत्‌ ? 
भवाब्धिनौरिवाभाति दासबोधः प्रबोधयन्‌ ॥ ६ ॥ 

‹ आपल्या पाशानें चोहींकड्टनच जख्ख जखडून टाकूं पहाणाऱ्या 
वासनाजालापासूत तू रामदास्यानेंच केवळ सुटशीळ? म्हणून बोध 
करीत असलेल्या “ दासबोधा 'कडे पाहिलें म्हणजे हा अखिल 
विश्वाळाच भवसमुद्रांतूनच पार नेणारें जणुं एक मोठें तारूच 
आहे असें वाटतें. 

: स्वाराज्यं च स्वराज्यं च रामदास्येन लभ्यते › 
भातीत्थं बोधयन्‌ नित्यं दासवोधः सुरद्रुमः ॥ ७ ॥ 

'रामदास्याने आत्मराज्याप्रमाणेंच स्वराज्यहि लाभते आणि 
लाभलेले योग्य रीतीनें सांभाळतां येतें. इच्छिलेले सारेच प्रास होतें ? 
म्हणून ग्वाही देणारा 'दासबोध? जणुं कलपतरूच आहे असें वाटतें. 

[ श्रीत्रपति शिवराय हें याचेंच उदाहरण होय. ] 
' श्रीसमर्थसमस्त्वंस्या रामदास्येन पावनः › 
स्पर्शोपळ इवाभाति दासबोधः प्रवोधयन्‌ ॥ ८ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१७ 

[ समथीनीं “आधीं केलें मग सांगितलें.” कशाकरितां! 
आपल्यासारखेच आम्हांला कार्यक्षम करण्याकरितां. “ रघुनाथ- 
भजनें ज्ञान झालें । रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें । म्हणोनियां तुवां 
केले) पाहिजे आधीं ॥ ” अशी समथौची ओवीहि पण आहे.] 
' रामदास्यानें श्रीसमर्थोसारलाच तूंहि पण निश्चयाने समर्थे आणि 
पतितपावन होशील ? म्हणून निःशंक सांगणारा “ दासबोध ? एक 
परिसमणीच आहे असें स्पष्ट कळून येतें. 

४ तवात्मा ब्रह्मरामोऽयं स त्वमेव त्वमेव सः ? 
महाचाक्यमिवाभाति दासबोध; प्रबोधयन्‌ ॥ ९ ॥ 

“ राम हा तुझा ब्रह्मरूप आत्माच आहे. तोच तूं आणि तूंच 
तो ? म्हणून उपदेश करणारा ' दासबोध ? “ तत्त्वमसि प्रमाणें 
एक महावाक्यरूपच आहे असें दिसून येतें. 

: दासोपि रामदास्येन रामस्त्वं त्वसतो भवेः › 
इति प्रबोधयन्‌ भाति दासबोधामूत महत्‌ ॥ १० ॥ 

“ रामदास्यानें ' दास ? म्हणून घेतांना देखील तूं निःसंदेह 
अमृतरूपी रामच होशील ? असे आपल्या जीवींचें गुज सांगणारा 
‹ दासबोध ? दुसऱ्याला अमर करणारा स्वयं अमृतरूपच आहे 
असें कळून येतें. 

दासबोधश्चिदादित्यो यत्र कुत्रापि वा स्थितः । 
अज्ञानतिसिरं शीघ्र नाशयन्‌ काशतेऽनिशम्‌ ॥ ११ ॥ 

हा चिदादित्यरूपी “ दासबोध ? कोठेंहि कोणाजवळहि असला 
तरी तेथील अज्ञान-अंघकार समूळ नष्ट करून आपल्या असीम 
प्रकाशाने जशाचा तसा सदैव प्रकाशित राहील. 

बुधवार फाल्गुन झु, १५ र 
शके १८७९ - श्रीधरस्वामी 
लोणावळें, दि. ५-३-५८ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


अनुक्रमणिका 
स्तचननास दशक प्रथम ॥ १ ॥ 
१ प्रन्थारंभलक्षण ६ श्रोतेस्तवन 
२ गणेरास्तवन ७ कवेश्वरस्तवन 
२ शारदास्तवन ८ सभास्तवन 
४ सदूगुरुस्तवन ९ परमार्थस्तवन 
५ संतस्तवन १० नरदेहस्तवन 
मूखेलक्षणनाम दशक द्वितीय ॥ २॥ 
१ मूखेलक्षण ६ तमोगुणनाम 
२ उत्तमळक्षण ७ सत्त्वयुणनाम 
३ कुविद्यालक्षण ८ सद्विद्यानिरूपण 
४ भक्तिनिरूपण ९ विरक्तळक्षण 
५ रजोगुणलक्षण १० पढतमूर्खलक्षण 


स्वगुणपरीक्षानाम दशक तृतीय ॥ ३ ॥ 
१ जन्मदुःखनिरूपण ६ आध्यात्मिकताप 


२ खगुणपरीक्षा ७ आदिभूतिकताप 
३ खगुणपरीक्षा ८ आदिंदैबिकताप 
४ स्वगुणपरीक्षा ९ मृत्यनिरूपण 
५ स्वगुणपरीक्षा १० वैराग्यनिरूपण 
नवविधाभाक्तिनाम दशक चतुर्थं ॥ ४ ॥ 
१ श्रवणभक्ति ३ नामस्मरणभक्ति 
२ कीतेनमजन ४ पादसेवनभक्ति 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९ 
५ अचेनभक्ति ८ सख्यभक्ति 
६ वंदनभक्ति ९ आत्मनिवेदनभक्ति 
७ दास्य भक्ति १० मुक्तिचतुष्टये 
संत्रांचा दशक पंचम ॥ ५ ॥ 
१ गुरुनिश्चय ६ शुद्धज्ञाननिरूपण 
२ गुरुलक्षण ७ बद्धलक्षण 
३ शिष्यलक्षण ८ मुमुक्षळक्षण 
9 उपदेश ९ साधकलक्षण 
५ बहुधाज्ञान १० सिद्धलक्षण 
देवशोधननाम दशक षष्ठ ॥६॥ 
१ देवशोधन ६ सृष्टिकथन 
२ ब्रह्मपावन ७ सगुणभजन 
३ मायोद्भववनिरूपण ८ दृरयनिरसन 
४ ब्रह्मनिरूपण ९ सारशोधन 


५ मायात्रह्मननिरूपण १० अनुवीच्य 
चतुदंशब्रह्मनाम दशक सप्तम ॥ ७ ॥ 


१ मंगलाचरण ६ बद्धमुक्तनिरूपण 
२ ब्रह्मनिरूपण ७ साधनप्रतिष्ठा 
३ चतुदेशब्रह्म ८ श्रवणनिरूपण 
४ विमलब्रह्म ९ श्रबणनिरूपण ` 


५ द्वैतकत्पनानिशेन १० देहांतनिरूपण 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२० 
ज्ञानदशक भायोद्भवनास दशक अष्टस ॥ ८ ॥ 
१ देवदर्शन ६ दुश्चीतनिरूपण 
२ सूक्ष्म आशंका ७ मोक्षलक्षण 
३ सूक्ष्म आशंका ' ८ आत्मदशन 
४ सूक्ष्म पंचभूते ९ सिद्दलक्षण 


५ स्थूळ पंचमहाभूतें- १० सुन्यत्वनिझन 
स्वरूपाकाराभेदोनाम 
गुणरूपनास दशक नवस ॥ ९ ॥ 


१ आशंका ६ गुणरूपनिरूपण 

२ ब्रह्मनिरूपण ७ विकल्पनिशेन 

३ निःसंदेहनिरूपण ८ देहांतनिरूपण 

४ जाणपण निरूपिण ९ संदेहवारण 

५ अनुमाननिशेन १० स्थितिनिरूपण 

जगज्ोतीनाम दशक दशम ॥ १०॥ 

१ अंतःकर्णयेकनाम ६ श्रमनिरूपण 

२ आरांकानिरूपण ७ सगुणभजन 

३ देहआशंकाशोधन ८ प्रचितनिरूपण 

४ बीजळक्षण ९ पुरुषप्रकृती 

५ पंचप्रळये १० चळाचळनिरूपण 
भीमदशकनाम दशक एकादश ॥ ११ ॥ 

१ सिद्वांतनिरूपण ४ सारविवेक 

२ चत्वारदेवनिरूपण ५ राजकारण 

३ सिकवणनिरूपण ६ महंतलक्षण 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh , 


२१ 
७ चंचळ नदी ९ उपदेशनिरूपण 
८ अंतरात्मविवरण १० निस्पृहवर्तणूक 
विवेकवैराग्यनाम दशक हादरा ॥ १२॥ 
१ विमळलक्षण ६ सृष्टिक्रम 
२ प्रत्मययनिरूपण ७ विषयव्याग 
३ भक्तनिरूपण ८ काळरूप 
४ विवेकवैराग्य ९ येत्नसिकवण 
७ आत्मनिवेदन १० उत्तमपुरुष 
नामरूपनाम दशक त्रयोदश ॥ १३ ॥ 
१ आत्मानात्मविवेक ६ लघुबोध 
२ सारासारनिरूपण ७ प्रत्ययेविवरण 
३ उभारणी ८ श्रीकतोनिरूपण 
७ प्रळयेनाम ९ आत्माविवरण 
५ काहाणी १० सिकवण 
अखंडध्याननाम दशक चतुर्दश ॥ १४ ॥ 
१ निस्पृहलक्षण ६ चाठुयैलक्षण 
२ भिक्षा ७ युगधम 
३ कवित्वकळा ८ अखंडष्यान 
४ कीर्तनळक्षण ९ शाश्वतनिरूपण 
५ हरिकथालक्षण १० मायानिरूपण 
आत्मदशकनाम दशक पंचदश ॥ १७ ॥ 
१ चातुर्यळक्षण ३ श्रेष्ठ अंतरात्मा 
२ निस्पृहव्यापलक्षण ३ शाश्वत ब्रह्म 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२ 
\ चचळलक्षण ८ सृक्ष्मजीवनिरूपण 
न चातुर्यविवरण ९ पिंडोत्पत्तिनिरूपण 
७ अधोधनिरूपण १० सिद्धांतनिरूपण 
सप्ततिन्वयनाम दशक षोडष ॥ १६ ॥ 
१ वाल्मीकस्तवन ६ वायोस्तवन 
CQ 
२ सूयस्तवन ७ महदूभूतनिरूपण 
३ प्थ्वीस्तबन ८ आत्मारामनिरूपण 
४ आपनिरूपण ९ नाना उपासना 
५ अग्नीनिरूपण १० गुणभूतनिरूपण 
प्रकतिपुरुषनाम दशक सप्तदश ॥ १७॥ 
१ देवबळात्कार ६ देहात्मनिरूपण 
२ रिवराक्ति ७ जगज्जीवन 
३ श्रवणनिरूपण ८ तत्वनिरूपण 
४ अनुमाननिशेन ९ तनुचतुष्ट्ये 
५ अजपानिरूपण १० टोणपसिद्वळक्षण 
बहुजिनसीनाम दशक अष्टादश ॥ १८ ॥ 
१ बडुदेवस्थान ४ देहेदुछभनिरूपण 
र्व > करंटपरी 
२ सवेक्षसंग पु क्षा 
३ निस्पृहसिकवण ६ उत्तमपुरुष 
७ जनखभाव ९ निद्रानिरूपण 
८ अंतर्देबनिरूपण १० श्रोताअवलक्ष ण 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२३ 
शिकवणनाम दशक एकोनविंशति ॥ १९ ॥ 
१ लेखनक्रिया ६ बुद्विवादनिरूपण 
२ विवरण ७ येत्ननिरूपण 
३ करंटळक्षण ८ उपाघिलक्षण 
४ सदेवलक्षण ९ राजकारण 


५ देहमान्यनिरूपण १० विवेकलक्षण 
पूर्णनाम दरक विंशति ॥ २० ॥ 


१ पूर्णापृणनिरूपण ६ आत्मायुणनिरूपण 
२ सृष्टित्रिविधळक्षण ७ आत्मनिरूपण 
३ सूक्ष्मनामाभिधान ८ देहक्षेत्रनिरूपण 
४ आत्मानिरूपण ९ सूक्ष्मनिरूपण 
५ चत्वारजिनस १० विमळब्रह्मनिरूपण 
® 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


भूमिका 
॥ श्रीरामसमथे ॥ 


नमस्ते दासबोधाय त्रिपथेक्यस्वरूपिणे । 
यस्य चितनमात्रेण कल्याणं च भवेत्सदा ॥ 

श्रीमत्‌ ग्रंथराज दासबोधाची ही सटीप शुद्ध पाठ वृत्ति आज 
मुख्यतः वोरा आणि कंपनीच्या उदार धोरणामुळे प्रकाशित होत 
आहे. श्रीसमर्थ हे सवोत्कृष्ट पंडित, राजकारणी, ज्ञानी, योगी, 
भक्त सर्व कांहीं होते; परंतु मुख्यतः ते अनुभवी साधक होते 
साधकांनी आपली विमलज्ञानमय केवलाद्वैत भूमि केपर्येतची प्रगति 
स्वानुभवाने कशी निश्चित करून घ्यावी याबाबतचे सर्व धोके दश- 
विणारें अत्यंत मूल्ग्राही मार्गदशन या ग्रंथांत त्यांनीं केलें आहे. 
सावध, साक्षेपी व दक्ष असा साधक असावा असा त्यांचा आग्रह 
असून प्रत्यक्षानुभवा शिवाय परमार्थ ही निव्वळ व्यर्थ कालक्रमणाच 
होय असें त्यांनींच स्पष्ट म्हटलें आहे. ' परीक्षेविणें बांधिले दृढ 
नाणें | परी सत्य मिथ्या असें कोण जाणें १॥ ? असा अत्यंत 
हितकारी इशारा साधकांना त्यांनीं देऊन ठेविला आहे. साधक 
हा प्रेमळ भक्त, सद्ष्मज्ञानी असूनहि जर तो योगी नसेल तर 
सिद्धांतांचे प्रत्यक्षानुभव येणें अशक्य होतें. या आदृत्तींत कांहीं 
ठिकाणीं रूढार्थापेक्षां निराळ्या अथोनें पादटीपा दिल्या. जाण्याचें 
हेंच मुख्य कारण आहे. उपनिषदादि वेदान्तग्रंथांच्या व्यासंगा- 
बरोबरच ज्यांना थोडाहि योगाभ्यास असेल त्यांच्या लक्षांत हैं 
त्वरित येईल. सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु । सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे 
भद्राणि पञ्यन्तु। मा कञ्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

जय जय रघुवीर समर्थे. 


Agamnigam Digital Preservation Fo वा रामदासी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


॥ श्रीरामसमर्थं ॥ 


॥ श्रीमत्‌ दासबोध ॥ 


॥ स्तवननास दशक प्रथम  ॥ १॥ 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोते पुसती कोण ग्रंथ । काय बोलिलें जी येथ । 
श्रवण केलियानें प्राप्त । काय आहे ॥ १॥ 

ग्रंथा नाम दासबोध । गुरुदिष्यांचा संवाद । 

येथ बोलिला विशद । भक्तिमार्ग ॥ २॥। 

नवविधा भक्ति आणि ज्ञान) बोलिलें वेराग्याचें लक्षण | 
बहुधा अध्यात्मनिरोपण। निरोषिलें ॥ ३॥ 

भक्तिचे् योगें देच । निश्चये पावती मानव । 
ऐसा आहे अभिप्राव? । इये ग्रंथी ॥ ४ ॥ 

मुख्य भक्तीचा निझ्चथो । शुद्धज्ञानाचा निश्चयो । 
आत्मस्यितीचा निश्‍वयो । बोलिला असे ॥ ५॥ 

शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो । सायोज्यघुक्तीचा निश्चयो । 
मोक्षप्राप्तीचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ६॥ | 
शद्ध स्वर्याचा निश्चयो । विदेहस्थितीचा निश्चयो । 
अलिप्तपणाचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ७ 0 
मुख्य देवाचा निश्चयो । तुख्य भवताचा निइचयो । 


eS 


१ हा समास म्हणजे श्रीस मर्थकृत दासबोधाची प्रस्तावनाच होय. 
२ हा श्रीसमर्थांचा अभिप्राय म्हणजे सिद्धान्त होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२ श्रीमत्‌ दासबोध 


जीवशिवाचा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ८ ॥ 

सुख्य ब्रह्माचा निश्चयो । नाना सतांचा निश्चयो । 
आपण कोण हा निश्चयो । बोलिला असे ॥ ९ ॥ 
सुखस्य उपासनालक्षण । नाना कवित्वलक्षण । 

नाला चातुर्यलक्षण । बोलिलें असे ॥ १० ॥ 
सायो-डूवाचें लक्षण । पंचभूतांचें लक्षण । 

कर्ता कोण हैं लक्षण । बोलिलें असे ॥ ११॥ 

नाता कित? निवारिले । नाना संशयो छेदिले । 
नाना आशंका फेडिले । नाना प्रश्‍न ॥ १२॥ 

ऐसे बहुधा निरोपिलें । ग्रंथगर्भी जें बोलिलें । 

तें अवघेचि अनुधादलें । न वचे कि कदा ॥ १३॥ 
तथापि अवघा दासबोध? । दशक फोडून केला विशद । 
जे जे दशकींचा अनुवाद । ते ते दशकों बोलिला ॥। १४॥ 
नाना ग्रंथांच्या समती * । उपनिषदे वेदांतश्रुती । 
आणि मुख्य आत्मप्रचीती । शास्त्रेंसहित ॥ १५॥ 
नाना समतीअन्वये । हणोनी मिथ्या म्हणतां न ये। 
तथापि हें अनुभबासि ये। प्रत्यक्ष आतां॥ १६॥ 

सस्सरें यासी सिथ्या ह्यणती।तरी अबधेचि ग्रंथ उछेदती * 
नाना ग्रंथांच्या समती । भगवद्वाक्यं ॥ १७ ॥ 
शिवगीता रासगीता। गुरुगीता गभेगीता । 
उत्तरगीता अबभूतगीता । वेद आणी वेदांत ॥ १८॥ 


१ कुशंका. २ दासांचा म्हणजेच श्रीसमर्थांचा उपदेश. 
३ आधार. ४ अमान्य केलेसें होईल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


MNS 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास १ ३ 


भगवद्गीता ब्रह्मगीता । हंसगीता पांडवगीता । 
गणशगीता येमगीता । उपनिषदे भागवत ।। १९॥ 
इत्यादिक नाना ग्रंथ) समतीस बोलिले येथ । 
भगवद्दाक्ये येथार्थ । निञचयेतीं ॥ २० ॥ 
भगवद्दचनों अविस्वासे । ऐसा कोण पतित असे । 
भगवट्वाक्याविरहित नसे । बोलणें येथीचें ॥ २१ ॥ 
पुण ग्रंथ पाहिल्याविण । उगाच ठेवी जो दुषण । 

तो दुरात्मा दुरभिमान । मत्सरे करी ॥। २२॥ 
अभिमाने उठे मत्सर । मत्सरे थे तिरस्कार । 

पुढे कोधाचा विकार । प्रबळे बळें ॥ २३॥ 

ऐसा अंतरीं नासला । कासक्रोधें खवळला । 

अहंभावें पालटला? । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २४॥ 
कासक्रोधे लिथाडिला! । तो केसा हाणाचा भला। 
अमृत सेवितांच पावला । मृत्य राहो' ॥ २५ ॥ 
आतां असो हें बोलणें। अधिकारासारिखें घेणें । 

परंतु अभिमान त्यागणें । हें उत्तमोत्तम ॥ २६ ॥ 
सागां श्रोतीं आक्षेपिलें । जो ये ग्रंथी काथ बोलिलें । 
तें सकळहि निरोपिलें । संकळीत* मागें ॥ २७ ॥ 
आतां श्रवण केलियाचें फळ । क्रिया पालटे तत्काळ । 
तुटे संशयाचें सूळ । येकसरां ॥ २८ ॥ 


१ जीवभावास आला. २ बरवटला-लिप्त झाला. ३ राहू देवता, 
दुष्टबुद्धीमुळें अमृत सेवूनहि हा मृत्यु पावल्याची कथा पुराणांत 
आहे. ४ सारांशानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


¥ श्रीमत्‌ दासबोध 


सागं सांपडे सुगस । न लगे साधन दुर्गस । 
सायोज्यमुक्तीचें वस । ठाई पडे ॥ २९ ॥ 

नासे अज्ञान दुःख भ्रांती । शीक्षचि धेथे ज्ञानप्राप्ती । 
ऐसी आहे फळश्रुतो । ईथे ग्रंथों ॥ ३० ॥ 

योगियांचे परस भाग्य । आंगीं बाणे तें बराग्य । 
चातुर्य कळे यथायोग्य । विवेकेंसहित ॥ ३१ ॥ 

श्रांत अवगुणी अवलक्षण । तेचि होती सुलक्षण । 

धूते ताकिक विचक्षण । समयो जाणतो ॥ ३२ ॥ 
आळसी तेचि साक्षपी? होती । पापी तेचि प्रस्तावती । 
निदक तेचि वंदू लागती । भक्तिमार्गासी ॥ ३३ ॥ 
बद्धचि होती मुमुक्ष । भूख होती अतिदक्ष । 
अभक्तचि पावतो मोक्ष । भक्तिमार्ग ॥ ३४॥ 
नाना दोष ते नासती । पतित तेचि पावन होती । 
प्राणी पावे उत्तम गती । श्रवणसात्रे ॥ ३५ ॥ 

नाना धोके देहबुद्धीचे । नाना फित संदेहाचे । 

नाना उद्ठेग संसाराचे । नासती श्रवणें ॥ ३६ ॥ 
ऐसी याची फलश्रुती । श्रवणें चुके अधोगती । 

सनास होय विश्रांति । समाधान ॥ ३७ ॥ 

जयाचा भावाथ जसा । तयास लाभ तेसा। 

मत्सर धरी जो पुसा! । तयास तेंचि प्राप्त ॥ ३८॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ग्रंथारंभळक्षणनाम 
समास प्रथम ।। १ ॥ 
१ उद्योगी. २ पुरुष. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १; समास २ प्‌ 


॥ श्रीराम ॥ 


ओंनमोजि गणनायेका । सवसिद्धिफळदायेका । 
अज्ञानभ्रांतिछेदका । बोधरूपा ॥ १ ॥ 

माझिये अंतरीं भरावें । सर्वकाळ वास्तव्य करावें । 
मज वाग्सुंन्यास' वदचावें । कृपाकटाक्षेकरूनी ॥ २॥ 
तुझिये कृपेचेनि बळें । वितुळती भ्रांतीचीं पडळ । 
आणी विश्‍वभक्षक काळें । दास्यत्व कीजे । ॥ ३॥ 
येतां कृपेची निज उडी । विच्नें कांपती बापुडीं । 
होऊन जाती देशधडी । नाममात्रं ॥ ४॥ 

हाणोन नामें विघ्नहर । आह्यां अनाथांचें माहेर । 
आदिकरूनी हरीहर । अमर वंदिती ॥ ५ ॥ 
वंदूनियां मंगळनिधी । कार्य करितां सर्वसिद्धी । 
आघात अडथाळे उपाधी । बाधू सकेना ॥ ६॥ 
जयाचें आठवितां ध्यान । वाटे परम समाधान। 
नेत्रों रिघोनियां मन । पांगुळे? सर्वांगी ॥ ७॥ 
सगुण रूपाची टेच*। माहालावण्य लाघव । 

नृत्य करितां सकळ देव । तटस्त होती ॥ ८ ॥ 
सर्वकाळ मदोन्मत्त । सदा आनंदे डुल्लत । 

हरुषें निर्भर उद्दित' । सुप्रसन्तवदनु ॥ ९ ॥ 
भव्यरूप वितंड । भीममूरति माहा प्रचंड । 

विस्तीर्ण मस्तकीं उदंड । सिधूर चाचिला ॥ १०॥ 
१ मुलुर्वळास. २ पटले र पडदे. ३ मन ध्यानावस्थेत स्वोर्गातन मुखःुर्वळास, २ पटलें = पडदे. ३ मन ध्यानावस्थेत सर्वागांतुन 


निघून केवळ नेत्रस्थित होतें. ४ ठेवण, ढब. ५ अतिशय. 
६ उल्हसित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(OO Fre टन 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना सुगंध परिसळें । थबथबां गळती गंडस्थळें । 
तेथें आलों षट्पदकुळे । झुंकारशब्दं ॥ ११ ॥ 
सुर्डीव शुंडादंड सरळे । शोभे अभिनव आवाळे' । 
लंबित अधर तिक्षण गछे। क्षणक्ष्णा संदसत्बी * ॥ १२॥ 
चोदा विद्यांचा गोसांबी । हरस्व' लोचन ते हिलावी *। 
लवलवित फडकावी । फडे फडे कर्णथापा ॥ १३॥ 
रत्नखचित सु गुटों झळाळ नाना सुरंग फांकती कोळ* । 
कुंडले तळपतो नीळ । वरी जाडले झमकती ॥ १४ ॥ 
दंत शुक्ष सहूट* । रत्नखचित हेमकट्ट  । 

तया तळबटीं पत्रं नीट । तळपती लघु लघु ॥ १५॥ 
लवथवित सरूपे“ दोंद । वेष्टित कटू) नागबंद । 

क्षुद्र घंटिका संद संद । वाजती झणत्कारें ॥ १६॥ 
चतुर्भुज लंबोदर । कासे कासिला पीतांबर । 

फडके दोंदिचा फणीवर । धुधूकार टाको ॥ १७ ॥ 
डोलबी मस्तक जिव्हा लाळी । घालून बसला वेटाळी । 
उभारोनि नाभिकमळीं । टकमकां पाहे ॥ १८ ॥ 
नाना याति कुशममाळा "। व्याळयरियंत रुळती गळां । 
रत्नजडित हृदयकमळा-। चरी पदक शोभे ॥ १९ ॥ 
शोभे फरश आणी कमळ । अंकुश तिक्षण तेजाळ । 
येके करीं मोदकगोळ । तयावरी अति प्रीति ॥ २० ॥ 
नट नाटय कळा कुंसरी'' । नाना छदे नृत्य करी । 
टाळ सृदांग भरोवरी । उपांग? हुंकारे ॥ २१ ॥ 

१ गंडस्थळ. २ मदसत्व, एक प्रकारचा रस. ३ र्‍हस्व. ४ हावी. 
५ तेजाचे किरण. ६ ठसठसीत. ७ सुवर्णाची रत्नखचित कडीं. 
८ हालते. ९ कडदोरा सर्पाचा. १० पुष्पहार. ११ कोशल्य. 
१२ नृत्याचे उपांग हुंकार होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ३ ७ 


स्थिरता नाहीं येक क्षण । चपळविझई अग्रगण । 
साजिरी मूर्ति सुलक्षण । लावण्यखाणी ॥ २२॥ 
रुगझणा वाजती नेपुरें। वांकी बोभाटती गजरे । 
घागरियासहित मनोहरे । पाउलें दोनी ॥ २ ३॥ 
ईश्वरसभेसी आली शोभा। दिव्यांबरांची फाकली प्रभा। 
साहित्यविशई सुल्लभा । अष्ट नायका होती ॥ २४॥ 
एसा सर्वागे सुंदर । सकळ विद्यांचा आगरु? । 
त्यासी साझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ २५॥ 
ध्यान गणेझाचें वाणितां । मतिप्रकाश होये श्रांता । 
युणानुवाद श्रवण करितां । बोळे? सरस्वती ॥ २६॥ 
जयासि ब्रह्मादिक वंदिती । तेथें मानव बापुडे किती। 
असो प्राणी मंदसती । तेहीं गणेश चितावा ॥ २७॥ 
सूख अवलक्षण । जे कां हीगाहूनि हीण । 
तेचि होती दक्ष प्रविण । सर्वविशई ॥ २८॥ 
ऐसा जो परम समर्थ । पुर्ण करी मनोरथ । 
सप्रचीत ' भजन स्वार्थ । कललो चंडीविनायेका॥ २९॥ 
ऐसा गणेश मंगळमूतीं । तो म्यां स्तविला येथामति । 
वांछया धरूनि चित्तीं । परमार्थाची ॥ ३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गणेशस्तवननाम 
समास द्वितीय॥ २ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां वंदीन वेदमाता । श्रीशारदा ब्रह्मसुता । 
शब्दमूल वाग्देवता । माहं माया ॥ १॥ 


१ स्वामी. २ प्रसन्न होते. ३ अनुभवयुक्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


जे उठवी शब्दांकुर' । वदे वेखरी अपार । 

जे शब्दाचें अभ्यांतर'। उकलून दावी ॥ २ ॥ 

जे योगियांची समाधी । जे धारिष्टांची कृतबुद्धी ' । 
जे विद्या अविद्या उपाधी । तोड्न टाकी ॥ ३ ॥ 

जे माहापुरुषाची * भार्या । अति सलग्न अवस्ता तुर्या*। 
जयेकरितां महत्कार्या । प्रवतेले साधु ॥ ४ ॥ 

जे सहंतांची शांती । जे ईइवराची निज शक्ती । 

जे ज्ञानियांची विरक्ती । नेराशशोभा* ॥ ५॥ 

जे अनंत ब्रह्मांडे घडी । लीळाविनोदेचि सोडी । 
आपण आदिपुरुषों दडी । सारून राहे ॥ ६ ॥ 

जे प्रत्यक्ष पाहातां आडळे । विचार घेतां तरी नाडळे । 
जयेचा पार न कळे । ब्रह्मादिकांसी ॥ ७॥ 

जे सर्व नाटकअंतकेळा” । जाणीव स्फात निर्मळा“ । 
जपेचेनि स्वानंदसोहळा । ज्ञानशक्ती ॥ ८ ॥ 

जे लावण्यस्वरूपाची शोभा । जे परन्नह्मसुर्याची त्रभा । 
जे शब्दीं वदोनि उभा । संसार नासी ॥ ९ ॥ 

जे मोक्षश्रिया साहांमंगळा । जे सत्रावी* जोबनकळा । 
जे सत्वलीळा सुसीतळा । लावण्यलाणी ॥ १० ॥ 


१ शब्दस्फूति. २ अर्थ, लक्ष्यांशः ३ निश्चयी वुद्धि. ४ ईइव- 
राची. ५ सर्वसाक्षिगी. ६ निःस्पृहता हेंच कोणी एक वैभव. 
७ सृष्टिरूप नाटकाची सुत्रधात्री. ८ “ एकोऽहं „ या निर्मल 
जाणिवेची स्फूति. ९ आत्मातुभव. 


, Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १ : समास ३ ९ 


जे अवेक्त 'पुरुषाची वेक्ती। विस्तारें वाढली इच्छाशक्ती 
जे कळीकाळाची नियंती । सद्गुरुकृपा ॥ ११॥ 

जे परमार्थमार्गीचा विचार । निवडून दावी सारासार। 
भर्वासधूचा पेलपार । पाववी झाब्दबळें ॥ १२ ॥ 
ऐसी बहुवेषं नटली । माया शारदा येकली । 
सिद्धि अंतरीं संचली । चतुविधा? प्रकारें ॥ १३॥ 
तोंहों वाचा अंतरीं आलें । तें बखरिया प्रगट केलें । 
ह्मणौन कर्तुत्व जितुकें जालें । तें शारदागुणें ॥॥ १४॥ 
जे ब्रह्मादिकांची जननी । हरीहर जयेपासुनी । 
सृष्टिरचना लोक तिनी । विस्तार जयेचा ॥ १५॥ 
जे परमार्थाचे मूळ । नांतरी सद्विद्याचि केवळ । 
निवांत निर्मळ निश्चळ । स्वरूपस्थितो ॥ १६ ॥ 

जे योगियांचे ध्यानीं । जे साधकांचे चितनीं । 

जे सिद्धांचे अंतःकर्णी समाधिरूपे ॥ १७॥ 

जे निर्गुणाची वोळखण । जे अनुभवाची खूण । 

जे व्यापकपणे संपुर्ण । सर्वा घटीं ॥ १८ ॥ 

शास्त्रे पुराणें वेद श्रुति । अखंड जयेचें स्तवन करिती । 
नाना रूपों जयेसि स्तचिती । प्राणीमात्र ॥ १९ ॥ 
जे वेदशास्त्रांची महिमा । जे निरोपाची उपमा । 
जयेकरितां! परमात्मा । ऐसें बोलिजे ॥ २० 0 


१ अव्यक्त अशा परब्रह्माची व्यक्त झालेली शक्ति. २ परा, 
पश्यंति, मध्यमा व वेश्वरी या चार वाणीच्या रूपानें. ३ जिच्या- 
मुळें “परमात्मा” हें नांव संभवते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१० . श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना विद्या कळा सिद्धी । नाना निइचयाची बुद्धी । 
जे सूक्ष्म वस्तूची शुद्धी । ज्ञेप्तीसात्र' ॥ २१॥ 

जे हरिभक्तांची निजभक्ती । अंतर्निष्ठांची अंतरस्थिती । 
जे जोवन्मुक्तांची मुक्ती । सायोज्यता ते ॥ २२ ॥ 
जे अनंत साया वेणवी । न कळे नाटक लाघवी । 

जे थोरथोरासी गोवी! । जाणपणेंर ॥ २३ ॥ 

जे जे दृष्टीनें देखिलें । जें जें शब्दे वोळखिलें । 

जें जें मनास भासलें । तितुकें रूप जयेचें ॥ २४ ॥ 
स्तवन भजन भक्ति भाव । मायेवांचून नाहीं ठाव । 
या वचनाचा अभिप्राव । अनुभवी जाणती ॥ २५॥ 
स्हणोनि थोराहुनि थोर । जे ईश्वराचा ईइवर । 
तयेसी माझा नमस्कार । तदांशेचि आतां ॥ २ ६॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शारदास्तवननाम 
समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां सद्गुरु वणेदेना । जेथ माया स्पशों सकेना । 
तें स्वरूप सज अज्ञाना । काय कळे ॥ १॥ 

न कळे न कळे नेति नेति । ऐसें बोलतसे श्रुती । 
तेथें मज मूर्खाची सती । पाडेल कोठें ॥ २ ॥ 


१ केवळ जाणीवमय. २ गुंतविते. ३ “मी ज्ञाता” या 
अभिमानामुळें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १ : समास ४ ११ 


मज न कळे हा विचारु । दुःहुनि भाझा नमस्कार । 
गुरुदेवा पेलपारू । पाववी मज ॥ ३ ॥ 

होती स्तवनाची दुराशा? । तुटला मायेचा भवेसा । 
आतां असाल तेसे असा । सद्गुरु स्वामी ॥ ४॥ 
मायेच्या बळें करीन स्तवन । ऐसें वांछित होतें मन । 
माया जाली लज्यायमान । काय करू ॥ ५ ॥ 
नातुडे* मुख्य परमात्मा। हाणोनि करावी लागे प्रतिसा। 
तेसा सायायोगें महिमा । वर्णीन सद्गुरूचा ॥ ६ ॥ 
आपल्या भावासारिखा मनीं । देव आठवावा ध्यानीं । 
तेसा सद्गुरु हा स्तवनीं । स्तऊं आतां ॥ ७॥ 

जय जयाजि सद्गुरुराजा। चिइवभरा विइवबीजा । 
परभपुरुषा मोक्षध्वजा । दीनबंधु ॥ ८॥ 

तुझीयेन अभयंकरें । अनावर साया हे वोसरे । 

जेसें सूर्यप्रकाशें अंधारे । पळोन जाये ॥ ९ ॥ 
आदित्ये अंधकार निवारे । परंतु सागुतें ब्रह्मांड भरे । 
नीसी जालियां नंतरें । पुन्हां काळोखे ॥ १० ॥ 
तेसा नव्हे स्वासीराव । करो जन्ममृत्य वाव* । 
समूळ अज्ञानाचा ठाव । पुसून टाकी ॥ ११॥ 
सुवणचिं लोहो कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं । 

तेसा गुरुदास संदेहीं । पडोंचि नेणे सदेथा ॥ १२॥ 


आ 5 3 5 


१ अतवर्याचें तर्काधिष्ठित स्तवन करण्याची ही आशा म्हणून 
हो अयोग्य आज्ञा. २ गवसत नाहीं, कारण तो इंद्रियगोचर 
नाहीं. ३ नाहींसे, नष्ट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


कां सरिता गंगेसी सिळाली। सिळणी ' होतां गंगा जाली। 
सग जरी वेगळी केली । तरी होणार नाहों सवंथा॥। १३॥ 
परी ते सरिता मिळणीसागे । वाहाळ मानिजेत जगे । 
तेसा नव्हे शिष्य वेगें । स्वामीच होये ॥ १४॥ 
परीस आपणा एसें करीना । सुवणें लोहो पालटेना । 
उपदेश करी बहुत जना । अंकित सद्गुरूचा ॥ १५ ॥ 
शिष्यास गुरुत्व प्राप्त होये । सुवणं सुवण करितां न थे । 
म्हणोनि उपमा न साहे। सद्गुरूसी परिसाची।। १६॥ 
उपमे द्यावा सागर । तरी तो अत्यंतचि क्षार । 
अथवा ह्यणों क्षीरसागर । तरी तो नासेल कल्पांतीं ॥ 
उपसे द्यावा जरी मेरु । तरी तो जड पाषाण कठोर । 
तैसा नव्हे कों सद्गुरु । कोमळ! दिनाचा ॥ १८ ॥ 
उपमे ह्यणों गगन । तरी गगनापरीस तें निर्गुण । 

या कारणें दृष्टांत हीण । सद्गुरूस गगनाचा ॥ १९॥ 
धीरपणें उपमूं जगती! । तरी हेहि खचेल कल्पांती । 
ह्यणोन धीरत्वास दृष्टांतीं । हीण वसुंधरार ॥ २०॥। 
आतां उपमावा गभस्ती *। तरी गभस्तीचा प्रकाश किती । 
शास्त्रे मर्यादा बोलती । सद्गुरु अमर्याद ॥ २१ ॥ 
हाणोनि उपमे उणा दिनकर *। सद्गुरुज्ञानप्रकाश थोर । 
आतां उपमावा फणीवर) तरी तोहि भारवाही ॥२२॥ 


१ संगम. २ दीन शरणागताविषयीं कोमल अंत:करणाचा. 
३ पृथ्वी. ४ सूर्य. ५ शेष. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ४ १३ 


आतां उपमे द्यावें जळ । तरी तें काळांतरीं आटेल सकळ। 
सद्गुरुरूप तें निइचळ। जाणार नाहीं ॥ २३॥ 
सद्गुरूसी उपमावें अमृत। तरी अमर? धरिती मत्यपंथ । 
सद्गुरुकृपा यथार्थ । अमरः करी ॥ २४॥ ˆ 
सद्गुरूसी ह्यणावें कल्पतरु। तरी हा कल्पनेतीत विचारु। 
कल्पवृक्षाचा अंगिकार । कोण करी ॥ २५ ॥ 

चिता मात्र नाहीं सनीं । कोण पुसे चितामणी । 
कामधेनूचीं दुभणीं ' । निःकामासी न लगती ॥ २६॥ 
सद्गुरु ह्यणों लक्ष्मीवंत । तरी ते लक्ष्मी नाशिवंत । 
ज्याचे द्वारीं असे तिष्टत । मोक्षलक्ष्मी ॥ २७ ॥ 
स्वर्गलोक इंद्र संपती । हे काळांतरीं विटंबती । 
सद्गुरुकृपेची प्राप्ती । काळांतरीं चळेना ॥ २८ ॥ 
हरीहर ब्रह्मादिक । नाश पावती सकळिक । 

सर्वदा अविनाश येक । सद्गुरुपद ॥ २९ ॥ 

तयासौ उपमा काय चावी । नाशिवंत सृष्टी आघवी । 
पंचभूतिक उठाठेवी । न चले तेथें ॥ ३० ॥ 

ह्मणौनि सद्गुरु वर्णवेना। हे गे हेचि माझी वर्णना) 
अंतरस्थितीचिया खुणा । अंतनिष्ठ जाणती ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सद्‌गुरुस्तवननाम 
समास चतुर्थं ॥ ४॥ 


१ देव. २ मोक्ष देते. ३ प्रसन्नता. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां वंदीन सज्जन । जे परसार्थाचें अधिष्ठान? | 
जयांचेनि गुह्मज्ञान । प्रगटे जनों ॥ १ ॥ 

जे वस्तु! परम दुल्लभ । जयेचा अलभ्य लाभ । 

तेंचि होये सुल्लभ । संतसंगेंकरूनी ॥ २॥ 

वस्तु प्रगडचि असे । पाहातां कोणासीच न दिसे । 
नाना साधनों सायासें । न पडे ठांई ॥ ३ ॥ 

जेथें परीक्षवंत ठकले । नांतरी डोछसचि अंध जाले । 
पाहात असतांचि चुकले । निजवस्तूसी ॥ ४॥ 

जें दीपाचेनि दिसेना । नाना प्रकाशे गवसेना । 
ेत्रांजनेंहि वसेना । दृष्टीपुढे ॥ ५ ॥ 

सोळां कळी पुर्ण शशी! । दाखऊं सकेना चस्तुसी । 
तीव्र आदित्य कळारासी* । तोहि दाखबीना ॥ ६॥ 
जया सूर्याचिनि प्रकाशें। ऊणेतंतु* तोहि दिसे। 

नाना सूक्ष्म पदार्थ भासे। अण्रेणादिक ॥। ७॥ 
चिरलें वाळाग् “तेंहि प्रकासी । परी तो दाखबीना वस्तुसी 
तें जयाचेनि साधकांसी । प्राप्त होये ॥ ८॥ 

जिथं आक्षेप आटले । जेथे प्रेत्न प्रस्तावले । 

जेथे तर्क संदावले । तकितां निजवस्तुसी ॥ ९॥ 

वळे विवेकाची वेगडी० । पडे शब्दाची बोबडी । 

जेथे मनाची तांतडी । कामा नये ॥ १०॥ 


=== पा तन अमल 
१ आश्रय. २ ब्रह्म. ३ पोणिमेचा पूर्ण चंद्र. ४ देदीप्यमान, 
५ कोळिष्टकाचा सूक्ष्म धागा. ६ केसाचें अग्र: ७ गंडांळी. 
विवेकहि जेथें थिटा पडतो, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


मट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ५ १५ 


जो बोलकेपणें विशेष । सहस्र मुखांचा जो शेष। 
तोहि सिणला निःशेष । वस्तु न संगवे ॥ ११॥ 
वेदे प्रकाशिलें सबही । वेदविरहित कांहीं नाहीं । 
तो वेद कोणासही । दाखऊं सकेना ॥ १२॥ 

तेचि वस्तु संतसंगे । स्वानुभवें कळों लागे । 

त्याचा महिमा वचनों सांगे। ऐसा कवणु ॥ १३॥ 
विचित्र कळा ये मायेची । परी वोळखी न संगवे वस्तूची। 
मायातीता अनंताची । संत सोये * सांगती ॥ १४॥ 
चस्तूसी वाणलें नवचे। तेंचि स्वरूप संतांचे । 

या कारणें वचनाचे । कार्य नाहीं ॥ १५॥ 

संत आनंदाचे स्थळ । संत सुखि केवळ। 

नाना संतोषाचें मूळ । ते हे संत ॥ १६॥ 

संत विश्रांतीची विश्रांती । संत तृप्तीची निजतुप्ती । 
नांतरी भक्तीची फळभ्ती । ते हे संत ॥ १७॥ 

संत धर्माचें धर्मक्षेत्र। संत स्वरूपाचे सत्पात्र । 
नातरी पुण्याची पवित्र । पुण्य भूमी ॥ १८॥ 

संत समाधीचें मंदिर। संत विवेकाचें भांडार । 
नांतरी बोलिजे साहेर। सायोज्यमुक्तीचें ॥ १९॥ 
संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो । 
संतप्राप्तीचा ` समयो। सिद्धरूप ॥ २०॥ 
मोक्षश्रिया आळंकृत। ऐसे हे संत श्रीमंत । 

जीव दरिद्री असंख्यात । नृपती केले ॥ २१॥ 


१ प्राप्तीची वाट. २ अशा संतांची कृपा होतांक्षणींच सिद्धरूप 
स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१६ श्रीमत्‌ दासबोध 


जे समर्थेपणें उदार। जे कां अत्यंत दानशूर। 
तयांचेनि हा ज्ञानविचार । दिधला न वचे ॥ २२॥ 
साहांराजे चक्रवर्ती । जाले आहेत पुढें होती । 
परंतु कोणी सायोज्यमुक्ती । देणार नाहों ॥ २३॥ 
जें त्रलोकीं नाहीं दान। तें करिती संतसज्जन। 
तयां संतांचें महिमान । काय ह्याणोनि वर्णावें॥ २४॥ 
जे त्रलोक्याहुन वेगळें । जें वेदश्रुतीसी नाकळे । 
तेचि जयांचेनि वोछे । परब्रह्म अंतरीं ॥ २५॥ 
एसी संतांची सहिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
जयांचेनि मुख्य परमात्मा । प्रगट होये ॥ २६॥ 

इति श्रीदासत्रोधे गुरुरिष्यसंवादे संतस्तवननाम 

समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
आतां वंदू श्रोते जन । भक्त ज्ञानी संत सज्जन । 
विरक्त योगी गुणसंपन्न । सत्यवादी ॥ १॥ 
येक सत्वाचे सागर । येक बुद्धीचे आगर । 
येक श्रोते वरागर१ । नाना शब्दरत्नांचे ॥ २॥ 
जे नाना अर्थाबृताचे? भोक्ते । जे प्रसंगीं वकतयाचे वक्ते 
नाना संशयातें छेदिते । निइचे पुरुष ॥ ३ ॥ 
ज्यांची धारणा अपार । जे ईश्‍वराचे अवतार । 
नांतरी प्रत्यक्ष सुरवर । बसले जसे ॥ ४॥ 


१ ध्रगटतें, प्रसन्न होतें. २ खाण. ३ अर्थरूपी अमृताचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास द्‌ १७ 


कि हे ऋषेश्वरांची मंडळी । शांतस्वरूप सत्वागळी १॥ 
जयांचेनि सभामंडळों । परम शोभा ॥ ५ ॥ 

हृदई वेदगर्भ विलसे । मुखीं सरस्वती विळासे । 
साहित्य बोलतां जसे । भासती देवगुरु२॥ ६ १ 

जे पवित्रपणें बेशवानर ' । जे स्फू तिकिरणाचे दिनकर । 
ज्ञातेपणें दृष्टीसमोर । ब्रह्मांड न ये ॥ ७॥ 

जे अखंड सावधान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । 
सर्वकाळ निराभिमान । आत्मज्ञानी ॥ ८॥ 

ज्यांचे दृष्टीखालून गेलें । ऐसें कांहींच नाहीं उरलें । 
पदार्थमात्रांसी लक्षिलें । मनें जयांच्या ॥ ९ ॥ 

जे जे कांहीं आठवावें । तें तें तयांस पुर्वीच ठावें । 

तेथें काये अनुवादावें । ज्ञातेपणेंकरूनी ॥ १०॥ 

परंतु हे गुणग्राहिक । ह्मणौन बोलतों नि:शंक । 
भाग्यपुरुष काये येक । सेबीत नाहीं ॥ ११॥ 

सदा सेविती दिव्यान्नें । पालटाकारणें आवेट* अन्ने । 
तेसींच माझीं वचनें । पराकृतें ॥ १२ ॥ 

आपुले शक्तिनुसार । भावें पुजावा परमेश्वर । 

परंतु पुज नये हा विचार । कोठेचि नाहीं ॥ १३॥ 
तेसा मी येक वागृदुबेळ । श्रोते परमेशवरचि केवळ । 
यांची पुजा वाचाबरछ * । करू पाहे ॥ १४॥ 


१ अत्यंत सात्त्विक. २ बृहस्पति. ३ अग्नि. ४ पुढच्या ओवीच्या 
संदर्भाने असा अथे करता येईल कीं, ब्रह्मांड अथवा सृष्टि 
म्हणून कांहीं आहे, याचें त्यांता त्यांच्या नित्यतेजस्वी सात- 
त्याच्या ज्ञानामुळे भानहि नसतें. “अरे जें जालेंचि नाही. ” 
दा.८-३-१. ५ वीट न येणारीं. ६ फार बोलणारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


वित्पत्तो ' नाहीं कळा नाहीं । चातुर्य नाहीं प्रबंद नाहीं। 
भक्ति ज्ञान वेराग्य नाहीं। गोल्यता' नाहीं वचनाची ॥ 
एसा माझा वारिविळास । हणोन बोलतों सावकाश ॥ 
भावाचा भोक्ता जगदीश । ह्ाणौनियां ॥ १६॥ 
तुम्ही भोते जगदीशर्सूति । तेथें भाझी वित्पत्ती किती । 
बुद्धिहोण अल्पसती । सलगी ' करितों ॥ १७॥ 
ससर्थाचा पुत्र भूखे जगीं । परी सामर्थ्यं असे त्याचा आंगीं 
तुम्हां संतांचा सलगी । ह्यणोनि करितों ॥ १८ ॥ 
व्याघ सिह भयानक । देखोनि भयाचकित लोक । 
प्री त्यांचीं पिलों निःशंक । तयांपुढें खेळती ॥ १९ ॥ 
तेसा मी संतांचा अंकित । तुम्हां संतांपासीं बोलत । 
तरी माझी चिता तुभचें चित्त । वाहेलच कीं ॥ २० ॥ 
आपलेंचि बोले वाउगे । त्याची संपादणी करणें लागे 
परंतु कांहीं सांगणें नलगे । न्यून तें पूर्ण करावें॥२१॥। 
हैं तों प्रीतीचें लक्षण । स्वभावेंचि करी सन । 
तसे तुम्ही संतसज्जन । मायेब्राप विश्वाचे ॥ २२ ॥ 
माझा आशय जाणोनि जीवें । आतां उचित तें करावें । 
पुढें कथेसि अवधान द्यावें । ह्मणे दासानुदास ॥ २३ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रोतेस्तवननाम 
समास षष्ठ ॥ ६ | 


॥ श्रीराम ॥ 
आतां वंदू कवेशवर । शब्दसृष्टीचे ईइवर । 
नांतरी हे परमेइवेर । वेदावतारी ॥ १॥ 
१ व्युत्पत्ति, शास्त्रीय ज्ञान. २ माधुरी. ३ जवळिक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ७ १९ 


कों हे सरस्वतीचे निजस्थान। कीं है नाना कळांचें जीवन 
नाना शब्दांचें भुवन । येथार्थ होये ॥ २॥ 

कों हे पुरुषार्थाचें वेभव । कीं हे जगदेशवराचें महत्व । 
नाना लाघवे सत्कीर्तीस्तव । निर्माण कवी ॥ ३॥ 
कों हे शब्दरत्नाचे सागर। कीं हे मुकतांचें मुक्त सरोवर । 
नाना बुद्धीचे बेरागर । निर्माण जाले ॥ ४॥ 
अध्यात्मग्रंथांची खाणी । कीं हे बोलिके चितामणी । 
नाना कामधेनूचीं दुभगीं । बोळलीं ्रोतयांसी ॥ ५ ॥ 
कों हे कल्पनेचे कल्पतरू । कीं है मोक्षाचे मुख्य पडीभरु ?। 
नाना सायोज्यतेचे विस्तार । विस्तारले ॥ ६ ॥ 

कों हा परलोकों चा निजस्वाथ्‌ं । कों हा योणियांचा गुप्त 
पंथु। नाना ज्ञानियांचा परसाथ्‌ । रूपासि आला॥ ७॥ 
कों हे निरंजनाची खूण । कीं है निर्गुणाची वोळखण । 
माथाविलक्षणाचें! लक्षण । ते हे कवी ॥ ८ ॥ 

कों हा श्रुतीचा भावगर्भं । कीं हा परमेश्वराचा अलभ्य 
लाभ । नांतरी होये सुल्लभ । निजबोध कविरूपें ॥ ९॥ 
कवि मुमुक्षाचें अंजन । कवि साधकांचें साधन । 

कवि सिद्धांचें समाधान । निझ्चयात्सक ॥ १० ॥ 
कवि स्वधर्माचा आश्रयो । कबि मनाचा सनोजयो । 
कवि धामिकाचा विनयो । विनयकते ॥ ११॥ 

कवि वेराग्याचें संरक्षण । कवि भक्तांचे भुषण । 
नाना स्वधर्मरक्षण । ते हे कवी ॥ १२॥ 


77777 ८ 555८-८८: क या 


१ आधार मार्गदर्शक. २. मायातीत स्वरूपाचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२० श्रीमत्‌ दासबोध 


कचि प्रेसळांची प्रेमळ स्थिति । कवि ध्यानस्थांचौ 
ध्यानमूति। 
कचि उपासकांची वाढ ' कीर्ती । विस्तारली ॥ १३॥ 
ताना साधवांचें मूळ । कवि नाता प्रेत्तांचें फळ । 
नाना कार्यसिद्धि केवळ । कविचेनि प्रसादं ॥ १४॥ 
आधीं कवीचा वाग्विळास । तरी सग श्रवणों तुंबळे रस 
कविचेनि मतिप्रकाश । कवित्वास होये ॥ १५॥ 
कवि वित्पन्नाची योग्यता । कवि सासथ्येवंतांची सत्ता। 
कवि विचक्षणाची कुशळता । नाना प्रकारें ॥ १६॥ 
कवि कवित्वाचा प्रबंध । कवि नाना धाटी मुद्रा छंद। 
कवि गद्यपद्ये भेदाभेद । पदत्रासकतं ॥ १७ ॥ 
कवि सृष्टीचा आळंकार । कवि लक्ष्मीचा शुंघार । 
सकळ सिद्धींचा निर्धार। ते हे कवी ॥ १८ ॥ 
कवि सभेचें मंडण । कवि भाग्याचे भुषण ॥ 
नाना सुखाचें संरक्षण । ते हे कवी ॥ १९ ॥ 
कवि देवाचें रूपकत । कवि ऋषीचें सहस्वर्वाणते । 
नाना शास्त्रांचे साम्यं ते । कवि वाखाणिती।॥। २०॥ 
नस्ता कवीचा व्यापार । तरी केचा अस्ता जगोद्धार । 
ह्मणौनि कवि हे आधार । सकळ सृष्टीसी ॥ २१॥ 
नाना विद्या ज्ञातृत्व कांहीं । कवेश्‍वरेंबिण तों चाहीं । 
कवीपासून सर्वही । सर्वज्ञता ॥ २२ ॥ 
मागां वाल्मीक व्यासादिक । जाले कवेशवर अनेक । 
तयांपासून विवेक । सकळ जनासी ॥ २३ ॥ 


MRS BRS यो नी कुक अं डी कफ 


१. श्रेष्ठ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ७ २१ 


पुर्वी काव्यें होतीं केलीं । तरीच वित्पत्ती प्राप्त जाली 
तेणें पंडिताआंगीं बाणली । परम योग्यता ॥ २४॥ 
ऐसे पुर्वी थोर थोर । जाले कवेश्वर अपार । 
आतां आहेत पुढें होणार । नमन त्यांसी ॥ २५ ॥ 
नाना चातुर्याच्या मूर्ती । कीं हे साक्षात्‌ बहस्पती । 
वेद श्रुती बोलों हणती । ज्यांच्या मुखें ॥ २६॥ 
परोपकाराकारणें । नाना निश्‍चय अनुवादणें ॥ 
सेखीं बोलिले पूर्णपणें । संशयातीत ॥ २७॥ 
कों हे अघृताचे मेघ वोळले । कीं हे नवरसाचे बोघ लोटले 
नाना सुखाचे उचंबळले । सरोबर हे ॥ २८॥ 
कों हे विवेकनिधीचीं भांडारें । प्रगट जालीं मनुष्याकारें। 
नाना चस्तूचेनि विचारें । कोंदाटले हे ॥ २९॥ 
कों हें अदिशक्तीचें ठेवणें। नाना पदार्थास आणी उणें । 
लाधले पूर्वं संचिताच्या गुणें । विशवजनासी ॥ ३०॥ 
कीं हे सुखाचीं तारवें लोटलीं । आक्षे आनंदें उतटलीं ? । 
विश्वजनास उपेगा आलों । नाना प्रयोगाकारणें॥ ३१॥ 
कों हे निरंजनाची संपत्ती । कों हे विराटाची योगस्थिती। 
नांतरी भक्तीची फळश्रृती । फळास आली ॥ ३२॥ 
कों हा ईश्वराचा पवाड? । पाहातां गगनाहून वाड । 
ब्रह्मांडरचनेहून जाड । कदिप्रबंदरचना ॥ ३३॥ 
आतां असो हा विचार । जगास आधार कवेशवर । 
तयांसी साझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कवेशवरस्तवननाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


१. उभरून आलीं. २ कीति; कर्तत्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


` आतां वंदू सकळ सभा । जये सभेसी मुक्ति सुल्लभा। 

जेथे स्वये जगदीश उभा । तिष्ठतु भरे? ॥ १॥ 

इलोक ॥ नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये रवौ । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।। 

नाहीं बेकुंठीचा ठाई । नाहीं योगियांचा हृदई । 

साझे भक्त गाती ठाई ठाई । तेथें मी तिष्ठठु नारदा ॥२॥ 

याकारणें सभा श्रेष्ठ । भक्त गाती तें बेकुंठ । 

नामघोष घडघडाट । जयजयकारें गर्जती ॥ ३ ॥ 

प्रमळ भक्तांचीं गायनें। भगवत्कथा हरिकीतंनें । 

वेदव्यार्यान पुराणश्रवणे । जेथे निरंतर ॥ ४ ॥ 

परमेरवराचे गुणानुवाद । नाना निरूपणाचे संवाद । 

अध्यात्मविद्या भेदाभेद । सथन? जेथे ॥ ५ ॥ 

नाना समाधाने तृप्ती । नाना आशंकानिवृत्ती । 

चित्तीं बसे ध्यानसूति । वाग्विळासें ॥ ६॥ 

भक्त प्रेमळ भाविक । सभ्य सखोल? सात्विक 

रस्य रसाळ गायक । निष्ठावंत ॥ ७ ॥ 

कर्मसीळ आचारसीळ । दानसीळ धर्मसीळ । 

सुचिस्मंत पुण्यशीळ । अंतरशुद्ध कृपाळु ॥ ८ ॥ 

योगी वीतरागी* उदास । नेमक) निग्रह तापस । 

विरक्त निस्पृह बहुवस । आरण्यवासी ॥ ९ ॥ 


१ प्रेमभराने. २. मंथन; चर्चा. ३. गंभीर. ४. वै राम्ययुक्त , 
५. नियमबद्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास ८ २३ 


दंडधारी जटाधारी । नाथपंथी मुद्राधारी । 

येक बाळब्रह्मच्यारी । योगेश्वर ॥ १० ॥ 
पुरशचरणी आणी तपस्वी। तीर्थवासी आणी मनस्वी ? | 
माहायोगी आणी जनस्वी? । जनासारिखे ॥ ११॥ 
सिद्ध साधु आणी साधक । मंत्रयंत्रशोधक । 
येकनिष्ठ उपासक । गुणग्राही ॥ १२॥ 

संत सज्जन विद्वज्जन । वेदज्ञ शास्त्रज्ञ माहाजन । 
प्रबुद्ध सर्वज्ञ समाधान । विमळकते ॥ १३ ॥ 

योगी वित्पन्न ऋषेश्वर । धूतं ताकिक कवेशवर । 
सनोजयाचे मुनेश्‍वर । आणी दिग्वल्को* ॥ १४॥ 
ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी । तत्त्वज्ञानी पिडज्ञानी । 
योगाभ्यासी योणज्ञानी । उदासीन ॥ १५ ॥ 

पंडित आणी पुराणिक । विद्वांस आणी वेदिक । 
भट आणी पाठक । येजुवंदी ॥ १६ ॥ 

साहाभले माहाश्रोत्री । याज्ञिक आणी आग्नहोत्री । 
वेद्य आणी पंचाक्षरी । परोपकारकर्ते ॥ १७॥ 

भूत भविष्य वर्तमान । जयांस त्रिकाळाचें ज्ञान । 
बहुश्रुत निराभिमान । निरापेक्षी ॥ १८ ॥ 

शांति क्ष्सा दयासीळ । पवित्र आणी सत्वसोळ । 
अंतरशुद्ध ज्ञानसीळ । इश्वरी पुरुष ॥ १९ ॥ 

एसे जे कां सभानायेक । जेथे नित्यानित्यविवेक । 
त्यांचा महिमा अलोलिक। काय ह्याणोनि वर्णावा ॥२०॥ 


१. मनाचे स्वामी. २. जनाचे स्वामी; लोकांचें श्रद्धास्थान. 
३. दिगंबर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेथे श्रवणाचा उपाये । आणो परमार्थसमुदाये । 
तेथे जनासी तरणोपाये ।सहजचि होये ॥ २१॥ 
उत्तम गुणाची संडळो । सत्बधीर सत्वागळी । 
नित्य सुखाची नव्हाळों ! । जेथे वसे ॥ २२ ॥ 
विद्यापात्रे कळापात्रं । विशेष गुणांची सत्पात्रें.। 
भगवंताची प्रीतिपात्रं । मिळालं जथे ॥ २३ ॥ 
प्रवृत्ती आणी निवृत्ती । प्रपंची आणी परमार्थी । 
गृहस्ताश्रसो वानप्रहस्ती! । संन्यासादिक ॥ २४॥ 
बुद्ध तरुण आणी बाळ । पुरुष स्त्रियादिक सकळ । 
अखंड ध्याती तमाळनीळ' । अंतर्यामी ॥ २५ ॥ 
एसे परमेश्वराचे जन । त्यांसी माझें अभिवंदन । 
जयांचेनि समाधान । अकस्मात बाणे ॥ २६॥ 
एसिये सभेचा गजर । तेथें भाझा नमस्कार । 
जथे नित्य निरंतर । कीर्तन भगवंताचें ॥ २७॥ 
जेथे भगवंताच्या मूर्ती । तेथें पाविजे उत्तम गती । 
ऐसा निइचय बहुतां ग्रंथी । महंत बोलिले ॥ २८॥ 
कलौ कोतंन वरिष्ठ । जेथे होय ते सभा श्रेष्ठ । 
कथाश्रवणें नाना नष्ट । संदेह मावळती ॥ २९॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सभास्तवननाम 
अष्टम समास ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आतां स्तऊ हा परमार्थ । जो साधकांचा निजस्वार्थ । 
नांतरी समर्थामध्यं समर्थ । योग हा ॥ १॥ 


१. प्राप्ति. २. वानप्रस्थ. ३. श्रीविष्णु. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १ : समास ९ २५ 


आहे परम सुगम । परि जनासी जाला दुर्गम । 
कां जयाचे चुकलें वम । सत्समागमाकडे? ॥ २॥ 
नाना साधनांचे उधार” । हा रोकडा ब्रह्मसाक्षात्कार। 
वेदशास्त्रीं जें सार तें अनुभवास ये ॥ ३ ॥ 

आहे तरी चहूंकडे। परी अणुमात्र दृष्टी न पडे । 
उदास परी येकीकडे। पाहातां दिसेना ॥ ४॥ 
आकाशमार्गी गुप्त पंथ । जाणती योगिये समर्थ । 
इतरांस हा गुह्यार्थ । सहसा न कळे ॥ ५॥ 
साराचेंहि निजसार । अखंड अक्षे ? अपार। 

नेऊं न सकती तरकर । कांहों केल्या ॥ ६॥ ` 
तयास नाहीं राजभये। अथवा नाहीं अग्निभये। 
अथवा स्वापदभये । बोलोंच नये ॥ ७॥ 

परब्रह्म तें हालवेना। अथवा ठावही चुकेना । 
काळांतरों चळेना । जेथीचा तेथें ॥ ८॥ 

ऐसे तें निज ठेवणें । कदापि पालटों नेणे । 

अथवा नव्हे आदिक उणें। बहुतां काळे ॥ ९॥ 
अथवा तें घसवटेना * । अथवा अदृश्य होयेना । 
नांतरी पाहातां दिसेना। गुरु अंजनेंविण ॥ १०॥ 
सागां योगिये समर्थ । त्यांचाहि निजस्वार्थ । 

यासि बोलिजे परमार्थ । परमगुह्य हणोनि ॥ ११॥ 
जेही शोधून पाहिला। त्यासी अर्थ सांपडला । 

येरां असोनि अलभ्य जाला। जन्मोजन्मों ॥ १२॥ 


~ 


१. सत्संगती न घडल्यामुळे. २. अनिझ्चित, इतर साधनें हे 
अनिङ्चित उपाय होत. ३ अक्षय. ४ झिजेना. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


अपूर्वता या परमार्थाची। वार्ता नाहीं जन्ममृत्याची । 
आणो पदवी सायोज्यतेची। सन्निधि लाभे ॥ १३॥ 
साया चिवेकें सावळे । सारासारविचार कळे । 
परब्रह्म तेंहि निवळे । अंतर्यासों ॥ १४॥ 

ब्रह्म भासलें उदंड । ब्रह्मों बुडालें ब्रह्मांड । 
पंचभूतांचें थोतांड । तुछ्य वाटे ॥ १५॥ 

प्रपच वाटे लटिका। साया वाटे लापणिका ? । 

शुद्ध आत्मा विवेका-। अंतरीं आला ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मस्थित ° बाणतां अंतरीं । संदेह गेला ब्रह्मांडाबाहेरीं। 
दृश्याची जुनी जजरी। कुहिट ` जाली ॥ १७॥ 
एसा हा परमार्थ। जो करी त्याचा निजस्वार्थ । 
` आतां या समर्थास समर्थ किती ह्यणोनि हाणावें १८॥ 
या परमार्थाकरितां। ब्रह्मादिकांसि विश्रासता। 

योगी पावती तन्मयता । परब्रह्मों ॥ १९॥ 

परमार्थ सकळांस विसांवा। सिद्ध साधु माहानुभावां। 
सेखीं सात्विक जड जीवां। सत्संगेंकरूनी ॥ २० ॥ 
परमार्थ जन्माचें सार्थक । परमार्थ संसारीं तारक । 
परमार्थं दाखवी परलोक । धामिकासी ॥ २१॥ 
परमार्थं तापसांसी थार *। परमार्थ साधकांसी आधार । 
परमार्थ दाखवी पार। भवसागराचा ॥ २२॥ 
परमार्थो तो राज्यधारी। परमार्थ नाहों तो भिकारी। 
या परमार्थाची सरी *। कोणास द्यावी ॥ २३ ॥ 

१. मिथ्या. २. स्वरूपानुभव. ३. विटून गेली. ४ आश्रयदाता. 
५ बरोबरीची योग्यता 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, crandigard NE N | 


दशक १ : समास १० २७ 


अनंत जन्मोंचें पुण्य जोडे । तरीच परमार्थ घडे । 
मुख्य परमात्मा आतुडे। अनुभवासी ॥ २४ ॥ 

जेणें परमार्थे वोळखिला । तेणें जन्म सार्थक केला । 
येर तो पापी जन्मला । कुलक्षयाकारणें ॥ २५॥ 
असो भगवत्प्राप्तीविण । करी संसाराचा सीण । 

त्या मूखचिं मुखावलोकन । करूच नये ॥ २६ ॥ 
भल्यानें परमार्थी भराबें। शरीर सार्थक करावें । 
पुर्वजांस उद्धरावें । हरिभकती करूनी ॥ २७॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे परमार्थस्तवननाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य हा नरदेहो। येथील अपूर्वता पाहो ' । 
जो जो कीजे परमार्थलाहो २। तो तो पावे सिद्धीतें ॥ १॥ 
या नरदेहाचेनि लागवेगं। येक लागले भक्तिसंगें । 
येकों परम वीतरागें। शिरिकंदरें सेविलों ॥ २॥ 
येक फिरती तीर्थाटणें । येक करिती पुरइचरणें । 
येक अखंड नामस्मरणें। निष्ठावंत राहिले ॥ ३ ॥ 
येक तपें करू लागले । येक योगाभ्यासी माहाभले । 
येक अभ्यासयोग जाले । वेदशास्त्रं वित्पन्न ॥ ४॥ 
येकों हटनिग्रह केला । देह अत्यंत पीडिला । 
येकों देव ठाई पाडिला। भावार्थबळें ॥ ५ ॥ 
येक माहानुभाव विख्यात । येक भक्त जाले ख्यात। 


१. पहा हो ! २ लाहो म्हणजे छंद, आवड. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक सिद्ध अकस्मात । गगन वोळगती '॥ ६ ॥ 

येक तेजीं तेजचि जाले। येक जळीं मिळोन गेले । 

येक ते दिसतचि अदृश्य जाले। वायोस्वरूपों ॥ ७ ॥ 

येक येकचि बहुधा होती । येक देखतचि निघोनि जाती । 

येक बेसले असतांचि ञ्रमती। माना स्थानीं समुद्रीं॥८॥ 

येक भयानकावरी ` बेसतो। येक अचेतनें ¦ चालविती । 

येक प्रेते उठविती। तपोबळेकरूनी ॥ ९ ॥ 

येक तेजे मंद करिती । येक जळें आटविती । 

येक वायो निरोधिती । विशवजनाचा ॥ १०॥ 

एसे हटनिग्रही कृतबुद्धी जयांस वोळल्या नाना सिद्धी । 

एसे सिद्ध लक्षावधी । होऊस गेले ॥ ११॥ 

येक मनोसिद्ध येक वाचासिद्ध। येक अल्पसिद्ध येक सर्वे सिद्ध 

एसे नाना प्रकारीचे सिद्ध । विख्यात जाले ॥ १२ ॥ 

येक नवविधाभकितिराजपर्थे । गेले तरले परलोकोंच्या 
निजस्वार्थे । 

येक योगी गुप्तपंथें । ब्रह्मभुवना पावले ॥ १३॥ 

येक बेकुंठास गेले । येक सत्यलोकों राहिले । 

येक केळासीं बेसले। शिवरूप होउनि ॥ १४॥ 

येक इंद्रलोकीं इंद्र जाले । येक पितूलोकों मिळाले । 

येक ते उडगणीं * बेसले । येक ते क्षीरसागरों ॥ १५॥ 

सलोकता समीपता। स्वरूपता सायोज्यता। 

या चत्वार मुक्‍ती तत्वतां। इच्छा सेऊनि राहिले। १६॥ 


१. संचार करतात. २. हित्र पश्वादिकांवर, ३. जड भिती 
. इत्यादि. ४ नक्षत्रमंडळांत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास १० २९ 


ऐसे सिद्ध साधु संत। स्वहिता प्रवतले अनंत । 

एसा हा नरदेह विख्यात । काय ह्यणौनि वर्णावा ॥ १७॥ 
या नरदेहाचेनि आधारें । नाना साधनांचेनि द्वारें । 
मुख्य सारासारविचारें । बहुत सुटले ॥ १८॥ 

या नरदेहाचेनि संसंधें । बहुत पावले उत्तम पदे । 
अहंता सांडून स्वानंदे । सुखी जाले ॥ १९ ॥ 
नरदेहीं येऊन सकळ । उधरागती' पावले केवळ । 
येथें संशयाचें मूळ । खंडोन गेलें ॥ २०॥ 

पञशुदेहीं नाहीं गती । ऐसें सर्वत्र बोलती । 

हागौन नरदेहींच प्राप्ती । परलोकाची ॥ २१॥ 
संत महंत ऋषी सुनी । सिद्ध साधु समाधानी । 

भक्त मुक्त ब्रह्मज्ञानी । विरक्त योगी तपस्वी ।। २२॥ 
तत्त्वज्ञानी योगाभ्यासी । ब्रह्माच्यारी दिगंबर संन्यासी। 


जयाचेनि चुके आरिष्ट । येमयातनेचें ॥ २४॥ 
नरदेह हा स्वाधेन । सहसा नव्हे पराधेन । 

परंतु हा परोपकारी झिजऊन। कीर्तिरूपें उरवावा ॥२५। 
अरव वृषभ गाइ म्हैसी । नाना पशु स्त्रिया दासी । 
कृपाळूयणें सोडितां त्यांसी । कोणी तरी धरील ॥२६॥ 
तेसा नव्हे नरदेहो । इछा जाच अथवा राहो। 

परी यास कोणी पाहो! । बंधन करूं सकेना ॥ २७॥ 
नरदेह पांगुळ असता । तरी तो कार्यास न येता । 
अथवा थोंटा जरी असता। तरी परोपकारास न ये॥२८॥ 


१. उध्वंगति; सद्गति. २ पाहा हो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३० श्रीमत्‌ दासबोध 


नरदेह अंध असिला। तरी तो निपटचि?' वायां गेला । 
अथवा बधिर जरी असिला । तरी निरूपण नाहीं ॥२९॥ 
नरदेह असिला मुका । तरी घेतां न ये आशंका । 
अशक्त रोगी नासका । तरी तो निःकारण ॥ ३०॥ 
नरदेह असिला मूर्खं । अथवा फेपऱ्या समंधाचें दुःख । 
तरी तो जाणावा निरार्थक । निइ्चयेसीं ॥ ३१ ॥ 
इतकें हें नस्तां वेंग । नरदेह आणी सकळ सांग । 
तेणें धरावा परमाथंमार्ग । लागवेगें ॥ ३२ ॥ 

सांग नरदेह जोडलें । आणी परसार्थबुद्धि बिसले । 

तें सूखे कसें अमले । सायाजाळीं ॥ ३३॥ 

सृत्तिका खाणोन घर केळें। तें माझें ऐसें दढ कल्पिलें। 
परी तें बहुतांचें हें कळलें । नाहींच तयासी ॥ ३४ ॥ 
मुष्यक म्हणतो घर आमुचें। पाली म्हणती घर आमुचें। 
मक्षिका म्हणती घर आमुचें । निश्छयेंसों ॥ ३५ ॥ 
कांतण्या म्हणती घर आमुचें। म्‌ंगळे म्हणती घर आमुचें 
मुंग्या म्हणती घर आमुचें । निझ्चयेंसीं ॥ ३६॥ 
विच्‌ म्हणती आमुचें घर। सर्प म्हणती आमुचें घर । 
झुरळं म्हणती आमुचें घर । निइचयेसी ॥ ३७॥ 
भ्रमर म्हणती आमुचें घर िगोऱया?' म्हणती आमुचें घर 
आळीका* म्हणती आमुचें घर । काष्ठासधें ॥ ३८॥ 
माजरें म्हणती आमुचें घर । इचानें म्हणती आमुचें घर। 
मुंगसे म्हणती आमुचें घर । निइचयेसी ॥ ३९ ॥ 


१ पुर्णपणे. २ उंदीर. ३ श्रमरीची आळी. ४ वाळवी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १ : समास १० ३१ 


पुंगळ ' म्हणती आमुचें घर वाळव्या म्हणती आमुचें घर 
पिसुवा म्हणती आमुचें घर । निइचयेंसी ॥ ४० ॥ 
ढेकुण म्हणती आमुचें घर। चांचण्या! म्हणती आमुचें घर 
घुंगर्डी म्हणती आमुचें घर । निइचयेंसी ॥ ४१ ॥ 
पिसोळे म्हणती आमुचें घर । गांधेले म्हणती आमुचें घर 
सोट म्हणती आख़ुर्चे घर । आणी गोंबी ॥ ४२ ॥ 
बहुत किड्यांचा जोजार । किती सांगावा विस्तार । 
समस्त म्हणती आमुचें घर । निइचयेंसी ॥ ४३॥ 
पशु म्हणती आमुचें घर । दासी म्हणती आमुचें घर। 


. घरीचों म्हणती आमुचें घर । निशचयेंसी ॥ ४४ ॥ 


पाहुणे म्हणती आमुचें घर। मित्र म्हणती आमुचें घर । 
ग्रामस्त म्हणती आमुचें घर । निइचयेंसों ॥ ४५ ॥ 
तशकर म्हणती आमुचें घर । राजकी ' म्हणती आमुचें घर 
आन म्हणे आमुचे घर । भस्म करू ॥ ४६ ॥ 
समस्त म्हणती धर माझें। हें मूर्खही म्हणे माझे माझें । 
सेवट जड जालें वोझें । टाकिला देश ॥ ४७॥ 
अवघों घरें भंगलीं । गांवांची पांढरी* पडिली । 
सग ते गृहों राहिलों । आरण्यस्वापदे ॥ ४८ ॥ 
किडा संगी वाळवी मूषक। त्यांचेच घर हैं निश्चयात्मक 
हें,घ्राणी बापुडे मूर्ख । निघोन गेलें ॥ ४९ ॥ 

ऐसी गृहांची स्थिती । मिथ्या आली आत्मप्रचीती । 
जन्म दों दिसांची वस्ती । कोठे तरी करावी ॥ ५०॥ 
देह म्हणावें आपुलें । तरी हें बहुतांकारणें निमलें । 
१ एक पाद्रा किडा. २ लाल मुंगळे. ३. राजकीय अघकारी. 
४. गांवें उजाड झालीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्राणीयांच्या माथां घर केलें। वा! सस्तको भक्षितो ॥५१ 
रोमेमुळों १ किडे भक्षिती । खांडुक ' जात्यां किडे पडतो। 
पोटामध्ये जंत होती । प्रत्यक्ष प्राणियांच्या ॥ ५२॥ 
क्रोड लागे दांतासी । कोड लागे डोळ्यांसी । 

कोड लागे कर्णासी । आणी गोमाशा भरती ॥ ५३॥ 
गोचिड अशुद्ध“ सेविती । चामवा सांसांत घुसती । 
पिसोळे चाऊन पळती । अकस्मात ॥ ५४॥ 

भोंगे गांधेलें चाविती । गोंबी* जळवा अशुद्ध घेती । 
पिचू सपे दंश करिती । कानटे' फुर्सी०॥ ५५॥ 
जन्मून देह पाछिलें । तें अकस्मात व्याध्रें नेलें । 

कां तें लांडगींच भक्षिलें । बळात्कारें ॥ ५६ ॥ 

सूषकें मा्जरें दंश करिती। स्वानें अइवें लोले“ तोडिती। 
रोसें सकट मारिती । कासावीस करूनी ॥ ५७॥ 
उष्टरें* डसोन उचलिती । हस्थी? ° चिडून टाकिती । 
वृषभ? टोचून मारिती । अकस्मात ॥ ५८॥ 
तइकर तडतडां तोडिती । भूतें झडपोन मारिती । 
असो या देहाची स्थिती । ऐसी असे ॥ ५९ ॥ 

ऐसें शरीर बहुतांचे । मूर्ख म्हणे आमुचें । 

परंतु खाज ' ` जिवांचे । तापत्रे'' बोलिलें ॥ ६०॥ 
देह परमार्थी लाविलें । तरीच याचें सार्थक जालें । 
नाहीं तरी हैं वेर्थेचि गेलें । नाना आघाते मृत्यपंथे ॥ ६१॥ 


१. उवा २. रोमरंध्रीं. ३. सडका व्रण. ४. रक्‍त. ५. गोम. 
६- एक विशिष्ट जळू. ७. विशिष्ट विषारी सर्प. ८ मांसाचे 
तुकडे. ९ उंट. १० हत्ती. ११ बैल. १२ खाद्य. १३ दासबोध 
द. ३, समास ६-८६ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


SC CR 5 सकक; 


हज सका बा कप याता? निशा लेतताा््गधोि वाता 
andigarl 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, © 


दशक २ : समास १ ३२ 
असो जे प्रपंचिक मूर्ख। र काये जाणती परमार्थसुख । 
त्या मूर्खाचें लक्षण कांहीं येक । पुढें बोलिलें असे॥ ६२॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नरदेहस्तवननिरूपण- 

नाम समास दशम ॥ १०॥ 


॥ सू्ख॑लक्षणनाम दशक द्वितीय ॥२॥ 
॥ श्रीराम ॥ 


ओं नमोजि गजानना । येकदंता त्रिनयना । 
कृपादृष्टि भक्तजना । अवलोकावें ॥ १ ॥ 

तुज नमू वेदनाते। श्रीशारदे ब्रह्मसुते। 

अंतरों वसे कृपाबंते । स्फूतिरूपें ॥ २॥ 

बंहून सद्गुरुचरण। करून रघुनाथस्मरण । 
त्यागार्थे मूर्खलक्षण। बोलिजेल ॥ ३॥ 

येक मूर्ख येक पढतमूर्ख । उभय लक्षणीं कोतुक । 
श्रोतीं सादर विवेक । केला पाहिजे ॥ ४॥ 
पढतमूखचिं लक्षण । पुढिले समासी निरूपण । 
सावध होऊनि विचक्षण । परिसोत पुढें ॥ ५॥ 
आतां प्रस्तुत विचार । लक्षणें सांगतां अपार । 
परि कांहीं येक तत्पर। होऊन ऐका ॥ ६॥ 
जे प्रपंचिक जन । जयांस नाहीं आत्मज्ञान । 
जे केवळ अज्ञान । त्यांचीं लक्षणें ॥ ७॥ 


२ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जन्सला जयांचे उदरीं । तयांसि जो विरोध करी । 
सखी भालिली अंतुरी? । तो येक भूख ॥ ८ ॥ 
सांडून सर्वहि गोत । स्त्रीआधेन जीवित । 

सांगे अंतरोंदी सात। तो येक मूर्ख ॥ ९॥ 
परस्त्रीसीं प्रेमा धरी । इबश्रगहीं वाल करी । 
कुळेचिण कन्या वरी। तो येक सुखे ॥ १०॥ 
समर्थावरी अहंता। अंतरीं मानी समता । 
सामथ्यदिण करी सत्ता। तो येक मूर्ख ॥ ११॥ 
आपली आपण करी स्तुती । स्वदेशी भोगी विपत्ति । 
सांगे वडिलांची कीर्ती । तो येक मूर्ख ॥ १२॥ 
अकारण हास्य करी । विवेक सांगतां न धरी । 

जो बहुतांचा वरी। तो येक सं ॥ १३॥ 

आपुलों धरूनियां दुरी । पराव्यासीं करी सीत्री । 
परन्यून बोले रात्रीं । तो येक मूर्ख ॥ १४॥ 

बहुत जागते जन । तयांसध्यें करी शयन । 

परस्थळीं बहु भोजन । करी तो येक भूख ॥ १५॥ 
सान अथवा अपमान। स्वयें करी परिच्छिन्न! । 
सप्त? वेसनों जयाचें मन। तो येक सख ॥ १ 
धरून परावी* आस । प्रेत्न सांडी सावकास । 
निसुगाईचा) संतोष । मानी तो येक मूर्ख ॥ १७॥ 


१ पत्ति. २ उघड. ३ स्वानुभव दिनकर, ५-४-६७ मध्ये 
सात व्यसेनें सांगतलीं आहेत तीं : -- य॒त, वेश्यागमन, चोरी 
चहाडी, परदारारमण, लघुपक्षीक्रीडा व किन्नरीगायन. ४ दुस- 
व्याची. ५ आळसाचा 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


am Digital Preservation Foundation Chandida दीदी 
undation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fo 


दशक २ : समास १ ३५ 


घरों विवेक उसूजे । आणि सभेमध्ये लाजे । 

शब्द बोलतां निर्बुजे? । तो येक मूर्ख ॥ १८॥ 
आपणाहून जो श्रेष्ठ । तयासी अत्यंत निकट । 
सिकवणचा सानी बीट । तो येक सखे ॥ १९॥ 
नायेके त्यांसी सिकवी । बडिलांसीं जाणीव दावी । 
जो आरजास? गोवी? । तो थेक भर्मं ॥ २०॥ 
यकायका येकसरा । जाला विषई निलाजिरा। 
मयादा सांडून सरा । चते तो येक मर्ख ॥ २१॥। 
ओषध चे घे असोम घेथा । पथ्य न क्री सवेथा । 


CH सले 


संगि र। । बोळखीविज संग धरी । 
उठ घाली माहापुरों । तो येक भूख ॥ २३ ॥ 
जजास जथ भान। तेथे अखंड करी गसन । 
रक्ष्‌ नेणे लानाभिमान । तो येक सूखे ॥ २४ ॥ 


सेवके जाला लक्ष्मीबंत । तयाचा होय अंकित । 
सर्वकाळ जो इश्चित्त । तो येक सख ॥ २५ ॥ 
विचार न करितां कारण । इंड करी अपराधेविण t 
स्वत्पासाठों जो कृपण । तो येक झर ॥ २६॥ 
देवलं पितृलंड । शक्तिबीण करी तोड* | 

ज्याचे मुखीं भंडउभंड)। तो येक सूखे ॥ २७॥ 
घरीच्यादरी खाय दाढा । बाहेरी दीन बापुडा । 
ऐसा जो कां वेड मूढा । तो येक मूर्ख ॥ २८ ॥ 


९ १ कसा! २ बयानों, बदिल उ ८ अकाओ २ आर्याता, वडिलांना. ३ कमीपणा आणतो. 
४ मध्यस्थी. ५ शिव्पागाळी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


नीच यातीसीं सांगात । परांगनेसों घेकांत । 

साग जाय खात खात । तो पेक सूख २९ ॥ 
स्वयें नेणे परोपकार । उपकाराचा अनोपकार । 
करी थोडें बोले फार । तो येक सूख । ३० ॥ 
तपोळ? खादाड आळसी । कुश्चीळ कुटीळ मानसीं । 
धारोष्ट नाहीं जयापासों । तो येक मूख ॥ ३१ ॥ 
बिद्या वसव ना धन । पुरुषार्थ सामर्थ्यं ना सान । 
कोरडाच वाहे अभिमान । तो येक मूर्ख ॥ ३२ ॥ 
लंडी! लटिका लाबाड । कुकर्सी कुटीळ निचाड' । 
निद्रा जयाची वाड । तो येक सूख ॥ ३३ ॥ 

उंचीं जाऊन वस्त्र नेसे । चोबारा) बाहेरी बसे । 
सवंकाळ नग्न दिसे। तो येक सूख ॥ ३४ ॥। 

दंत चक्षु आणी घ्राण । पाणी वसन” आणी चरण । 
सवंकाळ जयाचे मळिण । तो येक मूर्ख ॥ ३५॥ 
वेधृति आणी वितिपात । नाना कुसुहुर्ते जात । 
अपशकुनें करी घात । तो येक मूर्ख ॥ ३६ ॥ 

क्रोधे अपमानें कुबुद्धि । आपणास आपण वधी । 
जयास नाहों दृढ बुद्धि । तो येक मूर्ख ॥ ३७॥ 
जिवलगांस परम खेदी । सुखाचा शब्द तोहि नेदी । 
नीच जनास वंदी । तो येक मूर्ख ॥ ३८ ॥ 
आपणास राखे परोपरी । शरणागतांस अव्हेरी । 
लक्ष्मीचा भरवसा धरी । तो येक मूर्ख ॥ ३९ ॥ 


१ तापट. २ नामदं. ३ उमंट. ४ फार. ५ चव्हाट्यावर. 
६ शोच्यादि क्रियेसाठी. ७ वस्त्र. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


> 


वगर वळ ताता तात्या द क 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh के 


दशक २ : समास. १ ३७ 


पुत्र कळत्र आणी दारा । इतुकाचि मानुनियां थारा । 
चिसरोन गेला ईश्वरा । तो येक सूखे ॥ ४० ॥ 

जसें जसें करावें । तसें तसें पावावे । 

हे जयास नेणवे । तो येक सूख ॥४१॥ 

पुरुषाचेनि अष्टगुणें? । स्त्रियांस ईश्वरी देणें । 

ऐशा केल्या बहुत जेणें । तो येक मूर्खं ॥ ४२॥ 
दुर्जनाचेनि बोलें । मर्यादा सांडन चाले । 


~ 


दिवसा झांकिले डोळे । तो येक मूख ॥ ४३ ॥ 
देवद्रोही गुरुद्रोही । मातृद्रोही पितृद्रोही । 
्रह्मद्रोही स्वासीद्रोही । तो येक मूर्ख ॥ ४४ ॥ 
परपीडेचें मानी सुख । परसंतोषाचें मानी दुःख । 
गेले वस्तुचा करी शोक । तो येक मूर्खं ॥ ४५॥ 
आदरेंचिण बोलणें । न पुसतां साक्ष देणें । 

निद्य वस्तु आंगिकारणें । तो येक मूर्खं ॥ ४६ ॥ 
तुक" तोडून बोले । मार्ग सांडून चाले । 

कुकर्सी मित्र केले । तो येक मूर्ख ॥ ४७॥ 

पत्य" राखो नेणें कदा । विनोद करी सर्वदा । 
हासतां खिजे पेटे हृंदा । तो येक मूर्ख ॥ ४८ ॥ 
होड" घाली अवघड । काजेंविण करी बडबड । 
बोलोंचि नेणे मुखजड । तो येक मूर्ख ॥ ४९ ॥ 
वस्त्र शास्त्र दोनी नसे । उचे स्थळीं जाऊन बेसे । 
जो गोत्रजांस* विस्वासे । तो येक मूर्ख ॥ ५०॥ 


१ स्त्रीणामष्टगुणः कामः। २ महत्त्व. ३ पत, सचोटी. ४ पैज. 
५ झाऊबंदास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


तश्करासी वोळखी सांगे । देखिली बस्तु तेचि मागे । 
आपलें आम्हीत' करो रागे । तो येक मूर्ख ॥ ५१॥ 
हीन जनासीं बराबरी । बोल बोले सरोत्तरीं! । 
वामहस्ते प्राशन करी । तो येक मूर्ख ॥ ५२॥ 
समर्थासी सत्सर धरी । अलभ्य वस्तूचा हेवा करी । 
रीचा घरों करी चोरी । तो येक भूख ॥ ५३ ॥ 
सांड्नियां जणदीशा । सनुष्याचा सानो भरवसा । 


संसारदुःखाचेनि गुणें । देवास गाळी देणें 

सत्राचे बोले उणें । तो येक भूख ॥ ५५॥ 

अल्प अन्याय क्सा न करी। सर्वकाळ धारकों? धरो । 
जो विस्वासघात करी । तो येक मूर्ख ॥ ५६॥ 
समर्थाचे मनीचे तट । जयाचेनि सभा विटे । 

क्षणा बरा क्षणा पालटे । तो येक भर्ख ॥ ५७॥ 
बहुतां दिवसांचे सेवक । त्यागून ठेवी आणिक । 
ज्याची सभा निनयिक । तो येक मूर्ख ॥ ५८ | 
अनीतीनें द्रव्य जोडी । धर्म नीति न्याय सोडी । 
संगतीचें मनुष्य तोडी । तो येऊ मर्ख ॥ ५९ ॥ 

घरों असोन सुंदरी । जो सदांचा परदारी । 

बहुतांचे उच्चिष्ट * अंगीकारी । तो येक मूर्खं ॥ ६० ॥ 
आपुले अर्थ दुसऱ्यापासों । आणी दुसऱ्याचे अभिळासी । 
पर्वेत* करी हीनासी । तो येक भूख ॥ ६१॥ 


१ अनहित, नुकसात, २ उत्तरास प्रत्युत्तर या रीतीनें. 
३ धाकाने वागवितो. ४ उष्टें. ५ घेण्यादेण्याचा व्यवहार 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


> 


| 


Agamnigam नं Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास १ ३९ 


अतिताचा अंत पाहे । कुत्राभामधें राहे । 

सबकाळ [चिता वाहे । तो वेक मूर्खं ॥ ६२॥ 

दोघे बोलत असती जेथे । तिसरा जाऊन बसे तेथें। 
डोई खाजवी दोही हातें । तो येक मूर्ख ॥ ६३॥ 
उदकाम्धे सांडी गुरळी? । पायें पायें कांडोळी २ । 
सेवा करी हीन कुळों । तो येक सरख ।। ६४॥ 

स्त्री बाळका ललूगी देणें। पिजझञाच्यासन्तिध बसणें । 
सर्यादेविण पाळी सुणें! । तो येक भूखे ॥ ६५ ॥ 
परस्त्रीसौं कळह करी । सुकी वस्तु निघातें भारी । 
मूर्खाची संगती धरी । तो येक भूख ॥ ६६॥ 
कळह पाहात उभा राहे । तोडविना कोतुक पाहे । 
खर अस्तां खोटे साहे। तो येक घूर्ख ॥ ६७॥ 
लक्ष्मी आलियावरी । जो मागील बोळखी न धरी 
देवीं ब्राह्मणीं सत्ता करी । तो येक लूर्ख ॥ ६८॥ 
आपलें काज होये तंवरी । बहुसाल नग्नता धरी । 
पुढिलांचें कार्य न करी। तो येक सूखे ॥ ६९ ॥ 
अक्षरें गाळून वाची । कां तें घाली पदरिची । 
नीघा न करी पुस्तकाची । तो येक सूख ॥ ७० ॥ 
आपण वाचीना कधीं । कोणास वाचावया नेदी । 
बांधोन ठेवी बंदी । तो येक भूख ॥ ७१॥ 

ऐसीं हैं भूर्खलक्षणें । श्रवणें चातुर्य बाणे । 

चित्त देउनियां शहाणे । ऐकती सदा ॥ ७२ ॥ 
लक्षणें अपार असतो । परी कांहीं येक येथामती । 
त्यागार्थ बोलिलें श्रोतीं । क्ष्मा केले पाहिजे ॥ ७३ ॥ 


१ चूळ. २ खाजवी. ३ कुत्रे. ४ मुकीं जनावरें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्र श्रीमत्‌ दासबोध 


उत्तम लक्षणें घ्यावों । मूखेलक्षणें त्यागावीं । 
पुढिले ससासीं आघवों । निरोपिलीं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मूर्खं लक्षणनाम । 
समास प्रथम ॥।१॥। 


fo] 


॥ श्रीराम॥ 


श्रोतां व्हावें सावधान । आतां सांगतों उत्तम गुण । 
जेणें करितां बाणं खुण । सर्वज्ञपणाची ॥ १ ॥ 
वाट पुसिल्याविण जाऊं नये । फळ बोळखिल्याविण खाऊं 
तये । पडिली वस्तु घेऊं नये । येकायेको ॥२॥ 
अति वाद करू नये । पोटीं कपट धरू नये । 
शोधल्याविण करूं नये। कुळहीन कांता ॥ ३ ॥ 
विचारेंविण बोलों नये । विवंचनेविण” चालों नथे । 
मयदिविण हालों नये । कांहीं येक ॥ ४॥ 
प्रीतोविण रुसों नये । चोरास वोळखी पुसों नये । 
रात्रो पंथ क्रस नये । येकायेकी ॥ ५ ॥ 

जनीं आर्जव ` तोड़ नये । पापद्रव्य जोड नये । 
पुण्यमार्ग सोड नये । कदाकाळीं ॥ ६॥ 

निदा द्वेष करू नये । असत्संग धरू नये । 

इव्यदारा हरूं नये। बळात्कारें ॥ ७ ॥ 

वक्तयास खोदूं' नये। एक्यतेसी फोड नये। 
विद्याअभ्यास सोड नये। कांहीं केल्या ॥ ८ ॥ 


१ पूर्वंचर्चेशिवाय. २ नम्रता. ३ खोदणें खंडण करणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


द 


, RRR 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास २ ४१ 


तोंडाळासि भांडों नये। वाचाळासीं तंडों नये । 
संतसंग खंडं नये। अंतर्यामो ॥ ९ ॥ 

अति क्रोध करूं नये । जिवलगांस खेदं नये। 

मनों वीट मानूं नये । सिकवणेचा ॥ १० ॥ 
क्षणाक्षणां रुसों नये। लटिका पुरुषार्थ बोलों नये । 
केल्याविण सांगों नये। आपला पराक्रमु ॥ ११॥ 
बोलिला बोल विसरों नये । प्रसंगीं सामथ्यं चुकों नये । 
केल्याविण निखंदूं ? नये। पुढिलांसि कदा ॥ १२॥ 
आळसें सुख भान्‌ नये। चाहाडी मनास आणू नये। 
शोधिल्याविण करू नये । कार्य कांहीं ॥ १३॥ 

सुखा आंग देऊ नये । प्रेत्न पुरुषे सांडू नये ॥ 

कष्ट करितां त्रासों नथे। निरंतर ॥ १४॥ 
सभेमध्ये लाजों नये । बाष्कळपणें बोलों नये । 

पेज होड घालू नये। कांहीं केल्या ॥ १५॥ 

बहुत चिता करूं नये । निसुगवणें? राहों नये । 
परस्त्रीतें पाहों नये । पापबुद्धी ॥ १६॥ 

कोणाचा उपकार घेऊं नपे । घेतला तरी राखों नये। 
परपोडा करू नये । बिस्वासघात ॥ १७॥ 
शोच्येंविण' असों नये। सळिण वस्त्र नेसों नये । 
जाणारास पुसों नये। कोठें जातोस ह्यणोनी ॥ १८॥ 
व्यापकपण सांड नये । पराधेन होऊं नये। 

आपलें वोझें घालूं नये । कोणीयेकासी ॥ १९ ॥ 


१ निखंदणें = निषेध करणें. २ चितेरहित. ३ अशुद्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


पत्रेविण ' पर्बत करूं नये । होनाचें रण घेऊं नये । 
गोहीविण* जाऊं नथे। राजद्वारा ॥ २० ॥ 
लटिकी जाजू घेऊ नये । सभेस लटिकें करू नये । 
आदर नस्तां बोलों नये। स्वभाबिक ॥ २१ | 
आाइखणेपण* कहूँ नये । अन्थायेबिण गांजू तये । 


च्या 


अवनीतोतें दतों जये । ळे 
बहुत अन्न खाऊ तये । बहुत ९: 


आपल्याची गोही देऊं नधे ] 
आपलें आयण हांसों तये । गोष्टी सांगोनी । २४॥ 
धूत्रपान घऊ नये । उन्मत्त द्रव्य सेऊं मधे । 
बहुचकासों ` करू नधे । संत्री कदा ॥ २५ ॥ 
कार्मेविण राहो नये) नीच उत्तर साहों नये । 
आतुद अन्न सेऊ नथे। वडिलांचेंहि ।। २६॥ 
तोंडीं सीवी असों नथे। दुसऱ्यास देखोन हांसो नये । 


उणें अंगीं संचारों नये । कुळ्वंताचे ॥ २७॥ 

देखिली यस्तु चोरू नये । बहुत कृपण होऊं नधे । । 
जिवलगांसी करूं नये । कळह कदा ॥ २८ ॥ 

यकाचा घात करू नये । लटिको गोही देऊं नये । 

अप्रमाण वर्तो नये। कदाळकाळीं ॥ २९ ॥ 

चहाडी चोरी धरू नये । परद्वार करू नये । | 
मागें उणें बोलों नये । कोणीयेकादें ॥ ३० | 

१ लेखी करारा शिवाय. २ गोही-साक्षी. आरोप. ४ सत्सर. 

५ दुष्टाचे येथें. ६ वाचाळासी; वाष्कळासी. ७ आयते. _ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


‘Dita श838000ा ठाकला लात ताता 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh व 


दशक २: समास २ ४३ 


ससइ यावा चुकों नये । सत्वगुण सांड तये । 
वारयांस दंड नये। शरण आलियां ॥ ३१ ॥ 
अल्पधनें माजो नये । हरिभक्लीस लाजो नपे । 
सर्यादेविण चालों भधे । पवित्र जनीं ॥ ३२॥ 
सूर्खासों संबंध पडों भये । अंधारी हात घाल नये । 


स्नानसंध्या सांडूं भये । कुळाचार खंडं नये । 
नाचार सांड नये । चुकुरपणें' . ॥ ३४ )॥ 
हरिकथा सांडू नये । निरूपण तोड नये । 
प्रभार्थास सोड मये । प्रपंचबळें ॥ ३५ ॥ 
देवाचा नवस लुडळं भये । आपला धर्म उडङ नये । 
भलते भरों भरों नये । बिचारेंबिण ॥ ३६ 
निष्ठुरपण धरू मये । जीवहत्या करूं नये । 
पाउस देखोन जाऊ नये । अथव अवकाळी ॥ ३७॥ 
सभा देखोन गळों भये! सई उत्तर टळो भये । 
रीय यातोचा गुरु करू नये। 
सों॥ ३९॥ 
) यपथ जाऊन 
कदा अभिमान घेऊं मये । असत्याचा ॥॥ ४० ॥ 
अपकात ते सांडावी । सद्कोत वाढवावी । 
विवेकें दूढ धरावी । वाट सत्याची ॥ ४१ ॥ 


१ धय. २ कष्टास घाबरून, आळसाने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


शश श्रीमत्‌ दासबोध 


नेघतां' हे उत्तम गुण । तें मनुष्य अवलक्षण । 
एक तयांचे लक्षण । पुढिले समासीं ॥ ४२॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमलक्षणनाम 
समास द्वितीय ॥ २ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
एका कुविद्येचीं लक्षणें । अति हीनें कुलक्षणें । 
त्यागाथे बोलिलों ते श्रवणें । त्याग घडे ॥ १ ॥ 
एका कुविद्यचा प्राणी । जन्मा येऊन केली हानी । 
सांगिजेल यहों लक्षणीं । वोळखावा ॥ २ ॥। 
कुविद्येचा प्राणी असे । तो कठिण निरूपणें त्रासे । - 
अवगुगाची समृद्धि असे । ह्यणौमियां ॥ ३॥ 
इलोक ॥ दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर । लोभ दंभ तिरस्कार । 
गर्व ताठा अहंकार । द्वेष विषाद विकल्पी ॥ ४ ॥ 
आशा ममता तृष्णा कल्पना । चिता अहंता कामना 
भावना । 
असूया अविद्या ईषणा! वासना । अतृप्ती लोलंगता ॥ 
इछ्या वांछ्या चिकिछ्या निदा । आमित्य* ग्रामणी 
सस्ती सदा । 


= MN 
१ न घेतां. २ईषणा तीन आहेत: -लोकेषणा, वित्तेषणा, 
दारेषणा. ३ आसक्ति. ४ अनीतीनें. ५ गावगंडपणा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam टल Preservation Foundation, Chandigarh र | 


दशक २ : समास ३ ४५्‌ 


जाणीव अवज्ञा विपत्ती आपदा। दुवृत्ती दुर्वासता॥ ६॥ 
स्पर्धा खटपट आणि चटपट। तप्हे ' झटपट आणी वटचट 
सदा खटखट आणी लटपट। परम वेथा कुविद्या ॥ ७॥ 
कुरूप आणी कुलक्षण । अशक्त आणी दुर्जन । 
दरिद्री आणी कृपण । आतिशर्येसीं ॥ ८ ॥ 

आळसी आणी खादाड । दुर्बळ आणी लाताड! । 
तुटक आणी लाबाड । आतिशर्येसीं ॥ ९॥ 

मूर्ख आणी तपीळ। वेडं आणी वाचाळ । 

लटिकें आणी तोंडाळ । आतिशर्येसीं ॥ १० ॥ 

नेणे आणी नायके । न ये आणी न सीके । 

न करी आणी न देखे । अभ्यासदृष्टी ॥ ११ 

अज्ञान आणी अविस्वासी । छळवादी आणी दोषी । 
अभक्त आणी भक्तांसी । देखों सकेना॥ १२ ॥ 

पापी आणी निंदक । कष्टी आणी घातक । 

दुःखी आणी हसक । आतिशयेंसीं ।। १ ३॥ 

होन आणी कृत्रिमी ' । रोगो आणी कुकर्मी । 
आचंगुर* आणी अधर्मी । वासना रमे ॥ १४॥ 

हीन देह आणी ताठा। अप्रमाण आणी फांटा । 
बाष्कळ आणी करंटा । विवेक सांगे॥ १५॥ 

लंडी आणी उन्मत्त । निकामी आणी डुल्लत। 

भ्याड आणी बोलत । पराक्रसु॥ १६॥ 


१ तः्हेवाईकपणा. २ उर्मट. ३ नकल करणारा. ४ छेपण- 
५ स्वत: अप्रमाण असूनहि इतरांना सल्ला दणारा,, काट फोड- 
णारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९ श्री सत्‌ दासबोध 


कनिष्ठ आणी गदिष्ठ । नुपरतें! आणी नष्ट । 

द्वेषी आणी भ्रष्ट । । आतिशयेंसीं ॥ १७ 

अभिमानी आणी निसंगळ' । बोडयस्त आणी खळ 
दंभिक * आणी अनर्गळ' । आतिशयेंसीं ॥ १८॥ 
वोखटे” आणी विकारी । खोटे झणी अनोपकारी । 
अवरुक्ष्ण आणी घिःकारी । प्ररणिमात्रांली । १९॥ 
अल्पसती आणी बाइक । दीमरूप आणि भेदक । 

सुक्ष्म आणी त्रासक । कुशब्देकरूधि ?। २०॥ 
कठिणवचनी कर्कशवचनी । कायटयवचनी स देहव दनी। 
दुःखवचनी तीव्रवचनी। कूर निष्ठुर दुरात्मा ॥ २१॥ 
न्यूनवचनो पंशून्यवचनी । अशभवचनी अभित्यवचनी। 
दंषवचनी अनृत्यवचनी । बाष्कळ वचनी धिःकारु!! २२॥ 
कपटी कुटिळ गाठ्याळ“। कुडे ` कुचर ' ' नटयाळ ' ' । 
कोपी कुधन टवाळ । आतिशयेंसीं ॥ २३॥ 

तपीळ तामस अविचार। पापी अनर्थी अपस्मार । 
भूत समंधी संचार | आंगी बसे ॥ २४॥ 

जात्महत्यारा स्त्रीहत्यारा। गोहत्यारा ब्रह्मइत्यारा । 
मातृहत्यारा पितृहत्यारा। माहापापी पतित ॥ २५॥ 
उणें ळुवात्र कुतकों । मित्रद्रोही विस्वासघातकी । 


PE SUCRE 
१ विषयासक्त. २ निलंज्ज. ३ संकटांत सांपडलेला. ४ दष्ट. 
५ नसून तसें दाखविणारा. ६ मिथ्या बोलणारा. ७ ओषट= 
छपट. ८ आंतल्या गांठोचा. ९ कुइणारा. १० कामचकार. 
११ नष्ट द्वाड. 5 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam नी Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २ : समास २ ४७ 


कृतघ्न तल्पकी' नारकी । आतित्याई ' जल्पक*॥२६ 

कित* भांडण झगडा कळहो । अधर्म अनराहाटी* 
शोकसंग्रहो । 

चाहाड वेसनी विग्रहो”। निग्रहकर्ता” ॥ २७॥ 

एड आपेसी वोंगळ ` । चाळक ° चुंबक? ' लब्याळ २ 

स्वार्थी अभिळासी बोढाळ'' । 


बंड पाषा ह। अपहारकर्ता ॥ २९ 

धीट सैराट झोकाट । चाट! ' चावट वाजट । 
थोट १? उद्धट रपट । बंटबाल' ' कुबुद्धी ॥ ३०॥ 
मारेकरी बरपेकरी** | दरवडेकरी खाणोरी * 
सेद भोंद परदारी । भररेकरी ४ चेटको ॥ ३१॥ 
निशंक निछाजिरा कळभंड  टोणपा लोंद* * धट * 


१ मात्रागमती. २ नारकीय. ३ अघोरी. ४ बडबड्या. ५ कितु 
म्हणजे विपरीत भावना. ६ रूढीविरुद्ध, ७ भांडण. ८ दावांत 


ठेवणारा. ९ अस्वच्छ. १० चाळविणारा. १९ कृपण. १२ लोंचट. 
१३ आसवत. १४ कवडीचुंबक, १५ कोडगा. ६ द्वेष्टा 
१७ बेअकली, १८ भ्याड. १९ डोयखुपशा. २० ठक. २१ बड- 


ड्या. २२ वात्रट. २३ कुभांड रचणारा. ९४ भ्रष्ट, 
२५ लटारू. २६ काळीजखाऊ. २७ मोहिनीविदयेनें भूलविणारा. 
२८ भांडकुदळ. २९ गलेलठु. ३० श्रटिगण. 


2 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


ठस' ठोंबस ' खट नट*। जगभांड विकारी ॥ ३२ ॥ 
अधीर आछिक्षा) अनाचारी । अंध पंगु खोंकलेकरी । 
थोंटा बधिर दमेकरी । तम्ही ताठा न संडी ॥ ३३॥ 
विद्याहीन वभवहोन । कुळहीन लक्ष्मीहीन । 

शक्तिहीन सासर्थ्येहीन । अदृष्टहोन भिकारी ॥ ३४॥ 
बळहीन कळाहीन । मुद्राहीन दोक्षाहीन । 

लक्षणहीन लावण्यहोन । आंगहीन विपाराः ॥ ३५॥ 
युक्तिहीन बुद्धिहीन । आचारहीन विचारहीन। 
क्रियाहीन सत्वहीन। विवेकहीन संशई॥। ३६॥ 
भक्तिहीन भावहीन । ज्ञानहीन वेराग्यहीन। 

शांतिहीन क्ष्माहीन । सर्वहीन क्षुल्लकु० ॥ ३७॥ 
समयो नेणे प्रसंग नेणे । प्रेत्न नेणे अभ्यास नेणे । 
आजव नेण मंत्री नेणे । कांहींच नेणे अभागी ॥ ३८॥ 
असो एसे नाना विकार । कुलक्षणाचें कोठार । 

एसा कुविद्येचा नर। श्रोतीं वोळलावा ॥ ३९॥ 
ऐसों कुविद्येचीं लक्षणें । ऐकोनि त्यागचि करणें । 
अभिमाने तऱ्हे“ भरणें। हें विहित नव्हे ॥ ४० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कुविद्यालक्षणनाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


o> 


१ नफफट, २ ठोंब्या, अक्षरशत्रु. ३ शठ. ४ नष्ट. ५ हावरा. 
६ कुरूप. ७क्षुद्र; तुच्छ ८ हट्टास पेटणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


क 


5 १5 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास ४ ४९ 


॥ श्रीराम ॥ 
नाना सुकृताचें फळ । तो हा नरदेह केवळ । 
त्याहिमधें भाग्य सफळ । तरीच सन्मार्ग लागे ॥ १॥ 
नरदेहीं विशेष ब्राह्मण । त्याहिवरी संध्यास्नान । 
सद्वासना भगवऱद्ूजन । घडे पुवपुण्ये ॥ २॥ 
भगव-दूक्ति हे उत्तम । त्याहिवरी सत्समागम । 
काळ सार्थक हाचि परम । लाभ जाणावा ॥ ३॥ 
प्रेमप्रीतीचा सद्भाव । आणी भक्तांचा समुदाव । 
हरिकथा सोहोत्साव । तेणें प्रेमा दुणावे ॥ ४ ॥ 
नरदेहीं आलियां येक । कांहीं करावें सार्थक । 
जेणें पाविजे परलोक । परम दुल्लभ जो ॥ ५॥ 
विधियुक्त ब्रह्मकर्म । अथवा दया दान धर्म । 
अथवा करणें सुगम । भजन भगवंताचे ॥ ६॥ 
अनुतापे करावा त्याग । अथवा करणें भक्तियोग । 
नाहीं तरी धरणें संग। साधुजनाचा ॥ ७॥ 
नाना शास्त्रें धांडोळावीं । अथवा तीर्थे तरी करावीं । 
अथवा पुरशचरणें बरवों । पापक्षयाकारणें ॥ ८ ॥ 
अथवा कोजे परोपकार। अथवा ज्ञानाचा बिचार । 
निरूपणों सारासार | विवेक करणें ॥ ९ ॥ 
पाळावी वेदांची आज्ञा। कर्मकांड उपासना । 
जेणें होइजे ज्ञाना । आधिकारपात्र॥ १०॥ 
काया चाचा आणी मनें। पत्रं पुष्पे फळें जीवने । 
कांहीं तरी येका भजनें। सार्थक करावें॥ ११॥ 
जन्मा आलियाचें फळ । कांहीं करावें सफळ । 
ऐसें न करितां निर्फळ। भूमिभार होये ॥ १२॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


uo श्रीमत्‌ दासबोध 


नरदेहाचें उचित । कांहीं करावें आत्महित । 
येथानुझक्त्या चितवित्त । सर्वोत्तमं लावाबें ॥ १३॥ 
हें कांहींच न धरी जो अनी । तो मृत्यप्नाय बत जनीं । 
जन्मा येऊन तेणें जननी । वायांच कष्टदिली ॥ १४॥ 
नाहीं संध्या नाहीं स्वान । नाहीं भजन देवता चन । 
नाहीं संत्र जप ध्यान । शानसपुजा ॥ १५ ४० 

नाहीं अक्ति चाहीं प्रेम। नाहीं निष्ठ? नाहीं नेम । 
नाहो देव चाहीं धर्स । अतीत” अभ्यागत ॥ १६॥ 
नाहीं सदबुद्धि नाहों गुज । नाहीं कथा नाहीं श्रवण 
नाहीं अध्यात्मनिरूषण । ऐकिले कदां ॥ १७॥ 

नाहीं भल्यांची संगती । नाहीं शुद्ध विएदुत्ती। 

नाहीं कंवल्याची प्राप्तो । सिथ्यासदं ।॥ १८ ॥ 

नाहीं नीति नाहीं व्याये। नाहीं पुण्याचा उपाये । 
नाहीं परत्रीची सोये । युझतायुक्त क्रिया ॥ १९ ॥ 
नाहीं विद्या नाहीं वभव । नाहीं चालुर्याचा भाव । 
नाहीं झळ! नाहीं लाघव । रभ्यसरस्यतीचें ॥ २० ॥ 
शांतो नाहीं क्ष्सा नाहो । वीक्षा नाह! सीत्री नाहं 
शभाशभ कांहीच नाहीं। साधवादिक ॥ २१॥ 

सुखि? नाहीं स्वधर्म नाहीं (3 हीं विचार नाहों। 
आरत्र' नाहीं परत्र नाहीं । सुक्त क्रिया नाची ॥२२॥ 
कर्म नाहीं उपासना नाहीं । ज्ञान नाहीं दराग्य बाहों । 
योश नाहीं धारिष्ट नाहीं । कांहींच नाहीं वाहता ॥२३॥ 


१ भोजनसमयीं अचानक येणारे अन्नार्थी. यांना अन्न द्यावें अशी 
शास्त्राज्ञा आहे. २ शौच; शुद्धता. ३ इहलोकी चें सार्थक, 


_Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २ ° समास प्‌ प्‌ १ 


उपरली ' नाहीं त्याग नाहीं । समता नाहीं लक्षण नाहीं । 

आदर नाहीं प्रीति नाहीं। परमेशचराची ॥ २४॥ 

परशुणाचा संतोष नाहीं। परोपकारे सुख नाहीं । 

हुरिभवतीचा लेश नाहीं । अंतर्यामी ॥ २ ५ ॥ 

ऐसे अकारीचे पाहातां जन । ते जीतनि प्रेतासमान। 

त्यास न करावें भाषण । पबित्र जनीं ॥ २६ ॥ 

धुण्यसाजग्री पुरती । तयासीच घडे भगव-क्ती । 

जे जे जसें करिती । ते पावती तेसेंचि ॥ २७॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भक्तिनिरूपणनाम 
समास चतुर्थ ।।४।। 


॥ श्रीराम ॥ 
मुळीं देह त्रिगुणाचा । सस्वरजतमाचा। 


त्यामध्यें सत्त्वाया। उत्तम गुज ॥ १॥ 

सत्त्वगुणें भगव:दूकती । रजोगुणे पुनरावृत्ती । 

तमोगुण अधोगती | पावति ग्राणी ॥ २ ॥ 

इलोक ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा:। 
जघन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

त्यांतहि शुद्ध आणी सबळ? । तेहि बोलिनेति सकळ। 

शुद्ध तेंचि जें निर्मळ । सबळ बाधक जाणावें ॥ ३ ॥ 


१ वैराग्य; विषयमेवताचा तिरस्कार. २ शबल; भशुद्ध ; 
ओपाधिक 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


शुद्धसबळाचें लक्षण । सावध परिसा विचक्षण। 
शद्ध तो परमार्थी जाण। सबळ तो संसारिक ॥ ४ ॥ 
तया संसारिकांची स्थिती । देहीं त्रिगुण वर्तती । 
येक येतां दोनी जाती। निघोनियां ॥ ५॥ 

रज तम आणी सत्व । येणेंचि चाले जीवित्व । 
रजोगुणाचें कत्‌ त्व। दाखऊं आतां ॥ ६॥ 

रजोगुण येतां शरीरीं । वर्तणूक केसी करी । 

सावध होउनी चतुरीं । परिसाबें ॥ ७॥ 

माझें घर माझा संसार । देव कचा आणिला थोर । 
एसा करी जो निर्धार । तो रजोगुण ॥ ८ ॥ 

साता पिता आणी कांता । पुत्र सुना आणी दुहिता? । 
इतुकियांची बाहे चिता । तो रजोगुण ॥ ९ ॥ 

बरें खावें बरें जेवाबें। बरें ल्यावें बरें नेसादें । 
दुसऱ्य (चें अभिळाषावें । तो रजोग्ुम॥ १०॥ 

कचा धर्म केचे दान। केचा जप केचें ध्यान। 
विचारीना पापपुण्य। तो रजोगुण ॥ ११॥ 

नेण तीर्थ नेणे ब्र। नेणे अतीत अभ्यागत । 
अनाचारीं मनोगत । तो रजोगुण ॥ १२॥ 
धनधान्याचें संचित । मन होये द्रव्यासक्त। 

अत्यंत कृपण जीवित्व। तो रजोगुण ॥ १३ ॥ 

सी तरुण सी सुंदर । मी बलाढय मो चतुर) 

मी सकळांमध्ये थोर। हाणे तो रजोगुण ॥ १४ ॥॥ 
माझा देश माझा गांव। माझा वाडा साझा ठाव। 
एसी मनों धरी हांव। ठो रजोगुण ॥ १५॥ 


१ कन्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ह So SN 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ५ ५३. 


दुसच्याचें सर्वं जावें । भाझेंचि बरें असावें । 

एसें आठवे स्वभावें । तो रजोगुण ॥ १६॥ 
कपट आणी मत्सर । उठे देहीं तिरस्कार । 
अथवा कामाचा विकार। तो रजोगुण ॥ १७॥ 
बाळकावरी ममता। प्रीतीनें आवडे कांत। 

लोभ वाटे समस्तां। तो रजोगुण ।। १८॥ 
जिवल्गांची खंती? । जेणें काळें वाटे चित्तीं । 
तेणें काळें सीधागती । रजोगुण आला ॥ १९ ॥ 
संसाराचे बहुत कष्ट । केसा होईल सेवट । 
मनास आठवे संकट । तो रजोगुण ॥ २०॥ 

कां मागे जें जें भोगिलें । तें तें सनीं आठवले । 
दुःख अत्यंत वाटलें । तो रजोगुण ॥ २१॥ 
वभव देखोनि दृष्टी। आवडी उपजली पोटीं । 
आशागुणें हिपुटी' । करी तो रजोगुण ॥ २२॥ 
जें जे दृष्टी पडिलें । तें तें मनें माशितलें । 

लभ्य नस्तां दुःख जालें । तो रजोगुण ॥ २३॥ 
विनोदार्थी भरे सन। श्रृंघारिक करी शायेन। 
राग रंग तान सान । तो रजोगुग॥ २४॥ 
टवाळी ढवाळो निदा। सांगणें घडे वेवादा । 
हास्य विनोद करी सर्वदा | तो रजोगुण ॥ २५ ॥ 
आळस उठे प्रबळ । कर्मणुकेचा नाना खेळ । 
कां उपभोगाचे गोंधळ । तो रजोगुण ॥ २६॥ 
कळावंत बहुरूपी । नटावलोकी* साक्षेपी । 


१ चिता. २ कष्टी. ३ व्यंगोक्ति. ४ थट्टामस्करी. ५ नाटकें 
पहाण्यांत तत्पर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


73 - 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पड श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना खेळों दान अपी । तो रजोगुण ॥ २७ ॥॥ 
उन्मत्त द्रव्यावरी अति प्रीती । प्रामज्य आठवे चित्तीं । 
आवडे नीचाची संगतो । तो रजोगुण ॥ २८ ॥ 
'तश्करविद्या जीवीं उठे । परन्यून बोलावें वाढे । 
तित्यनेसास सभ विटे । तो रजोगुण ॥ २९ ॥ 
देवकारणों लाजाळू । उदरालागों कष्टाळू । 
प्रपंचो जो स्नेहाळ । तो रजोगुण ॥ ३० ॥ 
गोडग़ासीं आळकेपज! । अत्यादरें पिडपोथण+ 
रजोगुणे उपोषण । केलें न बचे ॥ ३१ ॥ 
धूंघारिक तें आवडे । भवती वराग्य नावडे । 
वळालाघवी पवाडे) । तो रजोगुण ॥ ३२ ॥ 
नेणोनियां परमात्मा । सकळ पदार्थी प्रेमा । 


काया वाचा आणो मनें । पत्रें पुष्पे फळें जीचनें । 
ईइवरीं अर्पूनियां मनें । सार्थक करावें ॥ ३७॥ 
'येथानुशक्ती दानपुण्य । परी भगवंती अनन्य । 
सुखदुःखे परी चितन । देवाचेंचि करावें ॥ ३८ ॥ 


१ गडपणा; विषयासक्ति. २ आसक्ति. ३ देहरक्षण. ४ होत 
नाही. ५ घुसतो (आवडीने )० 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ह 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास ६ ५५. 
आदिअंतों येक देव । मध्येचि लाविली माव! । 
ह्मणोनियां पूर्ण भाव । भगवंती असावा ॥ ३९॥ 
एंसा सबळ रजोगुण । संक्षेपें केलें कथन । 

आतां शुद्ध तो तू जाण । परसाथिक ॥ ४० ॥ 
त्याचे बोळखीचें चिन्ह । सत्वगुणीं असे जाण । 

तो रजोगुण परिपुणं । झजनभूळ ॥ ४१ ॥ 

ऐसा रजोगुण बोलिला । श्रोतीं भें अनुसानिला । 

आतां पुढे परिसिछा । पाहिजे तथोगुण ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे रजोगुणलक्षणनाम 

समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिला रजोगुण । क्रियेसहित लक्षण । 
आतां एका तमोगुण । तोहि सांशिजेल ॥ १॥ 
संसारीं इुःखसंसंध । प्राप्त होतां उठे खेद । 
का अद्भुत आला कोथ । तो तसोगुण ॥ २॥ 
शेरीरो कोध भरतां । नोळखे साता पिता। 


पु (१४) | 
बंधु बहिण कांता । ताडी तो तसोगुण 
दुसर्‍याचा प्राण घ्यावा । आपला आवण स्वयें छावा ७ 
विसरवी जीवभावा। तो तसोगुझ ॥ ४॥ 
भरले ऋोधाचें काविरें! । पिश्याच्यापरी बावरे । 
नाना उपाये नावरे । तो तमोगुण ॥ ५॥ 


१ माया. २ वेड; आवेग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


आपला आपण झस्त्रपात। पराचा करी घात। 
'एसा समय दर्तत। तो तसोगुण ॥ ६॥ 
डोळां युध्यचि पाहाबें। रण पडलें तेथ जावें । 
ऐसें घेतलें जीबें। तो तसोगुण ॥ ७॥ 
अखंड भ्रांती पडे। केला निश्चय विघडे ? 
अत्यंत निद्रा आवडे । तो तमोगुण ॥ ८ ॥ 
क्षधा जयाची वाड! । नेणे कड अथवा गोड। 
अत्यंत जो कां सूढ। तो तमोगुण ॥ ९ ॥ 
प्रीतिपात्र गेले सरणं । तयालागी जीव देणं। 
स्वयें आत्महत्या करणे । तो तसोगुण ॥ १० ॥ 
'किडा संगी आणि स्वापद। यांचा करू आवडे वध | 
अत्यंत जो कृपासंद। तो तमोगुण ॥ ११ ॥ 
स्त्रीहत्या बाळहत्या । द्रव्यालागों ब्रह्मत्या । 
करू आवडे गोहत्या । तो तसोगुण ॥ १२॥ 
'विसाळाचेनि* नेट । वीष ध्यावेंसें बाटे । 
'परवध मनीं उठे । तो तमोगुण ॥ १३॥ 
अंतरीं धरूनि कपट । पराचें करी तळपट । 
सदा मस्त सदा उद्धट । तो तमोगुण ॥ १४॥ 
कळह व्हावा ऐसे वाटे । झोंबी घ्यावी एसें उठे । 
अंतरीं द्वेष प्रगटे) तो तमोगुण ॥ १५॥ 
युध्य देखावे ऐकावें । स्वयें युध्यचि करावें । 
मारावें कों सरावें। तो तमोगुण ॥ १६॥ 
सत्सरें भक्ति मोडावी । देवाळयें विघडावों। 
'फळतों झाडें तोडावों । तो तमोगुण ॥ १७॥ 


१ टिकत नाहीं. २ अनावर; मोठी. ३ ब्रह्महत्या. ४ एक रोग" 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam ह Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास ६ ५७ 


सत्क्मे ते नावडती । नाना दोष ते आवडती । 
पापभय नाहीं चित्तीं । तो तमोगुण ॥ १८॥ 
्रह्मवृत्तीचा उछेद। जीवमात्रास देणें खेद । 

करू आवडे अप्रमाद? । तो तमोगुण ॥ १९॥ 
आग्नप्रळये झस्त्रप्रळये । भूतप्रळये वोषप्रळये । 
सत्सरें करीं जीवक्षये । तो तमोगुण ॥ २०॥ 
परपीडेचा संतोष । निष्ठुरपणाचा हव्यास । 
संसाराचा मये त्रास । तो तमोगुण ॥ २१॥ 
भांडण लाऊन द्यावें । स्वयें कोतुक पाहावें । 
कुबुद्धि घेतली जीवें । तो तमोगुण ॥ २२॥ 

प्राप्त जालियां संपत्ती । जीवांस करी यातायातो। 
कळवळा नये चित्तीं । तो तमोगुण ॥ २३॥ 
नावडे भक्ति नावडे भाव । तावडे तीर्थ नावडे देव । 
वेदशास्त्र नलगे सर्वं । तो तमोगुण ॥ २४॥ 
स्नानसंध्या नेम नसे । स्वधर्मी भ्रष्टला दिसे । 
अकतंव्य करीतसे । तो तसोगुण ॥ २५ ॥ 

जेष्ठ बंधु बाप माये । त्यांचीं वचनें न साहे । 
सीध्यकोपी निघोन जाये । तो तमोगुण ॥ २६॥ 
उगेंचि खावें उगेचि असावें । स्तब्ध होऊम बसावें । 
कांहींच स्मरेना स्वभावें । तो तमोगुण ॥ २७॥ 
चेटकविद्येचा अभ्यास । शस्त्रविद्येचा हव्यास । 
मल्लविद्या व्हावी ज्यास । तो तमोगुण ॥ २८॥ 


१ अत्यंत प्रमाद = अति पाप. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ष्ट श्रीपत्‌ दासबोध 


केले गळाचे' नवस । राडिबेडीचे' सायास । 
काण्ठयंत्र छेदी जिव्हेस । तो तमोगुण ॥ २९॥ 
सस्तकों भदें' जाळावें । पोते“ आंग हुरपळावें। 
स्वयें शस्त्र टोंचन घ्यावें ॥ तो तसोगुण ॥ ३० ॥ 
देवास सिर" वाहावे । कां तें आंग ससपविं । 
पडणीवरून घालून घ्यादें । तो तसोगुण ॥ ३१॥ 
निग्रह करून धरणे । कां तें टांगून घेणें । 

देवद्वारीं जीव देणें । तो तमोगुण ॥ ३२॥ 
निराहार उपोषण । पंचाग्नी धूम्रपान । 

आपणास घ्यावें पुरून । तो तसोगुण ॥ ३३ ॥ 
सकाम जें का अनुष्ठान । कां तें वायोनिरोधन । 
अथवा राहावें पडोन । तो तमोगुण ॥ ३४॥ 

नखे केश वाढवावे । हस्तचि“ वत करावे । 

अथवा वास्सुन्ध व्हावें । तो तमोगुण ॥ ३५॥ 

नाना निग्नहें पिडावें । देहदुःखें चफंडावें । 

क्रोधे देवास फोडावें । तो तमोगुण ॥ ३६॥ 

देवाची जो निदा करी। तो आशाबद्ध अघोरी । 
जो संतसंग न धरी । तो तमोगुण ॥ ३७॥ 

एसा हा तसोगुण । सांगतां तो असाधारण । 

परी त्यागार्थं निरूपण । कांहीं येक ॥ ३८॥ 

१ मानेला फांस लावून घेण्याचे. २ राडी =निखाप्याची खाई. 
बेडी = देवाच्या नांवानें हातांत वेडी घालणें. ३ सरक्यांच्या 


'निखाऱ्याचें तप्त खापर. ४ पेटलेल्या काकडयानें. ५ मंडकें 
६ उतरणीवरून शरीर लोटून देणें. ७ हात 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ः डा 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ७ ५९ 


एसें वत तो तमोगुण । परी हा पतलास * कारण । 
सोक्षप्राप्तीचें लक्षण । नव्हे येणें ॥ ३९ ॥ 

केल्या कर्माचें फळ । प्राप्त होईल सकळ । 

जन्म दु:खाचे मूळ । तुटेना कों ॥ ४० ॥ 

व्हावया जन्माचे खंडण । पाहिजे तो सत्वगुण । 
तेंचि. असे निरूपण । पुढिले समासीं ॥ ४१॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तमोगुणनास 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां बोलिला तमोगुण । जो दुःखदायक दारुण । 
आतां एका सत्वगुण । परम दुल्लभर ॥ १॥ 

जो भजनांचा आधार । जो योगियांची थार । 

जो निरसी संसार । दुःखभूळ जो ॥ २॥ 

जेणें होये उत्तम गती । सागं फुटे भगवंतों । 

जेणें पाविजे मुक्ती । सायोज्यता ते ॥ ३॥ 

जो भक्तांचा कोंवसा । जो भवार्णबींचा* भव॑सा । 
सोक्षलक्ष्मीची दशा । तो सत्वगुण ॥ ४ ॥ 

जो परमाथचिं मंडण । जो महतांचें भूषण । 
रजतमसाचें निशंन । जयाचेनी ॥ ५॥ 

जो परस सुखकारी । जो आनंदाची लहरी । 
देऊनियां निवारी । जन्मभृत्य ॥ ६ ॥. 


` १ अधोगतीस. २ दुलभ. ३ कणव करणारा; सखा. ४ भव- 


सागर तरून जाण्याचा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६० श्रीमत्‌ दासबोध 


जो अज्ञानाचा सेवट । जो पुण्याचें मूळ पीठ । 
जयाचेनि सांपडे वाट । परलोकाची ॥ ७॥ 
ऐसा हा सत्वगुण । देहीं उमटतां आपण । 

तथे क्रियेचें लक्षण । एसें असे ॥ ८ ॥ 

ईइवरीं प्रेमा अधिक । प्रपंच संपादणें लोकिक । 
सदा सन्निध विवेक । तो सत्वगुण ॥ ९ ॥ 
संसारदुःख विसरवी । भक्तिमार्ग विमळ दावी । 
भजनक्रिया उपजवी । तो सत्वगुण ॥ १० ॥ 
परमार्थाची आवडी । उठे भावार्थाची गोडी । 
परोपकारी तांतडी ' । तो सत्वगुण ॥ ११॥ 
स्नानसंध्या पुण्यसीळ । अभ्यांतरींचा निर्मळ । 
शरीर वस्त्रे सोज्वळ । तो सत्वगुण ॥ १२ ॥ 
येजन आणी! याजन । आधेन' आणी अध्यापन । 
'स्वयें करी दानपुण्य । तो सत्वगुण ॥ १३ ॥ 
'निरूपणाची आवडी । जया हरिकथेची गोडी । 
क्रिया पालटे रोकडी । तो सत्वगुण ॥ १४॥ 
अइवदानें गजदानें । गोदानें भूमिदाने । 

नाना रत्नांचों दानें । करी तो सत्वगुण ॥ १५॥ 
धनदान वस्त्रदान । अन्नदान उदकदान । 

'करी ब्राह्मणसंतर्पण । तो सत्वगुण ॥ १६ ॥ 
का्तिकस्नानें माघरनानें । करतें उद्यापनें दानें । 
'निःकाम तीर्थ उपोषणे । तो सत्वगुण ॥ १७॥ 


१ लगबग; उत्सुकता. २ यज्ञयाग करणें व करविणें. ३ अध्ययन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ७ ६१ 


सहस्रभोजनें लक्षभोजनें । विविध प्रकारींचीं दानें । 
निःकाम करी सत्वगुणें। कामना रजोगुण ॥ १८॥ 
तीर्थी अर्पी जो अग्रारें ? । बांधे वापी सरोबरें। 
बांधे देवाळयें सिखरें। तो सत्वगुण ॥ १९॥ 
देवद्वारों पडशाळा! । पाईरीया दीपमाळा । 
वुंदाचनें पार पिपळा । बांधे तो सत्वगुण ॥ २० ॥ 
रावी चनें उपवनें । पुष्पबाटिका जीवनें । 

निववी तापस्यांचीं मनें । तो सत्वगुण ॥ २१॥ 
संध्यामठ आणि भुयेरीं। पाईरीया नदीतीरीं। 
झांडारगृहें देवद्वारीं । बांधे तो सत्वगुण ॥ २२॥ 
नाना देवांचीं जे स्थानें। तेथें नंदादीप घालणें । 
वाहे आळंकार भुषणें । तो सत्वगुण ॥ २३ ॥ 
जेंगट सृदांग टाळ । दसामे' नगारे काहळ? । 
नाना वाद्यांचे कल्लोळ । सुस्वरादिक ॥ २४॥ 
नाना सामग्री सुंदर । देवाळई घाली नर। 
हरिभजनों जो तत्पर। तो सत्वगुण ॥ २५॥ 

छत्रे आणी सुखासनें* । दिडया पताका निशाणें। 
वाहे चामरें सूर्यापानें* । तो सत्वगुण ॥ २६ ७ 
बुंदावनें तुळसीवनें । रंगसाळा संमाज नें । 

एसी प्रीति घेतली मनें । तो सत्वगुण ॥ २७॥ 
सुंदरें नाना उपकरणे । मंडप चांदवे आसनें । 
देवाळई समर्पणे । हा सत्वगुण ॥ २८॥ 


१ करविरहित जमिनी =अग्नहारें. २ ड धर्मशाळा. ३ एक 
चर्मवाद्य. ४ पालखी इत्यादि. ५ अब्दागिरी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


देवाकारणें खाद्य । नाचा प्रकारीं नेवेद्य । 

अपूव फळे अर्पी सच्च । तो सत्वगण ॥॥ २९ ॥ 
एसी सक्तीची आवडी । नीच दास्थत्दाची गोडी । 
स्वये देवदार झाडी । तो सत्वगुण ॥॥ ३० ॥ 
तिथी पव भोहोत्साव । तेथे ज्याचा अंतर्भाव । 
काया वाचा मतें सबं । अपी तो सत्वगुण ॥ ३१ ॥ 
हरिकथेसी तत्पर । गंधें माळा आणी धुशर * । 
घेऊन उभी निरंतर । तो सत्वगण ॥ ३२॥ 

नर अथवा नारी। येथानुशवित सास्सग्री । 

घेऊन उभरीं देवहारों । तो सत्वगण ॥ ३३॥ 
सहत्कृस्य सांडन झागें। देवास ये लाणवेगें । 
भक्ति लिकट आंतरंगं। तो सत्बगण ॥ ३४॥ 
थोरपण सांडन दरी । नीच कृत्य आांगीकारी। 
तिष्ठत उभा देवद्वारीं । तो सत्बगण ॥ ३५॥ 
देवाळागों उपोषण। दर्जी तांबोल भोजन । 

नित्य नेस जप ध्यान । करी तो सत्वगुण ॥ ३६॥ 
शब्द कठीण न बोले । अलिनेमेसी चाले । 

योगी जेणें तोषबिले । तो सत्वगुण ॥ ३७॥ 
सांडनिया अभिसान । नि:काम करी कीलंल । 
३वेद रोमांच स्फुराण | तो सत्वगण ॥ ३८॥ 
अंतरीं देवाचें ध्यान । तेणें निडारले' नयन । 

पडे देहाचें विस्मरण । तो सत्वगुण ॥ ३९ ॥ 
हरिकथेची अति प्रीति सर्वथा नये विकृती? । 
आदिक प्रेमा आदिअंतों । तो सत्वगुण ॥ ४०॥ 


१ बुक्का. २ भरून आले. ३ कंटाळा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam ह Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास ७ ६३ 


मुखीं नाम हातीं टाळी । नाचत बोले ब्रीदाचळी? । 
घेऊन लाबी पायधुळी । तो सत्वगण ॥ ४१॥ 
देहाभिमान गळे । विषई बेराग्य प्रबळे । 

सिथ्या साया ऐसें कळे। तो सत्वगण ॥ ४२॥ 
कांहीं करावा उपाथे। संसारीं गुंतोन काये । 
उकलवी दुसे हृदथे। तो सत्वगुण ॥ ४३॥ 
संसारासी जासे सन । कांहीं करावें भजन । 

एसे मनीं उठे ज्ञान । तो सत्वगुण ॥ ४४॥ 
असतां आपुले आश्रसों । अत्यादरें नित्यनेमी । 
सदा प्रीती लागे राभीं। तो सत्वगूण ॥ ४५॥ 
सकळांचा आला वोट । परमार्थी जो निकट । 
आघातीं उपजे धारिष्ट । तो सत्वगुण ॥ ४६॥ 
सकाळ उदासीन । नाना ओोगों विटे सन । 
आठवे भगवद्धूजन । तो सत्वगुण ॥ ४७॥ 
पदार्थी न बसे चित्त । सनीं आठवे भशबंत। 

एसा दृढ भावाथ । तो सत्वगुण ॥ ४८॥ 

लोक बोलती विकारी । तरी आदिक प्रेसा धरी। 
लिझ्चय बाणे अंतरीं । तो सत्वगुण ॥ ४९ ॥ 
अंतरीं स्फूर्ती स्फुरे। सस्वरूपीं तकं भरे। 

नष्ट संदेह निवारे । तो सत्वगुण ॥ ५०॥ 
शरीर लावावें कारणों । साक्षेप उठे अंतःकरणी । 
सत्वगुणाची करणी। एसी असे ॥ ५१॥ 


१ गुणानुवाद. २ दृढनिश्चयाचा प्रयत्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दड श्रीमत्‌ दासबोध 


शांति क्ष्मा आणि दया । निश्‍चय उपजे जया । 
सत्वगुण जाणावा तया । अंतरीं आला ॥५२॥ 
आले अतीत अभ्यागत । जाऊं नेदी जो भुकिस्त । 
येथानुशक्ती दान देत । तो सत्वगुण ॥ ५३॥ 
तडितापडी ' दन्यवाणें । आलें आश्रमाचेनि गणें । 
तयालागों स्थळ देणें। तो सत्वगण ॥ ५४॥ 
आश्रसीं अन्नाची आपदा । परी विसुख नव्हे कदा । 
शक्तिनुसार दे सर्वदा । तो सत्वगुण ॥ ५५॥ 
जेणें जिकिली रसमा । तृप्त जयाची वासना । 
जयास नाहीं कामना । तो सत्वगुण ॥ ५६॥ 
होणार तसें होत जात। प्रपंचों जाला आघात । 
डळमछिना ज्याचें चित्त तो सत्वगुण ॥ ५७॥ 
येका भगवंताकारणें । सर्वं सुख सोडिले जेणें । 
केलें देहाचें सांडणें । तो सत्वगुण ॥ ५८ ॥ 
विषई धांवे वासना परी तो कदा डळमळिना । 
ज्याचें धारिष्ट चळेना । तो सत्वगुण ॥ ५९ ॥ 
देह आपदेनें पीडला। क्षधे तषेनें बोसावला' । 
तरी निश्चयो राहिला । तो सत्वगण ॥ ६० ॥ 
वण आणी मनन । निजध्यासें समाधान। 
शुद्ध जालें आत्मज्ञान । तो सत्वग॒ण ॥ ६१ ॥ 
जयास अहंकार नसे । नेंराशता' विलसे । 
जयापासों कृपा बसे । तो सत्वगुण ॥ ६२॥ 


१ तपस्वी; बैरागी. २ वसवसला; गळाला. ३ अनासक्ति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ७ द्प्‌ 


सकळांसों नस्र बोले । मर्यादा धरून चाले । 
सर्वजन तोषविले । तो सत्वगुण ॥ ६३॥ 
सकळ जनासों आर्जन । नाहीं विरोधास ठाव। 
परोपकारों वेची जीव । तो सत्वगुण ॥ ६४॥ 
आपकार्याहून जीवीं । परकार्यसिद्धी करावी । 
मरोन कीर्ती उरवावी । तो सत्वगण ॥ ६५॥ 
पराव्याचे दोषगुण । दृष्टीस देखे आपण । 
ससुद्राऐसी साठवण । तो सत्वगुण ॥ ६६॥ 
नीच उत्तर साहाणें । प्रत्यो्तर न देणें । 
आला ऋध सावरणें । तो सत्वगुण ॥ ६७ ॥ 
अन्यायेंबीण गांजिती । नानापरी पीडा करिती । 
तितुकेंहि साठबी चित्तीं । तो सत्वगुण ॥ ६८॥ 
शरीरें घीस साहाणें । डुर्जनासीं सिळोन जाणें । 
निदकास उपकार करणें | हा सत्वगुण ॥ ६९ ॥ 
सन भलतीकडे धावें । तें विवेकें आवराबें । 
इंद्रियें दसन करावें । तो सत्वगुण ॥ ७० ॥ 
सत्क्रिया आचराची । असत्क्रिया त्यागाबी । 
वाट भक्तीची धरावी । तो सत्वगुण ॥ ७१ ॥ 
जया आवडे प्रातःस्तान । आवडे पुराणश्रवण । 
नाना मंत्रों देवताचेन । करी तो सत्वगुण ॥ ७२ ॥ 
पर्वकाळों अतिसादर । वसंतपुजेस तत्पर । 
जयंत्यांची प्रीती थोर । तो सत्वगुण ॥ ७३ ॥ 
विदेसि मेलें मरणें । तयास संस्कार देणें । 
अथवा सादर होणें । तो सत्वगुण ॥ ७४॥ 

३ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६६ श्रीमत्‌ दासबोध 


कोणी येकास सारी । तयास जाऊन वारी । 
जीव बंधनमुक्त करी । तो सत्वगुण ॥ ७५॥ 
{लग लाखोलीं अभिशेष ' । नासस्मरणीं विश्‍वास । 
देवदशनीं अवकाश । तो सत्वगुण ॥ ७६ ॥ 

[त देखोनि धातें । परम सुख हेलावे' । 

नसस्कारी सर्वभाबें । तो सत्वगुण ॥ ७७ ॥ 
संतकृपा होय जयात । तेणें उद्धरिला बंश । 

तो ईश्वराचा अंश । सत्बगुणें ॥ ७८ ॥ 

सन्सागं दाखवी जमा । जो लावी हरिभजना। 

ज्ञान सिकदी अज्ञाना । तो सत्वगुण ॥ ७९ ॥ 
आवडे पुण्य संस्कार । प्रदक्षणा नसस्कार । 

जया राहे पाठांतर । तो सत्वगुण ॥ ८० ॥ 
भक्तीचा हव्यास? भरी । ग्रंथलामग्री जो करी । 
घालुसूति भानापरी । पूजी तो सत्वगुण ॥ ८१॥ 
झळफलित उपकर्ण । साळा गच्ाळी* आसने । 

पवित्रे सोज्वळें बस्ने । तो सत्बगुण ॥ ८२॥ 
परपीडेचें बाहे दुःख । परसंतोषाचें सुख । 

देराग्य देखोन हरिख) । नाली तो सत्वगुण ॥ ८३॥ 
परभुषणें भूषण । परदूषणें दुषण । 

परदुःखे सिणे जाण । तो सत्वगुण ॥ ८४॥ 

आतां असों हें बहुत । देवों धर्मा ज्याचें चित्त । 

भजे कामनारहित । तो सत्वगुण ॥ ८५॥ 

१ अभिषेक. २ उचंवळे. ३ अंत:करणपूर्वक भावड. ४ देव- 
उपासनामुरति ठेवण्याचे साहित्य. ५ हर्ष. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ८ ६७ 


ऐसा हा सत्वगुण सात्विक । संसारसागरों तारक । 
येणें उपजे विवेक । ज्ञानमार्गाचा ॥ ८ ६॥ 

सत्वगुणें भगव-ट्भक्ती । सत्वगुणें ज्ञानप्राप्ती । 
सत्वगुणें सायोज्यमुक्ती । पाविजेते ॥ ८७॥ 

एसी सत्बगुणाची स्थिती । स्वल्प बोलिले येथामती | 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान चावें ॥ ८८॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सत्वगुणनाम 
समास सप्तम ॥७॥ 


= 


॥ श्रीराम ॥ 
ऐका सहिद्येचीं लक्षणें । परम शुद्ध सुलक्षणें । 
विचार घेतां बळेंचि बाणे । सद्दिद्या आंगीं ॥ १॥ 
सहिचेचा जो पुरुष । तो उत्तमलक्षणी विशेष । 
त्याचे गुण ऐकतां संतोष । परम वाटे ॥ २॥ 
भाविक सात्विक प्रेमळ । शांति क्ष्मा दयासीळ । 
लीन तत्पर केवळ । अमृतबचनी ॥ ३ ॥ 
परम सुंदर आणी चतुर । परस सबळ आणी धोर । 
परस संप आणी उदार । आतिशयेंसीं ॥ ४ ॥ 
परस ज्ञाता आणी भकत। साहापंडीत आणी बिरक्त। 
साहातपस्वी आणी शांत । आतिशयेंसीं ॥ ५॥ 
वक्ता आणी नेराशता । सर्वज्ञ आणी सादरता । 
श्रेष्ठ आणी नम्रता । सवंत्रांसी ॥ ६॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


राजा आणी धार्मिक । शूर आणी विवेक । 
तारुण्य आणी नेमक? । आतिशयेंसों ॥ ७ ॥ 
वुधाचारी! कुळाचारी। युक्ताहारी निविकारी । 
धन्वंतरी परोपकारी । पद्महस्तीः ॥ ८ ॥ 
कार्यकर्ता निराभिसानी । गायक आणी बॅऽगव जनी । 
वेभव आणी भगवःडूजनी । अत्यादरें ॥ ९ ॥ 
तत्वज्ञ आणी उदासीन । बहुश्रुत आगी सज्जन । 
संत्री आणी सगुण । नीतिवंत ॥ १० ॥ 
साधु पवित्र पुण्यसीळ । अंतरशुद्ध धर्सात्मा इपाळ । 
कर्सेनिष्ठ स्ववसे निर्मळ । निर्लोभ अनुतापी ॥ ११॥ 
गोडी आवडी परमार्थप्रीती। सन्मार्ग सत्क्रिया धारणा 
धृती । 
श्रुति स्मृती लीळा युक्ति । स्तुती सती परीक्षा ॥१२॥ 
दक्ष धूतं योग्य ताकिक । सत्यसाहित्य नेमक भेदक । 
कुशळ चपळ चमत्कारिक । नाना प्रकारें ॥ १३॥ 
आदर सन्मान तातेम्य*जाणे। प्रयोगसमयो प्रसंग जाणे । 
कार्याकारण चिन्हें जाणे । विचक्षण बोलिका ॥ १४॥ 
सावध साक्षेपी साधक । आगम निगम “शोधक । 
ज्ञानविज्ञान `बोधक । निश्चयात्मक ॥ १५ ॥ 
पुरशचरणी तीर्थवासो । दुढत्रती कायाक्लेसी । 
उपासक निग्रहासी । करूं जाणे ॥ १६॥ 


१ नीतिनियमानें वागणारा. २ वडिलधाऱ्यांना मानणारा. 
३ ज्याच्या हाताला अपयश येत नाहीं असा; यशस्वी. 
४ धारिष्ट. ५ योग्यायोग्य. ६ चतुर. ७ वेदशास्त्र. ८ वेदान्त. 
९ स्वानुभव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital F Foundation, Chandigarh 
दशक २ : समास ८ ९ 


सत्यवचनी शुभवचनी । कोमळवचनी येकवचनी । 
निशचयवचनी सोख्यवचनी । सर्वकाळ ॥ १७॥ 
वासनातृप्त सखोल योगी । भव्य सुप्रसन्न वीतरागी । 
सोम्य सात्विक शुद्धमार्गी । निःकपट निर्वत्तनी ॥ १८॥ 
सुगड ' संगीत गुणग्राही । अनापेक्षी लोकसंग्रही । 
आजच सख्य तर्वेहि । प्राणीसात्रासी ॥ १९ ॥ 
द्रव्यसुची दारासुची । न्यायसुची अंतरसुची । 
प्रवृत्तिसुची निवृत्तिसुची । सर्वसुची * नि:संगपणें ॥२०॥ 
सित्रपणें परहितकारी । वाग्साधुर्य परशोकहारी । 
सासथ्येपणें वेत्रधारी  । पुरुषार्थ जगमित्र ॥ २१॥ 
संशयछेदक विझाळ वकता । सकळ क्लूप्त'असोनि श्रोता 
कथानिरूपणों शब्दार्था । जाऊंच नेदी ॥ २२ ॥ 
वेवादरहित संवादी । संगरहित निरोपाधी । 
दुराशारहित अक्रोधी । निर्दोष निर्मत्सरी ॥ २३ ॥ | 
विसळल्ञानी निशचथास्मक । समाधानी आणी भजक। | 
सिद्ध असोनी साधक । साधन रक्षी ॥ २४॥ 
सुखरूप संतोषरूप । आनंदरूप हास्परूप । 

ऐक्यरूप आत्मरूप । सर्वेत्रांसी ॥ २५ ॥ 

भाग्यवंत जयवंत । रूपवंत गुणवंत । 

आचारवंत क्रियावंत । विचारवंत स्थिती ॥ २६ ॥ 
येशवंत कौतिवंत । शक्तिवंत सामर्थ्यबंत । 

चीर्येवंत वरदवंत । सत्यवंत सुकृती* ॥ २७ ॥ 


१ चतुर; जाणकार. २ सर्वहि ज्याचें शुद्ध आहे असा. 
३ संरक्षक. ४ ज्ञाता; व्युत्पन्न. ५ पुण्यकमे आचरणारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


bo श्रीमत्‌ दासबोध 


विद्यावंत कळावंत । लक्ष्मीबंत लक्ष्णवंत । 

कुळवंत सुचिष्मंत । बळवंत दयाळु ॥ २८ ॥ 
युक्तिवंत गुणवंत वरिष्ठ । बुद्धिवंत बहुधारिष्ट । 
दीक्षाबंत सदासंतुष्ट । निस्पृह वीतरागी ॥ २९ ॥ 
` असो एसे उत्तम गुण । हैं सहिचयेचें लक्षण । 
अभ्यासाया निरूपण । अल्पमात्र बोलिलें ॥ ३० ॥ 
रूपलावण्य अभ्यासितां न ये । सहजगुणास न चले 

' उपाथे। 

कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ ३१॥ 
एसी हे सद्विद्या बरवी । सवंत्रांपासी असावी । 

परी विरक्तपुरुषं अभ्यासावी । अगत्यरूप ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सद्विद्यानिरूपणनाम 
समास अष्टम ।। ८॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका विरक्तांचीं लक्षणें । विरक्ते असावें कोण्या गुणें । 
जेणें आंगों सामथ्यं बाणे । थोगिय'चें ॥ १॥ 

जेणें सत्कीति वाढे । जेणें सार्थकता घडे । 

जेणेंकरितां महिमा चढे । विरक्तांसी ॥ २ ॥ 

जेणें परमार्थ फावे । जेणें आनंद हेलावे । 

जेणें विरक्ति दुणावे । विवेकेंसहित ॥ ३ ॥ 

जेणें सुख उचंबळे । जेणें सद्विद्या वोळे । 

जेणें भाग्यश्री प्रबळे । मोक्षेंसहित ॥ ४ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| बिरकक्‍तें साबडीं? र । शरणागते ॥ १३ ॥ 
| विरवतें असावें परमदक्ष। विरक्ते असावें अंतरसाक्ष। 
| विरक्ते बोढावा कंपक्ष? । परमार्थाचा ॥ १४॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास ९ ७१ 


मनोरथ पूर्ण होती । सकळ कामना पुरती । 

घुखों राहे सरस्वती । मधुर बोलावया ॥ प ॥ 

है लक्षणें श्रवण कीजे । आणी सदृढ जीवीं धरिजे । 
तरी मग विख्यात होईजे । भूमंडळीं ॥ ६ ॥ 

विरक्ते विवेकें असावें । विरवतें अध्यात्म वाढवाचें । 
विरवतें धारिष्ट घरावें । दमनविषई ॥ ७॥ 
विरक्ते राखावें साधन । विरक्तें लावावें भजन । 
बिरक्तें बिशेष ब्रह्मज्ञान । प्रगटवावें ॥ ८ ॥ 
विरक्तें भक्ती वाढवावी । विरक्तें शांती दाखवावी । 
दिरक्तें येत्नें करावी । विरक्ती आपुली ॥ ९॥ 
विरक्तें सद्‌क्रिया प्रतिष्ठावी विरकतें निवृत्ति विस्तारावी 
विरक्ते नेराशता धरावी । सदृढ जिवेंसीं ॥ १० ॥ 
बिरक्तें धर्मस्थापना करावी। चिरक्तें नीति आवलंबाबी। 
विरक्ते कसा सांभाळावी । अत्यादरेंसी ॥ ११॥ 
विरब्तें परमार्थ उजळावा । चिरक्तें विचार शोधावा । 
विरक्तें सन्निध ठेवावा । सन्मागे सत्वगुण ॥ १२॥ 
विरवतें भाविकें सांभाळावी । विरवतें प्रमळे निववावीं । 


विरक्तें अभ्यास करावा । विरक्तें साक्षेप धरावा । 
विरक्ते वगत्रत्वे उभारावा । मोडला परमार्थ ॥ १५॥ 
विरक्ते चिसळनज्ञान बोलावें । चिरक्लें वे राग्य स्तवीत जावें 
विरक्ते निशचयाचें करावें । समाधान ॥ १६॥ 


१ भोळे भाविक. २ केव्रार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


पर्वे) करावीं अचाठें । चालवावीं भक्तांची थाटे । 
नाना वेभवें काठे । उपासनामागे ॥ १७॥ 
हरिकीतेने करावीं । निरूपणे माजवावीं । 
भक्तिसाभे लाजवावीं । निदक दु्ेनें ॥ १८ ॥ 
बहुतांस करावे परोपकार । भलेपणाचा जीर्णोद्धार । 
पुण्यसार्गाचा विस्तार । बळेचि करावा ॥ १९ ॥ 
स्तान संध्या जप ध्यान । तीथयात्रा भगवःहूजन । 
नित्यनेस प्वित्रपण । अंतरङुद्ध असावें ॥ २० ॥ 
दृढ निश्चयो धरावा । संसार सुखाचा करावा । 
विरवजन उद्धरावा । संसर्गसात्रें' ॥ २१॥ 

विरक्ते असावें धीर । विरवतें असावें उदार । 
विरक्ते असावें तत्पर । निरूपणविषई॥ २२॥ 
विरक्ते सावध असावें । विरवतें शुद्ध सागं जावें । 
विरक्तें झिजोन उरवाबें । सद्कीर्तीसी।। २३ ॥ 
विरक्तें विरत घुंडावे । विरक्तें साधु वोळखावे । 
चिरक्तें मित्र करावे । संत योगी सज्जन ॥ २४ ॥ 
विरक्तें करावीं पुररचरणें। विरक्‍्तें फिरावीं तीर्थाटणें। | 
विरक्तें करावीं नानास्थानें । परम रमणीय ॥ २५ ॥ 
विरक्तें उपाधी करावी। आणि उदासवृत्ति न संडावी। 
दुर।शा जडों नेदावी । कोणयेकविषई ॥ २६ ॥ 
विरक्तें असावें अंतरनिष्ठ। विरक्तें नसावें क्रियाभ्रष्ट | 
विरक्तें न व्हावें कनिष्ठ । पराधेनपणें ॥ २७ ॥ 


१ महोत्सव इ. २ खटपटीनें. ३ संगतीने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


iF Digital Preservation Foundation, Chandigar 
दशक २ : समास ९ ७३ 


चिरक्तें समय जाणावा । विरक्तें प्रसंग वोळखावा । 
विरक्त चतुर असावा । सवप्रकारें ॥ २८ ॥ 

विरक्ते येकदेसी नसावें । विरक्ते सव अभ्यासावे । 
विरक्तें अवघं जाणावें । ज्याचें त्यापरी ॥ २९ ॥ 
हरिकथा निरूपण । सगुणभजन ब्रह्मज्ञान । 

पिडज्ञान तत्वज्ञान । सवं जाणावें ॥ ३० ॥ 

कर्ममार्ग उपासनामाग । ज्ञानमार्ग सिद्धांतसागं । 
प्रवत्तिमार्ग भिवृत्तिमा्ग । सकळ जाणावें ॥ ३१॥ 
प्रेसळस्थितो उदासस्थिती । योगस्थिती ध्यालस्थिती। 
विदेहस्थिती सहजस्थिती । सकळ जाणावें ॥ ३२॥ 


नाना सतांचें देखणें । पाहोन सांडाबें ॥ ३३॥ 
विरक्ते असावें जगलित्र । घिरवतें असाबें स्वतंत्र । 
चिरक्तें असावें विचित्र | बहुगुणी ॥ ३४॥ 

विरवतें असावें विरक्त । विरवतें असावें हरिभक्त । 
विरदतें असावें नित्यमुक्त । अलिप्तपणे ॥ ३५॥ 
बिरक्तें शास्त्रें धांडोळाबीं । विरवतें मतें विभांडावीं '। 
विरक्ते झुमुक्षें लाबावीं । शुद्धमागं ॥ ३६॥ 

विरवतें शुद्धसागे सांगाव! । विरक्ते संशय छदावा। 
विरब्तें आपला म्हणावा । विश्वजन ॥ ३७॥ 
विरकतें निदक बंदावें । विरवतें साधक बोधावे । 
विरक्ते बद्ध चेववावे । सुझुक्षमिरूषणें ॥ ३८॥ 


१ जिकावीं; खंडण करावीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


विरक्ते उत्तम गुण घ्यावे । विरक्तें अवगुण त्यागावे । 
चाना अपाय भंगादे । विवेकबळें ॥ ३९ ॥ 
ऐसों हे उत्तम लक्षणें । ऐकावी येकाग्र सननं । 
याचा अव्हेर न करणें । विरक्तपुरुषें ॥ ४० ॥ 
इतुके बोलिलें स्वभावें । त्यांत मानेल तितुकें घ्यावें । 
श्रोतीं उदास न करावें । बहु बोलिलें हणोनी ॥ ४१॥ 
परंतु लक्षणें ने घेतां । अवलक्षणें बाष्कळता । 
तेणें त्यास पढतमूर्खता । येवों पाहे ॥ ४२ ॥ 
त्या पढतमूर्खाचें लक्षण । पुढिले ससासीं निरूपण । 
बोलिलें असे सावधान । होऊन ऐका ॥ ४३॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विरक्तलक्षणनाम 

समास नवम ॥ ९ ॥ | 


॥ श्रीराम ॥ 
सायां सांगितलों लक्षणें । मूर्खाआंगीं चातुर्य बाणे । 
आतां ऐका शाहाणे। असोनि सूर्ख ॥ १॥ } 
तया नांव पढतमूर्ख । श्रोतीं न समावें दुःख । । 
अवगुण त्यागितां सुख । प्राप्त होये ॥ २॥ । 
बहुश्रुत आणि वित्पत्न । प्रांजळ बोले ब्रह्मज्ञान । | 
डुराशा आणि अभिमान । धरी तो घेक पढतमूखं ॥ ३ ॥ | 


मुक्तक्रिया प्रतिपादी । सगुजभक्ति उछेदी । 

स्वधमे आणि साधन निदी। तो येक पढतसूखे ॥ ४॥ 
आपलेन ज्ञातेपर्णे । सकळांस शब्द ठेवणें । | 
प्राणीसात्राचें पाहे उणें । तो येक पढतमूखं ॥ ५ ॥ | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २ : समास १० ७५्‌ 


शिष्यास अवज्ञा घडे कां तो संकटीं पडे। 
जयाचेनि शब्दे भन मोडे । तो येक पढतमूर्ख ॥ ६॥ 
रजोगुणी तमोगुणी । कपटी कुटिळ अंतःकरणी । 
वेभव देखोन वाखाणी। तो येक पढतमूर्ख ॥ ७ ॥ 
समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण। उगाच ठेवी जो दूषण । 
गुण सांगतां अवगुण । पाहे तो येक पढतम्‌्ख ॥ ८ ॥ 
लक्षणें ऐकोन मानी बीट । मत्सरें करी खटपट । 
नीतिन्याय उद्धट । तो येक्क पढतमूखं ॥ ९ ॥ 
जाणयणें भरी ' भरे । आला ऋध नावरे । 
क्रिया शब्दास अंतरे । तो येक पढतमूखे ।। १० ॥ 
वदता अधिकारेंवीण । वगत्रृत्वाचा करी सीण । 
वचन जयाचें कठीण । तो येक पढतनूखे ॥ ११॥ 
श्रोता बहुश्नुतपणें । बक्तयास आणी उणें । 
चाचाळपणाचेनि गुणें । तो थेक पढतमूर्ख ॥ १२॥ 
दोष ठेवी पुढिलांसी । तेंचि स्वयें आपणापासीं । 
ऐसें कळेना जयासी । तो येक पढतमूर्ख ॥ १३॥ 
भ्यासाचेनि गुणें । सकळ विद्या जाणे । 
जनास निवऊं नेणें । तो येक पढतमूर्ख ॥ १४॥ 
हस्त? बांधीजे ऊर्णंतंतें' । लोभे * मृत्य अआमरातें । 
ऐसा जो प्रपंची गुंते । तो येक पढतमूर्ख ॥ १५॥ 
स्त्रियांचा संग धरी । स्त्रियांसी निरूपण करी । 
निद्य बस्तु आंगिकारी । तो येक पढतमूर्ख ॥ १६ ॥ 
१ हट्रास पेटतो. २ हत्ती. ३ कोळिष्टकाच्या धाग्याने. ४ सुगं ध- 
लोभानें भुंगा कमळांत अडकून मरतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
(५ श्र 
७६ गीमत्‌ दासबोध 


जेणें उणीव ये आंगासी । तेंचि दृढ घरी मानसीं । 
देहबुद्धि जयापासीं । तो येक पढतमर्ख ॥ १७॥ 
सांड्नियां श्रीपती । जो करी नरस्तुती । 
कां दृष्डी पडिल्यांची कीर्ती बर्णी तो येक पढतसूखं ॥ १८ 
वर्णी स्त्रियांचे आवेव? । नाना नाटकें हावभाव । 
देबा विसरे जो मानव । तो येक पढतमूर्ख ॥ १९ ॥ 
भरोन वभवाचे भरी । जीदसात्रास तुछ्य करी । 
पाषांडसत?! थाचरी? । तो थेक पढतसखें ॥ २० ॥ 
वित्पन्न आणो बीतरायी । ब्रह्मानी स!हायोगी । 
भविष्य सांगों लागे जगीं । तो थेक पढतथू्खं ॥ २१॥ 
श्रवण होतां अभ्यांतरीं । गुणदोघाची चाळणा करी । 
रक्षषणें सत्सरी । तो येक पढतमखे ॥ २२ ॥ 
नाहीं भक्तीचे साधन । नाहीं वराग्य ना भजन । 
क्रियेविण ब्रह्मज्ञान । बोले तो पेक पढतसरे ॥ २३॥ 
न सनो तीथे न अनी क्षेत्र न सनी वेद न सनी शास्त्र। 
पवित्रकुळीं जो अपवित्र । तो येक पढतसूर्खं ॥ २४॥ 
आदर देखोनि सन धरी । कीर्तीविण स्दुती करी । 
सवेंचि निदी अनादरी । तो येक पढतरूखे ॥ २५॥ 
सागं येक पुढे येक । ऐसा जयाचा दंड 
बोले येक करी येक । तो येक पढतभूखं ॥ २६ ॥ 
प्रपंचविशीं सादर । परमार्थो ज्याचा अनादर । 
जाणपणें घे अधार* । तो येक पढतभूखं ॥ २७॥ 


१ अवयव. २ शास्त्रविरुद्ध मत. ३ प्रतिपादी. ४ वागण्याची 
रीत. ५ आधार; स्वमतपुष्ट्यर्थं शास्त्रवचनांचा वाटेल तसा 
(टीप पुढील पानावर चालू) 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास १० ७७ 


येथाथे सांडून वचन । जो रक्षून बोले मन । 

ज्याचें जिणे पराधेन । तो येक पढतसूखे ॥ २८॥ 
सोंग संपाधी वरीवरी । करूं नये तेंचि करी । 

मार्ग चुकोन भरे भरीं । तो येक पढतमूर्ख ॥ २९ ॥ 
रात्रंदिवस करी श्रवण । न संडी आपले अवगुण । 
स्वहित आपलें आपण । नेणे तो येक पढतभूखें ॥ ३०॥ 
निरूपणों भले भले । श्रोते येऊन बसले । 

क्षुद्रें लक्षूनो बोले तो येक पढतलूर्ख ॥ ३१ ॥ 
शिष्य जाला अनधिकारी । आपली अवज्ञा करी । 
पुन्हां त्याची आशा धरी । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३२॥ 
होत असतां श्रवण । देहास आलें उणेपण । 

क्रोधे करी चिणचिण । तो येक पढतसूखं ॥ ३३ ॥ 
भरोन वेभवाचे भरीं । सद्गुरूची उपेक्षा करी । 
गुरुपरंपरा चोरी । तो येक पढतसूर्ख ॥ ३४ ॥ 

ज्ञान बोलोन करी स्वार्थ कृपणाएसा सांची जथ। 
अर्थासाठीं लावी परमार्थ । तो येक पढतमूख ॥ ३५॥ 
वर्तल्याविण सिकवी । ब्रह्मज्ञान लावणी? लाबो । 
पराधेन गोसावी । तो येक पढतसूखे ॥ ३६ ॥ 
भवितमार्गं अवघा सोडे । आपणाप्नध्यें उपंढर' पडे । 
ऐसिये कर्मी पवाडे । तो येक पढतमूर्ख ॥ ३७॥ 


आधार घेतो. उदा :- '' नापुत्रस्य गतिर्भवति ” असल्या 
वचनांचा आधार घेऊन संसार करणेंच आवश्यक अस- 
ल्याचें प्रतिपादितो. १ “ नापृष्ट्रस्य वक्तव्यम्‌ ” अशी ब्रह्म- 
ज्ञाताविषयींची शास्त्राज्ञा मोडून पोटासाठी कथाकीर्तनवत्‌ 
ब्रह्मज्ञान सांगत सुटतो. २ अव्यवस्था. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्रपंच गेला हातीचा । लेश नाहीं परमार्थाचा । 

हेषो देवां ब्राह्मणाचा । तो येक पढतमूखे ॥ ३८ ॥ 

त्यायावया अवगुण । बोलिलें पढतमूर्खाचें लक्षण । 

विचक्षणें नीउन? पुर्ण । क्ष्सा केलें पाहिजे ॥ ३९॥ 

परममूर्खासाजी सूख । जो संसारीं मानो सुख । 

या संसारदुःखाएसें इःख । आणीक नाहीं ॥ ४० ॥ 

तेचि पुढें निरूपण । जन्मडुःखाचें लक्षण । 

गर्भवास हा दारुण । पुढें निरोपिला ॥ ४१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्प्रसंवादे पढतमूर्ख लक्षण- 

निरूपणनाम समास दशम ।। १० ॥ 


॥ स्वगुझपरीक्षानाभ दशक तृतीय ॥ ३॥ 
॥ श्रीराम ॥ 


जन्स दुःखाचा अंकुर । जन्म शोकाचा सागर। 
जन्म भयाचा डोंगर । चळेना ऐसा ॥ १॥ 

जन्म कर्जाची आटणी?। जन्म पातकाची खाणी । 
जन्म काळाची जाचणी । मिच? नवी ॥ २॥ 
जन्म कुविचेचें फळ । जन्म लोभाचें कमळ । 
जन्म श्रांतीचें पडळ । ज्ञानहीत ॥ ३ ॥ 

जन्म जिवासी बंधन । जन्म मृत्यासी कारण । 
जन्म हेंचि अकारण । गथागोबी ॥ ४॥ 


१ कमी-अधिक. २ मूस. ३ नित्यनूतन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Dy, ७ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास १ ७९ 


जन्म सुखाचा विसर । जन्म यतेचा आगर । 
जन्म वासनाविस्तार । विस्तारला ॥५॥ 
जन्म जीवाची आवदसा । जन्म फल्पनेचा ठसा । 
जन्म लांवेचा' वळसा? । ममतारूप ॥ ६॥ 
जन्म माथेचें मेंदाबें'। जन्म कोधाचें विरावें*। 
जन्म भोक्षास आडवें । विघ्त आहे ॥ ७॥ 
जन्म जिवाचे सीपण । जन्म अहंतेचा गुण । 
जन्म हेंचि विस्सरण । ईशवराचें ॥ ८ ॥ 
जन्म विषयांची आवडी । जन्म दुराशेची बेडी । 
जन्म काळाची कांकडी । भक्षिताहे ॥९॥ 
जन्म हाचि विषभक्काळ । जन्म हेंचि वोखटी) बेळ । 
जन्म हा अतिकुइचीळ* । नकंपतन ॥ १०॥ 
पाहातां शरीराचें सूळ । या ऐसें नाहीं अमंगळ । 
रजस्वलेचा जो विटाळ । त्यामध्ये जन्म यासी ॥ ११॥ 
अत्यंत दोष ज्या चिटाळा । त्या विटाळाचावि पुतळा । 
तेथें नि्मेळपणाचा सोहळा । केवी घडे ॥ १२ ॥ 
रजस्वलेचा जो विटाळ । त्याचा आळोन जाला गाळ 
त्या गाळाचेंच केवळ। शरीर हें॥ १३ ॥ 
वरी वरी दिसे वेभवाचें । अंतरीं पोतड नरकाचे । 
जेसें झांकणें च्मकुंडाचें । उघडितांच नये ॥ १४॥ 
कुंड धुतां शुद्ध होतें । त्यास प्रत्यई धुईजेतें । 
तरी दुर्गधी देहातें । शुद्धता न घे ॥ १५॥ 


१ डाकिणीचें. २ झपाटणें. ३ लबाडी. ४ वीरपण. ५ कठोण - 
६ फार घाणेरडा. ७ आटून. ८ प्रत्यही; दररोज. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
८० श्रीमत्‌ दासबोध 


अस्तीपंजर ' उभविला । सीरानाडों गुंडाळिला । 
सेदसांसें सरसाविला । सांदोसांदों भरूती ॥ १६॥ 
अशुद्ध ` शब्दे शुद्ध माहीं । तेंहि भरलें असे देहीं । 
नाना व्याधी दुःखे तेंहि ।॥ अभ्यांतरीं वसती ॥ १७॥ 
नकर्चि कोठार भरलें । आंतबाहेरी लिडीबिडिलें। 
सूत्रपोतडं जसलें। दुर्गथीचें ॥ १८ ॥ 

जंत किडे आणी आंतडी। नाना दुर्गधीची पोतडी । 
अघुप लवथविती कातडी । कांट।ळवाणी ॥ १९॥ 
सर्वागास सिर प्रसाण। तेथे बळें * बाहे घाग । 

उठे घाणो फुटतां श्रवण । ते दुगंधी नेघवे ` ॥ २०॥ 
डोळां निघतो चियडे । माकीं दाटतों सेकडें। 
प्रातःकाळी घाणो पडे । मुखीं मळास/रिखी ॥ २१ ॥ 
लाळ थुंका आणी मळ । पीत इलेव्सा' प्रबळ । 
तयास हाणती भुखकसळ । चंद्रासारिखें ॥ २२ ॥ 
मुख एसें कुशचीळ दिसे । पोटीं विष्ठा भरली असे । 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । भूनंडळों ॥ २३ ॥ 

पोटीं घालितां दिव्याश्च । कांहीं विष्ठा कांहीं बसन । 
भागीरथीचें घेतां जीवन | त्याची होये लघुशंका ॥ २४॥ 
एवं मळ मूत्र आणी चमन । हेंचि देहाचे जीवन । 
येणेंचि देह वाढे जाण । यदर्थी संशय नाहीं ॥ २५ ॥ 
पोटीं नस्तां सळ सूत्र बोक। सरोन जाती सकळ लोक। 
जाला राव अथवा रंक । पोटीं विळा चुकेना ॥ २६॥ 


—o्—् 


१ हाडांचा सांपळा. २ रक्‍त. ३ अमाप. ४ पडसें इ. घाण. 
५ घेववत नाहीं. ६ कफ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


~ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास १ ८१ 


निमछपणें काढूं जातां । तरी देह पडेल तत्बतां । 

एवं देहाची वेवस्ता । ऐसी असे ।॥ २७॥ 

एसा हा धड असतां । येथाभूत? पाहों जातां । 

सग ते दुर्दशा सांगतां । शंका बाधी ॥ २८॥ 
एसिये कारागृहों वस्ती । नवमास बहु विपत्ती । 
नवहि? द्वारे निरोधती । वायो केचा तेथे ॥ २९ ॥ 
बोका नरकाचे रस झिरपती। ते जठराग्नीस्तव तापती । 
तेणें सर्वेहि उकडती । अस्तिमांस ॥ ३० ॥ 
त्वचेविण गर्भे खोळे' । तंव मातेसी होती डोहळे । 
कटवतिक्षणें सर्वांग पोळे । तया बाळकाचें ॥ ३१ ॥ 
बांधलें चर्साचें भोटाळें । तेथे चिष्ठेचें पेटाळें । 
रसउपाय बंकनाळे* । होत असे ॥ ३२ ॥ 

विष्ठा सत्र वांती पीत । नाकों तोंडीं निघती जंत । 
तेणें निबुजलें' चित्त । आतिशयेसीं ॥ ३३ ॥ 

ऐसिये कारागृहीं प्राणी । पडिला अत्यंत दादणीं * । 
कळवळोन हाण चक्रपाणी । सोडवीं येथून आता ॥ ३४॥ 
देवा सोडविसी येथून । तरी सो स्वहित करीन । 
गर्भवास हा चुकवीन । पुन्हां न ये येथे ॥ ३५॥ 
एसी दुखबोन प्रतिज्ञा केली । तंव जन्मवेळ पुढें आली । 
साता आकंदों लागली । प्रसूतकाळीं ॥ ३६ ॥ 


१ इत्थंभूत; मुळापासून शेवटपर्यंत. २ नऊ द्वारें : दोन डोळे, 
दोन कान, नाकाचीं दोन छिद्रे, मुख, उपस्थ व गुद. ३ खवळतो. 
४ कटु व तीक्ष्ण रसांमुळें. ५ नाभीपासून निघणारी नाळ. 
६. कासावीस झालें. ७. सांकडी मध्यें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
~ 
८२ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाकं तोंडीं बसलें सांस । सस्तकद्वारें सांडी स्वास । 
तेंहि बुजलें निशेष । जन्मकाळीं ॥ ३७ ॥ 

सस्तकद्वार तें बुजलें । तेणें चित्त निर्बु जलें । 

प्राणो तळमळू लागलें । चहूंकडे ॥ ३८ ॥ 

स्वास उस्वास कोंडला । तेणें प्राणी जाजादळा? । 
सागे दिसेनासा जाला । कासावीस ॥ ३९ ॥ 

चित्त बहु निबुंजलें । तेणें आडभरीं भरलें । 

लोक हाणती आडवें आलें | खांडून काढा ॥ ४०॥ 
सग ते खांड्न काहिती । हस्तपाद छटून घेती । 

हातां पडिले तेंचि कापिती मुख नासिक उदर | ४१॥ 
एसे टवके तोडिले । बाळकें प्राण सोडिले । 

मातेने हि सांडिलें । कळिवर* ॥ ४२ ॥ 

स॒त्य पावला आपण । सातेचा घेतला प्राण । 

दुःख भोगिलें दारुण । गर्भवासीं ॥ ४३ ॥ 

तथापी सुकृतेंकरूनी । मार्ग सांपडला योनी । 

तऱ्हीं आडकला जाउनी । कंठस्कंदीं सागुता ॥ ४४ ॥ 
तये संकोचित पंथी । बळेंचि चोढून काढिली । 

तेणें गुणें प्राण जाती । बाळकाचे ॥ ४५ ॥ 

बाळकाचे जातां प्राण । अंतीं होये विस्मरण । 

तेणें पूर्वील स्मरण। चिसरोत गेला ॥ ४६॥ 

गर्भी ह्मणे सोहं सोहं। बाहेरी पडतां ह्ये कोहं । 
एसा कष्टी जाला बहु। गर्भवासी ॥ ४७॥ 
दुःखाचरपडा' होता जाला । थोरा कष्टी बाहेरी आला। 
सर्वेच कष्ट विसरला । गर्भेवासाचे ॥ ४८॥ 


अछ्छी 


१ त्रासला. २ शरीर. ३ दुखानें व्याप्त; दुःख युवत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ३ : समास २ ८३ 


सुंन्याकार जाली वृत्ती । कांहीं आठवेना चित्तीं । 
अज्ञाने पडिली श्रांती। तेणें सुखि मानिलें ॥ ४९ ॥ 
देह विकार पावलें । सुखबुःखें झळंबळे । 

असो ऐसें गुंडाळलें । सायाजाळीं ॥ ५०॥ 

ऐसें दुःख गर्भवासी । होतें प्रागीमात्रांसीं । 
ह्यणोनियां भगवंतासी । शरण जावें ॥ ५ १॥ 

जो भगवताचा भक्त । तो जन्मापासुन मुक्त ॥ 
ज्ञानबळें विरक्त । सर्वकाळ ॥५२॥ ˆ 

एशा गर्भवासी विपत्ती । निरोपिल्या येथामती । 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान चयावें ॥ ५३॥ 


ति श्रीदासबोधे गविष्यसंनादे जन्मः 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जन्मदुःखनि रूपणनाम 
समास प्रथम ॥ १ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
संसार हाचि दुःखभूळ । लागती दुःखाचे इंगळ' १ । 
मागां बोलिली तळमळ । गर्भवासाची ॥ १॥ 
गर्भवासी दुःख जालें। तें बाळक विसरलें । 
पुढें वाढों लागळें । दिवसेंदिवस ॥ २॥ 
बाळपणी त्वचा कोंवळी । दुःख होतांचि तळमळी । 
चाचा नाहीं तये काळीं । सुखडुःख सांगावया ॥ ३॥ 
देहास कांहों दुःख जालें । अथवा क्षधेनें पीडले" 
तरी तें परस आकंदलें। परी अंतर नेणवे ॥ ४॥ 


१ इंगळी; हिच्या डंखानें प्राणांतिक वेदना होतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


८४ श्रीमत्‌ दासबोध 


साता कुरवाळी वरी | परी जे पीडा जाली अंतरीं । 
ते सायेसी न कळे अभ्यांतरीं । दुःख होये बाळकासी ॥५॥ 
मागतें मागुतें फुंजे रडे। लाता बुझादी घेऊन कडे। 
वेथा नेणती बापुडं। तळमळी जीवीं ॥ ६ ॥। 

नाना व्याधीचे उसाळे । तेणें दुःखें आंदोळे । 

रडे पडे कां पोळे । अग्निसंगे॥ ७ ॥ 

शरीर रक्षितां न ये। घडती नाना अपाये। 

खोडी अधांतरों * होये। आवेवहीन बाळक ॥ ८ ॥ 
अथवा अपाय चुकले । एणंपुण्य पुढें ठाकले । 

सातेस ओळखों लागलें । डिवसेंदिवस ॥ ९ ॥ 
क्षणभरी मातेस न देखे तरी आक्ंदं रुदत करी दुःखें ॥ 
ते समई भातेसारिखे । आणीक कांहींच नाहीं ॥१०॥ 
आस करून घास * पाहे। सातेबिण कदा न राहे। 
वियोग पळमात्र न साहे। स्मरण जालियानंतरें॥ ११॥ 
जरी ब्रह्मादिक देव आले । अथवा लक्ष्मी नें अघलोकिलें । 
तरी न बचे बुझाविलें। आपले सातेवांयुनी ॥ १२॥ 
कुरूप अथवा कुलक्षण । सझळांहुनि झरंटेपण । 

तरी नाहीं तीसमान। भूमंडळीं कोणी ॥ १३ ॥ 

एसें तें केविलवाणें । सातेविग दिसे उणें । 

रागें परतें केलें तिनें। तरी आक्रदोनी सिठी घाली।। १४॥ 
सुख पावे मातेजवळी । दुरी करितांचि तळमळी । 
अतिप्रीति तयेकाव्ठीं सातेवरी लागली ॥ १५॥ 


१ भयकपित होतें. २ अकस्मात. ३ वाट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


CE 


2... `` RRR 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास २ ८५ 


तंव ते मातेस सरण आलें । प्राणी पोरे जालें । 

दुःख झुर्णी लागलें। आई आई हणोनी ॥ १६॥ 
आई पाहातां दिसेना । दीनरूप पाहे जना । 

आस लागलिसे मना । आई येईल हाणोनी ॥ १७ ॥ 
साता ह्यणोन सुख पाहे । तंब ते आपुली माता नव्हे। 
मग हिवासलें' राहे। देन्सवाणें ॥ १८ ॥ 
मातावियोगें कष्टलें 4 तेणें मानसीं दुःख जालें । 

देहहि क्षीणत्व पायलें । आतिशयेंसीं ॥ १९ ॥ 

अथवा माताहि वाचली । मायलेंकुरा भेटी जाली । 
बाळदशा ते राहिली । दिवसेंदिवस ॥ २० ॥ 
बाळपण जालें उणे । दिवसेंदिवस होये झाहाणें । 
सग ते मायेचें अत्यंत पेखणें '। होतें तें राहिलें ॥ २१॥ 
पुढें लो) लागला खेळाचा । कळप सेळविला पोरांचा । 
आल्यागेल्य्‌ डायाचा *। आनंद शोक वाहे ॥ २२॥ 
मायबापें सिकविती पोट* । तयाचें परस दुःख वाटे । 
चट लागलो न सुटे । संगती लेंकु रांची ॥ २३ ॥ 
लेकुरांमध्ये खेळतां । नाठवे साता आणि पिता । 
तंव तेथेहि अवचिता । दुःख पावला ॥ २४ ॥ 
पडिले दांत फुटला डोळा । सोडले पाय जाला खुळा । 
गेला माज" अवकळा । ठाकून आली ॥ २५॥ 
निघाल्या देवी आणी गोबर। उठले कपाळ लागला ज्वर |. 
पोटसुळीं निरंतर । वायगोळा ॥ २६॥ 


१ हिरमुसलेले. २ वाट पहाणें. ३ नाद; छंद. ४ खेळांतीलः 
डावाचा. ५ ममतेनें; मन:पुर्वक. ६ मस्ती. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. 


‘ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


< 


sn 


श्रीमत्‌ दासबोध 


लागलीं भूतें जाली झडपणी । जळीच्या मेसको ' माथे- 
राणी? । मुंज्या झोटिग करणी । म्हैसोबाची ॥ २७॥ 
वेताळ खंकाळ' लागला । ब्रह्मयिऱहो' संचरला । 
नेणों चेडा* वोलांडिला । कांहीं कळेना ॥ २८ ॥ 
येक ह्यणती बीरेदेव । येक ह्ाणती खंडेराव । 

येक ह्मणती सकळ वाव । हा ब्राह्मणसमंध ॥ २९ ॥ 
येक हणती कोणें केलें । आंगीं देवत घातलें । 

येक हाणती चुकले । सटवाईलें ॥ ३० ॥ 

येक ह्मणती कर्म भोग । आंगीं जडले नाना रोग । 
वद्य पंचाक्षरी चांग । बोलाऊन आणिले ॥ ३१ ॥ 
येक हाणती हा जांचेता । येक ह्मणती हा मरेना । 
भोग भोगितो यातना । पापास्तव ॥ ३२ ॥ 

गर्नेदुःख विसरला । तो त्रिबिधतापे पोळला । 

प्राणी बहुत कष्टी जाला । संसारदुःखें । ३३ ॥ 
इतुकेंहि चुकोन बांचला। तरी मारमारू शाहाणा केला। 
लोकिकों नेटका जाला । नांच राखे ऐसा ॥ ३४ ॥ 
पुढे सायेबापों लोभास्तव । संभ्रभें मांडिला विव्हाव । 
दाऊनियां सकळ वभव । नोवरी पाहिली ॥ ३५॥ 
वऱ्हाडीवभव दाटलें । देखोन परमसुख वाटलें । 

सन हैं रंगोन गेलें । सासुरवडीकडे ॥ ३६॥ 
मायबापीं भलतसें असावें । परी सासुरवाडीस नेटकें 
जावें । द्रव्य नसेल तरी घ्याबें। रुण कळांतरें॥। ३७॥ 


१ कांहीं जलदेवता. २ दुष्ट. ३ ब्रह्मराक्षस. ४ चेटूक; उतार 
५ व्याजाने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ठ्य Digital Preservation Foundation” Co | न शी 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarl 


दशक ३: समास २ ८७. 


आंतर्भाव ते सासुरवाडों । मायेबापें राहिलों बापुडों । 
होताती सवस्वें कुडकुडीं । तितुकेंच काये त्यांचें ॥ ३८॥ 
नोवरी आलियां घरा । अती हव्यास वाटे चरा । 
द्यण सजसारिखा दुसरा । कोणीच नाहों ॥ ३९ ॥ 
मायबाप बंधु बहिणो। नोवरी न दिसता वाटे काणी? 
अत्यंत लोधलार पापिणों । अविद्येने भुलविला ॥४०॥ 
संभोग नस्तां इतुका प्रेमा योग्य जालिया उलंघी सीमा 
प्रीती वाढविती कामा-। करितां प्राणी गंतला ॥ ४ १॥ 
जरी न देखे क्षण येक डोळां। तरी जीव होय उताविळा। 
प्रीती पात्र अंतर्कळा । घेऊन गेली ॥ ४२ ॥ 

कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ। सर्यादा लज्या मुखकमळ । 
वक्त्रलोकनें केवळ । ग्रामज्याचे' सैंदावें ॥ ४३ ॥ 
कळवळा येतां सांवरेना । शरीर विकळ आवरेना । 
अनेत्र* वेवसाई करमेना । हुरहुर वाटे ॥ ४४॥ 
वेवसाय करितां बाहेरी । सन लागलेंसे घरीं । 
क्षणाक्षणां अभ्यांतरीं । स्मरण होवे कासिनीचें।। ४५।। 
तुह्णों माझिया जिवांती ल जीव। ह्ाणोनि अत्यंत लाघव । 
दाऊनियां चित्त सर्व । हिरोन घेतलें ॥ ४६॥ 

सेंड" सोइरीक' काढिती । फासे घालून प्राण घेती । 
तसें आयुष्य गेलियां अंतों । प्राणीयांस होये ॥ ४७॥ 
प्रीति काभिनीसों लागली । जरी तयेसी कोणी रामेजली। 
तरी परम क्षिती वाटली। सानसी गुप्तरूपें ।॥ ४८ ॥ 

१ तुच्छ, अप्रिय. २ लिप्त झाला; गुंतला. ३ गुंडपणाने फस- 
विणें--येथे स्त्रीचरित्रानें भुलविणें. ४ अन्यत्र. ५ ठग; पेंढारी. 
६ ओळख. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


-तये भायेचेनि केवारें । सायेबापासीं नोच उत्तरें । 
बोलोजियां तिरस्कारें । वेगळा निघे ॥ ४९ ॥ 
-स्त्रीकारणें लाज सांडिलो । स्त्रीकारणें सखीं सोडिलों । 
स्त्रीकारणें चिर्घाडलीं । सकळहि जिवलग ॥ ५० ॥ 
स्त्रीकारणें देह विकिला । स्त्रीकारणें सेवक जाला । 
'स्त्रीकारणें सांडवला' । विवेकासी ॥ ५१ ॥ 
स्त्रीकारणें लोलंगता२ । स्त्रोकारणें अतिनञ्जता । 
स्त्रीकारणें पराधेनता । अंगिकारली ॥ ५२ ॥ 
स्त्रीकारणें लोभी जाला । स्त्रीकारणें धर्म सांडिला । 
-स्त्रीकारणे अंतरला । तीर्थयात्रा स्वधर्म ॥ ५३ वज 
स्त्रोकारणें सर्वेथा कांहीं । शुभाशुभ विचारिलें नाहीं। 
तनु सनु धनु सवंही । अनन्यभावें अपिलें ॥ ५४ ॥ 
स्त्रीकारणें परसार्थ बुडविला । प्राणी स्वहितास नाडला * 
ईदवरीं कानकोंडा जाला । स्त्रीकारणें कामबुद्धी ॥५५॥ 
-स्त्रीकारणें सोडिली भक्‍ती । स्त्रीक्रारणें सोडिली विरक्ती 
-स्त्रीकारणें सायोज्यमुक्ती। तेहि तुछ्य मानिली ॥५६॥ 
येके स्त्रियेचेनि गुणें । ब्रह्मांड सानिलें ठेंगणें । 
जिबलगें तों पिसुणें*। ऐसीं बाटलीं ॥ ५७ ॥ 

ऐसी अंतरप्रीति जडली । सर्वसंवाची सांडी केली । 
तंच ते मरोन गेली । अकस्मात भार्या ॥ ५८ ॥ 
"तेणें मनों शोक वाढला । हाणे थोर घात जाला । 
-आतां केचा बुडाला । संसार माझा ॥ ५९ ॥। 


१ मुकला. २ आसक्ति. ३ मुकला. ४ तुच्छ. ५ पिशुन; दुष्ट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ३ : समास ३ ८९ 


जिवलगांचा सोडिला संग । अवचिता झाला घरभंग । 
आतां करू मायात्याग । ह्मणे दुःखें ॥ ६० ॥ 
स्त्री घेऊन आडवी । ऊर बडवी पोट बडवी । 
लाज सांडून गोरवी । लोकांदेखतां ॥ ६१॥ 
हाणे माझे बुडालें घर । आतां न करी हा संसार । 
दुःखें आकंदला थोर । घोर घोषं ॥ ६२ ॥ 
तेणें जीव वारयावेघला' । सर्वस्वाचा उबग! आला ६ 
तेणें दुःखें जाला । जोगी कां महात्मा ॥ ६३॥ 
कां तें निघोत जाणें चुकलें । पुन्हां मागुतें लग्न केलें । 
तेणें अत्यंतचि मग्न जालें) सन द्वितीय ससंधों ॥ ६४।। 
जाला द्वितीय संसंध । सबेंचि मांडिला आनंद । 
श्रोतीं व्हावें सावध । पुढिले समासीं ॥ ६५॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम 

समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
द्वितोय समंध जाला । दुःख मागील विसरला ।. 
सुख मानून राहिला । संसाराचें ॥ १॥ 
जाला अत्यंत कृपण । पोर्ट न खाय अन्न । 
रुक्याकारणें' सांडी घ्राण । येकसरा ॥ २ ॥ 
कदा कल्पांती न वेची * । सांचिलेंचि पुन्हा सांची) । 
अंतरीं असेल कंची । सद्वासना ॥ ३॥ 
१ भ्रमिष्ट झाला, कांहीं सुचेनासं झालें. २ तिरस्कार; 
कंटाळा. ३ दिडकीसाठीं. ४ वेचणें खर्च करणें. ५ सांत्रणें = 
सांठवणें 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९० श्रीमत्‌ दासबोध 


स्वयें धर्म त करी । धर्सेकर्त्यासहि वारी । 
सदकाळ निदा करी । साधुजनाची ॥ ४ ॥ 

नेण तीर्थं नेणे ब्रत । नेणे अतित अभ्यागत । 
सुंरीमुखींचें जे सीत । तेंहि वेंचून सांची ॥ ५॥ 
स्वर्ये पुण्य करवेना । केलें तरी देखवेना । 
उपहास्य? करी मना-। न ये हणोनी? ॥ ६॥ 
देवां भक्तांस उछेदी । आंगबळे सकळांस खेदी । 
निष्ठ्र शब्दे अंतर भेदी । प्राणीमात्राचें ॥ ७ ॥ 
नोति सांडून मागें । अनीतीनें वर्तो लागे । 

गर्वं धरून फुगे । सर्वकाळ ॥ ८ ॥ 

पुर्वेजांस सतरिलें! । पक्षश्राद्वहि नाहीं केलें । 
कुळदेवत ठकिलें । कोणेपरी ॥ ९ ॥ 

आक्षत भरिली भाणा? । दुजा ब्राह्मण मेहुणा । 
आला होता पाहुणा । स्त्रियेस मूळ ॥ १० ॥ 
कदा नावडे हरिकथा । देच नलगे सर्वथा । 
स्नानसंध्या म्हणे वृथा । कासया करावी ॥ ११॥ 
अभिळाषे सांची वित्त । स्वयें करी विस्वासघात । 
सदे मातला उन्मत्त । तारुण्यपणें ॥ १२ ॥ 
तारुण्य आंगीं भरलें । धारिष्ट न वचे* धरिलें । 
करू नये तेंचि केलें । माहापाप ॥ १३ ॥ 


१ उपहास; मनाला पटत नाहीं म्हणून करणाऱ्याची थट्टा 
करतो. २ फसविलें. ३ बहीण. हिलाच सवाष्ण व मेहुण्याला 
ब्राह्मण सांगून पाहुण्यावरच भागविलें ब त्यामुळें इतर दोघांचा 
भोजनखचं वांचविला. ४ अशक्य झालें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ३ : समास ३ ९१ 


सत्री केली परी धाकुटी । धीर न धरवेचि पोटो । 
बिषथलोभें सेवटीं । वोळखी सांडिली ॥ १४॥ 
साये बहिण न विचारी । जाला पापी परद्वारी । 
दंड पावला राजद्वारों । तच्हीं पालटेना ॥ १५ ॥ 
परस्त्री देखोनि दृष्टों । अभिळाष उठे पोटीं । 
अकतंव्यें हिपुटी * । पुन्हां होये ॥ १६ ॥ 

ऐसें पाप उदंड केलें । शुभाशुभ नाहीं उरलें। 

तेणें दोबें दुःख भरलें । अकस्मात आंगीं ॥ १७ ॥ 
व्याधी भरली सर्वागीं । प्राणी जाला क्षयरोगी । 
केले दोष आपुले भोगी । सीध काळें ॥ १८॥ 
दुःखें सर्वांग फुटलें । नासिक अवघेचि बेसलें । 
लक्षण जाऊन जालें । कुलक्षण ॥ १९ ॥ 

देहास क्षीणता आली । नाना वेथा उद्धूबली । 
तारुण्यशक्ती राहिली । खंगला प्राणी ॥ २० ॥ 
सर्वांगी लागल्या कळा । देहास आली अवकळा । 
प्राणी कांपे चळचळां । शक्ति नाहीं ॥ २१ ॥ 
हस्तपादादिक झडले । सर्वांगी किडे पडिले । 
देखोन थुंकों लागले । लाहानथोर॥ २२ ॥ 

जाली विष्टेची सारणी । भोवती उठली बर्ढाणी! । 
अत्यंत खंगला प्राणी । जीव न बचे'॥ २३ ॥ 
आतां सरण दे गा देवा । बहुत कष्ट जाले जीवा । 
जाला नाहीं नेणों ठेवा । पातकाचा ॥ २४॥ 
दुःखें घळघळां रडे । जों जों पाहे आंगाकडे । 

तों तों देन्यवाणें बापुडे । तळमळी जीवीं ॥ २५ ॥ 


१ कष्टी, २ दुर्गंधी. ३ जीव जातां जात नाहीं (वच्‌ = जाणें) 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
र्र गीमत्‌ दासबोध 


"ऐसे कष्ट जाले बहुत । सकळ जालें वाताहात । 
दरवडा घालून वित्त । चोरटों नेलें ॥ २६ ॥ 

जालें आरत्र ना परत्र । प्रारब्ध ठाकलें विचित्र । 
आपला आपण सळसूत्र । सेविला दुःखे ॥ २७ ॥ 
पापसासग्री सरली । दिवसेंदिवस बेथा हरली । 

बैद्य औषधें दिधलीं । उपचार जाला ॥ २८ ॥ 
सरत सरत वांचला । यास पुन्हां जन्स जाला । 
लोक ह्यणती पडिला । साणसांमधे ॥ २९ ॥ 

येरें स्त्री आणिली । बरवी घरवात मांडिली । 

अति स्वार्थबुद्धी धरिली । पुन्हां मागुती ॥ ३०॥ 
कांहीं वेभव सेळविलें । पुन्हां सर्वही संचिलें। 

परंतु गृह बुडाळें । संतान नाहीं ।३१॥ 

पुत्रसंतान नस्तां दुःखी । वांज नांच पडिलें लोकिकों । 
तें न फिटे ह्यणोनी लेको । तरी हो आतां ॥ ३२॥ 
ह्यणोन नाना सायास । बहुत देवास केले नवस । 
तीथ ब्रतें उपवास । धरणें पररणें सांडिलें ॥ ३३ ॥ 
विषयसुख तें राहिले । वांजपणें दुःखी केलें । 

तंव तें कुळदेवत पावलें । जाली वृद्धी ॥ ३४ ॥ 

'त्या लेंकुरावरी अतिप्रीति । दोघेहि क्षण येक न विशंभती 
कांहों जाल्या आक्रंदती । दीर्घस्वरे ॥ ३५॥ 

ऐसी ते दुःखिस्ते । पूजीत होती नाना देवतें। 

तंव तेंहि मेलें अवचितें । पुरम पापंकरूनो ॥ ३६ ॥ 
तेणें बहुत दुःख जालें । घरों आरंधें' पडिले । 
ह्मणती आह्यांस कां ठेविलें । देवें वांज करूनी ॥ ३७॥। 
१ निपुत्रिकत्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ३ ९३ 


आह्यांस द्रव्य काये करावें । तें जावें परी अपत्य व्हावें । 
अपत्यालागी त्यजावें । लागेल सर्व ॥ ३८ ॥ 
बांजपण संदिसें गेलें । तों मरतवांज नांव पडिले । 

तें न फिटे कांहीं केलें । तेणें दुःखं आक्रंदती ॥ ३९ ॥ 
आमुची वेली कां खुंटिली । हा हा देवा वृत्ती बुडाली। 
कुळस्वासीण कां क्षोभली । विझाला कुळदोप ॥ ४०॥ 
आतां लेंकुराचें मुख देखेन । तरी आनंदें राडी? चालेन 
आणी गळही टॉचीन । कुळस्वामिणीपासीं ॥ ४१ ॥ 
आई भुता! करीन तुझा । नांच ठेवीन केरपुंजा । 
वेसणी* घालीन साझा । सनोरथ पुरवी ॥ ४२॥ 
बहुत देवांस नवस केले । बहुत गोसावी धुंडिले । 
राटगटां णिळिले । सगळे [वियु ॥ ४३ ॥ 

केले समंधाचे सायास । राहाणे“ घातलें बहुवस) । 
केळे नारिकेळे ब्राह्मणास । अंब्नदानें दिधलीं ॥ ४४॥ 
केलीं नाना कबठालें । पुत्रलोभें केलीं ढाले" । 

तरी अदृष्ट“ फिरलें । पुत्र नाहीं ॥ ४५ ॥ 
बृक्षाखालं जाऊन नाहाती । फळतीं झाडे करपतो । 
एसे नाना दोष करिती । पुत्रलोभाकारणें ॥ ४६॥ 
सोडून सकळ वेभव । त्यांचा वारयावेघला* जीव । 
तंच तो पावला खंडेराव । आणी कुळस्वासिणी ॥४७ 


१ धगधगीत निख।ऱ्याची खाई. २ देवीचा आराधी. ३ नथणी. 
४ अंगांत दैवत घालणें. ५ नाना तर्‍हेचे. ६ कौटालें, तंत्रश्रयोग. 
७ क्षुद्र मंत्र्रयोग. ८ नशीब. ९ भ्रमिष्ट झाला. इतर कांहीं 
सुचेनासे झाळें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९४ श्रीमत्‌ दासबोध 


आतां मनोरथ पुरती । स्त्रीपुरुषें आनंदती । 
सावध होऊन श्रोतीं । पुढें अवधान द्यावें ॥ ४८॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


लेकुरे उदंड जालीं । तों ते लक्ष्मी निघोन गेली । 
बापडीं भिकेसी लागलीं । कांहीं खाया सिळेना ॥ १॥ 
लेंकुरें खेळतो धाकुटीं । येकें रांगती येके पोटीं । 
एसी घरभरो जाली दाटी । कन्या आणी पुत्रांची ॥ २॥ 
दिवसेंदिवस खच वाढला। यावा? होता तो खुंटोन गेला ` 
कन्या उपवरी जाल्या त्यांला । उजवावया द्रव्य नाहीं ॥ 
सायेबाप होतों संपन्न । त्यांचें उदंड होतें धन । 
तेणेंकरितां प्रतिष्ठा साच । जनीं जाला होता ॥ ४ ॥ 
भरम आहे लोकाचारीं । पहिली नांदणूक नाहीं घरीं । 
दिवसेंदिवस अभ्यांतरीं । दरिद्र आलें ॥ ५॥ 

ऐसी घरवात वाढली । खातों तोंडें मिळालों । 

तेणें प्राणीयांस लागली । काळजी उल्लेश्त्ची ॥ ६ ॥ 
कस्या उपवरी जाल्या । पुत्रास नोवऱ्या आल्या । 
आतां उजवणी केल्या । पाहिजेत कीं ॥ ७॥ 

जरी मुलें तसींच राहिलों। तरी पुन्हां लोकलाज जाली 
ह्ाणती कासया व्यालों । जन्मदारिद्रचे ॥ ८ ॥ 


१ आवक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ४ ९५ 


ऐसी लोकलाज होईल । वडिलांचें नांव जाईल । 
आतां रुण कोण देईल । लग्नापुरतें ॥ ९ ॥ 

सागें रुण ज्याचें घेतलें । त्याचें परतोन नाहों दिल्हें। 
ऐसें आभाळ कोंसळलें । उद्टेगाचें ॥ १० ॥ 

आपण खातों अन्नासी । अन्न खातें आपणासीं । 
सर्वकाळ सानसी । चितातुर ॥ ११॥ 

पती  अवधीच सोडली । बस्तभाव गाहाण पडिली । 
जहा देवा वेळ आली । आतां डिवाळ्याची* ॥ १२॥ 
कांहीं केला ताडाझोडा* । बिकिला घरांचा पाडारेडा 
कांहीं पका रोकडा | कळांतरें काढिला ॥ १३ ॥ 
ऐसें रुण घेतलें । लोकिकों दंभ केलें । 

सकळ ह्मणती नांब राखिलें । बडिलांचें ॥ १४ 0 
ऐसें रुण उदंड जालें । रिणाइतीं* वेढून घेतलें । 

सग प्रयाण आरंभिले ! बिदेशाप्रती ॥ १५॥ 

दोनी बएबें बुडी मारिली । नीच सेवा अंगीकारिली । 
शरीरें आपदा भोगिली । आतिशर्येसीं॥ १६ ॥ 


म्हणती दिवसगती कां लागली । काये कारणें देवा। प ८ 
आतां आम्ही कापे खावें । किती उपवासों मरावे । 
एसियाचे संगतीस देवें। कां पां घातलें आह्यांसी ॥१९॥ 


१.पत. २ दिवाळखोरीची. ३ मोडतोड, उपद्दयाप, ४ साव- 
कारांनी. ५ घराकडे परत फिरला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


ऐसें आपुलें सुख पाहाती । परी त्याचें दुःख नेणती । 
आणी शक्ती गेलियां अंतीं । कोणीच कामा न येती ॥ २० 
असो एसी वाट पाहतां । दृष्टी देखिला अवचिता । 
सुळे धादती ताता । भागलास हणोनी ॥ २१ ॥ 
स्त्री देखोन आनंदली । हाणे आमुची देन्यें फिटली । 
तंव येरें दिधली । गांठोडी हातीं ॥ २२ ॥ 

सकळांस आनंद जाला | हणती अमुचा वडील आला। 
तेणें तरी आह्मांला । आग्या टोप्या आणिल्या॥ २३ ॥ 
एसा आनंद च्यारी दिवस । सबेंच मांडिली कुसमुस? 
हाणती हें गेलियां आह्यांस । पुन्हां आपदा लागती ।२४॥ 
ह्यणोनी आणिलें तें असावें । येणें सागुतें विदेशास जावें 
आम्ही हें खाऊं न तों यावें । द्रव्य सेळऊन ॥ २५॥ 
एसी वासना सकळांची । अघघों सोइरीं सुखाचों । 
स्त्री अत्यंत प्रीतीची । तेहि सुखाच लागली ॥ २६॥ 
विदेसों बहु दगदला । विश्रांती घ्यावया आला । 
स्वासहि नाहीं टाकिला । तों जाणें बोढवलें ॥ २७॥ 
पुढें अपेक्षा जोसियांची । केली विवंचना मुहूर्ताची । 
बृत्ति गुंतली तयाची । जातां प्रशस्त न वट ॥ २८ ॥ 
साया! मात्रा * सिद्ध केली । कांहीं सामग्री बांधली । 
लेंकुरें दृष्टीस पाहिलों । मार्गस्त जाला ॥ २९ ॥ 
स्त्रयेस अवलोकिलें । वियोगें दुःख बहुत वाटलें । 
प्रारब्धसुत्र तुकलें *। रुणानबंधाचें॥ ३० ॥ 

१ कुरबुर. २ धन. ३ फराळाचें साहित्य. ४ बळावले; वियो- 


गाच्या रुणानुबंधाचें प्रारब्ध बळावल्यानें इच्छेविरुद्ध जाणें 
भाग पडलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


sre 


) 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ४ ९७ 


कंठ सद्गदित जाला । न संवरेच गहिवरला । 
लेंकुरा आणी पित्याला । तडातोडी जाली ॥३१॥ 
जरी रुणानबंध असेल । तरी मागुती भेटी होईल । 
नाहीं तरी संगती पुरेल । येचि भेटीने तुमची ॥ ३२॥ 
ऐसे बोलोन स्वार होये । मागुता फीरफिरों पाहे । 
वियोगढुःख न साहे । परंतु कांहों न चले ॥ ३३॥ 
आपुला गांव राहिला मागे । चित्त अमलें संसारउद्देगें । 
दुःखवला प्रपंचसंगें । अभिसानास्तव ॥ ३४॥ 

ते समई माता आठवली । म्हणे धन्य धन्य ते माउली । 
मजकारणें बहुत कष्टली। परी मी नेणेचि सूखे ॥ ३५४ 
आजी जरी ते असती। तरी सजला कदा न विशंभती । 
चियोग होतां आऋंदती । ते पोटागि? वेगळीच ३६॥ 
पुत्र वेभवहीन भिकारी । माता तेसाचि अंगिकारी । 
दगदला देखोनि अंतरीं । त्याच्या दुःखे दुःखबे ॥ ३७॥ 
प्रपंचविचारें पाहातां। हें सकळ जोडे न जोडे माता । 
हें शरीर जयेकरितां। निर्माण जालें ॥ ३८॥ 

लांच तरी ते माया । काय कराविया सहश्च जाया *॥ 
परी भुलोन गेलों बायां। मकरध्वजाचेनी ॥ ३९॥ 
या येका काझाकारणें। जिवलगांसि हंद घेणें । 

सखीं तींच पिसुणें । ऐसीं बाटतों ॥ ४० ॥ 

म्हणोन धन्य धन्य ते प्रपंची जन। जे माथेबापाचें भजन । 
करिती न करिती मन। निष्ठुर जिवलगांलीं ॥ ४१ ॥ 


१ पोटार्नि; कळवळा. २ स्त्रिया. ३ कलह करणें. 


¥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ` 


९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


संगती स्त्रीबाळकाची । आहे साठी! जन्माची । 
परी साथेबापें कंची । सिळतीरू पुढें ॥ ४२ ॥ 

ऐसें पूर्वी होतें ऐकिलें। परी ते समई नाहीं कळलें । 
सन हे बुडोन गेलें । रतिसुखाचा डोहीं ॥ ४३॥ 

हे सखों वाढती परी पिसुणे । सिळालीं बेभवाकारणें । 
रितें जातां लाजिरवाणे । अत्यंत वाटे ॥ ४४॥ 
आतां भलतेसें करावें । परि द्रव्य सेळऊन त्यावें । 
रितें जातां स्वभावें । दुःख आहे ॥ ४५ ॥ 

एसी वेवर्धना! करी । दुःख वाटलें अंतरीं । 
'चतेचिये माहापुरीं । बुडोन भेला ॥ ४६॥ 

एसा हा देह आपुला । असतांच पराधेन केला । 
इइचरीं कानकोंडा जाला? । फुडुंबकाबाडी ॥ ४७॥ 
या येका कामासाठी । जन्म गेला आठाडी । 

वय वेचल्यां सेबटीं । येकलेंचि जावें ॥ ४८ ॥ 

एसा सनीं प्रस्तावला । क्षण येक उदास जाला । 
सवेंचि प्राणी झर्ळंबला *। सायाजाळें ॥ ४९ ॥ 
करन्यापुत्रें आठवली । मनोंहुनि क्षिती वाटली । 

म्हणे लेंकुरें अंतरलीं। माझों सज ॥ ५०॥ 

सागील दुःख आठचलें । जें जें होतें प्राप्त जालें । 
सग रुदन आरंभिले । दोघे स्वरें ॥ ५१॥ 
आरण्यरुदन करितां । कोणी नाहीं बरुझाविता । 

सग होये विचारिता । आपुले मनो ॥ ५२॥ 

आतां कासया रडावे । प्राप्त होतें तें भोगावें । 

१ सांठवण; सोबत. २ विवंचना. ३ ईश्वरावषयक कतेव्यें 
दुर्लक्षित झाला. ४ मोहित झाला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


` आ = “य 


| 


FS 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ५ ९९ 


एसें बोलोनिया जीवें । धारिष्ट केलें ॥ ५३॥ 

एसा दुःख दणदला । सग विवेशाप्रती गेला । 

पुढ प्रसग वतला । तो सावध ऐका ॥ ५४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम 
समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ।। 


पुढें गेला विदेशासी । प्राणी लाणला व्यासंगासी । 
आपल्या जिवेसीं सोसी । नाना अमर ॥ १॥ 

ऐसा दुस्तर संसार करितां कष्टला थोर । 

पुढे दोती च्यारी संवत्सर । द्रव्य भेळचिलें ॥ २ ॥ 
सर्वेचि आला देशासी । तों आवर्षण? पडिले देसी । 
तेणें गुणें मनुष्यांती । बहुत कष्ट जाले ॥ ३ ॥ 
येकांच्या बसल्या असृतकळा?। येकांस चंद्री ? लागली 
डोळां । येकें कांपती चळवळां । देन्यवाणीं ॥४॥ 
येकें दीनरून बेसलीं । येके सुजली थेकें सेलों । 

ऐसीं कन्यापुत्रें देखिलों । अकस्मात डोळां ॥५॥ 
तेणें बहुत दुःखी जाला । देखोमियां उभड* आला । 
प्राणी आक्रदें लागला । देन्यचाणा ॥६॥ 

तंच तों अवघों सावध जालों । हणती बाबा बाबा जेऊ 
घाली। अन्नालागों मिडकलों* । झडा * घालिती ॥७॥ 


१ दुष्काळ. २ गालफड. ३ चंद्री लागणें = डोळे निस्तेज होणें. 
४ गहिवर. ५ बुभुक्षित; आशाळभूत. ६ झडप. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०० श्रीमत्‌ दासबोध 


गांठोडें सोडून पाहाती । हातां पडिलें तेंचि खाती । 
कांहीं तोंडीं कांहों हातीं । प्राण जाती निघोनी॥ ८॥ 
तांतडी तांतडी जेऊ घाली। तों तें जेवितां जेवितां कांहीं 
सेलीं। कांहों होतों धादावलीं " तेंहि मेलीं अजीर्णे ॥ ९॥ 
ऐसों बहुतेकें सेलीं । येक दोनी मुलें उरलीं। 

तेहि देव्यवाणी जालीं । आपले सातेवांचुनी ॥ १० ॥ 
ऐसें आवर्षण आलें । तेणें घरचि बुडाले । 

पुढे देसी सुभिक्ष जालें। आतिशयसी ॥ ११॥ 
लेकुरां नाहीं बाढचितें । अन्न करावें लागे आपुलेन हातें । 
बहु त्रास घेतला चित्तें। स्वयंपाकाचा ॥ १२॥ 
लोकों भरीस घातलें । पुन्हां मागुतें लग्न केलें । 

द्रव्य होतें तें बेचलें । लग्नाकारणें ॥ १३॥ 

पुन्हां बिदेशासी गेला । द्रव्य मेळऊन आला । 

तव घरों कळूहो लागला। सावत्र पुत्रांसी ॥ १४॥ 
स्त्री जाली व्हातीधुती । पुत्र देखों न सकती । 
भरताराची गेली शक्ति । वृद्ध जाला ॥ १५॥ 

सदा भांडण पुत्रांचें । कोणी नायकती कोणाचें । 
वनिता अति प्रीतीचे । प्रीतिपात्र ॥ १६ ॥ 

किंत? बसला सत्ता येके ठाई पडेना । 

ह्यणोनियां पांचा जणा । सेळविलें ॥ १७॥ 

पांच जण वांटे करिती । तों ते पुत्र नायेकती । 
निवाडा नव्हेचि अंतीं । भांडण लागलें ॥ १८ ॥ 
बापलेकां भांडण जालें । ळेंकों बापास मारिलें । 


१ बुभूक्षित. २ धनधान्याची समृद्धि. ३ संशय, अविश्वास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ५ १०१ 


तंव ते मातेनें घेतलें । शंखतीथं? ॥ १९ ॥ 
ऐकोनि मिळाले लोक । उभे पाहाती कौतुक । 
ह्मणती बापास लेक । कामा आले ॥ २०॥ 

ज्या कारणें केले नवस । ज्या कारणें केले सायास । 
ते पुत्र पितीयास । मारिती पाहा ॥ २१॥ 

ऐसी आली पापकळी२ । आश्चर्य सानिले सकळी । 
उभे तोडिती कळी । नगरलोक ॥ २२ ॥ 

पुढें बेसोन पांच जण । वांटे केले तत्समान। 
बापलेंकांचें भांडण । तोडिलें तेहीं ॥ २३॥ 
बापास वेगळें घातलें । कोंपट बांधोन दिधले । 
सन कांतेचें लागलें । स्वार्थबुद्धी ॥ २४ ॥ 

कांता तरुण पुरुष वृद्ध । दोघांस पडिला संमंध । 
खेद सांडून आनंद । सानिला तेहीं ॥ २५॥ 
स्त्री सांपडली सुंदर । गुणवंत आणी चतुर । 

ह्मणे माझें भाग्य थोर । वृद्धपणीं ॥ २६ ॥ 

ऐसा आनंद मानिला । दुःख सर्वहि विसरला । 
तंव तो गलबला जाला । परचक्र आलें ॥ २७॥ 
अकस्मात धाडी आली । कांता बंदों धरून नेली । 
वस्तभावहि गेली । घ्राणीयाची ॥ २८॥ 

तेणें दुःख जालें भारीं । दीघं स्वरें रुदन करी । 
मनों आठवे सुंदरी । गुणवंत ॥ २९ ॥ 

तंव तिची वार्ता आली । तुमची कांता भ्रष्टलो । 
एकोनियां आंग घाली । पृथ्वीवरी ॥ ३० ॥ 


१ आक्रोशणें. २ पापमूलक कलह. ३ शत्रूची-मुसलमानांची धाड. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


vans fis rhe se सा यया 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


सव्य अपसव्य लोळे । जळे पाझरती डोळे । 
आठवितां चित्त पोळे । दुःखानळे ॥ ३१ ॥ 

द्रव्य होतें सेळविलें । तेंहि लग्नास वेचले । 
कांतेसिहो धरून नेलें । दुराचारों ॥ ३२ ॥ 
सजहि युद्धाप्य आलें । लेंकों वेगळें घातलें । 

अहा देवा वोढबलें । अदृष्ट माझें ॥ ३३ ॥ 

द्व्य नाहीं कांता नाहीं । ठाव नाहीं शदित नाहीं । 
देवा सज कोणीच नाहीं । तुजबेगळे ॥ ३४ ॥ 
पूर्वी देव नाहों पुजिला । बभव देखोन भुलला । 
सेखीं * प्राणी प्रस्तावला । बुद्धपणों ॥ ३५॥ 

देह अत्यंत खंगलें । सर्वांग वाळोन गेलें । 

दातपीत उसळले । कंठ दाटला कफं ॥ ३६ ॥ 
बळे जिव्हेची बोबडी । कफे कंठ घडघडी । 

दुर्गधी सुटली तोंडीं । नाकी स्लेव्मा* बाहे॥ ३७ ॥ 
सान कांपे चळचळां । डोळे गळती भळभळां । 
वृद्धपणीं अवकळा । ठाकून आली ॥ ३८॥ 
दंतपाटी उखळली । तेणें बोचरराखडी पडिली । 
मुखीं लाळ गळों लागली । दुर्गधीची ॥ ३९ ॥ 
डोळां पाहातां दिसेना । कानों शब्द ऐकेना । 

दीर्घ स्वरें बोलवेना । दमा दाटे ॥ ४० ॥ 

हकती पायांची राहिली । बेसवेना मुरुकुंडी घाली । 
बहती बाजों लागली । तोंडाच ऐसी ॥ ४१ ॥ 
क्षुधा लागतां आवरेना । अन्न समई मिळेना । 
सिळालें तरी चावेना । दांत गेले ॥ ४२ ॥ 


१ शेवटीं. २ पातळ कफ; पडसें. ३ गुद. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


=== 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास ५ १०३ 


पित्ते जिरेना अन्न । भक्षीतांच होये वमन । 

तैसेचि जाथे निघोन । अपानद्वारे ॥ ४३ ॥ 

विष्टा मूत्र आणि बळस? । भोवता चमनें केला नास । 
दुरून जातां कोंडे स्वास । विश्वजनाचा ॥ ४४॥ 
नाना दुःखें नाना व्याधी । वृद्धपणीं चळे बुद्धी । 
तऱही पुरेना! आवधी । आयुष्याची ॥ ४५ ॥ 
पापण्या भवयाचे केश । पिकोन झडले निःशेष । 
सर्वांगों लोंबलें मांस । चिरकुटासारिखें ॥ ४६॥ 
देह सवं पारिख! जालें। सबंगडे निःशेष राहिले । 
सकळ प्राणोमाश बोले । सरेना कां | ४७ ॥ 

जें जन्मून पोसलीं । तेंचि फिरोन* पडिलीं । 

अंतीं विषय वेळ आली । प्राणीयासी ॥ ४८ ॥ 

गेलें तारुण्य गेलें बळ । गेलें संसारीचें सळ" । 
चाताहात जालें सकळ । शरीर आणी संपत्ती ॥ ४९॥ 
जन्मवरी स्वार्थ केला । तितुकाहि वेथे गेला । 

केसा विषस काळ आला । अंतकाळीं | ५० ॥ 
सुखाकारणें झुरला । सेखीं दु:खे कष्टी जाला । 

पुढें सागुता धोका आला । येभयातनेचा ॥ ५१॥ 
जन्म अवघा दुःखमूळ । लागती दुःखाचे इंगळ । 
ह्यणोनियां तत्काळ । स्वहित करावें ॥ ५२ ॥ 

असो ऐसे वृद्धपण । सकळांस आहे दारुण । 
ह्यणोनियां शरण । भगवंतास जावें ॥ ५३ ॥ 

पुढें वृद्धीस' तत्वतां । गर्भां प्रस्तावा होता । 

१ नाकातोंडांतील मळ. २ मर्यादा संपेना. ३ परावलंबी. 
४ विरुद्ध झाली. ५ वारें; मस्ती. ६ वृद्धपणीं अथवा वाढलेला . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०४ . श्रीमत्‌ दासबोध 


तोचि आला मागुता । अंतकाळी ॥ ५४॥ 


ह्मणोति सागुतें जन्मांतर । प्राप्त सातेचें उदर । 
संसार हा अतिदुस्तर । तोचि ठाकून आला ॥ ५५्‌॥ 
भगवःड्ूजनावांचुनो । चुकेना हे जन्मयोति । 
तापत्रयांची जाचणी । सांगिजेल पुढे ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्वगुणपरीक्षानाम 
समास पंचम ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


तापञ्ञयाचें लक्षण । आतां सांगिजेल निरूपण । 
श्रोतीं करावें श्रवण । येकाग्र होऊनी ॥ १॥ 
जो तापत्रे पोळला । तो संतसंगे निवाला? । 
आर्तभूत? तोषला । पदार्थ ° जेबी ॥ २॥ 
क्षुधाक्रांतास सिळे अन्न । तुषाक्रांतास जीवन । 
बंदीं पडिल्याचें बंधन । तोडिता सुख ॥ ३ ॥ 
माहापुरें जाजावला । तो पेलतीरास नेला । 
कां तो स्वप्नोंचा चेइला* । स्वप्नदुःखो ॥ ४ ॥ 
कोणी येकासो मरण । येतां दिलें जीवदान । 
संकटास निवारण” । तोडितां सुख ॥ ५॥ 


१ शांत झाला. २ तप्त; तापलेला पदार्थ पाण्यानें जसा तृप्त- 
शांत-होतो तसा. ३ घाबरलेला. ४ जागा झाला. ५ निवारणें. 
एखाद्याचे संकट युकितभ्रयुक्तीनें तोडिलें-नष्ट फेले-असतां त्यास 
सुख होतें तसें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ६ १०५ 


रोगियास ओषध। सप्रचित आणी ]ाद्ध । 
तयासी होये आनंद । आरोग्य होतां ॥ ६ ॥ 
तेसा संसारें दुःखवला । त्रिविधतापे पोळला । 
तोचि येक अधिकारी जाला । परमार्थासी ॥ ७॥ 
ते त्रिविध ताप ते कसे । आतां बोलिजेत तैसे । 
येविषई येक असे । वाक्याधार ॥ ८ ॥ 


इलोक ॥ देहेंद्रिय प्राणेन सुखं दुःखं च प्राप्यते । 
इममाध्यात्मिकं तापं जायते दुःखं देहिनाम्‌ ॥ १॥। 
सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते। 
द्वितीयतापसंतापः सत्यं चैवाधिभौतिकः ।।२॥ 
शुभाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना । 
स्वर्गतरकादि भोक्तव्यमिदं चैवाधिदेविकम्‌।।३॥ 
येक ताप आध्यात्मिक । दुजा तो आदिभूतिक । 
तिसरा आदिदेविक । ताप जागावा ॥ ९॥ 
आध्यात्मिक तो कोण । केसी त्यावी वोळखण । 
आदिभूतिकाचें लक्षण । जाणिजे कसें ॥ १०॥ 
आदिदेविक तो केसा । कवण तयाची दशा । 
हेहि विशद कळे ऐसा । विस्तार कीजे ॥ ११॥ 
हां जी ह्ाणोनि वक्ता । जाला कथा विस्तारिता । 
आध्यात्मिक ताप आतां । सावध ऐका ॥ १२॥ 
देह इंद्रिय आणी प्राण । यांचेनि योगं आपण । 
सुखदुःखे सिणे जाण या नांव आध्यात्मिक ॥ १३॥ 
देहामधून जें आलें । इंद्रिये प्राणें दुःख जालें । 
तें आध्यात्मिक बोलिलें । तापत्रई ॥ १४॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


देहासधून काये आलें । घ्राणें कोण दुःख जालें । 
आतां हैं विशद केले । पाहिजे कों ॥ १५॥ 

खरुज खवडे पुळिया नार । नखरुडें मांजऱ्या देवि गोवर । 
देहासधील चिकार । या नांव आध्यात्मिक ॥ १६॥ 
काखमांजरी केशतोड । वोखटे' वर्ण काळफोड । 
व्याधी सूळष्याधी साहाजड* या नांव आध्याल्मिका। १७ 
अंगुळवेड ' गालफुगी । कंड लागे जे बाउभी । 

हिरडी युजे भरे बलंगी “(या चांब आध्यात्मिक ॥ १८॥ 
वाउगे फोड उठती । कां ते सुजे आंगकांती । 

वात आणी पिडका लागती । या नांच आध्यात्यिक |! १९ 
नाइटे अंदु भजकण । पेहाचें' पोट विस्तीणे । 
बेसलें टाळे फुटती कर्ण। या नांच आध्यात्मिक ॥ २०॥ 
कुष्ट आणि बोला कुष्ट । पंड्यारोग ४ अतिश्रेष्ठ । 
क्षयरोगाचे कष्ट । या चांब आध्यात्मिक ॥ २१॥ 
वाटी “ बटक * वायेगोळा । हातीं पाईं लागती कळा । 
भोदंडी? लागे वेळोवेळां या नांच आध्यात्मिक ॥२२॥ 
वोलांडा आणी वळ । पोटयुळाची तळमळ । 
आर्धशिसी उठे कपाळ । या नांव आध्यात्मिक ॥ २३॥ 
दुःखे माज? आणि नान) पुष्ठी ' ग्रीवा! ' आणि वदन । 
अस्तिसांदे दुःखती जाण। या नांय आध्यात्मिक ॥ २४॥ 


१ सङ्के व्रण. २ दुःसह. ३ बोटाचे टुखणें. ४ दांतांत भरणारें 
कसपट. ५ पायहंसळी; हाडचाब्रण. ६ जलोदराचें. ७ रक्तक्षय; 
पंडरोग. ८ गांठ सरकणे. ९ अर्भक दूध प्याल्यावर, दुधाच्या 
गोळया होऊन, ओकतें तें. १० चक्कर येणें. ११ कंबर. 
१२ पाठ. १३ मान, गळा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ३ : समास ६ १०७ 


कुळिक 'तरळ १कासिणी?। मुरमा* संठरें * माह्िणी *। 
विदेसों लागलें पाणी । या नांव आध्यात्मिक ॥ २५ ॥ 
जळसोस” आणी हिवारें“। गिरीविरी 'आणी अंधारें। 
ज्वर पाचाव' आणी शारें? १ या नांव आध्यात्मिक २६ 
होत्य उष्ण आणी तृषा । क्षुधा निद्रा आणी दिशा ?२ । 
विषयतृष्णेची दुर्दशा । या नांव आध्यात्मिक ॥ २७॥ 
आळसी सूखे आणी अपेसी । भय उःडूचे मानसीं । 
विसराळू दुश्चित आहिनिशी। या नांव आध्यात्मिक २८ 
सूत्रकोड आणी परमें'' । रक्तपिती रकतपरमें । 
खडाचढाचेनि' * श्रमे । था नांव आध्यात्मिक ॥ २९॥ 
सुरडा हागवण उन्हाळे । दिशा" कोंडतां आंदोळे । 
येक वेथा असोन न कळे। या नांब आध्यात्मिक ॥ ३०॥ 
गांडी डळली जाले जंत । पडे आंब आणी रक्त । 
अञ्न तेसेंचि पडत । या नांच आध्यात्मिक ॥ ३१॥ 
पोटफुगी आणी तडस । भरला हिर "* लागला घांस। 
फोडी ' "लायतांकासाबीस या नांच आध्यात्मिक ॥ ३२॥ 
उचकी लागली उसित ' “ गेला । पीत उसळले उलाट 
झाला खरे? 'पडसा आणी खोंकला त्या नांव आध्यात्मिक 
उसळला दसा आणी धाप । पडजिभ ढासि आणी कफ। 
सोवाज्वर आणी संताप । या चांब आध्यात्मिक ॥३४॥ 


१. मोडशी. २ अजीर्णाची हागओक. ३ कावीळ. ४ पुरळ. 
५ गळवें. ६ गंडमाळा; नाकांतील फोड. ७ कोरड पडणें. 
८ हिवताप. ९ गरगरणें. १० उलटलेला ज्वर. ११ शहारे. 
१२ हगवण. १३ परमा; गरमी. १४ मूतलडा. १५ अवरोध 
होणें. १६ ठसका. १७ मुखांतील लहान फोड. १८ घांस अड- 
कला. १९ जीभकांटे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


कोणी सेंदुर घातला । तेणें प्राणी निर्बुजला । 
घशासध्ये फोड जाला । या नांव आध्यात्मिक ॥३५॥ 
गळसोट्या! आणी जीभ झडे । सदा सुखों दुर्गधी पडे । 
दंतहीन लागती किडे । या नांव आध्यात्मिक ॥३६॥ 
जरंडो* घोलाणा गंडमाळा। अवचित स्वयें फुटे डोळा । 
आपणचि कापी अंगुळा । या नांव आध्यात्मिक ॥३७॥ 
कळा तिडका लागती । कां ते दंत उन्सळती । 

अधर जिव्हा रगडती । या नांव आध्यात्मिक ॥३८॥ 
कणंदुःख तेत्रदुःख । नाना दुःखें घडे शोक । 

गर्शाध आणी नपुश्यक । या नांच आध्यात्मिक ॥३९॥ 
फुलें वडस* आणी पडळे' । कीड गर्ता रातांधळे 
दुश्चित्त अभिष्ट आणी खुळे [या नांव आध्यात्सिक ४० 
मुकें बधीर राखोंडें * । थोटे चळे आणी देडे । 
पांगुळ कुत्हें' आणी पावडे" । या नांव आध्यात्मिक ४१ 
तारसें“ घलें* काणें करें!" । गारोळें ' जामुन 
ठाफरें *झडांगुळें गेंगाणें बिदरें या नांव आध्यात्मिक 
दांतिरें बोचिरे घानाछ  *। घाणहीन शोत्रहीच बरळ । 
अतिकृश अतिस्थूळ । या नांच आध्यात्मिक ॥४३॥ 
तोंतरें बोंबडें निर्बेळ । रोगी कुरूप कुटीळ । 

मत्सरी खादाड तपीळ । या नांच आध्यात्मिक ॥४४॥ 
१ घटसपं. २ पानथरी. ३ मोतिविदू व कांचविदु. ४ ज चद र पातरयरो. ३ मोतिबिडू व कांचविदु. ४ डोळे 
असून न दिसणे. ५ ओठतुटकें. ६ कुबड. ७ आखूड पायाचें. 
८ तारवटलेले डोळ्याचा. ९ वाकडमान्या. १० तिरळा. ११ 
घाऱ्या डोळ्याचा. १२ अति ठेंगणा. १३ ठेचाळणारा. १४ 
कुरुप. १५ लांबनाक्या. 


_ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास ६ १०९ 


संतापी अनुतापी मत्सरी । कामिक हेवा तिरस्कारी। 
पापी अवगुणी विकारी। या नांव आध्यात्मिक ॥ ४५॥ 
उठवणें' ताठा करक । आवटळे आणी लचक । 
सुजी आणी चालक! । या नांव आध्यात्मिक ॥ ४६॥ 
सल" आडवें गर्भपात । स्तनगुंते* सनपात । 
संसारकोंडे* आपमूत्य । या नांव आध्यात्मिक ४७॥ 
नवविख आणी हिगुं * । बाष्ट” आणी वावडे । 
उगीच दांतखिळ पडे । या नांच आध्यात्मिक ४८॥ 
झडती पातीं सुजती भवया । नेत्रीं होती राझणघडीया। 
चाळसी “ लागे घ्राणियां। या नांच आध्यात्मिक | ४९॥ 
वांग तिळ सुरसें ' ° लांसें' । चासखिळ गलंडे! नसे? २। 
चुकुर होइजे  घानसें। था नांव आध्यात्सिक ॥ ५०॥ 
नाना फु आणी आवाळे । आंगी दुर्गधी प्रबळे । 
चाईचाटी * लाळ गळे। या नांव आध्यात्मिक ॥ ५१॥ 
नाना चिंतेची काजळी । नाना दुःखें चित्त पोळी । 
व्याधीवांचून तळमळी । या नांच आध्यात्मिक ॥५२॥ 
वद्धपणीच्या आपदा । नाना रोग होती सदा । 

देह क्षीण सर्वदा । या नांच आध्यात्मिक ॥ ५३॥ 
नाना व्याधी नाना दुःखें । नाना भोग नाना खांडकें। 
प्राणी तळमळी शोके । या नांव आध्यात्मिक ॥ ५४॥। 


१ उठतां न येणें. २ संधिवात. ३ न वाढणारा गर्भ, ४ स्तनां- 
तील गांठी. ५ संसारांतील अडचणी. ६ नखुडे. ७ शिळे, वातुळ 
खाण्याने होणारा रोग. ८ (चाळिशी); चष्मा. ९ काळसर 
पुळ्या. १० पांढरे चट्टे. ११ काळे चट्टे. १२ गालगुंड. १३ केसाळ 
काळा चट्टा. १४ भ्रमिष्ट होणें. १५ केंस न येणारे चट्टे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
११० श्रीमत्‌ दासबोध 


एसा आध्यात्मिक ताप । पूर्वपापाचा संताप । 
सांगतां सरेना अझूप । दुःखसागंर ॥ ५५॥ 
बहुत काय बोलावें । श्रोतीं संकेतें जाणावें । 
पुढे बोलिजे स्वभावें । आदिभूतिक ॥ ५६॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आध्यात्मिकताप- 
निरूपणनाम समास षष्ठ ।। ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सायां जालें निरूपण । आध्यात्मिकाचें लक्षण । 
आतां आदिभूतिक तो कोण । लांगिजेल ॥ १॥ 
इलोक ॥ सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दु:खं च जायते ॥ 
द्वितीयतांपसंतापः सत्यं चेवाधिभोतिक: |! १॥ 
सर्व झूतांचेति संयोगें । सुखडुःख उपजों लागे । 
ताप होतां सन भंगे । यानांव आंइदूतिक ॥२॥ 
तरी या आदिभूतिकाचें लक्षण । प्रांजळ करू 'नरूयण। 
जेणें अनुभवास ये पुणं । वोळखी तापत्रयाची ॥ ३ ॥ 
ठेचा लागती मोडती कांटे। विझती * शस्त्रांचे धायटे'। 
सल सिलका “आणी सराटे । या नांव आदिभूतिक (४ द \ 
अंग्या* आणी काचकुहिरी । आवचटा लागे शरीरीं । 
गांधील येऊन दंश करी । या वांच आदिभूतिक ॥ ५॥ 


वझ ती; लागतात. २ घाव. ३ शरीरांत धस शिरतात ते. 
र . ५ आग्या वनस्पति, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जज १5 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ७ १११ 


मासी गोमासी सोहळमासी । मुंगी तेलमुंगी डांस दसी ?॥ 
सोट जळू लागे यासो । आदिभूतिक बोलिजे ॥ ६॥ 
पिसा पिसोळे चांचण। कुसळे मुंगळे ढेकुण । 

बिसीफ 'भोवर गोचिड जाण। या नांव आदिभूतिक ॥॥७ 
गोंबी विचु आणी विखार | व्याघ्र लांडिगे आणी शूकर। 
गोसायळ स्मर *। या नांव आदिभूतिक ॥ ८ ॥ 
रानगाई रानहोसे । रानशकट्ट आणी रीसें। 
रानहाती लांबपिसें%। या नांव आदिभूतिक ॥ ९॥ 
सुसरीनें चोडून पेलें । कां तें आवचितें बुडाले । 
आथवा खळाळो पडलें) या नांच आदिभूतिक ॥ १०॥ 
नाना विखारें आजगर । नाना सगरे जळचर । 

नाना बनचरें अपार । था नांच आदिशूतिक ॥ ११॥ 
अव वृषभ आणी खर । स्वान शूकर जंबुक सार्जर । 


2% 


ऐसीं बहुनिध छूर । या नांच आदिभूतिक ॥ १२॥ 
ऐसी ककेशें भयानके । बहुविध डुः 


~ “~ 


न्न ' दारुण अनेके = 


दु:ख दारुण अनक याच जा्‌ 


भिती साहछवंदें पडती । कडे भुयेरीं कोंसळती । 

वृक्ष आंगाबरी सोडली । या नांव आदिभूतिक ॥ १४॥ 
कोणी येकाचा श्राप जडे । कोणी थेकें केले चेडे । 
आधांतरी होती वेडे । या नांब आदिभूतिक ॥ १५॥ 
कोणी येकें चाछविलें । कोणी येके आष्टबिलें । 
कोणी येकें धरून नेलें । या नांच आदिझूतिक ॥ १६॥ 


१ दंश करतात. २ इसब. ३ भुंगा. ४ सांबर. ५ छांवेचें पिसें 
=डांकिणीमुळें लागणारे वेड. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


११२ श्रीमत्‌ दासबोध 


कोणी येके दिलें वीष । कोणी येकें लाविले दोष । 
कोणी येकें घातले पाश । या नांव आदिशुतिक॥। १७॥ 
अवचिता सेर लागला । नेणो बिबवा चिडला । 

प्राणी धुरें जाजावला । या नांव आदिभृतिक॥ १८॥ 
इंगळावरी पाय पडे । शिछेखालें हात सांपडे । 
धावतां आडखुळे पडे । या नांव आदिभूतिक ॥ १९॥ 
वापी कूप सरोअर। गर्ता ? कडा नदीतीर । 

आवचितें पडे शरीर । या नांब आदिभूतिक ॥ २० ॥ 
दुर्गाखालें कोंसळती । झाडावरून पडती । 

तेणें दुःखे आऋंदती । या नांव आदिभूतिक ॥ २१ ॥ 
सीतें वोठ तरकती । हात पाव टांका? फुटती । 
चिखल्या जिव्हाळ्या लागती । या नांव आदिभूतिक २२ 
अरनपानाचिये वेळे । उष्ण रसें जिव्हा पोळे । 

दांत कस्करे “आणी हरळे ५ । या नांच आदिभूतिक ॥२३ 
पराधेन बाळपणीं । कुशब्दमारजादणी । 
अन्नवस्त्रेबीण आळणी । या सांव आदिभूतिक ॥ २४॥ 
सासुरवास गालोरे' । ठुणके” लासणें“ चिसोरे* । 
आले रुदन न धरे । या नांव आदिभूतिक ॥ २५॥ 
चुकतां कान पिछिती । कां तो डोळा हिंग घालिती । 
सरवंकाळ धारकों धरिती । या नांव आदिभूतिक ॥ २६ 
नाना प्रकारीचे सार । दुर्जन मारिती अपार । 

दुरी अंतरे माहेर । या नांव आदिभूतिक ॥ २७॥ 


१. खड्डा. २ थंडीने. ३ टांचा. ४ करकरे. ५ फटी पडणें. 
६ गालगुच्चे. ७ ठोसे. ८ डागणें. ९ चिमटे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ३: समास ७ ११३ 


करण नासिक विधिलें । बळेंचि धरून गोंधिलें । 

खोडी जालिया पोळविलें । या नांच आदिभूतिक ॥ २८ 
परचक्रं धरून नेलें । नीच यातीस दिधले । 

दुदंशा होऊन मेलें । या नांच आदिभूतिक ॥ २९॥ 
नाना रोग उद्धूबले । जे आध्यात्मिकों बोलिले । 

घच्य पंचाक्षरी आणिले । या नांव आदिभूतिक ॥ ३०॥ 
नाना वेथेचें निशान । व्हावया औषध दारुण । 
बळात्कारें देती जाण। या नांच आदिभूतिक ॥ ३१॥ 
नाना वल्लीचे रस । काडे गर्गोड कर्कश । 

घेतां होये कासावीस । या नांव आदिभूतिक ॥ ३२॥ 
डाळ आणी उखाळ? देती । पथ्य कठीण सांगती । 
अनुपान चुकतां विपत्ती । या नांव आदिभूतिक ॥ ३३॥ 
फाड रकत फांसणी * । गुल्लडागांची* जाचणी । 

तेणें दुःखें दुःखदे प्राणी) या नांव आदिभूतिक ॥ ३४॥ 
रुचिक* बिबवे घालिती । नाना दुःखें दडपे देती । 
सिरा तोडिती जळा लाविती या नांव आदिभूतिक ॥३५ 
बहु रोग बहु औषधें । सांगतां अपारें अगाधें । 

प्राणी दुखवे तेणें खेदें । या नांच आदिभूतिक ॥ ३६॥ 
बोलविला पंचाक्षरी । धूरमार पीडा करी । 

नाना यातना चदुरी । आदिभूतिक जाणिजे ॥ ३७॥ 
दरवडे घालूनियां जना । तशकर करिती यातना । 
तेणें दुःख होये मना । या नांव आदिभूतिक ॥ ३८॥ 
१ जुलाब. २ वांतीचें औषध. ३ गांठीवर झस्त्रानें चिरा पाडणे. 
४ चोंचे; तप्त सळईनें दिलेले डाग. ५ रुईचा चीक.६ जळवा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


११४ श्रीसत्‌ दासबोध 


अग्नीचेनि ज्वाळे पोळे । तेणें दुःखे प्राणी हरंबळे । 
हानी जालियां विवळे । या नांच आदिभूतिक ॥ ३९।। 
नाना संदिरें सुंदरें । ताला रत्तांचों भांडारे । 
दिव्यांबरें मनोहरें । दग्ध होती ॥ ४०॥ 

नाना धान्ये नामा पदार्थे । नाला पशु नामा स्वार्थ । 
नाता पात्रे नाना अर्थ । अनुष्णं भस्म होती ॥ ४१॥ 
अएन लागला सेती । धन्ये बणव्या 'आणी खडकुती ? ॥ 
युक्षदंड' जळोन जाती । अकस्मात १॥ ४२ ॥ 

एसा आग्न लागला । अथवा कोणी लाविला । 

हानी जाली कां पोळला । या नांच आदविश्वुतिक ॥ ४३॥ 
ऐसें सांगतां बहुत । होती बन्हीचे आधात । 

तेणें दुःखें दुःखवे चित्त । या नांच आदिभूतिक ॥ ४४॥ 
हारपे बिसरे आणो सांडे । नासे गाहाछे फुटे पडे । 
असाध्य होये कोणीकडे या नांच आदिभूतिक ॥ ४५॥ 
प्राणी स्थानभ्रष्ट जालें । नाना पशतें चुकले । 
कन्यापुत्र गाहाछले । या नांव आदिभूतिक ॥ ४६॥ 
तकर अथवा दावेदार । आवचितां करिती संब्हार । 
ल॒टिती घरें नेती खिल्लार ॥ या नांव आदिभूतिक ॥। ४७ 
नाना धान्यें केळी कापिती । पानमळां सीठ घालिती । 
एसे नाना आघात करिती । या नांच आदिभूतिक ॥ ४८ 
सेद” उचले खाणोरी  । सुवर्णपंथी” भझुररेकरी “। 
ठकु सितरु वरपेकरी ` । वरपा घालितो ॥ ४९ ॥ 

१ गवताच्या गंजी. २ मळणीनंतर उरलेले कुठार. ३ ऊंस. 
४ गोधन. ५ पेंढारी; फांसेगार. ६ काळीजखाऊ. ७ किमया- 
गार. ८ भुळविणारे. ९ दरवडेखोर; लुटारू. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ७ ११५ 


गठीछोडे' द्रव्य सोडिती । नाना आळंकार काढिती। 
नाना वस्तु सूषक' नेती। या नांच आदिभूतिक ॥ ५०॥ 
बीज पडे [हच पड । प्राणी प्रजंनीं सांपडे । 
का तो माहापुरों बुडे । या नांव आदिभूतिक ॥ ५१॥ 
भोवरे वळणें आणी धार । बोसाणें' लाटा अपार । 
वृश्चिक गोंबी आजणर । वाहोन जाती ॥ ५२ ॥ 
तयासधें प्राणी सांपडला । खडकीं बेटीं आडकला । 
बुडत बुडत वाचला । या नांव आदिभूतिक ॥ ५३॥ 
मनासारिखा नसे संसार । कुरूप कर्कश स्त्री कूर । 
विधवा कन्या सूख पुत्र । या नांव आदिभूतिक ॥ ५४॥ 
भूत पिञ्ञाच्च लागलें । आंगावरून वारे गेलें । 
अबद्धमंत्रें प्राणी चळलें । या सांब आदिभूतिक ॥५५॥ 
ज्ञाह्मणससंध शरीरीं । बहुसाल पीडा करी । 
शानेइवराचा धोका धरी। या नांच आदिभूतिक ५६॥ 
नाना ग्रहे काळघार । काळतिथी घातचंद्र । 
छाळवेळ घातनक्षत्र । या नांव आविधूतिक ॥५७॥ 
{सक पिगछा* आजी पाली । वोखटे होला) काक 
कलाली * 
{चिता काजळी' लागली । या नांब आदिभूतिक ॥ ५८॥ 
दिवटा० सरबदा“ भाकून * गेला। अंतरीं धोका लागला 
दुःस्वप्ने जाजाबला । या नांब आदिभूतिक ॥ ५९॥ 


१ वाटमारे, लुटाङ. २ उंदीर. ३ पुरात वाहणारी लांकडें इ. 
४ चकलेल्या मंत्राते. ५ शकून पाहण्यास उपयोगी असे पक्षी. 
६ काळजी. ७ कुडवुड्या जोशी. ८ सरोदा; भविष्य सांगणारा- 
९ भविष्य सांगून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


११६ श्रीमत्‌ दासबोध 


भालु? भुके स्वान रडे । पालो आंगावरी पडे । 
नाना चिन्हें चिता पवाडे। या नांच आदिभूतिक ॥ ६०॥ 
बाहेरी निघतां अपशकुन । नाना प्रकारे विछिन्न । 
तेणें गुणें भंगे सत । या नांव आदिभूतिक ॥ ६१ ॥ 
प्राणोबंदों सांपडला । यातने वरपडा जाला । 

नाना दुःखे दुःखबला । या नांव आदिभूतिक ॥ ६२॥ 
प्राणी राजदंड पावत । जेरबंद चाबुक वेत। 
दरेसार'तळवेसार' होत । या नांच आदिभूतिक ॥ ६३ 
कोरडे पारंब्या फोक । बहुप्रकारें अनेक । 
बहुताडिती आदिभूतिक। या नांव बोलिओे॥ ६४॥ 
सोघरीमार 5 बुधलेसार*। चोखुरून* डंगारणेसार”। 
बुक्या गचांडया गुडघेसार। या नांब आदिभूतिक ॥ ६५ 
लातातपराखा सेणलार । कानखडे दगडसार । 

नाना प्रकारींचे सार! या नांव आदिभ्षतिक ॥ ६६॥ 
टांगणें टिपऱ्या“ पिछोडे`। बेडी बुधनाल? ` कोलदंडे। 
रक्षणनिग्रह चहूंकडे। या नांच आदिभूतिक ।। ६७॥ 
नाकवणी ' ' चुनवणी । सीठवणी रायवणी '१ । 
गुळवण्याचो जाचणी । या नांव आदिभूतिक ६८॥ 
जळामध्यें बुचकुछितो । हस्तीपुढें बांधोन टाकिती । 


१ कोल्हा, २ दरींत लोटून मारणे. ३ तापल्या तव्यावर उभें 
करून मरणें. ४ गुदद्रारीं मेख मारणें, ५ दारूच्या वुधल्यास 
बांधून, आग लावून मारणें ६ चारी व्राजूना ताणून. 
७ बडगेमार. ८ चाप. ९ भागें हात बांधणें. १० झाडाच्या 
बुंध्याशी नालाकृति बांधून मारणे. ११ नाकांत ओतण्याचे 
तीक्ष्ण पदाथ. १२ मोहःयाचें पाणी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास ७ ११७. 


हाकिती छळिती यातायाती । या नांव आदिभूतिक ॥ ६९. 
कर्णछेद प्राणछेद । हस्तछेद पादछेद । 

जिव्हाछेद अधरछेद । या नांव आदिभूतिक ॥ ७० ॥॥ 
तीरमार सुळों देती । नेत्र बृषण काढिती । 

नखोनखीं सुया मारिती | या नांव आदिभूतिक ॥७१॥. 
पारडयामध्यं घालणें ।' कां कडेलोट करणें । 

कां भांडयामुखें 'उडवणें। या वांच आदिभूतिक ॥ ७२॥ 
कानों खुंट्या आदछिती । अपानीं मेखा मारिती। 
खाल? काढून टाकिती । या नांव आदिभूतिक ॥७३॥ 
भोत* आणी बोटबोटी*। अथवा गळ घालणें कंठीं ॥ 
सांडस लावून आटाटी । या नांच आदिभूतिक ॥ ७४॥ 
सिसें पाजणे वीष देणें। अथवा सिरछेद करणें । 

कां पायातळीं घालणें । या नांव आदिभूतिक ॥ ७५॥ 
सरड सांजरें भरिती)। अथवा फांशों नेऊन देती। 
नानापरी पीडा करिती । या चांब आदिभूतिक ॥ ७६॥. 
स्वानप्रळये व्याघ्रप्रळये । भूतप्रळये सुसरीप्रळये । 
शस्त्रप्रळये विज्ञप्रळये । या नांव आदिभूतिक ॥ ७७॥ 
सीरा बोढून घेती । टेंभें लाऊन भाजिती । 

ऐशा नाला विपत्ती । या नांव आदिभूतिक ॥ ७८॥ 
मनुष्यहानी वित्तहानी । वेभवहानी महत्बहानी । 
पशुहानी पदार्थहानी । या नांव आदिभूतिक ॥ ७९ ॥ 
बाळपणीं मरे साता । तारुण्यपणीं मरे कांता । 


१ तोफेच्या तोंडीं. २ कातडे. र नखशिखान्त अंगाचें कातडे 


काढणें. ४ टोंचन मारणें. ५ अंगावरील कपड्यांत सरडे इ.. 
भरणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


११८ श्रीमत्‌ दासबोध 


बुद्धपणों सृत्य सुता । या नांव आदिभूतिक ॥ ८०॥ 
दुःख दारिद्र आणी रुण | विदेशपळणी नागवण । 
आपदा अनुपत्ति' कदान्न। या तांन आदिभूतिक ८१॥ 
आकांत वालाप्रळये' । युध्य होतां पराजथे । 
'जिवलगांचा होये क्षये । या नांच आदिभूतिक ॥ ८२॥ 
कठीण काळ आणी दुष्काळ । साशंक आणी बोखटी वेळ। 
उद्वेग चितेचे हळाळ* । या नांव आदिभूतिक ॥ ८३॥ 
घाणा चरखीं सिरकला। चाकाखाछें सांपडला । 
नाता वव्होंत पडिला । या नांव आदिशुतिक ॥ ८४॥ 
नाना शस्त्रे भेदिला । नाना स्वापदीं भक्षिला । 
नाना बंदों पडिला। या नांव आदिभूतिक ॥ ८५॥ 
नाना कुवसें निबुजे* । नाना अपमानें लाजे । 

'नाना शोके प्राणी झिजे । या नांच आदिभूतिक ॥ ८६। 
'एसें सांगतां अपार । आहेत दुःखाचे डोंगर । 
श्रोतीं जाणावा विचार । आदिकुतिकाचा ॥ ८७॥ 
इति श्रोदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आदिभूतिकताप- 
निरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 
॥ श्रीराम ॥ 

मागां बोलिला आध्यात्मिक । त्याउपरो आदिशुतिक। 
आतां बोलिजेल आदिदेविक । तो सावध एका ॥ १॥ 
इलोक ॥ शुभाशुभेन कर्मणा देहांते यमयातना । 

स्वर्गृन रकादिभोक्तव्यमिदं चेवाधिदविकम्‌ ।। १। 


१. अनुपपत्ति; तुटवडा. २ महामारी. ३ हलाहल; FR 
"जिवाचे होणारे हाल. ४ घाबरेंघूवरें होणें; श्‍वास कोंडणे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh [क्क कि विस्तव 
दशक २: समास ८ १९९ 


शुभाशुभ कर्मानें जना । देहांतीं येमयातना । 

स्वर्ग नक भोग नाना । या नांव आदिदविक ॥२॥ 
नाना दोष नाना पातकें। मदांधपणें अविवेकें । 

केलीं परी तें दुःख दायके । येसयातना भोगविती॥। ३ ४ 
आंगबळे हृव्यबळें । सनुष्यबळें राजबळें । 

नानः सामथ्यचिति बळे । अकृत्य करिती ॥ ४॥ 
नीती सांड्नियां तत्वतां। करूं मधे तेंचि करितां । 
येसयातचा भोणितां। जीव जाये ॥ ५ ॥ 

डोळे झांकून स्वार्थेबुद्धीं साना अभिळाश कुखुद्धी । 
वत्ति भसिसिसा सांधी '। द्रव्य दारा पदाथ ॥ ६॥ 
सातलेपणें उन्मत्त । जीवघात कुटबघात। 

अप्रमाण छिया करीत । हाणोन येसयातना॥ ७॥ 
डनि चालती । ग्रासा दंडी ग्रामाधिपत्ती। 
देशाधिपती । वीतिन्याय सांडितां॥ ८ ॥ 
पलीसः दंडिता राबो। रायास दंडिता देवो । 

न करितां नीतिन्यावो। हाणोन बेसयातना॥ ९ ॥ 
अनीतीनें स्वार्थ पाहे । राजा पापी होऊच राहे 
राज्याअंती नकं आहे । ह्मणौनियां ॥ १०॥ 

राजा सांडितां राजनीति। तयास येस गांजिती । 
घेम नीति सांडितां धावतो । देवगज ॥ ११७ 

ऐसी मर्यादा लाविली देवें । हाणोनि नीतीनें बत विं । 
नीति न्याय सांडितां भोगावें । येसयातनेसी ॥ १२॥ 
देवें प्रेरिले घेम । हाणोनि आदिदेबिक नाम । 


4 
& 4 a: 


I 

{| 
४ | 
~ ४०] 


श A 2! 

~ MH 4 
2 

~ चं 


१ साधतो; मिळवितो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२० श्रीमत्‌ दासबोध 


तोय ताप दुर्गस। येसयातनेचा ॥ १३॥ 


येसदंड येसयातता । शास्त्रों बोलिले प्रकार नाना । 
तो भोग कदापि चुकेना। या नांव आदिदेविक ॥ १४॥ 
येसयातनेचे खेद । शास्त्रीं बोलिले विशद । 
शेरीरीं घालून अप्रसाद । नाना प्रकारें ॥ १५ ॥ 
यापपुण्याचीं शरीरे । स्वर्गी असती कळीबरें। 
-त्यांत घालून नाना प्रकारें । पापपुण्य भोगविती ॥ १६॥ 
नाना पुण्य विळास । नाना दोषे यातना क्कश । 
शास्त्रीं बोलिलें अविश्वास । मानूंच नथे॥ १७॥ 
'चेदाज्ञनें न चालती । हरिभक्ती न करिती । 
त्यास येसयातना करितो । या नांव आदिदेविक ॥ १८॥ 
अक्षोभ? नर्की उदंड जीव। जुनाट किडे करिती रवरव । 
बांधोन टाकिती हातपाव। या नांव आदिदेविक ॥ १९॥ 
उदंड पेस लाहान मुख। कुंभाकार कुंड मेक । 
दुर्गंधी उकाडा कुंभपाक "। या नांच आदिदेविक ॥ २०॥ 
तप्तभूमिका ताविती ! जळत स्थंभ पोटाळविती । 
नाना सांडस लाविती । या नांच आदिदविक॥ २१ ॥ 
येमदंडाचे उदंड मार । यातनेची सामग्री अपार । 
भोग भोगिती पापीनर। या नांव आदिदविक ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीमध्यें सार नाना। त्याहून कठीण येसयातना । 
मरितां उसंतचि असेना। या नांच आदिदेविक ॥ २३॥ 
चौघे चोंकडे वोढिती । येक ते झोंकून पाडिती । 


“ताणिती मारितो वोढूनि नेती। या नांव आदिदेविक २४ 


१ एका नरकाचे नांव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास ८ १२१. 


उठवेना बसवेना । रडवेना पडवेना। 
यातनेवरी यातना । या नांच आदिदेविक ॥ २५॥ 
आक्रंदे रडे आणि फुंजे । धकाधकीनें निबुंजे । 
झुर्सुरों पंजर ' होऊन झिजे। या नांव आदिदेविक ॥२६॥ 
कर्कश वचनें ककंश सार । यातनेचे नाना प्रकार । 
त्रास पावती दोषी नर । या नांव आदिदेविक ॥ २७ ॥॥ 
मागां बोलिलां राजदंड । त्याहून येमदंड उदंड । 
तेथील यातना प्रचंड । भीसरूप* दारुण ॥ २८ ॥ 
आध्यात्मिक आदिभूतिक। त्याहूनि बिशेष आदिदेविकः 
अल्प संकेतें कांहींयेक । कळावया बोलिलें ॥ २९ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आदिदैविकतापनाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्री राम ।। 


संसार म्हणिजे सर्वेच स्वार । नाहीं मरणास उधार ६ 
मापीं लागलें शरीर । घडीनें घडी ॥ १॥ 

नित्य काळाची संगती । न कळे होणाराची गती । 
कर्मासारिखे प्राणी पडती? । नाना देसीं विदेसीं ॥२॥ 
सरतां संचिताचें शेष । नाहीं क्षणाचा अवकाश । 
भरता न भरता निमिष्य । जाणें लागे ॥ ३ ॥ 
अवचितें काळाचे ह्मणियारे* । मारित सुटती येकसरें ॥ 
नेऊन घालिती पुढारें । मृत्युपंथे ॥ ४ ॥ 


१. क्षीण. २ भयंकर; फार मोठया. रे मृत्यु पावतात, ४ दूत 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१२२ श्रीमत्‌ दासबोध 


होतां सत्याची आटाटी । कोणी घालूं न सकती पाठीं 
सचेत्रांस कुटाकुटी । सागेपुढे होतसे ॥ ५४ 
सृत्यकाळ काठी निकी । बसे बळियाचे सस्तकीं । 
साहाराजे बळिधे लोकों । राहों न सकती ॥ ६॥ 
सृत्य न हाणे कि हा कूर । मृत्य न हाणे हा जुंझार । 
सत्य न हाणे संग्रासशर । ससरंगणों ॥॥ ७ ॥ 

सत्य न हाणे कि हा कोपी । भृत्य न हाणें हा प्रतापी । 
सत्य न हाण उग्ररूपी । साहांखळ ॥ ८ ॥ 

मृत्य न हाण बलाढय । मृत्य न ह्मणे धनाढ्य । 

सृत्य न ह्मणे आढ्य? । सवे गुणें ॥ ९॥ 

सृत्य न हाणे हा विख्यात । मृत्य न ह्मणे हा श्रीमंत । 
सत्य न हाण हा अद्भुत । पराक्रमी ॥ १० ॥ 

मृत्य न ह्मणे हा झूपती। मृत्य न ह्मणे हा चक्रवती 
स॒त्य न ह्मणे ह! करामती । कवाड' जाण ॥ ११॥ 
मत्य न हाणे हा हयपती*। मृत्य न ह्मणे गजपती । 
स॒त्य न ह्मणे नरपती । विख्यात राजा ॥ १२ ॥ 

मत्य न ह्मणे बरिष्ठ जनीं । मृत्य न ह्मणे राजकारणी । 
सत्य न हाणे वेतनी । वेतनधर्ता ॥ १३ ॥ 

सत्य न हाणे देसाई । मृत्य न ह्मणे वेवसाई। 

मत्य न ह्मणे ठाई ठाई । पुंड राजे ॥ १४॥ 

मृत्य न ह्याणे मुद्राधारी । मृत्य न ह्मणे व्यापारी । 
मृत्य न ह्यणे परनारी । राजकन्या ॥ १५॥ 

सृत्य न ह्मणे कार्याकारण । मृत्य न ह्मणे वर्णावर्ण । 
मृत्य न ह्याणे हा ब्राह्मण । क्मेनिष्ठ ॥ १६ ॥ 
MM 08020. न 


१ संपन्न, युक्त. २ चक्रवर्ती. ३ तंत्रमंत्र प्रयोग. ४ अश्वांचा धनी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२ २ जया 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास ९ १२३ 


त्य न हाणे वित्पन्न । सृत्य न हाणे संपन्न । 

त्य न ह्मणे विद्ठञ्जन । समुदाई ॥ १७॥ 

सत्य न ह्मणे हा धूर्तं । मृत्य न हाणे बहुशुत । 

सत्य न ह्मणे हा पंडित । माहाभला ॥ १८ ॥ 

मृत्य न हाणे पुराणिक । मृत्य न ह्मणे हा वेदिक । 

सृत्य न हाणे हा याज्ञिक । अथवा जोसी ॥ १९ ।। 

मृत्य न ह्मणे अग्निहोत्री । मृत्य न ह्मणे हा श्रोत्री ' ॥ 

सत्य न ह्मणे भंत्रयंत्री । पुर्णागमी' ॥ २० ॥ 

सत्य न हाणे झास्त्रज्ञ । मृत्य न म्हणे वेदज्ञ । 

मृत्य न हणे सर्वेज्ञ । सवे जाणे ॥ २१ ॥ 

सत्य न हाणे ब्रह्मत्या' । भूत्य न म्हणे गोहत्या । 
त्य न ह्मणे नाना हत्या । स्त्रीबाळकादिक ॥ २२ ॥ 

मत्य न हाणे रागज्ञानी । सृत्य न म्हणे ताळज्ञानी । 

मृत्य न हाणे तत्वज्ञानी । तत्ववेत्ता ॥ २३ 0 

मृत्य न ह्मणे योगाभ्यासी । मृत्य न ह्मणे संन्यासी ॥ 

सत्य न हाणे काळासी । बंचूं जाणे* २४ ॥ 

मत्य न ह्मणे हा सावध । मृत्य न ह्मणे हा सिद्ध । 

सत्य न ह्मणे वेद्य प्रसिद्ध । पंचाक्षरी ॥ २५ ७ 

मृत्य न ह्मणे हा गोसावी । मृत्य न ह्मण हा तपस्वी । 

सत्य न ह्मणे हा मनस्वी) । उदासीन ॥ २६॥ 

मृत्य न ह्मणे ऋषेश्वर । मृत्य च ह्मण कवेशवर । 


१ श्रौतशास्त्रवेत्ता; याज्ञिक रे पूर्णपणें तंत्रमंत्रशास्त्र 
जाणणारा. ३ ब्रह्महत्या. ४ फसवूं शके. योगानें ह 
लांबणीवर टाकतां येतें; परंतु केव्हां तरी त्यास मरावें हैं 


लागतेंच. ५ मनोजयी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२४ श्रीमत्‌ दासबोध 


'सृत्य न ह्मणे दिगंबर । समाधिस्थ ॥ २७॥ 

सृत्य न ह्मणे हठ्योगी । मृत्य न ह्मणे राजयोगी । 
सृत्य न ह्मणे वीतरागी । निरंतर ॥ २८॥ 

मृत्य न ह्मण ब्रह्मच्यारी । सृत्य न ह्मणे जटाधारी । 
सृत्य न ह्मणे निराहारी । योगेशवर ॥ २९ ॥ 

मृत्य न ह्मण हा संत । मृत्य न ह्मणे हा महंत । 
सृत्य न ह्मणे हा गुप्त । होत असे ॥ ३० ॥ 

सृत्य न ह्मणे स्वाधेन । सृत्य न ह्मणे पराधेन । 
सकळ जीवांस प्राशन । मृत्य करी ॥ ३१॥ 

येक मृत्यमार्गी लागले । थेकों आर्धपंथ कमिले । 

येक ते सेवटास गेले । वद्धपणीं ॥ ३२ ॥ 

सृत्य न ह्मणे बाळ तारुण्य । भृत्य न ह्मणे सुलक्षण । 
मृत्य न ह्मणे विचक्षण । बहु बोलिका ॥ ३३ ॥ 
मृत्य न ह्मणे हा आधार । सृत्य न ह्मणे उदार । 
मृत्य न ह्मणे हा सुंदर । चतुरांग जाणे ॥ ३४॥ 
मृत्य न ह्मणे पुण्यपुरुष । भृत्य न ह्मणे हरिदास । 
मृत्य न ह्मणे विशेष । सुकृती नर ॥ ३५॥ 

आतां असो हैं बोलणें । मृत्यापासुन सुटिजे कोणें । 
मागेपुढे विश्वास जाणें । मृत्यपंथे ॥ ३६ ॥ 

च्यारी खाणी ' च्यारी वाणी । चोऱ्यासी लक्ष जीवयोनी 
जन्मा आले तितुके प्राणी । मृत्य पावती ॥ ३७ ॥ 
मृत्याभेणें पळों जातां । तरी मृत्य सोडिना संथा । 
१ सृष्टींत प्राणी एकूण चार प्रकारचे आहेत : जरायुज, 


अंडज, स्वेदज व उद्भिज्ज. २ परा, पझ्यंती, मध्यमा व वैखरी 
है वाणीचे चार प्रकार आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


RRR ee 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास ९ १२५ 


सृत्यास न थे चुकवितां । कांहीं केल्या ॥ ३८ ॥। 
मृत्य न ह्मणे हा स्वदेसी । मृत्य न ह्मणे हा विदेसी । 
मृत्य न ह्मणे हा उपचासी । निरंतर ॥ ३९॥ 

मृत्य न ह्मणे थोर थोर । मृत्य न ह्मणे हरिहर । 
मृत्य न ह्मणे अवतार । भगवंताचे ॥ ४० ॥ 

श्रोतीं कोप न करावा । हा मृत्यलोक सकळांस ठावा । 
उपजला प्राणी जाईल बरवा । मृत्यपंथे ॥ ४१॥ 
येथें न मनावा कित । हा मृत्यलोक विख्यात । 

प्रगट जाणती समस्त। लहान थोर ॥ ४२॥ 

तथापी कित मानिजेल । तरी हा मृत्यलोक नव्हेल* । 
याकारणें नासेल । उपजला प्राणी ॥ ४३ ॥ 

ऐसें जाणोनियां जीवें । याचें सार्थकचि करावें । 

जनों मरोन उरघावें । कोतिरूपें ॥ ४४ ॥ 

येरवों प्राणी लहान थोर । सृत्य पावती हा निर्धार । 
बोलिलें हैं अन्यथा उत्तर । मानूंचि नये ॥ ४५॥ 
गेले बहुत वेभवाचे । गेले बहुत आयुष्याचे । 

गेले अगाध सहिमेचे । मृत्यपथे ॥ ४६ ॥ 

गेले बहुत पराक्रमी । गेले बहुत कपटकर्मी । 

गेले बहुत संग्रामी । संग्रामसोरे ॥ ४७॥ 

गेले बहुतां बळांचे । गेले बहुतां काळांचे । 

गेले बहुतां कुळांचे । कुळवंत राजे ॥ ४८ ॥ 


१ हा प्रश्‍न आहे. संशय घेतला तरी जो मृत्युलोक आहे तो 
तसा नाहीं असें होणार आहे का? तसें शकय नसल्यानें 
जन्मलेला प्रत्येक प्राणी हा शेवटीं मरणारच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


गेले बहुतांचे पाळक । गेले बुद्धीचे चाळक । 
गेले घुक्तीचे ताकिक । तकेवादी ॥ ४९ ॥ 
गेले विद्येचे सागर ) गेले बळाचे डोंगर । 
गेले धनाचे कुबेर । सृत्यपंथे ॥ ५० ॥ 
गेले बहुत पुरुषार्थाचे । गेले बहुत विक्रमाचे । 
गेले बहुत आटोपाचे । कार्यकर्त ॥ ५१ ॥ 
गेले बहुत शस्त्रधारी । गेले बहुत परोपकारी । 
गेले बहुत नानापरी । धर्भरक्षक ॥ ५२॥ 

ले बहुत प्रतापाचे । गेले बहुत सत्कीर्ताचे । 
गेले बहुत नीतीचे । नीतिबंत राजे ॥ ५३॥ 
गेले बहुत मतवादी । गेले बहुत कार्थवादी । 
गेले बहुत वेवादी । बहुतांपरीचे ॥ ५४ ॥ 
गेलीं पंडितांची थाटे । गेलों शब्दांची काट! । 
गेलों चादकें अचाट । नाना सतें ॥ ५५ ॥ 
गेले तापषांचे भार । । गेले संन्यासी अपार। 
गेले विचारकते सार । सृत्यपंथे ॥ ५६ ॥ 
गेले बहुत संसारी । गेले बहुत वेषधारी । 
गेले बहुत नानापरी । नाना छंद करूनी ॥ ५७ ॥ 
गेले ब्राह्मणसमुदाये । गेले बहुत आच्याये । 
गेले बहुत सांगों काये । किती ह्मणोनि ॥ ५८ ॥ 
असो एसे सकळहि गेले । परंतु येकचि राहिले । 
जे स्वरूपाकार जाले । आत्मज्ञानी ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मृत्यनिरूपणनाम 

समास नवम ॥ ९ ॥ 


१ शब्दांची खटपट करणारे; वैय्याकरणी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


-_ > ६ ८४०+-7-छ७-८5--5गणा5_ _. orf 
4 


Ne 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २: समास १० १२७ 


॥ श्रीराम ॥ 


संसार म्हणिजे साहापूर । माजीं जळचरें अपार । 
डंखूं धावती विखार? । काछसपें ॥ १॥ 

आशा ममता देहो बेडी । सुसरी करिताती तडातोडी । 
नेऊन दुःखाचे सांकडी । माजीं घालिती ॥ २॥ 
अहंकारनक्र उडविले । नेऊनि पाताळीं बुडविलें । 
तेथूनियां सोडविले । न वचे? प्राणी ॥ ३ ॥ 
फामनणरसिठी सुटेना । तिरस्कार लागला तुटेना । 
मद मत्सर वोहटेना । भूलि पडिली ॥ ४ ॥ 
वासनाधामिणी पडिली गळां । घालून वेंटाळं वसी गरळा 
जिव्हा जाली वेळोवेळां । भयानक ॥ ५ ॥ 

साथां प्रपंचाचे बोझें । घेऊच म्हणे माझें माझें । 
बुडतांहि न सोडी फुंजे * । कुळाभिमानें ॥ ६॥ 
पडिलें भ्रांतीचें अंधारें । नागबिलें अभिसानचोरें । 
आलें अहंतेचें कानिरें । भूतबाधा ॥ ७॥ 

बहुतेक आवर्ती" पडिले । प्राणी वाहातचि गेले । 
जह भगवंतासी बोभाइले*। भावाथंबळ ॥ ८ ॥ 

देव आपण घालूनि उडी। तयांसी नेलें पलथडी। 

येर तें अभाविकें बापुडीं । वाहातचि गेलों ॥ ९॥ 
भगवंत भावाचा भुकेला । भावार्थ देखोन भुलला। 
संकटीं पावे भाविकाला । रक्षितसे ॥ १०॥ 


i ००० 


१ विषारी. २ (सुटणे) शक्य नाहीं. ३ अभिमानाने फुगतो 
४ जन्ममरणाच्या भोवऱ्यात. ५ हांक मारली; धांवा केला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जयास भगवंत आवडे। तयाचें देवासों सांकडे । 
संसारदुःख सकळ उडे। निजदासाचें ॥ ११॥ 

जे अंकित ईश्वराचे । तयांस सोहळे निजसुखाचे। 
धन्य तेचि देवाचे। भाविक जत ॥। १२॥ 

जेसा भाव जयापासीं। तैसा देव तयासी । 

जाणे भाव अंतरसाक्षी । प्राणीमात्राचा ॥ १३॥ 
जरी भाव असिला माईक! तरी देव होये भाहाठक ॥ 
नवल तयाचें कोतुक । जशास तेसा ॥ १४॥ 

जैसें जयाचें भजन। तैसेचि दे समाधान । 

भाव होतां किंचित न्यून । आपणहि इुरावे॥ १५॥ 
दर्पणौ प्रतिबिंब दिसे । जेस्यास तसें भासे। 

तयाचें सूत्र असे । आवणाचपासीं ॥ १६॥ 

जेसें आपण करावें । तेसेंचि तेणें व्हावें । 

जरी डोळे पसरूनि पाहावें । तरी तेंहि टवकारे ॥ १७॥॥ 
भूकुटीस घालून सिठी। पाहातां क्रोध तेंहि उठी । 
आपण हास्य करितां पोटीं । तेंहि आनंदे ॥ १८॥ 
जेसा भाव प्रतिबिबला। तयाचाचि देव जाला। 

जो जसें भजे त्याला । तेसाचि बोळे! ॥ १९॥ 

भावें परमार्थाचिया वाटा । वाहाती भक्‍तीचिया पेठा ॥ 
भरला मोक्षाचा चोहाटा? । सज्जनसंग ॥ २०॥ 
भावें भजनीं जे लागले । ते ईइवरीं पावन जाले । 
भावाथंबळें उद्धरिले। पुर्वज तेहीं ॥ २१॥ 

आपण स्वयें तरले। जनासहि उपेगा आले । 


१ प्रसन्न होतो. २ बाजारचौक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


>. Eo! 2 92207 / |. 


म NE आटा SO क 


ye कळना + NE ०००७ 
= त PRE UPI DHE 


eet 


== 


| >> 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास १० १२९ 


कीतिश्रचणें जाले अभक्त भावार्थी ॥ २२॥ 
धन्य तयांची जननी । जे लागले हरिभजनीं । 
तेहिच येक जन्म जनों । सार्थक केला ॥ २३॥ 
तयांची वर्ण काय थोरी । जयांचा भगवंत केवारी। 
कासे लाऊन उतरी । पार दुःखाचा ॥ २४॥ 
बहुतां जन्माचे सेवटों । जेणें चुके अटाटी ' । 
तो हा नरदेह भेटी । करी भगबंतीं ॥ २५॥ 
म्हणोन धन्य ते भाविक जन। जेह्‌ जोडिलें हरिनिधान। 
अनंत जन्मांतरीचे पुण्य । फळासि आलें ॥ २६ ॥ 
आयुष्य हेचि रत्नपेटी । माजीं झजनरत्नें गोसटीं । 
ईश्वरीं अपूनिया लूटी । आनंदाची करावी ॥ २७॥ 
हरिभक्त बंभवें कनिष्ठ । परी तो ब्रह्मादिकां चरिष्ठ। 
सदा सर्वदा संतुष्ट । नेराशबोधे  ॥ २८ ॥ 
घरून ईइवराची कास । केली संसाराची नेराश । 
तयां भाविकां जगदीश । सबाह्य सांभाळी ॥ २९ ॥ 
जया संसाराचे दुःख । विवेकें वाटे परमसुख । 
संसारसुखाचेनि पढतमूर्ख । लोधोन' पडती ॥३०॥ 
जयांचा ईइवरीं जिब्हाळा। ते भोगिती स्वानंदसोहळा । 
जयांचा जनावेगळा । ठेवा आक्षे ॥ ३१ ॥ 
ते आक्षे सुखें सुखावले । संसारदु:खं विसरले । 
बिषयेरंगी बोरंगरले* । श्रीरंगरंगों ॥ ३२ ॥ 
१ आटाआटी; यातायात. २ अनासकतीनें. ३ झोंबून पडतात; 
आसक्त होतात. ४ निरिच्छ झाले आणि श्रीप्रभूच्या श्रेमांत 
रंगले. 

ष्‌ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१३० श्रीमत्‌ दासबोध 


तयांस फावली नरदेह पेटी । केली ईइ्वरेंसि साटी? । 
येरे अभाविकें करंटीं । नरदेह गेला ॥ ३३ ॥ 
आवचटे! निधान जोडलें । तें कर्वाडच्या बदल नेलें । 
तेसें आयुष्य निघोति गेलें । अधाविकाचें ॥ ३४ ॥ 
बहुत तपाचा सांठा । तेणें लाधला परीस गोटा । 
परी तो ठाईचा करंटा । भोगूंच नेणे ॥ ३५ ॥ 
तेसा संसारास आला । सायाजाळीं गुंडाळला । 

अंतीं येकलाचि गेला । हात झाडुनी ॥ ३६ ॥ 

या नरदेहाचेनि संगतों । बहुत पावले उत्तम गती । 
थेकें बांपुडों यातायाती । वरपडीं * जालों ॥ ३७ ॥ 
या नरदेहाचेनि लागवेगें । सार्थक करावें संतसंगे । 
नीचयोनीं दुःख मागें । बहुत भोगिलें ॥ ३८ ॥ 
कोण समयो येईल कंसा । याचा न कळे कि भरवसा । 
जैसे पक्षी दाही दिशा । उडोन जाती ॥ ३९ ॥ 

तसें वेभव हें सकळ । कोण जाणे केसी वेळ । 
पुत्रकळत्रादि सकळ । विधडोन * जाती ॥ ४० ॥ 
पाहिली घडी नव्हे आपुली। वयसा) तरी निघोन गेली। 
देह पडतांच ठेविली । आहे नोच योनी ॥ ४१ ॥। 
स्वान शुकरादिक नीच याती । भोगणें घडे विपत्ती । 
तेथें कांहों उत्तम गती। पाविजेत नाहीं ॥ ४२ ॥ 
मागां गर्भवासी आटाटी । भोगितां जालासि रे हिपुटी 
तेथुनियां थोरा कष्टी । सुटलासि देवें ॥ ४३ ॥ 


2 क को मति कोडी डी 
१ अदलाबदल. देहवुद्धि देऊन ईश्‍वर मिळविला. २ अकस्मात; 
अनायासें. ३ (यातायातींतच ) गुंतलीं. ४ विरुद्ध होतात; नष्ट 
होतात. ५ वय; आयुष्य. ६ हिरमुसलेला; कष्टी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


=e 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३ : समास १० १३१ 


दुःख भोगिलें आपुल्या जीवें । तेथें कोचि होतीं सर्वे । 
तसेंचि पुढें येकलें जावें। लागेल बापा ॥ ४४ ॥ 
केंची माता केचा पिता । कंची बहिण केचा भ्राता । 

केंचों सुहूदे कंची वनिता । पुत्रकळत्रादिक ॥ ४५॥ 

हे तूं जाण मावेचीं ' । आवघों सोइरीं सुखाची । 

हे तुझ्या सुखदुःवाचीं । सांगाती नव्हेती ॥ ४६॥ 

केचा प्रपंच केचें कुछ । कासया होतोसी व्याकुळ । 

धन कण?! लक्ष्मी सकळ । जाइजणें ३ ॥ ४७ ॥ 

केचें घर केचा संसार । कासया करिसी जोजार*। 
जन्मवरी वाहोन भार। सेखीं सांडून जासी ॥ ४८ ॥ 

केचें तारुण्य कचे वसव । केचें सोहळे हावभाव । 

हें सकळहि जाण साच । साईक साथा ॥ ४९ ॥ 

येच क्षणीं स्रोत जासी । तरी रघुनाथों अंतरलासी । 

माझें साझें ह्वणतोसी । ह्यणोनियां ॥ ५०॥ 

तुवां सोगिल्या पुनरावृत्ती । एसीं सायबापें किती । 

स्त्री कन्या पुत्र होती । लक्षानलक्ष ॥ ५१॥ 

कर्मयोगे सकळ मिळालीं । येके स्थळीं जन्मास आलों । 

तें तुवां आपुलीं सानिलीं । कसीं रे पढतमूर्खा ५२॥ 

तुझे तुज नव्हे शरीर । तेथे इतरांचा कोण विचार । 

आतां येक भगवंत साचार*। धरीं भावार्थबळें ॥५३॥ 

येका दुर्भरा कारणें । नाना नौचांची सेवा करणें । 

नाना स्तुती आणी स्तवनें । मर्यादा धरावी ॥ ५४ ॥ 


१ मायिक. २ धान्य. ३ अशाश्वत. ४ कष्ट; यातायात. 
५ खरोखर; मन:पुर्वक. ६ पोटासाठी. र 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


जो अन्न देतो उदरासी । शरीर विकाबें लागे त्यासी । 
सां जेणें घातलें जन्मासी । त्यासी कसें विसराबें ॥५५ 
अर्हिनशों ज्या भगवंता) सकळ जिवांची लागली चिता 
सेघ वरुषे जयाची सत्ता । सिधु मर्यादा धरी ॥ ५६॥ 
भूसि धरिली धराधरें। प्रगट होईजे दिनकरें। 

एसी सृष्टी सत्तामात्रे । चालवी जो कां ॥ ५७ ॥ 
एसा कृपाळू देवाधिदेव । नेणवे जयाचें लाघव? । 

जो सांभाळी सकळ जीव । कृपाळ्पणें ॥ ५८ ॥ 

एसा सर्वात्मा श्रीराम । सांडून धरिती विषयकास । 
ते प्राणी दुरात्मे अद्धम । केलें पावती ॥ ५९ ॥ 
रामेविण जे जे आस? । तितुकी जाणावी नेराश' । 
माझें साझें सावकाश । सीणचि उरे ॥ ६० ॥ 

जयास वाटे सीण व्हावा । तेणें विषयो चितीत जावा। 
बिषयो न मिळतां जीवा। तगबग सुटे ॥ ६१ ॥ 
सांडून राम आनंदघन । ज्याचे मनीं विषर्याचतच । 
त्यासी केंचें समाधान । लोलंगतासी*॥ ६२ ॥ 

जयास वाटे सुचि असावें । तेणें रघुनाथभजनों लागावे 
स्वजन सकळहि त्यागावे । दुःखम्‌ळ जे ॥ ६३ ॥ 

जेथें वासना झोंबोन पडे.। तेणेंचि अपायें दुःख जडे । 
हाणौनि विषयवासना सोडे । तो येक सुखी ॥ ६४॥ 
विषयजनित जें जें सुख । तेथेंचि होतें परमदुःख । 
पुर्वी गोड अंतीं शोक । नेमस्त* आहे ॥ ६५ ॥ 


-१ लीला; कुशलता. २ आशा. ३ निरर्थक, ४ विषयासक्तासी. 
५ निदिचित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ३: समास १० १३३ 


णळ गिळितां सुख वाटे । वोढून घेतां घसा फाटे । 
कां तें बापुडे मृग आपटे । चारा घेऊन पळतां।। ६६॥ 
तेसी विषयेसुखाची गोडी । गोड वाटे परी ते कुडी !। 
हाणोनियां आवडी । रघुनाथीं धरावी ॥ ६७॥ 
ऐकोनि बोले भाविक । केसेनि घडे जी सार्थक । 
सांगा स्वासी येमलोक । चुके जेणें ॥ ६८ ॥ 

देवासी वास्तव्य कोठें । तो मज कंसेंनि भेटे । 
दुःखसूळ संसार तुटे । कोणेपरी स्वामी ॥ ६९ ॥ 
धडपुडी! भगवत्प्राप्ती । होऊन चुके अधोगती । 

ऐसा उपाये कृपाभूर्ती । मज दीनास कराचा ॥ ७०७ 
वकता म्हणे हो येकभावें । भगवद्भूजन करावें । 

तेणें होईल स्वभावें । समाधान ॥ ७१ ॥ 

कैसें करावें भगवद्भूजन । कोठें ठेवावें हें मन । 
भगवरूजताचें लक्षण । मज निरोपावें ॥ ७२ ॥ 
ऐसा म्लानवदनें बोले । धरिले सदृढ पाऊलें । 

कंठ सद्गदित गळाले । अश्रुपात दुःखें ॥ ७३ ॥ 
देखोन शिष्याची अनन्यता। भावें बोळला सद्गुरु दाता 
स्वानंद तुंबळेल आतां । पुढिले समासीं ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे रजोगुणलक्षणनाम 
समास दशम ॥ १० ॥ 


३७७७ मल फक ण उ  ि्नशजशनश"श्हख्ट्टटटटःहञ 2 


१ वाईट. २ प्रत्यक्ष; खरोखर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ नवविधा भक्तिनास चतुर्थ दशक ॥४॥ 
॥ श्रीराम ॥ 


जयजय जी गणताथा । तं विद्यादेभवें समर्था । 

अध्यात्सविद्येच्या परमार्था । मज बोलवाबें ॥ १॥ 

नमूं शारदा वेदजननी । सकळ सिद्धि जयेचेनी । 

मानस प्रवतेलें सननों । स्फातरूपें ॥ २॥ 

आतां आठऊं सद्गुरु । जो पराचाहि' परु । 

जयाचेनि ज्ञानविचारु। कळों लागे ॥ ३ ॥ 

श्रोतेन पुसिलें बरवें । भगवःदूजन कसें करावें । 

म्हणोनि बोलिलें स्वभावें । ग्रन्थांतरीं ॥ ४ ॥ 

सावध होऊन श्रोतेजन । ऐका नवविधा भजन । 

सत्यास्त्रीं बोलिले पावन । होईजे येणें ॥ ५ ॥ 
इलोक ॥ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥.१॥ 

नवविधा भजन बोलिलें । तेंचि पुढें प्रांजळ केलें । 

श्रोतीं अवधान दिधले । पाहिजे आतां ॥ ६ ॥। 

प्रथम भजन एसें जाण । हरिकथापुराणश्रदण । 

नाना अध्यात्मनिरूपण । एकत जावें ॥ ७॥ 

कर्ममार्ग उपासनामागे । ज्ञानमार्ग सिद्धांतसागं ° । 

योगमार्ग वेराग्यमागं । ऐकत जावे ॥ ८ ॥ 


१ श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ; साक्षात ब्रह्मरूप. २ सिद्ध ज्यांत रमतात 
ती स्थिति प्राप्त करण्याचा मार्ग; अथवा ज्यांत सिद्धांतांचें 
विवरण आहे तो साधनमार्ग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


D” ञAgamnbADigta Presarvaton Fondation, याता तता 


gamnigam Digital Preservation , Chandigarh 


दशक ४ : समास १ १३५ 


नाना ब्रतांचे महिमे । नाना तीर्थाचे महिमे । 

नाता दानांचे महिमे । ऐकत जावे ॥ ९ ॥ 

नाना माहात्में ताना स्थानें । नाना मंत्र नाना साधनें । 
नाना तपें पुरश्चरणं । ऐकत जावीं ॥ १०॥ 
दुग्धाहारी निराहारी । फळाहारी पर्णाहारी । 
तुणाहारी नानाहारी । केसे ते ऐकावे ॥ ११॥ 
उष्णवास जळवास । सीतवास आरण्यवास । 


भूगभे आणी आकाशवास । केसे ते ऐकावे ॥ १२॥ 


जपी तपी तामस योगी । नाना निग्रह हटयोगी । 
शाक्तआगम? आघोरयोगी?। कसे ते ऐकावे ॥ १३॥ 
नाना मुद्रा? नाना आसनें* । नाना देखणीं * लक्षस्थानें * 
[पडज्ञानें तत्वज्ञानें । कसो तें ऐकावी ॥ १४ ॥ 


१ शाक्त म्हणजे शक्तिउपासक. हे पंच मकारांची (मदिरा, 
मदिराक्षी इ. चो) विशेष उपासना करतात. आगम म्हणजे 
कापालिक. श्रीमदाचार्यांशीं यांचा संबंध आल्याची आख्या- 
यिका आहे. २ सात्ररीमंत्रांची उपासना करणारे. ३ विशिष्ट 
भावयुक्त मुखचर्या. मुख्यतः मुद्रा चार आहेत -खेचरी 
(आक्राशीं भ्रुकुटीमध्यें लक्ष्य असणारी) ; भूचरी (जमिनीकडे 
नासिकाग्र लक्ष्य असणारी) ; चांचरी ( कोठेंहि एका स्थानीं 
स्थिर नसणारी) व अगोचरी (ज्यांत ब्रह्मात्मभाव त 
अशी. हीच श्रासमर्थांची मुद्रा आहे. ) ४ चोऱ्यांशीं आसने 
मानलीं आहेत, त्यांतील सिद्धासन हें श्रीसमर्थांचें आसन होय. , 
५ साधकांना प्रकाशमय दिसणारीं अशीं त्रिकोण, बिंदु इ. चिन्हे. 
६ शरीरांत असणारीं व जेथें मत्त सुलभतेनें स्थिर करतां येतें 
अशीं चक्रस्थानें. मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्धि आज्ञा अशीं मुख्य सहा चक्रे आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना पिडांची रचना । नाना भूगोळरचना । 
नाना सृष्टीची रचना । केसी ते ऐकावी ॥ १५॥ 
चंद्र सूये तारासंडळें । ग्रहमंडळें सेघसंडळे । 
येकवीस स्वगे सप्तपाताळें। केसों ते ऐकावीं ॥ १६॥ 
ब्रह्माविष्णुमहेशस्थानें । इन्द्रदेवत्रहषीस्थानें । 
वायोवरुणकुबे रस्थानें । कसीं ते ऐकावी ॥ १७॥ 
नव खंडे चोदा भुवनें । अष्ट दिग्पाळांचीं स्थनें। . 
नाना बनें उपबनें गहनें । कैसीं ते एऐकावीं ॥ १८ ॥ 
गण गंधर्व विद्याधर । थेक्ष किन्नर नारद तुंबर । 
अष्ट नायका संगोतबिचार। केसा तो ऐकावा ॥ १९॥ 
रागज्ञान ताळज्ञात । तृत्यज्ञान वाद्यञ्ञान । 
असृतवेळ ' प्रसंगज्ञान । केलें तें ऐकाबें ॥ २० ॥ 
चौदा विद्या चोसष्टी कळा । सुद्रिक लक्षणें सकळ 
कळ । 
बत्तीस लक्षणें नाना कळा। केशा त्या ऐकाव्या ॥ २१॥ 
मंत्र मोहरे! तोटके' सिद्धी* । नाना वल्ली नाना 
औषधी । 
धातु रसायण बुद्धी । नाइिज्ञानें ऐकावीं ॥। २२ ॥ 
कोण्या दोषे कोण रोग। कोणा राशास कोण प्रयोग । 
कोण्या प्रयोगास कोण योग | साधे तो ऐकावा ॥ २३॥ 
रवरवादि कुंभपाक । नाना यातना येमलोक । 
सुखदुःखादि स्वर्गनरकं । कसा तो ऐकावा ॥ २४॥ 


१ उत्तमकाल इ. मुहृतंज्ञान. २ औषधी मणी. ३ तोडगे. ४ सिद्धि 
एकंदर चोवीस असुन त्यांत अष्टमहासिद्धि मुख्य आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ळक कता न ताव त्ता ता तारकताकाबाता तता 


| 


gamnigam Digital Preservation , Chandigarh 


दशक ४ : समास १ १३७ 


केशा नवविधा भक्ती । केशा चतुविधा मुक्ती । 
केसी पाविजे उत्तम गती । एसें हें ऐकावें ॥ २५॥ 
[पिडब्रह्मांडाची रचना । नाना तत्वविबंचना । 
सारासारविचारणा । केसी ते ऐकावी ॥ २६ ॥ 
सायोज्यता मुक्ती केसी होते । कसें पाविजे सोक्षातें। 
याकारणें नाना मतें । शोधित जावीं ॥ २७ ॥ 
वेद शास्त्रें आणी पुराणें । साहावाक्याचीं ' विवरणें । 
ततनुचतुऽ्टयनिशनें ° । केसीं ते ऐकावी ॥ २८ ॥ 
ऐसें हें अवघेचि ऐकावे । परंतु सार शोधून घ्यावें । 
असार तें जाणोनि त्यागाबें। या नांव श्रचणभक्ति २९ 
सगुणाचीं चरित्रे ऐकावीं । कां तें निगुंण अध्यात्मे 
शोधार्बी । 
श्चचणभक्तीचीं जाणावीं । लक्षणें ऐसी ॥ ३० ॥ 
सगुण देवांची चरित्रें । निर्गुणाची तत्वें यंत्रे । 
हे दोनी परम पवित्रे । ऐकत जावों ॥ ३१ ॥ 
जयंत्या उपोषणें घाता साधनें । संत्र यंत्र जप ध्यानें। 
कीति स्तुती स्तवने भजमें । नानाविधे ऐकावीं ॥ ३२। 
ऐसें श्रवण सगुणाचें । अध्यात्मनिरूपण निर्गुणाचें। 
विभवती * सांडून भवतीचें | सूळ शोधावें ॥ ३३ 


१ महावाक्यें चार आहेत - क्रग्वेदाचें र. प्रज्ञानं ब्रह्म”; 
यजुर्वदाचें “ अहं ब्रह्मास्मि '; सामवेदाचें “ तत्त्वमसि ” व 
अथर्वणवेदाचें '' अयमात्मा ब्रह्म. ” २ स्थूल, सूक्ष्म, कारण व 
महाकारण असे चार देह पिण्डाला आहेत. _ पुढे सतराव्या 
दशकांत याचें विस्तृत विवरण आहे. २ वेगळेपण. ४ एंक्य- 
तेचें; तद्रूपतेचें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


श्रवणभवतीचें निरूपण । निरोपिलें असे जाण । 
पुढें फीतेनभजनाचें लक्षण । बोलिलें असे ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणभक्तिनिरूुपण- 
नाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोतीं भगवःूजन पुसिलें। तें नवविधा प्रकारें बोलिलें। 
त्यांत प्रथम श्रवण निरोफिलें। दुसरे कीर्तन ऐका ॥ १॥ 
सगुण हरिकथा करावी । भगयत्कीतीं वाढवावी । 
अखंड वेखरी वदवावी । पेथायोग्य ॥ २॥ 

बहुत करावें पाठांतर । कंठीं धरावें गरन्थांतर । 
भगवत्कथा निरंतर । करीत जावी ॥ ३॥ 
आपुलिया सुखस्वार्था । केलीच करावी हरिकथा । 
हरिकथेबीण सर्वथा । राहोंचि नये ॥ ४ ॥ 

नित्य नवा हव्यास धरादा । साक्षेप अत्यंतचि करावा । 
हरिकीतेनें भरावा । ब्रह्मगोळ अवघा ॥ ५॥ 
मनापासून आवडी । जीवापासुन अत्यंत गोडी । 

सदा सवदा तांतडी । हरिकीतनाची ॥ ६ ॥ 
भगवंतास कीतंन प्रिये । कोतंनें समाधान होये । 

बहुत जनासी उपाये । हरिकीर्तनें कलयुगों ॥ ७ ॥ 
विविध विचित्रं ध्यानें । वर्णावों आळंकार भूषणें । 
ध्यानमूति अंतःकणं । लक्षन कथा करावी ॥ ८ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


0 लत ताता Preservation ्ातउ्॒बहकाह्व्क जग Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास २ १३९ 


येश कीत प्रताप महिमा । आवडीं वर्णावा परमात्मा 
जेणें भगव<्ूक्तांचा आत्मा । संतुष्ट होये ॥ ९ ॥ 
कथा अन्वय लापणिका' । नामघोष करताळिका । 
प्रसंगे बोलाव्या अनेका । धात! माता नेसस्त॥ १० 
ताळ मृदांग हरिकोतेन । संगीत नृत्य तान सान । 
नाना कथानुसंधान । तुटोंचि नेदाबें॥ ११ ॥ 

करुणा कौतेनाच्या लोटे । कथा करावी घडघडाटे । 
श्रोतयांचीं श्रबणपुटें । आनंदें भरावीं ॥ १२॥ 

कंप रोमांच स्फुराणें । प्रेमाशुसहित गाणें । 

देवद्वारीं लोटांगणें । नमस्कार घालावे ॥ १३ ॥ 

पदें दोहडें इलोक प्रबंद । धाटी मुद्रा अनेक छंद । 
बीरभाटिच* विनोद । प्रसंगं करावे ॥ १४ ॥ 

नाना नवरसिक झुंघारिक । गद्ययद्याचें कौतुक । 
नाना वचनें प्रस्ताविक । शाह्त्राधारें बोलावीं ॥१५॥ 
भवितज्ञानवे राग्यलक्षण । नीतिन्यायस्वधमेरक्षण । 
साधनसार्ग अध्यात्मनिरूपण । प्रांजळ बोलाबें॥ १६॥ 
प्रसंगे हरिकथा करावी । सगुणीं सगुणकीति धरावी । 
निर्गुणप्रसंगें वाढवावी । अध्यात्मविद्या ॥ १७॥ 
पूर्वेपक्ष* त्यागून सिद्धांत । निरूपण करावें रूपण करावें नेसस्त । 


१ शब्दपांडित्य; ववतृत्व. २ पुराणादि शास्त्रीय ग्रंथांतून वणि- 
लेले दृष्टान्तादि संगीत इलोकबद्ध प्रसंग. ३ प्रत्यक्ष घडलेल्या 
प्रसंगांचे दृष्टान्त. विवेचन नीट समजण्यासाठीं या दोहींची आव- 
इयकता असते. म्हणून तीं नेमस्त म्हणजे यथायोग्य सांगितलीं 


पाहिजेत. ४ वीररस निर्माण करणारें वीरश्रौचें भाषण. 


“५ प्रथम सांगात्रयाचें तें. यांत खऱ्याखोटथाची मिसळ असूं 


शकते. ६ शेवटीं निश्चयात्मक म्हणून सांगावयाचें ते 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४० श्रीमत्‌ दासत्रोध 


बहुधा बोलणें अव्यावेस्त । बोलोंचि नये ॥ १८ ॥ 
करावें वेदपारायेण । सांगावें जनासी पुराण । 
सायान्नह्मीचें विवरण । साकल्य! वदावें॥ १९ ॥ 
ब्राह्मण्य रक्षावें आदरें । उपासनेची भजनट्वारे । 
गुरुपरंपरा निर्धारे । चळोंच नेदाबी ॥ २० ॥ 
करावें वेराग्यरक्षण । रक्षावे ज्ञानाचें लक्षण । 
परम दक्ष विचक्षण । सर्वेहि सांभाळी ॥ २१॥ 
कीर्तन ऐकतां संदेह पडे । सत्य समाधान तें उडे । 
नीतिन्यायसाधन सोडे । ऐसें न बोलावें ॥ २२ ॥ 
सगुणकथा या नांव कीर्तन । अद्वेत म्हणिजे निरूपण । 
सगुण रक्षून निर्गुण । बोलत जावें ॥ २३ ॥ 

असो वग्त्रुत्वाचा अधिकार । अत्पास न घडे सत्योत्तर । 
वक्ता पाहिजे साचार! । अनुभवाचा ॥ २४॥ 
सकळ रक्षून ज्ञान सांगे। जेणें देदज्ञा' न भंगे । 
उत्तम सन्सागं लागे । प्राणीमात्रासी ॥ २५॥ 
असो हें सकळ सांड्न। करावें गुणानुवादकीतेन । 
या नांच भगवःद्ूजन । दुसरी भकती ॥ २६ ॥ 
कोतेनें साहादोष जाती । कीतेनें होये उत्तमगती । 
कीर्तने भगवत्प्राप्ती । येदर्थी संदेह नाहीं ॥ २७ ॥ 
कीर्तनें वाचा पचित्र। कीतनें होये सत्पात्र । 
हरिकीतंनें प्राणीमात्र । सुसिळ“ होती ॥ २८ ॥ 
कोतेनें अवेग्रता घडे । कीतेनें निश्चये सांपडे । 
कोतेनें संदेह बुडे । श्रोतयांदकतयांचा ॥ २९ ॥ 


१ सांगोपांग. २ खरोखर. ३ वेदाज्ञा, वेदांची आज्ञा. ४ शीलवंत, 
सदाचारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


WS ळकतात ता गल नावल्््ातताका कता] 


| 


gamnigam Digital Preservation , Chandigarh 


दशक ४ : समास २ १४१ 


सदा सवंदा हरिकीर्तन । ब्रह्मसुत करी आपण । 
तेणें नारद तोचि नारायेण । बोलिजेत आहे ॥ ३०॥ 
स्हणोनि कीर्तनाचा अगाध महिमा । कोतंनें संतोषे 
_ परमात्मा । 
सकळ तीर्थ आणी जगदात्मा । हरिकीतंनीं वसे ॥ ३१. 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कीतेनभजन- 
निरूपणनाम समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां निरोपिलें कीन । जें सकळांस करी पाचन । 
आतां एका विष्णोःस्मरण। तिसरी भवती ॥ १॥ 
स्मरण देवाचें करावें । अखंड नाम जपत जावें । 
नासस्मरणें पावावें । समाधान ॥ २॥ 

नित्य नेस प्रातःकाळी । साध्यानकाळों सायंकाळी । 
नामस्मरण सर्वेकाळीं । करीत जावें ॥ ३॥ 

सुख दुःख उद्धेग चिता । अथवा आनंदरूप असतां । 
नासस्सरणेंविण सर्वथा । राहोंच नये ॥ ४ ॥ 
हरुषकाळीं विषमकाळीं । पर्वेकाळीं प्रस्ताचकाळीं । 
बिआंतिकाळीं निद्राकाळीं । नामस्मरण करावें ॥५॥ 
कोडें सांकडे संकट । नाना संसारखटपट । 

आवस्ता लागतां चटपट । नामस्मरण करावें ॥ ६॥ 
चालतां बोलतां धंदा करितां । खातां जेवितां सुखी होतां 
नाना उपभोग भोगितां । नाम विसरों नये ॥ ७॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


संपत्ती अथवा विपत्ती । जेसी पडेल काळगती । 
नामस्मरणाची स्थिती । सांड्ंच नये ॥ ८ ॥ 

वभव सामथ्यं आणी सत्ता । नाना पदार्थ चालतां । 
उत्कट भाग्यश्री भोगितां । नामस्मरण सांडूं नये ॥ ९ 
आधीं आवदसा सग दसा । अथवा दसेउपरी आवदसा । 
प्रसंग असो भलतेसा । परंतु नास सोड नये ॥ १०॥ 
नामें संकट नासतों । नामें चिघ्नें निवारती । 
नासस्मरणें पाविजेती । उत्तम पदें ॥ ११ ॥ 

भूत पिशाच्य नाना छंद । ब्रह्मगिप्हो ब्राह्मणसमंध । 
मत्रचळ नाना खेद। नासनिष्ठें नासती ॥ १२॥ 
नामें विषबाधा हरती । नामें चेडे चेटकें नासती । 
नामें होये उत्तम गती । अंतकाळी ॥ १३ ॥ 
बाळपणीं तारुण्यकाळीं । कठिणकाळीं वृधाप्यकाळों । 
सवंकाळीं अंतकाळीं । नामस्मरण असावें ॥ १४॥ 
नामाचा महिमा जाणे शंकर । जना उपदेसी विश्वेशवर 
वाराणसी मुब्तिक्षेत्र । रासनामेंकरूनी ॥॥ १५ ॥ 
उफराटया नामासाठीं । वाल्मिक तरला उठाउठी । 
भविष्य वदला शतकोटी । चरित्र रघुनाथाचें ॥ १६॥ 
हरिनामें प्रल्हाद तरला । नाना आघातापासून सुटला । 
नारायेणनामें पावन जाला । अजामेळ ॥ १७॥ 

नामें पाषाण तरले । असंख्यात भक्त उद्धरले । 
माहापापी तेचि जाले । परम पवित्र ॥ १८॥ 
परमेश्वराची अनंत नामें । स्मरतां तरिजे नित्यनेमें। 
नामस्मरण करितां येमें । बाधिजेता ॥ १९ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


क्क ततताबताताय लाइन रा उाता कबाक्हाहुज्ा॒ऊ॒7॒77-_+7 Digital Preservation Foundation, Chandigarh ` 


दशक ४ : समास ४ १४३ 


सहस्रानामामधें कोणी येक । ह्मणतां होतसे सार्थक। 
नाम स्मरतां पुण्यइलोक । होईजे स्वयें ॥ २० ॥ 
कांहींच न करूनि प्राणी। रामनाम जपे वाणी । 

$ तेणें संतुष्ट चक्रपाणी । भक्तांलागों सांभाळी ॥ २१॥ 
नाम स्मरे निरंतर । तें जाणावें पुण्यशरीर । 
माहादोषांचे गिरिवर । रामनामें नासती ॥ २२॥ 
अगाध महिमा न वचे चदला। नामें बहुत जन उद्धरला। 

। हळहळापासून सुटला । प्रत्यक्ष चंद्रमोछी ॥ २३॥ 

| चहुं वर्णा नामाधिकार । नामों नाहीं लाहानथोर । 
जढ मूढ पेलपार । पावती नामें ॥ २४ ॥ 

हाणौन नास अखंड स्मरावें। रूप मनो आठवावें । 

तिसरी भवती स्वभावें । निरोपिली ॥ २५॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नामस्मरण भक्तिः 
नाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । नामस्मरणाचें लक्षण । 
आतां ऐका पादसेवन । चौथी भवती ॥ १ ॥ 
~ पादसेवन तेंचि जाणावें । काघावाचामनोभावें । 
सद्गुरूचे पाय सेवावे । सद्गतिकारणें ॥ २॥ 
या नांव पादसेवन । सद्गुरुपदीं अनन्यपण । 
निरसावया जन्ममरण । यातायाती ॥ ३ ॥ 
सद्गुरुकृपेविण कांहीं । भवतरणोपावतों नाहीं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४४ श्रीमत्‌ दासबोध 


याकारणें लवलाहीं । सद्गुरुपाय सेवावे ॥ ४ ॥ 
सहस्तु दाखवी सद्गुरु । सकळ सारासारविचारु । 
परब्रह्माचा निर्धारु । अंतरीं बाणे ॥ ५॥ 
` जे वस्तु दृष्टीस दिसेना । आणी मनास तेहि भासेना। 
संगत्यागंविण? थे ना। अनुभवासी ॥ ६॥। 
अनुभव घेतां संगत्याग नसे । संगत्यागं अनुभव न दिसे । 
हें अनुभवी यासीच भासे । येरां गथागोबी' ॥ ७ ॥ 
संगत्याग आणी निवेदन? । विदेहस्थिती अलिप्तपण । 
सहजस्थिती उन्मनी विज्ञान) । हे सप्तहि येकरूय ॥ ८ 
याहिवेगळीं नामाभिधानें । समाधानाची संकेतवचनें। 
सकळ कांहीं पादसेवनें । उसजों लागे ॥ ९ ॥ 
वेद वेदगर्भ वेदांत । सिद्ध सिद्धभावगर्भ सिद्धांत । 
अनुभव अनुर्वाच्य घादांत ` । सत्य वस्तु ॥ १० ॥ 
बहुधा अनुभवाची आंगें । सकळ कळती संतसंगें । 
चोथे भक्तीचे प्रसंग । गोप्य तें प्रगटे ॥ ११ ॥ 
प्रगट वसोलि नसे । गोप्य असोनि भासे । 
भासाअभासाहून अनारिसे” । गुरुगस्य मार्ग ॥ १२॥ 
मार्ग होये परी अंतरिक्ष“ । जेथ सर्वहि पू्ेपक्ष । 
पाहों जातां अलक्ष* । लक्षवेना ॥ १३ ॥ 


१ मीपण हाच संग, त्याच्या त्यागाशिवाय. २ गांत्रळ; 
अनिश्चितता. ३ आत्मनिवेदन. ४ मनातीतता. ५ स्वरूपा- 
नुभव. ६ प्रत्यक्ष. अनुभव वोलतां येण्यासारखा नसला तरी 
प्रत्यक्ष असतो. ७ अतीत; वेगळे. ८ आंत पहाण्याचा, म्हणजे 
आत्मारामाशीं तद्रूप होण्याचा. ९ स्वरूप; आत्माराम. 
“ मनोबुद्धि अगोचर ” असल्यानें अलक्ष असें म्हटलें आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


है उमा तात ता वतला तासा २कताकयातागतणर्‍र्‍र्‍र्‍र्‍-! Digital Preservation Foundation, Chandigarh व 


दशक ४ ; समास ४ १४५ 


लक्षं जयासी लक्षावें । ध्यानें जयासी ध्यावें । 
तें गे तेंचि आपण व्हावें । त्रिविधा? प्रचिती ॥ १४॥ 
असो हीं अनुभवाचों द्वारें । कळती सारासारविचारें । 
सत्संगकरून सत्योत्तरें । प्रत्ययासि येतों ॥ १५॥ 
सत्य पाहातां नाहीं असत्य । असत्य पाहातां नाहीं सत्य। 
सत्याअसत्याचें कृत्य । पाहाणारापासों ॥ १६ ॥ 
पाहाणार पाहाणें जया लागलें तें तद्गपत्वें ' प्राप्त जालें । 
तरी मग जाणावें बाणलें । समाधान ॥ १७॥ 
नाना समाधाने पाहातां । बागती सद्गुरु करितां । 
सद्गुरुविण सर्वथा । सन्मागं नसे ॥ १८॥ 
प्रयोग साधनें सायास । नाना साक्षेप विद्याअभ्यास। 
अभ्यासे कांहीं गुरुगश्यास । पाविजेत नाहीं॥ १९ ॥ 
जें अभ्यासें अभ्यासितां न ये। जें साधनें असाध्य होये। 
तें हें सद्गुरुजिण काये । उसजों जाणे ॥ २० ॥ 
याकारणें ज्ञानमार्ग । कळाया धरावा सत्संग । 
सत्संगेंविण प्रसंग । बोलोंचि नये ॥ २१॥ 

f सेवावे सद्गुरूचे चरण । या नांव पादसेवन । 
चोथे भवतोचें लक्षण । तें हें निरोपिलें ॥ २२ ॥ 
देव ब्राह्मण साहानुभाव* । सत्पात्र भजनाचे ठाव । 


१ शास्त्रप्रतीति, गुरुप्रतीति व आत्मप्रतीति. शास्त्र व गुरु 
यांनी सांगितलेले तत्वज्ञान प्रत्यक्ष आपल्या अनुभवात 
येणें ही पुर्ण प्रतीति. २ अभिन्नततानें. द्रष्टा, दृश्य ब दर्शन 
| म्हणजे साधक, साध्य व साधन हीं स्वरूपीं एकरूप झालीं 
| कीं समाधान प्राप्त होतें- पहा वरील १४ वी ओवी. 
शी, ३ अनुभवी संत. हा शब्द योगवासिष्ठांतून आला आहे. 
महानुभावपंथाशी त्याचा कांहीं संबंध नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


FRET ञ— ym 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४६ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसिये ठाई सःद्भाच । दृढ धरावा ॥ २३ ॥ 

हें प्रवृत्तीचे? बोलणें । बोलिलें रक्षाया कारणें । 
परंतु सद्गुरुपाय सेवणें । या नांव पादसेवन ॥ २४॥ 
पादसेवन चौथी भक्ती । पावन करितसे त्रिजणतों 
जयेकरितां सायोज्यमुद्ती । साधकास होये ॥ २५॥ 
ह्यणोनि थोराहून थोर । चोथे भवतीचा निर्धार । 
जयेकरितां पेलपार । बहुत प्राणी पावती ॥ २६ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पादसेवनभकिति- 
निरूपणनाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जाले निरूपण । चोथे भक्तीचे लक्षण । 

आतां एका सावधान । पांचवी भवती ॥ १॥ 
पांचवी भक्ती तें आचन । अगर्चन हाणिजे देवतार्चन। 
शास्त्रोक्त पुजाविधान । केलें पाहिजे ॥ २ ॥ 

नाना आसनें उपकरणं । वस्त्रे आळेकर झूषणें । 
मानसपुजा म्‌तिध्यानें । या नांव पांचवी भकती ॥ ३॥ 
देवब्राह्मण अग्नीपुजन । साधुसंतअतीतपूजन । 

इति '्महानुभावगाइत्रीपुजन । या नांच पांचवी भदती । 
घातुपाषाणमृत्तिकापुजन । चित्र लेप सत्पात्रपुजन। 
आपले गृही चें देवतार्चन। या नांव पांचवी भक्ती ॥ ५॥ 


१ लौकिक रूढीचें. २ यति. ३ तसबीर. ४ गंधाच्या लेपानें 
भितीवर काढलेल्या उपासनाम्‌ति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हित रत तागत ताव त ता तारा छत कारात गता Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh द 


दशक ४: समास ५ १४७ 


सीळा सप्तांकित नवांकित शालिग्राम शकले चक्रांकित। 
लिगें सुर्यकांत सोमकांत । बाण तांदळे नबंदे ॥ ६॥ 
| भैरव भगवती मल्लारी । मुंज्या निह बनशंकरी । 
| नाग नाणी नानापरी । पंचायेत्नपुजा ॥ ७॥ 
| गणेशशारदाविठलूमूर्ती । रंगनाथजगंनाथतांडवमूर्ती । 
| श्रीरंगहनुमंतगरुडमूर्ती । देवताचेनों पुजाव्या ॥ ८ ॥ 
सत्छकूर्सवर्‍हावमूर्ती । नासिहवामनभागेवसूर्ती । 
| रामकृष्णहयग्रीवभूर्ती । देवतार्चनों पूजाव्या ॥ ९ ॥ 
| केशवनारायणमाधवभूर्ती । गरोविददिष्णुमदसूदनमूर्ती 
| त्रिविक्रमवासनश्रीधरमूर्ती। रुषीकेश पद्मनाभि॥ १०॥ 
दामोदरसंकर्षणवासुदेचमूर्ती । प्र्युम्नअनुरधपुरुषोत्तम- 
मूर्ती । 
अधोक्षजनार्रांसहअच्युतमूर्ती जनादन आणी उपेंद्र ॥ ११ 
| हरिहरांच्या अनत सूर्ती। भगबंतजगदात्माजगदीशमूर्तो 
| शिवशक्तीच्या बहुधा मूर्ती । देवताचेनों पुजाव्या ॥ १२ 
| अदवत्थनारायेण सुर्यवारायेण ।लक्ष्मीनाराघेण त्रिमल्ल- 
नारायेण । 
श्रीहरीनारायण आदिनारायण । शेषशाई परमात्मा १३ 
| एइ्या परमेश्वराच्या मूर्ती । पाहों जातां उदंड असती । | 
| त्यांचें आर्चन करावें भक्ती । पांचवी ऐसी ॥ १४॥ 
। याहि वेगळे कुळधर्म । सोड नये अनुक्रम । 
उत्तम अथवा मध्यस । करीत जावें ॥ १५ 0७ 
जाखमाता मायराणी । बाळा बगुळा मानविणी । 
~ पूजा मांगिणी जोगिणी । कुळधमे करावीं ॥ १६ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाता तीर्थाक्षत्रांस' जावें । तेथें त्या देवाचें पुजन करावें ॥ 
नाना उपचारो आर्चावें । परमेशवरासी ॥ १७॥ 
पंचामृतें गंधाक्षतें । पुष्पें परिसळट्रव्यें बहुतें । 
धपदीप असंख्यातें । नीरांजनें कपुराचों ॥ १८॥ 
नाना खाद्य नेवेद्य सुंदर । नाना फळें तांबोलप्रकार । 
दक्षणा नाना आळंकार । दिव्यांबरें वनसाळा ॥ १९॥ 
सिबिका ' छत्रे सुखासनें। माहि ' मेघडंब्रें * सूर्यापानें^ । 
[डया पताका निशाणे । टाळ घोळ मृदांग ॥ २०॥ 
नाता वाद्य नाना उत्साच । नाना भवतससुदाच । 
गाती हरिदास सख्भाव । लागला भगवंतों ॥ २१ ॥ 
चापी कूप सरोवरें । नाना देवाळपें सिखरें । 
राजांगणें सनोहरें । बुंदावनें भुयरीं ॥ २२ 0 

मठ मंड्या धर्मशाळा । देवद्वारीं पडशाळा । 

नाना उपकणें नक्षत्रमाळा । नाना चस्त्रसासग्री ॥ २३॥ 
नाना पडदे मंडप चांदोवे । नाना रत्नघोष लोंबती बरवे । 
नाना देवळईं समर्पावे । हस्थि घोडे शक्कटे” ॥ २४ ॥ 
आळंकार आणि आळंकारपात्रे । द्रव्य आणी द्रव्यपात्रें ॥ 
अन्नोदक आणी अच्नोदकपात्रें । नाना प्रकारीचों ॥ २५ 
चनें उपवनें पु्पवाटिका । तापस्यांच्या पर्णेकुटिका । 
ऐसी पुजा जगन्नायका । येथासांग समर्पावी ॥ २६॥ 


MRSS 0)... > >, 
१ क्षेत्रांस, २ पालखी. ३ छत्र. ४ उंच छत्री, पालखीवर धरा 
तात ती. ५ अब्दागीर. ६ मंड्या म्ह. मोठ्या माड्या अथवा 
यात्रेच्या वेळीं बाजारहाट मांडण्यासाठी केलेल्या मंडया 
७. गाडया, रथ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


aes. राया 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ६ १४९. 


शुक शारिका मयोरें । बदके चक्रवाकें चकोरें। 
कोकिळा चितळें सामरें । देवाळई समर्पावीं ॥ २७॥७ 
सुगंधम्॒गं आणी माजरें। गाई हासी वृषभ वानरें । 
नाना पदार्थ आणी लकुरें । देवाळइ समर्पावीं ॥ २८॥।. 
काया वाचा आणी मनें । चित्ते वित्त जीवें प्राणें । 
सःद्भावें भगवंतआचेनें । या नांव आर्चनभवती ॥ २९ 
ऐसेचि सद्गुरूचें भजन । करून असावें अनन्य । 
या नांव भगवःद्ूजन । पांचवी भक्ती ॥ ३० ॥ 
ऐसी पूजा न घडे बरवी । तरी मानसपुजा करावी ७ 
मानसपूजा अगत्य व्हावी । परसेश्वरासी ॥ ३१॥ 
मनें भगवंतास पुजावें । कल्पून सर्वेहि समर्पावें । 
सानसपुजेचें जाणावें । लक्षण ऐसें ॥ ३२॥ 
जें जें आपणांस पाहिजे । तें तें कल्पून वाहिजे । 
येणें प्रकारें कोजे । मानसपुजा ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आचंनभक्तिनाम 

समास पंचम || ५ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 


माणां जालें निरूपण । पांचवे भक्तीचें लक्षण । 

आतां ऐका सावधान । साहावी भकती ॥ १॥ 
साहाबी भक्ती तें वंदन । करावें देवासी नमन। 

संत साधु आणी सज्जन । नमस्कारीत जावे ॥ २ ७ 
सुर्यासि करावे नमस्कार । देवासि करावे आ b 
सद्गुरूस करावे नमस्कार । साष्टांग भा ॥३॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५० श्रीमत्‌ दासबोध 


"साष्टांग नमस्कारास अधिकार। नानाप्रतिमा देव गुरु । 
अन्यत्र नसनाचा विचारु । अधिकारे? करावा ॥ ४॥ 
छपन्न कोटी वसुमती-। सधें विषणुसूर्ती असती । 
“तयांस नमस्कार प्रीतीं । साष्टांग घालावे ॥ ५ ॥ 
पशुपति श्रीपति आणी गभस्ती । यांच्या दर्शने दोब जाती 
-तेसाचि नसावा भारुती । नित्य नेसें विशेष ॥ ६॥ 


इलोक ॥ शंकर: शेषशायी च मार्तडो मारतिस्तथा । 
एतेषां दशनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः ॥। १॥ 
' भक्‍त ज्ञानी आणी वीतरागी। साहानुभाव तापसी योगी 
सत्पात्रं देखोनि वेगीं । नमस्कार घालावे ॥ ७॥ 
'वेदज्ञ शास्त्रज्ञ आणी सर्वज्ञ पंडित पुराणिक आणी विद्द- 
ज्जन। याज्ञिक वेदिक पवित्रजन । नमस्कारीत जावे ॥ ८ 
'जेथें दिसती विशेष गुण । तें सद्गुरूचें अधिष्ठान । 
याकारणें तयासी नसन । अत्यादरें करावें ॥ ९ ॥ 
गणेश शारदा नाना शक्‍ती । हरिहरांच्या अवतारमूर्ती 
“नाना देव सांगों किती । पृथकाकारें ॥॥ १०॥ 
“स्व देवांस नमस्कारिलें । ते येका भगवंतास पावलें । 
-येदर्थी येक वचन बोलिलें । आहे तें ऐका ॥ ११॥ 


इलोक।। आकाशात्पतितं तोपं यथा गच्छति स [गरम्‌ 
सवेदेवनमस्कार: केशवं प्रतिगच्छति ॥ १ ॥ 


-याकारणें सव देवांसी । नमस्क़्ारावें अत्याइरेंतीं । 


-अघिष्ठान मानितां देवांसी । परम सौरुष वाटे ॥ १२ 


१ अधिकार पाहून; योग्यता असल्यास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


रु Agamnigam F igital 0 fi 


दशक ४ : समास ६ १५९ 


देव देवाचों अधिष्ठानें । सत्पात्रं सद्गुरूचीं स्थानें । 
याकारणें नमस्कार करणें। उभय? मार्गी ॥ १३ ॥ 
नमस्कारे लीनता घडे नमस्कारें विकल्प सोडे । 
नसस्कारें सख्य घडे । नाना सत्पात्रासीं ॥ १४॥ 
नमस्कारें दोष जाती । नमस्कारें अन्याय क्ष्सती । 
नसस्कारें सोडलों जडतों । समाधानें ॥ १५॥ 
सिसापरता! नाहीं दंड । ऐसें बोलती उदंड । 
याकारणें अखंड । देब भक्‍त बंदावे ॥ १६॥ 
नसर्कारें कृपा उचंबळे । नसस्कारें प्रसन्नता प्रबळे ७ 
नमस्कारे गुरुदेव बोळे । साधकांबरीं ॥ १७ ॥ 
निशेष ' करितां नमस्कार । नासती दोषांचे गिरिवर ॥ 
आणी सुर्य परमेश्वर । कृपा करी ॥ १८ ॥ 
नसस्कारें पतित पावन । नभस्कारें संतांसी शरण । 
नमस्कारे जन्समरण । दुरी दुष्हावे ॥ १९ ॥ 
परम अन्याय करूनि आला । आणी साष्टांग नमस्कार 
घातला ।: 
तरी तो अन्याये क्ष्मा केला । पाहिजे श्रेष्ठी ॥ २०॥: 
याकारणें नसस्कारापरतें । आणीक नाहीं अनुसरतें* ७. 
नसस्कारें घ्राणीयातें । सद्बुद्धि लागे ॥ २१ ॥ 
नमस्कारास वेचावें नलगे। नमस्कारास कष्टावें नलगे 
नसस्कारास कांहींच नलगे । उपकर्ण सामग्री ॥ २२।४ 
नसस्कारा ऐसें नाहीं सोपें । नमस्कार करावा अनन्य-- 
रूपें । माना साधनीं साक्षपं । कासया सिणावें॥ २३७, 


१ देवदेवतांना व सत्पात्र संत सज्जनांना. २ शीर्ष, डोके. 
३ निष्काम. ४ अनुसरण्यास योग्य अंसे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५० श्रीमत्‌ दासबोध 


साष्टांग नमस्कारास अधिकार। नानाप्रतिसा देव गुरु । 


“अन्यत्र नसनाचा विचारु । अधिकारे? करावा ॥ ४॥ 
'छपञ्च कोटी चसुमती-। सधे विष्णुसूर्ती असती । 
“तयांस नमस्कार प्रीती । साष्टांग घालावे ॥ ५ ॥ 
'पद्षुपति श्रीपति आणी गभस्ती । यांच्या दशेर्ते दोब जाती 
.तेसाचि नसावा सारुती । नित्य नेमें विशेष ॥ ६॥ 


इलोक ॥ शंकरः शेषशायी च मार्तडो मारतिस्तथा । 
एतेषां दशतं पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः ॥ १॥ 
“भक्त ज्ञानी आणी वीतरागी। साहानुभाव तापसी योगी 
सत्पात्रे देखोनि वेगीं । नमस्कार घालावे ॥ ७ ॥ 
*वेदज्ञ शास्त्रज्ञ आणी सर्वज्ञ । पंडित पुराणिक आणी विद्व- 
ज्जन। याज्ञिक वेदिक पवित्रजन । नमस्कारीत्‌ जावे ॥ ८ 
"जेथें दिसती विशेष गुण । तें सद्गुङूचें अधिष्ठान । 
याकारणें तयासी नमन । अत्यादरें करावें ॥ ९ ॥ 
गणेश शारदा नाना शक्‍ती । हरिहरांच्या अवतारमूर्ती 
नाना देव सांगों किती । पृथकाकारें .॥ १०॥ 
-सवे देवांस नमस्कारिलें । ते येका भगवंतास पावलें । 
-येदर्थीं येक वचन बोलिलें । आहे तें ऐका ॥ ११॥ 


इलोक॥ आकाशात्तितं तोप्रं यथा गच्छति सागरम्‌ 
सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥ १॥ 


-याकारणें सवं देवांसी । नमस्कारावें अतव्यादरेंतों । 
"अधिष्ठान सानितां देवांसी । परम सोख्य वाटे ॥ १२ 


१ अधिकार पाहून; योग्यता असल्यास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


न्न्म्म्ग्व्क्श्श्न्न् द्ः््क्त,्त््िश्चक् 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ६ १५१ 


देव देवाचीं अधिष्ठानें । सत्पात्रें सद्गुरूचीं स्थानें । 
याकारणें नमस्कार करणें। उभय? मार्गी ॥ १३ ॥ 
नमस्कारे लीनता घडे । नमस्कारे विकल्प मोडे । 
नसस्कारें सख्य घडे । नाना सत्पात्रासीं ॥ १४ ॥ 
नमस्कारें दोष जाती । नसस्कारें अन्याय क्ष्मती । 
नमस्कारे सोडलीं जडतों । समाधानें ॥ १५ ॥ 
सिसापरता? नाहीं दंड । ऐसें बोलती उदंड । 
याकारणें अखंड । देव भकत वंदावे ॥ १६ ॥ 
नसस्कारें कृपा उचंबळे। नमस्कारे प्रसन्नता प्रबळे ७ 
नमस्कारे गुरुदेव बोळे । साधकांवरीं ॥ १७ ॥ 
निशेष* करितां नमस्कार । नासती दोषांचे गिरिवर ॥ 
आणी सुख्य परमेश्वर । कृपा करी ॥ १८॥ 
नमस्कारे पतित पाचन । नमस्कारें संतांसी शरण । 
नमस्कारे जन्मसरण । दुरी दुषहावे ॥ १९ ॥ 
परम अन्याय करूनि आला। आणी साष्टांग नमस्कार 
घातला ।, 
तरी तो अन्याये क्ष्मा केला । पाहिजे श्रेष्ठी ॥ २०७. 
याकारणें तसस्कारापरतें । आणीक नाहीं अनुसरतें  ॥. 
नसस्कारें प्राणीयातें । सद्बुद्धि लागे ॥ २१ ॥ 
नसस्कारास वेचावें नलगे । नमस्कारास कष्टावें नलगे 
नमस्कारास कांहींच नलगे । उपकणे सामग्री ॥ २२।४- 
नमस्कारा ऐसें नाहीं सोपे । नमस्कार करावा अनच्य-- 
रूपे । माना साधनीं साक्षपं । कासया सिणावें॥ २३।।' 


१ देवदेवतांना व सत्पात्र संत सज्जनांना. २ शीर्ष, डोकें. 
३ निष्काम. ४ अनुसरण्यास योग्य असे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


साधक भावें नमस्कार घाली । त्याची चिता साधूस 
लागली । 
सुगस पंथे नेऊन घाली । जेथील तेथे ॥ २४ ॥ 
-याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ । नसस्कारें वोळती वरिष्ठ । 
येथे सांगितली पष्ट? । साहावो भक्‍ती ॥ २५॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वंदनभक्तिनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


-मागां जालें निरूपण । साहवें भक्तोचें लक्षण । 

.आतां ऐका सावधान । सातवी भक्ती ॥ १ ॥ 

-सातवें भजन तें दास्य जाणावें । पडिलें कार्य तितुकें 
करावें । 


“सदा सन्निधि असावें । देवद्वारीं ॥ २ ॥ 

-देवाचें वेभव सांभाळावें । न्यूनपूर्ण पडोंचि नेदावें । 
चढते वाढतें वाढवावें । भजन देवाचें ॥ ३ ॥ 
भंगली देवाळयें करावीं । मोडलीं सरोवरें बांधावी । 
-सोफे? धर्मशाळा चालवावीं । नूतनचि कार्ये ॥ ४॥ 
.नाना रचना जीर्ण जर्जर । त्यांचे करावे जीर्णोद्धार । 
.पडिलें कार्य तें सत्वर । चालवित जावें ॥ ५ ॥ 


`१ स्पष्ट. २ सोपे, ओसऱ्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


व Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ७ १५२३: 


गज रथ तुरंग सिहासनें। चोकिया' सिबिका सुखासने 
मंचक डोहंहारे चिमानें । नूतनचि करावीं ॥ ६ ॥ 
मेघडंब्रे छत्रे चामरें । सूर्यापानें निशाणें अपारें । 
नित्य नूतन अत्यादरें । सांभाळत जावीं ॥ ७॥ 
नाना प्रकारीचीं यानें! । बेसावयाचीं उत्तम स्थानें ॥ 
बहुविध सुवर्णासनें । येत्नें करीत जावीं ॥ ८ ॥ 
भुवनें कोठड्या पेट्या मांदुसा' । रांझण कोहळीं * 
घागरी बहुचसा । 
संपूर्ण द्रव्यांश ऐसा । अति येत्नें करावा ॥ ९ ॥ 
भुयेरीं तळघरें आणी विवरें । नाना स्थळें गुप्त द्वारें ॥ 
अनर्घ्ये वस्तूंची भांडारें । येत्ने करीत जावों ॥१०७ 
आळंकार शुषणें दिव्यांबरें। नाना रत्ने मनोहरे । 
नाना धातु सुवर्णपात्रं । येत्नें करीत जाबों ॥ ११ ॥४ 
पुषपचाटिका नाना बनें । नाना तरवरांचीं बनें । 
पाचतीं करावीं जीवनें* । तया वृक्षांसो ॥ १२ ॥ 
नाना पश चिया झाळा । नाना पक्षी चित्रशाळा । 
नाना वाद्य नाटचशाळा। गुणी गायेक बहुसाल ॥ १३४ 
स्वयंपाकगु हे भोजनशाळा । सामग्रीगृहें धर्मशाळा । 
निद्रिस्तांकारणें पडशाळा । विशाळ स्थळें ॥ १४ ॥ 
नाना परिसळट्रव्यांचीं स्थळें । नाना खाद्यफळांचों स्थळें। 
नाना रसांचीं नाना स्थळें । येत्नें करीत जावों ॥ १५ 
नाना चस्तांचीं° नाना स्थानें । भंगलीं करावीं नूतनें। 


4 


2020 ५ > मिलन तप सतत मकान सा 
१ चौरंग. २ वहानें. ३ पेटारे. ४ दुधभोपळा ३. कोरून त्यांत 
द्रव्य भरण्यासाठी केलेलें. ५ मूल्यवान. ६ पाणी. ७ वस्तूंची. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


साधक भावें नमस्कार घाली । त्याची चिता साधूस 
लागली । 
सुगम पंथे नेऊन घाली । जेथील तेथे ॥ २४॥ 
“याकारणें नमस्कार श्रेष्ठ । नमस्कारे वोळती वरिष्ठ । 
येथे सांगितली पष्ट? । साहावी भक्ती ॥ २५॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वंदनभक्तिनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सागां जालें निरूपण । साहवें भकतोचें लक्षण । 
आता एका सावधान । सातवी भक्ती ॥ १॥ 
-सातवें भजन तें दास्य जाणावें । पडिलें कार्य तितुकें 
करावें । 

-सदा सन्निधि असावें । देवद्वारों ॥ २॥ 

-देवाचें वभव सांभाळावे । न्यूनपूर्ण पडोंचि नेदाबें । 
चढतें वाढतें वाढवावें । भजन देवाचें ॥ ३ ॥ 
“भंगलों देवाळयें करावों । मोडलीं सरोवरें बांधाबीं । 
-सोफे? धर्मशाळा चालवावीं । नूतनचि कार्ये ॥ ४ ॥ 
-नाना रचना जीण जर्जर । त्यांचे करावे जीर्णोद्धार । 
“पडिले कायं तें सत्वर । चालवित जावें ॥ ५ ॥ 


१ स्पष्ट. २ सोपे, ओसऱ्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ७ १५३. 


गज रथ तुरंग सिहासनें। चोकिया' सिबिका सुखासनें 
मंचक डोहहारे विमानें । नूतनचि करावीं ॥ ६ ॥ 
मेघडंब्रे छत्रे चामरे । सूर्यापानें निशाणें अपारे । 
नित्य नूतन अत्यादरें । सांभाळित जावों ॥ ७॥ 
नाना प्रकारीचीं यानें? । बेसावयाचीं उत्तम स्थानें ॥ 
बहुविध सुवर्णासनें । येत्नें करीत जावीं ॥ ८ ॥ 
भुवनें कोठड्या पेट्या मांदुसा' । रांझण कोहळा * 
घागरी बहुवसा । 
संपुण द्रव्यांश ऐसा । अति येत्नें करावा ॥ ९ ॥ 
भुयेरों तळघरें आणी विवरें । नाना स्थळें गुप्त द्वारें ॥ 
अनच्यें *वस्तूंचीं भांडारें । येत्नें करीत जावीं ॥ १०॥। - 
आळंकार झूषणें दिव्यांबरें। नाना रत्नें मनोहरे । 
नाना धातु सुवर्णपात्रे । येत्नें करीत जावीं ॥ ११ ॥४ 
पुष्पदाटिका नाना बनें । नाना तर्वरांचीं बनें । 
पावतों करावीं जीचनें* । तया वृक्षांसी ॥ १२ ॥ 
नाना पक्षूं चिया शाळा । नाना पक्षी चित्रशाळा । 
नाना वाझे नाटयशाळा। गुणी गायेक बहुसाल ॥ १३।४ 
स्वथंपाकग्‌ हें भोजनशाळा । सामग्रीगुहें धर्मशाळा । 
निद्विस्तांकारणें पडशाळा । विशाळ स्थळे ॥ १४ ॥ 
नाना परिसळट्रव्यांचीं स्थळें। नाना खाद्यफळांचीं स्थळें। 
नाना रसांचीं नाना स्थळें । येत्नें करीत जावीं ॥ १५ 
नाना वस्तांचीं° नाना स्थानें । भंगलीं करावीं नूतनें। 


MR SE SR न अनलननटनननननलनननननननन 
१ चौरंग. २ वहाने. ३ पेटारे. ४ दुधभोपळा इ. कोरून त्यांत 
द्रव्य भरण्यासाठी केलेलें. ५ मुल्यवान. ६ पाणी. ७ वस्तूंची. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५४ श्रीमत्‌ दासबोध 


देवाचें वसव वचनें । किती ह्यणोनि बोलावें ॥ १६॥ 
सर्वा ठाई अतिसादर । आणी दास्यत्वार्साह तत्पर । 
कायंभागाचा विसर । पडणार नाहीं ॥ १७॥ 
जयंत्या पर्वे सोहोत्साव । असंभाव्य चालवी बभव । 
जें देखतां स्वर्गीचे देव । तउस्त होती ॥ १८ ॥ 
ऐसें वेभव चालवाबें । आणी नीच दास्यत्बहि करावें । 
पडिले प्रसंगों सावध असावें । सर्वकाळ ॥ १९ ॥ 
जें जें कांहीं पाहिजे । तें तें तत्काळचि देजे । 
अत्यंत आवडीं कीजे । सकळ सेवा ॥ २० ॥ 
चरणक्षाळणें स्नाने आच्मनें । गंधाक्षतें बसनें भूषणे । 
आसतें जीवनें नाना सुमनें । धूप दीप नेवेद्य ॥ २१॥ 
शयेनाकारणें उतम स्थळें । जळे ठेत्राबीं सुतीतळे । 
तांबोल गायनें रसाळें । रागरंगें करावीं ॥ २२ ॥ 
परिमळद्रव्ये आणी फुलेलें ' । नाना सुगंधेल तेलें । 
खाद्य फळें बहुसालें। सन्निधि असावीं ॥ २३ ॥ 
सडे संमाज॑नें करावीं । उदकपात्रें उदकें भरावों । 
बसने प्रक्षालन आणावों । उत्तमोत्तमें ॥ २४ ॥ 
सकळांचे करावें पारपत्य। आलयाचें करावें आतित्य* । 
एसी हे जागावी सत्य । सातवी भक्ती ॥ २५ ॥ 
वचनें बोलावीं करुणेचों । नाना प्रकारें स्तुतीचीं । 
अंतरे निवतीं सकळांचीं । ऐसें चदाबें ॥ २६ १ 
ऐसी हे सातवी भक्ती । निरोपिली येथासती । 
प्रत्यक्ष न घडे तरी चित्तों । मानसपुजा करावी ॥ २७ ॥ 


१ अत्तरे. २ आदरसत्कार. ३ आतिथ्य, पाहुणचार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ८ ९५५. 


ऐसें दास्य करावें देवाचें । येणेंचि प्रकारें सद्गुरूचें ॥ 
प्रत्यक्ष न घडे तरी मानसपुजेचें। करित जावें ॥ २८ | 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दास्यभक्तिनिरूपणनामः 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां जालें निरूपण । सातवे भक्तीचें लक्षण । 

आतां ऐका सावधान । आठवी भक्ती ॥ १॥ 
देवासी परस सख्य करावें । प्रेम प्रीतीनें बांधावें । 
आठवे भक्‍तीचें जाणावें । लक्षण ऐसे ॥ २॥ 

देवास जयाची अत्यंत प्रीती। आपण वर्तावें तेणें रीतीं ७ 
येणें करितां भगवंतों । सख्य घडे नेमस्त ॥ ३॥ 
भक्ति भाव आणी भजन | निरूपण आणी कथाकीतंन ४ 
प्रेमळ भक्तांचे गायन । आवडे देवा ॥ ४ ॥ 

आपण तेसेंचि वर्तावें । आपणासि तेंच आवडावें । 
मनासारिखें होतां स्वभावें । सख्य घडे नेमस्त ॥५॥ 
देवाच्या सख्यत्वाकारणें । आपलें सोख्य सोडून देणें। 
अनन्यभावें जीवें प्राणें । शरीर तेंहि वेंचवें' ॥ ६॥ 
सांडन आपली संसारवेथा। करित जावी देवाची चिता। 
निरूपण कीर्तन कथा वार्ता। देवाच्याचि सांगाव्या ॥ ७ 
देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलगांसी तुटी! ॥ 
Ps Sh लम MN 
१ समर्पावें. २ वियोग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


सब अर्पावे सेचटीं । प्राण तोहि वेचावा ॥ ८ ॥ 
आपुलें आवर्घेचि जावें । परी देवासी सख्य राहावें । 
एसी प्रीती जिवें भावें | भगवंतों लागावी ॥ ९॥ 
“देव स्हणिजे आपुला प्राण। प्राणासी न करावें निर्वाण? 
परस प्रीतीचे लक्षण । तें हें ऐसें असे ॥ १० ॥ 
ऐसें परम सख्य धरितां। देवास लागे भवताची चिता । 
'पांडच लाखाजोहरीं * जळतां । विवरद्वारें काढिले ॥ ११ 
देव सख्यत्वें राहे आपणांसी । तें तों वर्म आपणाचि 
पासीं । 
आपण वचनें बोलावों जेसीं। तेसं येती पडसाद ॥॥१२ 
आपण असतां अनन्यभावे । देव तत्काळचि पावे । 
आपण त्रास घेतां जीवें । देवहि त्रासे ॥ १३॥ 
इलोक ॥ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
जैसें जयाचें भजन । तैसाचि देवाह आपण । 
हाणौन हें आवघे जाण । आपणाचि पासीं ॥ १४ ॥ 
आपुल्या मनासारिखें न घडे । तेणें गुणें निष्ठा सोडे । 
तरी गोष्टी आपणांकडे । सहजचि आली ॥ १५ ॥ 
मेघ चातकावरी वोळेना । तरी चातक पालटेना । 
चंद्र वेळेसि उगबेना । तऱही चकोर अनन्य ॥ १६ ॥ 
ऐसे असावें सख्यत्व । विवेकें धरावें सत्व” । 
भगवंतावरील ममत्व । सांडूंचि नये ॥ १७॥ 
सखा मानावा भगवंत । माता पिता शण गोत । 
विद्या लक्ष्मी धन वित्त सकळ परमात्मा ॥ १८ ॥ 


१ नाश. २ छाक्षागृहांत. ३ प्रतिध्वनि. ४ घैयं 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ८ १५७ 


देवावेगळें कोणीं नाहों । एसें बोलती सर्वहि । 

परंतु त्यांची निष्ठा कांहीं । तसीच नसे ॥ १९ ॥ 
म्हणोनि ऐसें न करावें । सख्य तरी खरेंचि करावें । 
अंतरीं सदृढ धरावें । परमेशवरासी ॥ २० ॥ 
आपुलिया सनोगताकारणें । देवावरी क्रोधास येणें । 
एसीं नव्हेत कि लक्षणें । सख्यभक्तीचीं ॥ २१॥ 
देवाचें जें मनोगत । तेंचि आपुलें उचित । 

इच्छेसाठीं भगवंत । अंतरू नये कों ॥ २२ ॥ 

देवाचे इच्छेनें वर्तावें । देव करील तें मानावें । 

सण सहजचि स्वभावें । कृपाळु देव ॥ २३ ॥ 
पाहातां देवाचे कृपेसी । मातेची कृपा कायेसी । 

साता वधी बाळकासी । विपत्तिकाळीं ॥ २४ ॥ 

देवें भक्त कोण बधिला । कधीं देखिला ना ऐकिला । 
शरणागतांस देव जाला । वज्रपंजरु) ॥ २५ ॥ 

देव भक्तांचा केवारी । देव पतितांसि तारी । 

देव होये साहाकारी । अनाथांचा ॥ २६ ॥ 

देव अनाथांचा केपक्षी! । नाना संकटांपासून रक्षो ॥ 
धांविज्ञला अंतरसाक्षी । ग्ेद्राकारणें ॥ २७ ॥ 

देव कृपेचा सागरु देव करुणेचा जळधरु। 

देवासि भक्तांचा विसरु । पडणार नाहीं ॥ २८ ॥ 
देच प्रीती राखों जाणे । देवासी करावें साजणें' । 
जिवलगें आवघीं पिसुणें । कामा न येती ॥ २९ ॥ 
सख्य देवाचें तुटेना । प्रीति देवाची विटेना । 

देव कदा पालटेना । शारणागतांसी ॥ ३० ॥। 


१ संरक्षक. २ केवारी. ३ मंत्री. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


-- a RP hn 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१५८ . श्रीमत्‌ दासबोध 


हाणौनि सख्य देवासी करावें । हितगुज तयासी सांगावें 
आठवे भक्तोचें जाणावें । लक्षण एसें॥ ३१ ॥ 
जैसा देव तैसा गुरु । शास्त्रीं बोलिला हा विचारु । 
हाणौन सख्यत्वाचा प्रकार । सद्गुरूसों असावा॥३२ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सख्यभक्तिनिरूपणनाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सागां जालें निरूपण । आठवे भक्तीचे लक्षण । 
आतां ऐका सावधान । भित नबसी ॥ १ ॥ 
नवमी निवेदन जाणावें । आत्मनिवेदन करावें । 
तेंहि सांगिजेल स्वभावें । प्रांजळ करूनि ॥ २॥ 
ऐका निवेदनाचें लक्षण । देवासि वाहाबें' आपण । 
करावें तत्त्वविवरण । म्हणिजे कळे॥ ३ ॥ 


- मी भक्त ऐसें ह्यणावें । आणी विभक्तपणेंचि सभजावें ॥ 


हें आवर्घेचि जाणावें। विलक्षण" ॥ ४ ॥ 

लक्षण असोन विलक्षण । ज्ञान असोन अज्ञान । 

भक्त असोन विभक्तपण । तें हैं ऐसें ॥ ५ ७ 

भक्त हाणिजे विभक्त नव्हे । आणी विभक्त ह्मणजे 
अक्त नव्हे । 

विचारेंविण कांहींच नव्हे । समाधान ॥ ६॥ 

१ समर्पावें. हें कसें करावें हें तत्त्वज्ञानाच्या मननात्मक अभ्या- 

साने कळतें. २ भिन्नपणें, द्वैतपणानें. ३ विपरीत, लक्षणहीन. 

अयोग्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


म का 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ९ ` १५९ 


तस्मात्‌ विचार करावा । देव कोण तो वोळखावा । 
आपला आपण शोध घ्यावा । अंतर्यामी ॥ ७॥ 

मी कोण एसा निवाडा? । पाहों जातां तत्वझाडा । 
विचार करितां उघडा । आपण नाहीं ॥ ८ ॥ 

तत्वें" तत्व जेव्हां सरे । तेव्हां आपण कचा उरे । 
आत्मनिवेदन थेणेंप्रकारें । सहजचि जालें ॥ ९ ॥ 
तत्वरूप सकळ भासे । विवेक पाहातां निरसे । 
प्रकृतिनिरासें आत्मा असे । आपण केचा ॥ १० ॥ 
येक मुख्य परमेइवर्‌ । दुसरी प्रकृति जगदाकारु' । 
तिसरा आपण केचा चोरु । आणिला मधें ॥ ११॥ 
ऐसें हें सिद्धच असतां । नाथिली* लागे देहअहंता। 
परंतु विचारें पाहों जातां । कांहींच नसे ॥ १२॥ 
पाहातां तत्त्वविवेचना । पिडब्रह्मांडतत्वरचना । 
विश्वाकारें वेकती नाना । तत्वें विस्तारलों ॥ १३ ॥ 


१ शोध. २ संव्हारणीच्या व्यतिरेकमार्गानें जें तत्त्व 
ज्यांतुन निर्माण झालें त्यांत त्याचा विवेकाने लय करत करत 
जेव्हा सर्वच प्रकृतीचा निरास होतो म्ह. मूळ मायाहि नाहींशी 
होते तेव्हा “ मी ' असें म्हणणारा व हें असें म्हणणेहि उरत 
नाहीं. त्या वेळीं केवळ एकमेव सच्चिदानंद स्वरूपच उरत 
असल्यानें आपलें निवेदन म्ह. निःशेष समर्पण सहजच होतें. 
३ वरील केबलाद्वेत भूमिकेचे आकलन न झाल्यानें त्याहून 
खालची द्वेतभूमिका मानली तरीहि ही जगद्र्पी प्रकृति माया 
व तिचा आधार परमेश्वर हेच दोघे काय ते असू शकतात 
विचार केल्यावर आपण चारी देहानेंहि प्रकृतिमयच आहोंत 
हें पटेल. मग या “ मी ” ला स्वतंत्र अस्तित्वच कोरे उरलें बरें. 


'४ लटकी, मिथ्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१६० श्रीमत्‌ दासबोध 


तत्वें साक्षत्वें' बोसरतीं। साक्षत्व तुरे? आत्मप्रचिती । 
आत्मा असे आदिअंतीं । आपण केचा ॥ १४ ॥ 
आत्मा एक स्वानंदधन । आणो अहमात्मा हें वचन । 
तरी सग आपण केचा भिन्न । उरला तेथें ॥ १५ ॥ 
सोहं हंसा? हैं उत्तर । याचें पाहावें अर्थातर । 
पाहतां आत्सयाचा विचार । आपण केंचा तेथें ॥ १६ 
आत्मा निर्गुण निरंजन । तयासी असावें अनन्य । 
अनन्य हाणिजे नाहीं अन्य | आपण केचा तेथे ॥ १७ 
आत्मा हाणिजे तो अद्वैत । जेथें नाहीं देताहेत । 
तेथे मीपणाचा हेत*। उरेल केचा ॥ १८ ॥ 

आत्मा पृणत्वें परिपूर्ण । जेथें नाहीं गुणायुण । 
निखळ निर्गुणी आपण । कोण केचा ॥ १९ ॥ 
त्बंपद* लत्पद असिपद । निरसुन्ति सकळ भेदाभेद । 


Ry 


वस्तु ठाईची अभेद । आपण केचा ॥ २० ।। 


CI) CN 0»... >या 
१ द्रष्टेपणानें तत्त्वाने आकलन आपल्याला हात. यामुळे 
आपण त्याहून भिन्न आहोंत असें ठरतें. २ न॑ उरे; 
शिल्लक रहात नाहीं. केवळ एकमेव आत्मस्वरूपांत जर दुसरें 
कांहीं असणेंच शक्य नाहीं, तर मग द्रष्टा व दर्शन यांचाच 
अभाव झाल्यानें साक्षित्व तरी कसें उरणार बरें! ३“ मी 
कोण ” या शोधाचें उत्तर उभारणीच्या दृष्टीनें “ सोऽहम्‌ तोच 
मी ” अथवा संव्हारणीच्या दृष्टीनें “ अहं सः- मीच तो ” असें 
केवल अनन्यत्वाचेंच असतें. ४ आत्मस्वूपांत द्वैत तर नाहींच, 
परंतु अद्वेतहि उरत नाहीं. कारण जर दुसरा कोणी नाहींच तर 
“ मोच एक आहे ” हें म्हणणेंहि संभवत नाही. ५म्णून ज्याला 
एकत्व वा भिन्नत्व भासतें त्या “मी” चा विचारच तेथें 


असत नाहीं. ६ “ तत्त्वमसि ' या महावाकयांतील त्वंपद " तू 7 


ह... (पुढे चाल) 
gamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास ९ १६१ 


निरसितां जीवशिवडपाधी । जीवशिवचि केचे आधी । 
स्वरूपों होतां दृढबुद्धि । आपण केचा ॥ २१ ॥ 
आपण सिथ्या साच देच । देव भक्त अनन्यभाच । 
या वचनाचा असिप्राब' । अनुभवी जाणती ॥ २२॥ 
या नांच आत्मनिवेदन । ज्ञानियांचें समाधान । 

नवसे भक्तीचें लक्षण । निरोपिलें ॥ २३ ॥ 
पंचशूतांसध्ये आकाश । सकळ देवांमध्ये जगदीश । 
नवविधा भवतीसध्ये विशेष । भदित नवसी ॥ २४॥ 
नचसी भवती आत्मनिवेदन । न होतां ल चुके जन्ममरण 
हें वचन सत्य प्रमाण । अन्यथा? नव्हे ॥ २५॥ | 
ऐसी हे नवविधा भवती) केल्या पानिजे सायोजयमुकती * 
सायोज्यमुवतीस कल्पांती । चळण चाहीं ॥ २६ ॥ 
तिहीं मुब्तींस आहे चळण | सायोज्यमुदती अचळ जाण 
ब्रैलोक्यास होता निर्वाणः । सायोज्यमुक्ती चळेना ॥२७ 
आवघीया चत्वार मुषती । वेदशास्त्रे बोलती । 
त्यांमध्यें तीन नासती । चौथी ते अविनाश ॥ २८॥ 
पहिली मुदती ते स्वलोकता । दुसरी ते समौपता । 
तिसरी ते स्वरूपता । चौथी सायोज्यसुक्ती ॥ २९ ॥ 


( टीप मागील पानावरून ) 
पणा (मीपणा) व तत्पद - परन्रह्माचा “ तें ` पणा असि- 
पदानें म्ह. जाणिवेतीत केवळ अस्तित्वानें निरसन झाल्यावर 
« आपण ” म्हणून कोण वेगळा उरणार बरें ? 
१ अभिप्राय, स्वानुभव. २ खोटें. ३ सायुज्यता म्हणजे केवळ 
ऐक्य, तद्रूपता. ४ साशा, 
म 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


Agamnigam Digital Pri 2servation F undation, Chandigarh 
६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसिया चत्वार मुक्ती । भगव-ड्ूजनें प्राणी पावती । 
हेचि निरूपण प्रांजळ श्रोतं । सावध पुढें परिसाबें॥ ३० 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मनिवेदन- 
भक्तिनाम समास नवम ।। ९ ॥ 


श्रीराम 


मुळं ब्रह्म निराकार । तेथें स्फूतिरूप' अहंकार । 

तो पंचशूतांचा विचार । ज्ञानदशकीं बोलिला ॥ १॥ 
तो अहंकार वायोरूप । तयावरी तेजाचे स्वरूप । 
तया तेजाच्या आधारें आप । आवर्णोदक दाठलें ॥ २ 
तया आवर्णोदकाच्या आधारें। धरा धरिली फणिबरें। 
चरती छपन्न कोटी विस्तारे । वसुंधरा हे ॥ ३॥ 
इयेवरी परिघ सप्त सागर । मध्य सेल भाहां थोर । 
अष्ट दिग्पाळ तो परिवार । अंतरे वेष्टित राहिला ॥ ४ 
तो सुवर्णाचा माहां मेरू । पृथ्वीत तयाचा आधार । 
चौर्‍यासी सहस्र विस्तार । रुंदी तयाची ॥ ५४ 

उंच तरी सर्यादेबेगळा । भुमीमधें सहस्र सोळा । 
तया भोवता वेष्टित पाळा? । लोकालोक पवेताचा ॥ ६ 
तया ऐलिकडे हिमाचळ । जेथें पांडव गळाले सकळ । 
धर्म आणी तमाळनीळ*? । पुढें गेले ॥ ७ ॥ 


१ “ एकोऽहं बहुस्याम ” ही मूळ स्फृति. २ वेढा. ३ यमराज 


क्रष्णवर्ण असल्यानें तमाळनीळ असें म्हटलें आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ४ : समास १० १६३ 


जेथे जावया मार्ग नाहीं । मार्गी पसरले साहां अही । 
जित सुखावले तेहि । पर्वतरूप भासती ॥ ८ ॥ 
तया एलिकडे सेडटीं जाण । बद्रिकाश्रम बद्रिनारायण 
तेथें माहां तापसी निर्वाण । देहत्यागार्थ जाती ॥ ९॥ 
तया ऐलिकडे बद्रिकेदार । पाहोन येती लहानथोर । 
ऐसा हा अवघा विस्तार । मेरुपर्वताचा ॥ १० ॥ 
तया मेरुपर्वेतापाठारीं । तीन शुंगे विषसहारी? । 
परिवारें राहिले तयावरी । ब्रह्मा विष्णु महेश ११॥ 
त्रह्मश्रृंग तो पर्वताचा । विष्णुश्वंग तो मर्गजाचा २ । 
शिवश्रृंग तो स्फटिकाचा केळास नास त्याचें ॥ १२॥ 
बेकुंठ नास विष्णुं गायें । सत्यलोक नास ब्रह्मश्रृगाचें। 
अमरावती इंद्राचें । स्थळ खालतें ॥ १३ ॥ 
तेथें गण गंधर्व लोकपाळ । तेलिस कोटी देव सकळ। 
चोदा लोक सुवर्णाचळ । वेष्टित राहिले ॥ १४॥ 
तेथें कामधेनूचीं खिलांरें । कल्पतरूचों बनें अपारें । 
असृताचीं सरोवरें । ठाईं ठाई उचंबळतीं ॥ १५ ॥ 
तेथे उदंड चितामणी । हिरे परिसांचियां खाणी । 
तेथें सुचर्णसये धरणी । लखलखायमान ॥ १६ ॥ 
परम रमणीये फाँकती किळा' । . नवरत्नाचिया 
पाषाणसिळा । 
तेथे अखंड हरुषवेळा । आनंदसये ॥ १७॥ 
तेथे अमृतांचीं भोजनें । दिव्य गंधे दिव्य सुमने । 
अष्ट नायका गंधर्वगायनें । निरंतर ॥ १८ ॥ 


१ वांकड्या रेषेंत. २ पाचेचा. ३ प्रभा, तेज. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


तेथे तारुण्य वोसरेना । रोगव्याधीहि असेना । 
बुधाप्य आणो सरण येना । कदाकाळीं ॥ १९ ॥ 
तेथें येकाहूनि येक सुंदर । तेथें येकाहुनि येक चतुर । 
धीर उदार आणी शूर । सर्यादेवेगळे ॥ २० ॥ 

तेथे दिव्यदेह ज्योतिरूपे ` । विद्युल्यतेसारिखीं स्वरूप । 
तेथें येशञ कीत प्रतापं । सिसा सांडिली ॥ २१ ॥ 
ऐसें तें स्वर्गभुवन । सकळ देवांचें वस्तें स्थान । 

तयां स्थळाचे महिमान । बोलिजे तितुकें थोडं २२॥ 
येथें ज्या देवाचें भजन कराें। तेथें ते देवलोकों राहावें 
स्वलोकता सुकतीचें जाणावें । लक्षण ऐसें ॥ २३ ॥ 
लोकीं राहावें ते स्वलोकता । समीप असावें ते समीपता। 
स्वरूपचि व्हावें ते स्वरूपता । तिसरी मुक्‍ती । २४ ॥ 
देवस्वरूप जाला देही । श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी नाहीं । 
स्वरूपतेचें लक्षण पाहीं । ऐसें असे ॥ २५॥ 

सुकृत आहे तों भोगिती । सुकृत सरतांच ढकलून देती। 
आपण देव ते असती । जेसे तसे ॥ २६ ॥ 

हाणोनि तिनी मुक्ति नासिवंत। सायोज्यसुक्ती ते शाइवत 
तेहि निरोपिजेल सावचित्त । ऐक आतां ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मांड नासेल कल्पांतों । पर्वेतासहित जळेल क्षिती । 
तेव्हां अवघेच देव जातो । मां * मुक्ति केच्या तेथें ॥ २८ 
तेव्हां निर्गुण परमात्मा निइचळ। निर्गुण भक्ती तेहि 
अचळ। सायोज्यमुक्ती ते केवळ । जाणिजे ऐसी ॥ २९॥ 
निर्गुणं अनन्य असतां । तेणें होये सायोज्यता । 
सायोज्यता ह्मणजे स्वरूपता । निर्गुण भक्‍ती ॥ ३०॥ 


१ येईना. २ कांतिमान. ३ पुण्याचा सांठा: ४ तेव्हां मग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कक 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ४ : समास १० 


सगुण भकती ते चळे । निगुंण भक्ती ते न चळे । 
हें अवघें प्रांजळ कळे । सद्गुरु केलियां ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मुक्तिचतुष्टयेनाम 
चतुर्थं दशके समास दशम ॥ १० ॥ 


जि 


॥ मप्राचा पचम दशक ॥ 5 ॥ 
॥ श्रीराम॥ 

जय जय जी सद्गुरु पुर्णकामा। परमपुरुषा आत्मयारामा 
अनुर्वाच्य तुमचा महिमा । वणिला न वचे ॥ १७ 
जे(वेदांस सांकडें ? । जें शब्दासि कानडे" । 
तें,सत्शिष्यास रोकडें। अलभ्य लाभे ॥ २॥ 
जेयोगियांचें निजवमे । जें शंकराचें निजधाम । 
जे \विश्रांतीचें निजविश्राम । परम गुह्य अगाध ॥ ३ 0 
तें ब्रह्म तुमचेनि योगें । स्वयें आपणचि होईजे आंगें ॥ 
दुर्घट संसाराचेनि पांगे * । पांगिजेना ४ सवेथा ॥ ४ ७ 
आतां स्वामिचेनि लडिवाळपणें । गुरुशिष्यांचीं लक्षणें । 
सांगिजेती तेणें प्रमाणें । मुमक्षें शरण जावें ॥ ५ ७ 
शुरु तों सकळांसी ब्राह्मण । जऱहीं तो जाला क्रियाहीन । 
तरी तयासीच शरण । अनन्यभावें असावें ॥ ६ ७ 
अहो या ब्राह्मणाकारणें । अवतार घेतला नारायेणें । 
विष्णूने श्रीवत्स मिरविणें । तेथें इतर ते किती ॥७॥ 
ब्राह्मणवचनें प्रमाण । होती शूद्रांचे ब्राह्मण । 


PRS 
१ कठीण. २ दुर्बोध. ३ पराधीनतेमुळें. ४ बद्ध होत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६६ श्रीमत्‌ दासबोध 


धातुपाषाणीं देवपण । ब्राह्मणाचेति संत्रे ॥ ८ ॥ 
मुंजीबंधनेंविरहित । तो शूद्रचि निञ्चांत' । 

हिजन्सी हाणोनि सतंत । हिज ऐसें नाम त्याचें ॥ ९॥ 
सकळांसि पुज्य ब्राह्मण । है मुख्य वेदाज्ञा प्रमाण । 
वेदविरहित तें अप्रमाण । अप्रिये भगवंता ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणीं योग याग बरतें दानें । ब्राह्मणों सकळ तीर्थाटणें 
कर्मसार्ग ब्राह्मणाविणें । होणार नाहीं ॥ ११॥ 
ब्राह्मण वेद सूतिसंत । ब्राह्मण तोति भगवंत । 

पूर्ण होती मनोरथ । विप्रवाव्येकरूनी ॥ १२ ॥ 
ब्राह्माणपूजनें शुद्ध वृत्ती । होऊन जडे भगवंतं । 
ब्राह्मणतीथे उत्तम गती । पावती प्राणी ॥ १३ ७ 
लक्षभोजतीं पूज्य ब्राह्मण । आन यातिसि पुसे कोण । 
परी भगवंतासि भाव प्रमाण । येरा चाड नाहीं ॥ १४ 
असो ब्राह्मणा सुरवर वंदिती । तेथें मानव बापुडे किती 
जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगद्वद्य ॥ १५ ॥ 
अंत्येज शब्दज्ञाता बरवा । परी तो नेऊन काये करावा 
ब्राह्मणासन्निध पुजावा । हैं तों न घडे कों ॥ १६॥ 
जें जनावेगळें केलें । तें वेदे अव्हेरिलें । 

हाणोनि तयासि नाम ठेविलें । पाषांडमत ॥ १७ ॥ 
असो जे हरिहरदास । तयास ब्राह्मणीं विस्वास । 
ब्राह्मणभजनें बहुतांस । पावन केलें ॥ १८ ॥ 

्राह्मणें पाविजे देवाधिदेवा । तरी किमर्थ सद्गुरु करावा । 
एसें म्हणाल तरी निजठेवा । सद्गुरुविण नाहीं ॥ १९ 


१ निःसंशय. २ आपलें खरें धन म्ह. स्वरूपसाक्षात्कार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास १ १६७ 


स्वघर्सकर्मी पुज्य ब्राह्मण। परी ज्ञान नव्हे सदगुरुविण। 
ब्रह्मज्ञान नस्तां सीण । जन्ममूत्य चुकेता॥ २० ॥ 
सद्गुरुविण ज्ञान कांहीं । सर्वथा होणार नाहीं । 
अज्ञान प्राणी प्रवाही '। वाहातचि गेले ॥ २१॥ 
ज्ञानविरहित जें जे केलें तें तें जन्मासि मूळ जालें । 
ह्यणौनि सद्गुरूचीं पाऊलें। सुदृढ धरावीं ॥ २२ ॥ 
जयास वाटे देव पाहावा । तेणें सत्संग धरावा । 
सत्संगेंविण देवाधिदेवा । पाविजेत नाहीं ॥ २३॥ 
नाना साधनें बापुडीं । सद्गुरविण करिती वेडीं । 
गुरुक॒पेबिण कुडङुडीं ° । वेथेचि होती ॥ २४॥ 
फातिकस्तानें साघस्नानें । ब्रतें उद्यापनें दाने । 
गोरांजनें ' धूञ्रपानें* । साधिती पंचाग्ती* ॥ २५॥ 
हरिकथा पुराणश्रवण । आदरें करिती निरूपण । 
सर्व तीर्थे परम कठिण । फिरती प्राणी ॥ २६ ७ 
झळफळित देवताचेतें । स्तानें संध्या दर्भासनें । 

टिळे साळा गोपीचंदनें । ठसे श्रीमुद्रांचे॥ २७ ॥ 
अर्ध्येपात्रें संपुष्ट गोकर्णे । संत्रयंत्रांचीं तांब्रपर्णे । 
नाना प्रकारीचीं उपकर्ण । साहित्यशोभा ॥ २८ ॥ 
घंटा घणाघणा वाजती । स्तोत्रें स्तवने आणी स्तुती । 
आसले मुद्रा ध्यानें करिती । प्रदक्ष्णा नमस्कार ॥ २९॥ 


HER SESS सके क स्पपप्पप्प्न्पया 


१ जन्ममृत्यूच्या प्रवाहांत. २ दुःखीकष्टी. ३ स्वतःस जाळून घेणें. 
४ झाडास उलटे टांगून घेऊन, खालीं केलेला धूर पिऊन, तप 
करणें. ५ उन्हाळ्यांत चारी बाजूंस अग्नि पेटवून, मस्तकीं 
सूर्यताप सहन करून, तप करणे' 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


पंचायेत्न पूजा केली । सृत्तिकेचीं लिंगे लाखोली । 
बेळे नारिकेळे भरिली । संपूण सांग पुजा ॥ ३० ॥ 
उपोषणें निष्ठा नेस । परस सायासीं केलें कसे । 
फळचि पावती वर्स । चुकले प्राणी ॥ ३१॥ 
चेज्ञादिकें कमें केलीं । हदई फळाशा कल्पिली । 
आपले इछेनें घेतली । सूति' जन्मांची ॥ ३२॥ 
करूनि नाना सायास । केला चोदा विद्यांचा अभ्यास । 
रिद्धि सिद्धि सावकास । वोळल्या जरी ॥ ३३ ॥ 
तरी सदशुरुकृपेविरहित । सर्वथा न घडे स्वहित । 
येमपुरीचा अनर्थ । चुकेना येणें ॥ ३४॥ 

जंव नाहीं ज्ञानप्राप्ती । तंव चुकेना यातायाती! । 
गुरुकृपेविण अधोगती । गर्भवास चुकेना ॥ ३५ ॥ 
ध्यान धारणा मुद्रा आसन । भक्ती भाव आणी भजन | 
सकळहि फोल ब्रह्मज्ञान । जंव तें प्राप्त नाहीं ॥ ३६॥ 
सद्गुरुकृपा न जोडे । आणी भलतीचकडे वावडे * । 
जैसें आंधळें चाचरोन पडे गारीं* आणी गडधरा ॥ ३७ 
जैसें नेत्रं घालितां अंजन । पडे दृष्टीस निधान । 
तैसें सद्‌गुरुवचनें ज्ञान- । प्रकाश होये ॥ ३८ ॥ 
सद्गुरुविण जन्म निर्फळ । सद्गुरुविण दुःख सकळ । 
सद्गुरुविण तळमळ । जाणार नाहीं॥ ३९ ॥ 
सद्गुरुचेनि अभयंकरें । प्रगट होईजे ईइवरें । 
संसारदुःखें अपारें। नासोन जाती ॥ ४० ॥ 


१ विसार; बयाणा. २ जाणें येणें - मरण व जन्म. ३ व्यर्थे. 
४ भरंगळतो. ५ दळदलींत. ६ खांचखळग्यांत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास २ १६९ 


सागें जाले थोर थोर । संत महंत मुनेशवर । 
तयांसहि ज्ञानविज्ञातविचार । सद्‌गुरुचेनी ॥ ४१॥ 
श्रीरामकृष्ण आदिकरूनी । अतितत्पर गुरुभजनीं । 
सिद्ध साधु आणी संतजनों । गुरुदास्य केलें ॥ ४२ ॥ 
सकळ सृष्टीचे चाळक । हरिहरङ्रह्मादिक । 
तेहि सद्गुरुपदीं रंक । महत्वा न चढेती ॥ ४३ ॥ 
असो जयासि मोक्ष व्हावा । तेणें सद्गुरु करावा । 
सद्गुरुविण मोक्ष पावावा । हें कल्पांती न घडे ॥ ४४॥ 
आतां सद्गुरु ते कंसे । नव्हेति इतरां गुरु ऐसे । 
जयांचे कृपेनें प्रकाशे । शुद्ध ज्ञान ॥ ४५ ॥ 
त्या सद्गुरूची वोळखण । पुढिले समासो निरूपण । 
बोलिलें असे श्रोतीं श्रवण। अनुक्रमें करावें ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुरुनिशचयेताम 
समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम॥ 


ज्ञे करामती? दाखविती । तेहि गुरु ह्मणिजेती । 
परंतु सद्गुरु नव्हेती । सोक्षदाते ॥ १॥ अं पर 
सभामोहन ' भुररीं ? चेटकें। साबरमंत्र कोटालें अने 
नाना चमत्कार कोतुकें । असंभाव्य सांगती ॥ २॥ 


सांगती औषधीप्रयोग । कां सुवणधातूचा साग । 
इष्टिबंधनें लागवेग । अभिळाषाचा) ॥ ३ ॥ 


१ चमत्कार. २ वशीकरण. रे चेडें. ४ हे मंत्र नाथपर्थांत 
विशेष प्रचलित आहेत. ५ इच्छितप्राप्तीचा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१७० श्रीमत्‌ दासबोध 


साहित? संगीत रागज्ञान । गीत नृत्य तान सान । 
नाना वादे सिकदिती जन । तेहि पेक गुरु ॥ ४ ॥ । 
विद्या सिकविती पंचाक्षरी । ताडतोडे नानापरी । 
कां पोट भरे जयावरी । ते विद्या सिकविती ॥ ५ ॥ 
जे यातीचा व्यापार । सिकविती भरावया उदर । 
तेहि गुरु परी साचार । सद्गुरु नव्हेती ॥ ६७ 
आपली माता आणी पिता । तेहि गुरुचि तत्वतां । 
परी पेलपार पावविता । तो सद्गुरु वेगळा ॥ ७ ॥ 
गाईत्रीसंत्राचा उचारू । सांगे तो साचार कुछगुरु । 
परी ज्ञानेंघिण पेलपार । पाबिजेत नाहीं ॥ ८ ॥ 

जो ब्रह्मज्ञान उपदेसी । अज्ञानअंधारें निरसी । 
जीवात्मयां परमात्मयांसी । ऐक्यता करी ॥ ९ ॥ 
बिघडले! देव आणी भकत । जीवशिवपणें दवेत । 

तया देवभवतां घेकांत* । करी तो सदगुर ॥ १० ॥ 
भव्यव्याध्रें घालूनि उडी । गोवत्सास तडातोडी । 
केली देखोनि सी घ्र सोडी । तो सद्गुरु जाणावा ॥ ११॥ 
प्राणी सायाजाळों पडिलें । संसारदुःखें ढुःखबलें । 

एसें जेणें मुक्त केलें । तो सद्गुरु जाणावा ॥ १२॥ 
बासनानदीमाहांपुरीं । प्राणी बुडता ग्लांती करी । 
तेथे उडी घालूनि तारी । तो सद्गुरु जाणावा १३॥ 
गर्भवास अतिसांकडी । इछाबंधनाची बेडी । 

ज्ञान देऊन सीघ्र सोडी । तो सद्गुरु स्वासी ॥ १४॥ 
फोडूनि शब्दाचे अंतर । वस्तु दाखवी निजसार । 
तोचि गुरु माहेर । अनाथांचें ॥ १५ ॥ 


१ साहित्य. २ भिन्नसे झाले. ३ एकरूप. ४ गयावया. 


on नतत५5तततज55 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास २ १७१ 


जीव येकदेसी' बापुडें । तयास ब्रह्मि करी रोकडे । 
फेडी संसारसांकडे । वचनमात्रं ॥ १६ ॥ 

जें वेदांचे अभ्यांतरीं । तें काढून अपत्यापरी । 
ज्ञिष्यश्चबणीं कवळ! भरी । उद्गारवचनें ॥ १७ 0 
वेद शास्त्र साहानुभाव । पाहातां येकचि अनुभव । 
तोचि येक गुरुराव । ऐक्यरूपें ॥ १८ ॥ 

संदेह निःशेष जाळी । स्वधर्स आदरें प्रतिपाळी । 
वेदविरहित टवाळी?' । करूंच नेणे ॥ १९ ॥ 

जें जे भन आंगिकारी । तें तें स्वयें मुक्त करी । 

तो गुरु नव्हे भिकारी | झडे) आला ॥ २० ॥ 
शिष्यास न लविती साधन । न करविती इंद्रियेदमन । 
एसे गुरु आडकयाचे तीन । मिळाले तरी त्यजावे ॥ २१॥ 
जो कोणी ज्ञान बोधी । समूळ अविद्या छेदी । 
इंद्रियेंदसन प्रतिपादी । तो सद्गुरु जाणावा ॥ २२ ॥ 
येक द्रव्याचे विकिले । येक शिष्याचे आखिले* । 
अतिदुराशेनें केले । दीनरूप ॥ २३ ॥ 

जें जे इचे शिष्यामनों । तसीच करी मनधरणी । 
ऐसी कामना पापिणी । पडली गळां ॥ २४ ॥ 

जो गुरु भीडसारु ४ । तो अद्धमाहून अधम शोष । 
चोरटा मेंद पामर । द्रव्यभोंदु ॥ २५॥ 

जैसा वंद्य दुराचारी । केली सर्वस्वे बोहरी" । 

आणी सेखीं भीड करी । घातघेणा* ॥ २६ ७ 
= == नः इन्कार 
१ एकांगी म्हणून अल्पज्ञ; मर्यादित. २ ग्रास; घास. रे व्यथ 
बडबड. ४ मनसोक्त. ५ गळीं पडला. ६ अंकित झाले ७ भिडस्त; 
सत्य स्पष्टपणें न सांगणारा, ८ राखरांगोळी. ९ घातको. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


तेसा गुरु नसावा । जेणें अंतर पडे देवा । 

भीड करूतियां गोवा? । घाली बंधनाचा ॥ २७ ॥ 
जेथें शुद्ध ब्रह्मज्ञान । आणी स्थूळ क्रियेचें साधन । 
तोचि सद्गुरु निधान । दाखवी डोळां ॥ २८ ॥ 
देखणे! दाखवितो आदरें । मंत्र फुंकिती कणेद्वारें । 
इतुकेंच ज्ञान तें पारें । अंतरलों भगवंता ॥ २९ ॥ 
बाणे तिहींची ` खूण । तोचि गुरु सुलक्षण । 

तेथेचि रिघावें शरण । अत्यादरें झुमुक्षें ॥ ३० ॥ 
अदेतनिरूपणीं अगाध वकता । परी बिषई लोलंगता*। 
एसिया गुरूचेनि सार्थकता । होणार नाहीं ॥ ३१ ॥ 
जसा निरूपणससयो । तेसेंचि मनहि करी वायो ^ । 
कृतबुद्धीचा' जयो । जालाच नाहीं ॥ ३२ ॥ 
निरूपणीं सामर्थ्य सिद्धी । श्रवण होतां दुराशा बाधी। 
नाना चमत्कारें बुद्धी । दंडळूं “ लागे॥ ३३॥ _ 
पूर्वी ज्ञाते विरवत भकत । तयांसि सादृश्य ˆ भगवत । 
आणी सासथ्येहि अद्भुत । सिद्धीचेनि योगे ॥ ३४॥ 
ऐसें तयांचे सामथ्ये । आमुचें ज्ञानचि नुसदे वेथे । 
ऐसा सामर्थ्याचा स्वार्थ। अंतरीं बसे ॥ ३५॥ 
निशेष दुराशा तुटे। तरीच भगवंत भेट । 

दुराशा धरिती ते वोखटे *। शब्दज्ञाते कासिक।। ३६॥ 


१ गंता. २ प्रकाशदर्शनादि दृश्य; चमत्कार. ३ शास्त्रप्रतीति, 
गुरुप्रतीति ब आत्मप्रतीति. ४ लुव्धता; आसक्ति. ५ वावगें } 
चंचळ; ध्येयरहित. ६ निश्चयाचा. ७ डळमळू. ८ प्रत्यक्ष दशन 
देत असे. ९ व्यथं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास २ १७३ 


बहुत ज्ञातीं ' नागवलों १ कामनेनें वेडीं केलीं । 
कासना इच्छितांच मेलीं । बापुडीं मूर्खे ॥ ३७ ॥ 
(नेष कासनारहित । ऐसा तो विरुळा संत । 
अचघ्यांवेगळें सत । अक्षे ज्याचें ॥ ३८ ॥ 

अक्षे ठेवा सकळांचा। परी पांगडा? फिटेना शरीराचा। 
तेणें सागं ईश्वराचा । चुकोनि जातो ॥ ३९ ॥ Fe 
सिद्धि आणी सामथ्यं जालें । सामर्थ्ये देहास महत्त्व आलें 
तेणे बंचाड' बळकावले । देहबुढ़ीचें ॥ ४० ॥ 

सांडनि अक्षै सुख । सामथ्ये Es ते मूर्ख । 
क्कासनेसारिखें दुःख । क कांहींच नाहीं ॥ ४१ ७ 
ईदवरेंबिण जे कामना । तेणेंचि गुणें नाना यातना । 
पावती होती पंतना । बरपड प्राणी ॥ ४२ ॥ 

होतां शरीरासी अंत । सामथ्य[ह निघोन जात । 
सेखीं अंतरला भगवंत । कामनागुणे ॥ ४३ ण 
स्हणोनि निःकासताविचार । दृढबुद्धीचा निर्धार । 
तोचि सद्गुरु पेलपार । पाचवी भवाचा ॥ ४४॥ 
मुख्य सद्गुरूचें लक्षण । आधीं पाहिजे विसळ ज्ञान । 
निहचयाचें समाधान । स्वरूपस्थिती ॥ ४५ ॥ 
याहिवरी वैराग्य प्रबळ । वृत्ति उदास केवळ । 
विशेष आचारे निर्सळ । स्वधमेविषइ ७४६ ४७ 
थाहिवरी अध्यात्सश्ववण । हरक निरूपण । 

जेथें परसा्थेबिवरण । निरंतर ॥ ४७ ॥ 

जेथें सारासारविचार । तेथें होये जगोद्धार । 
नवविधा, भवतीचा आधार बहुता भ भवतीचा आधार । बहुत जनासी ॥ ४८ ॥ 
- 


१ ज्ञानी म्हणविणारे. २ ममत्व. ३ प्रस्थ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


8५8 mnigam Digital Pres मि Foundation, Chandigarh 
१७ श्रीमत्‌ दासबोध 


ह्मणोनि नवविधा भजन । जेथें प्रतिळलें साधन । 

हें सदगुरूचें लक्षण । श्रोतीं वोळखातें ॥। ४९ ॥ 

अंतरीं शुद्ध ब्रह्मज्ञान । बाह्य निष्ठेचें भजन । 

तेथें बहु सवत जन । विश्रांति पावती ॥ ५० ॥। 

नाहीं उपासनेचा आधार । तो परमार्थ निराधार । 

करस विण अनाचार । ष्ट होती ॥ ५१ ॥ 

हाणोति ज्ञान वेराग्य आणि भजन | स्वधर्शकर्म आणि 
साधन । 

कथा निरूपण श्रवण समन । नीति न्याये सर्थादा॥ ५२ 

यासधें येक उणें असे । तेणें तें विलक्षण दिसे । 

स्हणोन सर्वहि विलसे । सद्गुरुपासीं ॥ ५३ ॥ 

तो बहुतांचे पाळणकर्ता । त्यास बहुतांची असे चिता । 

नाना साधनें समर्था । सद्गुरुपासीं ॥ ५४॥ 

साधनेंविण परमार्थ प्रतिऽ्ठे । तो मापुतां सबेंच अब्टे। 

याकारणें दुरीद्रष्ड । माहातुभाव ॥ ५५ ॥ 

आचार उपासना सोडिती । ते 'ऋष्ट अभक्त दिसती । 

जळो तयांची महंती । कोण पुसे ॥ ५६ ॥ 

कर्म उपासनेचा अथाव । तेथे भक्षाधेसि’ जाला ठाव 

तो कानकोंडा! समुदाव । प्रपंची हांसती ॥ ५७ ॥ 

नोच यातीचा गुरु । तोहि कानकोंडा' विचारु । 

ब्रह्मसभेस जैसा चो₹। तंसा दडे ॥ ५८ ॥ 

ब्रह्मसभे देखतां । त्याचें तीथे नये घेतां । 

अथवा प्रसाद सेवितां । प्राङिचत* पडे ॥ ५९॥ 


Ee SS ““खझखझ:पपर्तन 
१ बहकण्यास. २ तिरस्कृत. ३ संकुचित, अयोग्य. ४ प्रायश्चित्त 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास २ १७५ 


तीर्थप्रसादाची सांडी केलो । तेथें नीचता दिसोन आली 
गुरुभक्ति ते सटवली १ । येकायेकी ॥ ६० ॥ र 
गुरूची सर्यादा राखतां । ब्राह्मण क्षोभती' तत्वतां । 
तेथें ब्राह्मण्य रक्षं जातां । गुरुक्षोभ घडे ॥ ६१॥ 
ऐसीं सांकडीं' दोहींकडे । तेथें प्रस्तावा" घड । 
नीच यातीस गुरुत्व न घडे । याकारणें ॥ ६२॥ र 
तथापि आवडी घेतली जीवें । तरी आपणचि भरष्टावें। 
बहुत जनांसी भष्ट्वावें । हैं तों हूषणचि कीं ॥ ६३॥ 
आतां असो हा विचारु । स्वयातीचा पाहिजे गुरु। 
नाहीं तरी क्रष्ठाकार । नेमस्त की ht र h 
जे जे कांहीं उत्तन गुण । तें तें सद्गुरूचे लक्षण । 
तथापि सांगों बोळखण । होये जेणें ॥ ६५॥ 
येक गरु येक संत्रगुरु। येक यंत्रगुरू येक तांत्रगुरु" । 
येक दस्तादगुर“ येक राजगुरु । म्हणती जनीं ॥ ६६॥ 
चेक कुळगुरु' ° येक सानिला गुरु । येक विद्यागुरु येक 
कुविद्यागुरु । 
येक असदगर येक यातिगुरु' ' । दंडके ॥ ६७ ॥ 
येक मातागरु येक पितागुरु। येक राजागुरु येक देवगुरु। 
चेक बोलिजे जगद्गुरु । सकळकळा ॥ ६८ ॥ 
ऐसे हे सत्रा गुरु । याहिवेगळे आणीक गुरू । 
एक तयांचा विचार । सांगिजेल ॥ ६९ ॥ 
FSS Sars eT 
९ क्षीण झाली. २ रागावतात. ३ सकट. Ea पश्चात्ताप. 
७ मंत्र देणारे. ६ श्रीचक्रादि यंत्रांची उपासना देणारे. ७ तंत्र 
विद्या देणारे. ८ मल्लविद्या शिकविणारे. ९ राजाच गुरू. 
१० कुलपुरोहित. ११ जाति प्रमुख. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक स्वप्नगुर्‌ ? येक दीक्षागुरु' । येक म्हणती प्रतिसागुरु * 
येक स्हणती स्वयें गुह । आपला आपण ॥ ७० ॥ 
जे जे यातीचा जो व्यापार । ते ते त्याचे तितुके गुरु। 
याचा पाहातां विचारु । उदंड आहे ॥ ७१ ॥ 
असो ऐसे उदंड गुरु । नाना मतांचा विचारु । 
परी जो सोक्षदाता सद्गुरु। तो वेणळाचि असे॥ ७२॥ 
नाना सहिथेचे गुण । थाहिवरी फृषाळूपण। 
हें सद्गरूचें लक्षण । जाणिजे श्रोतीं ॥ ७३ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुरुलक्षणनाम 

समास द्वितीय ॥ २॥ 


————— 


॥ श्रीराम॥ 
मागां सद्गुरूंचे लक्षण । विशद केलें निरूपण | 
आतां सच्छिष्याची वोळखण । सावध एका ॥ १॥ 
सद्गरुविण सच्छिष्य । तो वायां जाय निशेष। 
छां सच्छिष्येंविण विशेष । सद्गुरु सिणे ॥ २॥ 
उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध । तेथे बीज पेरिलें किडखाद। 
कां तें उत्तम बीज परी ससंध । खडकेंसि पडिला ॥ ३ ॥ 
तेसा सच्छिष्य तें सत्पात्र । परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र । 
तेथें अरत्र* ना परत्र)। कांहोंच नाहों ॥ ४ ॥ 
अथवा गुरु पुणे कृपा करी । परी शिष्य अनाधिकारी। 
भाग्यपुरुषाचा भिकारी । पुत्र जैसा ॥ ५॥ 


१ स्वप्नांत उपदेश देणारे. २ संप्रदायाची दीक्षा देणारे. 
३ मृतिरूप गुरु. ४ इहलोकींचें सार्थक. ५ परलोकींचें सार्थक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


>>>. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ५: समास ३ १७७ 


तसें येकाचिण येक । होत असे निरार्थक। 
परलोकोंचें सार्थक । तें दुनहावे ॥ ६ ॥ 
हाणौनि सद्गुरु आणी सच्छिष्य। तेथें न लगती सायास। 
त्यां उभयतांचा हव्यास । पुरे मेकसरा ॥ ७ ॥ 
सुभूमि आणी उत्तम कण । उगवेना प्रजन्येविण । 
तसें अध्यात्मनिङ्पण । नस्तां होये ॥ ८ ॥ 
सेत पेरिलें आणी उगवलें । परंतु निगेविण गेलें । 
साधनेंविण तसें जालें । साधकांसी ॥ ९ ॥ 
जंचरी ' पीक आपणास भोगे । तंवरी अवघेचि करणें लागे 
पीक आलियांहि उगें। राहोंचि नथे॥ १०॥ 
तेसें आत्मज्ञान जालें। परी साधन पाहिजे केलें । 
चेक वेळ उदंड जेबिलें । तऱ्हों सामग्री पाहिजे ॥ ११ 0७ 
ह्ाणोन साधन अभ्यास आणी सद्गुरु । सच्छिष्य आणी 
सच्छास्त्रविचारु । 
सत्कर्म सद्वासना पाइ। पाववी भवाचा ॥ १२ ॥ 
सदुपासना सत्कर्म । सत्क्रिया आणी स्वधर्म । 
सत्संग आणी नित्य नेम । निरंतर ॥ १३॥ 
ऐसें हें अवघेचि मिळे । तरीच विमळ ज्ञान तिवळें। 
नाहीं तरी पाघांड संचरे बळें । समुदाई ॥ १४॥ व 
येथे शब्द नाहीं शिव्यासी । हैं अवघें सद्गुरुपार्सा ॥ 
सदगरु पालटी अवगुणासी । नाना येत्नेंकरूनी ॥ १५ 0 
सदगरुचेनि असच्छिष्य पालटे । परंतु सच्छिष्यें 
2 असद्शुरु न पालटे ॥ 


१ पीक हातीं येईपर्यंत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


कां जें थोरपण तुटे। हाणोनिया॥ १६॥ 
याकारणें सद्गुरु पाहिजे । तरीच सम्सार्गं लाहिजे। 
नाहीं तरी होईजे । पाषांडा वरपडे ॥ १७॥ 

थेथे सद्गुरत्चि कारण । घेर सर्वं न्तिःकारण। 
तथापि सांगों वोळखण । सच्छिष्याचो ॥ १८ ॥ 
सुख्य सच्छिष्याचें लक्षण । सद्गुरुवचनों विश्वास पूर्ण ॥ 
अनन्यभावे शरण । त्या नांब सच्छिष्य ॥ १९॥ 
शिष्य पाहिजे निळ । शिष्य पाहिजे आवारसीळ । 


_ शिष्य पाहिजे केवळ । विरक्त अनुतापी? ॥ २०॥ 


शिष्य पाहिजे निष्ठावंत । शिष्य पाहिजे सुचिष्मंत? । 
शिष्य पाहिजे नेसस्त । सर्वप्रकारीं ॥ २१॥ 

शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष । शिष्य पाहिजे परस दक्ष । 
शिष्य पाहिजे अलक्ष । लक्षी ऐसा ॥ २२॥ 

शिष्य पाहिजे अति धीर । शिष्य पाहिजे अति उदार । 
शिष्य पाहिजे अति तत्पर । परसार्थविषई ॥ २३॥ 
शिष्य पाहिजे परोपकारी । शिष्य पाहिजे तिर्मत्सरी । 
शिष्य पाहिजे अर्थातरीं । प्रवेशकर्ता ॥ २४॥ 

शिष्य पाहिजे परस शुद्ध । शिष्य पाहिजे परस साचध। 
शिष्य पाहिजे अगाध । उत्तम गुणाचा ॥ २५॥ 

शिष्य पाहिजे प्रज्ञावंत * । शिष्य पाहिजे प्रेमळ भवत । 
शिष्य पाहिजे नीतिवंत। मर्यादेचा ॥ २६॥ 

शिष्य पाहिजे युक्तिवंत । शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत ॥ 
शिष्य पाहिजे संतासंत*। विचारघेता ॥ २७॥ 


MMR MRSS न नि >. > 
१ पदचात्तापी. २ आचारशील. ३ विवेचक भावग्राही बुद्धीने 
युक्‍त. ४ सदसत्‌; नित्यानित्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ३ १७९ 


शिष्य पाहिजे धारिष्टाचा। शिष्य पाहिजे दृढ व्रताचा। 
शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा । पुण्यसीळ ॥ २८ ॥ 
शिष्य असावा सात्विक । शिष्य असावा भजक । 
शिष्य असावा साधक । साधनकर्ता ॥ २९ ॥ 

शिष्य असावा विइवासी। शिष्य असावा कायाक्लेशी * । 
शिष्य असावा परमार्थासी । वाढऊं जाणे ॥ ३०॥ 
शिष्य असावा स्वतंत्र । शिष्य असावा जगमित्र । 
शिष्य असावा सत्पात्र ! सर्व गुणें ॥ ३१॥ 

शिष्य असावा सद्विय्येचा । शिष्य असावा स-द्रावाचा । 
शिष्य असावा अंतरींचा । परम शुद्ध ॥ ३२॥ 

शिष्य नसावा अविवेकी । शिष्य नसावा गर्भेसुखी । 
शिष्य असावा संसारदुःखी । संतप्त * देही ॥ ३३॥ 
जो संसारदुःखें दुःखवला । जो त्रिविधतापें पोळला । 
तोचि अधिकारी जाला । परमार्थविषों ॥ ३४॥ 

बहु दुःख भोगिलें जेणें। तयासीच परमार्थे बाणे । 
संसारदुःखाचेनि गुणें । वेराग्य उपजे ॥ २५॥ 

जया संसाराचा त्रास। तयासीच उपजे विस्वास । 
विस्वासबळें दृढ कास । धरिली सद्गुरूची ॥ ३६॥ 
अविस्वासे कास सोडिली । ऐसीं बहुतेक भवीं बुडालो । 
नाना जळचरीं तोडिलीं । मध्येंचि सुखदुःखे ॥ ३७ ॥ 
याकारणें दृढ विस्वास । तोचि जाणावा सच्छिष्य । 
मोक्षाधिकारी विशेष । आप्रगण्यु ।। ३८ ॥ 

जो सद्गुरुवचनें निवाला ' । तो सायोज्यतेचा आंखिला"। 


MEMES me रळ णा 
शारीरिक कष्ट करणारा. २ त्रिविधतापतप्त. ३ शांत 
झाला; समाधान पावला. ४ अधिकारी झाला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१८० श्रीमत्‌ दासबोध 


संसारपांगं पांशिला । न वचे कदा' ॥ ३९ ॥ 
सद्गुरुहून देव सोठा। जयास वाटे तो करंटा । 
सुटला वेभवाचा फांटा । सामथ्यंपिसें ॥ ४०॥ 
सद्गुरुस्वरूप तें संत! । आणी देवांस मांडेल कल्पान्त ' । 
तेथे केचे उरेल सामर्थ्य । हरिहरांचें ॥ ४१ ॥ 
हाणौन सद्गुरुसामर्थ्य आधीक । जेथें आटती ब्रह्मादिक 
अल्पबुद्धी सानवी रंक । तयांसि हें कळेना ॥ ४२ ॥ 
गुरुदेवांस बराबरी । करी तो शिष्य दुराचारी । 
श्रांति बेसली अभ्यांतरीं । सिद्धांत नेणवे ॥ ४३ ॥ 
देव मनुषो * भाविला । मंत्रों देवपणासि आला । 
सद्गुरु न वचे कल्पिला । ईश्वराचेनि ॥ ४४ ॥ 
हाणोनि सद्गुरु पूर्णपणें । देवाहून आधीक कोटिगुणें । 
जयासि वाणितां भांडणे । वेदशास्त्रीं लागलों ॥ ४५॥ 
असो सद्गुरुपदापुढे । दुजे कांहींच न चढे । 
देवत्तामर्थ्य तें केवढें । मायाजनित ॥ ४६ ॥ 

अहो सद्गुरुकृपा जयासी । सामर्थ्यं न चले तथापासों 
ज्ञानबळें वेभवासी । तृणतुछ) केलें ॥ ४७ ॥ 
सद्ग्रुकृपेचेनि बळें । अपरोक्षज्ञानाचेनि" उसाळें' ॥ 
मायेसहित ब्रह्मांड सगळें । दृष्टीस न ये ॥ ४८ ॥ 
ऐसें सच्छिष्याचें वेभव । सद्गुरुवचनों दृढ भाव । 
तेणें गुणें देवराव। स्वयेंचि होती ॥ ४९ ॥ 

अंतरीं अनुतापे तापले । तेणें अंतर शुद्ध जालें । 


डी: PR मन तल 
१ तो संसारांतील संकटांनी ग्भगळित होत नाहीं. २ नित्य; 
अविनाशी. ३ लय. महाप्रळयीं देवहि रहात नाहींत. ४ मनुष्यानें. 
५ कस्पटासमान. ६ प्रत्यक्ष ज्ञानानुभवाच्या. ७ बळाें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ३ १८ 


पुढें सद्गुरुवचनें निवाले । सच्छिष्य एसे ॥ ५०॥ 

लागतां सद्गुरुवचनपंथें । जालें ब्रह्मांड पालथं । 

तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे। पालट न घरिजे ॥ ५१॥। 

शरण सद्गुरूस गेले । सच्छिष्य ऐसे निवडले । 

क्रियापालटे जाले । पावन? ईश्वरीं ॥ ५२ ॥ 

ऐसा सद्भाव अंतरीं । तेचि मुक्तीचे वाटेकरी। 

येर माईक वेषधारी । असच्छिष्य ॥ ५३ ॥ 

चाटे विषयांचें सुख । परमार्थ संपादणें लौकिक । 

देखोदेखीं पढतमूखे । शरण गेले ॥ ५४॥ 

जाली विषई वृत्ति अनावर । दृढ धरिला संसार । 

परमार्थचर्चेचा विचार । मळिण झाला ॥ ५५ ॥ 

मोड घेतला परमार्थाचा । हव्यास धरिला प्रपंचाचा ४ 

भार वाहिला कुटुंबाचा । काबाडी? जाला ॥ ५६ ७ 

मानिला प्रपंची आनंद । केला परमार्थी बिनोद । 

श्रांत मढ मतिमंद । लोधला* कामों ॥ ५७ म 

सूकर) एजिलें विलेपनें । म्हैसा मदिला चंदनें । 

तेसा विषई ब्रह्मज्ञानें । विवेकें व्यय ॥ ५८ ॥ 

रासभः उकरडां लोळे । तयासि परिमळसोहळे' । 

उलक“ अंधारीं पळे । तया केवी हंसपंगती का ५९ ॥. 

तेसा विषयदारींचा बराडी । घाली अधःपतन उडी ॥ 

तयास भगवंतआवडी । सत्संग कचा ॥ ६०॥ 

TT लक बलिला | 
रूपी ऐक्यता पावला. “पतित म्हणजे वेगळा पाडला ४ 

ला ची ॥ ” श्रीसमर्थ गाथा अ. ७९४. २ कटाळा- 

३ गडी; कामकरी. ४ कामानें लुब्ध झाला. ५ ड्क्कर. ६ गाढव. 

७ उटणे इ. सुगंधी द्रव्याचें मदन. ८ घुबड. ९ आशाळभूत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
। 
। 


व के IN OI MH RR 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


वर्ती करून दांताळीं । स्वानपुत्र हाडें चगळी । 

तेसा विषई तळसळी । विषयसुखाकारणें ॥ ६१॥ 
'तया स्वानमुखीं परमान्न । कों सकंटास सिहासन । 
तसे विषयशक्तां' ज्ञान । जिरेल केचें ॥ ६२ ॥ 
रासभे राखतां जन्म गेला । तो पंडितांमध्यें प्रतिष्ठिला 
न वचे तेसा आशक्ताला! । परमार्थ नाहीं ॥ ६३॥ 
मिळाला राजहंसांचा सेळा । तेथें आला डोंबकावळा । 
लक्षून विष्ठेचा गोळा । हंस हाणवी ॥ ६४॥ 

तसे सज्जनाचे संगती । विषई सज्जन ह्यणविती । 
विषय आमेद्य' चित्तं । गोळा लक्षिला ॥ ६५ ॥ 
काखे घेऊनियां दारा* । ह्मणे मज संन्यासी करा । 
तेसा विषई सेरावरा"। ज्ञान बडबडी ॥ ६६॥ 

असो ऐसे पढतमूर्ख । ते काय जाणती अद्वेतसुख । 
नारकी ` प्राणी नकं । भोगिती स्वइछा ॥ ६७॥ 
बेषेची” करील सेवा । तो केसा मंत्री म्हणावा । 

तेसा विषयदास मानावा । भक्तराज केवी ॥ ६८ ॥ 
तेसे विषई बापुडे । त्यांस ज्ञान कोणीकडे । 

वाचाळ शाब्दिक बडबडे । वरपडे जाले ॥ ६९ ॥ 
“ऐसे शिष्य परसनष्ट । कनिष्ठांसथें कनिष्ठ । 

-हीन अविवेकी आणी दृष्ट“ । खळ खोटे दुर्जन ॥७०॥ 
एसे जे पापरूप । दोघंदोषी वञ्लेप । 
“तयांस प्राइचीत अनुताप । उःड्रवतां आहे ॥ ७१ ॥ 


. १ विषयासक्तांना. २ आसक्ताला. ३ अपवित्र; निषिद्ध. 


४ स्त्री. ५ वाटेल तसें. ६ नरकयोग्य. ७ वेश्येची. ८ दुष्ट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ३ १८२ 


तेंहि पुन्हां शरण जावें । सद्गुरूस संतोषवावें । 
कृपादृष्टी जालियां व्हावें । पुन्हां शुद्ध ॥ ७२ ॥ 
स्वामीद्रोह जया घडे। तो याचइचंद्र' नरकीं पडे । 
तयास उपावचि न घडे। स्वामी तुष्टल्यावांचुनी ॥ ७३।४ 
स्मशानवेराग्य? आलें । हाणोन लोटांगण घातलें । 
तेणें गुणें उपतिष्ठलें' । नाहीं ज्ञान ॥ ७४ ॥ 
भाव आणिला जायाचा* । मंत्र घेतला गुरूचा । 
शिष्य जाला दो दिसांचा । मंत्राकारणें ॥ ७५ ॥ 
एसे केले गुरु उदंड । शब्द सिकला पाघांड । 
जाला तोंडाळ तसंड* । माहापाषांडी ॥ ७६॥ 
घडी येक रडे आणी पडे । घडी येक बेराग्य चढे । 
घडी येक अहंभाव जडे । ज्ञातेपणाचा ॥ ७७॥ 
घडी येक विस्वास धरी । सबेंच घडी येक गुगुरी । . 
एसे नाना छंद करी । पिसाट जसा ॥ ७८॥ 
कास क्रोध सद मत्सर । लोभ मोह नाना चिकार । 
अभिमान कापट्य तिरस्कार । हुदई नांदती ॥ ७९॥, 
अहंकार आणी देहपांग* । अनाचार आणी विषयसंग।" 
संसार प्रपंच उद्वेग । अंतरीं चसे ॥ ८०॥ 
दीघेसूत्री» कृतघ्न“ पापी । कुकर्मा कुतर्की विकल्पी 
अभक्त अभाव सीघ्रकोपी । निष्ठुर परघातक ॥ ८१ 
हृदयेसुग्य आणी आळसी । अविवेकी आणि अविस्वासी। 
अधीर अविचार संदेहासी । दृढ धर्ता ॥ ८२॥ 
१ अनंत काळ. २ स्मशानांत गेल्य काल. २ स्मशानांत गेल्यावर होणारें अस्थिर वैराग्य: 
३ प्राप्त झालें. ४ क्षणिक. ५ उच्छुंखल. ६ देहासक्ति. ७ चेंगट. 
८ उपकार विसरणारा. ९ संशयी. 

ह 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


आशा समता तृष्णा! कल्पना। कुबुद्धी दुवेत्ति दुर्वासना। 
अल्पबुद्धि विषयकासना । हृदई वसे ॥ ८३ ॥ 
ईषणा! असूया? तिरस्कारें । निदेस प्रवत आदरें । 
देहाभिमाने हुंबरे । जाणपणें ॥ ८४ ॥ 

क्षुध्रा तृष्णा आवरेना । निद्रा सहसा धरेना* । 
कुटर्बाचता वोसरेना । भ्रांति पडिली ॥ ८५ ॥ 
शाब्दिक बोले उदंड वाचा । लेश नाहीं बेराग्याचा । 
अनुताप धारिष्ट साधनाचा । सार्ग न धरी ॥ ८६॥ 
भक्ति विरक्ति ना शांती। सद्वृत्ति लीनता ना दांती* । 
कृपा दया ना तृप्ती । सुबुद्धि असेचना ॥ ८७॥ 
कायाक्लेसीं शेरीरहीन“ । धर्सबिषई परम कृपण । 
क्रिया पालटेना कठिण । हृदये जयाचें ॥ ८८ ॥ 
आजव नाहीं जनासी । जो अप्रिये सज्जनासी । 
जयाचे जिवों आहिणंसों “ । परन्यून वसे ॥ ८९॥ 
सदा सर्वकाळ लटिका* । बोले माईक लापणिका?° । 
क्रिया विचार पाहतां येका। वचनीं सत्य नाहीं ॥९०॥ 
परपीडेविषई तत्पर । जसे विचु आणी विखार । 
-तेसा कुशब्दें जव्हार '* । भेदी सकळांचें ॥ ९१ ॥ 
आपले झांकी अवगुण । पुढिलांस बोले कठिण । 
मिथ्या गुणदोषंचिण । गुणदोष लावी ॥ ९२॥ 


१ हांव. २ ईर्षा. ३ मत्सर. ४ तहान. ५ आ4रेना. ६ दमन. 
७ शारीरिक कष्ट चूकविणारा. ८ रात्रंदिवस. ९ खोटारडा. 
१० तोंडदेखलें. ११ अंत:करण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ३ 


~ 


८५ 


स्वयें पापात्मा अंतरीं । पुढिलांचि कणव? न करी । 
जेसा हिंसक दुराचारी । परदुःखे शिणेना ॥ ९३ ॥ 
दुःख पराव्याचें नेणती । दुजन गांजिलेची गांजिती ४ 
श्रम पावतां आनंदती । आपुले मनीं ॥ ९४॥ 
स्वदुःखें झरे अंतरीं । आणी परदुःखें हास्य करी । 
तयास प्राप्त येमपुरी । राजदूत ताडितो ॥ ९५॥ 
असो ऐसें मदांध बापुडे । तयांसि भगवंत केचा जोडे । 
जयांस सुबुद्धि नावडे । पुरवेपातकेंकरूनी ॥ ९६ ॥ 
तयास देहाचा अंतीं । गात्रे क्षीणता पावती । 
जिवलग वोसंडिती । जाणवेल तेव्हां ॥ ९७॥ 
असो ऐसे गुणावेगळे । ते सच्छिष्य आगळे । 
दृढभावार्थे सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ॥ ९८॥ 
जये स्थळीं विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे ॥ 
ते प्राणी प्रपंचसंगं । हिपुटी ' होती ॥ ९९ ॥ 
जेणेकरितां दुःख जालें । तेंचि मनीं दृढ धरिलें । 
तेणें गुणें प्राप्त जालें । पुन्हां दुःख ॥ १०० के ॥ 
संसारसंगें सुख जालें । ऐसें देखिलें ना ऐकिले । 

ऐसें जाणोन अनहित केलें । ते दुःखी होती स्वयें ॥१०१॥ 
संसारीं सुख मानिती । ते प्राणी मूढमती । 

जाणोन डोळे झांकिती । पढतमूर्ख ॥ १०२॥ 

प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमार्थ वाढवावा । 
परमार्थ अवघाचि बुडवावा । हें विहित नव्हे ॥ १०३ 
MNS 30... 
१ दयामाया. २ त्याग करितात. ३ दुःखीकष्टी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


आशा समता तृष्णा ' कल्पना। कुबुद्धी दुवृत्ति दुर्वासना । 
अल्पबुद्धि विषयकासना । हृदईं वसे ॥ ८३॥ 
ईषणा' असूया? तिरस्कारे । निदेस प्रवत आदरें । 
देहाभिमाने हुंबरे । जाणपणें ॥ ८४ ॥ 

क्षुधा तृष्णा* आवरेना । निद्रा सहसा धरेना) । 
कुटुर्बाचता वोसरेना । भ्रांति पडिली ॥ ८५॥ 
शाब्दिक बोले उइंड वाचा । लेश नाहीं वेराग्याचा । 
अनुताप धारिष्ट साधनाचा । सार्ग न धरी ॥ ८६॥ 
भक्ति विरक्ति ना शांतो। सद्वृत्ति लीनता ना दांती* । 
कृपा दया ना तृप्ती । सुबुद्धि असेचना ॥ ८७॥ 
कायाक्लेसों शेरीरहीन । धर्सविषई परम कृपण । 
क्रिया पालटेना कठिण । हृदये जयाचें ॥ ८८ ॥ 
आजव नाहीं जनासी । जो अप्रिये सज्जनासी । 
जयाचे जिवों आईहिणंसीं “ । परन्यून वसे ॥ ८९ ॥ 
सदा सर्वकाळ लटिका । बोले माईक लापणिका ?° । 
'क्रिया विचार पाहतां येका। वचनी सत्य नाहों ॥९०॥ 
परपीडेविषई तत्पर । जसे विचु आणी विखार । 
तेसा कुशब्दें जिव्हार'* । भेदी सकळांचे ॥ ९१॥ 
आपले झांकी अवगुण । पुढिलांस बोले कठिण । 
मिथ्या गुणदोषंविण । गुणदोष लावी ॥ ९२॥ 


१ हांव. २ ईर्षा. ३ मत्सर. ४ तहान. ५ आरेना. ६ दमन. 
3 शारीरिक कष्ट चुकविणारा. ८ रात्रंदिवस. ९ खोटारडा. 
१० तोंडदेखलें. ११ अंत:करण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ३ १८५ 


स्वयें पापात्मा अंतरीं । पुढिलांचि कणव? न करी । 
जैसा हिंसक दुराचारी । परदुःखे शिणेना ॥ ९३ ॥ 
दुःख पराब्याचें नेणती । दुर्जन गांजिलेची गांजिती ॥ 
श्रम पावतां आनंदती । आपुले मनों ॥ ९४ ॥ 
स्वदुःखें झुरे अंतरीं । आणी परदुःखे हास्य करी । 
तयास प्राप्त येमपुरी । राजदूत ताडिती ॥ ९५ ॥ 
असो ऐसें मदांध बापुडे । तयांसि भगवंत केचा जोडे ॥ 
जयांस सुबुद्धि नावडे । पूर्वपातकेंकरूनी ॥ ९६ ॥ 
तयास देहाचा अंतीं । गात्रें क्षीणता पावती । 
जिवलगें बोसंडितो ? । जाणवेल तेव्हां ॥ ९७ ॥ 
असो ऐसे गुणाबेगळे । ते सच्छिष्य आगळे । 
दृढभावार्थे सोहळे । भोगिती स्वानंदाचे ॥ ९८ ७ 
जये स्थळीं विकल्प जागे । कुळाभिमान पाठीं लागे ॥ 
ते प्राणी प्रपंचसंगं । हिपुटी ` होती ॥ ९९ ॥ 
जेणेंकरितां दुःख जालें । तेंचि मनीं दृढ धरिले । 
तेणें गुणें प्राप्त जालें । पुन्हां दुःख ॥ १०० ॥ 
संसारसंगें सुख जालें । ऐसें देखिलें ना ऐकिलें । 

ऐसें जाणोन अनहित केलें । ते दुःखी होती स्वयें॥ १० १७ 
संसारीं सुख सानिती । ते प्राणी मूढमती । 

जाणोन डोळे झांकिती । पढतमूर्ख ॥ १०२ ॥ 

प्रपंच सुखें करावा । परी कांहीं परमार्थ वाढवावा । 
परमार्थ अवघाचि बुडवावा । हें विहित नव्हे ॥ १०३ 


१ दयामाया. २ त्याग करितात. ३ दुःखीकष्टी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१८६ श्रीमत्‌ दासबोध 
सागां जालें निरूपण । गुरुशिष्यांची वोछलण । 
आतां उपदेशाचे लक्षण । सांगिजेल ॥ १०४॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिष्प्रलक्षणनाम 
समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका उपदेशाचों लक्षणें । बहुविधें कोण कोणें । 
सांगतां तें असाधारणें । परी कांहीं येक सांगों ॥ १॥ 
बहुत संत्र उपदेशिती । कोणी नाम सात्र सांगती । 
येक ते जप करवितो । वोंकाराचा ॥ २॥ 

शिवमंत्र भत्रानीमंत्र। विष्णुमंत्र माहालक्ष्मी मंत्र । 
अवधूतमंत्र गणेशमंत्र । मातंडमंत्र सांगती ॥ ३ ॥ 
मछकमंवरहावमंत्र । नृसिहमंत्र वासनमंत्र । 
भागेवमंत्र रघुनाथमंत्र । कृष्णमंत्र सांगती ॥ ४ ॥ 
भेरवमंत्र मल्लारिमंत्र। हनुमंतमंत्र येक्षिणीमंत्र । 
नारायेणमंत्र पांड्रंगमंत्र । अघोरमंत्र सांगतो ॥ ५॥ 
शेषमंत्र गरुडमंत्र । वायोमंत्र वेताळमंत्र । 

झोटिगमंत्र बहुधा मंत्र । किती म्हणोनि सांगावे॥ ६॥ 
बाळापंत्र बगुळामंत्र । काळिमंत्र कंकाळिमंत्र । 
बटुकमंत्र नाना मंत्र । नाना शक्तीचे ॥ ७॥ 
पृथकाकारें स्वतंत्र । जितुके देव तितुके मंत्र । 

सोपे अवघड विचित्र । खेचर दारण बीजाचे ॥ ८ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ४ १८७ 


पाहों जातां पृथ्वीवरी । देवांची गणना कोण करी । 
तितुके मंत्र वेखरी । किती हाणोनि वदचावी ॥९॥. 
असंख्यात संत्रमाळा । येकाहूनि येक आगळा । 
विचित्र मायेची कळा । कोण जाणे ॥ १०॥ 

कित्येक मंत्रों भूतें जाती । कित्येक मंत्रीं वेथा नासती ॥ 
कित्येक मंत्री उतरती । सितें' विच्‌ विखार! ॥ ११॥ 
एसे नाना परीचे संत्री । उपदेशिती कर्णपात्रों । 
जपध्यान पूजा यंत्री । चिधानथुक्त सांगती ॥ १२॥ 
येक शिव शिव सांगती । येक हरि हरि ह्यणविती । 
येक उपदेशिती । विठल विठल हाणोनी ॥ १३॥ 
येक सांगती कुष्ण कृष्ण । येक सांगती विष्ण विष्ण । 
येक नारायण नारायण । हाणौन उपदेशिती ॥ १४॥ 
येक ह्मणती अच्युत अच्युत । येक ह्मणती अनंत अनंत। 
येक सांगती दत्त दत्त ह्याणत जावें ॥ १५॥ 

येक सांगती राम राम । येक सांगती 3% ३ म । 

येक ह्मणती मेघशाम । बहुतां नामों स्मरावा ॥ १६॥ 
येक सांगती गुरु गुरु । येक म्हणती परमेशवरु । 

येक म्हणती विघ्नहरु । चितीत जावा ॥ १७॥ 

येक सांगती शामराज । येक सांगती गरुडध्वज । 

येक सांगती अधोक्षज । हाणत जावें ॥ १८॥ 

येक सांगती देव देव । येक ह्मणती केशव केशव । 
येक हाणती भागव भार्गव । हाणत जावें ॥ १९ ॥ 
येक विश्‍वनाथ हाणविती । येक मल्लारि सांगती । 
येक ते जप करविती। तुकाई तुकाई हाणोनी ॥ २०॥ 
०८०77 7 7-7. 77 ----7----> रन, अच[।स्‍ 


१ थंडीताप. २ सर्प. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fqundation, Chandigarh 


१८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


हें किती ह्यणौति सांगावें । शिवशक्तीचीं अनंत नांवें । 
इछेसारिखों स्वभावें । उपदेशिती ॥ २१ ॥ 

येक सांगती मुद्रा” च्यारी । खेचरी भूचरी चाचरी 
अगोचरी। येक आसनें परोपरी । उपदेशिती॥ २२॥ 
येक दाखवितो देखणी । येक अनुहातध्वनी* । 
येक गुरु पिडज्ञानौ | पिडज्ञान' सांगतो ॥ २३ ॥ 
येक सांगती कर्मसार्ग । येक उपासनासागं । 

येक सांगती अष्ठांग योग । नाना चक्रं ॥ २४॥ 
येक तपें सांगती । येक अजपा” निरोपिती । 

येक तत्वें विस्तारिती* । तत्वज्ञानी ॥ २५ ॥ 

येक सांगती सगुण । येक निरोपिती निर्गुण । 

येक उपदेशिती तोर्थाटण । फिरबें ह्यणूनी ॥ २६॥ 
येक माहावाक्ये* सांगती । त्यांचा जप करावा ह्मणती । 
येक उपदेश करिती। सबं ब्रह्म ह्ाणोती )| २७ ॥ 
येक शाक्तमागं सांगती । येक मुक्तमार्ग प्रतिष्ठिती । 
येक इंद्रिये पुजन करविती । येका भावें ॥ २८ ॥ 
येक सांगती वशीकणं । स्तंबन मोहन उच्चाटण । 
नाना चेटकें आपण । स्वयें निरोपिती ॥ २९ ॥ 


१ पहा द. ४ स. १. ओ. १४ वरील टीप. २ ध्वनि आधाता मुळें 
निर्माण होतो. आघाताशिवाय होणारा तो अनुहात-अनाहत- 
ध्वनि. ह्याचे दहा प्रकार असून ध्यानाभ्यासाच्या प्रगल्भते- 
नुसार ते ऐकूं येतात. ३ शरीरविज्ञान. ४ योगाचीं आठ अंगें 
आहेत :- यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, 
घारणा घ समाधि. ५ पहा द. १७ स. ५ वा. ६ पहा द. १७ 
स. ८ व ९ बा. ७ द. ४ स. १ ओ. २८ वरील टीप पहा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ४ १८९ 


ऐसी उपदेशांची स्थिती । पुरे आतां सांगों किती । 
एसे हे उपदेश असती । असंख्यात ॥ ३० ॥ 

एसे उपदेश अनेक । परी ज्ञानेविण तिरार्थक । 
येविषई असे येक । भगवद्दचन ॥ ३१ ॥ 


इलोक ।। नान।शास्त्रं पठेल्लोको नानादेवतपूजनम्‌। 
आत्मज्ञानं विना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम्‌ ॥। 
शेवशाक्तागमाद्या ये अन्ये च बहवो मताः । 
अपञ्रंशसमास्तेऽपि जीवानां भ्रांतचेतसाम्‌ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥ 


याकारणें ज्ञानासमान । पवित्र उत्तम न दिसे अच) । 
हाणौन आधीं आत्मज्ञान । साघिलें पाहिजे ॥ ३२॥ 
सकळ उपदेशों विशेष। आत्मज्ञानाचा उपदेश । 
येविषई जगदीश । बहुतां ठाई बोलिला ॥ ३३ ॥ 


इलोक ॥ यस्य कस्य च वर्णस्य ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्य दासस्य दासोहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 


आत्मज्ञानाचा महिमा । नेणे चतुर्मुख ब्रह्मा । 

प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥ ३४ ॥ 

सकळ तीर्यांची संगती । स्तानदानाची फळधुती । 

त्याहूनि ज्ञानाची स्थिती । विशेष कोटिगुणें ॥ ३५ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्वानदानेषु यत्कलम्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं बह्मज्ञानसमोपमम्‌ ॥ 

pS SE का, आमोल मना तय 


१ अन्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९० श्रीमत्‌ दासबोध 
हाणोनि जें आत्मज्ञान । तें गहनाहूनि गहन । 
एक तयाचें लक्षण । सांशिजेल ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपदेशनाम 
समास चतुर्थं ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम॥ 


जंव तें ज्ञान नाहीं प्रांजळ । तंव सर्व कांहों निर्फळ । 
ज्ञानरहित तळमळ । जाणार नाहीं ॥ १॥ 

ज्ञान ह्मणतां वाट भरम। काये रे बा असेल वर्मे । 
ह्यणोनि हा अनुक्रस । सांगिजिल आतां ॥ २॥ 

भूत भविष्य वर्तमान । ठएऊकें आहे परिछिन्न' । 
यासीहि ह्मणिजेत ज्ञान । परी तें ज्ञान नव्हे ॥ ३॥ 
बहुत केलें विद्यापठण । संगीतश्चास्त्र रागज्ञान । 
वेदिक शास्त्र वेदाधेन । हेंहि ज्ञान नव्हे ॥ ४॥ 
नाना वेवसायाचें ज्ञान । नाना दीक्षेचें ज्ञान । 
नाना परीक्षेचें ज्ञान । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ५॥ 

नाना वनितांची परीक्षा । नाना मनुष्यांची परीक्षा । 
नाना नरांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ ६ ॥ 

नाना अइवांची परीक्षा । नाना गरजांची परीक्षा । 
नाना स्वापदांची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ७॥ 
नाना पशूंची परीक्षा । नाना पक्षांची परीक्षा । 

नाना भूतांची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ८ ॥ 


१ स्पष्ट; नीटनेटके. २ वेदाध्ययन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ५ १९१ 


नाना यानांची ' परीक्षा। नाना वस्त्रांची परीक्षा । 
नाना शस्त्रांची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ९॥ 
नाना धातूंची परीक्षा । नाना नाण्यांची परीक्षा । 
नाना रत्नांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १०॥ 
नाना पाषाणपरीक्षा । नाना काष्ठांची परीक्षा । 
नाना वाद्यांची परीक्षा हैं ज्ञान नव्हे ॥ ११॥ 
नाना भुमोंची परीक्षा । नाना जळांची परीक्षा । 
नाना सतेज परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ १२॥ 
नाना रसांची परीक्षा । नाना बीजांची परीक्षा । 
नाना अंकुर परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ १३॥ 
नाना पुष्पांची परीक्षा । नाना फळांची परीक्षा । 
नाना वल्लींची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे॥ १४॥ 
नाना दुःखांची परीक्षा । नाना रोगांची परीक्षा । 
नाना चिन्हांची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे॥ १५ ॥ 
नाना मंत्रांची परीक्षा । नाना यंत्रांची परीक्षा । 
नाना मूर्तीची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे॥ १६॥ 
नाना क्षत्रांची परीक्षा । नाना गृहांची परीक्षा । 
नाना पात्रांची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ १७॥ 
नाना होणार परीक्षा । नाना समयांची परीक्षा । 
नाना तर्काची परीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ १८ ७ 
नाना अनुमान परीक्षा । नाना नेमस्त परीक्षा। 
नाना प्रकार परीक्षा हैं ज्ञान नव्हे ॥ १९ ॥ 
नाना विद्येची परीक्षा। नाना कळेची परीक्षा । 
नाना चातुर्यपरीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २० ॥ 


१ वहानांची. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९२ भ्रीमत्‌ दासबोध 


नाना शब्दांची परीक्षा । नाना अर्थाची परीक्षा । 
नाना भाषांची परोक्षा हैं ज्ञान नव्हे ॥ २१ ॥ 
नाना स्वरांची परीक्षा । नाना वर्णांची परीक्षा । 
नाना लेखनपरीक्षा। हैं ज्ञान नव्हे ॥ २२ ॥ 

नाना मतांची परीक्षा । नाना ज्ञानांची परीक्षा । 
नाना वृत्तीची परीक्षा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २३ ॥ 
नाना रूपांची परीक्षा । नाना रसनेची परीक्षा । 
नाना सुगंधपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २४ ॥ 

नाना सृष्टोंची परीक्षा । नाना विस्तारपरीक्षा । 
नाना पदार्थपरीक्षा । हें ज्ञान नव्हे ॥ २५ ॥ 
नेमकचि बोलणें । तत्काळघि प्रतिबघन देणें । 
सीध्रचि कवित्व करणें । हें ज्ञान नव्हे ॥ २६ ॥ 
नेत्रपालबी नादकळा । करपालवी भेद्ळा । 
स्वरपालवी संकेतकळा । हैं ज्ञान नव्हे॥ २७॥ 
काव्यकुशळ संगीतकळा । गीत प्रबंद नृत्यकळा । 
सभाच्यातुर्यं शब्दकळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २८॥ 
वाग्विळास सोहनकळा । रम्य रसाळ गायनकळा । 
हास्य विनोद कामकळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ २९ ॥ 
नाना लाघबें चित्रकळा । नाना वाद्यं संगीतकळा । 
नाना प्रकारें विचित्र कळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ३०॥ 
आदिकरूनि चोसष्टि कळा । याहि वेगळया नाना कळा 
चौदा विद्या सिद्धि सकळा । हैं ज्ञान नव्हे ॥ ३१ ७ 
असो सकळ कळाप्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । 

तरी ते कोइल्यता परी ज्ञान ह्यणोंचि नये ॥ ३२॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ६ १९३ 


हें ज्ञान होयेसें भासे। परंतु मुख्य ज्ञान तें अनारिसें ! । 
जेथें प्रकृतीचें पिसें । समूळ वाव*॥ ३३॥ 
जाणावें दुसऱ्याचे जीवीचें हे ज्ञान वाटे साचें । 
परंतु हें आत्मज्ञानाचें । लक्षण नव्हे ॥ ३४॥ 
साहानुभाव माहाभला । सानसपुजा करितां चुकला । 
कोणी येकें पाचारिला । ऐसें नव्हे ह्यणोनी ॥ ३५ ॥। 
एसी जाणे अंतरस्थिती । तयासि परम ज्ञाता ह्मणती । 
परंतु जेणें मोक्षप्राप्ती । तें हैं ज्ञान नव्हे ॥ ३६ ॥ 
बहुत प्रकारींचीं ज्ञानें । सांगों जातां असाधारणे । 
सायोज्यप्राप्ती होये जेणें तें ज्ञान वेगळें ॥ ३७॥ 
तरी तें कसें आहे ज्ञान । समाधानाचे लक्षण । 
ऐसें हें विशद करून । मज निरोपावें ॥ ३८ ॥ 
एसें शुद्ध ज्ञान पुसिलें । तें पुढिले ससासीं निरोपिलें। 
श्रोतां अवधान दिधले । पाहिजे पुढें ॥३९ ॥ 

इति श्रीदासबोधे ` गुरुशिष्यसंवादे बहुधाज्ञाननाम 

समास पंचम ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीराम ।। 


ऐक ज्ञानाचें लक्षण । ज्ञान हाणिजे आत्मज्ञान । 
पाहावें आपणासि आपण । या नांव ज्ञान प १॥ 
झुख्य देवास जाणावें । सत्य स्वरूप वोळखावें । 
नित्यानित्य विचारावें । या नांव ज्ञान ॥ २॥ 


१ याहून वेगळें. २ मिथ्या. 
७ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेथें दृश्य प्रकृति सरे । पंचभूतिक वोसरे । 

ससूळ हेत निवारे । या नांव ज्ञान ॥ ३॥ 
सनबुद्धि अगोचर । न चले तर्काचा विचार । 
उलेख? परेहुनि' पर। या नांव ज्ञान ॥ ४॥ 

जेथें नाहीं दृशयभान । जेथें जाणीव हैं अज्ञात । 
विसळ शुद्ध स्वरूपज्ञान । यासि बोलिजे ॥५॥ 
सबेसाक्षी अवस्ता तुर्या? । ज्ञान ऐसें म्हणती तया । 
परी तें जाणिजे वायां । पदार्थज्ञान ॥ ६॥ 

दृश्य पदार्थ जाणिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोलिजे । 
शुद्ध स्वरूप जाणिजे । या नांव स्वख्पज्ञान ॥ ७॥ 
जेथे सर्वच नाहीं ठाईंचें' । तेथें सर्वसाक्षत्व केचें । 
हाणौति शुद्ध ज्ञान तुर्येचें । मानूंचि नये ॥ ८॥ 
ज्ञान ह्यणिजे अद्वेत । तुर्या प्रत्यक्ष द्वेत । 

हाणौनि शुद्ध ज्ञान सतंत । वेगळेंचि असे ! ९ ॥ 

ऐक शुद्ध ज्ञाताचें लक्षण । शुद्ध स्वरूपचि आपण । 
या नांव शुद्ध स्वख्पज्ञान । जाणिजे श्रोतीं ॥ १० ॥ 
माहावाक्यउपदेश भला। परी त्याचा जप नाहीं बोलिला 
तेथीचा तो विचारचि केला। पाहिजे साधकें ॥ ११॥ 
माहाचाब्यउपदेश सार । परी घेतला पाहिजे विचार । 
त्याच्या जपें अंधकार । न फिटे श्रांतीचा॥ १२॥ 


१ उल्लेख; निर्देश. २ परावाणी हैं स्फूर्तीचें स्थान होय, 
त्याच्याहि पलीकडचा; तात्पर्यं उन्मनीस्थिती हाच स्वरूपाचा 
भनुभव होय. ३ चवथी अवस्था; जागृती, स्वप्न व 
सुषुप्ति या तीन्हींहन निराळी अशी नित्य जाणिबेचि स्थिती. 
४ मुळांतच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ६ १९५ 


साहावाक्याचा अर्थ घेतां । आपण वस्तुचि' तत्वतां । 
त्याचा जप करितां वृथा । सीणचि होये ॥ १३॥ 
माहावाक्याचें विवरण । हैं मुख्य ज्ञानाचें लक्षण । 
शुद्ध लक्ष्यांशें आपण । चस्तुच आहे ॥ १४॥ 
आपला आपणासि लाभ । हैं ज्ञान परम दुल्लभ? । 
जें आदिअंतीं स्वयंभ । स्वरूपचि स्वयें ॥ १५॥ 
जेथून हैं सर्वही प्रगडे । आणि सकळही जेथें आटे । 

तें ज्ञान जालियां फिटे । भ्रांति बंधनाची ॥ १६॥ 
मतें आणी सतांतरें । जेथें होती निविकारें' । 
अतिसूक्ष्म विचारें । पाहातां ऐक्य ॥ १७॥ 

जे या चराचराचें सूळ । शुद्ध स्वरूप निसळ । 

या नांव ज्ञात केवळ । बेदांतमतें ॥ १८॥ 

शोधितां आपलें सूळ स्थान । सहजचि उडे अज्ञान । 
या नांच हाणिजे ब्रह्मज्ञान । सोक्षदायेक ॥ १९ ॥ 
आपणासि वोळखों जातां । आंगीं बाणे सर्वज्ञता । 
तेणें येकदेसी वार्ता । निशेष उडे ॥ २० ॥ 

सो कोण ऐसा हेत । धरून पाहातां देहातीत । 
आवलोकितां नेसस्त । स्वरूपचि होये ॥ २१ ॥ 

असो पूर्वी थोर थोर । जेणें ज्ञाने पेलपार । 

पावले ते साचार । ऐक आतां ॥ २२॥ 

व्यास वसिष्ठ माहासुनी । शुक नारद समाधानी । 
जनकादिक माहांज्ञानी । येणेचि ज्ञानें ॥ २३ ॥ 

१ स्वरूपच. २ दुर्लभ. ३ आग्रहशून्य. ४ सूक्ष्म विचारानें पहातां 
प्रथम वेगळी वाटणारीं नाना मतें एकाच ऐक्यतेच्या ध्येयाकडे 
बोट दाखवितात हें स्पष्ट होतें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


घासदेवादिक योगेश्वर । वाल्मीक अत्रि ऋषेशवर । 
शोनिकादि अध्यात्मसार । वेदांतमतें ॥ २४ ॥ 
सनकादिक मुस्यकरूनी । आदिनाथ मौन? गोरक्षमुनी 
आणीक बोलतां वचनी । अगाध असती ॥ २५ ॥ 
सिद्ध मुनी माहानुभाव । सकळांचा जो अंतर्भाव" । 
जेणें सुखें माहादेव । डुल्लत सदा ॥ २६॥ 

जे वेदशास्त्रांचें सार । सिद्धांत धादांत विचार । 
ज्याची प्राप्ती भाग्यातुसार । भाविकांस होये ॥ २७॥ 
साधु संत आणी सज्जन । भूत भविष्य वर्तमान । 
सवेत्रांचें गुह्य ज्ञान । तें सांगिजेल आतां ॥ २८॥ 
तीर्थे ब्रतें तप॑ दानें । जें न जोडे धूञ्रपानें । 

पंचाग्ती गोरांजनें । जे प्राप्त नव्हे ॥ २९॥ 

सकळ साधनाचें फळ । ज्ञानाची सिगचि केवळ । 
जेणें संशयाचें मूळ । निशेष तुटे ॥ ३०॥ 

छपन्न भाषा तितुके ग्रन्थ । आदिकरून वेदांत । 

या इतुकियांचा गहतार्थ । येकचि आहे ॥ ३१॥ 

जें नेणवे पुराणीं । जेथें सिणल्या वेदवाणी । 

तेंचि आतां येचि क्षणीं । बोधीन गुरुकृपें ॥ ३२॥ 
पाहिलें नस्तां संस्कृतीं । रीग“ नाहों मपहाष्ट ग्रन्थीं । 
हृदई वसल्या कृपामूर्ती । सद्‌गुरु स्वामी॥ ३३॥ 
आतां नलगे संस्कृत । अथवा ग्रन्थ प्राकृत । 

माझा स्वामी कृपेसहित । हृदई वसे ॥ ३४॥ 


OS ST PT MN 
१ मच्छिद्रनाथ. २ स्वानुभव. रे गुरुप्रतीति. ४ आत्मप्रतीति. 
५ पहा द. ५. स.१. ओ २५ वरील टीप. ६ शेवट; परिपूर्णता. 
७ प्रवेश नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ५ : समास ६ १९७ 


न करितां वेदाभ्यास । अथवा श्रवणसायास । 
्रत्नेंविण सोरस' । सद्गु र्कृपा ॥ ३५,॥ 

ग्रन्थ मात्र सच्हाष्ट । त्याहून संस्कृत श्रेष्ठ । 

त्या संस्कृताम्धे पष्ट । थोर तो वेदांत ॥ ३६॥ 

त्या वेदांतापरतें कांहीं । सवंथा श्रेष्ठ नाहीं । 

जेथें वेदगर्भ सर्वही । प्रगट जाला ॥ ३७॥ 

असो ऐसा जो वेदांत। त्या वेदांताचाहि मथितार्थ! । 
अतिगहन जो परमार्थ । तो त्‌ं ऐक आतां ॥ ३८ ॥ 
अरे गहनाचेंही गहन तें तूं जाण सद्गुरुवचन । 
सद्गुरुवचनें समाधान। नेसस्त आहे ॥ ३९ ॥ 
सद्गुरुवचन तोचि वेदांत। सद्गुरुवचन तोचि सिद्धांत। 
सद्गुरुचचन तोचि धादांत । सप्रचीत आतां ॥ ४० ॥ 
जें अत्यंत गहन । माझ्या स्वासीचें वचन । 

जेणें माझें समाधान । अत्यंत जालें ॥ ४१ ॥ 

तें हें साझें जीवीचें गुज। मी सांगेन ह्यणतों तुज । 
जरी अवधान' देसी मज। तरी आतां येच क्षणी ॥४२॥ 
शिष्य स्लान्बदनें बोले । धरिले सदृढ पाउले । 

सण बोलों आरंभिले । गुरुदेवें ॥ ४३॥ 

अहं ब्रह्मास्मि माहांवाक्य। येथीचा अर्थ अतक्यं। 
तोही सांगतों ऐक्य । गुरुशिष्य जेथें ॥ ४४ ॥ 

एक शिष्या येथीचें चमे । स्वयें तूंचि आहेसि ब्रह्म । 
ये विषईं संदेह भ्रम । धरूचि नको ॥ ४५॥ 
नवचिधा प्रकारें भजन । त्यांत मुख्य तें आत्मनिवेदन । 


तें समग्र प्रकारें कथन । कोजेल आतां ॥ ४६॥ 


१ अमृतमय प्रसाद. २ सारांश. ३ लक्षपूर्वक ऐकणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


१९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


निर्माण पंचभूते योयें! । कर्पांतों नासतीं येथान्वयें । 
प्रकृति पुरुष जीयें' । तेही ब्रह्म होती ॥ ४७॥ 
दृश्य पदार्थ आठतां । आपणहि जुरे तत्वतां । 
एक्यरूपे ऐकता । मुळींच आहे ॥ ४८ ॥ 

सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेथें सुळोंच ऐक्पता । 

पिड ब्रह्मांड पाहों जातां । दिसेल कोठे ॥ ४९ ॥ 
ज्ञानचन्ही प्रगटे । तेणें दूषण केर आटे । 

तदाकारें सूळ तुटे । भिन्नत्वादें ॥ ५० ॥ 

सिथ्यत्वें वृत्ति फिरे । तों दृश्य असतांच बोसरे । 
सहजचि येणें प्रकारें । जालें आत्मनिवेदल ॥ ५१॥ 
असो गुरूचे ठाई अनन्यता । तरी तुज काथेसी रे चिता 
वेगळेपणें अभक्ता । उरोंचि नको ॥ ५२ ॥ 

आतां हेंचि दृढीकरण । व्हावया करीं सद्शुरुभजच । 
सद्गुरुभजनें समाधान । नेमस्त आहे ॥ ५३ ॥ 

या नांव शिष्या आत्मज्ञान । येणें पाविजे समाधान । 
भवभयाचें बंधन । ससूळ मिथ्या ॥ ५४॥ 

देह मी वाटे ज्या नरा। तो जाणावा आत्महत्यारा । 
देहाभिमानें येरझारा । भोगिल्याच भोगी ॥ ५५४७ 
असो चहूं देहावेगळा । जन्मकर्मासी निराळा । 

सकळ आबाळगोबळा*। सबाह्य तूं ॥ ५६॥ 
कोणासीच नाहीं बंधन । भ्रांतिस्तच भुलले जन । 
दृढ घेतला देहाभिमान । ह्यणौनियां ॥ ५७ ॥ 


१ हीं. २ जीं. ३ साक्षात्कारानंतर जरी वृत्ति उऱ्भूवली तरी ती 
जगत्‌ सत्यत्वानें पहात नसल्यानें दृश्यप्रपच असूनहि नसल्या- 
सारखाचा होतो. ४ आब्रह्मस्तंभपर्यंतचा सर्वं विश्वप्रपंच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ६ १९९ 


शिष्या येङ्ांतों बसावें । स्वरूपो विश्रांतीस जावें । 
तेणें गुणें दूढावे । परमार्थ हा ॥ ५८॥ 

अखंड घड श्रवण मनन । तरीच पाविजे समाधान । 
पूर्ण जालियां ब्रह्मज्ञान । बेराग्य भरे आंगों ॥ ५९ ॥ 
शिष्या सुक्तपणें' अनगळ?। करिसीं इंद्रिये बाष्कळ* । 
तेणें तुझी तळमळ । जाणार नाहीं ॥ ६० ॥ 

बिषई वराग्य उपजलें । तयासीच पुणे ज्ञान जालें । 
सणी टाकितांचि लाधलें । राज्य जेवीं ॥ ६१॥ 

सणी होतां सौगटाचा*। लोभ धरूनिया तयाचा । 
मूर्खपणे राज्याचा । अव्हेर केला ॥ ६२ ॥ 

एक शिष्या सावधान । आतां भविष्य सी सांगेन । 
जया पुरुषास जें ध्यान । तयासि तेंचि प्राप्त॥ ६३ ॥ 
ह्मणोनि जे अविद्या । सांडून धरावी सुविद्या । 

तेणें गुणें जगद्वं्या । पाविजे सीघ्र ॥ ६४॥ 
सन्यपाताचेनि) दु:खे । भयानक दृष्टीस देखे । 

ओषध घेतांचि सुखें। आनंद पावे ॥ ६५॥ 

तसें अज्ञानसन्यपातें । मिथ्या दृष्टीस दिसतें । 
ज्ञानऔषध घेतां तें । मुळींच नाहीं ॥ ६६॥ 

मिथ्या स्वप्नें बोसणाला* । तो जागतीस आणिला । 
तेणें पुर्वदशा पावला । निर्भय जे ॥ ६७॥ 

मिथ्याच परी सत्य वाटलें । तेणें गुणें दुःख जालें । 
मिथ्या आणी निरसलें? । हें तों घडेना ॥ ६८॥ 

१ स्वच्छंदपणानें. २ उच्छृंखल. ३ अंकुशरहित. ४ क्षुद्रशिगाचा 
५ सन्निपातज्वरामुळें. ६ भ्याला; ओरडला. ७ जें मिथ्या आहे 
स्हणजे अस्तित्वांतच नाहीं त्याचें निरसन होणेंहि शक्‍य नाहीं 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२०० श्रीमत्‌ दासबोध 


सिथ्या आहे जागुतासी । परी वेढा! लाविलें निद्िस्तांसी 
जागा जालियां तयासी । भयेंचि नाहीं ॥ ६९॥ 

परी अविद्याझोंप येते भरें? । भरे सर्वांगी काविरें' । 
पूणं जागृती श्रवणद्वारें । मनें करावी ॥ ७० ॥ 
जागृतीची वोळखण । ऐक तयाचें लक्षण । 

जो विषई विरक्त पूर्ण । अंतरापासुनी ॥ ७१॥ 
जेणें विरक्तीस न यावें । तो साधक एसें जाणावें । 
तेणें साधन करावें । थोरीव सांडनी ॥ ७२॥ 
साधन न मने जयाला । तो सिद्धपणें बद्ध जाला । 
त्याहूनि मुमुक्ष भला । ज्ञानाधिकारी ॥ ७३ ॥ 

तंच शिष्य केला प्रश्‍न । कसें बद्धमुमुक्षाचें लक्षण । 
साधक सिद्ध वोळखण ! केसी जाणावी ॥ ७४ ॥ 
याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधले पुढिलीये समासीं । 
सावध श्रोतीं कथेसी । अवधान द्यावें ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शुद्धज्ञाननिरूपणनाम 
समास षष्ठ ।। ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सृष्टी जे कां चराचर । जीव दाटले अपार । 
परी ते अवघे चत्वार । बोलिजेती ॥ १॥ 


)) Os De MMS MS CE 

१ भूलविलें. २ जबरीनें. ३ कंप; चंचलत्व; भ्रम. 
४ “मी सिद्धच आहे, मला साधन तें कशाला हवें ?” या घमें- 
डीने तो वास्तविक बद्धच असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ७ २०१ 


एक तयांचें लक्षण । चत्वार ते कोण कोण । 

बद्ध मुमुक्ष साधक जाण । चौथा सिद्ध ॥ २॥ 

यां चौघांविरहित कांहीं । सचराचरीं पांचवा नाहों । 
आतां असो हें सवंही। विशद करूं ॥ ३ ॥ 

बद्ध ह्यणिजे तो कोण । कसें मुमुक्षाचें लक्षण । 
साधकसिद्धवोळखण । कसी जाणावी ॥ ४ ॥ 

श्रोतीं व्हावें सावध । प्रस्तुत ऐका बद्ध । 

मुसुक्ष साधक आणि सिद्ध । पुढें निरोपिले॥ ५ ॥ 
आतां बद्ध तो जाणिजे ऐसा । अंधारींचा अंध जेसा । 
चक्षविण दाही दिशा । सुन्याकार ॥ ६॥ 

सक्त ज्ञाते तापसी । योगी वीतरागी' संन्यासी । 

पुढें देखतां दृष्टीसी । येणार नाहीं" ॥ ७ ॥ 

न दिसे नेणे कर्माकर्म । न दिसे नेणे धर्माधर्म । 

न दिसे नेणे सुगम । परमार्थपंथ ॥ ८ ॥ 

तयास न दिसे सच्छास्त्र । सत्संगति सत्पात्र। 

सन्सार्ग जो कां पवित्र । तोही न दिसे ॥ ९॥ 

न कळे सारासार विचार। न कळे स्वधर्मं आचार । 
न कळे केसा परोपकार । दान पुण्य ॥ १०॥ 

नाहीं पोटीं भूतदया । नाहीं सुचिष्मंत काया । 

नाहीं जनासि निववावया । वचन भूद ॥ ११॥ 

न कळे भक्ति न कळे ज्ञान न कळे वे राग्य न कळे ध्यान। 
न कळे मोक्ष न कळे साधन । या नांव बद्ध ॥ १२७ 


oS 


१ विरक्त. २ यांना पाहूनहि बद्धास कांहीं भावना निर्माण 
होत नाहींत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


न कळे देव निश्चयात्मक । न कळे संतांचा विवेक । 
न कळे सायेचें कौतुक । या नांव बद्ध १३॥ 

न कळे परसार्थाची खूण । न कळे अध्यात्मनिलपण । 
त कळे आपणासि आपण। या नांव बड़ ॥ १४ ॥ 
न कळे जीवाचें जन्ससूळ । न कळे साधनाचे फळ । 
न कळे तत्वतां केवळ । या नांच बद्ध ॥ १५॥ 

न कळे केसें तें बंधन । त कळे सुक्तीचें लक्षण । 

न कळे वस्तु विलक्षण । यामांब बद्ध ॥ १६॥ 

न कळे शास्त्रार्थ बोलिला। न कळे निजस्वार्थ आपुला । 
न कळे संकल्पे बांधला । या नांव बद्ध ॥ १७॥ 
जयासि नाहीं आत्मज्ञान । हें सुख्य बद्धाचें लक्षण । 
तीर्थ व्रत दान पुण्य । कांहींच चाहीं ॥ १८॥ 

दया नाहीं करुणा नाहीं । आर्जव नाहीं सिक्रि नाहों । 
शांति नाहीं क्ष्मा नाहीं । या नांब बद्ध ॥ १९ ॥ 

जें ज्ञानर्विशा उणें । तेथें केंचीं ज्ञानाचीं लक्षणें । 
बहुसाल कुलक्षणें । या तांब बद्ध ॥ २०॥ 

नाना प्रकारीचे दोष । करितां वाटे परम संतोष । 
बाष्कछपणाचा हव्यास । या नांब बद्ध ॥ २१ ॥ 

बहु काम बहु क्रोध । बहु गर्वं बहु सद । 

बहु दरंद' बहु खेद । या नांव बद्ध ॥ २२ ॥ 

बहु दर्पं बहु दंभ । बहु विषये बहु लोभ। 

बहु कर्कश नहु अशुभ । या नांच बद्ध ॥ २३॥ 

बहु ग्रासणी? बहु मत्सर । बहु असूया तिरस्कार। 
बहु पापी बहु विकार । या नांव बद्ध ॥ २४॥ 


)\ NS NES 
१ भांडखोरपणा. २ गांवगूंडपणा; हरामखोरी. ३ मत्सर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


PS 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ७ २०३ 


बहु अभिमान बहु ताठा । बहु अहंकार बहु फांटा? । 
बहु कुकर्माचा सांठा। या नांव बद्ध ॥ २५ ॥ 

बहु कापट्य वादवेवाद । बहु कुतकं भेदाभेद । 

बहु कृर' कृपामंद। या नांच बद्ध ॥ २६॥ 

बहु निदा बहु द्वेष । बहु अधर्म बहु अभिळाष । 

बहु प्रकारीचे दोष । या नांव बद्ध ॥ २७ ॥ 

बहु भ्रष्ट अनाचार । बहु नष्ट थेकंकार । 

बहु आनित्य' अचिचार । या नांव बद्ध ॥ २८॥ 

बहु निष्ठुर बहु घातकी । बहु हत्यारा बहु पातको । 
तपीळ* कुविद्या अनेकी । या नांच बद्ध ॥ २९ ॥ 

बहु दुराशा बहु स्वार्थी । बहु कळह बहु अचर्थी । 

बहु डाईक" दुर्मती । या यांव बद्ध ॥ ३० ॥ 

बहु कल्पना बहु कामता । बहु तृष्णा बहु वासना । 
बहु मसता बहु भावना । या नांव बद्ध ॥ ३१ ॥ 

बहु विकल्पी बहु विषादी । बहु मूर्ख बहु समंधी । 
बहु प्रपंची बहु उपाधी। या नांच बद्ध ॥ ३२॥ 

बहु वाचाळ बहु पाथांडी। बहु दुर्जन बहु थोतांडी । 
बहु पेशून्य बहु खोडी । या नांव बद्ध ॥ ३३॥ 

बहु अभाव” बहु श्रम । बहु भ्रांति बहु तम । 

बहु विक्षेप“ बहु विराम । या वाव बद्ध ॥ ३४॥ 
बहु कृपण बहु खंदस्ती * । बहु आदखणा' * बहु मस्ती । 
बहु असत्क्रिया व्यस्ती ' १ । या नांव बड़ ॥३५॥ ह असत्क्या व्यस्ती' ' । या नाव बड़ २ | 
१ वटवट. २ ऋर. ३ अनींति. ४ तापट. ५ दावा धरणारा" 
६ नातळगांचा हव्यास असणारा. ७ नास्तिकपणा. ८ व्याप! 
पसारा. ९ विश्रांति, आळस. १० दांडगा. ११ अदेखणा, मत्सरी. 
१२ शास्त्रविरुद्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२०४ श्रीमत्‌ दासबोध 


परसाथेविषई अज्ञान। प्रपंचाचे उदंड ज्ञान। 

नेण स्वयें समाधान । या नांव बद्ध ॥ ३६॥ 
परसार्थाचा अनादर । प्रपंचाचा अत्यादर । 
संसारभार जोजार। या नांव बद्ध ॥ ३७॥ 
सत्संगाची नाहीं गोडी । संर्तानदेची आवडी । 
देहेबुद्धीची घातली बेडी या नांच बद्ध ॥ ३८॥ 
हातों द्रव्याची जपसाळ । कांताघ्यान सरदकाळ । 
सत्संगाचा दुष्काळ । या नांव बद्ध ॥ ३९ ॥ 

नेत्री द्रव्य दारा पाहावी । श्रचणों द्रव्य दारा ऐकावी 
चतनों द्रव्य दारा चितावी । या नांच बद्ध ॥ ४० ॥ 
काया वाचा आणि सन । चित्त वित्त जीव प्राण । 
द्रव्यदारेचे करी भजन । या नांच बद्ध ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रिये करून निश्चळ । चंचळ होऊं नेदी पळ। 
द्रव्यदारेसि लावी सकळ । या नांव बद्ध ॥ ४२॥ 
द्रव्य दारा तेंचि तीर्थ । द्रव्य दारा तोचि परमार्थ । 
द्रव्य दारा सकळ स्वार्थ । म्हणे तो बद्ध ॥ ४३॥ 
वेर्थ जाऊं नेदी काळ । संसाराचिता सर्वकाळ । 

कथा वार्ता तेचि सकळ । या नांव बद्ध ॥ ४४ ॥ 
नाना चिता नाना उद्ठेग । नाना दुःखाचे संसर्ग । 
करी परमार्थाचा त्याग । या नांव बद्ध ॥ ४५॥ 
घटिका पळ निमिष्यभरी । दुरचीत नव्हतां' अंतरीं ॥ 
सर्वकाळ ध्यान करी । द्रव्यदाराप्रपंचाचें ॥ ४६ ॥ 
तीर्थ यात्रा दान पुण्य । भक्ति कथा निरूपण । 

मंत्र पुजा जप ध्यान । सवेही द्रव्य दारा ॥ ४७॥ 


१ न होतां, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ८ २०५ 


जागृति स्वप्न रात्रि दिवस। ऐसा लागला विषयेध्यास 
नाहीं क्षणाचा अवकाश । या नांच बद्ध ॥ ४८ ॥ 
ऐसें बद्धाचें लक्षण । मुमुक्षपणीं पालटे जाण । 

एक तेही वोळखण । पुढिलीये समासों ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बद्धलक्षणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ।। 


संसारमदाचेनि गुणें । नाना हीनें कुलक्षणें । 
जयाचेनि मुखावलोकनें । दोषचि लागे ॥ १४ 
ऐसा प्राणी जो कां बद्ध । संसारीं घर्ततां अबद्ध' । 
तयास प्राप्त झाला खेद । काळांतरीं ॥ २॥ 
संसारदुःखें दुखवला । त्रिविधतापें पोळला । 
निरूपणे प्रस्तावला । अंतर्यामी ॥ ३ ॥ 

जाला प्रपंचीं उदास । मनें घेतला विषयनत्रास । 
हाणे आतां पुरे सोस!। संसारींचा ॥ ४॥ 

प्रपंच जाईल सकळ । येथील श्रम तों निफेळ । 
आतां कांहीं आपुला काळ । सार्थक करूं ॥ ५४७ 
ऐसी बुद्धि प्रस्तावली । पोटीं आवस्ता* लागली । 
हाणे माझी वयेसा* गेली । वेथचि आवघी ॥ ६॥ 
पूर्वी नाना दोष केले । ते अवघेचि आठवले । 
पुढें येडनि उभे ठेले । अंतर्यामी ॥ ७ ॥ 

SF NT bss ह टक MSS 


१ अनियमित. २ हव्यास. ३ तळमळ. ४ आयुष्य; वय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


आठवे येसाची यातना । तेणें भयेचि बाटे सना । 
नाहीं पापासि गणना । हाणोनियां ॥ ८ ॥ 

नाहीं पुण्याचा विचार । जाले पापाचे डोंगर । 
आतां दुस्तर हा संसार। केसा तरों ॥ ९ ॥ 

आपले दोष आछ्यादिले । भल्यांस गुणदोष लाविले । 
देवा भ्यां वेर्थच निदिरे। संत साधु सज्जन ॥ १०॥ 
{नदे एसे नाहीं दोष । ते सज घडले कीं विशेष । 
साझे अवगुणी आकाश । बुडों पाहे ॥ ११॥ 

नाहीं बोळखिले संत । नाहो अचिला भगवंत । 

नाहो अतित अभ्यागत । संतुष्ट केले ॥ १२ ॥ 

पूवं पाप वोढवलें । मज कांहींच चाहीं घडलें । 

सन अव्हाटीं' पडिले । सर्वकाळ ॥ १३॥ 

नाहीं कष्टविलें शेरोर । नाहीं केला परोपकार । 
ताहीं रक्षिला आचार । काममदे ॥ १४ ॥ 

भक्ति माता हे बुडविली । शांति विश्रांति मोडिली। 
मूखंपणें म्यां विघडिली । सद्बुद्धि सद्वासना ॥ १५॥ 
आतां कैसें घडे सार्थक । दोष केले निर्थक । 

पाहों जातां विवेक । उरला नाहीं ॥ १६॥ 

कोण उपाये करावा । केसा परलोक पावावा । 
कोण्या गुणें देवाधिदेवा । पाविजेल ॥ १७ !। 

नाहीं सःद्भाच उपजला । अवघा लोकिक संपादिला । 
दंभ वरपंगं? केला । खटाटोप कर्माचा ॥ १८॥ 
कीतंन केलें पोटासाठीं । देव मांडिले हाटचटों ' । 
आहा देवा बुद्धि खोटी । माझी मीच जणें॥ १९॥ 


१ कुमार्गी. २ वरवर. ३ बाजारांत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ८ २०७ 


पोटीं धरूनि अभिसान । झब्दीं बोले निराभिमान। 
अंतरीं वांछूनियां धन । ध्यानस्त जालों ॥ २०॥ 
वित्पत्तीनें' लोक भोंदिले! । पोटासाठीं संत निदिले! 
माझे पोटीं दोष भरले । नाना प्रकारींचे ॥ २१ ॥ 
सत्य तेंचि उछेदिलें । मिथ्य तेंचि प्रतिपादिले । 

ऐसें नाना कमं केलें । उदरभराकारणें' ॥ २२ ॥ 
एसा पोटीं प्रस्ताबला । निरूपणे पालटला । 

तोचि मुमुक्ष बोलिला । ग्रन्थांतरीं ॥ २३ ॥ 
पुण्यमार्ग पोटीं धरी । सत्संगाची वांछा करी । 
विरक्त जाला संसारीं । या नांव मुमुक्ष ॥ २४॥ 
गेले राजे चक्रवती । साझें वभव तें किती । 

हाणे धरू सत्संगती । या चांब सुमुक्ष ॥ २५॥ 
आपुले अवगुण देखे । विरवितबळे बोळखे । 
आपणासि निदी दुःखें । या नांव झुमुक्ष ॥ २६॥ 
हाणे मी काये अनोपकारी । ह्मणे सी काय दंभधारी। 
हाणे मी काये अनाचारी । या नांच मुमुक्ष ॥ २७ ॥ 
हाणे भी पलित चांडाळ । ह्मणे मी दुराचारी खळ । 
हाणे मी पापी केवळ । या नांव सुसुक्ष ॥ २८ ॥ 
ह्मणे मी अभक्त दुर्जन । ह्मणे मी हीवाहुनि हीन । 
ह्मणे मी जन्सलों पाबाण । या नांच सुसुक्ष २९॥ 
हाणे मी दुराभिमानी । ह्मणे मी तपीळ जनों । 
हाणे मी नाना वेसनी । या नांव सुसुक्ष ॥ ३० ॥ 


SE NINN = 
१ व्युत्पत्तीनें; विद्वत्तेनें. २ फसविले. ३ पोट भरण्यासाठी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२०८ श्रीसत्‌ दासबोध 


ह्मण मी आळसी आंगचोर। हाणे सी कपटी कातर? 
ह्मणे सी सख अविचार । या नांव मुमुक्ष ॥ ३१॥ 
हाणे सी निकासी वाचाळ। ह्मणे सी पाषांडी तोंडाळ 
ह्मणे सो कुबुद्धि कुटिळ । या नांव मुमुक्ष ॥ ३२ ॥ 
हाणे मी कांहींच नेणे । हाणे मी सकळाहुनि उणें? । 
आपलीं वर्णी कुलक्षणें । या नांव सुसुक्ष ॥ ३३ ॥ 
हाणे मी अनाधिकारी। हाणे मी कुश्चिछ अघोरी * 
हाणे मो नीच नानापरी । या नांव मुमुक्ष ॥ ३४॥ 
हाणे मी काये आापस्वार्थी । ह्मणे सी काये अनर्थी । 
ह्मणे सी नव्हे परमार्थी । या नांव मुमुक्ष ॥ ३५॥ 
हाणे मी अवगुणाची रासी ह्मणे मो वेथ आलों जन्मासी 
हाणे सो भार जालों भूमीसी । या नांव मुमुक्ष ॥३६ 
आपणास निदी सावकास । पोटीं संसाराचा त्रास । 
घरी सत्संगाचा हव्यास । या नांव मुमुक्ष ॥ ३७॥ 
नाना तीर्थे घुंडाळिलीं । शसदमादि साधनें केलीं । 
ताता ग्रन्थांतरें पाहिलीं । शोधूनियां ॥ ३८ ॥ 

तेणें नव्हे समाधान । वाटे अवघाच अनुभाव । 

ह्मणे रिघों संतांस शरण । या नांव मुमुक्ष ॥ ३९॥ 
देहाभिमान कुळाभिमान। द्रव्याभिमान चानाभिसान । 
सांडूनि संतचरणीं अनन्य । या नांव मुमुक्ष ॥ ४० ॥ 
अहंता सांडूनि दूरी । आपणास निदी नानापरी । 
मोक्षाची अपेक्षा करी । या नांव मुमुक्ष ॥ ४१॥ 


१ भित्रा. रक्षुद्र. ३ कठोर; शौलभ्नष्ट. ४ दुष्ट कृत्ये 
के रणारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ९ २०९ 


ज्याचें थोरपण लाजे । जो परमार्थाकारणें झिजे ॥ 
संतापाई विश्वास उपजे । या नांव मुमुक्ष ॥ ४२॥ 
स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा । हव्यास धरिला परमार्थाचा 
अंकित होईन सज्जनाचा । ह्मणे तो मुमुक्ष ॥ ४३ ॥ 
ऐसा मुमुक्ष जाणिजे । संकेतचिन्हें वोळखिजे । 

पुढें श्रोतीं अवधान दीजे । साधकलक्षणों ॥ ४४॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मुमुक्षलक्षणनाम 
समास अष्टम ॥ ८॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सागां मुमुक्षाचें लक्षण । संकेतें केले कथन । 
आतां परिसा सावधान । साधक तो कसा ॥ १७ 
अवगुणाचा करूनि त्याग । जेणें धरिला संतसंग । 
तयासि बोलिजे मग । साधक एसा ॥ २॥ 

जो संतांसि शरण गेला । संतजनीं आइवासिला । 
सग तो साधक बोलिला । ग्रन्थांतरीं ॥ ३॥ 
उपदेशिलें आत्मज्ञान । तुटले संसारबंधन । 
दृढतेकारणें करी साधन । या नांव साधक ॥ ४ ॥ 
धरी श्रवणाची आवडी । अद्वेतनिरूपणाची गोडी । 
सननें अर्थातर काढी । या नांव साधक ॥ ५ ॥ 
होतां सारासारविचार । एके होऊनि तत्पर । 
संदेह छेदूनि दुढोत्तर । आत्मज्ञान पाहे॥ ६ ॥ 
नाना संदेहनिवृत्ती । व्हावया धरी सत्संगती । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२१० श्रीसत्‌ दासबोध 


आत्मशास्त्रगुरुप्रचीती । एक्यतेसि आणी ॥ ७॥ 
देहबुद्धि विवेकें वारी । आत्मबुद्धि सदृढ धरी । 
श्रवण भनन केलेंचि करी । या नांच साधक ॥ ८ ॥ 
चिसंचूनि? दृश्यभान । दृढ धरी आत्मज्ञान । 

विचारे राखे समाधान । या नांच साधक ॥ ९॥ 
तोडूनि हेताची उपाधी । अद्वेत वस्तु” साधनें साधी । 
लावी ऐक्यतेची समधी । या नांच साधक ॥ १०॥ 
आत्मज्ञान जीणे जर्जर । त्याचा करी जीर्णोद्धार । 
चिवकें पाचे पेलपार । या नांच साधक ॥ ११॥ 
उत्तमें साधूची लक्षणें । आंगिकारी निरूपणें । 

बळेचि स्वरूपाकार होणें। या नांव साधक ॥ १२ ॥ 
असत्क्रिया ते सोडिली । आणी सत्क्रिया ते वाढविली । 
स्वरूपस्थिती बळावली । या नांच साधक ॥ १३॥ 
अवगुण त्यागी दिवसेंदिवस। करी उत्तम गुणाचा अभ्यास 
स्वरूपीं लाबी निजध्यास । या नांच साधक ॥ १४ ॥ 
दृढ निश्चयाचेनि बळें । दृश्य? असतांच नाडळे । 
सदा स्वरूपों सिसळे । या बांच साधक ॥ १५ ॥ 
प्रत्यक्ष साया अलक्ष करी । अलक्ष* वस्तु लक्षी अंतरीं । 
आत्सस्थितीची धारणा धरी । या चांब साधक ॥ १६॥ 
जें या जनासि चोरलें । मतास न वचे अनुमानलें । 
तेंचि जेणें दृढ केलें । या नांव साधक ॥ १७ ॥ 


१ विसरून; दुर्लक्षून. २ परब्नह्मास्वूप. ३ दृश्य विश्वाचें 
आकर्षण त्याला उरलें नाहीं. ४ प्रत्यक्ष डोळयांना न दिसणारे 
स्वरूप. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास ९ २११ 


जें बोलतांचि चाचा धरी '। जें पाहातांचि अंध करीर 
तें साधी नाना परी । या नांव साधक ॥ १८ ॥ 

जें साधूं जातां साधवेना । जें लक्षं जातां लक्षवेना । 
तेंचि अनुभवें आणी सना । या नांव साधक ॥ १९ .. 
जेथें सनचि मावळे । जेथें तकंचि पांगुळे । 

तेंचि अनुभवा आणी बळें । या नांव साधक ॥ २० ॥ 
स्वानुभवाचेनि योगं । वस्तु साधी लागवेगें। 

तेंचि बस्तु होये' आंगं। या नांव साधक ॥ २१ ॥ 
अनुभवाची आंगें जाणे । योगियांचे खुणे बाणे । 
कांहींच नहोन* असणें । या नांच साधरा २२ ॥ 
परती सारून उपाधी । असाध्य) वस्तु साधः माधी । 
स्वरूपीं करी दृढ बुद्धी) या नांव साधक ॥ २३॥ 
देवाभक्ताचें मूळ । शोधून पाहे सकळ । 

साध्यति होये तत्काळ । या नांव साधक ॥ २४ ॥ 
बिवेकबळें गुप्त" जाला । आपेंआप मावळला" । 
दिसतो परी देखिला । नाहींच कोणीं ॥ २५॥ 
मीपण सागें सांडिलें । स्वयें आपणास धुंडिलें। 
तुर्थेसहिˆ बोलांडिलें । या नांच साधक ॥ २६ ॥ 
पुढें उन्मनीचा सेवटों । आपली आपण अखंड भेटी । 
अखंड अनुभवों ज्याची दृष्टी। या नांव साधक॥ २७॥ 
0500020040 तडक य oo) ह > 


१ वाणी कुंठित होते. २ जें स्वरूप डोळ्यांना दिसत नाहीं. 
३ स्वरूपीं ऐक्यता पावतो. ४ न होऊन. मीपणविरहित सहज- 
तेनें देह प्रारब्धाचा क्षय होईपर्यंत असणें. ५ इंद्रियगोचर नस- 
ल्याने असाध्य. ६ मीपणा अप्रगट होत चालला. ७ शेवटीं 
नाहींसाच झाला. ८ साक्षित्वाची-द्रष्टेपणाची जाणीवहि सोडली. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


हृताचा तटका? तोडिला । भासाचा भास सोडिला । 
देहीं असोनि विदेह जाला। या नांच साधक ॥ २८॥ 
जयास अखंड स्वरूपस्थिती । नाहों देहाची अहंकृती । 
सकळ संदेहनिवृत्ती । या नांब साधक ॥ २९ ॥ 
पंचभूतांचा विस्तार । जयासि वाटे स्वप्ताकार । 
निर्गुणीं जयाचा निर्धार । या नांच साधक ॥ ३०॥ 
स्वप्नों भये जं वाटलें । तें जागृतीस नाहीं आलें । 
सकळ मिथ्या निर्धारिलें । या नांच साधक ॥ ३१॥ 
सायेचें जे प्रत्यक्षपण । जनास वाटे हैं प्रमाण । 
स्वानुभवें अप्रमाण । साधकें केलें ॥ ३२॥ 

निद्रा सांडूनि चेइरा? जाला तो स्वप्नभयापासून सुटला । 
साया सांडून तेसा गेला । साधक स्वरूपीं ॥ ३३ ॥ 
एसी अंतरस्थिती बाणली । बाह्य निस्पृहता अवलंबिली | 
संसारउपाधी त्याणिली । या नांव साधक ॥ ३४॥ 
कामापासून सुटला । क्रोधापासूनि पळाला । 

मद मत्सर सांडिला । येकीकडे ॥ ३५॥ 
कुळाभिमानासी सांडिलें । लोकलाजेस लाजविलें । 
परमार्थास साजचिलें । बिरक्तिबळें ॥ ३६ ॥ 
अविद्येपासून फडकला । प्रपचापासून निष्टला । 
लोभाचे हातींचा गेला । अकस्मात ॥ ३७॥ 
थोरपणासि पाडिलें । वेभवासि लिथाडिलें । 
महत्वासि झिजाडिलें । विरक्तिबळें ॥ ३८ ॥ 
भेदाचा मडघा' सोडिला । अहंकार सोडून पाडिला । 
पाईं धरून आपटिला । संदेहशत्र ॥ ३९ ॥ 


१ संबंध. २ जागृत. ३ मठ, घर. भेदाचें अस्तित्वच नष्ट केलें, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ळा क, डू 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५: समास ९ २१३ 


विकल्पाचा केला वधु । थापें मारिला भर्वासधु । 
सकळ भूतांचा विरोधु । तोडून टाकिला ॥ ४० ॥ 
भवभयासि भडकाचिले । काळाचें टांगें मोडिलें । 
मस्तक हाणोनि फोडिलें । जन्ममृत्याचें ॥ ४१ ॥ 
देहसमंधावरी लोटला? । संकल्पावरी उठावला । 
कल्पनेचा घात केला । अकस्मात ॥ ४२ ॥ 
अपधाकासि! ताडिलें । िगदेहासि* विभांडिलें* । 
पाषांडास पछ्याडिलें । विवेकबळें ॥ ४३ ॥ 

गर्वावरी गर्व केला । स्वार्थ अनर्थी घातला । 

अनर्थ तोहि निर्दाळिला । नीतिन्याये ॥ ४४ ॥ 
सोहासी मधेचि तोडिलें । दुःखासि दुःघडचि) केलें ॥ 
शोकास खंडन सांडिलें । येकीकडे ॥ ४५ ॥ 

द्वेष केला देशधडी* । अभावाची घेतली नरडी । 
धाकें उदर तडाडी । कुतर्काचें ॥ ४६ ॥ 

ज्ञानें विवेक माजला । तेणें निइचयो बळावला । 
अवगुणाचा संव्हार केला । वेराग्यबळें ॥ ४७ ॥ 
अधर्सास स्वधमे लूटिलें । कुकर्मासि सत्कमें झुगटिलें* ॥ 
लांट्न“ वाटा लाविलें । विचारें अविचारासी ॥ ४८॥ 
तिरस्कार तो चिरडिला । द्वेष खिरडूनि सांडिला । 
विषाद अविषादें घातला । पायांतळीं ॥ ४९ ॥ 
कोपावरी घालणें घातलें । कापटच अंतरीं कुटिले । 
१ हल्ला केला. २ दुष्ट भय. हें आपणांस निर्वल करीत असतें. 
३ वासनामय सूक्ष्म देहास. ४ जिंकले. ५ देहरहित; नष्ट 
६ ह॒हपार. ७ झुगारिलें. ८ विचाराच्या बळानें अविचाराला! 
लोटून बाहेर वाटेला लावलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


र १४ Agamnigam Dior 86९ शशि oundation, Chandigarh 
N 


सख्य आपुलें सानिले । विश्‍वजनीं ॥ ५० ॥ 
प्रवृत्तीचा केला त्याग । सुहुदांचा सोडिला संग । 
'निवृत्तिप्थे ज्ञानयोग । साधिता जाला ॥ ५१॥ 
विषयेमेदास' सितरिलें' । कुविद्येसि वेढा? लाविलें । 
आपणास सोडविले । आप्ततशकरापासुनी * ॥ ५२ ॥ 
-पराधेनतेवरी कोपला । समतेवरी संतापला । 
दुराशेचा त्याग केला । येकायेकी ॥ ५३॥ 

-स्वरूपों घातलें सना । यातनेसि केली यातना । 
साक्षप* आणि प्रेत्ना । प्रतिष्टिलें ॥ ५४॥ 
अभ्यासाचा संग धरिला । साक्षपार्सरसा निघाला । 
प्रत्न सांगाती * भला । साधनपंथें ॥ ५५॥ 

सावध दक्ष तो साधक । पाहे नित्यानित्यविवेक । 
संग” त्यागूनि येक । सत्संग धरी ॥ ५६॥ 

-बळेचि सारिला संसार। विवेकें टाकिला जोजार€ । 
शुद्धाचारें अनाचार । भ्रष्टविला ॥ ५७॥ 

`विसरास विसरला । आळसाचा आळस केला । 
सावध नाहों डुश्चित्त जाला । इुङ्चित्तपणासी* ॥ ५८ 
आतां असो हें बोलणें) अवगुण सांडी निरूपणे । 

*तो साधक ऐसा येणें प्रमाणें । बुझावा ' ° ॥ ५९॥ 


१ विषयरूपी ठगास. २ ठकविलें. ३ वेढून नष्ट केलें. ४ आप्त 
म्हणजे नातेवाईक त्यांच्या स्वार्थासाठी आपल्याला राबवून 
आपला वेळ जण्‌ चोरत असतात. म्हणून त्यांच्यापासून दूर 
:झाला. ५ निग्रह, दृढनिश्चय. ६ सोबती. ७ मीपणाचा संग. 
८ व्याप. ९ दुर्चित्तपण म्ह. मनावें इतस्तत: भरकटणें. त्याला 
-न घावरतां सावध राहिळा,तात्पर्यं मनोजयी झाला. १० जाणावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


है 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास १० २१५ 


बळेंचि अवघा त्याग कोजे । ह्णोनि साधक बोलिजे ॥ 
आतां सिद्ध तो जाणिजे। पुढिले समासी ॥ ६० ॥ 
येथें संशय उठिला । निस्पृह तोचि साधक जाला। 
त्याग न घडे संसारिकाला। तरी तो साधक नव्हे कों ।६ १. 
ऐसें श्रोतयांचें उत्तर । याचें कसें प्रत्योत्तर । 
पुढिले समासं तत्पर । होऊन ऐका ॥ ६२॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे साधकलक्षण- 

निरूपणनाम समास नवम॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


मागें बोलिला संसारिक । त्यागेंविण नव्हे कीं साधक।' 
ऐका हो याचा विवेक । ऐसा असे ॥ १॥ 

सन्मार्ग तो जीवीं धरणें । अनसार्गाचा' त्याग करणें ॥ 
संसारिकां त्याग येणें । प्रकारें ऐसा ॥ २॥ 
कुबुढ्धित्यागेंविण कांहीं । सुबुद्धि लागणार नाहीं । 
संसारिकां त्याग पाहीं । एसा असे ॥ ३॥ 

प्रपंची बीट सानिला । मनें विषयेत्याग केला । 

तरीच पुढें आवलंबिला । परसार्थसागे ॥ ४॥ 

त्याग घडे अभावाचा । त्याग घडे संशयाचा । 

त्याग घडे अज्ञानाचा । शने शने? ॥ ५॥ 

ऐसा सूक्ष्म अंतर्त्याग । उभयांस घडे सांग । 
निस्पृहास बाह्यत्याग । विशेष आहे ॥ ६॥ 


१ असन्मार्गाचा. २ हळूहळू; 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२१६ श्रीमत्‌ दासबोध 


संसारिकां ठाई ठाई । बाह्यत्याग घडे कांहीं । 
'नित्यनेस श्रवण नाहीं । त्यागेंविण ॥ ७॥ 
"फिटली आशंका स्वभावें । त्यागेंघिण साधक नव्हे । 
'पुढे कथेचा अन्वय । सावध ऐका ॥ ८॥ 
सागां जालें निरूपण । साधकाची वोळखण । 
आतां सांगिजेल खूण । सिद्धलक्षणाची ॥ ९॥ 
साधु चस्तु' होऊन ठेला । संशय ब्रह्मांडाबाहेरि गेला । 
"निश्चये चळेना एसा जाला । या नांच सिद्ध ॥ १०॥ 
बद्धपणाचें अवगुण । मुसुक्षपणीं नाहीं जाण । 
मुसुक्षपणाचें लक्षण । साधकपणीं नाहीं ॥॥ ११॥ 
साधकासि संदेहवृत्ती । पुढें होतसे निवृत्ती । 
याकारणें निःसंदेह श्रोतीं । साधु वोळखावा ॥ १२॥ 
संशयरहित ज्ञान । तेंचि साधूचें लक्षण | 
'सिद्धाआंगीं संशय हीन । लागेल केसा ॥ १३ ॥ 
कममा संशये भरला । साधनों संशर्ये कालबला । 
सर्वामधें संशये भरला । साधु तो निःसंदेह १४॥ 
-संशयाचें ज्ञान खोटें । संशयाचें वराग्य पोरटे । 
संशयाचें भजन वोखटं । निफेळ होये ॥ १५॥ 
'वेथे संशयाचा देव। वेर्थं संशयाचा भाव । 
चरथं संशयाचा स्वभाव । सत्रं कांहीं ॥ १६॥ 
वेथे संशयाचें ब्रत । वेथे संशयाचे तीर्थं । 
वेर्थं संशयाचा परमार्थ । निश्चयंविण ॥ १७॥ 
-चेथं संशयाची भक्ती । वेर्थ संशयाची प्रीती । 


१ ब्रह्म. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ५ : समास १० 


बर्थ संशयाची संगती । संशयो वाढवी ॥ १८ ॥ 
र्थ संशयाचे जिणें । वेथे संशयाचे धरणें । 

र्थं संशयाचे करणें । सवे कांहीं ॥ १९ ॥ 

र्थ संशयाची पोथी । वेर्थ संशयाची चित्पत्ती । 
बर्थ संशयाची गती । निइ्चर्येविण ॥ २० ॥ 

र्थ संशयाचा दक्ष । वेर्थ संशयाचा पक्ष । 

र्थ संशयाचा मोक्ष । होणार नाहीं ॥ २१ ॥ 

वेथे संशयाचा संत । वेथं संशयाचा पंडित । 

वेथे संशयाचा बहुश्रुत । निशचयेबिण ॥ २२ ॥ 

बर्थ संशयाची श्रेष्ठता । वेथे संशयाची वित्पन्नता । 
वेथे संशयाचा ज्ञाता । निशचयेविण ॥ २३॥ नाही 
निरचयेंविण सबं कांहीं । अणुमात्र तें प्रमाण नाहीं ।. 
वेथेचि पडिले प्रवाही । संदेहाचे ॥ २४॥ 
निइचयेविण जें बोलणें । तें अवघेचि कंटाळचाणें । 
बाष्कळ बोलिजे वाचाळपणें । निराथेक ॥ २५ ॥ 
असो निशचर्येचिण जे वल्गना । ते अवघीच विटंबना । 
संशये कांहीं समाधाना । उरी ' नाहीं ॥ २६॥ 
हाणोनि संदेहरहित ज्ञान । निशचयाचें समाधान । 
तेंचि सिद्धांचें लक्षण । निशचयेंसों ॥ २७ ॥ 

तंच श्रोता करी प्रश्‍न । निश्‍चय करावा कचण । 
मुख्य निइचयाचें लक्षण । सज निरोपावें ॥ २८ ॥ 
ऐक निश्‍चय तो एसा । मुख्य देव आहे कंसा । 
नाना देवाचा वळसा? । करूंचि नये ॥ २९ ॥ 


MESSE 3 22... >>> > की >>> 


१ ठाव. २ गलबला; गोंधळ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेणें निसिलें सचराचर । त्याचा करावा विचार । 
शुद्ध विवेकें परमेश्वर । वोळखावा ॥ ३० ॥ 

मुख्य देव तो कवण । भक्ताचें कैसे लक्षण। 

असत्य सांडून वोळखण । सत्याची धरावी ॥ ३१ ॥ 
आपल्या देवास वोळखावें । सग मी कोण हें पाहावें । 
संग ' त्यागून राहावें । चस्तुूप ॥ ३२॥ 

तोडावा बंधनाचा संशयो । करावा मोक्षाचा निश्चयो 
पाहावा भूतांचा अन्वयो । वितिरेकेंसों! ॥ ३३॥ 
पुर्वपक्षांस सिद्धांत । पाहावा प्रकृतीचा अंत । 

सग पावावा निवांत । निश्चय देवाचा ॥ ३४ :) 
देहाचेति योगं संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । 
चळों नेदावा निश्चयो । आत्मत्वाचा ॥ ३५ ॥ 

सिद्ध असतां आत्मज्ञान । संदेह वाढवी देहाभिमान । 
याकारणें समाधान । आत्मनिइ्चयें राखावें॥ ३६॥ 
आठवतां देहबुद्धी । उडे विवेकाची शुद्धी । 

याकारणें आत्मबुद्धि । सदृढ करावी ॥ ३७ ॥ 
आत्मबुद्धि निशचयाची । तेचि दशा मोक्षश्रीची । 
अहमात्मा हें कधींचि। विसरों नये ॥ ३८॥ 
निरोपिलें निश्चयाचें लक्षण। परी हें न कळे सत्संगेंविण। 
संतांसि गेलियां शरण । संशये लुटतो ॥ ३९ ॥ 

आतां असो हें बोलणें । ऐका सिद्धांचीं लक्षणें । 

मुख्य निःसंदेहपणें । सिद्ध बोलिजे ॥ ४० ॥ 


१ मीपण. २ व्यतिरेकासह. सृष्टीची उभारणी व संहारणी 
यांचा विचार करावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास १ २१९ 


सिद्धस्वरूपीं ' नाहीं देहो । तेथें केचा हो संदेहो। 
याकारणें सिद्ध पाहो! । निःसंदेही ॥ ४१ ॥ 
देहसमंधाचेनि गुणें । लक्ष्णासि काये उणें । 
देहातीताचीं लक्षणें । काये ह्यणोनि सांगावी ॥ ४२ ॥ 
जें लक्षवेना चक्षसी । त्याचों लक्षणें सांगावी कसी । 
निर्मळ वस्तु सिद्ध त्यासी । लक्षणें केसी ॥ ४३ ॥ 
लक्षणें ह्मणिजे केवळ गुण । वस्तु ठाईची निगुण । 
तेंचि सिद्धांचें लक्षण । चस्तुरूप ॥ ४४ ॥ 

तथापि ज्ञानदशकों बोलिलें । ह्मणोनि वग्तृत्व आटोपिलें 
न्यूनपुर्ण क्ष्मा केलें। पाहिजे श्रोतीं ॥ ४५॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम 
समास दशम ॥। १० ॥ 


॥ देवशोधन नास दशक षष्ठ ॥ ६॥ 
॥ श्रीराम॥ 


चित्त सुचित करावें । बोलिलें तें जीवीं धरावें । 
सावध होऊन बसावें । निमिष्य येक ॥ १४ 

कोणी येके ग्रामं अथवा देसीं । राहणें आहे आपणासी 
न भेटतां तेथिल्या प्रभुसी । सौख्य केचे ॥ २॥ 


न 


१ ब्रह्म स्वरूपीं. २ पाहा हो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२० श्रीमत्‌ दासबोध 


श्यणोनि ज्यास जेथें राहाणें। तेणें त्या प्रभूची भेटी घेणें 
हाणिजे होये इलाध्यवाणें । सर्व कांहीं ॥ ३॥ 
प्रभुची भेटी न घेतां । तेथें कंची मान्यता । 

आपुलें महत्व जातां । बेळ नाहों ॥ ४ ॥ 

ह्ाणोनि रायापासूनि रंक । कोणी येक तरी नायेक । 
त्यास भेटणें हा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ५ ॥ 
'त्यास न भेटतां त्याचे नगरों । राहतां धरितील बेगारी 
तेथें न करितां चोरी । आंगीं लागे ॥ ६ ॥ 

याकारणें जो शाहाणा । तेणें प्रभुसी भेटाबें जाणा । 
ऐसें न करितां देन्यवाणा । संसार त्याचा ॥ ७ ॥ 
ग्रामों थोर ग्रासाधिपती । त्याहूनि थोर देशाधिपती । 
देशाधिपतीहूनि नृपती । थोर जाणावा ॥ ८ ॥ 
राष्ट्रांचा प्रभु तो राजा । बहुराष्ट्र तो माहाराजा । 
साहाराजाचाहि राजा । तो चक्रवती ॥ ९ ॥ 

येक नरपति येक गजपती । येक हयपति येक भूपती । 
सकळांमध्यें चक्रवती । थोर राजा ॥ १० ॥ 

असो ऐसियां समस्तां । येक ब्रह्मा निर्माणकर्ता । 

त्या ब्रम्यासहि निमिता । कोण आहे ॥ ११॥ 
ब्रह्मा विष्णु आणि हर । त्यांसी निमिता तोचि थोर । 
तो वोळखावा परमेश्‍वर । नाना येत्नें ॥ १२ ॥ 

तो देव ठाई पडेना । तरी येमयातना चुकेना । 
ब्रह्मांडनायेक चोजवेना ? । हैं बरें नव्हे ॥ १३॥ 
जेणें संसारीं घातलें । आवघे ब्रह्मांड निर्माण केलें । 
त्यासी नाहीं वोळखिलें । तोचि पतित ॥ १४॥ 


१ ओळखतां येईना. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास १ २२१ 


हाणोनि देव वोळखावा । जन्म सार्थकि करावा । 

न कळे तरी सत्संग धरावा । ह्याणिजे कळे ॥ १५ ॥ 
जो जाणेल भगवंत । तया नांव बोलिजे संत । 

जो शाइवत आणि अशाइवत । निवाडा करी ॥ १६॥ 
चळेना ढळेना देव । एसा ज्याचा अंतर्भाव । 

तोचि जाणिजे साहानुभाव । संत साधु ॥ १७ ॥ 

जो जनामधें वागे । परि जनावेगळी गोष्टी सांगे । 
ज्याचे अंतरीं ज्ञान जागे । तोचि साधु ॥ १८॥ 
जाणिजे परमात्मा निर्गुण । त्यासीच ह्यणावें ज्ञान । 
त्याचेगळें तें अज्ञान । सर्वकांहीं ॥ १९ ॥ 

पोट भराव्याकारणें'। नाना विद्या अभ्यास करणें। 
त्यासी ज्ञान म्हणती परी तेणें । सार्थक नव्हे ॥| २०॥ 
देव वोळखावा येक । तेंचि ज्ञान तें सार्थक । 

घेर आवधेंचि निरार्थक । पोटविद्या ॥ २१ ॥ 
जन्मवरी पोट भरिलें । देहाचें संरक्षण केलें । 

पुढें अवघेचि वेथे गेलें । अंतकाळी ॥ २२ ॥ 

घेवं पोट भरावयाची विद्या। तयेसी ह्यणों नये सहिद्या 
सर्वव्यापक वस्तु सद्या* । पाचिजे तें ज्ञान ॥ २३ ॥ 
ऐसें जयापासीं ज्ञान । तोचि जाणावा सज्जन | 
तघापासीं समाधान। पुसिलें पाहिजे ॥ २४ ७ 
अज्ञानास भेटतां अज्ञान । तेथें केचें सांपडेल ज्ञान । 
फरंट्यास करंट्याचें दर्शन । होतां भाग्य कचे ॥ २५॥ 
ES डया 


१ भरण्यासाठी. २ सद्यः; तत्काल; याच जन्मीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२२ श्रीसत्‌ दासबोध 


रोग्यापासीं रोगी गेला। तेथें केचे आरोग्य त्याला । 
निबळापासीं निर्बळाला । पाठी? केंची॥ २६ ॥ 
पिशाच्यापासी पिशाच्य गेलें । तेथें कोण सार्थक जालें 
उन्सत्तास उन्मत्त भेटलें । त्यास उसजवी कवणु ॥२७ 
भिकाऱ्यापासीं मागतां भिक्षा । दीक्षाहीनापासीं दीक्षा । 
उजेड पाहातां कृष्णपक्षा । पाविजे केचा ॥ २८ ॥ 
अबद्घापासीं गेला अबद्ध । तो केसेनि होईल सुबद्ध । 
बद्धास भेटतां बद्ध । सिद्ध नव्हे ॥ २९ ॥ 

देहापासीं गेला देही । तो केसेनि होईल विदेही । 
ह्यणोनि ज्ञात्यावांचून नाहीं । ज्ञानसागं ॥ ३० ॥ 
याकारणें ज्ञाता पाहावा । त्याचा अनुग्रह ध्यावा । 
सारासारविचारें जीवा । मोक्ष प्राप्त ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देवशोधननाम 
समास प्रथम ॥ १॥। 


॥ श्रीराम ॥ 


ऐका उपदेशाचीं लक्षणें । सायोज्यप्राप्ती होय जेणें । 
नाना मतांचें पेखणें* । कामा नये सरथा ॥ १॥ 
्रहमज्ञानेंविण उपदेश । तो ह्याणों नये विशेष । 
धान्येंविण जसें भूंस । खातां नये ॥ २॥ 

नाना काबाड) बडविलें । नातरी तकचि गुसळिलें ॥ 
अथवा धुणचि" सेविलें । सावकास ॥ ३ ॥ 


१ पाठीराखण; मदत. २ गेरशिस्त. ३ शिस्तीचा. ४ प्रेक्षणे; 
काथ्याकुट. ५ कडबा. ६ बाहीं तर; अथवा. ७ धुवण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जज PONE लाला 


eS 


ISS 4... 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


. दशक ६: समास २ २२२ 


नाना साली भक्षिल्या । अथवा चोइटया चोखिल्या । 

खोबरें सांडून खादल्या । नरोट्या जेशा॥ ४॥ 

तसें ब्रह्मज्ञानेंविण । नाना उपदेशाचा सिण । 

सार सांडून असार कोण । शाहाणा सेबी ॥ ५॥ 

आतां ब्रह्म जे कां निर्गुण । तेंचि केलें निरूपण । 

सुचित करावें अंतःकर्ण । श्रोतेजनीं ॥ ६ ॥ 

सकळ सृष्टीची रचना । ते हे पंचभूतिक जाण । 

परंतु हे तगेना' । सर्वकाळ ॥ ७ ॥ 

आदिअंतों ब्रह्म निर्गुण । तेचि शाइवताची खूण । 

घेर पंचभूतिक जाण । नासिबंत ॥ ८ ॥ 

येच्हवीं हें पाहातां भूतें । देव कसें म्हणावें त्यातें । 

भूत म्हणतां सनुष्यातें । विषाद वाटे ॥ ९ ॥ 

सां तो जगज्जनक परमात्मा । त्यास आणि भूतउपसा। 

ज्याची कळेना महिमां । ब्रह्मादिकांसी ॥ १०॥ 

भूतां ऐसा जगदीश । म्हणतां उत्पन्न होतो दोष । 

याकारणें माहापुरुष । सर्वं जाणती ॥ ११ ॥ 

पृथ्वी आप तेज वायो आकाश । यां सबाह्य" जगदीश। 
पंचभूतांसीं आहे नाश । आत्मा अविनाशरूपी ॥ १२॥ 
जें जे रूप आणी नाम । तो तो आवघाचि भ्रम । 
नामझ्पातीत वम । अनुभवे जाणावें ॥ १३ ॥ 

ऐशी अष्टधा प्रकृति जाण । पंचभूते आणी त्रिगुण । 
अष्टधाप्रकृतीस नामाभिधान । दृश्य ऐसें ॥ १४॥ 
7 ४ 30 किक > 


१ टिकेना. २ अंतर्बाह्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२४ श्रीसत्‌ दासबोध 


तें हें दृश्य नासिबंत । ऐसें वेद श्रुति बोलत । 
निगुंण ब्रह्म शाइवत । जाणती ज्ञानी ॥ १५॥ 
जे शस्त्रं तोडितां तुटेना । जें पाचकें जाळितां जळेना । 
कालचितां कालवेना । आपेंकरूनी ॥ १६ ॥ 

जें वायोचेनि उडेना। जें पडेना ना झ डना । 

जें घडेना ना दडेना । परन्नह्म तें ॥ १७॥ 
ज्यासी वर्णेच नसे । जें सर्वाहूनि अनारिसें' । 
परंतु असति असे । सर्वकाळ ॥ १८ ॥ 

दिसेना तरी काये जालें । परतु तें सर्वत्र संचलें । 
सुक्ष्मचि कोंदाटलें' । जेथं तेथे ॥ १९ ॥ । 
दृष्टीस लागली सवे? । जें दिसेल तेंचि पाहावें 
परंतु गुज तें जाणावें । गोप्य* आहे ॥ २० ॥ 
प्रगट ते जाणावें असार । आणी गुप्त तें जाणावें सार। 
गुरुमुखें हा विचार । उसजों लागे ॥ २१ ॥ 

जं उमजेना तें उमजावें । जें दिसेना तें पाहावें । 
जें कळेना तें जाणावें । विवेकबळें ॥ २२ ॥ 

गुप्त तेंचि प्रगटवावें । असाध्य तेंचि साधावें । 
कानडेचि) अभ्यासावे । सावकास ॥ २३॥ 

वेद विरंची* आणि शेष । जेथें सिणले निशेष । 
तेंचि साधावें विशेष । परब्रह्म तें ॥ २४॥ 

तरी तें कोणेपरी साधावें । तेंचि बोलिलें विभावें । 
अध्यात्मश्रवणें पावावे । परब्रह्म तें॥ २५॥ 


१ विलक्षण. २ ओतप्रोत भरलेलें आहे. ३ संवय. ४ गुप्त? 
अप्रगट, अदृश्य. ५ अवघड. ६ ब्रह्मदेव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कयी ES 


">> Aes mn in 


री 
4 
ह) 


>> >> >“« «>> ली झम क हू 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६: समास २ २२५ 


पृथ्वी नव्हे आप नव्हे । तेज नव्हे वायु नव्हे। 
चणेवेकत? ऐसें नव्हे । अव्यक्त तें ॥ २६॥ 

तयास ह्मणावें देव । वरकड! लोकांचा स्वभाव । 
जितुके गांव तितुके देव। जनाकारणें ॥ २७॥ 

ऐसा देवाचा निश्चये जाला। देव निर्गुण प्रत्यया आला। 
आतां आपणचि आपला । शोध घ्यावा ॥ २८ ॥ 
माझें शरी र ऐसें ह्यमणतो । तरी तो जाण देहावेगळाचि तो 
मन माझें ऐसें जाणतो । तरी तो मनहि नव्हे ॥ २९ ॥ 
पाहातां देहाचा विचार । अवघा तत्वांचा विस्तार । 
तत्वें तत्व झाडितां सार । आत्माच उरे ॥ ३० ॥ 
आपणासी ठावचि नाहीं । येथें पाहाणे नलगे कांहीं । 
तत्वें ठाईचा ठाई । विभागून गेलीं ॥ ३१॥ 

बांधली आहे तों गांठोड़ी । जो कोणी विचारें सोडी । 
विचार पाहातां ही गांठोडी । आडळेना ॥ ३२॥ 
तत्वांचें गांठोडें शरीर । याचा पाहातां विचार। 

येक आत्मा निरंतर । आपण नाहीं ॥ ३३॥ 
आपणासी ठावचि नाहीं । जन्ममृत्य केचें काई। 
पाहातां वस्तुचा“ ठाई । पापपुण्य नसे ॥ ३४॥ 
पापपुण्य येमयातना । हे निगुणीं तों असेना । 

आपण तोचि तरी जन्ममरणा। ठाव केंचा ॥ ३५ ॥ 


देहेबुद्ीनें बांधला । तो विवेकें मोकळा केला । 
देहातीत होतां पावला । मोक्षपद ॥ ३६॥ 


१ व्यक्त वर्णाचें. २ इतर; सामान्य. ३ आपण असा आत्म्या- 
हून वेगळा कोणी नाहीं. ४ आत्मस्वरूपाच्या. 
८ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


जालें जन्साचें सार्थक । निर्गुण आत्मा आपण येक । 
परंतु हा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ ३७ ॥| 

जाग होतां स्वप्न सरे । विवेक पाहातां दृशय वोसरे' । 
स्वरूपानुसंधानें तरे । प्राणीमात्र ॥ ३८ | 

आपणास निवेदावें । आपण विवेकें नुराबें' । 
आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांच ॥ ३९ ॥ 

आधीं अध्यात्मश्रवण । मग सद्गुरुपादसेचन । 

पुढें आत्मनिवेदन । सद्गुरुप्रसादे ॥ ४० ॥ 
आत्सनिवेदना उपरी । निखळ * वस्तु निरंतरी । 
आपण आत्मा अंतरीं । बोध जाला ॥ ४१ ॥ 

त्या ब्रह्मबोधें रह्मि जाला । संसारखेद तो उडाला । 
देहो प्रारब्धीं टाकिला । सावकास । ४२॥ 

यासी हाणिजे आत्मज्ञान । घेणें पाविजे समाधान । 
परब्रह्म अभिन्न । भक्ति जाला ॥ ४३ ॥ 

आतां होणार तें होयेना कां। आणि जाणार तें जायेता कां 
तुटली मनांतील आशंका । जन्ममृत्याची ॥ ४४ ॥ 
संसारीं पुंडावें * चुकलें । देवां भक्तां ऐक्य जालें । 


> 


मुख्य देवास वोळखिलें । सत्संगंकरूनी ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मपावननाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


LU स्य या जय 
१ नष्ट होतें. २ न उरावें. २ परिपूर्ण. ४ संसारांतीळ कष्ट) 
येरझारा; जन्ममुत्यु. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


/ 


जोष 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६: समास ३ २२७ 


॥ श्रीराम ॥ 
निगुंण आत्मा तो निमंळ। जसें आकाश अंतराळ । 
घनदाट निर्मळ निइचळ। सदोदित ॥ १॥ 
जे खंडलेंचि नाहीं अखंड । जें उदंडाहूनि उदंड । 
जं गगनाहूनि वाड! । आणि सूक्ष्म ॥ २॥ 
जें दिसेना ना भासेना । जें उपजेना ना नासेना । 
जें येयना ना जायना । परब्रह्म तें ॥ ३॥ 
जें चळेना ना ढळेनः। जें तुटेना ना फुटेना । 
जें रचेना ना खचेना । परब्रह्म तें ॥ ४॥ 
जें सन्मुखचि सर्वकाळ । जें निःकळंक आणि निखळ । 
सर्वातर आकाशपाताळ । व्यायूनि असे ॥ ५ ॥ 
अविनाश तें ब्रह्म निर्गुण । नासे ते माया सगुण । 
सगुण आणि निर्गुण । कालवलें ॥ ६ ॥ 
या कर्देशाचा विचार । करू जाणती योगेश्वर । 
जैसे क्षीर आणि नीर । राजहंस निवडिती ॥ ७ ॥ 
जड सबळ* पंचभूतिक । त्यामध्यें आत्मा व्यापक । 
तो नित्यानित्यविवेक । पाहातां कळे ॥ ८ ॥ 
उसांमध्यं धेईजे रस । येर तें सांडिजे बाकस) । 
तेसा जगामध्ये जगदीश । विवेकें वोळखावा ॥ ९ ॥ 
रस नासिवंत पातळ । आत्मा शाइवत निइचळ । 
रस अपूर्ण आत्मा केवळ । परिपुर्ण जाणावा ॥ १०॥ 
आत्म्यासारिखें येक असावें । सां तें दृष्टांतासि द्यावें 
१ मोठें; व्यापक. २ मिश्रणाचा; चिखलाचा. ३ अचेतन. 
४ शवल; ओपाधिक. ५ चोयट्या. ६ तर मग दुष्टान्तरूपानें 
तें सांगतां येईल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


दृष्टांतसिसें समजावें। कसें तरी ॥ ११ ॥ 

ऐसी आत्मस्थिती संचली । तेथें माया केसी जाली । 
जैसी आकाशीं वाहिली । झुळूक वायोची ॥ १२॥ 
वायोपासूनि तेज जालें । तेजापासूनि आप निपजलें । 
आपापासूनि आकारले । भूमंडळ ॥ १३ ॥ 
भूसंडळापासूनि उत्पत्ती । जीव नेणों जाले किती । 
परंतु ब्रह्म आदिअंतों । व्यापूनि आहे ॥ १४॥ वी 
जें जे कांहीं निर्माण जालें । तें तें अवघेचि नासले । 
परी मुळीं ब्रह्म तें संचलें । जसें तसें ॥ १५ ॥ 
घटापूर्वी आकाश असे । घटामधें आकाश भासे । 

घट फुटतां न नासे । आकाश जैसें ॥ १६ ॥ 

तेसें परब्रह्म केवळ । अचळ आणि अढळ । 

मधे होत जात सकळ । सचराचर ॥। १७॥ र्क 
जे जें कांहीं निर्माण जालें। तें तें आधीं च ब्रह्मं व्यापिले । 
सर्व नाशतां उरलें । अविनाश ब्रह्म ॥ १८ ॥ 

ऐसें ब्रह्म अविनाश । तेचि सेविती ज्ञाते पुरुष । 
तत्वनि्नें आपणास । आपण लाभे ॥ १९ ॥ 

तत्वें तत्व सेळविलें । त्यासी देह हें नाम ठेविलें । 

तें जाणते पुरुषीं शोधिलें । तत्वें तत्व ॥ २० ॥ 
तत्वझाडा निशेष होतां । तेथे निमाली देहअहंता। 
निर्गुण ब्रह्मों ऐक्यता । विवेकें जाली ॥ २१ ॥ 
विवेकें देहाकडे पाहिलें । तों तत्वें तत्व वोसरलें । 
आपण कांहीं चाहीं आलें । प्रत्ययासी ॥ २२ ॥ 
आपला आपण शोध घेतां । आपली तों माईक वार्ता । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास ३ २२९ 


तत्वांतीं ' उरलें तत्वतां । निर्गुण ब्रह्म ॥ २३ ॥ 
आपणाविण निर्गुण ब्रह्म । हेंचि निवेदनाचे वम । 
तत्वासरिसा गेला भ्रम । मीतूंपणाचा ॥ २४॥ 

मो पाहातां आडळेना । निर्गुण ब्रह्म तें चळेना । 
आपण तेंचि परी कळेना । सद्गुरुविण ॥ २५॥ 
सारासार अवघे शोधिलें । तों असार तें निघोन गेलें । 
पुढें सार तें उरलें । निर्गुण ब्रह्म ॥ २६ ॥ 

आधीं ब्रह्म निरोपिलें । तेंचि सकळांमध्यें व्यापलें । 
सकळ आवघेंचि नासलें । उरलें तें केवळ ब्रह्म । २७॥ 
होतां विवेकें संव्हार । तेथे निवडे सारासार । 
आपला आपणासि विचार । ठाई पडे! ॥ २८॥ 
आपण कल्पिलें मीपण । मीपण शोधितां नुरे जाण । 
सीपण गेलियां निर्गुण । आत्मा स्वयें ॥ २९॥ 
जालियां तत्वाचें निशंन । निर्गुण आत्मा तोचि आपण। 
कां दाखवावें सीपण । तत्वनिर्शनाउपरी ॥ ३०॥ 
तत्वांसध्ये सोपण गेलें । तरी निर्गुण सहजचि उरलें । 
सोहंभावें' प्रत्यया आलें । आत्मनिवेदन ॥ ३१॥ 
आत्मनिवेदन होतां । देवाभक्तांसी ऐक्यता । 
साचार" भक्त विभक्तता । सांडूनि जाला ॥ ३२॥ 
निगु णासी नाहों जन्ममरण । निर्गुणासी नाहीं पापपुण्य । 
निर्गुणीं अनन्य होतां आपण । मुक्त जाला ॥ ३३॥ 
तत्वों बेटाळून घेतला । प्राणी स॒ंशयें गुंडाळला । 


१।तत्त्वनिरसनानंतर. २ कळों लागे. ३ 'तोच मी?” या अनु- 
भवानें. ४ खराखुरा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२३० श्रीमत्‌ दासबोध 


आपणासी आपण भुलला । कोहुं' ह्मणे ॥ ३४॥ 

तत्वीं गुंतला म्हणे कोहं । विवेक अ ह्मणे सोहुं 

अनन्य होता अहं सोहं । मावछली ॥ ३५॥ 

याउपरी उर्वरित? । तेंचि स्वरूप संत? । 

देहीं असोनि देहातीत । जाणिजे ऐसा ॥ ३६॥ 

संदेहवृत्ति ते न भंगे। म्हणोनि बोलिलेचि बोलावें लागे। 

आम्हासी हें घडलें प्रस॑गें। श्रोतीं क्षसा करावें।। ३७॥ 
इति श्रीदासबोधे गुर्शशष्यसंवादे मायोट्वनाम _ 

समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
कृतायुग सत्रा लक्ष अठ्ठाविस सहत । त्रेतायुग बारा 
लक्ष शञाहाणो सहत्त । द्वापार आठ लक्ष चौसष्टी सहस्र । 
आतां कलयुग ऐका ॥ १॥ 
कलयुग च्यारि लक्ष बतीस सहस्र । च्यतुयुंगें त्रेताळिस 
लक्ष बीस सहत्न । 
ऐसीं च्यतुर्युगें सहस्र । तो ब्रह्मयाचा येक दिवस ॥२॥ 
एसे ब्रह्मे सहस्र देखा । तेव्हां विष्णूची येक घटिका । 
विष्णु सहल्न होतां ऐका । पळ येक ईश्वराचे ॥ ३॥ 
ईश्वर जाये सहस्र वेळ । तें शक्तीचें अर्धे पळ । 
ऐसी संख्या बोलिली सकळ । शास्त्रांतरीं ॥ ४॥ 


१ कोण मी? २ मी, तो व यांचें ऐक्यत्व या सर्वांची जाणीव 
निमाल्यावर जें केवल सत्स्वरूप उरते. ३ तेंच नित्य त्रिकाला- 
बाधित आत्मस्वरूप होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास ४ २३१ 


चतुर्युगसहस्राणि दिनमेकं पितामहम्‌ । 
पितामहसहस्राणि विष्णोर्घटिकमेवच ॥ १॥ 
विष्णोरेकसहस्राणि पलमेकं महेश्वरम्‌ | 
महेश्‍वरसहस्राणि शक्ते ररधँ पलं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऐशा अनंत शक्ती होती । अनंत रचना होति जाती । 
तरी अखंड खंडेना स्थिती । परब्रह्मा ॥ ५॥ 
परन्रह्मासी कची स्थिती । परी हे बोलावयाची रिती। 
वेदश्षुतो नेति नेति । परब्रह्मीं ॥ ६॥ 
च्यारी ' सहस्र सातसें साठीं । इतुकी कल्युगाची राहाटी। 
उरल्या कलयुगाची गोष्टी । एसी असे ॥ ७॥ 
च्यारि लक्ष सत्ताबिस सहस्र । दोनिसें चाळीस संवछर । 
पुढें अन्योविण्य? वर्णसंकर । होणार आहे ॥ ८ ॥ 
ऐसें रचले सवराचर । येथें येकाहूनि येक थोर । 
पाहातां येथीचा विचार | अंत न लगे ॥ ९॥ 
येक ह्मणती विष्णु थोर । येक ह्मणती रुद्र थोर। 
येक हाणती शक्ति थोर। सकळांसधें ॥ १०॥ 
ऐसें आपुलालेपरी बोलती । परंतु अवघेचि नासेल 
कल्पांती । यद्दृष्टं तं नष्ठं हे श्रुति। बोलतसे ॥११॥ 
आपुलालो उपासना । अभिमान लागला जना । 
याचा निश्चयो निवडेना । साधुविण ॥ १२॥ 
साधु निश्चय करिती येक। आत्मा सर्वत्र व्यापक । 
येर हें अवघेचि माईक । सचराचर ॥ १३॥ 


१ गंतकली ४७६० वर्ष म्हणजे शके १५८१ मध्यें श्रीदासबोध- 


` रचना झाली. २ सरसकट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


चित्रों लिहिली सेना । त्यांत कोण थोर कोण साना । 
हें तुम्ही विचाराना । आपुलें ठाई ॥ १४ ॥ 

स्वप्नीं उदंड देखिलें। लहानथोरहि कल्पिलें । 

परंतु जागें जालियां जालें । कसें पाहा ॥ १५॥ 
पाहातां जागृतीचा विचार । कोण लाहान कोण थोर । 
जाला अवघाचि विस्तार । स्वप्तरचनेचा ॥ १६॥ 
अवघाचि माईक विचार । केचें लाहान केंचें थोर । 
लाहानथोराचा निर्धार । जाणती ज्ञानी ॥ १७॥ 

जो जन्मासी येऊन गेला । तो मी थोर हाणतांच मेला 
परी याचा विचार पाहिला । पाहिजे श्रेष्ठी ॥ १८॥ 
जयांसि जालें आत्मज्ञान । तेचि थोर माहाजन । 

वेद शास्त्रे पुराण । साधु संत बोलिले ॥ १९ ॥ 

एवं सकळांमध्यें थोर । तो येकची परमेइवर । 
तयांमधें हरिहर । होति जाती ॥ २० ॥ 

तो निर्गुण निराकार । तेथें नाहीं उत्पत्ती विस्तार । 
स्थानमानाचा विचार । एलिकडे ॥ २१॥ 

नांवरूप स्थानमान । हा तों आवघाचि अनुमान । 
तथापी होईल निदान? । ब्रह्मप्रळई ॥ २२॥ 
ब्रह्मप्रळयावेणळें । ब्रह्म नांघरूपानिराळे। 

ब्रह्म कोणी येकाकाळे । जसें तसें ॥२३॥ 
करिती ब्रह्मनिरूपण । जाणतो ब्रह्म संपूर्ण । 

तेचि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद ॥ २४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम 

समास चतुर्थ ।। ४॥। 


१ निश्चित निर्णय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जज < 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६: समास ५ २३३ 


॥ श्रीराम ॥ 

श्रोते पुसती ऐसें । माया ब्रह्म तें केसें । 
श्रोत्यावक्तयांच्या मिसें । निरूपण ऐका ॥ १॥ 
ब्रह्म निगुंण निराकार । माया सगुण साकार ॥ 
ब्रह्मासि नाहीं पारावार? । मायेसि आहे ॥ २॥ 
ब्रह्म निर्मळ निश्चळ । माया चंचळ चपळ । 
ब्रह्म निरोपाधी केवळ । माया उपाधिरूपी ॥ ३॥ 
माया दिसे ब्रह्म दिसेना । माया भासे ब्रह्म भासेना । 
साया नसे ब्रह्म नासेना । कल्पांतकाळीं ॥ ४॥ 
माया रचे ब्रह्म रचेना । माया खचे ब्रह्म खचेना । 
साया रुचे ब्रह्म रुचेना । अज्ञानासी ॥ ५॥ 
साया उपजे ब्रह्म उपजेना । माया मरे ब्रह्म मरेना । 
साया धरे ब्रह्म धरेना । धारणेसी ॥ ६॥ 
माया फुटे ब्रह्म फुटेना। साया तुटे ब्रह्म तुटेना । 
साया विटे ब्रह्म विटेना । अविनाश तें ॥ ७॥ 
साया विकारी ब्रह्म निविकारी । माया सवं करी नह्य. 

कांहींच न करी । 
साया नाना रूपें धरी । ब्रह्म तें अरूप ॥ ८॥ 
साया पंचभुतिक अनेक । ब्रह्म तें शाइचत येक । 
सायाब्रह्मांचा विवेक । विवेकी जाणती ॥ ९॥ 
साया लाहान ब्रह्म थोर । माया असार ब्रह्म सार । 
साया अति?, पार' - ब्रह्मासी नाहीं ॥ १०॥ 


१ मर्यादा; अंत. २ अलिकडे. ३ भंत; शेवट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


सकळ माया विस्तारली । ब्रह्मस्थिति अछयादली । 
परी ते निवडूनि घेतली । साधुजनो ॥ ११॥ 
गोंडाळ? सांडून नीर घेइजे। नीर सांडूनि क्षीर सेचिजे। 
माया सांडूनि अनुभविजे । ब्रह्म तसें ॥ १२॥ 

ब्रह्म आकाशाऐसें निवळ । माया वसुंधरा डहुळ' । 
ब्रह्म सुक्ष्म केवळ । माया स्थूळरूपी ॥ १३॥ 

ब्रह्म तें अप्रत्यक्ष असे । माया ते प्रत्यक्ष दिसे । 

ब्रह्म तें समति असे । माया ते विषमरूपी ॥ १४॥ 
माया लक्ष ब्रह्म अलक्ष । माया साक्ष ब्रह्म असाक्ष । 
सायेमध्यें दोलि? पक्ष । ब्रह्मीं पक्षि नाहीं ॥ १५॥ 
साया पूर्वेपक्ष ब्रह्म सिद्धांत | माया असंत) ब्रह्म संत । 
ब्रह्मासि नाही करणें हेत । मायेलि आहे ॥ १६॥ 
ब्रह्म अखंड घनदाट । माया पंचभूतिक पोचट । 

ब्रह्म ते निरंतर निघोट* । माया ते जुनी जज री ॥ १७॥ 
माया घडे ब्रह्म घडेना । माया पडे ब्रह्म पडेना । 
माया विघडे ब्रह्म विघडेना । जसें तसें ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म असतचि असे । माया निरसितांच निरसे । 
ब्रह्मास कल्पांत नसे । सायेलि आहे ॥ १९ ॥ 

माया कठिण ब्रह्म कोमळ । साया अल्प ब्रह्म विशाळ । 
माया नासे सवंकाळ। ब्रह्मा असे ॥ २०॥ 

वस्तु" नव्हे बोलिजे ऐसी । माया जैसी बोलिजे तेसी। 
काळ पावेना वस्तुसी । मायेसी झडपी ॥ २१॥ 


RS ——्—्् अ 


१ शेवाळ. २ गढुळ. ३ मी-तूं; जीवशिव; सुखःदुख; 
बंधमोक्ष इ. ढंढें. ४ लटिकी; मिथ्या. ५ अनित्य. ६ परिपूर्ण. 
७ ब्रह्म. वास्तविक सत्यत्वानें-असते म्हणून वस्तू. इतर स॒वं 
पदार्थं नाशिवंत आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६: समास ६ २३५ 


नाना रूप नाना रंग । तितुका मायेचा प्रसंग । 

माया भंगे ब्रह्म अभंग । जसें तसें ॥ २२॥ 

आतां असो हा विस्तार । चालत जातें सचराचर । 
तितुकी भाया परमेश्वर । सबाह्यअभ्यंतरीं ॥ २३ ॥ 
सकळ उपाधीवेगळा । तो परमात्मा निराळा । 

जळीं असोनि नातळे' जळा । आकाश जैसें ॥ २४ ॥ 
सायाब्रह्माचें विवरण । करितां चुके जन्ममरण । 
संतांस गेलियां शरण । मोक्ष लाभे ॥ २५॥ 

अरे या संतांचा महिमा । बोलावया नाहीं सीमा । 
जयांचेनि जगदात्मा । अंतरचि' होये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायाब्रह्मतिरूपणनाम 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम॥ 


सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे । तेथें सृष्टि मुळोंच नसे । 
आतां सृष्टि दिसत असे । ते सत्य कि मिथ्या ॥ १॥ 


तुह्मी स्ंज्ञ गोसांवी । माझी आशंका फेडावी । 
एसा श्रोता विनवी । बक्तयासी ॥ २॥ 


ms ~ र 


१ स्पर्शत नाहीं. २ हृदयींच प्रगट होतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


आतां ऐका प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें तत्पर । 
वकता सर्वज्ञ उदार । बोलता जाला ॥ ३॥ 
जीवभूतः सनातन । ऐसें गीतेचें वचन । 

येणें वाक्यें सत्यपण । सृष्टीस आलें ॥ ४ ॥ 
यददष्टं तन्नष्टं? येणें । वाक्य? सृष्टी मिथ्यापणें । 
सत्य सिथ्या ऐसें कोणें । निवडावे ॥ ५ ॥ 

सत्य हाणों तरी नासे । मिथ्या हमणों तरी दिसे । 
आतां जसें आहे तेसें । बोलिजेल ॥ ६ ॥ 
सुष्टीमधें बहुजन । अज्ञान आणी सज्ञान । 
हाणौनियां समाधान । होत नाहीं ॥ ७॥ 

ऐका अज्ञानाचे मत । सृष्टि आहे ते शाइवत । 
देव धर्म तीर्थ ब्रत । सत्यचि आहे ॥ ८ ॥ 

बोले सर्वेज्ञाचा राजा । मू्खंस्य प्रतिमापुजा । 
ब्रह्मप्रळयाच्या पजा । घालू पाहे ॥ ९ ॥ 

तंब बोले तो अज्ञान । तरी कां करिसी संध्यास्नान । 
गुरुभजन तोर्थाटण। कासया फिरावें ॥ १० ॥ 


इलोक ॥ तीर्थे तीर्थे निमेलं ब्रह्मवृंदं । 
वृंदे वुंदे तत्त्वचितानुवादः॥ 
वादे वादे जायते तत्त्वबोधः । 
बोधे बोधे भासते चंद्रचूड: ॥ 


चंद्रचूडाचें वचन । सद्गुरूचें उपासन । 
गुरुगोतानिरूपण । बोलिलें हरें ॥ ११॥ 


१ जे दिसतें तें नासतें. २ वाक्यें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास ६ २३७ 


गुरूसि कंसें भजावें । आधीं तयासि वोळखावें । 
त्याचें समाधान ध्यावें । विवेकें स्वयें॥ १२॥ 


₹लोक ।। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति । 
इंढातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं ॥ 
एक नित्यं विमलमचलं सवंधीसा क्षिभूतं । 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ १॥ 
गुरुगीतेचें वचन । ऐसें सद्गुरूचें ध्यान । 
तेथें सृष्टिमिथ्याभान्त । उरेल केचें ॥ १३॥ 
ऐसा सज्ञान बोलिला । सद्गुरु तो बोळखिला । 
सृष्टि मिथ्या ऐसा केला । निश्चितार्थ ॥ १४॥ 
श्रोता ऐसें न सनी कदा । आधीक उठिला वेचादा । 
ह्मणे केसा रे गोविदा । अज्ञान । म्हणतोसी ॥ १५॥ 
जीवभूतः सनातनः । एसें गीतेचें वचन । 
तयासि त्‌ अज्ञान । ह्यणतोसि केसा ॥ १६॥ 
एसा श्रोता आक्षेप करी । विषाद मानिला अंतरीं । 
याचें प्रत्योत्तर चतुरीं । सावध परिसावें ॥ १७॥ 
गीतेस बोलिला गोविद । त्याचा न कळे तुज भेद । 
स्हणौनियां वेर्थ खेद । वाहातोसी ॥ १८॥ 
इलोक ।। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां ॥ 
माझी विभूति पिपळ । ह्यणौनि बोलिला गोपाळ । 
वृक्ष तोडितां तत्काळ । तुटत आहे ॥ १९॥ 
इलोक॥ नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः 
न चेनं क्ले दयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ १॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२३८ ओऔमत्‌ दासबोध 


शस्त्राचेनि तुटेना । अग्निचेनि जळेना । 
उदकासध्यें कालवेना । स्वरूप माझें ॥ २० ॥ 
पिपळ तुटे झस्त्रानें । पिपळ जळे पावकानें । 
पिपळ कालवे उदकानें । नाशिवंत ॥ २१ 0७ 

तुटे जळे बुडे बुडे । आतां ऐक्य कसें घडे । 
हाणोनि हैं उजेडे । सद्गुरुमुखें ॥ २२ ॥ 

४ इंद्रियाणां सनश्चास्मि ' । कृष्ण म्हणे सन तो भी । 
तरी कां आवराबी उर्मी ! । चंचळ मनाची ॥ २३ ॥ 
ऐसें कृष्ण कां बोलिला । साधनमागे दाखविला । 
खडे सांडूनि सिकविला । बोतामा जेबी ॥ २४ ॥ 
ऐसा आहे वाक्यभेद । सर्व जाणे तो गोविद । 
देहबुढीचा वेबाद । कामा नधे ॥ २५ ॥ 

वेद शास्त्र श्रुति स्मृती । तेथें वाबयभेद पडती । 
ते सर्वेहि निवडती । सद्गुरूचेनि वचनें ॥ २६ ॥ 
वेदशास्त्रांचें भांडण । शस्त्रं तोडी ऐसा कोण । 
हें निवडेना साधुविण । कदा छल्पांतीं ॥ २७ ॥ 
पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत । शास्त्रीं बोलिला संकेत । 
याचा होये निश्चितार्थ । साधुमुर्खे ॥ २८ ॥ 
थेरवीं वादाची उत्तरें । येकाहूनि येक थोरे । 
बोलों जातां अपारें । वेदशास्त्रं ॥ २९ ॥ 
ह्यणोनि वादवेवाद । सांडून कीजे संवाद । 

तेणें होये ब्रह्मानंद । स्वानुभवें ।। ३० ॥ 

येके कल्पनेचे पोटीं । होति जाती अनंत सृष्टी । 
तया सृष्टीची गोष्टी । साच केवी ॥ ३१ ॥ 


१ लहर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कौ 
३ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास ६ २३९. 


कल्पनेचा केला देच । तेथें जाला दृढभाव । 
देवालागीं येतां खेब' । भक्त दुःखे दुःखवला॥। ३२॥ 
पाषाणाचा देच केला । येके दिवसों भंगोन गेला । 
तेणें भकत दुखवला । रडे पडे आक्रंदे ॥ ३३ ॥ 

देव हारपला घरीं । येक देव नेला चोरों । 

येक देव दुराचारीं । फोडिला बळें ॥ ३४ ॥ 

येक देव जापाणिळा? । येक देव उदकों टाकिला । 
येक देव नेऊनि घातला । पायातळीं ॥ ३५ ॥ 

काय सांगों तीर्थमहिमा । भोड्नि गेला दुरात्मा । 
थोर सत्व होतें तें मा! । काय जालें कळेना ॥ ३६॥ 
देव घडिला सोतारं । देच बोतिला बोतारीं । 

पेक देव घडिला पाथरीं । पाषाणाचा ॥ ३७ ॥ 
नर्बदागंडिकातीरों । देव पडिले लक्षवरी । 

त्यांची संख्या कोण करी । असंख्यात गोटे ॥ ३८॥ 
चक्रतीर्थी चक्रांकित । देब असती असंख्यात । 

नाहीं मनो निरिचतार्थ । येक देव ॥ ३९ ॥ 

बाण तांदळे * तांब्रनाणें । स्फटिक देव्हारीं पुजणें । 
एसे देव कोण जाणें । खरे कि खोटे ॥ ४० ॥ 

देव रेसिसाचा केला । तोहि तुटोनियां गेला । 
आतां नवा नेस धरिला । मृत्तिकेचा ॥ ४१॥ 
आमचा देव बहु सत्य । आह्मा आकांतों पावत । 
पुणं करी सनोरथ । सर्वकाळ ॥ ४२ ॥ 


१ अपाय. २ भ्रष्ट केला. ३ मग आतां. ४ शेंदुर फांसलेले 
दगड. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२४० श्रीमत्‌ दासबोध 


आतां याचें सत्व गेलें । प्राप्त” होतें तें जाले । 
प्राप्त न वचे पालटिलें । ईशवराचेनी ॥ ४३ ॥ 
धातु पाषाण मृत्तिका । चित्रलेप काष्ठ देखा । 
तेथे देव केचा मूर्खा । भ्रांति पडिली ॥ ४४ ॥ 
हे आपुली कल्पना । प्राप्तांऐसीं फळें जाणा । 
परी त्या देवाचिया खुणा । वेगळ्याची ॥ ४५ ॥ 
ह्यणोनि हें मायाश्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें । 
वेद शास्त्रे पुराणें । ऐसोंच बोलति ॥ ४६॥ 
साधुसंत मानुभाव ' । त्यांचा ऐसाचि अनुभव । 
पंचभूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ॥ ४७॥ 
सृष्टीपर्वी सूष्टि चालतां । सृष्टि अवघी संव्हारतां । 
शाइवत देव तत्वतां । आदिअंतीं ॥ ४८ ॥ 

एसा सर्वांचा निचयो । येदर्थी नाहीं संशयो । 
वोतरेक आणि अन्वयो* । कल्पनारूप ॥ ४९ ॥ 
येके कल्पनेचे पोटों । बोलजेती अष्ट सृष्टि । 
तया सृष्टीची गोष्टी । सावध एका ॥ ५० ॥ 
येकी कल्पनेची सृष्टी । दुजी शाब्दिक सृष्टी । 
तिजो प्रत्यक्ष सृष्टी । जाणती सर्व ॥ ५१ ॥ 
चौथी चित्रलेपसृष्टी । पांचवी स्वप्नसृष्टी । 
साहावी गंधवंसृष्टी। ज्वरसृष्टी सातवी ॥ ५२ ॥ 
आठवी दृष्टिबंधन । ऐशा अष्ट सृष्टी जाण । 
यामधे श्रेष्ठ कोण । सत्य मानावी ॥ ५३ ॥ 


१ भाग्यांत होतें तें. २ महानुभाव. ३ व्यतिरेक; संहारणी. 
४ उभारणी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास ७ २४१ 


ह्यणोनि सृष्टी नासिवंत । जाणती संत महंत । 
सगुणों भजावें निश्चित । निइचयालागीं ॥ ५४ ॥ 
सगुणाचेनि आधारें । निर्गुण पाविजे निर्धारं । 
सारासारविचारें । संतसंग ॥ ५५ ॥ 

आतां र हैं बहुत । संतसंगे कळे नेमस्त । 

येनहबीं चित्त दुश्चित । संशइ पडे ॥ ५६ ॥ 

तंव शिष्ये आक्षेपिलें । सृष्टी मिथ्या ऐसें कळलें । 
परी हें अवघें नाथिलें' । तरी दिसतें कां ॥ ५७ ॥ 
दृश्य प्रत्यक्ष दिसतें । हाणोन सत्यचि वाटतें । 

यासि काय करावें तें । सांगा स्वामी ॥ ५८॥ 
याचें प्रत्योत्तर भलें । पुढिले समासीं बोलिलें । 
श्रोतां श्रवण केलें । पाहिजे पुढें ॥ ५९ ॥ 

एवं सृष्टी मिथ्या जाण । जाणोनि रक्षावें सगुण । 
ऐसी हे अनुभवाची खूण । अनुभवी जाणती ॥ ६०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टिकथननाम 
समास षष्ठ ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


ज्ञानें दृश्य मिथ्या जालें। तरी कां पाहिजे भजन केलें । 
तेणें काये प्राप्त जालें । हें मज निरोपाव्रें॥ १॥ 
ज्ञानाहूनि श्रेष्ठ असेना । तरी कां पाहिजे उपासना। 
उपासनेनें जना । काये प्राप्त ॥ २॥। 


१ लटिकें; मिथ्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


मुख्य सार तें निर्गुण । तेथें दिसेचिना सगुण । 

भजन केलियाचा गुण । मज निरोपावा ॥ ३॥ 

जें समस्त नासिवंत । त्यासी भजावें किनिमित्य । 
सत्य सांडून असत्य । कोणें भजावें ॥ ४ ॥ 
असत्याचा प्रत्यये आला । तरी सग नेस कां लागला) 
सत्य सांडून गलबला । कासया करावा ॥ ५ ॥ 
निर्गुणानें मोक्ष होतो । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो । 

सगुण काये देऊं पाहातो । सांगा स्वामी ॥ ६ ब न 
सगुण नासिवंत ऐसें सांगतां । पुन्हां भजन करावें ह्मणतां । 
तरी काशासाठीं आतां । भजन करूं ॥ ७ ॥ 
स्वामीचे भिडेनें बोलवेना । येप्हवीं हें कांहींच मानेना। 
साध्यति जालियां साधना । फां घ्रवर्ताबें ॥ ८ ॥ 

ऐसें श्रोतयाचें बोलणें । शब्द बोले निब जलेपणें ' । 
याचें उत्तर ऐकणे । हाणे वक्ता ॥ ९ ॥ 

गुरूचें वचन प्रतिपाळणें । हैं मुख्य परमार्थाचे लक्षण। 
वचनभंग करितां विलक्षण । सहजचि जालें १०॥ 
ह्यणोनि आज्ञेसी बंदावें । सगुणभजन मानावें । 

श्रोता ह्मणे हे देवें । कां प्रयोजिलें ॥ ११॥ 

काय मानिला उपकार । कोण जाला साक्षात्कार । 
किवा प्रारब्धाचें अक्षर । पुसिलें देवें ॥ १२॥ 
होणार हें तों पालटेना । भजनें काय करावें जना । 
हें तों पाहातां अनुमाना । कांहींच नये ॥ १३॥ 
स्वामीची आज्ञा प्रमाण । कोण करील अप्रमाण । 
परंतु याचा काय गुण । मज निरोपावा ॥ १४॥ 


१ घाबरत, अडखळत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास .७ २४२ 


वक्ता म्हणे सावधपणें। सांग ज्ञानाचीं लक्षणें । 

तुज कांहीं लागे करणें । किवा नाहीं ॥ १५ ॥ 

करणें लागे भोजन। करणें लागे उदकप्राशन । 
मळमूत्रत्यागलक्षण । तेंहि सुटेना ॥ १६॥ 

जनाचे समाधान राहावें । आपुले पारिखें' बोळखाबें। 
आणि भजनचि मोडावें । हें कोण ज्ञान ॥ १७ ॥ 
ज्ञानविवेकें सिथया जालें । परंतु अवघें नाहीं टाकिले । 
तरी मग भजनेंचि काय केलें । सांग बापा ॥ १८॥ 
साहेबास? लोटांगणी जावें । नोचासारिखें व्हावें । 
आणि देवास न सनावें । हें कोण ज्ञान ॥ १९ ॥ 
हरीहर ब्रह्मादिक । हे जयाचे आज्ञाधारक । 

तूं येक मानवी रंक । भजेसिना तरी काय गेलें ॥ २०॥ 
आमुचे कुळीं रघुनाथ । रघुनाथं आमुचा परमार्थ । 
जो समर्थाचाहि सभर्थ । देवां सोडविता ॥ २१॥ 
त्याचे आम्ही सेवकजन। सेवेकरितां जालें ज्ञान । 
तेथ अभाव धरितां पतन । पाबिजेल कीं ॥ २२ ॥ 
गुरु सांगती सारासार । त्यास कसें म्हणावें असार । 
तुज काय सांगणें विचार । शाहाणे जाणती ॥ २३॥ 
समर्थाचे मनीवें तुटे । तेंचि जाणावें अदृष्ट? खोटे । 
राज्यपदापासून करंटे । चेवळें* जसें ॥ २४॥ 

सी थोर वाट मनीं । तो नव्हे ब्रह्मज्ञानी । 

विचार पाहातां देहाभिमानी । प्रत्यक्ष दिसे ॥ २५ ॥ 
चस्तुभजन करीना । ना न करों ऐसेंही म्हणेना । 
तरी हे जाणावी कल्पना । दडोन राहिली ॥ २६ ॥ 


१ परके. २ धन्यास. ३ प्रारब्ध. ४ भ्रष्टलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२ श्रीमत्‌ दासबोध 


ना तें ज्ञान ना तें भजन । उगाचि आला देहाभिसान। 
येथें नाहीं कि अनुमान । प्रत्यय तुझा ॥ २७ ॥ 

तरी आतां ऐसें न करावें। रघुनाथभजनीं लागावे । 
तेणेचि ज्ञान बोलावें । चळेना ऐसें ॥ २८ ॥ 

करी दुजेनाचा संव्हार। भकतजनासी आधार । 

ऐसा हा तों चमत्कार । रोकडा चाले ॥ २९ ॥ 

मनीं धरावें तें होतें। विघ्न अवघेचि नासोन जातें । 
कृपा केलियां रघुनाथें । प्रचित येते ॥ ३० ॥ 
रघुनाथभजनें ज्ञान जालें। रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें । 
हाणौनियां तुवां केलें । पाहिजे आधीं ॥ ३१ ॥ 

हें तों आहे सप्रचित' । आणी तुज वाटेना प्रित! । 
साक्षात्कारे नेमस्त । प्रत्ययो? करावा ॥ ३२॥ 
रघुनाथ स्मरोनि काये करावें । तें तत्काळचि सिद्धि पावे 
कर्ता राम हें असावें । अभ्यांतरीं ॥ ३३॥ 

कर्ता राम मी नव्हे आपण । एसें सगुणनिवेदन । 
निर्गुणीं तें अनन्य । निर्गुणचि होइजे ॥ ३४ ॥ 

मी कर्ता ऐसें ह्मणतां । कांहींच घडेना सर्वथा । 
प्रचित पाहासी तरी आतां । सी क्रचि पाहें ॥ ३५॥ 
मी कर्ता ऐसें म्हणसी । तेणें तूं कष्टी होसी । 

राम कर्ता म्हणतां पावसी । येश कोर्ती प्रताप ॥३६॥ 
येके भावनेसाठीं । देवासी पडे तुटी । 

कां ते होये कृपादृष्टी । देव कर्ता भावितां ॥ ३७॥ 
आपण आहे दों दिसांचा । आणि देव बहुतां काळांचा। 
आपण थोडे वोळखिचा। देवासि त्रेलोक्य जाणे ॥३८॥॥ 


१ स्वानुभवाचें. २ खरें. ३ अनुभव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


TY nro, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास ८ २४५ 


याकारणें रघुनाथभजन । त्यासी मानिती बहुत जन ४ 
ब्रह्मादिक आदिकरून । रामभजनों तत्पर ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानबळें उपासना । आम्ही भक्त जरी मानूं ना। 
तरी या दोषाच्या पतना । पावों अभवतपणें ॥ ४० ॥ 
देव उपेक्षी थोरपणें । तरी मग त्याचे तो जाणे । 
अप्रमाण तें इलाघ्यवाणें ' । नव्हे कि श्रेष्ठा ॥ ४१ ॥ 
देहास लागली उपासना । आपण विवेकें उरेना २ । 
एसी स्थिति सज्जना । अंतरींची ॥ ४२ ॥ 
सकळ मिथ्या होऊन जातें । हें रामभजनें कळों येतें ॥ 
दृश्य ज्ञानियांचेनि मतें । स्वप्न जसें ॥ ४३ ॥ 
मिथ्या स्वप्नविवंचना । तसी सृष्टीची रचना । 
दृशय मिथ्या साधुजना । कळों आलें ॥ ४४ ॥ 
आक्षेप जाला श्रोतयांसी । मिथ्या तरी कां दिसतें 
आम्हांसी ॥ 
याचें उत्तर पुढीले समासों । बोलिलें असे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सगुणभजननाम 
समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
सागां श्रोतीं पुसिलें होतें । दृश्य मिथ्या तरी कां दिसतें ७ 
याचें उत्तर बोलिजेल तें । सावध एका ॥ १ ॥ 
१ स्तुत्य; चांगलें. २ देहानें उपासना होत असतां, “मी 
उपासक ? अशी मीपणाची भावना, विवेकबळामुळें सज्जनांना: 
नसते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


-देखिलें ते सत्यचि मानावें । हें ज्ञात्याचें देखणें नव्हे । 
जड मूढ अज्ञान जीवें । हें सत्य मानिजे ॥ २॥ 
येक्या देखिल्यासाठीं । लटिक्या कराव्या ग्रंथकोडी । 
-संतांमहंतांच्या गोष्टी । त्याहि सिथ्या सानाव्या॥ ३॥ 
साझे. दिसतें हेचि खरें । येथें चालेना दुसरें । 
एशिया संशयाच्या भरें। भरोंखि नवे ॥ ४ ॥ 
सगे देखिले मृगजळ । तेथें धावते बरळ । 
जळ नव्हे सिथ्या सकळ। त्या पशूस कोणें म्हणावें ॥ ५॥ 
रात्रौ स्वप्न देखिलें । बहुत द्रव्य सांपडलें । 
बहुत जनांसी वेज्हारिलें । तें खरें केसेनि सानावें॥ ६॥ 
`कुशळ चितारी बिचित्र । तेणें निर्माण केलें चित्र । 
देखतां उठे प्रीति मात्र । परंतु तेथें मृत्तिका ॥ ७॥ 
नाना वनिता) हस्ति घोडे । रात्रो देखतां सन बुडे । 
दिवसां पाहातां कातडं । कंटाळचाणें ॥ ८ ॥ 
काष्ठी पाषाणी पुतळ्या । नाना ठकारें' नििल्या। 
परम सुंदर वाटल्या । परंतु तेथें पाषाण ॥ ९ ॥ 
नाना गोपुरी पुतळ्या असती । बक्रांगें बक्रदुष्टीं पाहाती 
लाघव देखतां भरे वृत्ती । परंतु तेथे त्रिभाग*॥। १० 
"खेळतां नेटके दशावतारी । तेथें येती सुंदर नारी । 
नेत्र मोडिती कळाकुंसरी । परंतु अवघे धटिगण॥ ११ 
“सृष्टी बहुरंगी असत्य । बहुरूपाचे हें कृत्य । 
-तुज वाटे दृश्य सत्य । परी हे जाण अविद्या ॥ १२ ॥ 
१ स्त्रिया. २ ठेवणीच्या; आकाराच्या. ३ देवद्वारावरील 


मजल्यावर. ४ भाव पाहून कामुक वृत्ति उत्पन्न होते. ५ चुना, 
वाळू, ताग यांचें मिश्रण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


eS 


SS लट 00. anes ~ र 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास ८ २४७. 


मिथ्या साचासारिखं देखिलें। परि तें पाहिजे विचारिलें॥ 
दुष्टी तरळतां' भासलें । तें साच कसें मानावें॥ १३॥ 
वरी पाहातां पालथं आकाश । उदकों पाहातां उताणे 
आकाश । 
मध्यें चांदिण्याहि प्रकाश । परी तें अवघें मिथ्या ॥ १४॥ 
नुपतीनें चितारी आणिले । ज्याचे त्याएसे पुतळे केले । 
पाहातां तेचि एसे गमले । परी अवघे माईक ॥ १५॥ 
नेत्रीं कांहीं बाहोलि* नसे। जेव्हां जें पाहावें तेवहां तें भासे 
डोळां प्रतिबिंब दिसे । तें साच कंसेनी ॥ १६॥ 
जितुके बुडबुडे उठती । तितुक्यांमध्यं रूपें दिसती । 
क्षणामधें फुटोन जाती । रूपें मिथ्या ॥ १७ ॥ 
लघुदर्पणें' दोनि च्यारी हातीं । तितुकों मुख प्रतिबिबती 
परी तें मिथ्या आदिअंतीं । येकचि मुख ॥ १८॥ 
नदीतीरे भार जातां । दुसरा भार दिसे पालथा । 
कां पडसादाचा* अवचिता । गजर उठे ॥ १९ ॥ 
वापीसरोबराचें तीर । तेथे पञ्चु पक्षी नर वानर । 
नाना पात्रे बुक्षविस्तार । दिसे दोहि सचा) ॥ २० ॥; 
येक शस्त्र झाडं जातां । दोनि दिसती तत्वतां । 
नाना तंतु टणत्कारितां । द्विधा भासती ॥ २१॥ 
कां तें दपणाचे मंडिरीं । बेसली सभा दिसे दुसरी । 
बहुत दीपांचिये हारीं । बहुत छयाया दिसती ॥ २२ ॥, 


१ भांबावतां; चंचल झाली असतां. २ प्रत्यक्ष बाहुली डोळ्यांत 
असत नाहीं, तिवें प्रतिविव मात्र डोळ्यांत पडते. त प्रतिबिब 
सत्य कसें मानावे बरे ? ३ लहान आरसे. ४ प्रतिध्वनीचा.. 
५ काठांवर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसे हें बहुविध असे । साचासारिखेंचि दिसे । 
"परि हे सत्य ह्ाणोनि कसें । विश्वासावें ॥ २३ ॥ 
साया मिथ्या बाजीगरी?' । दिसे साचाचिये परी । 
परी हे जाणत्यानें खरी । सानंचि नये कीं ॥ २४ ॥ 
लटिकें साचाएसें भावावें तरी पारखी कासया असावें 
'येवं ये अविद्येचे यावे) । एसेचि असती ॥ २५॥ 
सनुष्यांची बाजीगरी । बहुत जनास चाटे खरी । 
सेवट पाहातां निर्धारीं । मिथ्या होये ॥ २६॥ 
'तेसोच माव? राक्षेसांची । देवांसहि वाटे साची । 
'पंचवटिकेसि मुगाची । पाठी घेतली रामें ॥ २७॥ 
पुर्वकाया पालटिती । येकाचेचि बहुत होती । 
रक्ताबदींच * जन्मती । रजनीचर ॥ २८ ॥ 
नाना पदार्थ फळेचि जाले । द्वारकेसधें प्रवेशले । 
कुष्णें देत्ये किती चधिले । कपटरूपी ॥ २९ ॥ 
-केसें कपट रावणाचे । सिर केलें मावेचें । 
काळनेमीच्या भाश्रमाचें । अपूर्व कसें ॥ ३० ॥ 
'नाना देत्य कपटमती । जे देवांसहि नाटोपती । 
:मग निर्माण होऊन शक्ती । संब्हार केला ॥ ३१॥ 
एसी राक्षसांची माव। जाणो न सकती देव । 
कपटविद्येचें लाघव । अघटित ज्यांचें ॥ ३२ ॥ 
“मनुष्यांची बाजीगरी । राक्षसांची वोडंबरी *। 
"भगवंताची नाना परी । विचित्र साया ॥ ३३ ॥ 


१ गारुडीविद्या. २ कढ; हल्ले; पराक्रम. ३ माया; कपट. 
५४ सांडलेल्या रक्ताच्या प्रत्येक बिदूतून. ५ गारुडीविद्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास ८ २४९. 


हे साचासारिखीच दिसे । विचारितांच नसे । 

मिथ्याचि आभासे । निरंतर पाहातां ॥ ३४॥ 

साच ह्मणावी तरी हे नासे। मिथ्या ह्यणावी तरीः 
हे दिसे । 

दोहीं पदार्थी अविइवासे । सांगतां सन ॥ ३५ ॥ 

परंतु हें नव्हे साचार । मायेचा मिथ्या विचार। 

दिसतें हैं स्वप्नाक्कार। जाण बापा ॥ ३६॥ 

तथापि असो तुजला। भासचि सत्य वाटला । 

तरी तेथें चुका ' पडिला । ऐक बापा ॥ ३७॥ 

दृश्यभास अविद्यात्मक । तुझाहि देहो तदात्मक । 

हाणोनि हा अविवेक । तेथे संचरला ॥ ३८॥ 

दृष्टीनें दृश्य देखिले । मन भासावरी बसलें । 

तरी तें लिंगदेह जालें । अविद्यात्मक ॥ ३९ ॥ 

अविद्येनें अविद्या देखिली । ह्यणोनि गोष्टि विशइबासली । 

तुझी काया अवघी संचली । अविद्येची ॥ ४०॥ 

तेचि काया मी आपण | हें देहबुद्धीचें लक्षण । 

येणें करितां जालें प्रमाण । दृश्य आवघे ॥ ४१ ॥ 

इकडे सत्य सानिला देहो। तिकडे दृशय सत्य हा निर्वाहो! 

दोहींमधें माहां संदेहो । पेसावला बळं ॥ ४२॥ 

देहबुद्धि केली बळकट । आणि ब्रह्म पाहों गेला धीट । 

तों दझ्यानें रुधिली' चाट। परनब्रह्माची ॥ ४३॥ 

तेथें साच मानी दुझ्याला। निशचयचि बाणोनि गेला॥ 

पाहा हो केवढा चुका पडिला । अकस्मात ॥ ४४ ॥ 


१ चूकलासः २ निवाडा; निश्चय. ३ आडविली. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh £ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५० श्रीमत्‌ दासबोध 


आतां असो हें बोलणें । ब्रह्म न पविजे सीपणें । 
देहबुद्धीचीं लक्षणें । दृश्य भावितो ॥ ४५ ॥ 
अस्तिचा? देहीं मांघाचा! डोळा । पाहेन म्हणे ब्रह्माचा 
गोळा । तो ज्ञाता नव्हे आंधळा । केवळ सूख ॥ ४६॥ 
दृष्टीसि दिसे सनासि भासे । तितुकें काळांतरीं नासे। 
स्हणोनि दृश्यातीत असे । परब्रह्म तें ॥ ४७ ॥ 
परब्रह्म तें शाश्‍वत । माया तेचि अशाइबत । 
ऐसा बोलिला निडिचितार्थ । नाना शास्त्रीं ॥ ४८ ॥ 
आतां पुढें निरूपण । देहबुधीचें लक्षण । 
चुका पडिला तो मी कोण । बोलिलें असे ४९ ॥ 
मी कोण हें जाणावें । मीपण त्यागूनि अनन्य व्हावें । 
मग समाधान तें स्वभावें । आंगीं बाणे ॥ ५० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दुश्यनिदर्शननाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥। 


॥ श्रीराम ॥ 
गुप्त आहे उदंड धन । काये जाणती सेवक जन । 
तयांस आहे तें ज्ञान। बाह्याकाराचें॥ १॥ 
गुप्त ठविलें उदंड अर्थ । आणी प्रगट दिसती पदार्थ । 
शाहाणे शोधिती स्वार्थ । अंतरीं असे ॥ २॥ 
तसें दृश्य हें माईक । पाहात असती सकळ लोक । 
परी जयांस ठाउका विवेक। ते तदनंतर ' जाणती ॥ ३॥ 


१ अस्थीच्या. २ मांसाचा. ३ तदंतर; दृश्याच्या अंतरींचें गुप्त 
परब्रह्म . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६: समास ९ २५१ 


द्रव्य ठेऊन जळ सोडिलें । लोक ह्ाणती सरोवर भरलें ।. 
तयाचें अभ्यांतर कळलें । समर्थ जनासी ॥ ४॥ 
तैसे ज्ञाते ते समर्थ । तेंहि वोळखिला परमार्थ । 

तर ते करिती स्वार्थ । दृश्य पदार्थाचा ॥ ५॥ 
काबाडी ' चाहाती काबाड? । श्रेष्ठ भोगिती रत्नें जाड । 
हें जयाचें तयास गोड । कर्मयोगें ॥ ६॥ 
येक काष्ठस्वार्थ करिती । येक शुभा? येकवाटिती । 
तसे नव्हेत कों नृपति । सारभोकते* ॥७॥ 
जयांस आहे विचार । ते सुकासनों* जाले स्वार। 
इतर जवळील भार। वाहातचि मेले ॥ ८ ॥ 
येक दिव्याचे भक्षिती । थेक विष्ठा सावडिती । 
आपण बर्तल्याचा घेती साभिसान ॥ ९ ॥ 
सार सेविजे श्रेष्ठों । असार घेयिजे वृथापृष्ठीं । 
साराअसाराची गोष्टी । सज्ञान जाणतो ॥ १०॥ 
गुप्त परीस चितामणी । प्रगट खडे कांचसणी । 
गुप्त हेमरत्नखाणी । प्रगट पाषाण मृत्तिका ११॥ 
अव्हाशंख ४ अब्हावेल“ । गुप्त वनस्पति अभोल । 
येरंड धोत्रे बहुसाल । प्रगट सिपी ॥ १२॥ 
कोठें दिसेना कल्पतरु । उदंड सेरांचा विस्तार । 
पाहातां नाहीं मळियागुरु ' ° । बोरि बाभळा उदंडी ॥ १३ 
कामधेनु जाणिजे इंद्रें सृष्टींत उदंड खिल्लारे । 
महःद्भाग्य भोगिजे नुपवरें । इतर कर्मानुसार ॥ १४॥ 


१ गडी. २ ओ्ञें. ३ गोवऱ्या. ४ किमती वस्तु चे उपभोक्ते 
५ सुखासनीं; पालखींत. ६ वृथापु्टीं; निर्द्योग्यांनीं. ७ 
उजवा शंख. ८ उजव्या वळणाची वेल. ९ शिपा. १० चंदन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५२ - श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना व्यापार करिती जन। आवघेचि हाणती सकांचन? 
परंतु कुबेराचें महिमान । कोणासीचि न ये ॥ १५॥ 
'तेसा ज्ञानी योगेश्वर । गुप्तार्थलाभाचा? ईइवर । 
इतर ते पोटाचे किकर* । नाना मतें धुंडिती ॥ १६॥ 
'तस्सात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे जना । 
सारासारविवंचता । साधु जाणती ॥ १७॥ 

इतरांस हें काये सांगणें । खरें खोटे कोण जाणे । 
साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती ॥ १८॥ 
'दिसेना जें गुप्त धन । तथासि करणें लागे अंजन । 
गुप्त परमात्मा सज्जन-। संगती शोधावा ॥ १९॥ 
रायाचे सन्निध होतां। सहजचि लाभे श्रीमंतता । 
तेसा हा सत्संग धरितां। सद्वस्तु लाभे ॥ २० ॥ 
सद्वस्तूस लाभे सहस्तु । अव्यावेस्तास अव्यावेस्तु । 
पाहातां प्रशस्तास प्रशस्तु । विचार लाभे ॥ २१॥ 
हाणोनि हें दृश्यात । आवर्घेचि आहे अशाइवत । 
परमात्मा अच्युत अनंत । तो या दृश्यावेगळा ॥ २२॥ 
दृश्यावेगढा दृश्याअंतरीं । सर्वात्मा तो सचराचरीं । 
विचार पाहातां अंतरीं । निश्चये बाणे ॥ २३ ॥ 
संसारत्याग न करितां। प्रपंचउपाधी न सांडितां । 
जनामध्ये सार्थकता । विचारेंचि होये ॥ २४ ॥ 

हें प्रचितीचें बोलणें । विवेकें प्रचित पाहाणे । 

प्रचित पाहे तें शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥ २५ ॥ 


१ श्रीमंत. २ गुप्त असलेलें जे खरें धन त्याच्या लाभाचा 
म्हणजे स्वात्मानुभवप्राप्तीचा. ३ दास; सेवक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


TS TT, Ts A, rT FET णा 


Agamnigam Digital Preservation Chandigarh 


दशक ६: समास ९ २५३ 


सप्रचित आणी अनुमान । उधार आणी रोकडें धन। 
मानसपुजा प्रत्यक्ष दशन । यांस महदांतर ॥ २६ ॥ 
पुढें जन्मांतरीं होणार । हा तों अवघाच उधार । 
तसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ॥ २७॥ 
तत्काळचि लाभ होतो । प्राणी संसारीं सुटतो । 
संशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ॥ २८ ॥ 
याचि जन्में येणेंचि काळें । संसारीं होइजे निराळें । 
सोक्ष पाविजे निश्चळें । स्वरूपाकारें ॥ २९ ॥। 
ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचि? पावेल पतन । 
सिथ्या चदे त्यास आण । उपासनेची ॥ ३० ॥ 
हें येथार्थचि आहे बोलणें। विवेकें सीघ्रचि मुक्त होणें । 
असोनि कांहींच नसणें! । जनामधें ॥ ३१ ॥ 
देवपद आहे निर्गुण । देवपदों अनन्यपण? । 
हाचि अर्थ पाहतां पुर्ण । समाधान बाणे ॥ ३२ ॥ 
देहोंच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें । 
जीवन्मुक्तांचीं लक्षणें। जीवन्मुक्त जाणे ॥ ३३॥ 
येरवीं हें खरें न वटे । अनुमानेंचि संदेह वाटे । 
संदेहाचें सूळ तुटे । सद्गुरुवचनें ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारशोधननाम 

समास नवम ॥ ९ ॥ 


१ मुळांत तो सिद्धच -आत्मारामच-असूनहि सशयामुळें 
वेगळा पडतो; “मी जीव ' अशो कल्पना करून बसतो. २ 
जनामध्ये वागत असतांहि अंतरीं मीपणविरहित असणें. ३ 
तद्रू पता; ऐक्यत्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५२ : श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना व्यापार करिती जन। आवघेचि हाणती सकांचन? 
परंतु कुबेराचे महिमान । कोणासीचि न ये ॥ १५॥ 
'तेसा ज्ञानी योगेश्वर । गुप्तार्थलाभाचा! ईइवर । 
इतर ते पोटाचे किकर* । नाना मतें धुंडिती ॥ १६॥ 
'तस्मात सार तें दिसेना । आणी असार तें दिसे जना । 
सारासारविवंचना । साधु जाणती ॥ १७॥ 

इतरांस हें काये सांगणें । खरें खोटें कोण जाणे । 
साधुसंतांचिये खुणे । साधुसंत जाणती ॥ १८॥ 
'दिसेना जे गुप्त धन । तथासि करणें लागे अंजन । 
गुप्त परमात्मा सज्जन-। संगती शोधावा ॥ १९॥ 
रायाचे सन्निध होतां । सहजचि लाभे श्रीमंतता । 
तेसा हा सत्संग धरितां । सद्वस्तु लाभे ॥ २० ॥ 
सद्ृस्तूस लाभे सद्वस्तु । अव्यावेस्तास अव्यावेस्तु । 
'पाहातां प्रशस्तास प्रशस्तु । विचार लाभे ॥ २१॥ 
ह्यणोनि हें दृश्यजात । आवघेचि आहे अश्ाइवत । 
परमात्मा अच्युत अनंत । तो या दृश्यावेगळा ॥ २२॥ 
दृश्यावेगळा दृशयाअंतरीं । सर्वात्मा तो सचराचरीं । 
विचार पाहातां अंतरीं । निश्चये बाणे ॥ २३ ॥ 
संसारत्याग न करितां । प्रपंचउपाधी न सांडितां । 
जनामध्ये सार्थकता । विचारेंचि होये ॥ २४॥ 

हें प्रचितीचें बोलणें । विवेकें प्रचित पाहाणे । 

प्रचित पाहे तें शाहाणे । अन्यथा नव्हे ॥ २५ ॥ 


१ श्रीमंत. २ गुप्त असलेलें जे खरें धन त्याच्या लाभाचा 
म्हणजे स्वात्मानुभवप्राप्तीचा. ३ दास; सेवक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ६ : समास ९ २५२ 


सप्रचित आणी अनुमान । उधार आणी रोकडे धन। 
सानसपुजा प्रत्यक्ष दर्शन । यांस महदांतर ॥ २६ ॥ 
पुढें जन्मांतरीं होणार । हा तों अवघाच उधार । 
तेसा नव्हे सारासार । तत्काळ लाभे ॥ २७॥ 
तत्काळचि लाभ होतो । प्राणी संसारीं सुटतो । 
संशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ॥ २८॥ 
याचि जन्में घेणेंचि काळें । संसारीं होइजे निराळें । 
मोक्ष पाविजे निइचळें । स्वरूपाकारें ॥ २९ ॥ 
ये गोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धि? पावेल पतन। 
मिथ्या वदे त्यास आण । उपासनेची ॥ ३० ॥ 
हें येथार्थचि आहे बोलणें। विवेकें सीघ्रचि सुक्त होणें। 
असोनि कांहींच नसणे! । जनामधें ॥ ३१ ॥ 
देवपद आहे निर्गुण । देवपदों अनन्यपण* । 
हाचि अर्थ पाहतां पुर्ण । समाधान बाणे ॥ ३२ ॥ 
देहोंच विदेह होणें । करून कांहींच न करणें । 
जीवन्पुक्तांचों लक्षणें । जीवन्मुक्त जाणे ॥ ३३॥ 
थेरवों हें खरें न वटे । अनुमानेंचि संदेह वाटे । 
संदेहाचें मूळ तुटे । सद्गुरुवचनें ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारशोधननाम 

समास नवम ॥ ९॥ 


१ मुळांत तो सिद्धच-आत्मारामच-असूनहि संशयामुळें 
वेगळा पडतो; 'मी जीव ' अशो कल्पना करून बसतो. २ 
जनामध्ये वागत असतांहि अंतरीं मीपणविरहित असणें. ३ 
तद्रू पता; ऐक्यत्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५४ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 
समाधान पुसतां कांही । ह्मणती बोलिजे ऐसें नाहीं । 
तरी तें कसे आहे सबेही । निरोपारवे ॥ १ ॥ 
सुक्यानें गूळ खादला । गोडी न ये सांगाव्याला । 
याचा अभिप्राव सजला । निरोपण कीजे ॥ २॥ 
अनुहि पुसों जातां । ह्मणती न ये किं सांगतां । 
कोणापासों पुसों आतां । समाधान ॥ ३ ॥ 
जे ते अगस्य सांगती । न ये माझिये प्रचिती । 
विचार बसे साझे चित्तीं । ऐसे करावें ॥ ४ ॥ 
ऐसें श्रोत्याचें उत्तर । याचें कलें प्रत्योत्तर । 
निरोपिजेल तत्पर । होऊन एका ॥ ५॥ 
जें समाधाताचें स्थळ । कि तो अनुभवि केवळ । 
तें स्वरूप प्रांजळ । बोलोन दाऊ ॥ ६॥ 
जें बोलास? आकळेना? । बोलिल्याविणहि कळेना । 
जयासी कल्पितां कल्पना । हिपुटी' होये ॥ ७॥ 
तें जाणावें परब्रह्म । जे वेदांचें गुह्य परम । 
धरितां संतसमागस । सर्वहि कळे ॥ ८ ॥ 
तेंचि आतां सांगिजेल ! जें समाधान सखोल? । 
ऐक अनुभवाचे बोल । अनुर्वाच्य वस्तु ॥ ९॥ 
सांगतां न ये तें सांगणें । गोडी कळाया गूळ देणें । 
ऐसें हें सद्गुरुविणें । होणार नाहीं ॥ १० ॥ 
सद्गुरुकृपा कळे त्यासी। जो शोधील आपणासी। 
पुढे कळे अनुभवासी । आपेंआप वस्तु ॥ ११॥ 


१ शब्दास. २ गवसत नाही. ३ नष्ट. ४ गंभीर; शाश्वत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास १० २५५ 


दढ करूनियां बुद्धि । आधों घ्यावी आपशञुद्धी ' । 

तेणें लागे समाधी । अकस्मात ॥ १२ ॥ 

आपलें सूळ बरें शोधितां । आपली तों माईक वार्ता । 
पुढ चस्तुच तत्वतां । समाधान ॥ १३॥ 

आत्मा आहे सर्वसाक्षी । हें बोलिजे पूर्वपक्षीं । 

जो कोणी सिद्धांत लक्षी । तोचि सिद्ध ॥ १४॥ 

सिद्धांतवस्तु लक्षं जातां । सवंसाक्षी ते अवस्ता । 

आत्मा तीहून पर्ता । अवस्तातीत? ॥ १५॥ 
पदार्थज्ञान जेव्हां सरे । द्रष्टा द्रष्टेपणें नुरे । 

ते समई उतरे । फुंज' मीपणाचा ॥ १६॥ 

जेथे मुरालें सीपण । तेचि अनुभवाची खूण । 

अनुर्वाच्य समाधान । या कारणें बोलिजे ॥ १७॥ 

अत्यंत विचाराचे बोल । तरी ते माईक फोल । 

शब्द सबाह्य सखोल । अर्थचि अवघा ॥ १८॥ 
शब्दाकरितां फळे अर्थ । अथ पाहातां शब्द वेथं । 
शब्द सांगे तें येथार्थ । परी आपण, मिथ्या ॥ १९ ॥ 
शब्दाकरितां वस्तु भासे । वस्तु पाहातां शब्द नासे । 
शब्द फोल अर्थ असे । घनबटपणे ॥ २० ॥ 
भुंसाकरितां धान्ये निपजे । धान्ये घेऊन भूंस टाकिजे। 

तसें शब्द भूंस जाणिजे । अर्थ धान्य ॥ २१॥ 

१ आपण कोण हा शोध. २ दृश्याच्या निरसनासाठीं प्रथम 
आत्मा हा साक्षी-द्रष्टा आहे असा अभ्यास करावा लागतो. दृश्य- 
भान संपल्यावर साक्षित्वहि-द्रष्टेपणहि कसले उरणार? ३ 
तेव्हां मीपणाचा-द्रष्टेपणाचा डोळ नष्ट झाल्यानें सर्वे अवस्थां- 

हून विलक्षण असा स्वात्मानुभव होतो. पहा पुढची १७ वी ओवीं- 
४ शब्द हा स्वतः. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


पोचटामधे घनवट । घनवटों उडे पोचट । 

तेसा शब्द हा फलगट। परब्रह्म ॥ २२ ॥ 

शब्द बोलोनि राहे ? । अर्थ शब्दाएूर्वीच आहे। 

या कारणें न साहे । उपसा तया अर्थासी ॥ २३ ॥ 
संस सांडून कण घ्यावा । तेसा वाच्यांश' त्यजावा । 
कण लक्ष्यांश? लक्षाचा । शुद्ध स्वानुभवें ॥ २४॥ 
दृश्यावेगळें बोलिजे । त्यासी वांच्यांश ह्मणजे । 
त्याचा अर्थ तो जाणिजे । शुद्ध लक्ष्यांश ॥ २५ ॥ 
ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश । तोचि जाणावा पुर्वपक्ष ४ । 
स्वानुभव तो अलक्ष। लक्षिला नवचे ॥ २६॥ 
जेथें गाळून साडिलें नभा । जो अनुभवाचा गाभा । 
एसा तोहि उभा । कल्पित केला) ॥ २७॥ 


व... 

१ बोलल्याबरोबर शब्द नष्ट होतो. २ “ब्रह्म दुश्यावेगळें 
आहे ? या वाक्याचा आकलन होणारा जो शब्दार्थ तो वाच्यांश 
होय. ३ आणि याचा जो प्रत्यक्ष अनुभव तो लक्ष्यांश होय. 
४ या अनुभवांतहि सूक्ष्म द्वैतभावना असल्यानें तो पुर्व पक्ष 
म्हणजे लटिका होय. त्यालाहि ओलांडिलें पाहिजे. ५ “हैं 
आकाश आहे” अशी जाणीवहि सोडल्यानंतर आकाशत्वाचा 
जो सूक्ष्म अनुभव उरेल तोहि शेवटीं मिथ्याच होय; कारण 
येथेंहि हा अनुभव ज्याला आला तो “मी ' अतिसूक्ष्म असा 
असणारच. हा या दुष्टांताचा अर्थ आणि याचा द्राष्टान्त असा 
:- अंतराकाशांतील -- अंतःकरणांतील मीपणाच्या जाणिवेची 
छाननी करून, तिचा त्याग केल्यावर येणाऱया अनुभवांच्या 
पोटांतहि “मी त्याग केला ” ही सूक्ष्म कल्पना रहात असल्यानें 
हा अन्‌भवहि मिथ्याच होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


moss 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास १० २५७ 


मिथ्या कल्पनेपासूनि जाला। खरेंपण केंचें असेल त्याला । 
ह्यणौनि तेथें अनुभवाला । ठावचि नाहीं ॥ २८॥ 
दुजेविण अनुभव । हें बोलणेंचि तों वाव । 

याकारणें नाहों ठाव । अनुभवासी ॥ २९ ॥ 

अनुभवे त्रिपुटी! उपजे । अद्वैतीं हेतचि लाजे । 
म्हणोनि बोलणें साजे । अनुर्वाच्य ॥ ३० ॥ 
दिवसरजनीचें परमित्य२। करावया सूळ आदित्य । 
तो आदित्य गेलिया उर्वरित त्यासी काये म्हणावें ३ १ 
शब्दसोन्याचा विचार । व्हावया मूळ बोंकार । 

तो बोंकार गेलिया उच्चार । केला करावा ॥ ३२ ॥ 
अनुभव आणि अनुभविता। सकळ ये मायेचि करितां। 
ते माया सुळीं नस्तां । त्यासी काचे मह॒णावें ॥ ३३॥ 
वस्तु येक आपण येक । ऐसी अस्ती बेबळिक* । 

तरि अनुभवाचा विवेक । बोलों येता सुखें ॥ ३४॥ 
वेगळेपणाची साता*। ते लटिके बंधेची सुता । 
म्हणोनियां अभिन्नता । मुळींच आहे ॥ ३५ ॥ 
अजन्सा ° होता निजेला। तेणें स्वप्नीं स्वप्न “ देखिला | 
सद्गुरूस शरण गेला । संसारदु:खें ॥ ३६ ॥ 

१ अनुभाव्य, अनुभविता व अनुभव. २ परिमिति; मर्यादा. 
३ शिल्लक उरलेले. ४ भाषण व मोन ह्यांस कारण मुळ 
ओंकारमय स्फुरण. ५ भिन्नता. ६ भिन्नत्वाला कारण असणारी 
“मी? ही वृत्ति मिथ्या मायेपासून निर्माण होत असल्यानें 
मिथ्याच होय. ७ अविनाशी आत्मा. ८ त्याचें “मी जीव आहें” 
हें प्रथमस्वप्न व सद्गुरूंच्या कृपेनें ज्ञानी होणें हें या स्वप्नांतील 
दुसरें स्वप्न. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२५८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सद्गुरुकृपेस्तव । जाला संसार वाव । 

ज्ञान जालियां ठाव । पुसे अज्ञानाचा ॥ ३७॥ 
आहे? तितुकें नाहीं जालें । नाहीं नाहींपणें निमालें । 
आहे नाहीं जाऊन उरलें । नसोन कांहीं ॥ ३८॥ 
सुन्यत्वातोत शुद्धज्ञान । तेणें जालें समाधान । 
एक्यरूपे अभिन्न । सहजस्थितो ॥ ३९ ॥ 

अद्वेतनिरूपण होतां । निमाली द्वेताची वार्ता । 
ज्ञानचर्चा बोलों जातां । जागृती आली ॥। ४० ॥ 
श्ोता व्हावें सावधान । अर्थी घालावें मन। 

खुणे पावतां समाधान । अंतरीं कळे ॥ ४१ ॥ 

तेणें जितुकें ज्ञान कथिलें । तितुकें स्वप्नावारीं गेलें । 
अनुर्वाच्य सुख उरलें । शब्दातीत ॥ ४२ ॥ 

तेथे शब्देविण ऐक्यता । अनुभव ना अनुभविता । 
ऐसा निवांत तो मागुतां । जागृती आला ॥ ४३॥ 
तेणें स्वती स्वप्न देखिला। जागा होऊनि जागृती आला। 
तेथें शब्द कुंठित जाला । अंत नलगे ॥ ४४ ॥ 

था निरूपणाचें मूळ । केलेंचि करू प्रांजळ । 

तेणे अंतरीं निवळ । समाधान कळे ॥ ४५॥ 

तंव शिष्यें विनविलें। जी हैं आतां निरोपिलें । 

तें पाहिजे बोलिलें । मागुते स्वामी ॥ ४६॥ 
RR मणी 
१ ' आहेसें ' वाटणारे दुश्य विवेकाने मिथ्या ठरलें ब दृश्या- 
भावीं वाटणारें ' नाहींपण,' त्याला अस्तित्वच नसल्यानें, 
जागच्या जागींच विरून गेलें. याप्रमाणें दृश्यभाव व शून्यत्व 
दोन्हीहि जाऊन, त्याऐवजीं अदृश्य परब्रह्म मात्र शिल्लक उरलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


DR SR SPU >. - फाटा 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ६ : समास १० २५९ 


सज कळाया कारण । केलेंचि करावें निरूपण । 
येथील जे कां निजखूण । ते सज अनुभवावी ॥। ४७॥ 
अजन्मा तो सांग कवण । तेणें देखिला केसा स्वप्न । 
तेथें कसें निरूपण । बोलिलें आहे ॥ ४८ ॥ 
जाणोनी शिष्याचा आदर । स्वामी देती प्रत्योत्तर । 
तेंचि आतां अतितत्पर। श्रोतीं येथें परिसाश्षें ॥ ४९॥ 
ऐक हिष्या सावधान । अजन्मा तो तूचि जाण । 

तुवां देखिला स्वप्नीं स्वप्न। तोहि आतां सांगतो ॥ ५०॥ 
स्वप्नीं स्वप्नाचा विचार । तो त्‌ जाण हा संसार । 
येथ तुवां सारासार । विचार केला ।। ५१॥ 
रिघोनि सद्गुरुस शरण । काढून शुद्ध निरूपण । 
याची करिसी ऊणखूण?। प्रत्यक्ष आतां ॥ ५२ 
याचाचि घेतां अनुभव । बोलणें तितुकें होतें वाव? । 
निवांत विश्रांतीचा ठाव। ते तूं जाण जागृती ॥ ५३॥ 
ज्ञानगोष्टीचा गलबला । सरोन अर्थ प्रगटला । 

याचा विचार घेतां आला । अंतरीं अनुभव ॥ ५४ ॥ 
तुज वाटे हे जागृती*। मज जाली अनुभवप्राप्ती । 
या नांव केवळ भ्रांती । फिटलीच नाहीं ॥ ५५॥ 
अनुभव अनुभवीं विराला। अनुभवेंविण अनुभव आला। 
हाहि) स्वप्नोंचा चेईला । नाहींस बापा ॥ ५६ ॥ 


१ ज्ञानचर्चा. २ मिथ्या; व्यर्थ. ३ मीपणरहित जी स्थिति 
तीच खरी जागृति. ४ अनुभवध्राप्ति ही तुला जागृति वाटते 
खरी; परंतु ही मीपणयुक्त असल्यानें भ्रांतिच होय. ५ हा 
तुझा अनुभव स्वप्नमयच होय. अजून तूं खरा जागा झाला 
नाहींस. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२६० श्रीमत्‌ दासबोध 


जागा जालियां स्वप्नउर्मी । स्वप्नीं म्हणसी अजन्म । 
तो मी । जागेपणें स्वप्नउर्मी गेलीच नाहीं ॥ ५७॥ 
स्वप्नीं वाटे जागेपण । तैसी अनुभवाची खूण । 
आली परी तें सत्य स्वप्न । श्रमरूप ॥ ५८ ॥ 
जागृती या पेलिकड । तें सांगणें केवि घडे । 
जेथे धारणाचि मोडे । विवेकाची ॥ ५९ ॥ 
म्हणोनि तें समाधान । बोलितांचि न थे ऐसें जाण । 
निशब्दाची ऐसी खूण । ओळखावी ॥ ६० ॥ 
ऐसें आहे समाधान । बोलतांच न थे जाण । 
इतुकेन बाणली खूण । निदब्दाची ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुर्वाच्यनाम 

समास दशम ॥ १०॥ 


॥ चतुर्दश ब्रह्म नाम दशक सप्तम ॥ ७॥ 
॥ श्रीराम॥ 

विद्यावंतांचा पुवंजु । मत्ताननु' येकह्विजु । 

त्रिनयेन चतुभुजु । फरशपाणी ॥ १॥ 


कुबेरापासूनि अर्थ '। वेदापासून परमार्थ । 
लक्ष्मीपासून समर्थ । भाग्यासी आले ॥ २॥ 


————्———्् रारी 


१ गजमुख. २ एकदंत. रे धन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास १ २६१ 


तसी मंगळमूर्ती अद्या- । पासूनि जाल्या सकळ विद्या। 
तेणें कवी लाघव गद्या । सत्पात्रे जाले? ॥ ३॥ 
जेसीं समर्थाचों लेकुरें । नाना आळंकारीं संदरें। 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारें तसे कवी ॥ ४॥ = 

नमूं ऐसिया गणेंद्रा । विद्याप्रकाशे पुणंचंद्रा । 
जयाचेनि बोधसमुद्रा । भरिते दाटे बळें ॥ ५॥ 
जो कतुंत्वास* आरंभ । मूळपुरुष मुळारंभ । 

जो परात्पर स्वयंभ । आदिअंतीं ॥ ६॥ 
तयापासून प्रमदा । इछा? कुमारी शारदा । 
आदित्यापासून गोदा* । मृगजळ चाहे ॥ ७ ॥ 

जे मिथ्या ह्यणतांच गोबी) । माईकपणें लाघवी । 
चक्तयास वेढा लावी । वेगळेपणें* ॥ ८ ॥ 

जे हताची” जननी । कि ते अद्वेताची खाणी । 
मूळसाया गवसणी“ । अनंत ब्रह्मांडांची ॥ ९ ॥ 
कों ते अवदंबरी* वल्ली । अनंत ब्रह्मांडी लगडली । 
मूळपुरुषाची माउली । दुहितारूपे!? ॥ १० ॥ 


१ या विद्येमुळे कवी गद्य-पद्य निर्माण करून सत्पात्र-पूजनीय 
ठरले. २ कतृत्वास. ३ एकोऽहं बहुस्याम ही इच्छा-स्फ्‌ ति-हीच 
शारदाकुमारी. ४ विशाळ मुगजळाची नदी. ' गोदा ' हा अना- 
यांचा “ विशाल नदी ' या अर्थी शब्द असून श्रीसमर्थांना तो 
गोदावरीकांठी तप केल्यामुळें आठवला असावा. ५ गुंतवी. ६ 
मायेच्या नाटकीपणानें वक्ता निरूपण करीत असतांनाच मी- 
पणाच्या जाणिवेमुळे नकळत वेगळा पडतो. ७ मायेमुळे द्वेतप्रपंच 
निर्माण होतो व तिच्यामुळेच अद्वेताचें ज्ञान होतें. ८ आच्छादन. 
९ विनासायास उगवणारी. १० ब्रह्मापासून मूळमाया व 
तिच्यापासून गुणमाया म्हणजेच मूळपुरुष. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


«® 


बंद ऐसी वेदमाता । आदिपुरुषाची जे सत्ता । 

आतां आठवीत समर्था । सद्गुरूसी ॥ ११ ॥ 
जयाचेनि कृपादृष्टी । होये आनंदाची वृष्टी । 

तेणें सुखें सबं सृष्टी । आनंदसये ॥ १२ ॥ 

एक तो आनंदाचा जनक । सायोज्यमुक्तीचा नाये ॥ 
केवल्यपददायक । अनाथबंधु ॥ १३ ॥ 

मुधुक्ष चातकों सुस्वर । करुणा पाहिजे अंबर । 

चोळे कृपेचा जळधर । साधकांवरी ॥ १४ ॥ 

कि तें भदार्णवींचें तारू । बोधे पाववी पेलपार । 
माहा आवर्ती आधार । भाविकांसी ॥ १५॥ 

के तो काळाचा नियंता । चांतरी संकटीं सोडविता । 
[क्क ते भाविकांची भाता । परम स्नेहाळ ॥ १६ ॥ 
कीं जो परत्रींचा आधार | कि ते विश्रांतीची थार | 
नांतरी सुखाचे माहेर । सुखस्वरूप ॥ १७ ॥। 

ऐसा सद्गुरु पुर्णपणी । तुटे भेदाची कडसणी?। 
देहविण* लोटांगणी । तया प्रभुसी ॥१८॥ 

साधु संत आणी सज्जन । बंदूनियां श्रोतेजन । 

आतां कथानुसंधान । सावध ऐका ॥ १९ ॥ 

संसार हाचि दीघं स्वप्न । लोभें बोसणाती* जन । 
माझी कांता माझें धन । कच्या पुत्र माझे ॥ २०॥ 
ज्ञानसूर्य मावळला । तेणें प्रकाश लोपला । 

अंधकारें पुर्ण जाला । ब्रह्मगोळा आवघा ॥ २१ ॥ 


MRS न न टला 


000 मम मिल मिट 
१ जन्ममुत्यूच्या भोवऱ्यात. २ दोरी; अडसर. ३ देहाविण; 
मीपणविरहित. ४ बरळतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास १ २६३ 


नाहीं सत्वाचें चांदिणें । कांहीं मार्ग दिसे जेणें । 

सवे भ्रांतीचेनि गुणे । आपेआप न दिसे ॥ २२ ॥ 
देहबुद्धिअहंकारें । निजेले घोरती घोरे । 

दुःखें आक्ंदती थोरें । बिषयसुखाकारणें ॥ २३ ॥ 
निजेले? असतांच मेले । पुन्हां उपजतांच निजेले । 
ऐसे आले आणी गेले । बहुत लोक ॥ २४ ॥ 
निदसुरेपणेंचि! संरा । बहुतीं केल्या येरझारा । 
नेणोनियां परमेश्वरा । भोणिले कष्ट ॥ २५ ॥ 

तया कष्टाचें निशेन । व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान । 
हाणोनि हें निरूपण । अध्यात्मग्रंथ ॥ २६ ॥ 

सकळ विद्येमध्यें सार। अध्यात्मविद्येचा विचार । 
दशसोध्याई सारंगधर *। भगबद्गीतेसि बोलिला ॥२७॥ 
इलोक ।। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
याकारणें अद्वेतग्रंथ । अध्यात्मविद्येचा परमार्थं । 
पाहावया तोचि समर्थ । जो सर्वागे श्रोता ॥ २८॥ 
जयाचें चंचळ हृदये । तेणें ग्रंथ सोडंचि* नये । 
सोडितां अलभ्य होये । अर्थ येथीचा ॥ २९ ॥ 
जयास जोडला परमार्थ । तेणें पाहावा हा ग्रंथ । 

अर्थ शोधितां परमार्थ । निश्चये बाणे ॥ ३० ॥ 
जयासि नाहों परमार्थ । तयासी न कळे येथीचा अर्थ । 
नेत्रेविण निधानस्वार्थ)। अंधास कळेना ॥ ३१॥ 


१ अज्ञानरूपी निद्रेत असतांनाच. २ या निद्रेच्या भरानें. 
३ शाङर्गधर - श्रीकृष्ण. ४ एकदां वाचून सोडूं नये; वारंवार 
चाचून मनन करावें. ५ द्रव्यसांठा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक हाणती सऱहाटे काये । हैं तों भल्यांसि ऐकों नये ॥ 

तों मूखें नेणती सोये । अर्थात्वयाची ॥ ३२ ॥ 

लोहाची सांदुस' केली । नाना रत्ने साठविली । 

ते अभाग्यानें त्याणिली । लोखंड ह्यणौनी ॥ ३३॥ 

तेसी भाषा प्राकृत । अथे वेदांत आणि सिद्धांत । 

नेणोनि त्यागी श्रांत । मंदबुद्धिस्तव ॥ ३४ 0 

आहाच! सांपडतां धन । त्याग करणें मूलेपण । 

द्रव्य घ्यावें सांठवण । पाहोंचि नये ॥ ३५॥ 

परिस देखिला आंगणीं । मागी पडिला वितासणि । 

आव्हावेल साहांगुणी । कूपांसर्धे ॥ ३६ 0 

तेसें प्राकृतों अद्वेत । सुगम आणी सप्रचित । 

अध्यात्म लाभे अकस्मात । तरी अवश्य घ्यावें ॥ ३७॥ 

न करितां यित्पत्तीचा श्रम । सकळ शास्त्राथे होये सुगस। 

सत्समागमाचें वर्म । तें हैं ऐसें असे ॥ ३८७ " “4 

जे वित्पत्तीनें न कळे । तें सत्समागसें कळे । ` ` 

सकळ शास्त्राथे आकळे । स्वानुभवासी ॥ ३९ ॥ `” 

ह्यणोनि कारण सत्ससागस । तेथें नलगे वित्पत्तीश्रस। 

जन्मसार्थकाचें वर्म । वेगळेंचि आहे ॥ ४० ॥ 

इलोक ।। भाषाभेदाइत्र वतेन्ते ह्यथ एको न संशय: । 
पात्रहये यथा खाद्यं स्वादभेदो न विद्यते॥ १॥ 

भाषापालटें कांहीं । अथे वायां जात नाहीं । 

कार्यसिद्धि ते सवंही । अर्थाचपासीं ॥ ४१ ॥ 

तथापी प्राकृताकरितां । संस्कृताची सार्थकता । 

गाता WD त्या गुप्तार्था । कोण जाणे ॥ ४२७ 

११ ठह पे Fn व्युत्पत्ती; दिद्वत्तेनें . 


f Foundation , Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास १ २६५ 


आतां असो हैं बोलणें । भाषा त्यागूति अर्थ घेणें । 
उत्तम घेऊन त्याग करणें । सालीटरफलांचा ॥ ४३॥ 
अर्थ सार भाषा पोचट । अभिमातें करावी खटपट । 
नाना अहंतेनें वाट । रुधिली?' मोक्षाची ॥ ४४॥ 
शोध घेतां लक्ष्यांशाचा । तेथें आधीं वाच्यांश केचा । 
अगाध महिमा भगवंताचा । कळला पाहिजे ॥ ४५॥ 
सुकेपणाचें बोलणें । हें जयाचें तोचि जाणे । 
स्वानुभवाचिये खुणे । स्वानुभवी पाहिजे ॥ ४६॥ 
अर्थ जाणे अध्यात्माचा । एसा श्रोता मिळेल केचा । 
जयासि बोलतां वाचेचा । हव्णासचि पुरे ॥ ४७॥ 
परीक्षवंतांपुढें रत्न । ठेवितां होये समाधान । 
तसें ज्ञानियांपुढें ज्ञान । बोलावें वाटे ॥ ४८ ॥ 
मायाजाळें दुश्चीत होये । तें निरूपणीं कामा न ये । 
सांसारिकां कळे काये । अर्थ येथीचा ॥ ४९ ॥ 
इलोक ॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन । 
बहुशाखा ह्यनंताइ्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ १॥ 
वेवसाई जो मळिण । त्यासि न कळे निरूपण । 
येथें पाहिजे सावधपण । अतिशयंसीं ॥ ५० 0७ 
नाना रत्नें नाना नाणीं । दृइ्चीतपणें घेतां हानी । 
परीक्षा नेणतां प्राणी । ठकला तेथे ॥ ५१॥ 
तसें निरूपणीं जाणा । आहाच! पाहातां कळेना । 
मच्हाटेंचि उमजेना । कांहीं केल्यां॥ ५२॥ 
जेथें निरूपणाचे बोल । आणी अनुभवाची बोल । 
ते संस्कृतापरीस खोल । अध्यात्मश्रवण ॥ ५३॥ 
MS Ss lS IS MM 


१ रोखली; आडविली. २ वरवर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६६ श्रीमत्‌ दासबोध 


सायाब्रह्म वोळखावें । तयास अध्यात्म ह्यणावें । 
तरी तें सायेचें जाणावें । स्वरूप आधों ॥ ५४ ॥ 
साया सगुण साकार । साया सर्वस्व विकार । 
साया जाणिजे विस्तार । पंचभूतांचा ॥ ५५ 0 
साया दृश्य दृष्टीस दिसे । साया भास सनासि भासे। 
माया क्षणभंगुर नासे । विवेकें पाहातां ॥ ५६ ॥ 
साया अनेक विश्वरूप । साया दिष्णूचें स्वरूप । 
मायेची सीमा अमूय' । बोलिजे तितुकी ॥ ५७ ॥ 
माया बहुरूपी बहुरंग । साया इइवराचा संग" । 
माया पाहातां अभंग । अखिळ बाटे ॥ ५८ ॥ 
साया सुष्टीची रचना । भाया आपुली कल्पना । 
माया तोडितां तुटेना । ज्ञानेंबिण ॥ ५९ ॥ 
एसी साया मिरोपिली । स्वल्प संकेतें बोलिली । 
पुढें बृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतों ॥ ६० ॥ 
पुढें ब्रह्मनिरोपण । निरोपिछें ब्रह्मज्ञान । 
जेणें तुटे मायाभान । मेकसरें  ॥ ६१ ॥ 
झ्ति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मंगळाचरणनाम 
समास प्रथम ॥ १॥ 


१ अमाप; अवर्णनीय. २ इइवराच्या ठिकाणींहि मायेचा- 
मीपणाचा संग असतो. केवळ ब्रह्मस्वरूपच निःसंग होय. 
३ पूर्णपणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७: समास २ २६७ 


॥ श्रीराम ॥ 


रह्म निर्गुण निराकार । ब्रह्म निःसंग निर्विकार । 
ब्रह्मासि नाहीं पारावार? । बोलती साधु ॥ १॥ 
ब्रह्म सर्वांस व्यापक । ज्ह्म अतेकीं येक्र । 
ब्रह्म शाश्वत हा विवेक । बोलिला शास्त्रों ॥ २॥ 
ब्रह्म अच्युत अनंत । ब्रह्म सदोदित संत*। 
ब्रह्म कल्पनेरहित । निर्विकल्प ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म या दृश्यावेगळे । ब्रह्म सुन्यत्वास निराळें । 
ब्रह्म इंद्रियांच्या मेळे । चोजवेना' ॥ ४ ॥ 
बहा दृष्टीस दिसेना । ब्रह्म भूर्खासी असेना * । 
बहा साधुविण येना । अनुभवासी ॥ ५ ॥ 
ब्रह्म सकळांहूनि थोर । ब्रह्मा ऐसें नाहीं सार । 
ब्रह्म सुक्ष्म अगोचर । ब्रह्मादिकांसी ॥ ६॥ च 
ब्रह्म शब्दों ऐसें तसें । बोलिजे त्याहूनि अनारिसें* । 
परी तें श्रवणअभ्यासें । पाविजे ब्रह्म ॥७ ॥ 
ब्रह्मास नामें अनंत । परी तें ब्रह्म नामातीत । 
ब्रह्मास हेतदृष्टांत* । देतां न शोभती ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मासारिखे दुसरें । पाहातां काय आहे खरे । 
ब्रह्म दृष्टांत उत्तरें । कदा न साहे ॥ ९ ॥ 

श्रुति ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ॥ 


१ सीमा; मर्यादा. २ नित्य असणारे. ३ जाणवेना. ४ मूर्खास 
वविवेकाभावीं, त्याच्यांत असूनहि, ब्रह्म अनुभवास येत नाहीं.. 
५ विलक्षण; वेगळें. ६ दृष्टांत ज्या हेतूनें देतात तो; समजावून 
सांगण्याचा हेतु 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेथे वाचा निवतंती । मनासी नाहीं ब्रह्मप्राप्ती । 
ऐसी बोलिली श्रुती । सिद्धांतवचन ॥ १० ॥ र 
कल्पनारूप सन पाहीं । ब्रह्मों कल्पनाचि नाही । 
हाणौनि वाक्य कांहीं । अन्यथा? नव्हे॥ ११ ॥ 
आतां सतासि जें अप्राप्त । तें कसें होईल प्राप्त 
एसें म्हणाल तरी कृत्य । सद्गुरुविण ला ॥ १२॥ 
भांडारगृहें भरली । परी असती आडकिलीं । 
हातास न येतां किली? । सबही अप्राप्त ॥ १३ ॥ 
तरी ते किली ते कवण। सज करावी निरूपण । 
ऐसा श्रोता पुसे खूण । वक्‍तयासी ॥ १४ ॥ 
सद्गुरूकृपा तेचि किली । स बुद्धि प्रकाशली । 
टृतकपाटे * उघडली । घेकसर ॥ १५॥ 

तेथें सुख असे वाड: । नाहीं मनास पवाड । 
मनेंविण केवाड* । साधनाचा ॥ १६ ॥ 

त्याची सनेंविण प्राप्ती । कि वासनेविण तृप्ती । 
तेथें त चले वित्पत्ती । कल्पनेची ॥ १७ ॥ 

तें परेहूनी० पर । मनबुद्धिअगोचर । 

संग“ सोडितां सत्वर । पाविजेतें ॥ १८ ॥ 

संग सोडावा आपुला । मग पाहावें तयाला। 
अनुभवी तो या बोला । सुखावेल गा ॥ १९ ॥ 
आपण हाणिजे मीपण । मीपण हाणिजे जीवपण । 
जीवपण हाणिजे अज्ञान । संग जडला ॥ २० ॥ 


१ खोटें. २ किल्ली. ३ दृश्य द्वत हेच कपाट. त्याच्या अतगत 
अद्वैत गुप्त असतें. ४ अमर्याद; फार. ५ प्रवेश. ६ युक्ति ; 
मसलत. ७ स्फर्तीच्याहि पुर्वीचे. ८ मीपणाचा संग. 


~ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास २ २६९ 


सोडितां तया संगासी । ऐक्य होये निःसंगासी । 
कल्पनेचिण प्राप्तीसी । अधिकार ऐसा ॥ २१ ॥ 

सी कोण ऐसें नेणिजे । तया नांव अज्ञान बोलिजे । 
अज्ञान गेलियां पाविजे । परब्रह्म तें ॥ २२ ॥ 
देहबुद्वीचें थोरपण । परब्नह्मों न चले जाण । 

तेथे होतसे निर्वाण? । अहंभावासी ॥ २३॥ 

उंच नीच नाहीं परी । राया रंका येकचि सरी। 
जाला पुरुष अथवा नारी । येकचि पद ॥ २४॥ 
ब्राह्मणाचे ब्रह्म तें सोंबळें । शूद्राचें ब्रह्म तें वोचळे । 
ऐसें वेगळें आगळें । तेथे असेचिना ॥ २५ ॥ 

उंच ब्रह्म तें रायासी । नीच ब्रह्म तें परिवारासी । 
ऐसा भेद तयापासीं । मुळींच नाहीं ॥ २६ 0 
सकळांसि मिळोन ब्रह्म येक । तेथें नाहीं हे अनेक । 
रंक अथवा ब्रह्मादिक । तेथेचि जाती ॥ २७॥ 

स्वर्ग मृत्य आणि पाताळ। तिहीं लोकाचे ज्ञाते सकळ । 
सकळांसि मिळोन येकचि स्थळ । विश्रांतीचे ॥ २८ ॥ 
गुरुशिष्यां येकचि पद । तेथें नाहीं भेदाभेद । 

परी या देहाचा समंध । तोडिला पाहिजे ॥ २९ ७ 
देहबुद्धी चा अंतीं । सकळांसि येकचि प्राप्ति । 

येक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति । हें श्रुतिवचन ॥ ३०॥ 
साधु दिसती वेगळाले । परी ते स्वरूपं सिळाले । 
अवघे मिळोन येकचि जाले । देहातीत वस्तु ॥ ३१ ७ 


१... य ळा याड 


१ नाश. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२७० श्रीमत्‌ दासबोध 


जहा नाहीं नवें जुनें । ब्रह्म नाहीं अदिक' उणें । 
उणें भाविल तें सुणें? । देहबुद्धीचें ॥ ३२ ॥ 
देहबुद्धीचा संशयो । करी समाधानाचा क्षयो । 

चुके समाधानसमयो । देहबुद्धीयोगं ॥ ३३ ॥ 
देहाचें जं थोरपण । तेंचि देहबुद्धीचें लक्षण । 

सड्या जाणोनि विचक्षण*। निदिती देहो ॥ ३४ ॥ 
देह पावे जंवरी सरण । तंवरी धरी देहाभिमान । 
पुन्हां दाखवी पुनरागसन । देहबुद्धि मागुती ॥ ३५ ॥ 
देहाचेनि थोरपणें । समाधानासी आले उणें । 

देहो पडेल कोण्या गुणे । हेंहि कळेना ॥ ३६ ॥ 

हित आहे देहातीत । हाणौनि निरोपिती संत । 
देहबुद्धीनें अन्हित । होंचि लागे ॥| ३७ ॥ 
सामर्थ्यंबळें ¦ देहबुद्धी । योगियांसि तेहि बाधी । 
देहबुद्धीची उपाधी । पेसाबों लागे ॥ ३८ ॥ 

हाणोनि देहबुद्धि हे झडे । तरीच परमार्थ घडे । 
देहबुद्धीनें विघडे । ऐक्यता ब्रह्मीची ॥ ३९ ॥ 

विवेक वस्तूकडे ओढी । देहबूद्ध तेथूनि पाडी । 
अहंता लाऊन निवडी । वेगळेपणें ॥ ४० ॥ 

विचक्षणें याकारणें । देहबुद्धि त्यजावी श्रवणें । 
सत्यन्रह्मों साचारपणें* । मिळोन जावें ॥ ४१ ॥ 


के कि MPD 
१ कमीअधिक. ब्रह्म नेहमीं एकसारखेंच-अक्षूण्ण-असतें. कधीं 
कमी, कधीं अधिक अशी ढवळाढवळ त्यांत नसते. २ कुत्रे 
३ चतुर, विवेकी. ४ सिद्धिसामर्थ्याच्या वापरानें योग्याच्या 
मनांतहि ' मी श्रेष्ठ ' अशी मीपणाची जाणीव वाढूं लागते. 
५ खरोखर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास २ २७१ 


सत्यब्रह्म तें कवण । ऐसा श्रोता करी प्रश्‍न । 
प्रत्योत्तर दे आपण वक्ता श्रोतयासी ॥ ४२ ॥ 
ह्मणे ब्रह्म येकचि असे । परी तें बहुविध भासे । 
अनुभव देहीं अनारिसें । नाना मती ॥ ४३ ॥ 

जें जें जया अनुभवले । तेंचि तयासि मानलें । 
तेथेचि त्याचें विस्वासलें | अंतःकर्ण ॥ ४४ ॥ 

ब्रह्म नामरूपातीत । असोनि चामें बहुत । 

निर्मळ निझ्चळ निवांत । निजानंद ॥ ४५॥ 

अरूप अलक्ष अगोचर । अच्युत अनंत अपरांपर । 
आदृइय अतकर्ये अपार । ऐसीं नामें ॥ ४६ ॥ 
नादरूप जोतिरूप । चेतन्यरूप सत्तारूप । 

साक्षरूप सस्वरूप । ऐसीं नासें ॥ ४७॥ 

सुन्य? आणि सनातन । सर्वेश्वर आणी सर्वेज्ञ । 
सर्वात्मा जगजीवन । ऐसीं नामें ॥ ४८॥ 

सहज आणी सदोदित । शुद्ध बुद्ध सर्वातीत । 
शाइवत आणी शब्दातीत । ऐसी नामें ॥ ४९ ॥ 
विज्ञाळ विस्तीण विश्वंभर । दिमळ वस्तु व्योमाकार । 
आत्मा परमात्मा परमेदवर । ऐसीं नामें ॥ ५० ॥ 
परमात्मा ज्ञानघन । येकरूप पुरातन । 

चिद्रूप चिन्मात्र जाण । नामें अनाम्याचीं ॥ ५१॥ 
ऐसीं नामें असंख्यात । परी तो परेश नासातीत । 
त्याचा करावा? निश्चितार्थ । ठेविलों नामें ॥ ५२॥ 


र 
१ बौद्ध मतांत ब्रह्मस्वरूपालाच “शून्य ` या नांवानें संबो- 


धितात. यांत व नेहमींच्या शून्यत्वाच्या भावनेत महदंतर आहे. 
२ करावया. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


तो विश्रांतीचा विश्राम । आदिपुरुष आत्माराम । 
तें येकचि परब्रह्म । दसरे नाहीं ॥ ५३ ॥ 
तेचि कळायाकारणें । चौदा ब्रह्मांचों लक्षणें । 
सांग्जिती तेणें श्रवणें \ निश्चयो बाणे ॥ ५४॥ 
खोटे निवडितां येकसरें । उरले तें जाणिजे खरें । 
चोदा ब्रह्मे शास्त्राधारे' । बोलिजेती ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम 

समास द्वितीय ॥ २ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

श्रोतां व्हावें सावधान। आतां सांगतों ब्रह्मज्ञान । 
जेणें होये समाधान । साधकाचे ॥ १॥ 
रत्नें साधायाकारणें? । मृत्तिका लागे थेकबटणें । 
चोदा ब्रह्मांचीं लक्षणें । जाणिजे तसीं ॥ २ ॥ 
पदार्थेविण संकेत । दवेतावेगळ दृष्टांत । 
पूर्वपक्षेंविण सिद्धांत । बोलतांचि न ये ॥ ३॥ 
आधीं सिथ्या उभारावें । मग तें बोछखोन सांडावे । 
पुढें सत्य तें स्वभावें । अंतरीं बाणे ॥ ४ ॥। 

हाणौन चौदा ब्रह्मांचा संकेत। बोलिला कळाया सिद्धांत। 
येथें श्रोतीं सार्वाचत । क्षण येक असावें ॥ ५ ॥ 
पहिलें तें शब्दब्रह्म । दुजे मीतिकाक्षरन्नह्म । 
तिसरें खंब्रह्म । बोलिली श्रुती ॥ ६॥ 


9009 जपणं 
१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ . वामनपंडितांची याबाबतची शंका 
श्रीसमथीनीं दूर केल्याची आख्यायिका प्रसिद्ध आहे. २ मिळ- 
विण्यासाठीं. ३ ओमित्येकाक्षर ब्रह्म - 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७: समास ३ २७३ 


चौथे जाण सवंब्रह्म । पांचवें चेतन्यन्रह्म । 
साहावें सत्ताब्रह्म। साक्षब्रह्म सातवें ॥ ७॥ 
आठवें सगुणब्रह्म । नवें! निर्गुणन्नह्म । 

दाहावें वाच्यन्रह्म । जाणावें पं ॥ ८॥ 

अनुभव तें अक्राबें । आनंदब्रह्म तें बारावें । 
तदाकार तेरावें । चोदाबें अनुर्वाच्य ॥९॥ 

ऐसों हे चोदा ब्रह्मे । यांचीं निरोपिलीं नामें । 
आतां स्वरूपाचों वर्मे । संकेत दाऊ ॥ १० ॥ 
अनुभवेंविण प्रम । या नांव शब्दन्नह्म । 

आतां मीतिकाक्षरब्रह्म । तें पेकाक्षर ॥ ११॥ 
खंशब्दें आकाशब्रह्म । सहदाकाश व्यापकधर्म । 
आतां बोलिलें सूक्ष्म । सर्वन्रह्म ॥ १२॥ 
पंचभूतांचें कुवाडं' । जें जं तत्व दृष्टी पडे । 

तें तें ब्रह्मि चोख्लडें' । बोलिजेत आहे ॥ १३॥ 
या नांव सर्वन्रह्म । भुतिआश्रयाचें वर्म * । 

आतां चेतन्यब्रह्म । बोलिजेल ॥ १४॥ 
पंचभुतादि मायेसें । चेतन्यचि चेतवितें । 
हाणोनि त्या चेतन्यातें । चेतन्यन्रह्म बोलिजे ॥ १५॥ 
चेतन्यास ज्याची सत्ता" । तें सत्ताब्रह्म तत्वतां । 
तथे सत्तेस जाणता । या नांव साक्षन्रह्म ॥ १६॥ 
साक्षत्व जयापासुनी । तेंहि आकळिलें* गुणीं । 
सगुणन्नह्म हे वाणी । तयासि बदे ॥ १७॥ 


१ नववे. २ कोडें; गुह्य. ३ निर्मल. ४ “सर्व खल्विदं ब्रह्म या 
श्रुतीच्या आधाराने. ५ आधार. ६ गुणांनीं युक्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेथें नाहीं गुणवार्ता । तें निगुणबह्या तत्वतां । 
वाच्यब्रह्म तेहि आतां । बोलिजेल ॥ १८ ॥ 

जें वाचे बोलतां आलें । तें वाच्यब्रह्म बोलिलें । 
अनुभवासि कथिले । न वचे सवेथा ॥ १९ ॥ 
या नांव अनुभवबहा । आनंद वृत्तीचा धसे । 
परंतु याचेही वर्म । बोलिजेल ॥ २० ॥ 

ऐसें हैं ब्रह्म आनंद । तदाकार तें अभेद । 
अनुर्वाचीं' संवाद \ तुटोन गेला ॥ २१॥ 

ऐसीं हे चोदा ब्रह्मं । निरोपिलीं अनुक्रमें । 
साधके पाहातां भसे । बाधिजेना ॥ २२॥ 
ब्रह्म जाणावें शाइवत । साया तेचि अशाइचत । 
चोदा ब्रह्मांचा सिद्धांत होईल आतां ॥ २३ ७ 
शब्दब्रह्म तें शाब्दिक । अनुभवेंविण माईक । 
शाइवताचा विवेक । तेथें नाहीं ॥ २४ ॥ 

जे क्षर ना अक्षर? । तेथें केचे सीतिकाक्षर । 
शाइवताचा विचार । तेथेंहि न दिसे ॥ २५ ॥ 
खंब्रह्म* ऐसें वचन । तरी सुन्यातें * नासी ज्ञान । 
शाइवताचें अधिष्ठान । तेथेहि न दिसे ॥ २६ ॥ 
सर्वत्रास आहे अंत । सर्वत्रह्म नासिवंत । 

प्रये बोलिला निश्चित । वेदांतशास्त्रीं ॥ २७ ७ 


MRR कल प र माका 


१ वर्णनातीताविषयीं वर्णन तें कसलें? २ तें एकच एक नित्य 
असल्यामुळें तेथें विनाशी वा अविनाशी या द्वैतमूळ कल्पना 
संभवत नाहींत. ३ खंआकाश = अवकाश = शून्य = अज्ञान 
पहा द.८, स.४, ओ.१६. ४ शून्याला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ३ २७५ 


रह्मप्रळघे मांडल जेथें) भूतान्वय' कचा तेथें । 
ह्यणोनिया सबंब्रह्मातें । नाश आहे ॥ २८॥ 
अचळासि आणो चळण । निर्गुणास लावितां गुण । 
आकारास विचक्षण । मानीतना ॥ २९ ॥ 

जें निर्माण पंचभूत । तें प्रत्यक्ष नासिवंत । 
सवंब्रह्म हे मात । घडे केबी ॥ ३० ॥ 

असो आतां हें बहुत । सवं ब्रह्म नासिबंत । 
चेगळेपणास!' अंत । पाहाणे केचें ॥ ३१.॥ 
आतां जयास चेतवावें । तेंचि माईक ? स्वभावें । 
तेथें चेतन्याच्या नाबें। नास आला ॥ ३२॥ 
परिवारेंविण सत्ता ते सत्ता नव्हे तत्वतां । 
पदार्थेविण साक्षता । तेहि मिथ्या ॥ ३३ ॥ 
सगुणास नाश आहे । प्रत्यक्षात प्रमाण काये । 
सगुणब्रह्म निश्चये । नासिबंत ॥ ३४॥ 

निर्गुण ऐसें जें नांव । त्या नांवास केचा ठाव । 
गुणेविण गौरव*। येईल कचे ॥ ३५॥ 

साया जसें मृगजळ । ऐसें बोलती सकळ । 

छां तें कल्पनेचे आभाळ । नाथिलेचि* ॥ ३६॥ 
ग्रामो नास्ति कुतः सीसा। जन्मेंविण जीवात्मा । 
अद्वेतासी उपमा । हेताची ॥ ३७ ॥ 


१ पंचभूतांचा समुदाय. २ ' सर्वं ' या शब्दांत जो वेगळेपणाची 
-निराळेपणाची-भावना असते तिचा एकत्बांत-एक्यांत-नाश 
होत असतो. ३ मिथ्या. ४ कांहींतरी वेशिष्टयामुळें गौरव केला 
जातो. गुणच जेथें मिथ्या तेथें निर्गुणत्वावें वेशिष्ट्य तरी कसें 
संभवणार ? ५ नसलेलेच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


मायेविरहित सत्ता । पदार्थविण जाणता । 
अविद्येंविण चेतन्यता । कोणास आली ॥ ३८ ॥ 
सत्ता चेतन्यता साक्षी । सर्वेहि गुणाचपासीं । 
ठाईचें निर्गुण त्यासी | गुण केचे ॥ ३९ ॥ 

ऐसें जे गुणरहित । तेथें नामाचा संकेत । 

तोचि जाणावा अशाश्वत । निशचयेंसी ॥ ४० ॥ 
निर्गुण ब्रह्मासि संकेतें । नामें ठेविलों बहुतें । ` 
तें वाच्यब्रह्म त्यातें । ताश आहे ॥ ४१ ॥ 
आनंदाचा अनुभव । हाहि वृत्तौचाचि भाव । 
तदाकारीं * ठाव । वृत्तीस नाहीं ॥ ४२ ॥ 
अनुर्वाच्य याकारणें । संकेत? वृत्तीच्या गुणें । 
तया संकेतास उणें । निवृत्तीनें आणिलें ॥ ४३ ॥ 
अनुर्वाच्य ते निवृत्ती । तेचि उन्मनीची स्थिती । 
निरोपाधी विश्रांति । योशियांची ॥ ४४ ॥ 

वस्तु जे कां निरोपाधी । तेचि सहज समाधी । 
जेणें तुटे आदिव्याधी । भवदुखाची ॥ ४५ ॥ 

जो उपाधीचा अंत । तोचि जाणावा सिद्धांत । 
सिद्धांत आणी वेदांत । धादांत 3 आत्मा ॥ ४६॥ 
असो ऐसें जे शाइवत ब्रह्म । जेथे नाहीं सायाध्रम । 
अनुभवी जाणे * वर्मे । स्वानुभवें ॥ ४७ ॥ 


RR हाका 
१ आनंदाचा अनुभविता आनंदमयच-तद्र प-झाल्यावर अनु- 
भवाची वृत्ति वेगळी राहू शकत नाहीं. पूर्णेक्यांत त्रिपुटी नसते. 


२ नामनिर्देश; खूण. ३ अपरोक्ष; प्रत्यक्ष. ४ तें स्वसवेद्य 


असल्याने त्याचें ब्म सांगता येत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ४ २७७ 


आपुलेन अतुभवें । कल्पनेसि मोडावें । 

सग सुकाळीं पडावें । अनुभवाचे ॥ ४८ ॥ 
निविकल्पास कल्पावें । कल्पना मोडे स्वभावें । 
सग नसोनि असावें । कल्पकोटी ॥ ४९ ॥ 
कल्पनेचें येक बरें। मोहरितांच ' मोहरे । 
स्वरूपों घालितां भरे । निविकल्पों ॥ ५० ॥ 
निविकल्पासी कल्पितां । कल्पनेची नुरे वार्ता । 
निःसंगास भेटों जातां। निःसंग होइजे ॥ ५१ 0 
पदार्थाएसें ब्रह्म नव्हे । मां तें हातीं धरून द्यावें । 
असो हें अनुभवावें । सद्गुरुमुखें ॥ ५२ ॥ 

पुढें कथेचा अन्वये । केलाचि करू निइचये । 
जेणें अनुभवासि ये। केवळब्रह्म ॥ ५३॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चतुरदेशब्रह्म- 
निरूपणनाम समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म नभाहून निर्मळ । पाहातां तेसेंचि पोकळ । 
अरूप आणी विशाळ । सर्यादेवेगळें ॥ १॥ 
येकचिस स्वगं सप्त पाताळ । मिळोन एक ब्रह्मगोळ ७ 
ऐसीं अनंत तें निसळ । व्यापून असे ॥ द ॥ 
अनंत ब्रह्मांडांखालतें । अनंत ब्रह्माडांवरुते । 
तेणेबिण स्थळ रितें । अणुमात्र नाहीं ॥ ३ ॥ 


१ वळवितांच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जळीं स्थळीं काष्ठों पाषाणीं । ऐसी वदे लोकवाणी । 
'तेणेंबिण रिता प्राणी । येकहि नाहीं ॥ ४ ॥ 
जळचरांस जसें जळ । बाह्याभ्यांतरीं निखळ । 
-तेसें ब्रह्म हें केवळ । जीवमात्रासी ॥ ५ ॥ 
जळावेगळा ठाव आहे। ब्रह्माबाहेरी जातां न ये । 
हाणौनी उपमा न साहे। जळाची तया ॥ ६॥ 

आकाशाबाहेरी पळों जातां । पुढें आकाशची तत्वतां । 
'तेसा तया अनंता । अंतचि नाहीं ॥७॥ 

परी जें अखंड भेटलें । सर्वागास लिगटलें । 

अति निकट परी चोरलें । सकळांसि जें ॥ ८ ॥ 
'तयामरधेचि असिजे । परी तयास नेणिजे । 

उमजे? भास नुमजे । परब्रह्म तें॥ ९ ॥ 
आकाशामधें आभाळ" । तेणें आकाश बाटे डहुळ । 
परी तें मिथ्या निवळ । आकाशचि असे ॥ १० ॥ 
-नेहार? देतां आकाशीं । चक्रे दिसती डोळ्यांसी । 
-तैसें दृश्य ज्ञानियांसी । मिथ्यारूप ॥ ११ ॥ 
मिथ्या परी आशासे । निद्रिस्तांस स्वप्न जसै । 
जागा जालियां अपसें*। बुझों* लागे॥ १२॥ 
-तैसें आपुलेन अनुभवें । ज्ञानें जागृतीसि यावें । 
-सग माईक स्वभावें । कळों लागे ॥ १३॥ 

आतां असो हैं कुवाडें*। जें ब्रह्मांडापलिकडे । 
:तेंचि आतां निवाड ४ । उमजोन दाऊ ॥ १४ ॥ 


१ उमजलें असें जे वाटतें तो भास; कारण येथें वेगळेपण आहे. 
२ अश्च. ३ न्याहार; एकाग्र दृष्टि, ४ आपोआप. ५ समज्‌. 
-६ कोडें, गुह्य. ७ स्पष्ट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कलक 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ४ २५% 


ब्रह्म ब्रह्मांडी कालचलें । पदार्थासी व्यापून ठेलें । 
सर्वांमधें विस्तारले । अंशमात्रे ॥ १५॥ 

ब्रह्मामधें सृष्टी भासे । सुष्टीमधें ब्रह्म असे । 

अनुभव घेतां आभासे । अंशमात्रे ॥ १६॥ 

अंशमात्रे सृष्टीभीतरीं । बाहेरी मर्यादा कोण करी ४ 
सगळे ब्रह्म ब्रह्मांडोदरीं । माईल कसें ॥ १७॥ 
अमृतीमधें? आकाश । सगळें सांठवतां प्रयास । 
हाणौन तयाचा अंश । बोलिजेतो ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म तेसें कालचलें । परी तें नाहीं हालबलें । 

सर्वामधें परी संचले । संचलेपणें ॥ १९ ॥ 

पंचभूतीं असे भिश्चित । परंतु तें पंचभुतातीत । 

पंकी? आकाश अलिप्त । असोनि जसें ॥ २० ॥ 
्रह्मास दृष्टांत न घडे । बुझावया देणें घडे । 

परी दृष्टांतीं साहित्य! पडे । विचारितां आकाश ॥२१ 
खंबहा ऐसी आती । गगनसदृशं हे स्मृती । 

हाणौनि ब्रह्मास दृष्टांतों । आकाश घडे ।॥। २२ ॥ 
काळिमा नस्तां पितळ । मण तें सोनेंचि केवळ । 
सुन्यत्व नस्तां निवळ । आकाश ब्रह्म ॥ २३॥ 
हाणौति ब्रह्म असें गगन । आणि माया जेसा पवन ४ 
आडळे परी दर्शन । नव्हे त्याचें ॥ २४॥ 
शब्दसृष्टीची रचना । होत जात क्षणक्षणा । 

परंतु ते स्थिरावेचा । वायुच ऐसी ॥ २५ ॥ 

१ तीर्थाची गिडी, तिच्यांत. २ चिखळांत ३ सामग्री; वस्तु. 
ब्रह्माला जर दृष्टान्त द्यावयाचा झाला तर ती दृष्टान्तवस्तु 
म्हणजे आकाश होय, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२८० श्रीमत्‌ दासबोध 


असो ऐसी माया साईक । शाश्‍वत तें ब्रह्म येक । 
पाहों जातां अनेक । व्यापून आहे ॥ २६ ॥ 
'पृथ्वीसी भेदून आहे । परी तें ब्रह्म कठीण नव्हे । 
दुजी उपसा न साहे । तया सृदत्वासी ॥ २७ ॥ 
'पृथ्वीहूनि भुद' जळ । जळाहूनि तो अनछ | 
अनळाहून कोमळ । वायो जाणावा ॥ २८ ॥ 
वायोहून तें गगन । अत्यंतचि मृद जाण । 
'गगनाहून मुद पूर्ण । ब्रह्म जाणावें ॥ २९ ॥ 
वज्त्रास असे भेदिलें । परी मृदत्व नाहीं गेलें । 
उपसेरहित संचलें । कठिण ना मृद ॥ ३० ॥ 
'पृथ्वीसधें व्यापून असे । पृथ्वी नासे तें न नासे । 
जळ श्ञोषे' तें न शोषे । जळीं असोनी ॥ ३१॥ 
त्तेजीं असे परी जळेना। पवनीं असे परी चळेना । 
गगनीं असे परी कळेना । परब्रह्म तें ॥ ३२ ॥ 
'जञेरीर अवघें व्यापलें। परी तें नाहीं आडळलें । 
जवळिच दुरावले । नवल केलें ॥ ३३ ॥ 
'सन्मुखचि चहुंकडे । तयामधें पाहणें घडे । 
बाहचाभ्यांतरीं रोकडें । सिद्धच आहे ॥ ३४॥ 
तयामर्धेचि आपण । आपणा सबाह्य तें जाण । 
-दृश्यावेगळी खूण । गगनासारिखी ॥। ३५ ॥ 
कांहीं नाहींसें वाटलें । तेथेंचि तें कोंदाटलें । 
जैसे न दिसे आपलें । आपणासि धन ॥ ३६ ॥ 
'जो जो पदार्थं दृष्टी पडे । तें त्या पदार्था ऐलिकडे । 
अनुभवें हें कुवाडें । उकलावें ॥ ३७॥ 


~ tS Se SSN 
१ सूक्ष्म; मदु. २ अग्नि; तेज. ३ वाळते; नष्ट हात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ४ २८६ 


मागें पुढें आकाश । पदार्थेविण जो पेस'। 
पृथ्वीविण भकास? । येकरूप ॥ ३८ ॥ 

जं जें रूप आणी नाम । तो तो नाथिलाच भ्रम । 
नासरूपातीत वर्स । अनुभवी जाणे ॥ ३९ ॥ 
नभो धूञ्जाचे डोंगर । उचलती थोर थोर । 

तसें दाबीं वोडंबर' । साया देवी ॥ ४०॥ 

एसी माया अशाइवत । ब्रह्म जाणावें शाश्‍वत । 
सर्वा ठाई सदोदित । भरलें असे ॥ ४१॥ 

पोथी वाचू जातां पाहे । मातुकांस्ेंचि आहे । 
नेत्री निघोनि* राहे । मृदपणें ॥ ४२ ॥ 

श्रवणें शब्द ऐकतां । सने विचार पाहातां । 
मना सबाह्य तत्वतां । परब्रह्म तें ॥ ४३ ॥ 
चरणे चालतां मार्गी । जें आडळे सर्वांगी । 

करें घेतां बस्तुलागीं । आडवें ब्रह्म ॥ ४४ ॥ 
असो इंब्रियेसमुदाव । तयामधें वर्ते सर्वे । 

जाणों जातां सोडे हांव । इंद्रियांची ॥ ४५ ॥ 

तें जबळिच असे । पाहों जातां न दिसे । 

न दिसोन बसे । कांहीं येक ॥ ४६ ॥ 

जें अनुभवेंचि जाणावें । सुष्टीचेनि अभावे । 
आपुलेन स्वानुभवं । पाविजे ब्रह्म ॥ ४७॥ 
ज्ञानदष्टीचें देखणे । चसंदृष्टी पाहों नेणें । 
अंतरवत्तीचिये खुणे । अंतरवृत्ति साक्ष ॥ ४८ ॥ 
सात्र ७७७ ७ जा 


= 


१ पोकळी. २ अवकाश. ३ गरुडीविद्या। जा ४ अक्षरामध्यहि- 
५ डोळचांतहि असल्यानें त्यांतून निघा वाटण्याइतकें तें 


सूक्ष्म आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२८२ श्रीमत्‌ दासबोध 


जाणे ब्रह्म जाणे साया । जाणे अनुभवाच्या ठाया । 
“ते येक जाणावी तुर्या । सवेसाक्षिणी ॥ ४९ ॥ 
साक्षत्व वृत्तीचे कारण । उन्मनी ते निवृत्ति जाण । 
जथे चिरे जाणपण । विज्ञान तें ॥ ५० ॥ 

जेथें अज्ञात सरे । ज्ञान तेंहि तुरे । 

विज्ञानवृत्ति! सुरे । परब्रह्मा ॥ ५१॥ 

ऐसें ब्रह्म शाइवत । जेथें कल्पनेसी अंत । 

योगीजनां येकांत । अनुभवें जाणावा ॥ ५२॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळब्रह्मनिरूपणनाम 

समास चतुर्थे ॥४॥ 

॥ श्रीराम ।। 

केवळ ब्रह्म जें बोलिलें । तें अनुभवास आलें । 
आणी मायेचेंहि लागलें । अनुसंधान ॥ १॥ 
ब्रह्म अंतरीं प्रकाशे । आणी सायाहि प्रत्यक्ष दिसे । 
आतां हैं हेत निरसे । कवणेपरी हो ॥ २॥ 
तरी आतां सावधान । येकाग्र करूनियां सन । 
साया ब्रह्म हें कवण । जाणताहे ॥ ३ ॥ 
सत्य ब्रह्माचा संकल्प । मिथ्या मायेचा विकल्प । 
एसिया द्वेताचा जल्प । सनचि करी ॥ ४ ॥ 


१ अनुभवाची जाणीव. ज्ञानामुळे अज्ञान नष्ट होतें. अनुभव 
घेतांना ज्ञानाचें भान उरत नाहीं व एक्यत्वांत अनुभव 
तिराळा रहात नाहीं. ब्रह्मासाक्षात्कारांत असें परमपूर्ण ऐक्य 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ५ २८३ 


जाणे ब्रह्म जाणे माया ते येक जाणावी तुर्या । 
सर्व जाणे ह्ाणोनिया । सर्वसाक्षिणी ॥ ५ ॥ 
एक तुर्येचें लक्षण । जेथें सवे जाणपण । 

सर्वोच नाहो कवण । जाणेल गा ॥ ६॥ 
संकल्पविकल्पाची सृष्टी । जाली मनाचिये पोटीं । 
तें मनि मिथ्या सेवटीं । साक्षी कवणु ॥ ७ ॥ 
साक्षत्व चेतन्यत्व सत्ता हे गुण ब्रह्माचिया माथां ॥ 
आरोपले जाण वृथा । भायागुणें ॥ ८ ॥ 
घटसठाचेनि गुणें । त्रिविधा? आकाश बोलणें । 
सायेचेनि खरेंपणें । गुण ब्रह्मों ॥ ९ ॥ 

जंव खरेंपण माधेसी । तंबचि साक्षत्व ब्रह्मासी । 
सापेअविश्येचे निरासी । हेत करचे ॥ १० ॥ 
ह्यणोनि सर्वसाक्षी सन । तेंचि जालिया उन्मन ॥ 
सग तुर्यारूप ज्ञान । तें सावळोन गेलें ॥॥ ११ ॥ 
जयास द्वैत भासले । तें सन उन्मन जालें । 
हेताअह्वेताचें तुटलें । अनुसंधान ॥ १२॥ 

येवं हेत आणी अद्वैत । होये वृत्तीचा संकेत । 
वृत्ति जाल्या निवृत्त । हेत कंचें ॥ १३॥ 
बृत्तिरहित जें ज्ञान । तेंचि पूर्ण समाधान । 

जेथें तुटे अनुसंधान? । मायाब्रह्मीचें ॥ १४॥ 
मायान्रह्म ऐसा हेत । मनें कल्पिला संकेत । 
ब्रह्म कल्पनेरहित । जाणती ज्ञानी ॥ १५ 0 


१ चटाकाश, मठाकार व महदाकाश+ २ जाणीव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२८४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जें सनबुद्धिअगोचर । जें कल्पनेहून पर । 
तें अनुभवितां' साचार । हेत कचे ॥ १६ ॥ 
हत पाहातां ब्रह्म नसे । ब्रह्म पाहातां देत नासे । 
'हेताहत भासे । कल्पनेसी ॥ १७ ॥ 
कल्पना साया निवारी । कल्पना ब्रह्म थावरी' । 
संशय धरी आणी वारी । तेहि कल्पना ॥ १८ ॥ 
कल्पना करी बंधन । कल्पना दे समाधान । 
ब्रह्मों लावी अनुसंधान । तेहि कल्पना ॥ १९ ॥ 
कल्पना हेताची माता । कल्पना ज्ञेप्ती तत्वतां । 
बद्धता आणी मुक्तता । कल्पनागुणें ॥ २० ॥ 
कल्पना अंतरीं सबळ । नस्ते दावी ब्रह्मगोछ । 
क्षणा येकातें निर्मळ । स्वरूप कल्पी ॥ २१ ॥ 
क्षणा येका धोका वाहे । क्षणा येका स्थिर राहे। 
क्षणा येका पाहे । विस्मित* होउनी ॥ २२॥ 
क्षणा येकातें उमजे । क्षणा येकातें निबुंजे' । 
नाना विकार करिजे ते कल्पना जाणावी ॥ २३ ॥ 
कल्पना जन्माचे मूळ । कल्पना भक्तीचे फळ । 
कल्पना तेचि केवळ । मोक्षदाती ॥ २४॥ 
असो एसी हे कल्पना । साधनें दे समाधाना । 
येरवीं हे पतना । मूळच कों ॥ २५ ॥ 
हाणौन सर्वाचें मूळ । ते हे कल्पनाच केवळ । 
इचे केलियां निर्मल । ब्रह्मप्राप्ती ॥ २६॥ 


MRO नि निनल्‍्ऊ् पर 
१ खरोखर तेंच आपण होणें. ध्याता, ध्येय व ध्यान यांचें 
भानहि रहातां कामा नये. २ स्थापित करते. ३ ज्ञप्ति; केवल 
ज्ञान. ४ ब्रह्म म्हणून गोलाकार तेजस्वी कांहीतरी दृश्य दाख- 


वते. ५ स्तब्ध; आश्‍चर्यचकित. ६ घाबरते, न उमजे. 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ५ २८५ 


श्रवण आणी मनन । निजध्यासें समाधान । 
मिथ्या कल्पनेचे भान । उडोन जाये ॥ २७ ॥ 
शुद्ध ब्रह्माचा निचयो । करी कल्पनेचा जयो । 
निहिचतार्थे संशयो । तुटोन गेला ॥ २८॥ 
मिथ्या कल्पनेचे कोडें । कसें राहे साचापुढे । 
जेसें सूर्याचेनि उजेडें । नासे तम ॥ २९॥ 

तेसें ज्ञानाचेनि प्रकाशे । मिथ्या कल्पना हे नासे । 
सग हें तुटे अपेसें' । द्वेतानुसंधान ॥ ३०॥ 
कल्पनेने कल्पना उडे । जैसा मुगें मग सांपडे । 
का झरें शर आतुडे'। आकाशमार्गी ॥ ३१॥ 
शुद्ध कल्पनेचे बळ । जालियां नासे सबळ' । 
हेंचि वचन प्रांजळ । सावध ऐका ॥ ३२ ॥ 
शुद्ध कल्पनेची खूण । स्वयें कल्पिजे निर्गुण । 
सस्वरूपीं विस्मरण । पडोंचि नेदी ॥ ३३ ॥ 
सदा स्वरूपानुसंधान । करी द्वेताचें निशेन । 
अद्वयनिरचयाचें ज्ञान । तेचि शुद्ध कल्पना ॥ ३४॥ 
अद्वेत कल्पी ते शुद्ध । हेत कल्पी ते अशुद्ध । 
अशुद्ध तेचि प्रसिद्ध । सबळ जाणावी ॥ ३५ ॥ 
शुद्ध कल्पनेचा अर्थ । अद्वेताचा निश्चिताथ । 
आणी सबळ वेर्थ हेत कल्पी ॥ ३६॥ 
अद्वेतकल्पना प्रकाशे । तेंचि क्षणीं हत नासे । 
हतासरिसी निरसे । सबळ कल्पना ॥ ३७॥ 
कल्पनेने“ कल्पना” सरे । ऐसी जाणावी चतुरें । 


MN 
१ सहज. २ सांपडे. ३ शबल; अशुद्ध. ४ अद्वैतकल्पनेनें. 
५ द्वेतकल्पना. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२८६ श्रीमत्‌ दासबोध 


सबळ गेलियां नंतरें। शुद्ध उरली ॥ ३८॥ 

शुद्ध कल्पनेचे रूप । तेंचि जें कल्पी स्वरूप । 

स्वरूप कल्पितां तद्रूप । होये आपण ॥। ३९ ॥ 

कल्पनेसी सिथ्यत्व आलें । सहजचि तद्रूप जालें । 

आत्मनिश्चयें नासिलें । कल्पनेसी ॥ ४०॥ 

जेचि क्षणीं निश्चये चळे । तेचि क्षणीं हेत उफाळे । 

जेसा अस्तमानीं प्रबळे । अंधकार ॥॥ ४१ ॥ 

तसें ज्ञान होतां मळिण । अज्ञान प्रबळे जाण । 

याकारणें श्रवण । अखंड असावें । ४२ ॥ 

आतां असो हें बोलणें जालें। आशंका फेडूं येका बोलें ६ 

जयास? हेत भासलें । तें त्‌ नब्हेसी सवेथा ॥ ४२ ॥ 

मागील आशंका फिटली । इतुकेन हे कथा संपली । 

पुढें बृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे हेतकल्पनानिर्शननाम 
समास पंचम ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
अहेत ब्रह्म निरोपिलें । जें कल्पनेरहित संचलें । 
क्षणयेक तदाकार केलें । मज या निरूपणें ॥ १ ॥ 
परी स्यां तदाकार व्हावें । ब्रह्मि होऊन असावें । 
पुन्हां संसारास न यावें । चंचळपणें सर्वथा ॥ २॥ 
कल्पनारहित जें सुख । तेथें नाहों संसारदुःख । 
ह्यणोनि तेंचि येक । होऊन असावें ३॥ 


ON SR 
१ मनाला द्वैत कळतें; तें तुझें स्वरूप नव्हे. पहा, ओ. ४ थी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ६ २८७ 


ब्रह्मि होईजे श्रवणें । पुन्हां वृत्तीवरी लागे येणें । 
ऐसें सदा येणें जाणें । चुकेना कों ।। ४ ॥ 

मनें अंतरिक्ष जावें । क्षणयेक ब्रह्मि व्हावें । 
पुन्हां तेथून कोंसळावें । व॒त्तीवरी मागुते ॥ ५ ॥ 
प्रत्याबृत्ती' संराबेरा । किती करू येरझारा । 

पाईं लाउनियां दोरा । कीटक जेसा ॥ ६ ॥ 
उपदेशकाळीं तदाकार । होतां पडे हें शरीर । 
अथवा नेणें आपपर । ऐसें जालें पाहिजे' ॥ ७॥ 
ऐसें नस्तां जें बोलणें । तेंचि वाटे लाजिरवाणे । 
ब्रह्म होऊन संसार करणें । हेंहि विपरीत दिसे॥ ८ ॥ 
जो स्वयें ब्रह्मच जाला । तो मागुता केसा आला । 
ऐसें ज्ञान माझें मजला । प्रशस्त न बटे ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मि होऊनि जावें । कां तें संसारींच असावें । 
दोहींकडे भरंगळावें* । किती हाणूनी ॥ १० ॥ 
निरूपणीं ज्ञान प्रबळे । उठोन जातां तें मावळे । 
मागुतां कामक्रोध खवळे । ब्रह्मरूपासी ॥ ११॥ 
ऐसा केसा ब्रह्म जाला । दोहोंकडे अंतरला । 
चोडगस्तपणेंचि) गेला । संसार त्याचा ॥ १२॥ 


oR नकल 
१ अंतः इक्ष "आंत पहात. मनानें आंतल्या आंत शोध घेत 
घेत क्षणभर अंतराकाशांत स्वरूपी तादात्म्य पावावें ब लगेच 
परत वृत्तिमय व्हावें असें, २ सारखें ये-जा करीत रहाणें किती 
वेळ चालणार? ३ उपदेशकाळीं तदाकार झाल्याबरोबर एक 
तर शरीर पडलें-सुटळें-पाहिजे अथवा राहिलें तरीहि मी-त्‌ वें- 
पणाची भावना येतां कामा नये. ४ घोटाळावें, गोंधळावें. ५ 
ओढाताणी नें. £ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


घेतां ब्रह्मसुखाचि गोडी । संसारिक’ मागें बोडी । 

संसार करितां आवडी । ब्रह्मों उपजे सागुती ॥ १३ ७ 

ब्रह्मसुख नेलें संसारें । संसार गेला ज्ञानद्वारें । 

दोनी अपुरीं पुरें । येकही चाहीं ॥ १४ ॥ 

याकारणे माझे चित्त । चंचळ जालें दुशचीत । 

काये कारणें निश्चीत । येकही पाहीं ॥ १५॥ 

ऐसा शोता करी विनतो । आतां राहावें कोणे रीती 

ह्मणे अखंड माझी मती । ब्रह्माकार नाहीं ॥ १६॥ 

आतां याचें प्रत्योत्तर । वक्ता देईल सुंदर । 

श्रोतीं व्हावें निरोत्तर । क्षणयेक आता ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मचि होऊन जे पडिले । तेचि मुबतयदास गेले । 

थेर ते काये बुडाले । व्यासादिक ॥ १८॥ 

श्रोता विनती करी पुढती । शुको भुकतो वामदेवो चा 
हे श्रृती । 

दोघेचि मुक्त आदिअंतीं । बोलतसे ॥ १९ ॥ 

वेदें बद्ध केले सवं । मुक्त शुक वामदेव । 

वेदवचनों अभाव । कंसा धरावा ॥ २० ॥ 

ऐसा श्रोता वेदाधारें । देता जाला प्रत्योत्तरें । 

दोघेचि मुक्त अत्यादरें । प्रतिपाद्य केलें ॥ २१ ॥ 

वक्ता बोले याउपरी । दोघेचि मुक्त सृष्टीवरी । 

ऐसें बोलतां उरी! । कोणास आहे ॥ २२ ॥ 

बहु ऋषि बहु मुनी । सिद्ध योगी आत्मज्ञानी । 

जाले पुरुष समाधानी । असंख्यात ॥ २३ ॥ 


RRS 0 सस 


४ संसारिक सुखाची आवडी. २ ठाव, स्थिति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ६ 


इलोक ॥ प्रः्हादनारदपराशरपुंडरीक- 
व्यासांबरीषशुकशौनकभीष्मदाहभ्यान्‌ । 
रुक्मांगदार्जुनवसिष्ठबिभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि ॥ १॥ 
कविहरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविर्होत्रो$थ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः॥ २॥ 
याहि वेगळे थोर थोर । ब्रह्माविष्णुभहेशवर । 
आदिकरून दिगंबर । विदेहादिक ॥ २४॥ 
शुक वासदेव मुक्त जाले । थेर हे अवघेचि बुडाले । 
या वचना विश्वासले । ते पढतमूर्ख ॥ २५॥ 
तरी बेद कसें बोलिला । तो काये तुह्मी मिथ्या केला । 
ऐकोन यक्ता देता जाला । प्रत्योत्तर ॥ २६ ॥ 
चेद बोलिला पुबेपक्ष । मूर्ख तेथेचि लाबी लक्ष । 
साध आणी चित्पन्न दक्ष । त्यांस हें त मने ॥ २७॥ 
तथापी हैं जरी मानलें । तरी वेदसामर्थ्यं बुडालें । 
वेदांचेनि उद्धरिलें । न वचे कोणा ॥ २८ ॥ 
वेदाआंगीं सामथ्ये नसे । तरी या वेदास कोण पुसे । 
हाणौनि वेदीं सामर्थ्यं असे । जन उधरावया ॥ २९॥ 
चेदाक्षर घडे ज्यासी । तो बोलिजे पुण्यरासी । 
हाणौन वेदीं सामर्थ्यासी । काये उणें ॥३०॥ 
चेदश्ास्त्रपुराण । भाग्ये जालियां श्रवण । 
तेणें होईजे पावन । हैं बोलती साध ॥ ३१॥ 
इलोक अथवा इलोकार्ध । नाहीं तरी इलोकपाद' । 
श्रवण होतां येक शब्द । नाना दोष जाती ॥ ३२ ॥ 
SON TC sre Cant ४2 RR 


१ इलोकाचें एक चरण. 
१० 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
२९७० श्रीमत्‌ दासबोध 


वेदशास्त्री पुराणीं । ऐशा वाक्याच्या आईणी* । 
अगाध महिमा व्यासवाणी । वदोन गेलो ॥ ३३ ॥ 
येकाक्षर होतां श्रवण । तत्काळचि होईजे पावन । 
ऐसें ग्रंथाचे महिमान । ठाई ठाई बोलिलें ॥ ३४॥ 
दोहोवेगळा तिजा नुधरे*। तरी महिमा केचा उरे। 
असो हैं जाणिजे चतुरें। येरां गथागोवी ' ॥ ३५ ॥ 
वेदशास्त्र पुराणें । कसो होतों अध्रमाणें । 
दोघांवांचून तिसरा कोणें । उद्धरावा ॥ ३६ ॥ 
हाणसी काष्ठी * लागोन पडला । तोचि येक भुक्त जाला। 
शुक तोहि अनुवादला । नाना निरूपणे ॥ ३७ ॥ 
शुक मुक्त ऐसे बचन । वेद बोलिला हें प्रमाण । 
परी तो नव्हता अचेतन” । ब्रह्माकार ॥ ३८ ॥ 
अचेतन ब्रह्माकार । असता शुक योगेश्वर । 

तरी सारासारविचार । बोलणें न घडे ॥ ३९ ॥ 

जो ब्रह्माकार जाला । तो काष्ठ होऊन पडिला । 
झुक भागवत बोलिला । परीक्षितीपुढें ॥ ४० ॥ 
निरूपण हैं सारासार । बोलिला पाहिजे विचार । 
धांडोळावें सचराचर । दृष्टांताकारणें ॥ ४१ ॥ 

क्षण येक ब्रह्मि व्हावें । क्षण येक दृश्य धांडोळावें । 
नाना दुष्टांतीं संपादावें । वगतूत्वासी ॥ ४२ ॥ 

असो भागवतनिरूपण । शुक बोलिला आपण । 

तया आंगीं बद्धपण। लाऊ नये कों ॥ ४३ ॥ 


१ ओळीच्या ओळो; मालिका. २न उद्धरे. ३ गोंधळ. ४ 
लाकडासारखा निचेष्टित. ५ निचेष्टित; स्तब्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ६ २९१ 


हाणोनी बोलतां चालतां । निचेष्टित ' पडिलें नस्तां । 
सुबित लाभे सायोज्यता । सद्गुरुबोधें ॥ ४४ ॥ 

येक मुक्त येक नित्यसुकत । येक जाणावे जीवन्मुक्त । 
येक योगी विदेहमुक्त । समाधानी ॥ ४५ ॥ 

सचेतन ते जीवन्मुक्त '। अचेतन ते विदेहमुक्त * । 
दोहिवेगळे नित्यभुक्त* । योगेश्वर जाणावे॥ ४६॥ 
स्वरूपबोधे स्तब्धता । ते जाणावी ताट्स्तता । 
ताटस्तता आणी स्तब्धता । हा देहसमंछु ॥ ४७॥ 
येथें अनुभवासी कारण । येर सवे निःकारण । 

तृप्ती पावावी आपण । आपुल्या स्वानुभनें ॥ ४८॥ 
कंठमर्याद जेविला । त्यास ह्मणती भुकेला । 

तेणें गाब्दे जाजावला"। हैं तों घडेना ॥ ४९॥ 
स्वरूपी नाहीं देहो । तेथें काईंसा संदेहो । 

बद्ध मुक्त ऐसा भावो । देहाचकडे ॥ ५० ॥ 

देहबुद्धि धरून चिती । मुक्‍त ब्रह्मादिक नव्हेती । 

तेथें शुकाची कोण भती । मुकत ॥५१॥ 
मुक्तपण हेंचि बद्ध” । मुक्त बद्ध हे अबड़ । 
सस्वरूप स्वतसिद्ध । बद्ध ना सुकत ॥ ५२ ॥ 


न 
१ हालचाळरहित. २ जिवंतपणीच ज्ञानाने मुक्त झालेले, परंतु 
व्यवहार करणारे. ३ जिवंतपणीच मुक्त झालेले, परतु देहभान 
विसरलेले. ४ कधीं व्यवहार करणारे तर कथा देहभान विस- 
रलेले, परंतु दोन्ही स्थितींत मुवत असणारे. ५ त्रासला. ६ 
मीपण शिल्लक ठेवून ब्रह्माचितत करणारे जरी ब्रह्मादिक असले 
तरी ते मुक्‍त नव्हेत. ७ बंधन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२९२ श्रीमत्‌ दासबोध 


सुक्तपणाची पोटीं शिळा । बांधतां जाईजे पाताळा । 
देहबुद्वीचा आगळा? । स्वरूपों न संटे ? ॥ ५३।। 
सीपणापासून सुटला । तोचि येक सुकत जाला । 
सुका अथवा बोलिला । तरी तो मुक्त ॥ ५४॥ 
जयास बाधावें तें वाव । तेथें केचा मुक्तभाव । 
पाहों जातां सकळ वाव । गुणवार्ता ॥ ५५ ॥ 
बद्धो मुक्‍त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूळत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्‌ ॥ 
तत्वज्ञाता परमशुद्ध । तयासी नाहीं मुक्त बद्ध । 
सुक्त बद्ध हा विनोद । सायागुणें ॥ ५६॥ 
जेथें नामरूप हैं सरे । तेथें मुक्तपण कंचें उरे । 
मुक्त बद्ध हें विसरे । विसरलेपणेंसी *॥ ५७ ॥ 
बद्ध मुक्त जाला कोण। तो तरी नव्हे कों आपण । 
बधक * जाणावें मीपण । धर्त्यास बाधी ॥ ५८ ॥ 
एवं हा अवघा श्रम । अहंतेचा जाला श्रम । 
मायातीत जों विश्राम । सेविला नाहीं ॥ ५९ ॥ 
असो बद्धता आणी मुक्तता। आली कल्पनेच्या माथां । 
ते कल्पना तरी तत्वतां । साच* आहे ॥ ६०॥ 
हाणोनि हें मृगजळ । माया नाथिलें आभाळ । 
स्वप्न मिथ्या तत्काळ । जागृतीसी होये ॥ ६१॥ 


१ आगळा; अडसर. २ शोभत नाहीं, योग्य नव्हे. ३ मिथ्या. 
४ ' मी बद्ध वा मुक्‍त ' हैं जो विसरतो त्याच्यासह. तात्पर्य 
जाणिवेरहित. ५ बद्धक; बंधनकारक. ६ हा प्रश्‍न आहे. 
कल्पना तरी कोठें खरी आहे? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


। 
| 


| 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ७ २९२३ 


स्वप्नीं बद्ध मुक्त जाला तो जागृतीस नाहीं आला। 

केंचा कोण काये जाला । कांहीं कळेना? ॥ ६२॥ 

ह्यणोनि मुक्त विश्वजन । जयास जालें आत्मज्ञान । 

छुद्धज्ञानें मुक्तपण। समूळ वाव ॥ ६३ ॥ 

बद्ध मुक्‍त हा संदेहो । धरी कल्पनेचा देहो । 

साधु सदा निःसंदेहो । देहातीत वस्तु ॥ ६४ ॥ 

आतां असो हैं पुढती । पुढें रहावें कोणे रिती । 

तेंचि निरूपण श्रोतीं । सावध परिसावें॥ ६५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बद्धमुक्तनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 
वस्तूसि जरी कल्पावें । तरी ते निविकल्प स्वभावें । 
तेथें कल्पनेच्या नांवें । सुन्याकार ॥ १॥ 
तथापि कल्पूं जातां । नये कल्पनेच्या हातां । 
चोळखी ठाई न पडे चित्ता । भ्रंश पडे ॥ २॥ 
कांहीं दृष्टीसचि न दिसे । मनास तेंहि न भासे । 
न भासे न दिसे कसें । बोळखावें ॥ ३ ॥ 
पाहों जातां निराकार । मनासि पडे सुन्याकार । 
कह्पूं जातां अंधकार । भरला वाटे ॥ ४॥ 
कल्प जातां वाटे काळें । ब्रह्म काळें ना पिवळे । 
आरक्त निळें ना धवळें । वर्णरहित ॥ ५॥ 
१ (स्वप्नांत जो बद्ध वा मुक्‍त होतो तो स्वप्न सरतांच नाहींसा 
होतो; कारण जागेपणीं स्वप्नांतील अनुभव येत नाहींत. म्हणून 


> 


बद्धता-मुक्‍तता हो सापेक्ष अवस्था शुद्धज्ञानापूर्वीची होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२९४ श्रीमत्‌ दासवोध 


जया वणेदेकती नसे । भासाहुन अनारिसें । 

रूपचि नाहीं कसें । बोळखावें ॥ ६॥ 

न दिसतां वोळखण । किती धरावी आपण । 

हें तों अ्सासीच कारण । होतसे ॥ ७ ॥ 

जो निर्गुण गुणातीत । जो अदृश्य अवेक्त* । 

जो अचित्य चितनातीत । परम पुरुष ॥ ८ ॥ 

इलोक ॥ अित्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूतये ब्रह्मणे नम: ॥ 

चित्य तेचि चितावें । अव्यक्तास आठवावे । 

निर्गुणास बोळखावें । कोणेपरी ॥ ९॥ 

जें दृष्टीसचि न पडे । जें मनासहि नातुडे । 

तया कसें पाहाणें घडे । निर्गृणासी ॥ १० ॥ 

असंगाचा संग धरणें । निराचलंबीं! वास करणें । 

निशब्दासी अनुवादणें । कोणेपरी ॥ ११॥ 

अचित्यासी चित्‌ जातां। निविकल्पासी कल्पितां । 

अद्वेताचें ध्यान करितां । देतचि उठे॥ १२॥ 

आतां ध्यानचि सोडावें । अनुसंधान तें सोडावे । 

तरी मागुतें पडावें । माहां संशई ॥ १३॥ 

हताच्या भेणें अंतरीं । वस्तु न पाहिजे तरी । 

तेणें समाधाना उरी । कदा असेचिना ॥ १४॥ 

सवे? लावितां सवे पडे । सवे पडतां वस्तु आतुडे । 

नित्यानित्यविचारें घडे । समाधान ॥ १५॥ 


"------_:-_--:--.. क्क ————— 


१ अव्यक्त. २ निराधारीं; आकाशांत. ३ संवय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ७ २९५ 


चस्तु चितितां हेत उपजे । सोडीं ' करितां कांहीं च नुमजे । 
सुन्यत्वसंदेहीं पडिजे । विवेकेंविण ॥ १६॥ 

ह्यणोनि विवेक धरावा । ज्ञानें प्रपंच सारावा । 
अहंभाव बोसरावा । परी तो वोसरेना ॥ १७॥ 
परब्रह्म तें अद्वेत । कल्पितांच उठे द्वैत । 

तेथें हेत? आणी दृष्टांत * । कांहींच न चले ॥ १८॥ 
तें आठवितां बिसरिजे । कां तें बिसरोनि आठविजे । 
जाणोनिथां नेणिजे । परब्रह्म तें“ ॥ १९ ॥ 

त्यास न भेटतां होधे भेटी । भेटों जातां पडे लुटी । 
एसी हे नवल गोष्टी । सुकेपणाची ॥ २०॥ 

ते साथ जातां साधवेता । नांतरी सोडितां सुटेना । 
लागला समंध तुटेना । निरंतर ॥ २१॥ 

तें असतचि सदां असे । नांतरी पाहातां दुरासे* । 

न पाहातां प्रकाशे । जेथें तेथें ॥ २२॥ 

जेथें उपाथे तोचि अपाथे। आणी अपाये तोचि उपाये । 
हें अनुभवेंविण काये । उमजों जाणें ॥ २३॥ 


१ चितत सोडलें तर. २ स्वतंत्र विचार. ३ दुसऱ्या वस्तूच्या 
दण्टान्तानें केलेले मनन. ४ त्याच्या स्मरणांत स्वतःचा 
बिसर पडला पाहिजे अथवा स्वतःस विसरून त्याचें स्मरण 
केलें पाहिजे. तात्पर्य तें जाणले असतां जाणणारा मी शिल्लक 
उरला न पाहिजे. ५ दूर होतें. ६ पाहण्याचा उपाय करू जावें 
तर, कर्तेपणाच्या पडद्यामुळे, तें दिसत नसल्यानें अपाय होता. 
हें कर्तेपण (अपायकारक) सुटलें तर मात्र तोच खरा उपाय 
होऊन तें सवंत्र प्रकाश लागतें. हें कोडे प्रत्यक्ष अनुभवाशिवाय 
कसें उलगडणार बरें ? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


तें नुमजतांच? उमजे । उसजोन कांहींच नुमजे। 
तें वृत्तीविण पाविजे । निबृत्तिपद ॥ २४॥ 
तें ध्यानीं धरितां न थे । चितनों चितावें तें काये । 
सनासधे न समाये! । परब्रह्म तें ॥ २५॥ 
त्यास उपे द्यावें जळ । तरी तें निर्मळ निश्चळ । 
चिइव बुडाले सकळ । तरी तें कोरडेंचि असे ॥ २६ ॥ 
नव्हे प्रकाझासारिखें । अथवा नव्हे काळोखे । 
आतां तें कासयासारिखें । सांगावें हो ॥ २७॥ 
एसें ब्रह्म निरंजन । कदा नव्हे दृ्यसाल । 
लावावें तें अनुसंधान* । कोणेपरो ॥ २८ ॥ 
अनुसंधान राऊ जातां । कांहीं नाहीं वाटे आतां । 
तेणे सनाचिया माथां । संदेह बाजे ॥ २९ ॥ 
लटिकेंचि) काये पाहावें । कोठें जाऊन राहावें । 
अभाव घेतला जीवें । सत्य स्वरूपाचा ॥ ३० ॥ 
'अभावचि हाणों सत्य । तरी वेदशास्त्र कसें मिथ्य । 
आणी व्यासादिकांचें कृत्य । वाउगे नव्हे ॥ ३१॥ 
हाणोनि मिथ्या म्हणतां नये । बहुत ज्ञानाचे उपाये ॥ 
बहुतीं तिमिलें तें काये । मिथ्या ह्यणावें॥ ३२॥ 
अद्वतज्ञानाचा उपदेश । गुरुगीता तो महेश । 
सांगता होये पाबंतीश । पार्वतीप्रती ॥ ३३ ॥ 
अवधूतगीता केली । गोरक्षीस निरोपिली । 
ते अवधूतगीता बोलिली । ज्ञानमागे ॥ ३४॥ 


TC) TO YAM 
१ अविज्ञातं विजानताम्‌ । विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ अशी श्रुति 
आहे. २ मावत नाहीं. ३ उजेडासारखें. ४ लक्ष. ५ उगीचच. 
तें अदृश्य असल्यानें पहाण्याची क्रिया व्यर्थं होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ७ २९७ 


विष्णु होऊन राजहंस । विधीस केला उपदेश । 

ते हंसगीता जगदीश । बोलिला स्वमुखे ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मा नारदा उपदेशित । चतुइलोकी भागवत । 

पुढें व्यासमुखें बहुत । विस्तारले ॥ ३६ ॥ 
बसिष्ठसार वसिष्ठक्रषी । सांगता जाला रघुनाथासी । 
कृष्ण सांगे अर्जुनासी । सप्तइलोकी गीता ॥ ३७ ॥ 
ऐसें सांगावें ते किती । बहुत ऋषी बोलिले बहुतीं । 
अद्वैत ज्ञान आदिअंतीं । सत्यचि असे ॥ ३८ ॥ 
हाणोनि मिथ्या आत्मज्ञान । ह्मणतां पाविजे पतन । 
प्रज्ञेरहित' जे जन । तयांसी हें कळेना ॥ ३९॥ 

जेथें शेषाची प्रज्ञा संदली । श्रुतीस मोन्यसुद्रा पडिली । 
जाणपणें* न वचे वदली । स्वरूपस्थिती ॥ ४० ॥ 
आपणांस नुमजे बरवें । ह्मणोनि मिथ्या कसें करावें । 
नांतरी सुदृढ धरावें । सद्गुरुम्ुखें ॥ ४१ ॥ 

मिथ्य तेंचि सत्य जालें । सत्य असोन मिथ्य केलें । 
संदेहसागरीं बुडाले । अकस्मात सन ॥ ४२ ॥ 
मनास कल्पायाची सवे । मनें कल्पिले तें नव्हे । 

तेणें गुणें संदेह धावे । भीपणाचेनि पंथे ॥ ४३ ॥ 
तरी तो पथचि' मोडावा । मग परमात्मा जोडावा । 
समूळ संदेह तोडावा । साधुचेनि संगती ॥ ४४ ॥ 
मीपण स्त्रे तुटेना । मीपण फोडितां फुटेना । 
मीपण सोडितां सुटेना । कांहीं केल्यां ॥ ४५ ॥ 


१ जड बुद्धीचे. २ “मी जाणतो. या अभिमानातें स्वरूपस्थिति 
सांगितली जाणें अशकय आहे. ३ मीपणाचा मार्ग च सोडून द्यावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सोपणें वस्तु नाकळे । झोपणे भक्ति सावळे । 

सीपणें शक्ति गळे। वराग्याची ॥ ४६ ॥ 

सोपणें प्रपंच न घडे । सीपणें परमसार्थ बुडे । 

सीपणे सकळहि उडे । येशकोतिप्रताप ॥ ४७॥ 
झीपणें सोत्री! तुटे । सीपणें प्रीति आटे । 

सोपणें लिगडे । अभिमान आंगीं ॥ ४८ ॥ 

मीपणे विकल्प उठे । झीपणें कह सुटे । 

सीपणें तंसोह फुटे । एक्यतेचा ॥ ४९ ॥ 

सीपण कोणासिच न साहे । तें भगवंती कसेनि साहे । 
हाणोनि मीपण सांडून राहे । तोचि समाधानी ॥५०॥ 
सीपण कसें त्यागावें । ब्रह्म कसें अनुभवावें । 
समाधान केलें पावावें । कोणा) प्रकारें ॥ ५१ ॥ 
सोपण जाणोनि'* त्यागावें । ब्रह्म होऊन अनुभवावे । 
समाधान तें पावावे । निःसंगपणें ॥ ५२॥ 

आणीक येक समाधान । मीपणेंविण साधन । 

करूं जाणे तोचि धन्य । समाधानी ॥ ५३॥ 

सी तों ब्रह्मचि जालों स्वता । साधन कोण करोल आतां 
ऐसें मनीं झल्पूं जातां । कल्पनाची उठ ॥ ५४॥ 
ब्रह्मों कल्पना न साहे । तेचि तेथें उभी राहे । 

तयेसि शोधून पाहे । तोचि साधु ॥ प५ ॥ 
निविकल्पासी कल्पावें | परी कल्पिते आपण न" व्हावें। 
मीपणासि त्यागावें । येणें रिती ॥ ५६॥ 


१ मंत्री. २ संशय; किन्तु. ३ कलह मोकळा सुटतो; म्ह. 
वाढत जातो. ४ भ्रम. ५ कोण्याप्रकारे. ६ ओळखून. ७ कल्पिते 
म्हणून आपण वेगळे उरू नय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ७ २९९ 


या ब्रह्मविद्येच्या लपणी? । कांहींच नसावें असोनी । 
दक्ष आणी समाधानी । तोचि हें जाणे ॥ ५७ ॥ 
जयासी आपण कल्पावें । तेंचि आपण स्वभावें । 
येथें कल्पनेच्या नांवें । सुन्य आलें ॥ ५८ ॥ 
पदीहून* चळों नपे । करावें साधन उपाये । 

तरीच सांपडे सोपे । अलिप्तपणाची ॥ ५९ ॥ 
राजा राजपदीं असतां । उगीच चाले सर्व सत्ता। 
साध्यचि होऊन तत्वतां । साधन करावें ॥ ६०॥ 
साधन आले देहाच्या माथां । आपण देह नव्हे सर्वेथा। 
एसा करूनि अकर्ता । सहजचि जाला ॥ ६१॥ 

देह आपण ऐसें कल्पाबें । तरीच साधन त्यागावें । 
देहातीत अस्तां स्वभावें । देह केचा ॥ ६२॥ 

ना तें साधन ना तें देह आपला आपण निःसंदेह । 
देहींच असोन विदेह । स्थिति ऐसी ॥ ६३ ॥ 
साधनेंबिण बहा होतां । लागों पाहे देहममता । 
आळस प्रबळे तत्वतां । ब्रह्मज्ञानमिसें ॥ ६४॥ 
परनञार्थमिसें अर्थ जागे । ध्यानमिसें लिङ्गा लागे । 
सुक्तिमिसें दोष भोगे । अनगेळता ॥ ६५॥ _ 
निरूपणमिसें निदा घडे। संवादमिसें वेवाद* पडे। 
उपाधीलिसें येऊन जडे । अभिमान आंगों ॥ ६६ 0 
तैसा ब्रह्मज्ञानमिसें । आळस अंतरीं प्रवेशे । 

ह्मणे साधनाचे पिसें । काये करावें ॥ ६७॥ 


१ गुह्य युक्ति. २ आपल्या भूमिकेहून खाली घसरू नये. ३ 
स्वार्थ. ४ स्वच्छंदपणा; उच्छंखलता. ५ वितंडवाद. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ° 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३०० श्रीमत्‌ दासबोध 


कि करोमि कव गच्छामि कि गृण्हामि त्यजामि किम्‌ । 
आत्मना पूरितं सर्व महाकल्पांबुना यथा ॥ 
वचन आधारीं लाविलें । जसें शस्त्र फिराबिलें । 
स्वता हाणोन घेतलें । जयापरी ॥ ६८ ॥ 
तेसा उपायाचा अपाये । विपरीतपणें स्वहित जाथे । 
साधन सोडितां होये । मुक्तपणें बद्ध ॥ ६९ ॥ 
साधन करितांच सिद्धपण । हातोंचें जाईल निघोन । 
तेणें गुणें साधन । करूंच नावडे ॥ ७० ॥ 
लोक हणती हा साधक । हेचि लज्या वाटे येक । 
साधन करिती ब्रह्मादिक । हैं ठाउके नाहीं॥ ७१॥ 
आतां असो हे अविद्या । अभ्याससारणी विद्या । 
अभ्यासे पाविजे अद्या *। पुर्ण ब्रह्म ॥ ७२॥ 
अभ्यास करावा कवण । एसा श्रोता करी प्रहन । 
परमार्थाचे साधन । बोलिलें पाहिजे ॥ ७३ ॥ 
याचें उत्तर श्रोतयांसी । दिधलें पुढिले समासों । 
निरोपिलें साधनासी । परमार्थाच्या ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे साधनप्रतिष्ठा- 
निरूपणनाम समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्री राम ।। 


ऐका परमार्थाचें साधन । जेणें होये समाधान । 
तें तूं जाण गा श्रवण । निइचयेंसीं ॥ १॥ 


१ अभ्यासाला अनुसरणारी; जसजंसा अभ्यास करावा तस- 
तशी प्राप्त होणारी. २ आद्य; सर्वप्रथमचें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


क ८ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७: समास ८ ३०१ 


श्रवणे आतुडे भक्तो । श्रवणें उद्भवे विरक्तो । 
श्रवणें तुट आसक्ती । विषयांची ॥ २॥ 
श्रवणें घडे चित्तशुद्धी । श्रवणें होये दृढबुद्धी । 
श्रवणें तुटे उपाधी । अभिमानाची ॥ ३॥ 
श्रवणें निश्चयो घडे । श्रवणें ममता मोडे । 
श्रवणें अंतरीं जडे। समाधान ॥ ४ ॥ 

श्रवणें आशंका फिटे । श्रवणें संशय तुटे । 
श्रवण होतां पालटे । पुवेगुण आपुला ॥ ५॥ 
श्रवणें आवरे सन । श्रवणें घडे समाधान । 
'श्रबणें तुटे बंधन । देहबुद्धीचें ॥ ६ ॥ 

श्रवणें सोपण जाये । श्रवणें धोका न ये । 
श्रवणें नाना अपाये । भस्म होती ॥ ७ ॥ 
श्रवणें होये कार्यसिद्धी । श्रवणें लागे समाधी । 
श्रवणें घडे सर्वं सिद्धी । समाधानासी ॥ ८ ॥ 
सत्संगाबरी श्रवण । तेणें कळे निरूपण। 
श्रवणें होईजे आपण । तदाकार ॥ ९ ॥ 
श्रवणें प्रबोध वाढे । श्रवणें प्रज्ञा चढे । 
श्रवणें विषयांचे बोढे । तुटोन जाती ॥ १०॥ 
श्रवणें विचार कळे । श्रवणें ज्ञान हैं घ्रबळे । 
श्रवणें वस्तु निंवळे । साधकासी ॥ ११॥ 
श्रवणें सद्बुद्धि लागे । श्रवणें विवेक जागे । 
श्रवणें सन हैं सागे । भगवंतासी ॥ १२॥। 
श्रवणें कुसंग तुटे । श्रवणें काम वोहटे । 
श्रवणें धोका आटे । थेकसरां ॥ १३॥ 
श्रवणें मोह नासे । श्रवणें स्फूर्ति प्रकाशे । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


श्रवणे सद्वस्तु भासे । निश्चयात्मक १४॥ 

श्रवणे होथे उत्तम गती । श्रवणें आतुडे शांती । 
श्रवणें पाविजे निवृत्ती । अचळ पद ॥ १५ ॥ 

श्रवणा ऐसें सार नाहीं । श्रवणें घडे सर्व कांहीं । 
भवनदीचा प्रवाही । तरणोपाव श्रवणें ॥ १६॥ 
श्रवण भजनाचा आरंभ । श्रवण सर्वी सर्वारंभ । 
श्रवणें होये स्वयंभ । सवे कांहीं ॥ १७ ॥ 

प्रवत्ती अथवा निबत्ती । श्रवर्णेविण न घडे प्राप्ती । 
हे तों सकळांस प्रचिती । प्रत्यक्ष आहे १८॥ 
ऐकइ्याविण कळेना । हें ठाउकें आहे जना । 
याकारणें सळ प्रेत्ता । श्रवण आधा ॥ १९ ॥ 

जें जन्मीं एकलेंचि नाही । तेथें पडिजे संदेहीं । 
ह्ाणोनियां दुजे कांही । साम्यता न घडे ॥ २० ॥ 
बहुत साधनें पाहातां । श्रवणास न घडे साध्यता । 
श्रवणेंविण तत्वतां । कार्य न चले ॥ २१॥ 

न देखतां दिनकर । पडे अवघा अंधकार । 
श्रवर्णेविण प्रकार । तसा होये ॥ २२ ॥ 

केसी नवविधा भक्ति । केसी चतुविधा झुकतो । 
कसी आहे सहजस्थिती । हैं ्रवणेंबिण न कळ ॥ २३॥ 
न कळे शड़कर्माचरण । न कळे कसें पुरश्चरण । 

न कळ कसें उपासन । विधियुक्त ॥ २४ ॥ 

नाना व्रतें नाना दानें । नाना तपें नाता साधनें । 
नाना योग तीर्थाटणें । श्रवरणेंविण न कळती ॥ २५॥ 
नाना विद्या पिडदान । नाना तत्त्वांचे शोधन । 
नाना कळा ब्रह्मज्ञान । श्रवणेंविण न कळे ॥ २६ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


---->>>->>*- जज ब्छ SE 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७: समास ८ ३०२३ 


आठराभार वनस्पती । येका जळे प्रबळती । 

येका रसें उत्पत्ती । सकळ जीवांची ॥ २७॥ 

सकळ जीवां येक पृथ्वी । सकळ जीवां येक रवी । 
सकळ जोवां चतंबी । येक चायो॥ २८ ॥ 

सकळ जीवां थेक पेस । जयास बोलिजे आकाश । 
सकळ जीवांचा बास । येका परब्रह्मा ॥ २९ ॥ 

तसें सकळ जीवांस मिळोन । सार येकचि साधन । 
तें हें जाण श्रवण । घ्राणीमात्रांी ॥ ३० ॥ 

नावा देश भाषा मतें । भूमंडळीं असंख्यातें । 

सर्वांस अवणापरतें । साधन नाहीं ॥ ३१॥ 

श्रवणें घडे उपरती । बद्धाचे सुसुक्ष होती । 

मुमुक्षाचे साधक अती । नेमोँस चालती ॥ ३२ ॥ 
साधकाचे होती सिद्ध । आंगीं बाणतां प्रबोध । 

हें तों आहे प्रसिद्ध । सकळांस ठाउकें ॥ ३३ ॥ 
ठाँईचे खळ चांडाळ । तेचि होती पुण्यलिळ । 

ऐसा गुण तत्काळ । क्षवणाचा ॥ ३४॥ 

जो दुद दुरात्मा । तोचि होये पुण्यात्मा । 

अगाध श्रवणाचा महिमा । बोलिला न बचे ॥ ३५॥ 
तीर्थाब्नतांची फळश्रूति । पुढें होणार सांगती । 

तेसें नव्हे हातीचा हातीं । सप्रचित श्रवण ॥ ३६॥ 
नाना रोग नाना व्याधी । तत्काळ तोडिजे ओषधी । 
तेसी आहे श्रवणसिद्धी । अनुभवी जाणती ॥ ३७॥ 
श्रवणाचा विचार कळे । तरीच भाग्यश्री प्रगटे बळें । 
मुख्य परमात्माच आकळे । स्वानुभवासी ॥ ३८ ॥ 
या नांव जाणावें सनन । अर्थालागीं सावधान । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३०४ श्रीमत्‌ दासबोध 


निजध्यासें समाधान । होत असे ॥ ३९ ॥ 

बोलिल्याचा अर्थ कळे । तरीच समाधान निवळे । 

अकस्मात अंतरीं बोळे । निःसंदेहता ॥ ४०॥ 

संदेह जन्माचे मूळ । ते श्रवणें होये निमूळ । 

पुढें सहजचि प्रांजळ। समाधान ॥ ४१ ॥ 

जेथें नाहीं श्रवण सनन । तेथें:केचें समाधान । 

सुक्तपणाचें बंधन । जडलें पाई ॥ ४२ ॥ 

मुमुक्ष साधक अथवा सिद्ध । श्रवभेंविण तों अबद्ध । 

श्रवणमनने शुद्ध । चित्तवृत्ति होये ॥ ४३॥ 

जेथें नाहीं नित्य श्रवण । तें जाणावें विलक्षण । 

तेथें साधकें येक क्षण । कम्‌ नये सर्वथा ॥ ४४॥ 

जेथें नाहीं श्रवणस्वार्थ । तेथें केचा हो परमार्थे । 

सागें केलें तितुकें वेर्थ । श्रबणेंबिण होये ।। ४५॥ 

तस्मात्‌ श्रवण करावें। साधन मनीं धरावें । 

नित्यनेमें तरावें । संसारसागरीं ॥ ४६॥ 

सेचिलेंच सेवावें अन्न । घेतलेंचि घ्यावें जीवन । 

तैसें श्रवणसनन । केलेंखि करावें ॥ ४७ ॥ 

श्रवणाचा अनादर । आळसें करी जो नर । 

त्याचा होये अपहार । स्वहितविषई ॥ ४८ ॥ 

आळसाचें संरक्षण । परमार्थाची बुडवण । 

याकारणें श्रवण । केलेंचि पाहिजे ॥ ४९ ॥ 

आतां श्रवण कसें करावें । कोण्या पंथास पाहावें । 

षुढिले समासीं आघवें । सांगिजेल ॥ ५० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास ९ ३०५ 


॥ श्रीराम॥ 
आतां श्रवण कसें करावें । तेंहि सांगिजेल अघवें । 
शोतां अवधान यावें । येकचित्तें ॥ १॥ 
येक चग्तृत्व श्रवणीं पडे । तेणें जालें समाधात मोडे । 
केला निश्चय विघडे। अकस्मात ॥ २॥ 
तें चण्तृत्व त्यागावें । जं माईक स्वभावें । 
जेथें निश्चयाच्था नांवें । सुन्याकार ॥ ३॥ 
येक्या ग्रंथ निश्‍चय केला । तो दुजयानें उडविला । 
तेणें संशायोति वाढला । जन्सवरी ॥ ४॥ 
जेथे संशय तुटती । होये आशंकानिवृत्ती । 
अद्देत ग्रंथ परमार्थी । श्रवण करावे ॥ ५॥ 
जो मोक्षाचा अधिकारी । तो परमार्थपंथ धरी । 
प्रीति लागली अंतरीं । अहेतग्रंथाची ॥ ६॥ 
जेणें सांडिला इहलोक । जो परलोकोंचा साधक । 
तेणें पाहावा विवेक । अद्वैतशास्त्रीं ॥ ७॥ 
जयास पाहिजे अद्ठेत । तथापुढें ठेबितां द्वेत । 
तेणें क्षोभलें उठे चित्त । तथा श्रोतयाचें ॥ ८ ॥ 
आवडीसारिखें सिळे । तेणें सुखचि उचंबळे । 
नाहों तरी कंटाळे । मानस ऐकतां ॥ ९॥ | 
ज्याची उपासना जेसी । त्यासी प्रीति वाटे तसी । 
तेथें बाणितां दुजयासी । प्रशस्त न वटे ॥ १०॥ 
घ्रीतीचें लक्षण ऐसें । अंतरीं उठे अनयासें । 
पाणी पाणबाटे जसें । आपणचि धांवे ॥ ११॥ 
तेसा जो आत्मज्ञानी नर। तयास नावडे इतर । 
तेथें पाहिजे सारासार । विचारणा ते ॥ १२॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३०६ श्रीसत्‌ दासबोध 
जथे कुळदेव्या भगवती । तेथें पाहिजे सप्तशती । 
इतर देवांची स्तुती । काम न ये सर्वथा १३ ॥ 
घेतां अनंताच्या ्रता। तेथे नलगे भगवद्गीता । 
साधुजनासी वार्ता । फळाशेची नाहीं ॥ १४॥ 
वोरकंकण? घालितां नाकी । परी तें शोभा पावेना कों । 
जेथील तेथ आणिकों२ । कासा नये सवथा ॥ १५॥ 
नाना साहात्में बोलिली । जेथील तेथे बंध जालीं। 
बिपरीत करून वाचिलीं । तरी तें विलक्षण ॥ १६॥ 
सलारसाहात्स द्वारकेसी । हारकासाहात्न नेलें कासी। 
कासीमाहास्म बेंकटसीं* । शोभा थे पवे ॥ १७॥ 
ऐसे सांगतां असे याड) । परी जेथील लेथेंची गोड । 
तसी ज्ञानोयांस चाड । अद्वेत ग्रंथाची ।। १८॥ 
योगीयांपुढें राहाण: । परीक्षबंतापुढें पाधाण । 
पंडितांपुढें डफगाण । शोभा न पवे ॥ १९॥ 
वेदज्ञापुढें जती" । निस्पृहापुढे फळश्रती । 
ज्ञानीयांपुढें पोथी । कोकशाएस्त्राची ॥ २० ॥ 
ब्रह्मचर्यापुढे नाचणी । रासक्रीडा निरूपणीं । 
राजहंसाएुढें पाणी । ठेविलें जसें ॥ २१॥ 
जेसें अंतर्निष्ठांपुढें । ठेविलें शंघारिक डिपडें*। 
तेणें त्याचें कसें घडे । समाधान ॥ २२॥ 
रायास रंकाची आशा । तक्र सांगणें पौयुषा* । 
संन्याशासी वोवसा' ° । उचिष्ट?* चांडाळी ॥२३॥ 


१ शोर्यावद्दळ इनाम मिळणारे सुवर्णावें कडे. २ इतरत्र. ३ 
मल्हार. ४ व्यक्रटशक्षेत्रीं. ५ पुष्कळ. ६ अगांत देवत आणवून 
बोलविणें. ७ वेरागी. ८ चोपडे. ९ अमृताला. १० ब्रत, अनु- 
ष्ठान. ११ उच्छिष्ट चांडाळीच्या मंत्राचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ९ ३०७ 


कर्मनिष्ठां वशीकरण । पंचाक्षरी निरूपण । 

तेथें भंगे अंत:करण । सहजचि त्याचें ॥ २४ ॥ 
वेसे परमाथिक जन । तयांस नस्तां आत्मज्ञान । 
ग्रंथ वाचितां समाधान । होणार नाहीं ॥ २५॥ 
आतां असो हें बोलणें । जयासि स्वहित करणें । 
तेणें सदा विचरणें । अद्वेतग्रंथीं ॥ २६ ॥ 
आत्मज्ञानी बेकचित्त । तेणें पाहाणें अह्वत । 
येकांत स्थळीं निवांत । समाधान ॥ २७॥ 
बहुत प्रकारें पाहातां । ग्रंथ नाहीं अद्वेतापरता । 
परमार्थास तत्वतां । तारूंच' कों ॥२८॥ 

इतर जे प्रयंच्चिक । हास्य विनोद नवरसिक। 
हित? नव्हे तें पुस्तक । परपार्थासी ॥ २९॥ 
जेणें परमार्थ दाढे । आंगीं अनुताप चढे । 
सक्तीसाधन आवडे । स्या नांव ग्रंथ ॥ ३०॥ 
जो ऐकतांच गर्व गळे । छां ते श्रांतीच मावळे । 
नांतरी थेकसरें बोळे । सन भगबंतीं ॥ ३१ ॥ 
जेणें होये उपरती । अवगुण पालटली । 

जेणें चुके अधोगती । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३२ ॥ 
जेणें धारिष्ट चढे । जेणें परोपकार घडे । 

नेणें विषयवासना सोडे । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३३ ॥ 
जेणें परत्रसाधन । जेणें ग्रंथे होये ज्ञान । 

जेणें होईजे पावन । या चांब ग्रंथ ॥ ३४॥ 
ग्रंथ बहुत असती । नाना विधानें फळश्रुती । 
जेथे नुपजे विरक्ती भकती । तो ग्रंथच नव्हे ॥ ३५॥ 


१ होडी; नाव. २ हितकारक; उपयोगी ; योग्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fqundation, Chandigarh 


३०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


मोक्षेण फळधुती । ते दुराशेची पोथी । 

ऐकतां ऐकतां पुढती । दुराशाचि वाढे ॥ ३६ ॥ 
श्रचणों लोभ उपजेल जेथे । विवेक केचा असेल तेथें । 
बसली दुराशेचीं भूतें । तया अधोगती ॥ ३७॥ 
एकोनिच फळश्रुती । पुढें तरि पावोन' ह्मणती । 
तयां जन्म अधोगती । सहजचि जाली ॥ ३८॥ 
नाना फळें पक्षी खाती । तेणेचि तथां होये तृप्ति । 
परी त्या चकोराचे चित्तीं । अमृत बसे ॥ ३९॥ 
तसें संसारी मनुष्य । पाहे संसाराची वास"। 

परी ते भगवंताचे अंश । भगवंतचि इछिती ॥ ४० ॥ 
ज्ञानियास पाहिजे ज्ञान । भजकास पाहिजे भजन। 
साधकास पाहिजे साधन । इछेसारिखें।॥ ४१॥ 
परमार्थ्यांस परमार्थ । स्वार्थ्यांस पाहिजे स्वार्थ । 
कृपणास पाहिजे अर्थ । मनापासुनी ।। ४२॥ 
योगियास पाहिजे योग । भोगियांस पाहिजे भोग । 
रोगियांस पाहिजे रोग -। हति मात्रा ॥ ४३॥ 
कवीस पाहिजे प्रबंद'। ताकिकांस तर्कवाद । 
भाविकांस संवाद*। गोड वाटे ॥ ४४ ॥। 

पंडितांस पाहिजे वित्पत्ती)। विद्वांसास अधेनप्रीती । 
कळावंतां आवडतो । नाना कळा ॥ ४५॥ 
हरिदासां आवडे कीतेन । सुचिस्मंतां संध्यास्तान । 
कर्मनिष्ठां विधिविधान । पाहिजे तें ॥ ४६॥ 


MO NNN 
१ पावू; मिळवू. २ सोय. ३ छंदोक्त काव्य. ४ चरित्रांतीक 
सुखसंवाद. ५ व्युत्पत्ति; भाषाशास्त्र. ६ अध्ययनप्रीति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


“>>> 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ७ : समास ९ 


प्रेमळांस पाहिजे करुणा । दक्षता पाहिजे विचक्षणां ७ 
चातुये पाहे शाहाणा । आदरेंसीं ॥ ४७॥ 

भक्त पाहे भूतिध्यात । संगीत? पाहे ताळज्ञान । 
रागज्ञानी तानमान । मूछेंना* पाहे ॥ ४८॥ 
योगाभ्यासी पिडज्ञान । तत्वज्ञासि तत्वज्ञान । 
नाडिज्ञानी मात्राज्ञान । पाहालुसे ॥ ४९ ॥ 
कामिक पाहे कोकशास्त्र । चेटकी पाहे चेटकमंत्र । 
यंत्री पाहे नाना यंत्र । आदरेंसों ॥ ५० ॥ 
टवाळां आवडे विनोद । उन्मत्तास नाना छंद । 
तामसास अप्रमाद । गोड वाटे ॥ ५१ ॥ 

सूखे होये नादलुब्धी । निदक पाहे उणी संधी । 
पापी पाहे पापबुद्धि । लाऊन आंगीं ॥ ५२॥ 
येकां पाहिजे रसाळ । येकां पाहिजे पाल्हाळ । 
येका पाहिजे केवळ । साबडी* भवती ।। ५३॥ 
आगमी) पाहे आगभ*। शूर पाहे संग्रास । 

येक पाहाती नाना धर्म । इछेसारिखे ॥ ५४ ॥ 
मुक्त पाहे मुक्तलीळा । सर्वेश पाहे सर्वे कळा । 
जोतिषी भविष्य पिगळा“। वर्ण पाहे ॥ ५५॥ 
ऐसें सांगावें तें किती । आवडीसारिखें एकती । 
नाना पुस्तकें बाचितीं । सवकाळ ॥ ५६॥ 

परी परत्र साधनेंविण । ह्यणों नये तें श्रवण । 
जेथें नाहीं आत्मज्ञान । तया नांव कर्मणा^॥ ५७ ॥ 


१ संगीतज्ञ. २ गायनांतील स्वरांचा उच्चारविशेष. ३ अति- 
जय प्रमाद; अमर्याद मस्ती. ४ भोळी. ५ तांत्रिक. ६ तंत्र=- 
शास्त्र. ७ सर्वज्ञ. ८ एक पक्षी. यांच्या आवाजावरून भविष्यः 
ठरवितात. ९ करमणूक; कालक्रमणा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३ gsamnigam Digital P०ऽग्रीसकषं०र्दासप्ोton , Chandigarh 


-गोडीब्रिण गोडपण । नाकेबिण सुलक्षण 
ज्ञानेंविण निरूपण । बोलोंचि तये ॥ ५८॥ 
आतां असो हैं बहुत । एकादा परसाथेग्रंथ । 
परसाथंग्रंथंविण देथे । गथागोवी ॥ ५९॥ 
हाणोनि नित्यानित्यविचार । जेथे बोलिला सारासार । 
तोचि ग्रंथ पेलपार । पाववी घिदेकें ॥ ६० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनाम 

समास नवम ॥ ९॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
-सिथ्या तेंचि जालें सत्य । सत्य तेंचि जालें असत्य । 
-सायाविञ्रसाचे कृत्य । ऐसें असे पाहातां ॥ १॥ 
सत्य? कळाया कारणें । बोलिलों नाना निरूपणे । 
.तरी उठेना धरणें । असत्य!चें'॥ २॥ 
असत्य अंतरीं बिबलें । न सांगतां तें दृढ जालें । 
सत्य असोन हरपले । जेथील तेथें ॥ ३॥ 
‘वेदशास्त्रे पुराणें सांगती । सत्याचा निश्‍चय करिती । 
तरी न पे आत्मप्रचिती । सत्यस्वरूप ॥ ४ ॥ 
सत्य असोत आछ्यादलें । मिथ्या नसोन सत्य जालें । 
एसें विपरीत वतलें । देखत देखतां ॥ ५ ॥ 
ऐसी मायेची करणी । कळों आली तत्क्षणं । 
:संतसंगं निरूपणीं । विचार घेतां ॥ ६ ॥ 
मागां जालें निरूपण । देखिले आपणासि आपण। 
-तेणें बाणली खूण । परमार्थाची ॥ ७॥ 


१ ब्रह्मस्वरूप. २ मायेचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Be ~ 


==” 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास १० ३१९. 


तेणे समाधान जालें । चित्त चेतंनीं? मिळालें । 

निजस्वरूप! वोळखिलें । निजवस्तुसी ॥ ८ ॥ 

प्रारब्धीं टाकिला देहो । बोधें फिटला संदेहो । 

आतांचि पडो अथवा राहो । मिथ्या कछीवर  ॥ ९॥। 

ज्ञानियांचें जे शेरीर । तें मिथ्यत्वें निविकार*। 

जेथें पडे तेचि सार । पुण्यभूमी ॥ १० ॥ 

साधुदशनें पावन तीर्थ । पुरती त्यांचे मनोरथ । 

साधु न येतां जिणें वेर्थ । तयां पुण्यक्षेत्रांचें ॥ ११ ॥. 

पुण्यनदीचें जें तीर । तेथें पडावें शरीर । 

हा इतर जनाचा बिचार । साधु नित्यमुक्त ॥ १२ ७: 

उत्तरायेण तें उत्तम । दक्षणाथेन तें अधम । 

हा) संदेहीं बसे छम । साधु तो निःसंदेह ॥ १३ ॥ 

शुक्लपक्ष उत्तरायेण। गृही दीप दिवा मरण | 

अंतीं राहावें स्मरण । गतीकारणें ॥ १४ ॥ 

इतुकें नलगे योगियांसी । तो जीतच्चि* सुकत पुण्यरासीः 

तिळांजुळी पापपुण्यासी । दिधली तेणें ॥ १५ ॥ 

देहाचा अंत बरा आला । देह सुखरूप गेला। . 

त्यासी ह्यणती धन्य जाला । अज्ञात जन ॥ १६॥ 

जनाचें बिपरीत सत । अंतीं भेटतो भगवंत । 

ऐसें कल्पुन घात । करिती आपुला स्वयें ॥ १७ ॥ 
ORM... 

१ चैतन्यीं; परब्रह्मा. २ आपण स्वतःच ब्रह्मस्वरूप आहोंत हैं. 

ओळखले. ३ कलेवर; शरीर. ४ ' शरीर मिथ्या आहे? या 

विचाराने ज्ञान्यांना जिवंतपणीच तें विकाररहित-जड-मेल्या-- 

सारखेंच वाटत असतें; तात्पयं ज्ञानी ममत्वरहित असतात.. 

५ ह्या. ६ दिवस असतांना. ७ जिवंत असतां. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


भजतां? सार्थक नाहीं केलें । वेथे आयुष्य निघोन गेलें। 
'सुळों धान्येचि नाहीं पेरिलें । तें उगवेल केचें ॥१८॥ 
जरी केलें ईशवरभजन । तरीच होईजे पावन । 

जैसें वेव्हारितां धन । रासि' माथां लाभे ॥ १९ ॥ 
-दिधल्याविण पाविजेना । पेरत्याविण उगवेचा । 

ऐसें हें वाक्य जना । ठाउकेंचि आहे ॥ २० ॥ 

-न करितां सेवेच्या व्यापारा । स्वामीस ह्मणे कोठें 

सुशञारा?। तेसें अंतीं अभक्त नरां। स्वहित न घडे ॥ २१ 
जितां नाहीं भगवःूक्ती । मेल्यां केंची होईल मुक्ती । 
असो जे जे जसें करिती । ते ते पावती तसें ॥ २२ ॥ 

एवं न करितां भगवज्भूजन । अंतीं नव्हीजे पावन । 

जरी आलें बरें सरण | तरी भकतीविण अधोगति ॥२३ 
हाणौन साधनें आपलें । जीत) अस्तांच सार्थक केलें । 

शरीर कारणों लागलें । धन्य त्याचें ॥ २४॥ 

जे कां जीवन्मुक्त ज्ञानी । त्यांचें शरीर पडो रातीं । 

अथवा पडो स्सश्ञानीं । तरी धन्य जालें ॥ २५ ७ 
साधूचा देह खितपला । अथवा इचानादिकों भक्षिला 
हें प्रशस्त न वटे जनाला । मंदबुद्धीस्तव ॥ २६ ॥ 
'अंत बरा नव्हेचि ह्मणोन । कष्टी होतो इतर जन । 
परी बापुडे अज्ञान । नेणती वर्म ॥ २७॥ 

जो जन्मलाच नाहीं ठाईंचा“) त्यास मृत्य येईल कचा । 
-विवेकबळें जन्समृत्याचा | घोट“ भरिला जेणें ॥ २८॥ 


TDR RR 

१ जिवंत असतां. २ मुद्दल अधिक व्याज. ३ मुशाहिरा; 
-ब्रिदागी; पगार. ४ न होइजे. ५ जिवंत असतांच. ६ खितपत, 
-झुरत पडला. ७ मुळांतच- ८ जन्मम॒त्दूच्या भावनेलाच त्यानें 
-गिळून टाकलें आहे; नष्ट केलें आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ७ : समास १० ३१२ 


स्वरूपानुसंघानबळें । सगळी सायाच नाडळे'। 
तयाचा पार न कळे। ब्रह्मादिकांसी ॥ २९ ॥ 

तो जितचि असतां मेला । मरणास मारून ज्याला!। 
जन्ममृत्य न स्मरे त्याला । विवेकबळें ॥ ३० ॥ 

तो जनीं दिसतो परी वेगळा । वर्ततां भासे निराळा ४ 
दृश्यपदार्थ त्या निर्मळा । स्पर्शलाचि नाहों ॥ ३१॥ 
असो एसे साधुजन । त्यांचें घडलियां भजन । 

तेणें भजनें पावन । इतर जन होती ॥ ३२॥ 
सद्गुरूचा जो अंकित साधक । तेणें केलाचि करावा 
विवेक | विवेक केलियां तके । फुटे निरूपणीं ॥३३॥ 
हेंचि साधकासी निरवणें*। अद्वत प्रांजळ निरूपणें। 
तुमचेंहि समाधान बाणें । साधूच ऐसें ॥ ३४ ॥ 

जो संतांस शरण गेला । तो संतचिं होऊन ठेला। 
इतर जनास उपेगा आला । छृपाळूपणें ॥ ३५ ॥ 
ऐसें संतांचें महिमान । संतसंग होतें ज्ञान । 
सत्संगापरतें साधन आणीक नाहीं ॥ ३६॥ 
गुरुभजनाचेंहि आधारें। निरूपणाचेति विचारें। 
क्रियाशुद्ध निर्धारिं । पाविजे पद ॥ ३७ ॥ 

परमार्थचिं जन्मस्थान) तेंचि सद्गुरूचें भजन । 
सद्गुरुभजनें समाधान । भकस्मात बाणे ॥ ३८ ॥ म 
देह मिथ्या जाणोनि जीवें । याचें सार्थेकचि करावें ॥ 
भगा तोषवाचे । चित्त सदरचे ॥ ह 


१ न आढळे. २ जिआला; जगला. ३ त्याच्या अंतःकरणाला 
कुठल्याहि पदार्थाविषयीं ममत्वाची भावना शिवू शकलीच 
नाहीं. ४ निश्चयाने, अगत्यानें सांगणें. ५ आरंभस्थान. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


शरणांगतांची वाहे चिता । तो येक सद्गुरु दाता । 
जसें बाळक वाढवी साता । ताना पेत्नें करुनी ॥ ४०॥ 
हाणोत सद्गुरचें भजन । जयासि घडे तोचि धन्य । 
सद्गुरुविण समाधान । आणीक नाहीं ॥ ४१ ॥ 
सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रंथाचा सेवट । 
येथें सांगितलें पष्ट'। सद्गुर्भजन ॥ ४२॥ 
सद्गुरभजनापरतें कांहीं । भोक्षदाथेक दुसरें नाहीं । 
जयास न सते तेंहीं । अबलोकावी गुरुगीता ॥ ४३ ॥ 
तेथें निरोपिलें बरवें । पाबंतीप्रति सदाशिवें। 
याकारणें सद्भावे । सद्गुरु्चरण सेवावे ॥ ४४ ॥ 
जो ये ग्रंथोंचा विवेक । विवंचूनि! पाहे साधक । 
तयास सांपड येक । निश्चय ज्ञानाचा ॥ ४५ ॥ 

जे ग्रंथों बोलिलें अद्वेत । तो ह्यणों नये प्राकृत । 
सत्य जाणावा वेदांत । अर्थविषई ॥ ४६ ॥ 

प्राकृतें वेदांत कळे । सकळ शास्त्रीं पाहातां मिळे । 
आणी समाधान निवळे । अंतर्यामी ॥ ४७॥ 

तें प्राकृत ह्यणों नये । जेथें ज्ञानाचे उपाये । 

मूर्खासि हें कळे काये । सर्कटा* नारिकेळ जसें ॥ ४८ ॥ 
आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वें घेणें । 
शशिपोमधील मुक्त) उणें । हाणों नये ॥ ४९ ॥ 


१ स्पष्ट; उघड. २ मनन करून. ३ संस्कृतास देवभाषा म्हणतात; 
लोकभाषेस प्राकृत म्हणतात. येथे प्राकृत म्ह. मराठी. हा ग्रंथ 
मराठीतील म्हणून कमी प्रतीचा मान्‌ नये. कारण याचा अर्थ 
बेदान्तपरच आहे. ४ माकडास. ५ बंद शिंपींतलें मोती, प्रत्यक्ष 
पाहिलें नसल्यानें, कमी प्रतीचें असें म्हणतां येणार नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १ ३१५ 


जेथें नेति नेति श्रुती । तेथें न चले भाषाबित्पत्ती । 
परन्नह्म आदिअंतों । अनुर्वाच्य ॥ ५०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहांतनिरूपणनाम 
समास दशम || १० ॥ 


॥ मायोहूव नाम ज्ञानदशक अष्टम ॥८॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोतीं व्हावें सावध । विसळ ज्ञान बाळबोध । 
गुरुझिष्यांचा संवाद । अति सुगम परियेसा ॥ १ ।। 
नाना शास्त्रें धांडोळितां । आयुष्य पुरेना सर्वथा । 
अंतरीं संशयाची वेथा । वाढोंचि लागे ॥ २॥ 
नाना तीर्थे थोरथोरें । सृष्टीमध्ये अपारें । 

सुगमें दुगमें दुष्करें । पुण्यदायकें ॥ ३ ॥ 

ऐसीं तीर्थे सवहि करी । ऐसा कोण रे संसारीं । 
फिरों जातां जन्मवरी । आयुष्य पुरेना ॥ ४ ॥ 
नाना तपें नाना दानें । नाना योग नाना साधनें ॥ 
हें सर्वहि देवाकारणें । करिजेत आहे ॥ ५ ॥ 
पावावया देवाधिदेवा । बहुविध श्रम करावा । 
तेणें देव ठाई पाडावा । हें स्वमत ॥ ६॥ 
पावावया भगवंतातें । ताना पंथ नाना मतें । 
तया देवाचें स्वरूप तें । कसें आहे ॥ ७ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३१६ श्रीमत्‌ दासबोध 


बहुत देव सृष्टीवरी । त्यांची गणणा, कोण करी । 
येक देव कोणेपरी । ठाई पडेना ॥ ८ ॥। 
बहुविध उपासना । ज्याची जेथे पुरे कामना । 
तो तेथेचि राहिला सना । सदृढ करूनि॥ ९॥ 
बहु देव बहु भक्‍त । इछ्या! जाले आसक्त । 
बहु ऋषी बहु सत । वेगळाले ॥ १० ॥ 
बहु निवडितां निवडेना । येक निश्चय घडेना । 
शास्त्रें भांडती पडेना । निश्चय ठाई ॥ ११॥ 
बहुत शास्त्रीं बहुत भेद । मतांमतांस विरोध । 
एसा करितां वेवाद। बहुत गेले ॥ १२ ॥ 
सहर्रांमध्यें' कोणी येक । पाहे देवाचा विवेक । 
'परी त्या देवाचें कोतुक । ठाई न पडे ॥ १३॥। 
ठाईं न पडे कसें ह्याणतां । तेथें लागली अहंता5। 
देव राहिला परता । अहंतागुणे ॥ १४॥ 
आतां असो हैं बोलणें । नाना योग ज्याकारणें । 
तो देव कोण्या गुणें । ठाई पडे ॥ १५॥ 
देव कोणासी ह्यणावें । कसें तयासी जाणावें । 
तेंचि बोलणें स्वभाबें। बोलिजेल ॥ १६ ॥ 
जेणें केलें चराचर । केले सृष्ट्यादि व्यापार । 
सर्वकर्ता निरंतर । नाम ज्याचें ॥ १७॥ 
' तेणें केल्या मेघमाळा । चंद्रबिबीं अमृतकळा*। 
तेज दिधलें रविमंडळा । जया देवें ॥ १८॥ 


१ गणना; मोजणी. २ इच्छेमुळें; कामनेनें. ३ मनुष्याणां 
सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये॥ भ. गी. ७-३. ४ मीपण. 
५ अमृतमथ शीतल चांदणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास १ ३१७ 


ज्याची मर्यादा सागरा । जेणें स्थापिले फणिवरा । 
जयाचेनि गुणें तारा । अंतरिक्ष! १९ ॥ 

च्यारी खाणी च्यारी वाणी। चोऱ्यासि लक्ष जीवयोनी । 
जेणें नििले लोक तिनी । तया नांव देव ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णु आणि हर । हे जयाचे अवतार । 

तोचि देव हा निर्धार । निशचयेंसीं ॥ २१॥ 
देव्हाराचा? उठोनि देव । करू नेणे सर्व जीव। 
तयाचेनि ब्रह्मकटाव*। निमिला न वचे ॥ २२ ॥ 
ठाईं ठाईं देव असती । तेहि केली नाहीं क्षिती! । 
चंद्र सूये तारा जीमूती*। तयांचेनि नव्हे ॥ २३ ॥ 
सर्वकर्ता तोचि देव । पाहों जातां निरावेव*। 

ज्याची कळा लीळा लाघव । नेणती ब्रह्मादिक।। २४॥ 
येथें आशंका उठिली । ते पुढीलीये समासीं फिटली । 
आतां वृत्ती सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ २५ ॥ 
पेस“ अवकाश आकाश । कांहींच नाहीं जें भकास । 
तये निर्मळीं वायोस । जन्म जाला॥ २६॥ 
चायोपासून जाला वन्ही । बन्हीपासुनी जालें पाणी । 
एसी जयाची करणी । अघटित घडली ॥ २७॥ 
उदकापासुन सृष्टि जाली । स्तंभेंविण* उभारली । 
एसी विचित्र कळा केली । या नांब देच ॥ २८ ॥ 
देवें निमिली हे क्षिती । तिचे पोटीं पाषाण होती । 
तयासि देव ह्मणती । विवेकहीन ॥ २९ ॥ 

४ पुथ्चि. ५ मेघ. ६ निरवयव; निराकार. ७ कोशल्य. ८ पोकळ. 
९ खांबाशिवाय; आधाराविना. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जो सृष्टिनिर्साणकर्ता । तो ये सष्टीएवों होता । 

सग हे तयाची सत्ता। निर्साण जालो ।। ३०॥ 
कुल्लाळ ' पात्रापूर्वी आहे । पात्रे कांहीं कुल्लाळ नब्हे। 
तेसा देव पूर्वीच आहे । पाषाण नव्हे स्वथ! ॥ ३१ ॥ 
मृत्तिकेचें शन्य केलें । कते वेगळे राहिले । 
कार्यकारण? येक केलें । तरी होणार नाहीं ॥ ३२॥। 
तथापि होईल पंचभूतिक । निर्गुण नव्हे कांहीं येक । 
कार्यकारणाचा विवेक । भूतांपरता* नाहीं ॥ ३३ ॥ 
अवघी सूष्टि जो कर्ता । तो ते सष्टीहुनि पर्ता । 

तेथे संशयाची वार्ता । काढूंचि नथे॥। ३४॥ 
खांबसुत्रींची बाहुली । जेणें पुरुषं नाचबिली। 

तोचि बाहुली हे बोली । घडे केवी ॥ ३५ ॥ 
छायामंडपीची* सेना । सृष्टिसारिखीच रचना । 

सूत्रे चाळी परी तो नाना । वेक्ति नव्हे ॥| ३६॥ 
तेसा सृष्टिकर्ता देव । परी तो नव्हे सृष्टिभाव । 

जेणें केले नाना जीव । तो जीव कंसेनी ॥ ३७ ॥ 

जें जें जया करणें पडे। तें तें तो हें कसें घडे । 
ह्यणोनि वायांचि बापुडे । संदेहीं पडती ॥ ३८॥ 

१ कुंभार. २ सैन्य. ३ कार्य «मातीचे सैन्य; कारण = कर्ता 
कुंभार. ४ येथे कार्य व कारण ही दोन्हीं पांचभोतिक असल्यानें 
तत्त्वतः एकच आहेत, असें म्हणतां येईल. कार्यकारण संबंध 
पंचभूतांना सोडून नसतो म्हणून निगुंणांत तो निरुपयोगी होय, 
५ अंधाऱ्या जागीं पडद्यावर नाना चित्रांच्या छाया पाडून 
त्यांची हालचाल दाखवितात. ही हालचाल दाखविणारा सूत्र- 
चालक म्हणजे कांहीं त्या पडद्यावर दिसणार्‍या नाना व्यक्ति 


नव्हेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक : ८ समास १ ३१९ 


सृष्टि ऐसेंचि स्वभावें । गोपुर? निर्मिलें बरवें । 

परी तो गोपुर कर्ता नव्हे। निइचयेंसीं ॥ ३९ ॥ 

तसें जग निर्मिले जेणें। तो वेगळा पुर्णपणे । 

येक ह्मणती भूखंपणें । जग तोचि जगदीश ॥ ४० ॥ 

एवं जगदीश तो वेगळा । जगनिर्माण त्याची कळा । 

तो सर्वामधं परी निराळा । असोनि सर्वी ॥ ४१॥ 

ह्मणोनि भूतांचा कदेसु ?। यासी अलिप्त आत्मारामु। 

अविद्यागुणे सायाश्रमु । सत्यचि वादे ॥ ४२॥ 

सायोपाधी जगडंबर । आहे सर्वहि साचार । 

ऐसा हा विपरीत विचार । कोठेंचि नाहीं ॥ ४३॥ 

ह्यणोनि जग मिथ्या साच आत्मा सर्वापर जो परमात्मा 

अंतर्बाह्य अंतरात्मा । व्यापि असे ॥ ४४॥ 

तयास ह्यणावें देव । येर हें अवघेचि वाव*। 

एसा आहे अंतर्भाव । बेदांतीचा ॥ ४५ ॥ 

पदायंवस्तु नालिवंत । हैं तों अनुभवास येत । 

याकारणें भगवंत । पदार्थावेगळा॥ ४६॥ 

देव विमळ आणी अचळ । शास्त्रं बोलती सकळ। 

तया निश्‍चळात चंचळ । ह्मणों नपे सर्वथा ॥ ४७॥ 

देव आला देव गेला । देच उपजला देव मेला । 

एसें बोलतां दुरिताला* । काये उणें ॥ ४८॥ 
जन्ममरणाची वार्ता । देवास) लागेना सर्वथा । 

देव” अमर ज्याची सत्ता। त्यासी सृत्य कंसेनी ॥४९॥ 


१ नाना प्रसंग दाखविणारे देवद्वारावरील उंच, भव्य, शिल्प. 
२ मिश्रण; समुदाय. ३ मिथ्या. ४ पापाला. ५ आत्मारामास. 
६ ज्याच्या सत्तेने इंद्रादि देव अमर आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२० श्रीमत्‌ दासबोध 


उपजणें आणी सरणें । येणें जाणें दुःख भोगणें। 

हे त्या देवाचें करणें । तो कारण वेगळा ॥ ५० ॥ 
अंत:करण पंचप्राण । बहुतत्वीं पिडज्ञान । 

यां सर्वास आहे चळण । ह्यणोनि देव नव्हेती ॥५१॥ 
येवं कल्पनेरहित । तया नांव भगवंत । 

देवपणाची मात'। तेथे नाहीं ॥ ५२ ॥ 

तंव शिष्ये आक्षेपिलें । तरी कसें ब्रह्मांड केलें । 
क्तेपणें कारण पडिलें । कार्यासधे र ॥ ५३ ॥ 
द्रष्टेपणें द्रष्टा दृश्यों । जेसा पडे अनायासं । 

करतपणें निगुणासी । गुण तले ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्मांडकर्ता कवण । कंसो त्याची बोळखज । 

देव सगुण कि निर्गुण । मज निरोपाचा ॥ ५५॥ 

येक ह्यणती त्या ब्रह्मातें । इच्छ्यामात्रे सृष्टिकत । 
सष्टिकत त्यापर्त । कोण आहे ॥ ५६॥ 

आतां असो हे बहु बोली। सकळ साय कोठूनि जाली ॥ 
ते हे आतां निरोपिली । पाहिजे स्वामी ॥ ५७॥ 
ऐसे ऐकोनि वचन । वकता हाणे सावधान । 

पुढिले समासीं निरूपण । सांगिजेल॥ ५८ ॥ 

ब्रह्मों माया केसी जाली । पुढें असे निरोपिली । 
श्रोतों वृत्ति सावध केली । पाहिजे आतां ॥ ५९ ॥ 


१ देवपण हें कल्पांती नासणारें असल्यानें त्याची मातब्बरी 
कल्पनेरहित अविनाशी ब्रह्मस्वरूपापुढें चाळत नाहीं. २ कार्य 
करतांना कर्ता हा कार्यमय झालेला असतो. कारण जें निर्गणब्नेह्म 
त्यांतूनच सगुणकार्य झालें; असें म्हटल्यानें निगुंणच सगुण- 
त्वाला आलें असें म्हटल्यासारखें ह 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


oR hr वश i) Mi री "बच 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास २ ३२१ 


पुढें हेंचि निरूपण । विशद केलें श्रवण । 
जेणें होये समाधान । साधकांचे ॥ ६० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देवदर्शननाम 
समास प्रथम ॥। १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां श्रोतीं आक्षेपिलें । तें पाहिजे निरोपिलें । 
निरावेवीं केसें जालें । चराचर ॥ १॥ 
याचें एसें प्रतिवचन । ब्रह्मा जें कां सनातन । 
तेथें साया मिथ्याभान । विवर्तरूप' भासे ॥ २॥। 
आदि येक परब्रह्म । नित्यमुक्त अक्रिय परस । 
तेथें अव्याकृत? सुक्ष्म । जाली मूळमाया ॥ ३॥ 
इलोक ॥ आद्यमेक परब्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ । 
तस्य माया समावेशो जीवमव्याकृतात्मकम्‌ ॥ 

आशंका ॥ येक ब्रह्म निराकार । मुक्त अक्रिये निविकार। 
तेथें माया वोडंबर ` । कोठून जाली ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म अखंड निर्गुण । तेथें इछा धरी कोण। 
निर्गुणों सगुणेंविण । इछा नाहीं ॥ ५॥ 
मुळीं असेचिना सगुण । हाणोनि नामें निर्गुण । 
तेथें जालें सगुण । कोणेपरी ॥ ६॥ 
निर्गुणचि गुणा आलें । ऐसें जरी अनुचादलें । 

गां पाहे येणें बोलें । मूखपण ॥ ७॥ 


MMOS मम 
१ पाण्यांतील भोवऱ्याप्रमाणें भासमात्र; नसून दिसणारी 
कल्पनामय. २ अस्पष्ट; अव्यक्त, ३ जादू; भूलभूलावणी 


११ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२२ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक हाणती निरावेव । करून अकर्ता तो देव । 
त्याची लीळा बापुडे जीव । काये जाणती ॥ ८॥ 
येक हाणती तो परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिसा। 
प्राणी बापुडा जीवात्मा । काये जाणे ॥ ९ ॥ 
उगाच सहिसा सांगती । शास्त्रार्थ अवघा लोपिती । 
बळेचि निर्गुणास ह्मणती । करूनि अकर्ता ॥ १० ॥ 
मुळीं नाहीं कर्तव्यता । कोण करून अकर्ता । 

कर्ता अकर्ता हे वार्ता । समूळ मिथ्या ॥ ११ ॥ 

जें ठाईचें निर्गुण । तेथें कंचें कर्तेपण । 

तरी हे इछा धरी कोण । सृष्टिरचाव्याची ॥ १२॥ 
इछा परमेश्वराची । ऐसी युवती बहुतेकांची । 

परी त्या निर्गुणास इछा कंची । हें कळेना ॥ १३ ॥ 
तरी हें इतुकें कोणें केलें । किवा आपणचि जालें । 
देवेंविण उभारलें । कोणेपरी ॥ १४ ॥ 

देवेंबिण जालें सर्व । मग देवास केचा ठाव । 

येथे देवाचा अभाव । दिसोन आला ॥ १५॥ 

देव ह्वाणों सृष्टिकर्ता । तरी येव ' पाहे सगुणता । 
'निर्गुणपणाची वार्ता । देवाची बुडाली ॥ १६ ॥ 

देव ठाईंचा निर्गुण । तरी सृष्टिकर्ता कोण । 
कर्तेपणाचें! सगुण । नासिवंत ॥ १७॥ 

येथें पडिले विचार । कसें जालें सचराचर । 

साया ह्यणों स्वतंतर ' । तरी हेंहि विपरीत दिसे॥ १८॥ 


१ येऊं. २ कतृत्व सगुणींच संभवते आणि सगुण तर नाशि- 
वंत आहे. ३ स्वतंत्र. : 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


अ सतर 


+ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास २ ३२३ 


साया कोणीं नाहीं केली । हे आपणचि विस्तारली । 
ऐसें बोलतां बुडाली । देवाची चार्ता ॥ १९॥ 
देव निर्गुण स्वतसिद्ध । त्यासी मायेसि काये ससंध । 
ऐसें बोलतां विरुद्ध । दिसोन आलें ॥ २० ॥ 

सकळ कांहीं कर्तव्यता । आली सायेच्याचि साथां । 
तरी भक्तांस उद्धरिता । देव नाहीं कीं ॥ २१ ॥ 
देवेंविण नुस्ती साया। कोण नेईल बिलया । 

आम्हां भवतां सांभाळाया । कोणीच नाहीं ॥ २२॥ 
ह्यणोनि भाया स्वतंतर। ऐसा न घडे कीं विचार । 
सायेस निमिता सर्वेश्वर । तो येकचि आहे ॥ २३॥ 
तरी तो केसा आहे ईश्वर । सायेचा केसा विचार । 
तरी हें आतां सविस्तर । बोलिलें पाहिजे ॥ २४॥ 
श्रोतां व्हावें साबधान । येकाग्र करूनिया सन । 
आतां कथानुसंधान। सावध एका ॥ २५॥ 

येके आझंकेचा भाव । जनीं वेगळाले अनुभव । 

तेहि बोलिजेती सर्वे । येथानुक्रमें ॥ २६॥ 

येक ह्मणती देवें केली । ह्यणोनि हे विस्तारली । 
देवास इछ्या नस्ती जाली । तरी हे माया केंची॥ २७॥ 
येक ह्मणती देव निर्गुण । तेथें इछा करी कोण । 
साया मिथ्या हे आपण । जालीच नाहीं ॥ २८॥ 
येक ह्यणती प्रत्यक्ष दिसे । तयेसी नाहीं ह्मणतां कसें । 
साया हे अनादि असे । शक्‍ती ईश्वराची ॥ २९ ॥ 
येक हाणती साच असे। तरी हे ज्ञानें केसी निरसे । 
साचासारिखीच दिसे । परी हे मिथ्या ॥ ३० ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२४ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक हाणती मिथ्या स्वभ्षावें । तरी साधन कासया करावें 
भक्तिसाधन बोलिले देवें। सायात्यागाकारणे ॥ ३१॥ 
येक हाणती मिथ्या दिसतें । भयें अज्ञानसन्येपातें ' । 
साधनओषध ही घेईजेतें। परी ते दृश्य सिथ्या ॥३२॥ 
अनंत साधनें बोलिलीं । नाना मतें भांबावलों । 

तरी माया नवचे त्यागिली । मिथ्या केसी ह्ाणावी ॥३३ 
मिथ्या बोले योगवाणी । मिथ्या वेदशास्त्रीं पुराणीं । 
सिथ्या नाना निझूपणों । बोलिली साया॥ ३४॥ 
माया मिथ्या हाणतां गेली । हे वार्ता नाहीं ऐकिली । 
मिथ्या ह्ाणतांच लागली । समागमें ॥ ३५॥ 

जयाचे अंतरीं ज्ञान । नाहीं? बोळखिलें सज्जन । 
तयास माया सिथ्याभान । सत्यचि वाटे॥ ३६॥ 
जेणें जेसा निश्चये केला । तयासी तेसाचि फळला । 
पाहे तोचि दिसे बिबला *। तसी माया॥ ३७॥ 

येक ह्मणती माया केची । आहे तें सर्व ब्रह्मची । 
थिजल्या* विघुरल्या) घृताची। ऐक्यता न मोडे ।३८ 
थिजलें आणी विघुरलें । हें स्वरूपी नाहीं बोलिलें । 
साहित्यः भंगलें येणें बोलें ह्मणती येक ॥ ३९ ॥ 


___ मी MNS 
१ अज्ञानरूप संनिपातज्वरामुळें मायेवें भय वाटतें म्हणून 
साधनरूप औषध घेतलें पाहिजे. २ ज्याच्या भंतरींज्ञान नाहीं व 
ज्यानें सज्जन ओळखिले नाहींत. येथें “ नाहीं ' शब्दाचा अन्वय 
दोन्हीं चरणांकडे घ्यावा. ३ प्रतिबिबला (उ. भारशांत ). 
४ घट्ट. ५ पातळ. ६ या दुष्टान्तानें बोलण्यांत संगती रहात 
नाहीं; हा अयोग्य होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


NNN 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास २ ३२५ 


येक ह्मणती सवे ब्रह्म । हें न कळे जयास बमं । 
तयाचे अंतरींचा भ्रम । गेलाच नाहो ॥ ४०॥ 
येक ह्यणती येकचि देव । तेथे केचें आणिलें सवे । 
सवं ब्रह्म हें अपुबे । आइ्चिर्यं वाटे ॥ ४१॥ 

येक ह्मणती येकचि खरें । आनुहि?' नाहीं दुसरें । 
सर्वे ब्रह्म येणें प्रकारें । सहजचि जालें ॥ ४२॥ 
सर्व मिथ्या येकसरें '। उरलें तेंचि ब्रह्म खरें । 
ऐसीं वाक्यें शास्त्राधारें । बोलती येक ॥ ४३ ॥ 
आळंकार आणी सुवर्ण । तेथें नाहीं भिन्नपण । 
आटाआडी वेर्थ सीण । ह्यणती येक ॥ ४४॥ 
हीन उपमा घेकदेसी '। केसी साहेल वस्तूसी । 
वर्णवेक्ती अव्यकतासी । साम्यता न घडे ॥ ४५॥ 
सुवर्णा दृष्टी घालितां । मुळींच आहे वेकतता । 
अळंकार सोनें पाहातां । सोनेंखि असे ॥ ४६॥ 
मुळीं सोनेंचि हें वेदत । जड घेकदेसी पीत । 
पुर्णास अपूर्णाचा दृष्टांत । केवीं घडे ॥ ४७॥ 
दृष्टांत तितुका येकदेसी । देणें घडे कळायासी । 
सिंधु आणो लहरीसी । भिन्नत्व केंचें ॥ ४८ ॥ 
उत्तम सधेम* कनिष्ठ । येका दृष्टांतें कळे पष्ट । 
येका दृष्टांतें नष्ट । संदेह वाढे ॥ ४९॥ 

कैंचा सिधु कैंची लहरी । अचळास चळाची सरी) । 
साचाएऐसी वोडंबरी । मानूंच नये ॥ ५०॥ 


PONDERS 
१ अणूंहि; यत्किचित. २ एकंदर. २ मर्यादित; अपुण. 
४ मध्यम. ५ बराबरी; उपमा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


वोडंबरी हे कल्पना । नाना भास दाखवी जना । 
येरवी हे जाणा । ब्रह्मच असे ॥ ५१ ॥ 
एसा वाद येकमेकां । लागतां राहिली आशंका । 
तेचि आतां पुढें ऐका । सावध होउनि ॥ ५२॥ 
साया सिथ्या कळों आली। परी ते ब्रह्मों कैसी जाली। 
हाणावी ते तिगुणें केली । तरी ते मुळींच सिथ्या॥ ५३ 
सिथ्या शब्दों कांहींच नाहीं । तेथें केलें कोणें काई । 
करणें निर्गुणाचा ठाई । हेंहि अघटित ॥ ५४॥ 
कर्ता ठाईंचा अरूप । केलें तेंहि सिथ्याझूप । 
तथापी फेडूं आक्षेप । श्रोतयांचा ॥ ५५॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मआशंकानाम 

समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
अरे जें जालेंचि नाहीं । त्याची वार्ता पुससी काई । 
तथापि? सांगों जेणें कांहीं । संशय नुरे ॥ १॥ 
दोरीकरितां? भुजंग । जळाकरितां तरंग । 
भ्मार्तडाकरितां चांग*। मृगजळ वाहे ॥ २॥ 
कल्पनेकरितां स्वप्न दिसे । सिपीकरितां रुपें भासे । 
जळाकरितां गार वसे। निमिष्य येक ॥ ३ ॥ 


१ हा अजातवादाचा सिद्धांत हेंच वरील आशकेस खरें उत्तर 
आहे; परंतु एवढी उच्च भूमिका ज्यांना पेलत नाहीं त्यांच्या 
ंकानिरसनासाठीं पुढील विवर्तवाद सांगत आहेत. २ दोरी 
आहे म्हणून. ३ सूर्य आहे म्हणून. ४ स्पष्ट; मृगजळ प्रत्यक्ष 
वहातांना दिसतें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ३ ३२७ 


मातीकरितां भिती जाली। सिधुकरितां लहरी आली। 
तिळाकरितां' पुतळी । दिसों लागे ॥ ४॥ 
सोन्याकरितां आळंकार । तंतुकरितां जालें चीर! । 
कासवाकरितां विस्तार। हातापायांचा ॥ ५॥ 

तुप होतें तरी थिजलें । तरीकरितांः मीठ जालें । 
बिबाकरितां बिबलें । प्रतिबिब ॥ ६॥ 

पृथ्वीकरितां जालें झाड । झाडाकरितां छयाया वाड । 
धातुकरितां पवाड*। उंच नीच वर्णाचा ॥ ७ ॥ 
आतां असो हा दृष्टांत । अद्वतास केचें देत । 

हतेंबिण अद्वैत । बोलतांच न घे ॥ ८॥ 

भासाकरितां भास भासे । दृश्याकरितां अदृश्य दिसे । 
अदृश्यास उपमा नसे । ह्यणोनि निरोपम ॥ ९ ॥ 
कह्पनेबिर हित हेत । बृश्यावेगळा दृष्टांत । 
हेतावेगळे देत । केसे जालें*॥। १०॥ 

विचित्र भगवंताची करणी । वर्णवेना सहस्रफणी । 
तेणें केली उभवणी । अनंत ब्रह्मांडाची ॥ ११ ॥ 
परमात्मा परमेश्‍वर । सर्वेकर्ता जो ईइवरु । 
तथापासूनि विस्तार । सकळ जाला ॥ १२॥ 

ऐसों अनंत नामें धरी । अनंत शक्ति निर्माण करी । 
तोचि जाणावा चतुरीं । मूळपुरुषः ॥ १३॥ 


१ डोळ्यांतील कृष्णतारा ( भिंग ). २ वस्त्र. ३ खाडी आहे. 
म्हणून. ४ थोरीव. ५ कल्पनाच नसेल तर विचार करणें, प्रत्यक्ष 
दुश्यच नसेल तर त्याबद्दलचा दृष्टांत देणें आणि मुळांतच द्वैत 
नसेल तर हैं प्रत्यक्ष दिसणारें देत होणें शक्‍य नाहीं. तर मग हैं 
द्वेत झालें कसें ? ६ मूळपुरुष- मूळमाया - मायाविशिष्ट 
ईक्वर - शबलब्रहा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


त्या मूळपुरुषाची वोळखण । ते मूळसायाचि आपण । 
सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि जाले ॥ १४ ॥ 

इलोक ॥। कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते ॥ 

हें उघड बोलतां नये । सोडों पाहातो उपाये। 

थेरवीं हें पाहातां काय । साच आहे! ॥ १५ ॥ 
देवापासून सकळ जालें । हैं सर्वास मानलें । 

परी त्या देवास वोळखिलें । पाहिजे कों ॥ १६ ॥ 
सिद्धांचें जं निरूपण । तें साधकांस न सने जाण । 
पक्व नाहीं अंतःकरण । हाणोनियां ॥ १७ ॥ 
अचिद्यागुणें बोलिजे जीव? । मायागुणें बोलिजे शिव? । 
मूळमायागुणें देच*\ बोलिजे तो ॥ १८॥ 

हाणोनि कारण मूळमाया । अनंत शकती धरावया । 
तेथीचा अर्थ जाणावया । अनुभवी पाहिजे ॥ १९ ॥ 
मूळमाया तोचि मूळपुरुष । तोचि सर्वांचा ईश । 
अनंतनामी जगदीश । तयासीच बोलिजे ॥ २० ॥ 
अवघी माया विस्तारली । परी हे निशेष) नाथिली । 
ऐसिया वचनाची खोली । विरुळा' जाणे ॥ २१॥ 


MSS © 

१ खरें पाहातां हें सवंच मिथ्या असल्यानें पहिल्या ओवींत 
सांगितलेला अजातवादाचा सिद्धांतच सत्य होय; परंतु हैं 
उघड बोल नये. हा अनुभव आहे. सर्वे उपाय-साधने-द्वैतमयच 
असल्यानें, अशा बोलण्याने, त्यांचें खंडण केल्यासारखे होऊन 
लोकनिष्ठेला तडा जातो. २ ज्याच्या ठाई अविद्या-अज्ञान- 
आहे तो जीव. ३ ज्याला विद्या-ज्ञान-आहे तो शिव. थया 
ज्ञानाज्ञानाला कारण अशी जी मूळ स्कूतिरूप माया तोच 
ईश्वर होय. ५ पूर्णपणें मिथ्या. ६ एखादाच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ३ ३२९ 


ऐसें अनुर्वाच्य बोलिजे । परी हें स्वानुभवें जाणिजे । 
संतसंगेंविण नुमजे । कांहीं केल्यां ॥ २२॥ 

माया तोचि मूळपुरुष । साधकां न मने हें निशेष । 
परी अनंतनामी जगदीश । कोणास हाणावें ॥ २३ ॥ 
नामरूप माये लागलें । तरी हें बोलणें नीटचि जालें । 
येथे श्रोतीं अनुमानिलें । कासयासी ॥ २४॥ 

आतां असो हे सकळ बोली । मागील आशंका राहिली । 
निराकारीं केसी जाली | भूळमाया ॥ २५॥ 


'दृष्टीबंधन” मिथ्या सकळ । परी तो कसा जाला खेळ। 


हेंचि आतां अवघें निवळ । करून दाऊ ॥ २६ 0७ 
आकाश असतां निशचळ । मधें वायो जाला चंचळ । 
तेसी जाणावी केवळ । मूळमाया ॥ २७॥ 

रूप वायोचें जालें । तेणें आकाश भंगलें । 

ऐसें हें सत्य मानलें । नवचे कि कदा ॥ २८ ॥ 

तेसी मूळमाया जाली । आणी निर्गृणता संचली"। 
येणें दृष्टांतें तुटली । मागील आशंका ॥ २९ ॥ 

वायु नव्हता पुरातन । तसी मूळमाया जाण । 

साच ह्मणतां पुन्हां लीन? । होतसे ॥ ३० ह 

चायो रूपें कैसा आहे । तसी मूळमाया पाहें । 

भासे परी तें न लाहे । रूप तथेचें ॥ ३१॥ 

बायो सत्य ह्यणों जातां। परी तो न ये दाखवितां । 
तयाकडे पाहों जातां । धुळीच दिसे ॥ ३२॥ 


5228: 2232 07: कक 
१ इंद्रजाल; जादू. २ तशीच राहिली. ३ माया सान्त अस- 
ल्याने लय पावते. ४ कळते तर खरी पण प्रत्यक्ष दाखवितां येत 


नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३३० श्रीमत्‌ दासबोध 


तसी सळमाया भासे । भासे परी ते न दिसे । 

पुढें विस्तारली असे । साया अविद्या ॥ ३३ ॥ 

जसें चायोचेनि योगें । दृश्य ” उडे गगनसाग । 
सूळमाधेच्या संयोग । तसें जग ॥ ३४ ॥ 

गगनों अभाळ नाथिलें!। अकस्सात उद्धूबलें। 
साधेचेति गुणें जालें । तसें जग ॥ ३५ ॥ 

नाथिलेंचि गगन नव्हतें? । अकस्मात आलें तेथें 

तेसें दशय जालें येथे । तसियापरी ॥ ३६ ॥ 

परी त्या अभाळाकरितां । गगनाची गेली निइचळता। 
वाटे परी ते तत्वतां । तसीच आहे ॥ ३७ ॥ 

तसें मापेकरितां निर्गुण । वाट जालें सगुण । 

परी तें पाहातां संपुर्ण । जसें तसें ॥ ३८ ॥ 

अभाळ आलें आणि गेलें । तरी गणन ते संचले 

तेसें गुणा नाहों आलें । निगुण ब्रह्म ॥ ३९ ॥ 

नभ माथां लागलें दिसे । परी तें जसें तसें असे । 

तसें जाणावें विइवासें । निर्गुण ब्रह्म ॥ ४० ॥ 

ऊर्ध ` पाहातां आकाश । निळिसा दिसे सावकास । 
परी तो जाणिजे मिथ्या भास । भासलासे ॥ ४१ ॥ 
आकाश पालथें घातलें । चहूंकडे आटोपले । 

वाटे विश्वास कोंडिलें । परी तें मोकळेखि असे ॥ ४२॥ 


१ ढग वगैरे. २ मिथ्या. ३ पूर्वीपासून नव्हतें व नंतरहि रहा- 
णार नाहीं; नित्य नसल्यानें मिथ्या होय. ४ जसें होतें तसेंच 
आहे. ५ ऊध्वं; वर. ६ आकाश निळें दिसतें; परंतु हा निळा 


रंग आकाशाचा नसून अतिशुद्ध प्राणवायूचा ( 0207९ चा.) 
असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


-णणाण फू य 


वच 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८: समास ३ ३३१ 


पर्वतों निळा रंग दिसे । परी तो तया लागला? नसे। 
अलिप्त जाणावें तसें । निर्गुण ब्रह्म ॥ ४३ ॥ 

रथ धावतां पृथ्वी चंचळ । वाटे परी ते असे निइचळ। 
तसें परब्रह्म केवळ । निर्गुण जाणावें ॥ ४४ ॥ 
अभाळाकरितां मयंक *। बाटे धावतो निशंक । 

परी तें अवघें माईक । अभाळ चळे ॥ ४५ ॥ 

झळे ' अथवा अग्निज्याळ । तेणें कंपित दिसे अंत्राळ5 । 
वाटे परी तें निइचळ । जसें तसें ॥ ४६ ॥ 

तसें स्वरूप हें संचले । असतां वाटे गुणा आलें । 

ऐसें कल्पनेसि गमलें । परी तें* मिथ्या ॥ ४७ ॥ 
दृष्टिबंधनाचा खेळ । तेसीं माया हे चंचळ । 

वस्तु शाइचत निश्चळ । जेसी तैसी ॥ ४८ ॥ 

ऐसी वस्तु निरावेच ! साया दाखवी अबेव । 

ईचा एसाच स्वभाव । नाथिलीच हे ॥ ४९॥ 

साया पाहातां मुळींच नसे । परी हे साचाऐसी भासे। 
उवे आणि निरसे । अभाळ जसें ॥ ५० ॥ 

ऐसी माया उःडूबली । वस्तु निर्गुण संचली । 

अहं एसी स्फात जाली । तेचि भाया ॥ ५१ ॥ 
गुणमायेचे पवाडे ४ । निर्गुणी हें कांहींच न घडे । 

परी हें घडे आणी मोडे । सस्वख्यों: ॥ ५२॥ 

१ लांबून पहातां दिसणारा हा रंग पर्वताजवळ गेलें असतां 
तेथें दिसत नाहीं. २ चंद्र. ३ अग्निची झळ. ४ अग्नीच्यावरील 
वातावरण. ५ कल्पनेला ज वाटल-स्वरूप सगुण झाल्यासारख- 
तें वाटणे मिथ्या होय. ६ “* एकोऽहं बहुस्याम्‌ ” ही. ७ लाघव. 
८ ब्रह्म आहे म्हणूनच-त्याच्या आधारावरच-हा उद्व व लय 
होत असतो; प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूपांत कांहींच बदल होत नसतो, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


जैसी दुष्टी तरळली *। तेणें सेनाच भासली । 
पाहातां आकाशींच जाली । परी ते मिथ्या ॥ ५३ 0 
सिथ्या मायेचा खेळ । उःूव बोलिला सकळ । 

नाना तत्वांचा पाल्हाळ । सांडूनियां ॥ ५४ ॥ 

तत्वें सुळोंच २ आहेती । वोंकार वायोची' गती । 
तेथीचा अर्थ जाणती । दक्षज्ञानी ॥ ५५ ॥ 
मूळसाथेचें चळण । तेंचि वाथोचें लक्षण । 

सूक्ष्म तत्वें तेंचि जाण । जडत्वां पावलों ॥ ५६ ॥ 
एसी पंचमाहांभूतें । पूर्वी होतों अवेक्तें ४ । 

पुढें जालीं बेक्ते । सृष्टिरचनेसी ॥ ५७ 0७ 

सूळमायेचें लक्षण । तेंचि पंचभूतिक जाण । 

त्याची पाहें वोळखण । सुक्ष्मदृष्टी ॥ ५८॥ 

आकाश वायोविण । इछ्याशब्द) करी कोण। 
इछाशक्ति तेचि जाण । तेजस्वरूप ॥ ५९ ॥ 

मृदपण तेंचि जळ । जडत्व पृथ्वी केवळ । 

एसी मूळमाया सकळ । पंचभूतिक जाणावी ॥ ६० ॥ 
येक येक झूतांपोटीं । पंचशूतांची राहाटी । 

सर्व कळे सूक्ष्मदृष्टी । घालून पाहातां ॥ ६१ ॥ 


१ भांबावळी; विकृत झाली. त्यामुळें खरे नसलेले आकार भासूं 
लागले. २ मुळमायेंतच. २ प्रथमचें चंचलत्व हाच ओंकार. 
४ अव्यक्त; अदृश्य. ५ आकाशांत वायूच्या हाळचालीशिवाय 
जसा शब्द-आवाज - होत नाहीं तदृतच निश्चल स्वरूपांत या 
चंचलत्वाशिवाय इच्छा-स्फृति-होणें शक्य नाहीं. ६ अस्तित्व; 
व्यवहार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ४ ३३२ 


पुढें जडत्वास? आलीं । तरी असतो कालचलों । 
एसी माया विस्तारली । पंचभूतिक ॥ ६२॥ 
मूळमाया पाहातां मुळीं? । अथवा अविद्या भूम्नडळीं। 
स्वर्ग मृत्य पाताळी । पांचचि भूतें ॥ ६३॥ 
इलोक ।। स्वर्गे मृत्यौ पाताले वा यत्किचित्सचराचरं। 

सर्वं पंचभूतकं राम षष्ठ किचिन्न दृश्यते॥ 
सत्य स्वरूप आदिअंतीं । मध्यें पंचभूते चर्तती । 
पंचभूतिक जाणिजे श्रोतों । मूळमाया ॥ ६४ ॥ 
येथें उठिली आशंका । सावध होऊन एका । 
पंचभूते जालीं येका । तमोगुणापासुनी ॥ ६५ ॥ 
मूळमाया गुणापरती*। तेथें भूतें कंचीं होतीं । 
एसी आशंका हे श्रोतीं । घेतली मागां ॥ ६६ ॥ 
एसे श्रोतीं आक्षेपिलें । संशयास उभें केलें । 
याचें उत्तर दिधलें । पुढिले समासीं ॥ ६७॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मआशंकानाम 

समास तृतीय ॥ ३॥ 
॥ श्रीराम॥ 

सागील आशकेचें मूळ । आतां होईल प्रांजळ । 
बृत्ति करावी निवळ । निमिष्य येक ॥ १॥ 
ब्रह्मीं मूळमाया जाली । तिच्या पोटा माया आली । 
सग ते गुणा प्रसवली । स्हणोनि गुणक्षोभिणी ॥ २॥ 
2000000000. See ____ 


१ स्पष्टत्वास. २ मुळांतील; सर्वप्रथमची अव्यक्त स्थितींतली. 
३ गुणावेगळी; गुणमायेच्या पूर्वीची. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


पुढें तिजपासाव कोण । सत्वरजतमोगुण । 
तसोगुणापासून निर्माण । जालो पंचभूते ॥। ३॥ 
एसीं भूतें उःडूवलीं । पुढें तत्वे बिस्तारलों' । 
एवं तसोगुणापासून जालीं । पंचसाहांभूतें ॥ ४ ॥ 
मूळमाया गुणापरती । तेथें भूतें कंची होतीं । 
एसी आशंका हे श्रोतीं । घेतली सागां॥ ५ ॥ 
आणीक येकपेके भूतीं । पंचभूर्ते असती । 

तेहि आतां केसी स्थिती । प्रांजळ करू॥ ६ ॥ 
सुक्ष्म दृष्टीचें कौतुक । सूळसाया पंचझूतिक । 
श्रोतीं चिसळ विवेक । केला पाहिजे ॥७॥ 
आधीं भूतें तों जाणावीं । रूपें कैसीं बोळखावीं । 
सग तें शोधून पाहावी । सूक्ष्मदृष्टी ॥ ८ ॥ 
वोळखी नाहों अंतरीं । ते बोछलाबी कोणेपरी । 
हाणोनि भूतांची वोळखी चतुरीं। नावेक परिसाबी॥ ९ 
जे जें जड आणी कठिण | तें तें पृथ्वीचें लक्षण । 
मद आणी वोलेपण । तितुके आप ॥ १० ॥ 

जे जे उष्ण आणी सतेज । तें तें जाणावें पे तेज । 
आतां चायोहि सहज । निरोपिज्ञेल ॥ ११॥ 
चेतर्‍्य आणी चंचळ । तो हा बायोचि केवळ । 
सुन्य अवकाश निइचळ । आकाश जाणावें ॥ १२ ॥ 
एसीं पंचमाहाभूतें । वोळखी धरावी संकेतें । 

आतां येकीं पांच भूतें । सावध ऐका ॥ १३ ॥ 


१ प्रथम सूक्ष्मत्वानें उत्पन्न होऊन नंतर सृष्टिरूपानें विस्ता- 
रून जडत्वास आलीं - दृश्य झालीं. २ क्षणभर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


YF 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ४ ३३५ 


- जे त्रिगुणाहनि पर'। त्याचा सुक्ष्म विचार । 
यालागीं अतितत्पर । होऊन एका ॥ १४॥ 
सूक्ष्म आकाशीं केसी पृथ्वी । तेचि आधीं निरोपावी । 
येथे धारणा? धरावी । श्रोतेजनीं ॥ १५॥ 
आकाशा ह्मणजे अवकाश सुन्य । सुन्य हाणिजे तें अज्ञान । 
अज्ञान ह्मणिजे जडत्व जाण । तेचि पृथ्वी॥ १६॥ 
आकाश स्वयें आहे सुद । तेंचि आप स्वतसिद्ध । 
आतां तेज तेंहि विशद । करून दाऊ ॥ १७॥ 
अज्ञाने भासला भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । 
आतां बायो सावकाश । साकल्य? सांगों ॥ १८॥ 
वायुआकाशां नाहीं भेद | आकाशाइतुका असे स्तब्ध । 
तथापी आकाशीं जो निरोध*। तोचि वायो ॥१९॥ 
आकाशीं आकाश सिसळलें। हें तों नलगे कि बोलिलें। 
येणें प्रकारे निरोयिलें । आकाश पंचभूत ॥ २०॥ 
चायोसध्यें पंचभूते । तेंहि ऐका येकचितें । 
बोलिजेती ते समस्तें । बेथान्वयें ॥ २१॥ 
हळू" फूल तरी जड । हळू वारा तरी निबिड । 
बायो लागतां कडाड । सोडती झाडें ॥ २२॥ 
तोलेंविण ज्ञाड सोडे । ऐसें हें काहिच“ न घडे । 
तोल“ तोचि तथे जडे । पृथ्वीचा अंश ॥ २३ ॥ 
येथे श्रोते आशंका घेती । तेथें कॅंचीं झाडे होतीं । 
झाडें नव्हतीं तरी शक्ती । कठिणरूप आहे" ॥ २४॥ 


७0 क 0. ० 3 मम लन 

१ पूर्वीचे; पलिकडवें. २ एकाग्रवुद्धि करावी. ३ नीट; 
समजावून. ४ अटकाव. ५ हलकें; सूक्ष्म. ६ घनदाट. ७ कधींच. 
८ वजन. वायूवें वजन करतां येतें. ९ वायूची शक्ति हेंच 
त्यांतील काठिण्य म्हणून तोच पृथ्वीचा अंश. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


चन्हीस्फुलग लाहान । कांहीं तर्‍्हो असे उष्ण । 
तसें सूक्ष्सों जडपण । सूक्ष्मरूपे ॥ २५ ॥ 
झदपण तेंचि आप । भास तेजाचें स्वरूप । 
वायो तेथे चंचळरूप । सहजचि आहे ॥ २६॥ 
सकळांस मिळोन आकाश । सहजचि आहे अवकाश । 
पंचभतांचे अंश । वायोमधें निरोपिले ॥ २७॥ 
आतां तेजाचें लक्षण । भासलेंपण तें कठिण '। 
तेजं ऐसी वोळखण । पृथ्वीयेची ॥ २८॥ 
भासला भास वाटे सद । तेजों आप तेंचि प्रसिद्ध । 
तेजी तेज स्वतसिद्ध । सांगणेंचि नलगे ॥ २९ ॥ 
तेजीं वायो तो चंचळ । तेजीं आकाश निश्चळ । 
तेजीं पंचभ्ते सकळ । निरोपिलीं ॥ ३० ॥ 
आतां आपाचें लक्षण । आप तेंचि जें भुदयण । 
मदपण तें कठिण? तेचि पृथ्वी ॥ ३१॥ | 
आपी आप सहजचि असे । तेज मृदपणें भासे । 
बायो स्तब्धपणें दिसे । म॒ दत्वाआंगीं ॥ ३२॥ 
आकाश नलगे सांगावें । तें व्यापकचि स्वभावें । 
आपीं पंचभूतांचीं नांवें । सूक्ष्मे निरोपिलीं ॥ ३३॥ 
आतां पथ्वीचें लक्षण । कठिण पृथ्वी आपण । 
क्कठिणत्वों म्‌ दपण । तेंचि आप ॥ ३४ ॥ 
कठिणत्वाचा जो भास । तोचि तेजाचा प्रकाश । 
कठिणत्वीं निरोधांश '। तोचि वायो ॥ ३५॥ 
आकाश सकळांस व्यापक । हा तों प्रगटचि विवेक । 
आकाशींच कांहीं येक । भास भासे ॥ ३६॥ 


Sr NP 
१ उग्र. २ जडत्व. जड पाणी; हलकें पाणी सर्वांना माहीतच 
आहे. ३ अटकाव; मज्जाव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ४ ३३७ 


आकाश तोडितां तुटेना । आकाश फोडितां फुटेना । 
आकाश परतें होयेना। तिळमात्र ॥ ३७ ॥ 

असो आतां पृथ्वीअंत'। दाविला भूतांचा संकेत । 
येक भूतों पंचभूत। तेंहि निरोपिलें ॥ ३८ ॥ 

परी हें आहाच! पाहातां नातुडे'। बळेंचि पोटों संदेह 
पडे। भ्रांतिरूपें अहंता चढे । अकस्मात ॥ ३९ ॥ 
सुक्ष्मदृष्टीने पाहातां । बायोचि वाटे तत्वतां । 

सुक्ष्म चायो शोध जातां । पंचभूतें दिसती ॥ ४० ॥ 
एवं पंचभूतिक पवन । तेचि मूळमाया जाण । 

साया आणी सूक्ष्म त्रिगुण । तेहि पंचभूतिक ॥ ४१॥ 
भूतें गुण मेळविजञे । त्यासी अष्टधा बोलिजे । 
पंचभूतिक जाणिजे । अष्टधा प्रकृती ॥ ४२ ॥ 
शोधून पाहिल्यावीण। संदेह धरणें मूखंपण । 

याची पाहावी बोळखण । सुक्ष्मदृष्टी ॥ ४३ ॥ 
गुणापासुनो भूतें । पावलीं पष्ट दशेतें । 

जडत्वा येऊन समस्तें । तत्वें जालीं ॥ ४४ ॥ 

पुढें तत्बविवंचना । पिडब्रह्मांड तत्वरचना । 
बोलिली असे ते जना । प्रगटचि आहे ॥ ४५॥ 

हा भूतकर्दम* बोलिला । सूक्ष्मसंकेतें* दाविला । 
ब्रह्मगोळ उभारला । तत्पुर्वी ॥ ४६ ॥ 

या ब्रह्मांडापेलिकडिल गोष्टी । जें जाली नव्हतो सुष्टी। 
मूळमाया सूक्ष्मदृष्टी । वोळवावी ॥ ४७ ॥ 


१ पृथ्वीपर्यंत. २ वरवर. ३ कळत नाहीं. ४ पंचमहाभूतांचे 
मिश्रण. ५ खुणेने; बुद्धिगम्य तर्काने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सप्तकंचुक' प्रचंड । जालें नव्हतें ब्रह्मांड । 
सायेअविद्येचे बंड । ऐलिकड ॥ ४८॥ ह 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । हा ऐलिकडिल विचार । 
पथ्वी सेर सप्त सागर । ऐलिकडे॥ ४९ ॥ 

नाना लोक ताना स्थानें । चंद्र सूये तारांगणे । 
सप्त द्वीपे चौदा? भुवने । ऐलिकडे ॥ ५० ॥ 

शेष कर्म सप्तपाताळ । येकबिस * स्दगें अष्ट दिगूपाळ 
तेतिसः कोटी देव सकळ । ऐलिकडे ॥ ५१ ७ ४ 
बारा* आदित्य अक्रा“ रुद्र नव) नाग सप्त' ` ऋषे- 
सवर । नाना देवांचे अवतार । ऐलिक्ड ॥ ५२॥ 


RRR © ऱ्या 
१ पंचमहाभूते, अहंकार व महत्तत्त्व अशा साताँचा मिळून 
झालेला ब्रह्मांडासारखा मोठा गोल. २ सप्तद्वीपे :- जंवु, प्लक्ष, 
शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक व पुष्कर हीं सात बेट. ३ चौदा 
भवनें :- भू:, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप: व सत्य हृ सात 
स्वगं व अतळ, वितल, सुतर, रसातल, महातल, तलातल व 
पाताल हीं सात पाताळे. ४ एकवीस स्वग :- ज्योति, सित, 
विमल, अभिआगत, प्रकाश, रम्य, सहज, सिद्ध, नाद, दिव्य, 
एकांत, स्थिर, तृप्ति, निर्मळ, प्रेमळ, निज, लय, अनत, नित्य, 
अतीत व सच्चिदानंद मिळून एकवीस स्वर्ग. ५ अष्ट दिकपाळ:- 
इंद्र ( पूर्व ), अग्नि ( आग्नेय ), यम ( दक्षिण ), निऋति 
(नैऋत्य), वरुण (पश्चिम), वायु य सोम (उत्तर), 
ईश्वर (ईशान्य) असे आठ दिशांचे अधिपति. ६ तेहतीस कोटि 
देव :-आठ वसु, बारा आदित्य, अकरा रुद्र, प्रजापति व वष॑द्‌- 
कार मिळून देवांचे तेहतीस प्रकार ( ऐतरेय ब्राह्मण१-१० ) 
७ बारा आदित्य :-धातु मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूय» 
भग, विवस्वत्‌, पूषन्‌, सवित्‌, त्वष्टा व विष्णु हीं सूर्याची 
(टीप पुढील पानावर चालू ) 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हतबलता 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ४ ३३९ 


सेघ मनु चक्रवर्ती । नाना जीवांची उत्पती । 

आतां असो सांगों किती । विस्तार हा ॥ ५३ ॥ 
सकळ विस्ताराचें सूळ । ते मूळमायाच केवळ । 

मागां निरोपिली सकळ । पंचभूतिक ॥ ५४ ॥ 
सुक्ष्सभूतें जे बोलिलों । तेचि पुढें जडत्वा आलीं । 

ते सकळही बोलिली । पुढिले समासं ॥ ५५॥ 
पंचभूते पृथकाकारें । पुढं निरोपिली विस्तारे । 

वोळखीकारणें अत्यादरें । श्रोतीं श्रवण करावीं ॥ ५६ 
पंचभूतिक ब्रह्मगोळ । जेणें कळे हा प्रांजळ । 

दृश्य सांडून केवळ । वस्तुच पाविजे ॥ ५७ 0 
साहाद्वार वोलांडाबें । सग देवदशेन घ्यावें । 

तसें दृश्य हें सांडावें । जाणोनियां ॥ ५८॥ 

ह्यणोनि दुइ्यावा पोटीं । आहे पंचझुतांची दाटी । 
थयेकवणें पाडली मिठी । दृश्य पंचभूतां ॥ ५९ ॥ 

एवं पंचभूतांचेंचि दृश्य । सृष्टी रचली सावकास । 
श्रोतीं करून अवकाश । श्रवण करावें ॥ ६० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मपंचभूतेंनिरूपण 

नाम समास चतुर्थ ॥ ४॥ 
SS MM 
(टीप मागील पानावरून ) 

बारा महिन्यांतील वारा रूपें. ८ अकरा रुद्र :- रेवत, अज, 
भीम, भव, वाम, वृषाकपि, अजेकपाद, उग्र, अहिबुंध्न्य, बहु- 
रूप, महान हीं रुद्राचीं अकरा नांवें. ९ नवनाग :- अनत, 
वासुकि, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक व 
कालिय अशा नागांच्या नऊ जाति. १० सप्तऋषि : कश्यप) 
अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदरिनि व वसिष्ठ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३४० श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम॥ 
केवळ सूखे तें नेणे । ह्मणो घडलें सांगणें । 
पंचभूतांचों लक्षणें । विशद करुनि ॥ १ ॥ 
पंचभूतांचा कदेस जाला । आतां नवचे वेगळा केला । 
परंतु कांहीं येक वेगळाला । करून दाऊ ॥ २ ॥ 
पर्वत पाषाण शिळा शिखरें । नाना वर्ण लाहान थोरें। 
खडे गुंडे बहुप्रकारें । जाणिजे पृथ्वी ॥ ३ ॥ 
नाता रंगांची मृत्तिका । नाना स्थळोस्थळीं जे कां । 
वाळुकें! वाळु अनेका । मिळोन पृथ्वी ॥ ४ ॥ 
पुरें पटुणें मनोहरें । नाना संदिरें दामोवरें । 
नाना देवाळपें शिखरें । मिळोन पृथ्वी ॥ ५॥ 
सप्त होपावती पृथ्वी । काये ह्मणोनि सांगावी । 
नवः खंडे मिळोन जाणावी । वसुंधरा ॥६॥ 
नाना देव नाना नृपती । नाना भाषा नाना रिती । 
लक्ष चौऱ्यासी उत्पत्ती । मिळोन पृथ्वी ॥ ७ ॥ 
नाना उद्दसें” जे बनें । नाना तरुवरांचीं बनें) 
गिरीकंदरें नाना स्थानें । मिळोन पृथ्वी ॥ ८ ॥ 
नाना रचना केली देवीं। जे जे निमली मानवीं । 
सकळ मिळोन पृथ्वी । जाणिजे श्रोतीं ॥ ९॥ 
नाना धातु सुवर्णादिक । नाना रत्नें जे अनेक । 
नाना काष्ठवृक्षादिक । मिळोन पृथ्वी ॥ १० ॥ 
किक आत. ८ 
१ वाळूची जमीन; वाळवंटे. २ रत्नखचित मंदिरे. ३ पृथ्वीवरील 
नऊ खंडे :- इलावृत्त, भद्राइव, हरिवर्ष, किपुरुष, केतुमाल, 
रम्यक, भरतवर्ष, हिरण्मय, उत्तरकुरु. ४ उद्ध्वस्त; ओसाड. 
५ व्यवस्थितपणें लावलेल्या बागा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास ५ ३४१ 


आतां असो हे बहुवस । जडांश आणी कठिणांश । 

सकळ पृथ्वी हा विश्‍वास । मानिला पाहिजे । 

बोलिलें पृथ्वीचे रूप । आतां सांगिजेल आप ॥। ११।४ 

श्रोतीं बोळखावें रूप । सावध होऊनी ॥ १२॥ 

वापी कूप सरोवर। नाना सरितांचें जें नीर । 

मेघ आणी सप्तसागर । मिळोन आप ॥ १३ ॥ 
इलोकाधं ॥ क्षारक्षी रसुरासपिर्देधि इक्षुजेलं तथा ॥ 

क्षारसमुद्र दिसताहे । सकळ जन दृष्टीस पाहे । 

जेथें लवण होताहे । तोचि क्षार्रासधु ॥ १४॥ 

येक दुधाचा सागर । त्या नांव क्षीरसागर । 

देवें दिधला निरंतर । उपमन्यासी' ॥॥ १५॥ 

येक समुद्र मद्याचा । येक जाणावा घृताचा । 

येक निखळ दह्याचा । समुद्र असे॥ १६॥ 

येक उसाच्या रसाचा । येक तो शुद्ध जळाचा। 

ऐसा सातां समुद्राचा । वेढा? पृथ्वीयेसी ॥ १७ ॥ 

एवं भूमंडळीचें जळ । नाना स्थळोंचें सकळ । 

मिळोन अवघें केवळ । आप जाणावें ॥ १८॥ 

पथ्वीगर्भी कितियेक। पृथ्वीतळीं आवर्णोदक ' । 

तिही लोकींचें उदक । मिळोन आप ॥ १९ ॥ 


१ व्याध्रपाद ऋषींचा मुलगा. त या सात समृद्रांचा पृथ्वीच्या 
सभोंवतीं वेढा पडलेला आहे. असें मानण्यापेक्षां या सात द्रववस्तु 
समुद्ररूपानें म्हणजे विपुलतेनें पृथ्वीवर आहेत असा अथ द. घेणे 
जास्त सयुवितक आहे. ३ पृथ्वीभोंवतालच्या वातावरणातील 
जलांश. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना वल्ली बहुवस । नाना तरुवरांचे रस । 

सध पारा असूत विष । मिळोन आप ॥ २० ॥ 
नाना रस स्तेहादिक? । याहि वेगळे अनेक । 
जळावेगळे र अवश्यक । आप बोलिजे ॥ २१ ॥ 
सारद्रः आणी सीतळ । जळासारिखें पातळ । 
शुक्लीत श्रोणीत) सूत्र लाळ । आप बोलिजे ॥ २२॥ 
आप संफेतें जाणावें । पातळ बोलें वोळखावे । 

मुद सीतळ स्वभावें । आप बोलिजे ॥ २३ ॥ 

जाला आपाचा संकेत । पातळ मृद गुळगुळित । 
स्वेद" इलेष्सा० अश्नु समस्त । आप जाणावें ॥ २४॥ 
तेज ऐका सावधपणे । चंद्र सुर्यं तारांगणें । 

दिव्य देह सतेजपणें । तेज बोलिजे ॥ २५॥ 

वन्ही सेघों “ बिदयुल्यता । वन्ही सृष्टी संव्हारिता । 
वन्ही सागरा जाळिता । चडवानळु ॥ २६॥ 

वन्ही शंकराचे नेत्रींचा । वन्ही काळाचे क्षुधेचा । 
वन्हौ परीघ* झूगोळाचा । तेज बोलिजे ॥ २७ ॥ 
जें जें प्रकाशरूप । तें तें तेजाचें स्वरूप । 

शोषक उष्णादि आरोप । तेज जाणावें ॥ २८ ॥ 
वायो जाणावा चंचळ । चेतम्य चेतवी केवळ । 
बोलणें चालणें सकळ । वायोमुळें ॥ २९ ॥ 


१ तेल वगैरे. २ जल हें आप आहेच; परंतु त्याशिवायहि जें 
जें मुदु, शीतळ, ओठें आहे तें तें सर्व आप समजावें. ३ सादर; 
ओले. ४ रेत. ५ रकत. ६ घाम. ७ कफ; पडसें. ८ मेघांत जी 
'विद्युल्लता चमकते तो वन्हि- तेजतत्त्व - होय. ९ पृथ्वीच्या 
'भोंवतालच्या वातावरणांतील तेजतत्त्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८: समास ५ २४३ 


हाले डोले तितुका पवन । कांहीं न चले पवनेंविण। 
सृष्टी चाळाया कारण । मूळ तो वायो ॥ ३० ॥ 
चळण वळण आणी प्रासारण निरोध आणी अकोचन'। 
सकळ जाणावा पवन । चंचळखूपी ॥ ३१ ।। 

प्राण अपान आणी व्यान । चोथा उदान आणी समान। 
नाग क्स ककंश! जाण । देवदत्त धनंजये ॥ ३२ ॥ 
जितुकें कांहीं होतें चळण । तितुकें वायोचें लक्षण । 
चंद्र सूये तारांगण । बायोचि धर्ता ॥ ३३ ॥ 

आकाश जाणावें पोकळ ! निर्मळ आणी निश्चळ । 
अवकाशरूप सकळ । आकाश जाणावें ॥ ३४ 0 
आकाश सकळांस व्यापक । आकाश अनेकों येक । 
आकाशामध्ये कोतुक । चहुं भूतांचे ॥ ३५॥ 
आकाशाएसे नाही सार । आकाश संकळांहून थोर । 
पाहातां आकाशाचा बिचार। स्वरूपासारिखा ॥ ३६॥ 
तंब शिष्यें केला आक्षेप । दोहींचें सारिखेंचि रूप । 
तरी आकाशचि स्वरूप । कां ह्यणों नये ॥ ३७ ॥ 
आकाश स्वरूपा कोण भेद । पाहातां दिसती अभेद ॥ 
आकाश वस्तुच स्वतसिद्ध। काँ न ह्यणावी ॥ ३८ ॥ 
वस्तु अचळ अढळ । वस्तु निर्मळ निश्चळ । 

तेसेचि आकाशा केवळ । वस्तुसारिखें ॥ ३९ ॥ 
ऐकोनि वक्ता बोले वचन । वस्तु निर्गुण पुरातन । 
आकाक्षाआंगीं सप्त गुण । शास्त्रों निरोपिले ॥ ४० ७ 


So स सन जल याना 
१ प्रसरण; वाढाव. २ आंकुंचन. रे कृकर. या ओवींत प्रथमः 
पांच प्राण व नंतर पांच उपप्राण सांगितले आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३४४ श्रीमत्‌ दासबोध 


काम क्रोध शोक सोहो । भय अज्ञान सुन्यत्व पाहो । 
एसा सप्तविध स्वभाव | आकाशाचा ॥ ४१ ॥ 
ऐसें ज्ञास्त्राकारें बोलिलें । ह्मणोनि आकाश भूत जालें । 
स्वरूप निर्विकार संचलें । उपमेरहित ॥ ४२ ॥ 
कांचबंदि! आणी जळ । सारिखेंच वाटे सकळ । 
परी येक कांच येक जळ । शाहाणे जाणती ॥ ४३ ॥ 
रुवामध्यें? स्फटिक पडिला । लोकीं तद्रूप देखिला । 
तेणें कपाळमोक्ष जाला । कापुस न करी ॥ ४४॥ 
तंदुलामध्यें हवेत खडे । तंदुलासारिखेच वांकुडे । 
चाऊं जातां दांत पडे । तेव्हां कळे ॥ ४५॥ 
त्रिभागामध्यें खडा असे । त्रिभागासारिखाच भासे । 
शोधूं जातां वेगळा दिसे । कठिणपणें ॥ ४६ ॥ 
गुळासारिखा गुळदगड । परी तो कठिण निचाड । 
नागकांडी आणी वेखंड । येक ह्यणों नये ॥ ४७ ॥ 
सोनें आणी सोनपितळ । येकचि वाटती केवळ । 
परी पितळेसी मिळतां ज्वाळ | काळिमा चढे ॥ ४८॥ 
असो हे हीन दृष्टांत । आकाश ह्यणिजे केवळ भूत । 
तें भूत आणी अनंत । येक कंसे ॥ ४९ ॥ 
चस्तुसी वर्णची नसे । आकाश शामवर्ण असे । 
दोहींस साम्यता कंसे । करिती विचक्षण ॥ ५० ॥ 
श्रोते म्हणती केचें रूप । आकाश ठाईचें अरूप । 
आकाश वस्तुच तद्रूप । भेद नाहीं ॥ ५१ ॥ 


१ कांचेची जमीन. २ कापुसामध्यें. ३ चुना, वाळु व ताग 
यांच्या मिश्रणांत. ४ निखालस; पूर्णपणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास ५ ३४५ 


चहूं भूतांस नाश आहे । आकाश कसें नासताहे । 
आकाशास न साहे । वणे वेक्ती विकार” ॥ ५२॥ 
आकाश अचळ दिसतें । त्याचें काये नासों पाहातें । 
पाहातां आमुचेनि मतें । आकाश शाइवत ॥ ५३ ॥ 
एसें ऐकोन वचन । वक्ता बोले प्रतिवचन । 

एक आतां लक्षण । आकाझाचें ॥ ५४॥ 

आकाश तमापासून जालें । म्हणोन कामक्रोधें वेष्टिलें ॥ 
अज्ञान सुन्यत्व बोलिलें । नाम तयाचें ॥ ५५ ॥ 

अज्ञानें कामक्रोधादिक । मोहो भये आणी शोक । 

हा अज्ञानाचा विवेक । आकाशागुणें ॥ ५६ 0 
नास्तिक नकारवचन । तेंचि सुन्याचें लक्षण । 

तयास ह्मणती हृदयसुन्य । अज्ञान प्राणी ॥ ५७ ॥ 
आकाश स्तब्धपणें सुन्य । सुन्य ह्मणिजे तें अज्ञान । 
अज्ञान हाणिजे कठिण । रूप तयाचें ॥ ५८ ॥ 
कठिण सुन्य विकारवंत । तयास कसें ह्यणावें संत । 
सनास वाटे हें त्रत? । आहाच दृष्टी ॥ ५९ ॥ 
अज्ञान कालवले आकाशीं । तया कदेमा ज्ञान नासी 
म्हणोनियां आकाशासी । नाश आहे ॥ ६० ॥ 

तैसें आकाश आणी स्वरूप । पाहातां वाटती घेकरूप। 
परी दोहींमधें विक्षेप । सुन्यत्वाचा ॥ ६१ ॥ 
आहाच पाहातां कल्पनेसी। सारिखेंच वाटे निइचयेसों। 
परी आकाश स्वरूपासी । भेद आहे ॥ ६२ ॥ 


MES © 
१ रंग व दुझ्यत्व हे विकार. २ स्वर्पासारखंच. ३ वरवर 
पहातां. ४ अंतराय; तफावत; फरक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३४६ श्रीमत्‌ दासबोध 


उन्मनी आणी सुषुप्ति अवस्ता। सारिखेंच वाटे तत्वतां । 
परी विवंचून पाहों जातां । भेद आहे॥ ६३ ॥ 
खोडे खऱ्यासारिखें भाविती। परी परीक्षबंत निवडिती । 
कां कुरंगें देखोन भुलती । सृगजळासी ॥ ६४ ॥ 
आतां असो हा दृष्टांत । बोलिला कळाया संकेत । 
म्हणौनि भूत आणी अनंत । थेक नव्हेती ॥ ६५ ॥ 
आकाश वेगळेपणें पाहावें । स्वूपीं स्वरूपति व्हावें । 
वस्तुचे पाहणें स्वभावें । ऐसें असे ॥ ६६ ॥ 
थेथे आशंका फिटली । संदेहवृत्ती सावळली । 
भिन्नपणें नदचे अनुभवली । स्वरूपस्थिती ॥ ६७ ॥ 
आकाश अनुभवा थेतें । स्वरूप अतुभवापरतें । 
स्हणोनियां आकाशातें । सास्थता न घडे ॥ ६८ ॥ 
दुग्धासारिखा जळांश । निवडू जाणती राजहंस । 
तसें स्वरूप आणी आकाश । संत जाणती ॥ ६९ ॥ 
सकळ साया गथागोवी । संतसंगे हे उगवावी । 
याहिजे मोक्षाची पदवी । सत्समागमें ॥ ७० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थूळपंचमाहाभूतें- 

स्वरूपाकाशभेदोनाम समास पंचम ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 

शोता विनवी वकतयासी । सत्संगाची महिमा केसी । 
मोक्ष लाभे कितां दिवसी । हें मज निरोपावें ॥ १॥ 
धरितां साधूची संगती । कितां दिवसां होते मुक्ती । 
हा निश्‍चय कृपामूर्ती । मज दीनास करावा ॥ २॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास ६. ३४७ 


मुक्‍ती लाभे तत्क्षणी । विइवासतां निरूपणीं । 
दुझ्चीतपणें ' हानी । होतसे ॥ ३ ॥ 

सुचितपणें दुश्चीत । मन होतें अकस्मात । 

त्यास करावें निवांत । कोणे परों ॥ ४॥ 

सनाच्या तोडून वोढी । श्रवणीं बसावें आवडी । 
सावधपण घडीनें घडी । काळ सार्थक करावा ॥ ५ ॥ 
अर्थप्रमथ? ग्रंथांतरीं । शोधून घ्यावें अभ्यांतरीं । 
दुझ्चीतपण आलें तरी । पुन्हां श्रवण करावें ॥ ६ ॥ 
अर्थांतर पाहिल्यावीण । उगेंचि करी जो श्रवण । 

तो श्रोता नव्हे पाबाण । भनुष्यवेषं ॥ ७॥ 

येथे श्रोते सानितोल सीण । आह्मांस केलें पाषाण । 
तरी पाषाणाचे लक्षण । सावध एका ॥ ८ ॥। 

वांकुडा तिकडा फोडिला । पाषाण घडून नीट केला । 
दुसरे वेळेसी पाहिला । तरी तो तेसाचि असे ॥ ९॥ 
टांकीनें खपली फोडली । ते मागुती नाहीं जडली। 
सनुष्याची कुबुद्धि झाडिली । तरी ते पुन्हां लागे ॥ १० 
सांगतां अवगुण गेला । पुन्हां मागुता जडला । 
याकारणे माहांभला । पाषघाणगोटा ॥ ११॥ 

ज्याचा अवगुण झडेना । तो पाषाणाहून उणा । 
पाषाण आगळा? जाणा । कोटिगुणं ॥ १२ ॥ 
कोटिगुणें कंसा पाषाण । त्याचेंहि ऐका लक्षण । 
श्रोतीं करावें श्रवण । सावध होउनी ॥ १३॥ 

१ ादावञ्पणाने; अनिश्वितपणाने. र अर्थ व प्रमेयः अर्थं व प्रमेय- 
सांगितल्याचा अर्थ व सारभूत प्रमेय म्ह. सिद्धांत हे चीट सम- 
जून घ्यावे. ३ विशेष. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


साणीक सोतीं प्रवाळ । पाचि बेडुये वप्त्रनीळ ' । 
गोसेदमणी परिस केवळ । पाषाण बोलिजे ॥ १४॥ 
याहिवेगळे बहुत । सूर्यकांत सोमकांत । 

नाना मोहरे? सप्रचित । औषधाकारणें ॥ १५॥ 
याहि वेगळे पाषाण भले । नाना तीर्थी जे लागले । 
वापो कूप सेखीं जाले । हरिहरमूर्ती ॥ १६ ॥ 

याचा पाहातां विचार । पाषाणाऐसें नाहीं सार ॥ 
मनुष्य तें काये पामर । पाषाणापुढें ॥ १७ ॥ 

तरी तो ऐसा नव्हे पाषाण । जो अपवित्र निःकारण । 
तयासारिखा देह जाण । दुश्चीत अभवतांचा ॥ १८॥ 
आतां असो हें बोलणें घात होतो दुश्चीतपणें । 
दुझचीतपणाचेनि गुणें । प्रपंच ना परमार्थ ॥ १९ ॥ 
दुश्चीतपणें कार्य नासे । दुश्चीतपणें चिता वसे । 
दुश्चीतपणें स्मरण नसे । क्षण येक पाहातां ॥ २० ॥ 
दुश्चीतपणें शत्रुजिणें ` । दुश्चीतपणें जन्ससरणें । 
दुइचीतपणाचेति गुणें । हानी होये ॥ २१ ॥ 
दुश्चीतपणें नव्हे साधन । दुझ्चीतपणें न घडे भजन । 
दुशचीतपणें नव्हे ज्ञान । साधकांसी ॥ २२ ॥ 
दुश्चीतपणें नव्हे निश्चयो । दुरचीतपणे न घडे जयो। 
दुझचीतपणें होये क्षयो । आपुल्या सर्वाहताचा ॥ २३ ॥ 
दुइचीतपणें न घडे श्रवण । दुश्चीतपणें न घडे विवरण। 
दुइचीतपणें निरूपण । हातीचें जाये ॥ २४ ॥ 


MRSS 3... य्ा 
१ निळसर झांकेचा हिरा. २औषधमणी. ३ शत्रूकडून जिकलें 
जाणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास ६ २४९ 


दुशचीत' बसलाचि दिसे । परी तो असति नसे । 
चंचळ चक्रों पडिले असें । मानस तयाचें ॥ २५ ॥ 
बेडें पिशाच्य निरंतर । अंध मुकें आणी बधिर । 

तेसा जाणावा संसार । दुश्चीत प्राणियांचा ॥ २६॥ 
सावध असोन उमजेना । श्रवण असोन एकेना । 

ज्ञान असोन कळेना । सारासारविचार ॥ २७ ॥ 
एसा जो दुश्चीत आळसी । परलोक केचा त्यासी । 
जयाचे जिवीं अहर्निशं । आळस वसे ॥ २८ ॥ 
दुझ्चीतपणापार्सान सुटला। तरी तो सवेंच आळस आला। 
आळसाहातीं प्राणीयांला । उसंतचिर नाहीं ॥ २९ ॥ 
आळसें राहिला विचार । आळसें बुडाला आचार । 
आळसें नव्हे पाठांतर । कांहीं केल्यां ॥ ३० ॥ 
आळसें घडेना श्रवण । आळसें नव्हे निरूपण । 

आळसें परमार्थाची खूण । मळिण जाली ॥ ३१॥ 
आळसे नित्यनेस राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला । 
आळसें आळस वाढला । असंभाव्य ॥ ३२ ॥ 
आळसें गेली धारणा* धृती" आळसें मळिण जाली वृत्ती 
आळसें विवेकाची गती । संद जाली ॥ ३३ ॥ 
आळसें निद्रा वाढली । आळसें वासना विस्तारली । 
आळसें सुन्याकार जाली । सद्बुद्धि निइचयाची ॥३४॥ 
दुइचीतपणासवें आळस । आळसे निद्राविळास । 
निद्राविळासें केवळ नास । आयुष्याचा ॥ ३५ ॥ 
निवा मळत इःचोतंपण ) हव पसि ता 
१ चंचळ मनोवृत्तीचा मनुष्य. २ विसांवा; मोकळेपणा. 
३ अमर्याद. ४ निश्चय. ५ धेयं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३५० श्रीमत्‌ दासबोध 


येणेकरितां तिरूपण । उमजेचिना ॥ ३६॥ _ 

हं तिन्हीं लक्षणें जेथें । विवेक केचा असेल तेथें । 
अज्ञानास यापरतें । सुखि नाहीं ॥ ३७ ॥ 

क्षघा लागतांच जेविला । जेऊन उठतां आळस आला । 
आळस येतां निजेला । सावकास ॥ ३८ ॥ 

निजोन उठतांच बुझ्चीत । कदा नाहीं सावचित । 
तेथे केचे आत्महित । निरूपणीं ॥ ३९ ॥ 
मर्कटापासीं दिल्हे रत्न । पिशाच्याहातीं निधान' । 
दुश्चीतापुढें निरूपण । तयापरी होये ॥ ४० ॥ 

. आतां असो हे उपपत्ती । आशंकेची कोण गती । 
कितां दिवसा होते पुकती । सञ्जनाचेनि संग ॥ ४१॥। 
ऐका याचें प्रत्योत्तर । कथेसि व्हावें निरोत्तर । 
संतसंगाचा विचार । ऐसा असे ॥ ४२ ॥ 

लोहो परीसेसीं लागला । थेंबुटा साथरीं मिळाला । 
गंगे सरिते संगम जाला । तत्क्षणीं ॥ ४३ ॥ 

सावध साक्षपी * आणी दक्ष*। तयास तत्काळचि मोक्ष । 
इतरांस तें अलक्ष । लक्षिलें नवचे ॥ ४४ ॥ 

येथे शिष्यप्रज्ञाच केवळ । प्रज्ञावंतां` नलगे वेळ । 
अनत्यास तत्काळ । मोक्ष लाभे ॥ ४५ ॥ 


१ महत्त्वाचा ठेवा उ. खजिना. २ संगती; ऊहापोह. ३ जागा 
झालेला; शुद्धीवर आलेला. संसारमोहरूपीं स्वप्नांतून जागा 
झालेला. ४ निग्रही; मोक्षासाठीं दृढनिश्चयानें प्रयत्न करणारा. 
५ जागरूक; साधनकालांत येणार्‍या विघ्नांविषयीं जागरूक 
राहून त्यांत न सांपडणारा. ६ कुशाग्र लक्ष्यवेधी बुद्धीनें युक्त 
असलेल्यांना. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ६ ३५१ 


प्रज्ञावंत आणी अनन्य । तयास नलगे येक क्षण । 

अनन्य भावार्थ विण । प्रज्ञा खोटी ॥ ४६॥ 

प्रज्ेविण अर्थ न कळे । विइवासेंविण वस्तु ना कळे । 

प्रज्ञाविरवासें गळे । देहाभिसान॥ ४७॥ 

देहाभिमानाचे अंतीं । सहजचि वस्तुप्राप्ती । 

सत्संगे सद्गती । विलंबचि नाहीं ॥ ४८॥ 

सावध साक्षपी बिशेष । प्रज्ञावंत आणी विश्वास । 

तयास साधनों सायास । करणेंचि नलगे ॥ ४९॥ 

इतर भाविक साबडे '। तयांसहि साधनें मोक्ष जोडे । 

साधुसंगं तत्काळ उडे? । बिवेकदृष्टी ॥ ५० ॥ 

परी तें साधन सोडूं नये । निरूपणाचा उपाये । 

निरूपणे लागे सोय । स्ंत्रांसी ॥ ५१॥ 

आतां मोक्ष आहे केसा । कसी स्वरूपाची दशा । 

त्याचे प्राप्तीचा भर्वसा । सत्संग केवी ॥ ५२॥ 

ऐसें निरूपण प्रांजळ । पुढें बोलिलें असे सकळ । 

श्रोतों होऊनियां निश्चळ । अवधान द्यावें ॥ ५३ ॥ 

अवगुण त्यागावयाकारणें । न्यायनिष्ठुर लागे बोलणें। 

श्रोतों कोप न धरणें । ऐसिया वचनाचा ॥ ५४ ॥ 

£इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे दुरचीतनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


१ भोळेभाबडे. २ सुप्त असलेली विवेकदृष्टि सत्संगतीनें उडी 
मारून, खळबळून जागृत होते. अथवा “ उघडे ' असा पाठ 
घेऊन अर्थ करावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


मागां श्रोतयांचा पक्ष । कितां दिवसां होतो मोक्ष । 
तेचि कथा श्रोते दक्ष । होऊन ऐका ॥ १॥ i 
मोक्षास केसें जाणावें । मोक्ष कोणास ह्यणारव । 
संतसंगे पावावे । मोक्षास कसें ॥ २ ॥ 

तरी बद्ध ह्मणिजे बांधला । आणी RS ह्मणिजे सोकळा 
जाला । तो संतसंगे केसा लाधला । तेंहि ऐका ॥ ३॥ 
प्राणी संकल्पे बांधला । जीवपणें बद्ध जाला । 

तो विवेकें मुक्त केला । साधुजनों ॥ ४ ॥ 

मी जीव ऐसा संकल्प । दृढ धरितां गेले कल्प? । 
तेणें प्राणी जाला अल्प । देहबुद्धीचा ॥ ५ ॥ 

सीं जीव मज बंधन । मज आहे जन्ममरण । 

क्केल्या कर्माचें फळ आपण । भोगीन आतां ॥ ६॥ 
पापाचें फळ तें दुख । आणी पुण्याचें फळ तें सुख । 
पापपुण्य अवश्यक । भोगणें लागे ॥ ७ ॥_ 
पापपुण्यभोग सुटेना। आणी गर्भेवासहि तुटेना । 
ऐसी जयाची कल्पना । दृढ जाली ॥ ८ ॥ 

तया नांव बांधला । जीवपणें बद्ध जाला । 

जेसा स्वयें बांधोन कोसला? । मृत्य पावे ॥ ९ ॥ 
तेसा प्राणी तो अज्ञान । नेणें भगवंताचे ज्ञान । 
ह्मणे माझें जन्ममरण । सुटेचिना ॥ १० ॥ 

आतां कांहीं दान करू । पुढिल्या जन्मास आधार । 
तेणें सुरूप संसार । होईल माझा ॥ ११॥ 


१ युगेच्या युगे. २ रेशमाचा किडा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ७ ३५३ 


पुर्वी दान नाहीं केलें । हणोन दरिद्र प्राप्त जालें । 
आतां तरी कांहीं केलें । पाहिजे कीं ॥ १२॥ 
ह्मणोनी दिलें वस्त्र जुनें । आणी येक तांब नाणें । 
ह्मण आतां कोटिगुणें । पावेन पुढें ॥ १३॥ 
कुशावर्ती कुरक्षेत्रीं । महिमा ऐकोन दान करी । 
आशा धरिली अभ्यांतरीं । कोटिगुणांची ॥ १४ ॥ 
रुका! आडका? दान केला । अतितास* दुकडा घातला 
हाणे माझा ढीग जाला । कोटि ट्कड्यांचा ॥ १५ ॥ 
तो मी खाईन पुढिलिये जन्मीं । ऐसें कल्पी अंतर्यामी । 
वासना गुंतली जन्मकर्मी । प्राणीयांची ॥ १६ 
आतां सी जें देईन । तें पुढिले जन्मीं पावेन । 
ऐसें कल्पी तो अज्ञान । बद्ध जाणावा ॥ १७॥ 
बहुतां जन्यांचे अंतीं । होये नरदेहाची प्राप्ती । 
थेथं न होतां ज्ञानें सद्गती । गर्भवास चुकेना॥ १८ ॥ 
गर्भवास नरदेहीं घडे । ऐसें हैं सर्वथा न घडे । 
अकस्मात भोगणें पडे । पुन्हा नीच योनी ॥ १९॥ 
ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरीं । बहुतीं केला बहुतांपरीं । 
नरदेह संसारीं । परम दुल्लभ असे ॥ २०॥ 
पापपुण्य समता घडे । तरीच नरदेह जोडे । 
थेरवीं हा जन्म न घडे। हें व्यासवचन भागवतीं । २१॥ 
इलोक ॥ नरदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं । 

प्छवं सुकल्पं गुरुकर्णंधारं । 

मयानुकूलेन नभस्वतेरितं । 

पुमान्भवाब्धि न तरेत्स आत्महा ।। 


१ पैसा. २ दमडी. ३ अतिथीस; भिक्षेकऱ्याला. 
१२ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३५४ श्रीमत्‌ दासबोध 


नरदेह दुल्लभ । अल्प संकल्पाचा लाभ^। 
गुरु कणेधारी* स्वयंभ । सुख पाववी ॥ २२ ॥ 
देव अनुकूछ नव्हे जया । स्वय पापी तो प्राणीया । 
भवाब्धी न तरवे तया । आत्महत्या रा बोलिजे ॥२३॥ 
ज्ञानेंविण प्राणीयांसी । जन्ममृत्य लक्ष चौप्यासी । 
तितुक्या आत्महत्या त्यासी । ह्यणोन आत्महत्यारा॥ २४ 
नरदेहीं ज्ञानेंविण । कदा न चुके जन्ममरण । 
भोगणे लागती दारुण । नाना नीच योनी ॥ २५ ॥ 
रीस मर्कट इवान सूकर । अश्व वृषभ हंसा खर १ 
काक कुकूट  जंबुक” सार्ज र। सरड बेडुक मक्षिका॥ २६ 
इत्यादिक नीच योनी । ज्ञान नस्तां भोगणें जनों । 
आशा धरी मूर्ख प्राणी । पुढिलिया जन्साची ॥२७॥ 
हा नरदेह पडतां । तोचि पाविजे मागुतां । 
ऐसा विशवास धरितां । लाज नाहीं ॥ २८॥ 
कोण पुण्याचा संग्रहो । जे पुन्हां पाविजे नरदेहो । 
दुराशा धरिली पाहो । पुढिलिया जन्माची ॥ २९ ॥ 
एसे मूर्ख अज्ञान जन । केलें संकह्पें बंधन । 
त्रु आपणासि आपण । होऊन ठेला ॥ ३० ॥ 

इलोक ॥आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ 
ऐसें संकल्पाचे बंधन । संतसंगें तुटे जाण । 
ऐक तयाचें लक्षण । सांगिजेल ॥ ३१ ॥ 
पांचा भूतांचें शरीर । निर्माण जालें सचराचर । 
१ सहजगत्या; थोडयाशा संकल्पाने मिळणारा. २ नावाडी; 
मार्ग दर्शक, ३ गाढव. ४ कोंबडे. ५ कोल्हा, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


० - 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ७ ३५५ 


देह अवस्ता अभिमान । स्थानें भोग मात्रा गुण । 
शक्ती आदिकरून लक्षण । चोपुटी ' तत्वांचें ॥ ३३॥ 
एसी पिडब्रह्मांडरचना । विस्तारें वाढली कल्पना। 
निर्धारितां तत्वज्ञाना । भें भांबादलों ॥ ३४॥ 
नाना मतों नाना भेद । भेदे वाढती वेचाद । 

परी तो ऐक्यतेचा संवाद । साधु जाणती ॥ ३५॥ 
तया संवादाचें लक्षण । पंचभूतिक देह जाण । 

त्या देहामधें कारण । आत्मा चोळखाबा ॥ ३६॥ 
देह अंतीं नासोन जाये । त्यास आत्मा ह्मणों नये । 
नाना तत्वांचा समुदाय । देहामध्ये आला ॥ ३७॥ 
अंतःकर्ण प्राणादिक। विषये इंद्रियें दशक । 

हा सुक्ष्साचा विवेक । बोलिला शास्त्रीं ॥ ३८ ॥ 
घेतां सूक्ष्माची शुद्धी *। भिन्न अंतःकरण सन बुद्धी । 
नाना तत्वांचे उपाधी- वेगळा आत्मा ॥ ३९ ॥ 
स्यूळ सुक्ष्म कारण। साहाकारण विराट हिरण्य । 
अव्याकृत मूळप्रकृति जाण । ऐसे अष्टदेह ॥ ४० ॥ 

१ देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, मात्रा, गुण व शक्ति 
अशीं आठ तत्त्वें एका देहाची व यांच्या चौपट म्ह. बत्तीस तत्त्वे 
चारी देहांचीं. (पहा द.१७ स. ९,ओ. १ ते ९) .२. तत्वज्ञानाचा 
निश्‍चय करतांना मतांचा-पंथांचा-गोंधळ झाला आहे. ३, अंत:- 
करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हें अंतःकरणपंचक; प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान हैं प्राणपंचक; शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध हैं विषयपंचक; पंच कर्मेन्द्रिये व पंच ज्ञानेंद्रिये 
मिळून २५ तत्त्वांच्या सूक्ष्मदेहाचा विचार शास्त्रांत केला आहे 
(पहा द. १७स. ९, ओ. १८ ते २२ ) ४. सूक्ष्मदेहाच्या संशो- 
धनाने आत्मा अंतःकरणादि सवे तत्त्वांहून भिन्न आहे हें पटेल: 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


च्यारी पिडीं च्यारी ब्रह्मांडीं। ऐसी अष्टदेहाची प्रौढी । 

प्रकृतिपुरुषांची वाढी । दशवेह बोलिजे ॥ ४१ ॥ 

ऐसें तत्वांचें लक्षण । आत्मा साक्षी विलक्षण । 

कार्य कर्ता कारण । दृश्य! तयाचें ॥ ४२ ॥ 

जीवशिव पिडब्रह्मांड । सायेअविद्ये चें बंड । 

हें सांगतां असे उदंड। परी आत्मा तो वेगळा ॥ ४३ ॥ 

पाहों जातां आत्मे च्यारी । त्यांचें लक्षण अवधारी । 

हें जाणोनि अभ्यांतरीं । सुदृढ धरावें ॥ ४४॥ 

येक जीवात्मा दुसरा शिवात्मा । तिसरा परमात्मा 
जो विश्वात्मा । 

चौथा जाणिजे निभेळात्मा। ऐसे च्यारी अह्मे॥ ४५ ॥ 

भेद उंच नीच भासती । परी च्यारी येकचि असती । 

ग्रेविषीं दृष्टांतसंसती । सावध ऐका ॥ ४६ ॥ 

घटाकाश मठाकाश । सहदाकाश चिदाकाश । 

अवघे मिळोन आकाश। येकचि असे ॥ ४७ ॥ 

तेसा जीवात्मा आणी शिवात्मा । परमात्मा आणी 

निर्मळात्मा। अवघा मिळोन आत्सा। येकचि असे॥ ४८ 

घरीं व्यापक जें आकाश । तथा नांव घटाकाश । 

पिडीं व्यापक ब्रह्मांश। त्यास जीवात्मा बोलिजे ॥ ४९॥ 

मठीं व्यापक जें आकाश । तया नांव सठाकाश । 

तेसा ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांश। त्यास शिवात्मा बोलिजे ॥५० 

मठाबाहेरील आकाश । तया नांव महदाकाश । 

१ कार्य = जगत,कर्ता =ईश्वर, कारण = माया हीं सर्व आत्म्या- 

- हून निराळीं असल्यानें त्याचीं दृश्य होत, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


न 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ७ ३५७ 


उपाधीवेगळें आकाश । तया नांव चिदाकाश । 

तसा निमंळात्मा परेश । तो उपाधीवेगळा ॥ ५२॥ 
उपाधीयोगें वाटे भिन्न । परी तें आकाश अभिन्न। 
तसा आत्मा स्वानंदघन । येकचि असे ॥ प३॥ 
इश्यासबाह्य अंतरीं । सूक्षात्मा निसतरीं । 

त्याची वर्णावया थोरी । शेष समर्थ नव्हे ॥ ५४॥ 
ऐसें आत्म्याचे लक्षण । जाणतां नाहीं जीवपण । 

उपाधी शोधितां अभिन्न? । मुळींच आहे ॥ ५५ ॥ 
जीवपणें येकदेसी । अहंकारें जन्म सोसी । 

विवेक पाहातां प्राणीयांसी । जन्म केचा ॥ ५६॥ 
जन्समृत्यापालुन सुटला या नांव जाणिजे मोक्ष जाला । 
तत्वें शोधितां पावला । तत्वतां वस्तु ॥ ५७॥ 

तेचि वस्तु ते आपण । हें महावाकयाचें लक्षण । 

साधु करिती निरूपण । आपुलेन सुर्खे ॥ ५८ ॥ 

जेचि क्षणों अनुग्रह केला । तेचि क्षणी मोक्ष जाला। 
बंधन कांहीं आत्मयाला । बोलोंचि नये । । ५९ ॥ 
आतां आशंका फिटली । संदेहवृत्ती मावळली। 
संतसंगे तत्काळ जाली । सोक्षपदवी ॥ ६० ॥ 
स्वप्नामरधें जो बांधला । तो जागृतीनें मोकळा केला । 
ज्ञानविवेकें प्राणीयाला । मोक्षप्राप्ती ॥ ६१॥ 
अज्ञाननिसतीचा! अंतीं । संकल्पदुःखें नासती । 

१ हे चारी भेद उपाधीच्या योगानें होतात. उपाधि शोधून 
पाहिली असतां मिथ्या ठरते; म्हणून स्वरूपतः हे भेद खरे 
नसून केवळ समजावून सांगण्यासाठी ते कल्पिले आहेत. आत्मा 
मुळचा एकच एक आहे. २ अज्ञानरूप रात्रीच्या शेवटीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३५८ श्रीमत्‌ दासबोध 


तेणें गुणें होये प्राप्ती । तत्काळ मोक्षाची ॥ ६२ ॥ 

तोडाचया स्वप्तबंधन । नलगे आणीक साधन । 

तघास प्रत्त जागतीबीण । बोलोंचि नये ॥ ६३ ॥ 

तेसा संकलपें बांधला जीव। त्यास आणीक नाहीं उपाव 

विवेक पाहातां वाव! । बंधन होये ॥ ६४ ॥ 

विवेक पाहिलयाविण । जो जो उपाव तो तो सीण । 
विवेक पाहातां आपण । आत्माच असे ॥ ६५ । 

आत्मयाचा ठाई कांहों । बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । 

जन्समृत्य हें सर्वोहि । आत्मत्बीं त घडे ॥ ६६ ॥ a 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मोक्षलक्षणनाम 

समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम॥ 

मागां जालें निरूपण । परमात्मा तो तूंचि जाण । 
तया परमात्मयाचें लक्षण। तें हें ऐसें असे ॥ १॥ 

जम्म नाहीं मृत्य नाहीं । येणें नाहीं जाणें नाहीं । 
बद्ध मोक्ष दोनी नाहीं । परसात्मयासी ॥ २॥ 
परमात्मा निर्गुण निराकार । परमात्मा अनंत अपार ॥ 
परमात्मा नित्य निरंतर । जसा तंसा ॥ ३॥ 
परमात्मा सर्वास व्यापक । परमात्मा अनेकों येक । 
परमात्मयाचा विवेक । अतक्यं आहे ॥ ४॥ { 
ऐसी परमात्मयाची स्थिती । बोलताती वेद श्रृती । 
परमात्मा पाविजे भक्ती । येथें संशय नाहीं ॥ ५॥ 


१ मिथ्या; नसून आहेसे मानलेले. २ उपाय; साधन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८: समास ८ | ३५९ 


तपे भक्तीचे लक्षण । भक्ती नवविधा? भजन । 
नवविधा भजनें पावन । बहु भक्त जाले ॥ ६॥ 
तया नवविधामध्यें सार । आत्मनिवेदन थोर । 
तथेचा करावा विचार । स्वानुभवें स्वयें ॥ ७ ॥ 
आपुलिया स्वानुभवें?। आपणास निवेदावें । 
आत्मनिवेदन जाणावें । ऐसें असे ॥ ८ ॥ 

महत्पूजेचा अंतीं । देवास मस्तक वाहाती । 

तैसी आहे निकट भक्ती । आत्मनिवेदनाची ॥ ९ ॥ 
आपणांस निवेदिती । ऐसे भक्त थोडे असती । 

तयांस परमात्मा मुक्‍ती । तत्काळ देतो ॥ १०॥ 
आपणांस कसें निवेदावें। कोठें जाऊन पडावें । 

किवा मस्तक तोडावें । देवापुढें ॥ ११॥ 

ऐसें ऐकोन बोलणें । वक्ता वदे सर्वेज्ञपणें । 

भरोतां सावधान होणें । येकाग्र चित्ते ॥ १२॥ 
आत्मनिवेदनाचें लक्षण । आधीं पाहावें मी कोण । 
सग परमात्मा निर्गुण । तो वोळखावा ॥ १३॥ 
देवाभक्ताचें शोधन । करितां होतें आत्मनिवेदन ॥ 
देव आहे पुरातन । भकत पाहे ॥ १४॥ 

१ पहा दशक चवथा. २ ध्यानांत “ मी ' हा वेगळा राहून 
कांहीं पहाण्याची क्रिया करतो कीं काय हैं ज्याचें त्यासच सम- 
जणार. ध्येयापासून आपण वेगळे उरत नाहीं, पुरणं पणें तद्रूप 
होत आहों म्हणजे आपलें निवेदन, शरणागति, खरोखरीचो 
होत आहे असा स्वानुभव आल्यानंतर जें वर्णंनातीत असें 
पूर्णक्य होतें तेंच आत्मनिवेदन होय. प्रत्यक्ष तेव्हां हें कळत हि 
नसतें. तेथून परत वृत्तीवर आल्यावर त्या ऐक्याचा परिणाम 
जो परमानंद तो अनुभवास येतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३६० श्रीमत्‌ दासबोध 


देवास वोळखों जातां । तेथें जाली तद्रूपता । 
देवभक्तविभषक्तता । मुळींच नाहीं ॥ १५ ॥ 

विभवत नाहीं हणोन भवत। बद्धन नाही ह्मणोनि मुक्त 
अयुक्त नाहीं बोलणें युक्त । शास्त्राधारे ॥ १६॥ 
देवाभक्ताचे पाहातां मूळ । होये भेदाचे निसूळ । 
येक परमात्मा सकळ । दृश्यावेगळा ॥ ह ॥ 

तयासि होतां मिळणी । उरी नाहीं दुजेपणीं । 

देव भक्त हे कडसणी? । निरसोन गेली ॥ १८॥ 
आत्मनिवेदनाचे अंतीं । जे कां घडली अभेद भक्ती । 
तये नांव सायोज्यमुदती । सत्य जाणावी ॥ १९ ॥ 
जो संतांस शरण गेला। अद्वेतनिरूपणें बोधला? । 
सग जरी वेगळा केला । तरी होणार नाहीं ॥ २०॥ 
नदी मिळाली सागरीं । ते निवडावी कोणेपरी । 
लोहो सोनें होतां माघारी । काळिमा न ये ॥ २१ ॥ 
तेसा भगवंती मिळाला । तो नवचे वेगळा केला । 

देव भक्‍त आपण जाला । विभक्त नव्हे ॥ २२॥ 

देव भक्त दोनी पेक । ज्यासी कळला विवेक । 
साधुजनों मोक्षदायेक । तोचि जाणावा ॥ २३ ॥ 
आतां असो हैं बोलणें । देव पाहावा भक्तपणें* । 
तेणें त्याचें ऐशवय बाणे । तत्काळ आंगीं ॥ २४॥ 
देहि होऊन राहिजे। तेणें देहदुःख साहिजे* । 
देहातीत होतां पाविजे । परब्रह्म तें ॥ २५ ॥ 


१ बंधन. २ अडसर; भिन्नत्वाचौ कल्पना. ३ उपदेडित झाला. 
४ सीपणरहित प्रेमेक्यानें. ५ भोगावे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


y य्यक: आक अवसान]. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८॥ समास ८ ३६१ 


देहातीत कसें होणें । केलें परब्रह्म पावणें । 
ऐश्वर्याची लक्षणें । कवण सांगिजे ॥ २६॥ 

ऐसें श्रोतां आक्षेपिलें । याचें उत्तर काये बोलिलें। 
तेंचि आतां निरोपिलें। सावध ऐका ॥ २७॥ 
देहातीत वस्तु आहे। तें त्‌ परब्रह्म पाहे। 

देहसंग हा न साहे । तुज विदेहासी ॥ २८ ॥ 
ज्याची बुद्धि होये ऐसी । वेद वणिती तयासी । 
शोधितां नाना शास्त्रांसी। न पडे ठाई ॥ २९॥ 
ऐश्वर्य ऐसें तत्वतां । बाणे देहबुद्धि सोडितां । 

देह मी ऐसें भावितां । अधोगती ॥ ३०॥ 
याकारणें साधुवचन । सान्‌ नये अप्रमाण । 

मिथ्या मानितां दुषण । लागों पाहे ॥ ३१।। 
साधुवचन तें कसें । कामे धरावें बिइवासें । 

येक वेळ स्वामी ऐसें । मज निरोपावें ॥ ३२॥ 
सोहं आत्मा स्वानंदधन । अजन्मा तो तूंचि जाण । 
हेंचि साधूचें वचन । सुदृढ धरावें ॥ ३३ ॥ 
साहावाक्याचें अंतर'। तूंचि ब्रह्म निरंतर । 
ऐसिया वचनाचा विसर । पडोंचि नये ॥ ३४॥ 
देहासि होईल अंत । मग सी पावेन अनंत । 

ऐसें बोलणें निश्रांत?। सानूंचि नये ॥ ३५ ॥ 
येक मूर्ख ऐसें ह्मणती । साया नासेल कल्पांती । 
मग आह्यांस ब्रह्मप्राप्ती । येरवों नाहीं ॥ ३६॥ 
झायेसी होईल कल्पांत । अथवा देहासी येईल अंत । 
तेव्हां पावेन निवांत? । परब्रह्म मी ॥ ३७॥ 


१ गुह्य भावार्थ. २ पुर्णपणें भ्रमिष्ट, ३ सावकाश. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


हें बोलणें अप्रमाण । ऐसें नव्हे{समाधान । 
समाधानाचे लक्षण । वेगळेंचि असे ॥ ३८॥ 

होन्य! अवघेचि सराबें। सग राज्यपद प्राप्त व्हावें । 
शस्य अस्तांचि राज्य करावें । हें कळेना ॥ ३९ ॥ 
साया असोनिच नाहीं । देह असतांच विदेही । 

ऐसे समाधान कांहीं । बोळखाबें ॥ ४० ॥ 

राज्यपद हातासी आलें । सग परिवारें काय केलें । 
परिवारा देखतां राज्य गेलें । हें तों घडेना ॥ ४१ ॥ 
प्राप्त जालियां आत्मज्ञान । तसें दृश्य देहभान । 
दृष्टीं पडतां समाधान । जाणार नाहों?॥ ४२ ॥ 
मार्गी सुळी सर्पाकार । देखतां भये आलें थोर। 
कळतां तेथीचा विचार । सग सारणें काये ॥ ४३ ॥ 
तसी माया भयानक । विचार पाहातां माईक । 

सग तथेचा धाक । कासया धरावा ॥ ४४ ॥ 

देखतां मृगजळाचे पुर । ह्मणे केसा पावो पेलपार । 
कळतां तेथोचा विचार । सांकडे ' केंचें ॥ ४५ ॥ 
देखतां स्वप्न भयानक । स्वप्नों वाटे परम धाक । 
जागृती आलीयां साशंक । कासया व्हावें ॥ ४६॥ 
तथापी माया कल्पनेसी दिसे। आपण कल्पनेतीत असे । 
तेथें उद्वेग काईसे । निविकल्पासी ॥ ४७ ॥ 

` अंतीं मती तेचि शती । ऐसें सबंत्र बोलती । 


१ सैन्य, परिवार, २ त्याप्रमाणें आत्मज्ञान झाल्यावर, देहभान 
मीपण-जरी परत उद्भवले तरी तें आतां दृश्य म्हणूनच - 
वेगळेपणानेंच-रहाणार असल्यानें, ज्ञानाच्या समाधानांत 
उणीव येणार नाहीं. ३ संकट कसलें; अडचण ती काय? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


>> 


र 9 
299929959 


८८८४४७८००० 


र्र 


2222 


~ 


[KFS 
$F 


>. 
२०००२ 


[SSIS 


PY 


FSS 


रः 


Fs 


क 


इट 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ८ : समास ८ ३६३ 


तुझा ' अंतीं तुझी प्राप्ती । सहजचि जाली ॥ ४८ ॥ 
चोंदेहाचा अंत । आणी जन्म मुळाचा प्रांत । 
अंतांप्रांतासी अलिप्त । तो त्‌ं आत्मा? । ४९ ॥ 
जयासी ऐसी आहे मती । तथास ज्ञानें आत्मगती । 
गती आणी अवगती । वेगळाचि तो ॥ ५० ॥। 

मति खुंटली वेदांची । तेथें गती आणी अवती केची । 
आत्मशास्त्रगुरुप्रचितीची । ऐक्यता आली ॥ ५१ ॥ 
जीवपणाची फिटली भ्रांती । वस्तु आली आत्मप्रचिती । 
प्राणी पावला उत्तम गती । सद्गुरुबोधें ॥ ५२॥ 
सद्गुरबोध जेव्हां जाला । चौंदेहांस अंत आला । 
तेणें निजध्यास लागला । सस्वरूपीं ॥ ५३ ॥ | 
तेणें निजध्यासें प्राणी । ध्येयचि जाला निर्वाणीं। 
सायोज्यमुक्तीचा धनी । होऊन बैसला ॥। ५४ ॥ 
दृश्य पदार्थ वोसरतां । आवघा आत्माचि तत्वतां । 
नेहटून" विचारें पाहातां। दृश्य मुळींच नाहीं ॥ ५५॥ 


१ तुझ्या मीपणाच्या अंती. मीपण नष्ट झाल्यावर: तुझी- 
तुझ्या सच्चिदानंद आत्मस्वलूपाची प्राप्ति साहजिकच झालेली 
असते. २ चारी देहादि एकूण दृश्यप्रपंचाचा अंत व जन्म (लय 
व उत्पत्ति) हीं जेथें होतात तो मुळाचा, मुळमायेचा, प्रांत 
म्हणजे राज्य. त्यापासून त्‌-आत्मा, पूर्णपणें अलिप्त आहेस. 
अथवा या सर्व दृश्याप्रपंचाची उत्पत्ति व लय ही जिच्यामुळे 
होतात त्या मुळमायेचा अत्यंत शेवट (प्रांतः= प्रकर्षेण अंत. ) 
ज्यांत होतो तें आत्मस्वरूप तूंच असल्यानें, मायामय या सर्व 
व्यवहारापासुन तू सर्वथा अलिप्त आहेस. ३ निश्चयाने. ४ 
लक्षपूर्वक, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


मिथ्या मिथ्यत्वें पाहिलें । मिथ्यापणें अनुभवा आलें । 
श्रोतीं पाहिजे एकिलें । या नांव मोक्षी ॥ ५६ ॥ 
सद्गुरुवचन हृदई धरी । तोचि मोक्षाचा अधिकारी । 
श्चचण सतत केलेंचि करी । अत्यादरें ॥५७॥ 

जेथे आटती दोनी! पक्ष । तेथे लक्ष ना अलक्ष । 

या नांव जाणिजे सोक्ष । नेमस्त आत्मा ॥ ५८ ॥ 
जेथे ध्यान धारणा सरे । कल्पना निविकल्पीं सुरे । 
केवळ ज्ञेप्तिमात्र' उरे । सूक्ष्म ब्रह्म ॥ ५९ ॥ 
भवमगजछ आठलें । लटिके बंधन सुटले । 

अजन्स्यास सुक्त केलें । जन्सदुःबापासुनी ॥ ६० ॥ 
निःसंगाची संगव्याधी । विदेहाची देहबुद्धी । 

विवेकें तोडिली उपाधी । निःप्रपंचाची*  ॥ ६१ ॥ 
अहेताचें तोडिलें हवत । येकांतांस दिला येकांत । 
अनंतास दिला अंत । अनंताचा ॥ ६२ ॥ 

जागतीस चेवविलें । चेईऱयास* सावध केलें । 
निजबोधास प्रबोधिलें । आत्मज्ञान ॥ ६३॥ 

असतास केलें अमर । मोक्षास मुकतीचें घर । 
संयोगास» निरंतर योग केला ॥ ६४ ॥ 


१ मिथ्या हें मिथ्याच होय असें समजलें व्‌ त्यामुळें त्याची 
आसक्ति नष्ट झाल्याचा अनुभव येणें यावें नांव मोक्ष. २ एक 
अज्ञानाचा पूर्वपक्ष व दुसरा ज्ञानाचा उत्तरपक्ष. ३ अस्तित्वाने; 
सत्स्वरूपाने. ४ निःसंग, विदेही व विरक्त यांच्याहि ठिकाणीं 
ुक्ष्म'मी'जाणिवख्पानें राहिलेला असतो. त्याचाहि नाश झाला. 
५ “हें द्वैत, हा एकान्त, हें अनंतपण” अशा अतिसूक्ष्म जाणि- 
वेचाहि नाश झाला. ६ जागृत असलेल्यास. ७ मुळची ऐक्यता 
अखंड अनुभवली. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


DRS Cs RS -+ 6 “ळळ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ९ ३६५ 


निर्गुणास निर्गुण केलें । साथकाचें सार्थक जालें । 
बहुतां दिवसां भेटले । आपणासि आपण ॥ ६५ ॥ 
तुटला इृताचा पडदा । अभेदे तोडिलें भेदा । 
भूतपंचकाची बाधा । निरसोन गेली ॥ ६६॥ 
जालें साधनाचें फळ । निझ्चळास केलें निइचळ । 
निर्मळाचा गेला मळ । विवेकबळें ॥ ६७॥ 

होतें सन्निध चुकले । ज्याचें त्यास प्राप्त जालें । 
आपणा देखतां? फिटले । जन्मदुःख ॥ ६८॥ 
दुष्ट स्वप्ने जाजाबल! । ब्राह्मण नीच याती पावला । 
आपणासि आपण सांपडला । जागेपणें ॥ ६९ ॥ 
ऐसें जयास जालें ज्ञान । तया पुरुषाचें लक्षण । 
पुढिले समासों निरूपण । बोलिलें असे ॥ ७०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मद्शननाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 

अंतरीं गेलियां अमृत । बाह्य काया लखलखित । 
अंतरस्थिति बाणतां संत-। लक्षणें कसो ॥ १ ॥ 
जालें आत्मज्ञान बरवें। हें कैसेनि पां जाणावें । 
ह्यणोनि बोलिलों स्वभावें । साधुलक्षणें ॥ २ ॥ 
एक सिद्धांचें लक्षण । सिद्ध ह्मणिजे स्वरूप जाण । 
तेथें पाहातां वेगळेपण । सुळींच नाहों ॥ ३॥ 
स्वरूप होऊन राहिजे । तया नांव सिद्ध बोलिजे । 


१ आपल्या सत्यस्वरूपाला पहातांक्षणींच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६६ श्रीमत्‌ दासबोध 


सिद्धस्वरूपींच साजे। सिद्धपण ॥। ४ ॥ 

बेदज्ञस्त्री जें प्रसिद्ध । सस्वरूप स्वतसिद्ध । 

तयासिच बोलिजे सिद्ध । अन्यथा? न घडे ॥ ५॥ | 
तथापी बोलों कांहीं येक । साधकास कळाया विवेक । 
सिद्धलक्षणाचें कोतुक। तें हें ऐसें असे ॥ ६ ॥ 
अंतरस्थित स्वरूप जाली । पुढें काया केसी वेली । 
जैसी स्वप्नींची नाथिली '। स्वप्नरचना॥। ७॥ 
तथापी सिद्धांचें लक्षण । कांहीं करूं निरूपण । 

जेणें बाणे अंतर्खूण। परमार्थाची ॥ ८ ॥ 

सदा स्वरूपानुसंधान । हैं मुख्य साधूचें लक्षण । 

जनीं असोन आपण। जनावेणळा ॥ ९ ॥ 

स्वरूपों दृष्टी पडतां । तुटोन गेली संसार्राचता । 

पुढें लागली ममता। निरूपणाची ॥ १० ॥ 

हें साधकाचे लक्षण । परी सिद्धाआंगीं असे जाण । 
सिद्धलक्षण साधकेंबिण । बोलोंच नये ॥ ११॥ 
बाह्य साधकाचे परी । आणी स्वरूपाकार अंतरीं । 
सिद्धलक्षण तें चतुरीं । जाणिजे ऐसें ॥ १२ ॥ 
संदेहरहित साधन । तेंचि सिद्धांचें लक्षण । 

अंतर्बाह्य समाधान । चळेना ऐसें ॥ १३॥ 

अचळ जाली अंतरस्थिती । तेथें चळणास केची गती । 
स्वरूपीं लागतां वृत्ती । स्वरूपची जाली ॥ १४ ॥ 


37 


१ इतरत्र “सिद्ध “ या शब्दाचा प्रयोग करतां येत नाहीं. 
२ अंतरस्थिति; जाणीव. ३ लटकी; मिथ्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास ९ ३६७ 


मग तो चळतांच' अचळ । चंचळपणें निश्चळ । 
निश्चळ असोन चंचळ । देह त्याचा ॥ १५॥ 
स्वरूपी स्वरूपचि जाला । मग तो पडोनिच राहिला। 
अथवा उठोनि पळाला । तरी चळेना ॥ १६ ॥ 

येथें कारण अंतरस्थिती । अंतरींच पाहिजे निवृत्ती । 
अंतर लागलें भगबंतीं । तोचि साधु ॥ १७॥ 

बाहय भलतेसें असावें । परी अंतर स्वरूपीं लागावें 
लक्षणें दिसती स्वभावें । साधुआंगीं ॥ १८ ॥ 

राजीं * बेसतां अबलिळा' । आंगीं बाणे राजकळा । 
स्चूपों लागतां जिव्हाळा *। लक्षणें बाणती ॥ १९॥ 
येरव्हीं अभ्यास करितां । हाता* न चढती सवंथा । 
स्वरूपी राहावें तत्वतां । स्वरूप होऊनी ॥ २० ॥ 
अभ्यासाचा सुगुटसणी । वृत्ती राहावी निर्शुणों । 
संतसंगे निरूपणीं । स्थिती बाणे ॥ २१॥ 

ऐसीं लक्षणें बरवीं । स्वरूपाकारें अभ्यासावी । 
स्वरूप सोडितां गोसावी । भांबावती  ॥ २२ ॥ 
आतां असो हैं बोलणें । ऐका साधूची लक्षणें । 

जेणें समाधान बाणे । साधकाआंगीं ॥ २३ ॥ 
स्वूपों भरतां कल्पना । तेथें केची उरेल कामना । 
हाणोनियां साधुजना । कामच नाहीं ॥ २४ ॥ 
कल्पिला विषयो हातींचा जावा । तेणें गुणें क्रोध यावा। 
साधुजनाचा अक्षं“ ठेवा । जाणार नाहीं ॥ २५ ॥ 

१ दहाची हाळचाल होत असतांनाहि. २ राज्यावर. ३ अक- 
स्मात. ४ प्रेम; लक्ष. ५ सवंथा मिळत नाहींत, ६ भ्रष्ट होतात. 
७ अक्षय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


हाणोनि ते कोधरहित । जाणती स्वरूप संत । 
नासिवंत हे पदार्थ । सांड्तियां ॥ २६ ॥ 

जेथें नाहीं दुसरी परी । क्रोध यावा कोणावरी । 
क्रोधरहित सचराचरीं । साधुजन वरतंती ॥ २७ ॥ 
आपुला आपण स्वानंद । कोणावरी करावा सद ' । 
याकारणें वादवेवाद । तुटोन गेला ॥ २८॥ 

साधु स्वरूप निर्विकार । तेथें कंचा तिरस्क्रार । 
आपला आपण मत्सर । कोणावरी करावा ॥ २९ ॥ 
साधु वस्तु अनाथासें । याकारणें मत्सर नसे । 
सदमत्सराचे! पिसे । साधुसी नाहीं ॥ ३० ॥ 

साधु स्वरूप स्वयंभः। तेथें कचा असेल दंभ*। 
जेथे हताचा आरंभ । जालाच नाहीं ॥ ३१ ॥ 

जेणें दृश्य केलें विसंच*। तयास केचा हो प्रपंच । 
याकारणें निःप्रपंच । साधु जाणावा ॥ ३२॥ 

अवघे ब्रह्मांड त्याचें घर । पंचभुतिक हा जोजार' । 
मिथ्या जाणोन सत्वर । त्याग केला॥ ३३ ॥ 
याकारणें लोभ मसे । साधु सदा निर्लोभ असे । 
जयाची वासना समरसे”। शुद्धस्वरूपों ॥ ३४ ॥। 
आपुला आपण आघवा । स्वार्थ कोणाचा करावा । 
हाणोनि साधु तो जाणावा । शोकरहित ॥ ३५॥ 
दृश्य सांडून नासिवंत । स्वरूप सेविलें शाइवत । 
याकारणें शोकरहित। साधु जाणावा ॥ ३७॥ 


१ गर्व. २ खूळ. ३ स्वयंभू; स्वत:सिद्ध. ४ एक असून दुसरेच 
दाखविणे; अभिनय. ५ नाहींसें; नष्ट. ६ पसारा. ७ लय पावते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


.दशक ८ : समास ९ ३६९ 


शोकें दुखवावी वृत्ती । तरी ते जाहाली निवृत्ती । 
ह्यणोनि साधु आदिअंतीं । शोकरहित ॥ ३७॥ 
मोहें झळंबावें' मन । तरी तें जाहाले उन्मन । 
याकारणें साधुजन । मोहातीत ॥ ३८ ॥ 

साधु बस्तु अद्ये । तेथें कचे वाटेल भये । 

परब्रह्म तें निर्भये । तोचि साधु ॥ ३९॥ 
याकारणें भयातीत । साधु निर्भय निवांत । 
सकळांस मांडेल अंत । साधु अनंतरूपी ॥ ४० ॥ 
सत्यस्वरूपं अमर जाला । भये केचें वाटेल त्याला । 
याकारणें साधुजनाला। भधेचि नाहीं॥ ४१ ॥ 
जेथें नाहीं दरं्रभेइ१। आपला आपण अभेद । 

तेथें केंचा उठेल खेद । देहबुद्धीचा ॥ ४२॥ 
बुद्धीनें नेमिले ' निर्गुणा । त्यास कोणीच नेईना । 
याकारणें साधुजना । खेदचि नाहीं ॥ ४३ ॥ 
आपण येकला ठाईंचा । स्वार्थ करावा कोणाचा । 
दृश्य नस्तां स्वार्थाचा । ठावचि नाहीं ॥ ४४॥ 
साधु आपणचि येक । तेथें कचा दुःखशोक । 
दुजेविण अविवेक । येणार नाहीं ॥ ४५॥ 

आशा धरितां परमार्थाची । दुराशा तुटली स्वार्थाची । 
ह्यणोन नेराशता* साधूची । बोळवण ॥ ४६॥ 
मृदपणें जैसें गगन । तसें साधूचें लक्षण । 
याकारणें साधुवचन । कठीण नाहीं ॥ ४७॥ 
स्वरूपाचा) संयोगीं । स्वरूपचि जाला योगी । 


१ पछाडलें जावें. २ दोधांमुळें येणारें वितुष्ट. ३ निश्चय केला. 
४ निस्पृहता; वेराग्य. ५ स्वरूपाच्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३७० श्रीमत्‌ दासबोध 


याकारणें बीतरागी '। निरंतर ॥ ४८ ॥ 

- स्थिति बाणतां स्वरूपाची । चिता सोडिली देहाची ॥ 
याकारणें होणाराची । चिता नसे ॥ ४९ ॥ 

स्वरूपं लागतां बुद्धी । तुटे अवघी उपाधी । 
याकारणें निरोपाधी । साधुजन ॥ ५० ॥ 

साधु स्वरूपीं च राहे । तेथें संगति न साहे । 

हाणोनि साधु तो न पाहे । सानापसान ॥ ५१ ॥ 
अलक्षास लाबी लक्ष । हणोन साधु परम दक्ष । 
वोढं जाणती कंपक्ष'। परमार्थाचा ॥ ५२७ 

स्वरूपीं न साहे मळ । हाणौन साधु तो नि्मेळ। 
साधु स्वरूपचि केवळ । ह्ाणोनियां ॥ ५३ ॥ 

सकळ धर्मामधे धर्म । स्वरूपों राहाणें हा स्वधर्म । 
हेंचि जाणिजे मुख्य वम । साधुलक्षणाचें ॥ ५४॥ 
धरितां साधूची संगती । आपषाच ' लागे स्वरूपस्थिती। 
स्वरूपस्थितोनें बाणती । लक्षणें आंगीं ॥ ५५॥ 
ऐसों साधूची लक्षणें । आंगीं बाणती निरूपणे । 
परंतु स्वरूपो राहाणें। निरंतर ॥ ५६ ॥ 

निरंतर स्वरूपीं राहातां। स्वरूपचि होईजे तत्वतां । 
मग लक्षणें आंगीं बाणतां । वेळ नाहीं ॥ ५७ ॥ 
स्वरूपीं राहिल्यां सती । अवगुण अवघेचि सांडती *। 
परंतु यासी सत्संगती । निरूपण पाहिजे ॥ ५८ ॥ 
सकळ सृष्टीचा) ठाई । अनुभव येकचि नाहीं । 

तो बोलिजेल सबही । पुढिले समासों ॥ ५९ ॥ 


१ अनासक्त. २ कवार. ३ आपआप. ४ नष्ट होतात 
५ सृष्टीच्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १० ३७१ 


कोणें 'स्थितीनें राहाती । केसा अनुभव पाहाती । 
रामदास ह्मणे श्रोतीं । अवधान देणें॥ ६० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्वलक्षणनाम 
समास नवम ॥। ९॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


जनाचे अनुभव पुसतां । कळहो उठिला अवचिता । 
हा कथाकल्लोळ शोतां । कोतुकें ऐकावा ॥ १॥ 
येक ह्मणती हा संसार । करितां पाविजे पेलपारु । 
आपला नव्हे कों जोजार?\ जीव देवाचे ।। २॥ 
येक हाणती हें न घडे । लोभ येऊन आंगीं जडे । 
पोटस्तें करणें घडे । सेवा कुटुंबाची ॥ ३ ॥ 

येक हणती स्वभावें । संसार करावा सुखेनावें* । 
कांहीं दानपुण्य करावें । सद्गतीकारणें ।। ४ ॥ 
येक हणती संसार खोटा । वेराग्ये घ्यावा देशवटा 
येणें स्वर्गलोकोंच्या वाटा । सोकळ्या होती ॥ ५ ७ 
येक ह्मणती कोठें जावें । वेथेची कासया हिडावें । 
आपुले आश्रमीं असावें । आश्रमधर्म करूनी ॥ ६॥ 
येक ह्मणती केचा धर्म । अवघा होतसे अधम । 

ये संसारों नाना कसे । करणें लागे ॥ ७ ॥ 

येक ह्मणती बहुतांपरी । वासना असावी बरी । 
येणेंचि तरिजे संसारीं । अनायासें ॥ ८ ॥ 

येक ह्ाणती कारण भाव । भावेंचि पाविजे देव । 


१ व्याप. २ पोटास्तव. ३ सुखेनैव; खुशाल. ४ देशत्याग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३७० श्रीमत्‌ दासबोध 


याकारणें बीतरागी'। निरंतर ॥ ४८ ॥ 

` स्थिति बाणतां स्वरूपाची । चिता सोडिली देहाची । 
याकारणें होणाराची । चिता नसे ॥ ४९ ॥ 

स्वरूपीं लागतां बुद्धी । तुटे अवघी उपाधी । 
याकारणे निरोपाधी । साधुजन ॥ ५० ॥ 

साधु स्वरूपींच राहे । तेथें संगचि न साहे । 

ह्यणोनि साधु तो न पाहे । सानापसान ॥ ५१ ॥ 
अलक्षास लावी लक्ष । हाणोन साधु परम दक्ष । 

वोढं जाणती कंपक्ष'। परमार्थाचा ॥ ५२॥ 

स्वरूपी न साहे मळ । ह्मणौन साधु तो निर्मळ। 
साधु स्वरूपच केवळ । हाणोनियां ॥ ५३॥ 
सकळ धर्मामधें धर्म । स्वरूपीं राहाणें हा स्वधमं । 
हेचि जाणिजे मुख्य वर्म । साधुलक्षणाचें ॥ ५४॥ 
धरितां साधूची संगती । आपषाच ' लागे स्वरूपस्थिती। 
स्वरूपस्थितीनें बाणती । लक्षणें आंगीं ॥ ५५॥ 
ऐसों साधूचीं लक्षणें । आंगीं बाणती निरूपणे । 
परंतु स्वरूपीं राहाणें। निरंतर ॥ ५६ ॥ 

निरंतर स्वरूपों राहातां । स्वरूपचि होईजे तत्वतां ॥ 
मग लक्षणें आंगीं बाणतां । वेळ नाहों ॥ ५७ ॥ 
स्वरूपी राहिल्यां मती । अवगुण अवघेचि सांडती*। 
परंतु यासी सत्संगती । निरूपण पाहिजे ॥ ५८ ॥ 
सकळ सृष्टीचा) ठाई । अनुभव येकचि नाहों । 

तो बोलिजेल सबही । पुढिले समासों ॥ ५९ ॥ 

१ अनासक्त. २ कवार. ३ आपेंआप. ४ नष्ट होतात. 
५ सृष्टीच्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १० ३७१ 


कोणें :स्थितीनें राहाती । केसा अनुभव पाहाती । 
रामदास ह्मणे श्रोतीं । अवधान देणें॥ ६० ॥ | 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धलक्षणनाम 
समास नवम ।। ९॥ 


॥ श्रीराम ॥। 


जनाचे अनुभव पुसतां । कळूहो उठिला अवचिता । 
हा कथाकल्लोळ श्रोतां । कोतुकें ऐकावा ॥ १॥ 
येक ह्मणती हा संसार । करितां पाविजे पेलपारु । 
आपला नव्हे कों जोजार '। जीव देवाचे ॥ २॥ 
येक हाणती हें न घडे । लोभ येऊन आंगीं जडे । 
पोटस्तेंर करणें घडे । सेवा कुटूंबाची ॥ ३ ॥ 

येक हाणती स्वभावें । संसार करावा सुरखेनावें * । 
कांहीं दानपुण्य करावें । सद्‌गतीकारणें ॥४॥ 
येक हाणती संसार खोटा । वेराग्ये घ्यावा देशवटा 
येणें स्वर्गलोकींच्या वाटा । सोकळ्या होती ॥ ५॥ 
येक ह्मणती कोठें जावें । वेथेची कासया हिंडावें । 
आपुले आश्रमीं असावें। आश्रमधर्ष करूनी ॥ ६ ॥ 
येक ह्ाणती केचा धर्म । अवघा होतसे अधर्म । 

ये संसारीं नाना कसे । करणें लागे ॥॥ ७॥ 

येक ह्मणती बहुतांपरी । वासना असावी बरी । 
येणेंचि तरिजे संसारीं । अनायासे ॥ ८ ॥ 

येक हाणती कारण भाव । भावेंचि पाविजे देव । 


१ व्याप. २ पोटास्तव. ३ सुखेनैव; खुशाल. ४ देशत्याग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


घेर हें अवघेचि वाव'। गथागोवी' ॥ ९ ॥ व 
येक हाणती वडिलें जीवीं *। अवघीं देवचि सानावी । 
मायेबापें पूजित जावीं । येकाभावें ॥ ० ॥ 

येक ह्मणती देवब्राह्मण । त्यांचें करावें पुजन । 
मायेबाप तारायेण । विश्वजनाचा ॥ ११॥ 

येक हाणती शास्त्र पाहावें । तेथे निरोपिलें देवें । 

तेणें प्रमाणेंचि जावें । परलोकासी ॥ १२ ॥ 

येक हाणती अहो जना । शास्त्र पाहातां पुरवेना । 
याकारणें साधुजना । शरण जावें ॥ १३ ॥ 

येक हाणती सांडा गोठी *। वायांचि करितां चाउटी*। 
सर्वास कारण पोटीं । भूतदया असावी ॥ १४ ॥ 
येक हाणती येकचि बरवें । आपुल्या आचारें असावें । 
अंतकाळी नाम ध्यावें । सर्वोत्तसाचें ॥ १५ ॥ 

येक ह्मणती पुण्य असेल । तरीच नाम घेईल । 

नाहीं तरी भुली पडेल । अंतकाळी ॥। १६॥ 

धेक ह्मणती जीत" असावें । तंवचि सार्थक करावें । 
येक हाणती फिरावें । तीर्थाटण ॥ १७॥ 

येक हाणती हे अटाटी । पाणीपाषाणाची भेटी । 
चुबकुळ्या मारितां हिपुटी “। कासाविस व्हावें ॥ १८ 
येक हाणती सांडी वाचाळी । अगाध महिमा भूमंडळीं । 
दर्शनमात्रे होये होळी । माहापातकाची ॥ १९ ॥ 


१ व्यर्थ. २ गोंधळ. ३ जिवाभावानें; प्रेमानें. ४ गोष्ट. ५ वट- 
वट. ६ जिवंत असतांनाच. ७ कष्टी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १० ३७३ 


येक ह्मणती तीथे स्वभावें । कारण! सन अवरावें । 
येक ह्मणती कीतंन करावें । सावकास ॥ २०॥ 

येक म्हणती योग बरवा । मुख्य तोचि आधों साधावा । 
देहो असरचि करावा । अकस्मात ॥ २१॥ 

येक हाणती ऐसें काये । काळवंचना करूं नये । 

येक हाणती धरावी सोये । भक्तिमार्गाची ॥ २२॥ 
येक ह्मणती ज्ञान बरवें । येक ह्मणती साधन करावें । 
येक ह्मणती मुक्‍त असावें । निरंतर ॥ २३ ॥ 

येक हाणती अनरगळा?। धरीं पापाचा कंटाळा | 

येक हाणती रे मोकळा । मार्ग आमुचा ॥ २४ ॥ 

येक ह्मणती हें विशेष । करूं नये निदा द्वेष । 

येक हणती सावकास । दुष्टसंग त्यागावा ॥ २५ ॥ 
येक ह्मणती ज्याचें खावे । त्या सन्मुखचि भरावें । 
तेणें तत्काळचि पावावें । मोक्षपद ॥ २६॥ 

येक ह्मणती सांडा गोठी । आधीं पाहिजे ते रोटी । 
सग करावी चाउटी । सावकास ॥ २७॥ 

येक ह्मणती पाउस असावा । सण सकळ योग बरवा ४ 
कारण दुष्काळ न पडावा । हाणिजे बरें ॥ २८॥ 
येक ह्मणती तपोनिधी । होतां बोळती सकळ सिद्धी । 
येक ह्मणती रे आधीं । इद्रपद साधावें ॥ २९ ॥ 

येक ह्मणती आगम * पाहावा । वेताळ प्रसन्न करून 
घ्यावा । तेणें पाविजे देवा । स्वगेलोकों ॥ ३० 0 

१ मनच वंधमोक्षाला कारण असल्यानें, संयमानें त्यास तीर्थ- 
स्वरूप करावें. २ उच्छंखल. ३ तंत्रशास्त्र. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


येक ह्मणती अघोरमंत्र । तेणें होईजे स्वतत्र । 

श्रीहरी जयेचा कळत्र' । तेचि बोळे ॥ ३१ ॥ 

ती? लागले सवे धर्म । तेथें केचे क्रियाकस । 

येक हाणती कुकर्म । तिच्या मदे ॥ ३२॥ 

येक हाणती येक साक्षप । करावा मृत्युजयाचा जप । 
तेणें गुणें सवे संकल्प । सिद्धीतें पावती ॥ ३३ ॥ 

येक हाणती बटु भेरव । तेणें पाविजे बभव । 

येक ह्मणती झोटिंग सवे । पुवितसे ॥ ३४॥ 

'येक ह्मणती काळी कंकाळी । येक ह्मणती भद्रकाळी । 
येक हाणती उचिष्ट चांडाळी । साहे करावी ॥३५॥ 
येक हाणती विध्नहर । येक ह्मणती भोळा शंकर । 
येक ह्मणती सत्वर । पावे भगवती ॥ ३६ ॥ 

येक हाणतो मल्लारी । सत्वरचि सभाग्य करी । 

'येक हाणती माहा बरी । भक्ति वेंकटशाची ॥ ३७ ॥ 
येक हाणती पूर्व ठेवा*। येक ह्यणती प्रेत्त करावा । 
येक ह्मणती भार घालावा । देवाचवरी ॥ ३८ ॥ 
येक ह्मणती देव कंचा । अंतचि पाहातो भल्यांचा । 
येक ह्मणती हा युगाचा । युगधर्म ॥ ३९ ॥ 

'येक आइचीयं मानिती । येक विस्मयो करिती । 

येक कंटाळोन हणती । काये होईल तें पाहावें ॥ ४०॥ 
एसे प्रपंचिक जन । लक्षणें सांगतां गहन । 

'परंतु कांहीयेक चिन्ह । अल्पमात्र बोलिलें ॥ ४१ ७ 
Me. _____-_- 


१ आधार; आश्रय. जिचा आधार श्रीहरी आहे ती लक्ष्मी. 
:२ तिला. ३ प्रयत्न; साक्षेप. ४ साह्य, ५ प्रारब्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १० ३७५. 


आतां असो हा स्वभाव । ज्ञात्यांचा केसा अनुभव । 
तोहि सांगिजेल सर्व । सावध ऐका ॥ ४२॥ 
येक हाणती करावी भक्‍ती । श्रीहरी देईल सद्गती !. 
येक हाणती ब्रह्मप्राप्ती । कर्मेंचि होये ॥ ४३ ॥ 
येक हाणती भोग सुटेना । जन्ममरण हें तुटेना । 

क हाणती उर्मी नाना । अज्ञानाच्या ॥ ४४ ॥ 
येक ह्मणती सर्व ब्रह्म । तेथे केचें क्रियाकर्म । 
येक ह्मणती हा अधर्म । बोलोंचि नये ॥ ४५ ॥ 
येक ह्मणती सर्व नासे । उरलें तेंचि ब्रह्म असे । 
येक हाणती ऐसें नसे । समाधान ॥ ४६॥ 
सवे ब्रह्म केवळ ब्रह्म । दोनी पुवपक्षाचे रभ । 
अनुभवाचे वेगळें वभ । हणती येक ॥ ४७॥ 
येक ह्मणती हें न घडे । अनुर्वाच्य बस्तु घडे । 
जे बोलतां सोल्य! पडे । वेदशास्त्रांसी ॥ ४८ ॥ 
तंव श्रोता अनुवादला । हाणे निइचये कोण केला ॥ 
सिद्धांतसतें अनुभवाला । उरी! केची ॥ ४९॥ 
अनुभव देहीं वेगळाळे । हें पूर्वीच बोलिलें । 
आतां कांहीं येक केलें । नवचे कों ॥ ५०॥ 
येक साक्षत्वें वतेती । साक्षी वेगळाची हाणती । 
आपण द्रष्टा ऐसी स्थिती । स्वानुभवाची ॥ ५१॥ 
दृश्यापासून द्रष्टा वेगळा । ऐसी अलिप्तपणाची कळा । 
आपण साक्षत्वें निराळा । स्वानुभवें ॥ ५२॥ 
सकळ पदार्थ जाणतां । तो पदार्थाहून पर्ता?। 
१ मोन्य. २ अनुभवाला ठाव कोठें ? अनुभवरूपी द्वैतहि उरता 
नाहीं असा सिद्धांताचा आशय आहे. ३ वेगळा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


देहो असोन अलिप्तता । सहजचि जाली ॥ प ५३॥ 
येक ऐसें स्वानुभवें । हमणती साक्षत्वें वर्तावें । 

दशय असोनि वेगळे व्हावें । द्रष्टेपणें ॥ ५४ ॥ 

येक हाणती नाहीं भेद । वस्तु ठाइंची अभेद । 

तेथे केचा मतिमंद । द्रष्टा आणिला ॥ ५५ ॥ 
अवघी साकरचि स्वभावें । तेथें कडु काय निवडावें । 
द्रष्टा केचा स्वातुभवें । अवघेचि ब्रह्म ॥ ५६॥ 
प्रपंच परब्रह्म अभेद । भेदवादी सानिती भेद । 

परी हा आत्मा स्वानंद । आकारला ॥ ५७ ॥ i 
बिघुरलें तुप थिजलें । तसें निगुणचि गुणा आलं । 
तेथें काये वेगळें केलें । द्रष्टेपणें ॥ ५८ ॥ 

हाणौनि द्रष्टा आणि दृश्य । अवघा येकचि जगदीश । 
द्रष्टेपणाचे सायास । कासयासी ॥ ५९ ॥ 

ब्रह्मि आकारले सवं । एसा येकांचा अनुभव। 

ऐसे हे दोनी स्वभाव । निरोपिले ॥ ६० ॥ 

अवघा आत्मा आकारला। आपण भिन्न कंचा उरला । 
दुसरा अनुभव बोलिला । ऐसियापरी ॥ ६१ ॥ 

एक तिसरा? अनुभव । प्रपंच सारुनियां सवे । 

कांहीं नाहों तोचि देव। एसे ह्यणती॥ ६२ ॥ 

दृश्य अवघें वेगळें केलें । केवळ अदृइयचि उरलें । 
तेचि ब्रह्म अनुभविलें । ह्यणती येक ॥ ६३ ॥ 

परी तें ब्रह्म ह्यणों नये उपायासारिखा अपाये । 
सुन्यत्वास ब्रह्म काये । ह्यणों येईल ॥ ६४ ॥ 

दृश्य अवघें बोलांडिलें । अदृश्य सुन्यत्वी पडिलें । 


१ एकांचा अनुभव साक्षित्वाचा, दुसऱ्यांचा सवंब्रह्मत्वाचा, तर 
तिसऱयांचा शून्यत्वाचा, असे हैं ज्ञान्यांत तीन अनुभव आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ८ : समास १० ३७७ 


ब्रह्म ह्यणोनि मुरडलें । तेथुनिच मागें ॥ ६५॥ 
इकडे दृश्य तिकडे देव । मध्यें सुन्यत्वाचा ठाव । 
तयास मंदबुद्धीस्तव । प्राणी ब्रह्म ह्मणे ॥ ६६॥ 
रायास नाहीं बोळखिलें । सेवकास रावसें कल्पिलें । 
परी तें अवघे वेथ गेलें । राजा देखतां ॥ ६७॥ 
तसें सुन्यत्व? कल्पिले ब्रह्म । पुढें देखतां परब्रह्म । 
सुन्यत्वाचा अवघा भ्रम । पटोन गेला ॥ ६८॥ 

परी हा सूक्ष्म आडताळा। वारी विवेकें वेगळा? । 
जैसें दुग्ध घेऊन जळा । राजहंस सांडी ॥ ६९ ॥ 
आधीं दृश्य सोडिले । मग सुन्यत्व वोलांडिलें । 
मुळमायेपरतें देखिले । परब्रह्म ॥ ७० ॥ 

वेगळेपणें पाहाणें घडे । तेणें बृत्ति सुन्यत्वों पडे । 
पोटीं संदेह पवाडे । सुन्यत्वाचा ॥ ७१ ॥ 

भिञ्नपणें अनुभविलें । तयास सुन्य ऐसें बोलिलें । 
वस्तु लक्षितां अभिन्न जालें । पाहिजे आधीं ॥ ७२ ॥ 
वस्तु आपणचि होणें । ऐसें वस्तूचे पाहाणें । 
निश्चयेसीं भिञ्नपणं । सुन्यत्व लाभे ॥ ७३॥ 
याकारणें सुन्य कांहीं । परब्रह्म होणार नाहीं । 
वस्तुरूप* होऊन पाहीं । स्वानुभवें ॥ ७४ ॥ 
आपण वस्तु सिद्धच आहे । मन मी एसें कल्पूं नये ॥ 
साधु सांगती उपाये । तूंचि आत्मा ॥ ७५॥ 

सन मी ऐसें नाथिलें । संतीं नाहीं निरोपिलें । 


१ शून्यत्व हेंच ब्रह्म अशी कल्पना केली. २ अडथळा; विक्षेप. 
३ विवेकानें दूर सार. ४ ब्रह्मस्वरूपच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


मानावें कोणाच्या बोलें । सन मी ऐसें ॥ ७६ ॥ 
संतवचनों ठेवितां भाव। तोचि शुद्ध स्वानुभव । 
मनाचा तसाच स्वभाव । आपण वस्तु ॥ ७७॥ 
जयाचा घ्यावा अनुभव । तोचि आपण निरावेव । 
आपुला घेती अनुभव । विशवजन ॥ ७८ ॥ 
लोभी धन साधूं गेले। तंव ते लोधी धनचि जाले '। 
सग तें भाग्यपुरुषों भोगिलें । सावकास ॥ ७९ ॥ 
तेसें देहबुद्धि सोडितां । साधकास जालें तत्वतां? । 
अनुभवाची मुख्य वार्ता ते हे ऐसी ॥ ८० ॥ 
आपण वस्तु सुळीं पेक । ऐसा ज्ञानाचा विवेक । 
येथून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ॥ ८१॥ 
आत्मज्ञान निरोपिलें । येथामतीनें बोलिलें । 
न्यूतपुर्ण क्ष्मा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ ८२॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सुन्यत्वनिर्शननाम 

समास दशम ।। १० ॥ 


॥ गुणरूप नाम दशक नवस ॥ ९ ॥ 
4 ॥ श्रीराम ॥ 

निराकार हाणिजे काये । निराधार हाणिजे काये । 
निर्विकल्प हाणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १॥ 
१ कंजूष धनाच्या आशेनें धनमयच होतो. त्याच्या धनाचा 
उपयोग मग इतर भाग्यवंतांना होतो. तो स्वत: त्याचा उपभोग 
घेत नाहीं. २ त्याप्रमाणें मीपण सोडल्यावर साधक स्वतःच 
ब्रह्मरूप होतो. आतां अनुभव घेण्यास तो वेगळा उरलेलाच 
नाहीं. अनुभ वेंविण स्वानुभवाची हीच मुख्य गोम आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


PRES nore, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास १ ३७९ 


निराकार ह्यणिजे आकार नाहीं। निराधार हाणिजे 
आधार नाहीं । निविकल्प हाणिजे कल्पना नाहीं । 
परब्रह्मासी ॥ २॥ 
निरामय ह्यणिजे काये । निराभास हाणिजे काये । 
निरावेव ह्मणिजे काये । मज निरोपावें ॥ ३॥ 
निरामय हाणिजे जळमथे? नाहीं । निराभास हाणिजे 
भासि नाहीं । निराबेच ह्ाणिजे अवेव ९ नाहीं । 
परब्रह्मासी ॥ ४ ॥ 
निःप्रपंच ह्मणिजे काथे । निःकळंक हाणिजे कापे । 
निरोपाधी ह्ाणिजे काये । सज तनिरोयावें ॥ ५॥ 
निःप्रपंच ह्मणिजे प्रपंच नाहीं । निःकळंक हाणिजे कळंक 
नाहीं । निरोपाधी ह्ाणिजे उपाधी नाहीं । परद्रह्मासी ६ 
निरोपष्य ह्यणिजे काये । निरालंब हाणिजे काये । 
निरापेक्षा ह्यणिजे काथे । मज निरोपावें ॥ ७॥ 
निरोपम्य ह्ाणिजे उपमा नाहीं । निरालंब हाणिजे 
अवलंबन" नाहीं । निरापेक्षा ह्यणिजे अपेक्षा नाहीं । 
परब्रह्मासी ॥ ८ ॥ 
निरंजन हाणिजे काथे । निरंतर ह्यणिजे काये । 
निर्गुण ह्मणिजे काये । मज निरोपावें ॥ ९ ॥ 
निरंजन हाणिजे जनचि* नाहीं । निरंतर हाणिजे अंतर * 
नाहीं। निर्गुण ह्मणिजे गुणचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥ १० 


१ आमय=विकार. जलमय होणें हा ्रळयकाळचा ब्रह्मांडविकार 
होय. हा विकार नसलेले तें. २ अवयव. ३ आधार. ४ जन= 
लोक. सर्वलोकादि सृष्टिच जेथें झालेली नाहीं असें. ५ परि- 
णाम - कमीअधिकपणाचा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८० श्रीमत्‌ दासबोध 


नि:संग हाणिजे काये । निळ ह्यणिजे काये । 
'निशचळ हाणिजे काये । सज निरोपावें॥ ११॥ 
निःसंग हाणिजे संगचि नाहीं । निर्मळ ह्मणिजे सच 
नाहीं । 
निइचळ ह्ाणिजे चळण नाहीं । परश्रह्मासी ॥ १२ ॥ 
निशब्द ह्यणिजे काये । निर्दोष हाणिजे काथे । 
निवृत्ती ह्मणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १३ ॥ 
निशब्द हाणिजे शब्दचि नाहीं। निर्दोष हाणिजे दोषचि 
नाही । निवृत्ती म्हणजे वृत्तिच नाहीं । परब्रह्मासी ॥१४ 
निःकाम ह्यणिजे काधे । निलेप हाणिजे काये । 
निःकर्म ह्यणिजे काये । सज निरोपाबें ॥ १५ ॥ 
निःकास हाणिजे कामचि नाहीं । निलेंप हाणिजे लेपचि 
नाहीं। निःकर्म ह्यणिजे कर्मचि नाहीं। परन्रह्मासी॥ १६ 
अनाम्य ह्यणिजे काये । अजन्मा हाणिजे काये । 
अप्रत्यक्ष ह्यणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १७॥ 
अनाम्य ह्मणिजे नासचि नाहीं। अजन्मा ह्मणिजे जन्मचि 
नाहीं। अप्रत्यक्ष ह्यणिजे प्रत्यक्ष नाहीं। परभ्रह्म तें॥ १८ 
` अगणीत हाणिजे काये । अकतंव्य हाणिजे काये । 
अक्षे ह्ाणिजे काये । मज निरोपावें ॥ १९ ॥ 
अगणीत हाणिजे गणीत ' नाहीं।अकतंव्य ह्मणिजे कतं व्यता 
नाहीं । अक्षे ह्मणिजे क्षयचि नाहीं । परब्रह्मासी॥ २० ॥ 
अरूप हाणिजे काये । अलक्ष ह्यणिजे काये । 
अनंत हाणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २१ ॥ 
- अरूप ह्यणिजे रूपि नाहों अलक्ष ह्यणिजे लक्षत? नाहीं । 


१ मोजमाप; मर्यादा. २ लक्षवत; वेगळे राहून पहावत नाहीं, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


° २०१ ८: =-= >स्ाणयमरमाशणा जा य्यक डम 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास २ ३८१ 


अनंत हाणिजे अंतचि नाहीं । परब्रह्मासी ॥ २२ ॥ 
अपार हाणिजे काये । अढळ हाणिजे काये । 
अतक्य ह्माणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २३॥ 

अपार ह्मणजे पारचि नाहीं अढळ हाणिजे ढळचि? नाहीं 
अतकय ह्यणिजे तर्कत नाहीं । परब्रह्म तें ॥ २४॥ 
अद्वत ह्मणिजे काये । अदृश्य हाणिजे काये । 
अच्युत ह्ाणिजे काये । मज निरोपावें ॥ २५॥ 
अद्वत ह्मणिजे हेतचि नाहीं । अदृश्य ह्यणिजे दृइयचि नाहीं 
अच्युत ह्यणिजे चेवत नाहीं । परब्रह्म तें ॥ २६ ॥ 
अछेद ह्ाणिजे काये । अदाह्य ह्मणिजे काये। 
अक्लेद ह्यणिजे काये । मज निरोपाबें ॥ २७॥ 
अछेद ह्मणिजे छेदेना । अदाह्य ह्ाणिजे जळेना । 
अक्लेद ह्ाणिजे कालवेना । परब्रह्म तें ॥ २८ ॥ 
परक्षह्म ह्यणिजे सकळांपरतें तयांस पाहातां आपणचि तें। 
हैं कळे अनुभवमतें । सद्गुरु केलियां ॥ २९ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आशंकानाम 

समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
जें जें कांहीं साकार दिसे । तें तें कल्पांती नासे । 
स्वरूप तें असतचि असे । सर्वकाळ ॥ १॥ 
जें सकळांमध्यें सार । मिथ्या नव्हे तें साचार । 
जें कां नित्य निरंतर । संचले असे ॥ २॥ 


. १ अवगति, अढळ म्हणजे जसें आहे तसेंच. गतिअवगतिशून्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३८२ श्रीमत्‌ दासबोघ 


तें भगबंताचें निजरूप । त्यासि बोलिजे स्वरूप । 
याहि वेगळीं असूप । नामें तयाचीं ॥ ३॥ 

त्यास नामाचा संकेत । कळावया हा दृष्टांत । 

परी तें स्वरूप नामातीत । असर्ताच असे ॥ ४ ॥ 
दृश्यसबाह्य संचले । परी तें विश्वास चोरलें । 
जवछिच नाहींसें जालें । असति कसें ॥ ५॥ 

एसा ऐकोनियां देव । उठे दृष्टीचा भाव । 

पाहों जातां दिसे सवे । दृश्यचि आवघे ॥ ६ ॥ 
दृष्टीचा विषयो दृश्य । तोचि जालियां सादृश्य । 
तेणें दृष्टी पावे संतोष । परी तें देखणे नव्हे ॥ ७ ॥ 
दृष्टीस दिसे तें नासे । घेतद्विषई श्रुति असे । 

म्हणोन जें दृष्टीस दिसे । तें स्वरूप नव्हे ॥ ८ ॥ 
स्वरूप तें निराभास । आणी दृश्य भासले साभास*। 
भासास बोलिला नास । वेदांतश्चास्त्रीं ॥ ९ ॥ 
आणी पाहातां दृद्यचि भासे । वस्तु दृश्यावेगळी असे । 
स्वानुभवें पाहातां दिसे । दृश्यासबाह्य ॥ १० ॥ 

जं निराभास निर्गुण। त्याची काये सांगाबी खूण । 
परी तें स्वरूप जाण । सन्निधक्रि असे ॥ ११॥ 

जसा आकाशीं भासला भास । आणो सकळांम्धे आकाश 
तेसा जाणिजे जगदीश। सबाह्य अभ्यांतरीं ॥ १२ ॥ 
उदकामधें परी भिजेना । पृथ्वोसधे परी झिजेना। 
बन्हीमरधे परी सिजेना । स्वरूप देवाचें ॥ १३ ॥ 

तें रेद्यामध्यें परी बुडेमा । तें वायोमधें परी उडेनां। 
१ प्रत्यक्ष २ भासमय. दृश्य हें आभासयुक्त, भासणारें, 
असल्यामुळेच भासले. ३ अंतर्बाह्य; ओतप्रोत. ४ रेंदा< चिखल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


TI CS, SUSI SU 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास २ ३८३ 


सुवर्णी असे परी घडेना । सुवर्णासारिखे ॥ १४॥ 
ऐसें जं संचलें सवदा । परी तें आकळेना कदा । 
अभेदामाजी वाढवी भेदा । ते हे अहंता '॥ १५॥ 
तिच्या स्वरूपाची खूण । सांगों कांहीं वोळखण 
अहंतेचें निरूपण । सावध ऐका ॥ १ ६॥ 

जे स्वरूपाकडे पावे । अनुभवासवें झेपावे । 
अनुभवाचे शब्द आघवे । बोलोन दावी ॥ १७ ॥ 
म्हणे आतां मीच स्वरूप । तेंचि अहंतेचें रूप । 
निराकारीं आपेंआाप!। वेगळी पडे ॥ १८॥ 

स्वयें मीच आहे ब्रह्म। ऐसा अहतेचा श्रम । 

एसिये सूक्ष्मीं सूक्ष्म । पाहातां दिसे ॥ १९ ॥ 
कल्पना आकळी हेत *। वस्तु कल्पनातीत । 

हाणोन नाकळे अंत । अनंताचा ॥ २० ॥ 

अन्वये * आणी बीतरेक)। हा शब्दभेद * कोणीयेक । 
निशब्दाचा अंतरचिवेक । शोधिला पाहिजे ॥ २१ ॥ 
आधीं घेईजे वाच्यांश*। मग बोळखिजे लक्ष्यांश“। 
लक्ष्यांशों पाहातां वाच्यांश । असेल केचा ॥ २२ ॥ 
सवंन्रह्म आणी विमळन्रह्म । हा वाच्यांशाचा अनुक्रम। 


१ अहंकार; मीपण. २ साहजिकच ' मीच स्वरूप ' असें 
म्हणतांना जाणीव मीरूपानें व स्वरूपरूपानें द्विधा झालेली 
असते व म्हणून वेगळेपण निर्माण होतें. ३ हेतु; भाव. ' अहं 
ब्रह्मास्मि ' हा भाव कत्पनेनें जाणतां येतो. ४ उभारणी. 
५ संहारणी. ६ शाब्दिक भेद; शब्दपांडित्य. ७ शाब्दा्थ. 
८ भावार्थ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८४ श्रीमत्‌ दासबोध 


शोधितां लक्ष्यांशाचें वसं । वाच्यांश नसे ॥ २३ ॥ 
सवं विमळ दोनी पक्ष । वाच्यांशों आटतो प्रत्यक्ष 
लक्ष्यांशों लावितां लक्ष । पक्षपात घडे) ॥ २४॥ 

हें लक्ष्यांशे अनुभवणे । येथें नाहीं वाच्यांश बोलणें । 
सुख्य अनुभवाचे खुणे' । वाचारंभ केचा ॥ २५ ॥ 
परा पइयती सधेमां बखरी । जेथें वोसरती च्यारी । 
तेथे शब्दकळाकुंसरी '। कोण काज ॥ २६ ॥ 

शब्द बोलतां सवें च नासे । तेथें शाइचतता कोठें असे । 
प्रत्यक्षास प्रमाण नसे । बरें पाहा ॥ २७ ॥ 

शाब्द प्रत्यक्ष नासिवंत । म्हणोन घडे पक्षपात । 

सवे विमळ ऐसा हेत । अनुभवीं नाहीं“  ॥ २८ ॥ 
एक अनुभवाचे लक्षण । अनुभव हाणिजे अनन्य जाण। 
एक अनन्याचें लक्षण । ऐसें असे ॥ २९ ॥ 

अनन्य हाणिजे अन्य नसे । आत्मनिवेदन जसें । 
संगभंग * असति असे । आत्मा आत्सपणें ॥ ३० ॥ 
आत्म्यास नाहीं आत्मपण। हेंचि निःसंगाचें लक्षण । 
हें वाच्यांशें बोलिलें जाण । कळावया कारणें ॥ ३१॥ 
१ सवंब्रह्म व मायाविरहित केवलब्रह्म हे दोन्ही पक्ष, प्रकार 
शाब्दिक असल्यानें डे शब्द उच्चारून संपतांच नाहींसे होतात. 
याचा भावाथ जर लक्षात घतला तर तद्रू्पता हात असल्याम्‌ 6 
तेथें पक्ष उरतच नाही, त्यांचा नि:पात होतो, त्यांचा 
विचारच नष्ट होतो. २ ही खुण अनुभवण्याची आहे, तेथें 
बोलण्याचें कामच नाहीं. ३ राब्दपांडित्य. ४ अनुभव हा 
भावातीत असल्यामुळें. ५ मीपणाच्या त्यागानंतर. “मी आत्मा ! 


या अनुभवांतील “मी ' ची जाणीव संपल्यावर तद्रूपतेनें केवल 
आत्माच उरतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ९ : समास २ ३८५ 


येरवीं लक्ष्यांश तो वाच्यांशें । सांगिजेल हें घडे कंसें । 

वाक्यदिवरणें अपेसें । कळों लागे ॥ ३२॥ 

करावें तत्वविचरण । शोधावें ब्रह्म निर्गुण । 

पाहावें आपणास आपण । ह्यणिजे कळे ॥ ३३ ॥ 

हैं न बोलतांच विवरिजे । विवरोन विरोन राहिजे । 

सग अबोल्णेंचि साजे । साहापुरुषीं' ॥ ३४॥ 

शब्दचि निशब्द होती । श्रुति नेति नेति म्हणती । 

हें तों आलें आत्मप्रचिती । प्रत्यक्ष आतां ॥ ३५॥ 

प्रचित आलियां अनुमान । हा तों प्रत्यक्ष दुराभिमान । 

तरी आतां भी अज्ञान । सज कांहींच न कळे॥ ३६॥ 

सी लटिका साझें बोलणें लटिकें । मी लटिका साझें 
चालणे लटिके । 

मी माझें अवघेचि लटिकें। कल्पनिक ॥ ३७ ॥ 

मज? सुळोंच नाहीं ठाव । माझें बोलणें अवघेचि वाच । 

हा प्रकृतीचा स्वभाव । प्रकृती लटिकी ॥ ३८ ॥ 

प्रकृति ` आणी पुरुष * । यां दोहींस जेथें निरास । 

तेथें सीपण बिशेष। हैं केंबि घडे ॥ ३९ ॥ 

जेथें सबही अशेष जालें । तेथें बिशेष कचे आलें)। 

सी मोनी ह्मणतां भंगलें । मोन्य जैसें ॥ ४० ॥ 

१ न बोलतांच या सांगण्याचें मनन करावें व तेथेंच तन्मय होऊन' 

रहावें. असे तन्मय झालेले महापुरुषच नुसत्या कृपादृष्टीने 

साधकांत स्वानुभव संकरित करू शकतात. त्यांचें मोन हेंच 

खरें प्रवचन ठरतें. २ मीपणाला. ३ वायु. ४ जाणीव. ५ जेथें 

सवे भावनाच नष्ट झाली, तेथें “ मी ' ही विशेष भावना 

राहीलच कशी? 

१३ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८६ श्रीमत्‌ दासबोध 


आतां सौन्य त भंगावें । करून कांहींच न करावें । 
असोन निशेष नसावें! । चिवेकबळें ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुक्षिष्यसंवादे ब्रह्मनिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोतीं केला अनुमान । ऐसें कसें ब्रह्मज्ञान । 

कांहींच नाहीं असोन । हैं केंवि घडे ॥ १ ॥ 

सकळ करून अकर्ता । सकळ भोगून अभोव . 
सकळांमधें अलिप्तता । येईल केसी ॥ २ ॥ 

तथापी तुह्मी ह्मणतां । योगी भोगून अभोक्ता । 
स्वगनकही आतां । येणें न्याये ॥ ३ ॥ 

जन्म मृत्य भोगीलेच भोगी । परी तो भोगून अभोक्ता 
योगी । यातनाहि तयालागीं । येणेंचि पाडे? ॥ ४ ॥ 
कुटून नाहीं कुटिला। रडोन नाहीं रडला । 

कुथोन नाहीं कुंथिला । योगेश्वर ॥ ५ ॥ 

जन्म नसोन घातला । पतित नसोन जाला । 

यातना नसोन पावला । नानापरी ॥ ६॥ 

ऐसा श्रोतयांचा अनुमान । श्रोतीं घेतलें आडरात । 
आतां याचें समाधान । केलें पाहिजे ॥ ७॥. 

वक्ता ह्मणे सावध व्हावें । तुह्यों बोलतां बरवें । 

परी हैं तुमच्याच अनुभवें । तुह्यास घडे॥ ८ ॥ 


१ देहखूपानें व्यवहार करीत असूनहि अंतरीं पूर्णपणें मीपण- 
विरहित भसावें. २ याच न्यायाने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


~“ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ३ ३८७ 


ज्याचा अनुभव जसा । तो तो बोलतो तेसा। 
संपदेविण जो धिवसा ' । तो निरार्थक ॥ ९ ॥ 

नाहीं ज्ञानाची संपदा । अज्ञानदारिद्रें आपदा । 
भोगिल्याच भोगी सदा । शब्दज्ञाने ॥ १० ॥ 

योगी वोळखावा योगेइवरें । ज्ञानी वोळखावा ज्ञानेइवरें 
साहाचतुर तो चतुरें । वोळखावा ॥ ११ ॥ 

अनुभवी अनुभवियास कळे । अलिप्त अलिप्तपणे 
निवळे* । विदेहाचा देहभाव गळे । विदेही देखतां ॥ १२ 
बद्धासारिखा सिद्ध? । आणी सिद्धा सारिखा बद्ध*। 
येक भावील तो अबद्ध) । हाणावाच नलगे ॥ १३॥ 
झडपला तो देहधारी । आणी देहधारक पंचाक्षरी । 
परंतु दोघां पेकसरी । केसी द्यावी ॥ १४॥ 

तेसा अज्ञान पतित । आणी ज्ञानी जीवन्मुक्त । 

दोघे समान मानील तो युक्त*। केसा म्हणावा ॥ १५ 
आतां असो हे दृष्टांत । प्रचित बोलों कांहीं हेत । 
येथें श्रोतों सावचित्त । क्षणयेक व्हावें ॥ १६॥ 

जो जो ज्ञानें गुप्त जाला । जो विवेकें विराला“। 
जो अनन्यपणें उरला*। नाहींच कांहीं ॥ १७॥। 
तयास कसें गवसावें । शोधूं जातां तोचि व्हावें । 
तोचि होतां म्हणावें । नलगे कांहीं ॥ १८॥ 

देहों पाहातां दिसेना । तत्वें शोधितां सासेना । 


१ धैर्य; भरवसा. २ संतोष पावतो. ३ सिद्ध असून सामान्या- 
सारखा वागणारा. ४ सिद्धपणाचें सोंग आणणारा. ५ मुखं. 
६ शहाणा. ७ विचार -प्रचितीचा, स्वानुभवाचा. ८ आत्मस्व- 
रूपी विरून गेला. ९ अनन्यपणामुळें वेगळा असा उरलाच नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


ब्रह्म आहे निवडेता'। कांहीं केल्यां ॥ १९ ॥ हे 
दिसतो तरी देहधारी । परी कांहींच नाहीं अंतरी । 
तयास पाहातां वरिवरी । कळेल केसा ॥२०॥ 
कळाया शोधावें अंतर । तंव तो नित्य निरंतर । 
जयास घुंडितां विकार । निविकार होती ॥ २१॥ 
तो परमात्मा केवळ । तयास नाहीं सायासळ । 
अखंड? हेतुचा विटाळ । जालाच नाहों ॥ २२ ॥ 
ऐसा जो कां योगीराज । तो आत्मा सहजों सहज । 
पृणब्रह्म वेदबीज । देहाकारे कळेना ॥ २३ ॥। 

देह भावितां देहचि दिसे। परी अंतर अनारिसें असे। 
तयास शोधितां नसे । जन्ममरण ॥ २४ ॥ 

जयास जन्ममरण व्हावें*। तें तो नव्हेचि स्वभावें। 
नाहींच तें आणावें। कोठून केचे ॥ २५ ॥ 

निर्गृणास जन्म कल्पिला । अथवा निर्गुण उडविला । 
तरी उडाला आणी जन्मला । आपला आपण ॥ २६ 
माध्यानीं थुंकितां सुर्यावरी तो थुंका पडेल आपणाच 
वरी। दुसऱ्यास चितितां अंतरीं । आपणास घडे ॥२७ 
समर्थ रायाचें महिमान । जाणतां होतें समाधान । 
परंतु भुंकों लागलें स्वान। तरी तें स्वानि आहे ॥२८ 
ज्ञानी तो सत्यस्वरूप । अज्ञान देखे मनुष्यरूप । 
भावासारिखा फळद्रूप । देव तेसा ॥ २९॥ 

देव निराकार निर्गुण । लोक भाविती पाषाण । 

१ निश्चय होईना. २ तो अखंड एकरूपच आहे, त्याला इच्छा- 
रूपी द्वेताचा विटाळ झालेला नाहीं. ३ होतें. जन्ममृत्यु ज्याला 
होतात तो देह. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ३ ३८९ 


पाषाण फुटतो निर्गुण । फुटेल कंसा ॥ ३० ॥ 

देव सदोदित संचला । लोकीं बहुविध? केला । 

परंतु बहुविध जाला । हैं तों घडेना ॥ ३१॥ 

तसा साधु आत्मज्ञानी । बोधें पूर्ण समाधानी । 
विवेके आत्मनिवेदन । आत्मरूपी ॥ ३२॥ 

जळोन काष्टाचा आकार । अग्नि दिसे काष्ठाकार । 
परी काष्ठ होईल हा विचार । बोलोंच नये ॥ ३३॥ 
कर्पूर असे तों जळतां दिसे । तंसा ज्ञानीदेह भासे । 
तयास जन्मवितां केलें । कदळीउदरों २॥। ३४॥ 
बीज भाजले उगवेना । वस्त्र जळाले उकलेना । 
बोघ निवडितां निवडेना । गंगेमधें ॥ ३५ ॥ 

बोघ गंगेसागें दिसे । गंगा येकदेसी असे । 

साधु कांहींच न भासे । आणी आत्मा सर्वगत ॥ ३६॥ 
सुवर्णे नव्हे लोखंड । साधूस जन्म थोतांड । 

अज्ञान प्राणो जडमूढ । तयास हैं उमजेचिना॥ ३७॥ 
अंधास कांहींच न दिसे । तरी ते लोक आंधळे केले । 
सनपातें' बरळतसे । सनपाती ॥ ३८॥ 

जो स्वप्नामधें भ्याला । तो स्वप्नभयें बोसणाला*। 
तें भये जागत्याला । केवि लागे॥ ३९ ॥ 

मुळी _सर्पाकार देखिली । येक भ्याला येके वोछखिली। 
दोघांची अवस्ता लेखिली । सारिखीच केसी ॥ ४०॥ 


१ अनेक नांवाछूपांचा. २ जळत असलेला कापुराचा खडा परत 
कदळींतुन उत्पन्न होत नसतो. तसा ज्ञानारिनिदग्ध झालेला 
ज्ञान्याचा देह एकदां नष्ट झाला कीं परत जन्मास येत नाहीं. 
३ सन्निपातज्वरानें, ४ बरळं लागला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
३९० श्रीमत्‌ दासबोध 


हातीं धरितांहि डसेना । हें येकास भासेना । 

तरी ते त्याची कल्पना । तयासीच बाधी ॥ ४१ ॥ 

विच सपे डसला । तेणें तोचि जाकळला ' । 

तयाचेति लोक जाला । कासावीस कसा ॥ ४२॥ 

आतां तुटला अनुमान । ज्ञानियांस कळ ज्ञान । 

अज्ञानास जन्ममरण । चुकेचिना ॥ ४३॥ 

येका जाणण्यासाठी २ । लोक पडिले अटाटी । 

नेणपणेंर हिपुटी होती । जन्मभूत्यें ॥ ४४ ॥ 

तेंचि कथानुसंधाच । पुढें केलें परिछिन्न । 

सावधान सावधान । ह्मणे वक्ता ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निःसंदेहनिरूपणनाम 
समास तृतीय ।। ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वीमधे लोक सकळ । येक संपन्न येक दुर्बळ । 

येक निर्मळ पेक वोंगळ । काय निमित्य ॥ १॥ 
कित्येक राजे नांदती । कित्येक दरिद्र भोगिती । 
कितीयेकांची उत्तम स्थिती। कित्येक अधमोद्धम ॥२।॥ 
ऐसें काय निमित्य जालें । हें मज पाहिजे निरोपिलें ॥ 
याचें उत्तर ऐकिले । पाहिजे श्रोतीं ॥ ३ ॥ 

हे सकळ गुणापासी गती । सगुण भाग्यश्री भोगिती ॥ 
अवगुणास दरिद्रप्राप्ती । येदर्थी संदेह नाहीं ॥ ४ ॥ 


१ व्याकूळ झाला. २ ज्ञान नसल्यामुळें. ३ अज्ञानाने, जन्ममृत्यू 
भोगावे लागून कष्टी होतात. ; 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ४ ३९१ 


जो जो जेथें उपजला । तो ते वेबसाई उमजला । 
तयास लोक ह्मणती भला । कार्यकर्ता ॥ ५ ॥ 
जाणता तो कार्य करी । नेणता कांहींच न करी । 
जाणता तो पोट भरी । नेणता भीक मागे ॥ ६॥ 

हैं तों प्रगटचि असे । जनीं पाहातां प्रत्यक्ष दिसे । 
बिद्येवीण करंटा वसे । विद्या तो भाग्यवंत ॥ ७॥ 
आपुली विद्या न सिकतों । तरी काये भीक मागसी । 
जेथ तेथे बुद्धी ऐसी । वडिलें सांगती ॥ ८॥ 

चडिल आहे करंटा । आणी समर्थ होये धाकुटा । 

कां जे विद्येनें सोठा। ह्यणोनियां॥ ९॥ 

बिद्या नाहीं बुद्धि नाहीं । विवेक नाहीं साक्षेप नाहीं । 
कुशळता नाहीं व्याप नाहीं । ह्मणौन प्राणी करंटा ॥ १० 
इतुकेंहि जेथें बसे । तेथें वेभवास उणें नसे । 

बेभव सांडितां अपेसें । पाठीं लागे ॥ ११॥ 

वडिल समर्थ धाकुटा भिकारी। ऐका याची केसी परी। 
चडिलाएंसा व्याप न करी । म्हणोनियां ॥ १२॥ 
जेसी विद्या तेसी हांव । जेसा व्याप तसें बेभव । 
तोलासारिखा' हावभाव । लोक करिती ॥ १३॥ 
विद्या नसे वेभव नसे । तेथें निर्मळ केचा असे । 
करंटपणें बोखटा?! दिसे । वोंगळ* आणी विकारी ॥ १४ 
पशु पक्षी गुणवंत । त्यास कृपा करी समर्थं । 

गुण नस्तां जिणें वेर्थ । प्राणीमात्रांचें ॥ १५॥ 

गुण नाहीं गोरव नाहीं । साम्यं नाहीं महत्व नाहीं । 
कुशब्ठता नाहीं तर्क नाहीं । प्राणीमात्रांसी ॥ १६॥ 


१ सामर्थ्यानुरूप. २ वाईट. ३ गलिच्छ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३९२ श्रीमत्‌ दासबोध 


याकारणें उत्तम गुण । तेंचि भाग्याचें लक्षण । 
लक्षणेविण अवलक्षण । सहजचि जालें ॥ १७॥ 
जनासधें जो जाणता । त्यास आहे मान्यता । 
कोणी येक विद्या असतां । महत्व पावे ॥ १८॥ 
प्रपंच अथवा परमार्थ । जाणता तोचि समर्थ । 
नेणता जाणिजे वेथे । निःकारण ॥ १९॥ 

नेणता विचु सपं उसे । नेणतां जीवघात असे । 
नेणतां कार्य नासे । कोणी येक ॥ २० ॥ 

नेणतां प्राणी सितरे '। नेणपणें तऱ्हे भरे । 
नेणपणें ठके बिसरे । पदार्थ कांहीं ॥ २१॥ 
नेणतां वेरी जिकिती । नेणतां अपाईं पडती । 
नेणतां संग्हारती घडती । जीवनास ॥ २२॥ 
आपुलें स्वहित न कळे जना । तेणें भोगिती यातना ॥ 
ज्ञान नेणतां अज्ञाना । अधोगती ॥ २३ ॥ 
मायाब्रह्म जीवशिव । सारासार भावाभाव । 
जाटिल्यासाठीं ° होतें वाव । जन्ममरण ॥ २४॥ 
कोण कर्ता निइचयेसीं । बद्ध मोक्ष तो कोणासी। 
ऐसें जाणतां प्राणियांसीं । सुटिका घडे ॥ २५॥ 
जाणिजे देव निर्गुण । जाणिजे सी तो कोण । 
जाणिजे अनन्यलक्षण । ह्मणिजे मुक्त ॥ २६॥ 
जितुकें जाणोन सांडिलें । तितुकें दृश्य बोलांडिलें । 
जाणत्यास जाणतां तुटलें । मूळ मीपणाचें ॥ २७॥ 
न जाणतां कोटीवरी । साधनें केलों परोपरीं । 
तरी मोक्षास अधिकारी । होणार नाहीं ॥ २८ ॥ 


१ फसे. २ जाणल्यानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ४ ३९३ 


सायाब्रह्म वोळखावें । आपणास आपण जाणावें । 
इतुक्यासाठीं स्वभावें । चुके जन्म ॥ २९॥ 

जाणतां समर्थाचें अंतर । प्रसंग वत तदनंतर । 

भाग्य वेभव अपार । तेणेंचि पावे ॥ ३०॥ 

ह्ाणोन जाणणे नव्हे सामान्य। जाणतां होईजे सर्वमान्य 
कांहींच नेणतां अमान्य । सर्वत्र करिती ॥ ३१॥ 
पदार्थ देखोन भूत भावी । नेणतें झडपोन प्राण ठेवी । 
मिथ्या आहे उठाठेवी । जागते जाणती ॥ ३२॥ 
जाणत्यास कळे बर्स । नेणत्याचें खोटें कर्म । 

सकळ कांहीं धर्माधमं । जाणतां कळे ३३॥ 
नेणत्यास पेमयातना । जाणत्यास कांहींच लागेना । 
सकळ जाणोन विवंचना । करी तो मुक्‍त ॥ ३४॥ 
नेणतां कांहीं राजकारण । अपमान करून घेती प्राण 
नेणतां कठीण वर्तमान । समस्तांस होये ॥ ३५॥ 
ह्यणोनियां नेणणें खोटें । नेणते प्राणी ते करंटे । 
जाणतां विवरतां तुटे । जन्ममरण ॥ ३६॥ 

हाणोन अलक्ष करू नये । जाणें हाचि उपाये । 
जाणतां सांपडे सोये । परलोकाची ॥ ३७॥ 

जाणणें सकळांस प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
परंतु अलिप्तपणाची खूण । जाणतां कळे ॥ ३८ र 
येक जाणणें करून परते । कोण सोडी प्राणी यांतें । 
कोणी पेक कार्य जें तें । जाटिल्याविण न कळे ॥ ३९ 
जाणणें ह्यणिजे स्मरण । नेणणें ह्मणजे विस्मरण । 
दोहीमधें कोण प्रमाण । शाहाणे जाणती ॥ ४० ॥ 
जाणते लोक ते शाहाणे । नेणते वेडे देन्यवाणे। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३९४ श्रीमत्‌ दासबोध 


विज्ञान! तेंहि जाणपणें। कळों आलें ॥ ४१॥ 

जेथे जाणपण खुंटळें । तेथें बोलणेही तुटलें । 

हेतुरहित जालें । समाधान ॥ ४२॥ 

श्रोते ह्ाणती हैं प्रमाण । जालें परस समाधान । 

परी पडब्रह्मांडऐक्यलक्षण । सज निरोपाबें ॥ ४३ ॥॥ 

ब्रह्मांडी तेचि पिडीं असे । बहुत बोलती एसें । 

परंतु याचा प्रत्यय विलसे । ऐसें केलें पाहिजे॥ ४४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जाणपणनिरूपणनाम 
समास चतुर्थं ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम॥ 


पिडासारिखी ब्रह्मांडरचना । न ये आमुच्या अनुमाना 

प्रचित पाहातां नाना । मतें भांबावती ॥ १॥ 

जें पिडीं तेंचि ब्रह्मांडी । ऐसी बोलावयाची प्रोढी। 

हें वचन घडीनें घडी । तत्वज्ञ बोलती ॥ २॥ 

पिंड ब्रह्मांड येक राहाटी। ऐसी लोकांची लोकधाटी । 

परी प्रत्ययाचे परीपाटीं!। तगों न सके ॥ ३॥ 

स्थूळ सुक्ष्म कारण माहाकारण । हे च्यारी पिडींचे देह 

जाण। विराट हिरण्य अव्याकृत मूळप्रकृती हे खूण । 
ब्रह्मांडींची ॥ ४ ॥ 

हे शास्त्रधाटी जाणावी । परी प्रचित केसी आणावी | 

प्रचित पाहातां गथागोवी * । होत आहे ॥५॥ 


१ अनुभव म्हणजे काय तें.२ परिपाठ; रीत. हें म्हणणें प्रत्यया- 
पुढें टिकत नाहीं. ३ गोंधळ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ९ : समास ५ ३९५ 


पडी आहे अंतःकरण । तरी ब्रह्मांडी विष्णु जाण। 
पिडीं बोलिजेतें मन । तरी ब्रह्मांडी चंद्रमा ॥ ६॥ 
पिडीं बुद्धी ऐसें बोलिजे। तरी ब्रह्मांडी ब्रह्म ऐसें जाणिजे 
पिडीं चित्त ब्रह्मांडी वोळखिजे । नारायेणु ॥ ७॥ 
पिडीं बोलिजे अहंकार । ब्रह्मांडी रुद्र हा निर्धार । 
एसा बोलिला विचार । शास्त्रांतरीं ॥ ८ ॥ 

तरी कोण विष्णूचें' अंत:करण । चंद्राचे कसें मन । 
ब्रह्मयाचें बुद्धिलक्षण । मज निरोपावें ॥ ९ ॥ 
नारायेणाचें केसे चित्त । रुद्रअहंकाराचा हेत। 

हा विचार पाहोन नेमस्त । मज निरोपावा ॥ १०॥ 
प्रचितनिइचयापुढें अनुमान । जेसें सिहापुढे आलें स्वान। 
खऱ्यापुढें खोटें प्रमाण । होईल कंसें ॥ ११॥ 

परी यास पारखी पाहिजे । पारखीनें निचय लाहिजे। 
परीक्षा नस्तां राहिजे । अनुमानसंशई ॥ १२॥ 
विष्णु चंद्र आणी ब्रह्मा । नारापेण आणी रुद्रनासा । 
यांपांचांचों अंतःकर्णपंचकें आह्या। स्वामी निरोपावी॥ 
येथें प्रचित हैं प्रमाण । नलगे शास्त्राचा अनुमान । 
अथवा शास्त्रीं तरीपाहोन । प्रत्ययो आणावा ॥ १४॥ 
प्रचितीबीण जें बोलणें । तें अवघेचि कंटाळवाणे । 
तोंड पसरून जसें सुणें!। रडोन गेलें ॥ १५ ॥ 

तेथें काये हो ऐकावें । आणी काये शोधून पाहावें । 
जे प्रत्ययाच्या नांवें । सुन्याकार ॥ १६ ॥ 

आघघे आंधळेचि मिळाले । तेथें डोळसाचें काय चाले 


१ विष्णु म्हणजे अंतःकरण कसें तें. २ कुत्रं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३९६ . श्रीसत्‌ दासबोध 


अनुभवाचे नेत्र गेले । तेथें अंधकार ॥ १७ ॥ 
नाहीं दुग्ध नाहीं पाणी । केली विष्टेची सारणी । 
तेथें निवडायाचे धनी । ते येक डोंबकावळे ॥ १८॥। 
आपुले इछेनें बोलिलें । पिडाएें ब्रह्मांड कल्पिले । 
परी तें प्रचितीस आलें । कोण्या प्रकारे ॥ १९॥। 
स्हणोन हा अवघाच अनुमान । अवघे कल्पनेचें रान । 
भलो न घ्यावें आडरान। तश्करीं घ्यावें ॥ २०॥ 
कल्पून नििले मंत्र । देव ते कल्पनामान्र । 
देव नाहीं स्वतंत्र । संत्राधेन ॥ २१॥ 
येथे न बोलतां जाणावें । बोलणें विवेका आणावें । 
आंधळे पाउलीं ' वोळखावें । विचक्षणें ॥ २२ ॥ 
जयास जसे भासले । तेणें तेसें कवित्व केलें । 
परी हें पाहिजे निवडिलें । प्रचितीनें ॥ २३ ॥ 
ब्रहूम्याने सकळ निसिलें । ब्रहस्यास कोणें निर्माण केले | 
दिष्णूनें विशव पाळिलें । बिष्णूस पालिता कवण ॥ २४ 
रुद्र विश्वसंव्हारकर्ता । परी कोण रुद्रास संहारिता । 
कोण काळाचा नियंता । कळला पाहिजे ॥ २५ ॥ 
याचा कळेना विचार । तों अवघा अंधकार । 
म्हणोनियां सारासार । विचार करणें ॥ २६॥ 
ब्रह्मांड स्वभावेंचि जालें । परंतु हें पिडाकार * कल्पिले 


१ भल्या माणसाने. २ मंत्राच्या आधीन. ३ चालण्यावरून हा 
अंघ आहे कीं नाहा ते ओळखावे. ४ सहज; स्वाभाविकपणे. ष्‌ 
पिडासारखेंच. प्रत्येक पिंड, शरीर, आईबापांकरवी हेतुपूवे 
निमिलें जातें व ब्रह्मा सॅन झालें आहे. म्हणन 
व ब्रह्मांड तर अनायासेंच झालें आहे. म्हणून 
त्याच्या समतेविषयी थेथें शंका घेतली आहे. 9 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ५ ३९७ 


क्ल्पिलें परी प्रत्यया आलें । नाहीं कदा ॥ २७॥ 
पाहातां ब्रह्मांडाची प्रचिती । कित्येक संशय उठती । 
हें काल्पनिक श्रोतीं । नेमस्त जाणावें ॥ २८ ॥ 
पिडासारिखी ब्रह्मांडरचना। कोण आणितो अनुमाना। 
ब्रह्मांडी पदार्थ नाना । ते पिडीं केचे ॥ २९ ॥ 
ओटकोटी ' भूताचळी । ओटकोी तीर्थावळी । 
ओटकोटी संत्रादळी । पिडों कोठे ॥ ३० ॥ 

तेतीस कोटी सुरवर । अठ्यासि सहक्र ऋृषेशवर । 
नवकोटी कात्याधेणोचा विचार । पिडीं कोठें ॥ ३१। 
च्यामुंडा छप्पन्न कोटी । कित्येक जीव कोटयानुकोटी। 
चोऱ्यासी लक्ष योनीची दाटी । पिडीं कोठें ॥ ३२॥ 
ब्रह्मांडी पदार्थ निर्माण जाले । पृथकाकारें वेगळाले । 
तेहि तितुके निरोपिले । पाहिजेत पिंडं ॥ ३३॥ 
जितुक्या औषधी तितुकों फळे । नाना प्रकारीं रसाळें। 
नाना बीजें धान्यें सकते । पिडी निरोपावों ॥ ३४॥ 
हें सांगतां पुरवेना । तरी उगेंचि बोलवेना । 
बोलिलें न थेतां अनुसांना । लाजिरवाणे ॥ ३५ ॥ 
तरी हें निरोषिलें नवचे । फुकट बोलतां काय वेचे । 
याकारणें अनुमानाचें । कार्य नाहीं ॥ ३६॥ 

पांच २ शूतें ते ब्रह्मांडी । आणी पांचचि वतेती पिडीं । 
याची पाहावी रोकडी । प्रचीत आतां ॥ ३७ ॥ 
पांचा भूतांचें ब्रह्मांड । आणी पंचभूतिक हें पड । 
यावेगळे तें उदंड । अनुमानज्ञान ॥ ३८ ॥ 

7 te SN 


१ साडेतीन कोटी. २ या ओवीपासून पुढें या शंकेचें उत्तर आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जितुकें अनुमानाचें बोलणें । तितुकें वसनप्राये ! त्यागणें 
निश्चयात्मक तेंचि बोलणें । प्रत्ययाचें ॥ ३९ ॥ 
जेंचि पिडीं तेंचि ब्रह्मांडी । प्रचित नाहों १ कों रोकडी । 
पंचभूतांची तांतडी ` । दोहीकडे ॥ ४० ॥ 
म्हणोनि देहोंचें थानमान* । हा तों अवघाचि अनुमान 
आतां येक समाधान । मुख्य तें कसें ॥ ४१॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिर्शननाम 

समास पंचम |। ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आकाश जसें निराकार । तेसा ब्रह्माचा विचार । 
तेथें वायोचा विकार । तसी मूळमाया ॥ १॥ 

हें दासबोधीं असे बोलिलें । ज्ञानदशकीं प्रांजळ केलें । 
मूळमायेत दाखविलें । पंचभूतिक ॥ २ ॥ 

तेथे जाणीव तो सत्वगुण । मध्य" तो रजोगुण । 
नेणीव तमोगुण । जाणिजे श्रोतीं ॥ ३ ॥ 

म्हणाल तेथे कंची जाणीव। तरी एका याचा अभिप्राव 
पिडीं * माहाकारण देहीं सवं- । साक्षिणी अवस्था ॥ ४ 
तैसी मूळप्रकृती ब्रह्मांडींचें । देह माहाकारण साचें । 
म्हणोन तेथें जाणीवेचें । अधिष्ठान आलें ॥। ५ ॥ 

न कल ०७ ०. ० 
१ वांतीप्रमार्णे. २ हा प्रश्‍न आहे. आतां प्रतीति आली ना? ३ 
गर्दी; वतंणूक. ४ पिंड व ब्रह्मांड या दोन्ही देहांतील स्थानें, 


प्रमाण इत्यादी. ५ जाणीवनेणीवमिश्रित. ६ पिडाचा चवथा 
भहाकारणदेह म्हणजेच सवंसाक्षिणी तुर्यावस्था. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ ॥ समास ६ ३९९ 


असो मूळ मायेभीतरों । गुप्त त्रिगुण वास करी । 
पष्ट होती संधी ” चतुरीं। जाणावी गुणक्षोभिणी ॥ ६॥ 
जैसा तृणाचा पोटराकळा*?। पुढें उकलोन होये मोकळा 
तेसी मूळमाया अवलीळा? । गुणा प्रसवली ॥ ७ ॥ 
मूळमाया वायोस्वरूप । ऐक गुणक्षोभिणी चें रूप । 
गुणविकार होतांचि अल्प । गुणक्षोभिणी बोलिजे॥ ८ 
पुढें* जाणीव) मध्यस्त नेणीव। मिश्रित चालिला 
स्वभाव। तेथें: मातुकास ठाव। शब्द ` जाला ॥ ९॥ ‰,| 
तो शब्दगुण आकाशोंचा ' °। ऐसा अभिप्राव येथीचा । 
दब्देंखि वेदशास्त्रांचा । आकार जाला ॥ १० ॥ «| 
पंचभूते त्रिगुणाकार' ? । अवघा वायोचा विकार । 
जाणीवनेणीवेचा विचार । वायोचिकरितां ॥ ११॥ 
वायो नस्तां केची जाणीव । जाणीव नस्तां केचि 
नेणीव । जाणीवनेणीवेस ठाव । वायोगुणें ॥ १२॥ 
जेथें मुळींच नाहीं चळण । तेथें कचे जाणीवलक्षण। 
म्हणोनि वायोचा गुण । नेमस्त जाणावा ॥ १३॥ 
येकापासून येक जालें । हें येक उगेचि दिसोन आलें । 
स्वरूप? मुळींच भासलें । त्रिगुणभूतांचें ॥ १४ ॥ 

१ संधि मिळताच; योग्य वेळीं. २ कणीस. ३ अनायासे. ४ 
गुणक्षोभिणीपासून. ५ सत्त्वगुणण. ६ रजोगुण. ७ तमोगुण. ८ 
गुणांच्या ठिकाणीं. ९ ॐ कारमध साडेतीन मात्रेचा आवाज, 
शब्दध्वनि, उत्पन्न झाला. १० शब्द हा आकाशाचा गुण अस- 


ल्याने अर्थातच आकाश झालें व पुढें त्यापासून पृथ्वीपर्यंतचीं 
पंचभूते झालीं. ११ त्रिगुणासह्‌ पंचभूते म्हणजे अष्ट्धा- 
प्रकृती. १२ सूळमायेंतच हें त्रिगुणभूतांचें, अष्टधा प्रकृतीचें 
स्वरूप आहे. तात्पर्यं मूळमाया म्हणजेच अष्टधा प्रकृति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४०० श्रीमत्‌ दासबोध 


ऐसा हा मुळोंचा कमु  । पुढें पष्टतेचा अनुक्रमु । 
सांगतां येकापासून येक उगम । हेंहि खरें ॥ १५॥ 
वायोचा कदमं बोलिला । तयापासून अग्नि जाला । 
तोहि पाहातां देखिला । कदेसुचि ॥ १६॥ 
अग्नीपासूत जालें आप । तेंहि कदंसस्वरूप । 
आपापासून पृथ्वीचे रूप । तेंहि कर्दसरूपी! ॥ १७॥ 
येथे आशंका उठिलो । भूतांस जाणीव कोठें देखिली । 
तरी भूतांत जाणीव हे ऐकिली । नाहीं वार्ता ॥ १८ 
जाणीव म्हणिजे जाणतें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण । 
बायोआंगों सकळ गुण । मागां निरोपिले ॥ १९ ॥ 
म्हणोन जाणीवनेणीवमिश्रीत । अवघें चालिले पंचभूत 
म्हणोनियां भूतांत । जाणीव असे ॥ २० ॥ 

कोठें दिसे कोठें न दिसे । परी ते भूतीं व्यापून असे । 
तिक्षण बुद्धि करितां भासे । स्थूळ सूक्ष्म ॥ २१ ॥ 
पंचभूते आकारलों । भुतीं भूतें कालवलीं । 

तरी पाहातां भासली । येक स्थूळ येक सूक्ष्मे ॥ २२॥। 
निरोधवायो न भाले । तेसी जाणीव न दिसे । 

न दिसे परी ते असे । भुतरूपें ॥ २३ ॥ 

काष्ठी अग्नी दिसेना । निरोधवायो भासेना । 
जाणीव तेसी लक्षेना । येकायेकीं ॥ २४॥ 

भुतें वेगळालीं दिसती । पाहातां येकचि भासती । 
बहुत धूतंपणें प्रचिती । वोळखावी ॥ २५॥ 


१ मूत्ठमार्येचें हैं अष्टधास्वरूप प्रथम अव्यक्त असून, पुढें स्पष्ट- 
तेस येत जातें. २ हे एकांत इतर भूतांचें अंश असल्यानें (पहा. 
द. ८. स. ४) हीं सर्व मिश्रणरूप होत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ६ ४०१ 


ब्रह्मापासुन मूछमाया। मूळमायेपासुन गुणमाया । 
गुणमायेपासून तया । गुणास जन्म ॥ २६ ॥ 
गुणापासूनियां भूतें । पावलीं पष्ट दशञेतें । 

एसियांचीं रूपं समस्ते । निरोपिलीं ॥ २७॥ 
आकाश गुणापासून जालें । हें कदापी नाहीं घडलें । 
शब्दगुणास कल्पिले । आकाश वायां'॥ २८॥ 

येक सांगतां येकचि भावी । उगीच करी गथागोवी । 
तया वेडयाची उगबी । कोणें करावी ॥ २९॥ 
सिकचिल्यांहि कळेना । उमजविल्यांहि उमजेना । 
दृष्टांतेंहि तकना । मंदरूप ॥ ३० ॥ 

भूतांहून भूत थोर । हाहि दाविला विचार । 

परी भूतांवडिल स्वतंत्र | कोण आहे ॥ ३१ ॥ 

जेथे मूळमाया पंचभूतिक। तेथे काये राहिला विवेक। 
मूळसाथेपरतें येक । निर्गृणन्नह्म ॥ ३२॥ 

ब्रह्मों मूळमाया जाली । तिची लीळा परीक्षिली। 
तंव ते निखळ वोतली ? । भूतेंत्रिगुणाचीं ॥ ३३॥ 
भुतें विकारवंत चत्वार। आकाश पाहातां निर्विकार । 
आकाश भूत हा विचार । उपाधीकरितां'॥ ३४॥ 
पिडीं व्यापक ह्ाणोन जीव । ब्रह्मांडीं व्यापक म्हणोन 
शिव। तैसाच हाहि अभिप्राव । आकाशाचा ॥ ३५॥ 
उपाधीमधें सांपडलें । सुक्म पाहातां भासलें । 
इतुक्यासाठीं आकाश जालें । भूतरूप ॥ ३६ ॥ 

१ विनाकारण. ही श्रोत्यांची आशंका आहें. २ भूतें त्रिगुणांची 
ओतीव मूसच जणूं. ३ उपाधीमुळें. बेगळेपणें पहातां येतें 
म्हणून व शून्यत्वाच्या उपाधी मुळें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


आकाश अवकाश तो भकास! । परब्रह्म तें निराभास।. 
उपाधी नस्तां जें आकाश । तेंचि ब्रह्म ॥ ३७॥ 
जाणीव नेणीव मध्यमान! । हेंचि गुणाचें प्रमाण । 

येथें निरोपिलें त्रिगुण । रूपेंसहित॥ ३८॥ 

प्रकृती पावली विस्तारातें । पुढें येकाचें येकचि होतें ॥ 
विकारवंतचि तयातें । नेस कचा ॥ ३९ ॥ 

काळे पांढरें मेळवितां । पारवें होतें तत्वतां । 

काळें पिवळें मेळवितां । हिरवें होये ॥ ४०॥ 

एसे रंग नानापरी । सेळवितां पालट धरी । 

तसें दृश्य हें विकारी । विकारबंत ॥ ४१ ॥ 

येका जीचनें नाना रंग । उमटों लागतो तरंग । 
पालटाचा लागवेग । किती ह्यणोन पाहावा ॥ ४२ ॥ 
येका उदकाचे विकार । पाहातां दिसती अपार । 
पांचा भूतांचे विस्तार । चोर्‍यासी लक्ष योनी ॥ ४३॥ 
नाना देहाचें बीज उदक । उदकापासून सकळ लोक । 
किडा मुंगी स्वापदादिक । उदकेंचि होये ॥ ४४॥ 
शुक्लीत? श्रोणीत* ह्यणिजे नीर । त्या नीराचें हें शरीर 
नखे दंत अस्तिमात्र । उदकाच्या होती ॥ ४५ ॥ 
मुळ्यांचे बारीक पागोरे*। तेणें पंथे उदक भरे। 

त्या उदकेंचि विस्तारे । वृक्षमात्र ॥ ४६॥ 

अंब्रवृक्ष सोहरा आले । अवघे उदकाकरितां जाले । 
फळीं फुलों लगडलें । सावकास ॥ ४७॥ 

खोड फोडून अंबे पाहातां । तेथें दिसेना सर्वथा । 


भ्र) 
१ शून्यत्व. २ जाणीवनेणीवमिश्चित. ३ रेत. ४ रक्‍त. ५ सूक्ष्म 
तंतुमय शाखा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ७ ४०३ 


'खाँद्या फोडून फळें पाहातां । बोलों सालें ॥ ४८ ॥ 
मुळापासून सेवटवरी । फळ नाहीं तदनंतरीं । 
जळरूप फळ चतुरीं । विवेकें जाणावें ॥ ४९ ॥ 
तेंचि जळ सेंडया चढे । तेव्हां वक्ष मात्र लगडे । 
येकाचें येकचि घडे । येणें प्रकारें ॥ ५० ॥ 
पत्र पुष्प फळं भेद । किती करावा अनुवाद । 
सुक्ष्म दृष्टीनें विशद । होत आहे ॥ ५१॥ 
भुतांचे विकार सांगों किती । क्षणक्षणा पालटती । 
येकाचे येकचि होती । नाना वणं ॥ ५२॥ 
त्रिगुणभूतांची लटपट । पाहों जातां हे खटपट । 
बहुरूप बहु पालट । किती ह्यणोन सांगावा ॥ ५३॥ 
ये प्रकृतीचा निरास । विवेकें वारावा सावकास । 
सग परमात्मा परेश । अनन्यभावे भजावा ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुणरूपनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
आधीं स्थूळ आहे येक । तरी मग अंतःकर्णपंचक । 
जाणतेपणाचा विवेक । स्थूळाकरितां ॥ १॥ 
तेसेंचि ब्रह्मांडंबीण कांहीं। मूळमायेसि जाणीव नाहीं । 
स्थळाच्या आधारें सर्वहि । कार्य चाले ॥ २॥ 
तें स्थूळचि नस्तां निर्माण । कोठें राहेल अंतःकण । 
ऐसा श्रोतों केला प्रश्‍न । याचें उत्तर ऐका ॥ ३॥ 


Sa RAR FO या. अं अमल 
१ विवेकानें या अष्टधा मायेचें निराकरण करून, तिला ओलां - 
डन, परमात्मस्वरूपाशीं तद्रूप होऊन सुखेनेव असावें 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


¥o¥ श्रीमत्‌ दासबोध 


कोसले * अथवा कांटेघरें? । नाना पृष्ठिभागीं चालती घरें. 
जीव करिती लहानथोरें। शक्तीनसार ।। ४॥ 

शंख सिपी घुला कवडे । आधीं त्यांचें घर घडे । 
[किवा आधीं निर्माण किडे । हें विचाराबें ॥ ५॥ 
आधीं प्राणी ते होती । मग घरें निर्माण करितो । 

हे तों प्रत्यक्ष प्रचिती । सांगणें नलगे ॥ ६ ॥ 

तेसें आधीं सुक्ष्म जाण । मग स्थूळ होतें निर्माण । 
येणें दृषटांतें प्रश्‍न । फिटला श्रोतयांचा ॥ ७॥ 

तंव श्रोता पुसे आणीक । जी आठवलें कांहीं येक । 
जन्मम्‌त्याचा विवेक । मज निरोपाचा ।। ८ ॥ 

कोण जन्मास घालितें । आणी माणुतां कोण जन्म घेतें ॥ 
हें प्रत्यया कसें येतें । कोण्या प्रकारें ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मा जन्मास घालितो । विष्णु प्रतिपाळ करितो । 
रुद्र अवघें संव्हारितो । ऐसें बोलती ॥ १०॥ 

तरी हैं प्रवृत्तीचे ' बोलणें । प्रत्ययास आणी उणें । 
प्रत्यय पाहातां इलाघ्यवाणें*। होणार नाहीं ॥ ११॥ 
ब्रहम्पास कोणें जन्मास घातलें । विष्णू स कोणें प्रति 
पाछिलें । रुद्रास कोणें संब्हारिलें । झाहाप्रळई ॥ १२॥ 
ह्यणोनि हा सृष्टीभाव*। अवघा मायेचा स्वभाव । 
कर्ता ह्मणो निर्गुण देव । तरी तो निविकारी ॥ १३॥ 
म्हणावें माया जन्मास घाली। तरी हे आपणचि विस्ता- 
रली । आणी विचारितां थारली *। हेंहि घडेना ॥ १४॥ 


१ रेशिमाचे किडे. २ शरीररक्षणार्थं कठीण कवच तयार कर- 
णारे किडे. ३ जनरूढीचें. ४ योग्य; खरें. ५ हें सष्िरूपी 
नाटक. ६ स्थिर, टिकाऊ, आहे असेंहि नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ७ ४०५-. 


आतां जन्मतो तो कोण । केसी त्याची वोळखण । 
आणी संचिताचें लक्षण । तेंहि निरोपावें ॥ १५॥ 
पुण्याचें कंसे रूप । आणी पापाचे केसें स्वरूप । 

याहि शब्दाचा आक्षेप । कोण? कर्ता ॥ १६॥ 

हें कांहींच न ये अनुसाना । ह्मणती जन्म घेते वासना । 
परी ते पाहातां दिसेना । ना धरितां न ये ॥ १७॥ 
वासना कामना आणी कल्पना । हेतु भावना सति नाना: 
एंशा अनंत वृत्ती जाणा । अंतःकर्णपंचकाच्या ॥१८॥ 
असो हैं अवघे जाणीवयंत्र। जाणीव हाणिजे स्मरणमात्र 
त्या स्मरणास जन्ससूत्र । कैसें लागे ॥ १९ ॥ 

देहो निर्माण पांचा भूतांचा । वायो चाळक तयाचा । 
जाणणें हा मनाचा । मनोभाव ॥ २०॥ 

ऐसें हें सहजचि घडलें । तत्वांचे गुंथाडे जालें । 
कोणास कोणें जन्मविलें । कोण्या प्रकारें ॥ २१॥ 
तरी हें पाहातां दिसेना । ह्मणोन जन्सचि असेना । 
उपजला प्राणी येना । सागुतां जन्मा ॥ २२॥ 
कोणासीच जन्म नाहीं । तरी संतसंगे केलें काई । 
ऐसा अभिप्राव सर्वेहि । श्रोतयांचा ॥ २३ ॥ 

पुर्वी स्मरण ना विस्मरण । मधेचि हैं जालें स्मरण ७ 
अंतर्यामी अंतःकरण । जाणती कळा ॥ २४॥ 

सावध आहे तों स्मरण । विकळ होतां विस्मरण। 
विस्मरण पडतां सरण । पावती प्राणी ॥ २५॥ 
स्मरण चिस्मरण राहिलें । मग देहास सरण आलें । 
पुढें जन्मास घातलें । कोणास कोणें ॥ २६ ॥ 


१ हा आक्षेप कर्ता, शंका घेणारा, मी कोण ? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


ह्ाणोनि जन्सचि असेना । आणी यातनाहि दिसेना । 
अवघी वेर्थचि कल्पना । बळावली ॥ २७॥ 
म्हणौन जन्मचि चाहीं कोणासी ।श्रोतयांची आशंका ऐसी 
सरोन गेलें तें जन्मासी । मागुते न ये ॥ २८ ॥ 
'बाळलें काष्ठ हिरवळेना। पडलें फळ तें पुन्हां लागेना। 
तेसें पडिले शरीर येना । जन्मास मागुते ॥ २९ ॥ 
ःसडकें अवचितें फुटलें । फुटलें तें फुटोनिच गेलें । 
'तेसेंचि पुन्हां जन्मले । नाहीं मनुष्य ॥ ३० ॥ 
-येथें अज्ञान आणी सज्ञान । सारिखेच जाले ससान । 
एसा बळावला अनुमान । श्रोतयांसी ॥ ३१॥ 
घक्ता म्हणे हो ऐका । अवघें पाषांड' करूं नका। 
अनुमान असेल तरी विवेका । अवलोकावें ॥ ३२ ७ 
प्रत्नेंबीण कायं जालें । जेविल्यावीण पोट भरलें । 
ज्ञानेंवीण मुकत जालें । हें तों घडेना ॥ ३३ ॥ 
स्वयं आपण जेविला । त्यास वाटे लोक धाला? । 
परंतु हें समस्तांला । घडलें पाहिजे ॥ ३४॥ 
पोहणें सिकला तो तरेल । पोहणें नेणे तो बुडेल । 
येथेहि अनुमान करील । ऐसा कवणु ॥ ३५ ॥ 
ःतेसें जयांस ज्ञान जालें। ते ते तितुकेच तरले । 
ज्याचें बंधनचि तुटलें । तोचि मुक्त ॥ ३६ ॥ 
मोकळा ह्मणे नाहीं बंधन । आणी प्रत्यक्ष बंदीं पडिले 
जन। त्यांचें कसें समाधान । तें तुह्मी पाहा ॥ ३७॥ 
नेणे दुसऱ्याची तळमळ । तें मनुष्य परदुःखसीतळ । 
-तसाच हाहि केवळ । अनुभव जाणावा ॥ ३८ ॥ 
Hi ७ Sins SERRE 


१ नास्तिकपण. २ तृप्त झाला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ७ ४०७. 


जयास आत्मज्ञान जालें । तत्वें तत्व विवंचिलें । 
खुणेसी पावतांच बाणलें । समाधान ॥ ३९ ॥ 

ज्ञानें चुके जन्ममरण । सगट' बोलणें अप्रमाण । 
वेदशास्त्र आणी पुराण । मग कासयासी ॥ ४० ॥ 
वेदशास्त्रविचारबोली । माहानुभावांची मंडळी । 
भुमंडळों लोक सकळी । हें मानीतना ॥ ४१॥ 

अवघे होतां अप्रमाण । मग आपलेंच काय प्रमाण । 
ह्मणोन जेथें आत्मज्ञान । तोचि मुक्त ॥ ४२ ॥ 
अवघेच मुक्त पाहातां नर । हाहि ज्ञानाचा? उद्गार ॥: 
ज्ञानेंविण तो उद्धार होणार नाहीं ॥ ४३ ॥ 
आत्मज्ञान कळों आलें । ह्मणोन दृश्य मिथ्या जालें । 
परंतु वेढा लाविलें । सकळांस? येणें ॥ ४४॥ 

आतां प्रश्‍न हा फिटला । ज्ञानी ज्ञानें मुक्त जाला । 
अज्ञान तो बांधला । आपले कल्पनेने ॥ ४५ ।। 
विज्ञानासारिखें* अज्ञान। आणी मुक्तासारिखें बंधन ॥ 
निशचयासारिखा अनुमान। सान्‌ चि नये ॥ ४६॥ 
बंधन ह्यणिजे कांहोंच नाहीं। परी वेढा लाविलें सबंहि।' 
यास उपावचि नाहीं । कळल्यावांचुनी ॥ ४७ ॥ 
कांहींच नाहीं आणी बाधी । हेंचि नवल पाहा आधीं ॥ 


१ सरसकट. २ हा ज्ञान झाल्यावरचा उदगार आहे. ३ इतर 
सर्व अज्ञानी लोकांस. ४ वृत्तिशुन्य असें विज्ञान व नेणतेपणार्चे 
अज्ञान, कर्तेपणाचा त्याग केलेला मुक्त व आळसाने कांहींच न' 
करणारा बद्ध आणि तसेंच स्वानुभवाने जन्ममृत्यु नसल्याचा 
ज्ञान्याचा निश्‍चय व तर्कानें जन्ममृत्यु न मानण्याचे अज्ञान्याचेंः 
अनुमान हीं कधींहि बरोबरीचीं मान्‌ नयेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सिथ्या जाणिजेना बद्धि'। म्हणोन बद्ध ॥ ४८ ॥ 
-भोळा भाव सिद्धी जाव । हा उधाराचा उपाव । 
-रोकडा मोक्षाचा अभिप्राव । विवेकें जाणावा ॥ ४९॥ 
प्राणी व्हावया मोकळा । आधों पाहिजे जाणीवकळा । 
सकळ जाणतां निराळा । सहजचि होये ॥ ५० ॥ 
कांहींच नेणिजे तें अज्ञान । सकळ जाणिजे तें ज्ञान । 
जाणीव राहातां? विज्ञान । स्वयेंचि आत्मा ॥ ५१॥ 
अमत सेऊन अमर जाला । तो ह्मणे मृत्य केसा येतो 
जनाला। तेसा विवेकी म्हणे बद्धाला। जन्म तो केसा ॥ 
'जाणता ह्मणे जनातें । तुम्हांस भूत कसें झडपितें । 
-तुम्हांस वीष कसें चढतें । ह ह्मणे हे ५३ के 
आधीं बद्धासारिखें व्हावें । सग हें नलगेचि पुसावे । 
विवेक दुरी ठेऊन पाहावें । लक्षण बद्धाचें ॥ ५४ ७ 
-निजेल्यास चेईला' तो। ह्मणे हा कां रे बोसणातो*। 
अनुभव पाहाणेंचि आहे तो । तरी मग निजोन पाहावा ॥ 
:ज्ञात्याची उगवली वृत्ती । बद्धाऐसी न पडे गुंती । 
'भुकेल्याची अनुभवप्राप्ती । धाल्यास नाहीं ॥ ५६॥ 
इतुकेन आशंका तुटली । ज्ञानें मोक्षप्राप्ती जाली । 
“विवेक पाहातां बाणली । अंतरस्थिती ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विकल्पनिशेननाम 

समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


१ बंधन. २ ज्ञानाच्या जाणिवेचा लय झाल्यावर. ३ जागा 
*असलेला. ४ बरळतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ८ ४०९. 


॥ श्रीराम ॥ 


ज्ञाता सुटला ज्ञानमतें । परंतु जन्म केसा बद्धातें । 

बद्धाचें काये जन्मतें । अंतकाळीं ॥ १ ॥ 

बद्ध प्राणी मरोन गेले । तेथें कांहींच नाहीं उरलें । 

जाणीवेचें विस्मरण जालें । मरणापूर्वी ॥ २॥ 

ऐसी घेतली आशंका । याचें उत्तर ऐका । 

आतां दुश्चीत होऊं नका । ह्मणे वक्‍ता।। ३॥ 

पंचप्राण स्थळें सोडिती । प्राणरूप वासनावृत्ती । 

वासनाभिश्रित प्राण जाती । देह सोड्नियां ॥ ४ ॥ 

वायोसरिसी वासना गेली । ते वायोरूपेंचि राहिली ४ 

पुन्हां जन्म घेऊन आली । हेतुपरत्वें ॥५॥ 

कित्येक प्राणी निःशेष सरती । पुन्हां मागुते जीव येती ॥ 

ढकलून दिल्हे तेणें दुखवती । हस्तपादादिक '॥६॥ 

सर्पदृष्ठी जालियांबरी । तीं! दिवसां उठवी धन्वंतरी 
व्हा ते माघारी । वासना येते कों ॥ ७ ॥ 

कित्येक सेवें? होऊन पडती । कित्येक तयांस उठविती ४ 

येसलोकोंहून आणिती। माघारे प्राणी ॥ ८ ॥ 

कित्येक पूर्वी श्रापिले । ते शापं देह पावले । 

उश्चापकाळीं पुन्हां आले । पुर्वदेहीं ॥ ९ ७ 

कित्येकीं बहु जन्म घेतले। कित्येक परकाया ` प्रवेशले ॥ 

एसे आले आणी गेले । बहुत लोक ॥ १० ॥ 


TE GTS दं 
१ पहा -द. ४ स. १०, ओ. २६ वी. २ तिसर्‍या. २ शवे. 
४ सावित्रीचे आख्यान प्रसिद्ध आहे. ५ श्रीमदाचार्याच्या प्वरि- 
श्रांत हें कथानक आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४१० श्री मत्‌ दासबोध 


'फुंकिल्यासरिसा वायो' गेला । तेथें वायोसुत? निर्माण 
जाला । हाणोत वायोरूप वासनेला । जन्म आहे ॥११॥ 
सनाच्या वृत्ती नाना । त्यांत जन्म घेते वासना । 
वासना पाहातां दिसेना । परंतु आहे ॥ १२ न | 
चासना जाणिजे जाणीवहेत*। जाणीव मुळांचा मूळ- 
तंत । मळमायेंत असे मिश्रित । कारणरूप र । १३॥ 
कारणरूप आहे ब्रह्मांडी । कार्यरूपे वते पिडीं । 
अनुमानितां तांतडी *। अनुमानेता॥। १४॥ 

परंतु आहे सूक्ष्मरूप । जैसें वायोचें स्वरूप । 

सकळ देव वायोरूप। आणी भूतसुषिट ॥ १५ ॥ 
वायोमधे विकार नांना । वायो तरी पाहातां दिसेना । 
तैसी जाणीववासना । अति सूक्ष्म १६ ॥ 

त्रिगुण आणी पंचभूतें । हे वायोमध्य मिश्रिते । 
अनुमानेना ह्यणोन त्यातें । मिथ्या ह्मणों नये ॥ १७॥ 
सहज वायो चाले । तरी सुगंध दुर्गंध कळों आले । 
उष्ण सौतळ तप्त निवाले । प्रत्यक्ष प्राणी ॥ १८ ॥ 
बायोचेनि मेघ वोळती । वायोचेनि* नक्षत्रे चालती । 
सकळ सृष्टीची वतती गती । सकळ तो वायो ॥ १९॥ 


RES _©____ © 
१ प्राण. फुकण्यानें गति निर्माण होते, त्याप्रमाणें वासनेमुळें 
गतिमान झालेला प्राण मरणसमयीं बाहेर पडला. २ मन. 
बासनापूर्तीचें मुख्य साधन जें मन तें वायुस्वरूप असल्यानें त्यास 
वायुसुत म्हटलें आहे. ३ जाणिवेमुळे होणारी इच्छा, आशा. 
“४ घाईगर्दीनिं. जाणीव ही ब्रह्मांडांत कारणरूपानें व पिडांत 
“वासनामय कार्यरूपानें असते. ५ वायु = चांचल्य = गति. 
तत्या गतीमुळे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Se Me 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ८ ४१९. 


वायोरूपे देवतें भूतें । आंगीं भरतीं अकस्माते । 

बीध? केलियां प्रेतें। सावध होतीं ॥ २० ॥ प 
राहणें? ब्राह्मणसमंध जाती । राहाणें ठेवणों सांपडती ॥ 
नाना गुंतले उगवती । प्रत्यक्ष राहाणें ॥ २१ ॥ 

वारें निराळें न बोले । देहामधें भरोन डोले । 

आळी * घेऊन जन्मा आले । कित्येक प्राणी ॥ २२ ॥ 
ऐसा वायोचा विकार । येवंचे कळेना विस्तार । 

सकळ कांहीं चराचर । वायोमुळें ॥ २३॥ 

वायो स्तब्धरूपें सृष्टीधर्ता । वायो चंचळरूपें सृष्टीकर्ता ६ 
न कळे तरी विचारों प्रवर्ता । ह्मणिजे कळे ॥ २४ ॥ 
मुळापासून सेवटवरी । वायोचि सकळ कांहीं करी । 
वायोवेगळें कतुत्व चतुरीं । मज निरोपावें ॥ २५॥ 
जाणीवरूप मूळमाया । जाणीव जाते आपल्या ठाया" 
गुप्त प्रगट होऊनियां । विइवीं वर्ते ॥ २६॥ 

कोठें गुप्त कोठें प्रगटे । जैसें जीवन उफाळे* आटे । 
पुढें मागुता वोघ लोटे । भूमंडळीं ॥ २७॥ 

तसाच वायोसधे जाणीवप्रकार । उमटे आटे निरंतर ४ 
कोठें विकारे कोठें समीर । उगाच वाजे ॥ २८ ॥ 
वारीं आंगावरून जाती । तेणें हातपाये वाळती । 
वारा वाजतां करपती । आलीं पिर्के ॥ २९ ॥ 

नाना रोगांची नाना वारों । पीडा करिती पृथ्वीवरी ॥ 
वीज कडाडी अंबरीं । वायोमुळें ॥ ३० ॥ 


Bia शनी. 70. व न्यात आ 
१ विधिविधान. २ अंगांत देवत घालणें. २ आसक्ति, ४ स्वरूपी 
लीन होते. ५ भरतीमुळे वाढतें. ६ वारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


आायोकरितां रागोद्धार । कळे वोळखीचा निर्धार ' 
दीप! लागे मेघ? पडे हा चमत्कार । रागोद्धारीं ॥३ 53 
बायो फुंकितां भुली पडती । वायो फुंकितां खांडके 
करपती । वायोकरितां चालती । नाना संत्र ॥ ३२७ 
मंत्रे देव प्रगटती । मंत्रे भूतें अखरकिती*। 
बाजीगरी वोडंबरी* करिती । मंत्रसासर्थ्ये ॥ ३३ ॥ 
राक्षसांची सावरचना। ते हे देवांदिकां कळेना । 
विचित्र सामर्थ्ये नाना । स्तंबनमोहनादिकें ॥ ३४॥ 
घडि पिसें“ करावें । पिसेंच उमजवावें । 
नाना विकार सांगावे । किती हणोनी ॥ ३५ ७ 
मंत्री संग्राम देवांचा । मंत्री साभिसात ऋषीं चा । 
सहिमा संत्रसामर्थ्याचा । कोण जाणे ॥ ३६ ॥ 
मंत्री पक्षी आटोपिती । मूशकें स्वापदें बांधती । 
मंत्री माहांसप खिळिती । आणी धनलाभ ॥ ३७॥ 
आतां असो हा प्रश्‍न जाला । बद्धाचा जन्म प्रत्यया 
आला । मागील प्रश्‍न फिटला । श्रोतयाचा ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहांतनिरूपणनाम 
समास अष्टम ।। ८॥ 


______—_>0 NS 
शंस्वरज्ञानाचा निश्चय. २ दीपकल्याण राग, ३ मेघमल्हार 
राग. ४ फोड, गळवें. ५ आकर्षित होतात. ६ जादूचे व मंत्र- 
विद्येचे चमत्कार. ७ शहाण्यास. ८ वेडे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९: समास ९ ४१३ 


॥ श्रीराम ॥ 
जहा वारितां वारेना । ब्रह्म सारितां सरेना । 
ब्रह्म कांहीं वोसरेना। येकीकडे ॥ १ ॥ 
ब्रह्म भेदितां भेदेना । ब्रह्म छेदितां छेदेना । 
ब्रह्म परतें होयेना । केलें तरी ॥ २॥ 
ब्रह्म खंडेना अखंड । ब्रह्मों नाहीं दुसरें बंड । 
तरी कसें हैं ब्रह्मांड । सिरकलें मधे ॥ ३ ॥ 
पर्वेत पाषाण सिळा सिखरें । नाना स्थळे स्थळांतरें । 
भूगोळरचना कोण्याप्रकारें । जाली परब्रह्मा ॥ ४ ॥ 
झूगोळ आहे ब्रह्मामधें । ब्रह्म आहे भुगोळामधें । 
पाहातां येक थेकांमधें । प्रत्यक्ष दिसे॥ ५ ॥ 
ब्रह्मों भूगोळे पेल केला । आणो झुगोळहि ब्रह्मे भेदिला 
विचार पाहातां प्रत्यय आला । प्रत्यक्ष आतां॥ ६॥ 
ब्रह्में ब्रह्मांड भेदिलें । हें तों पाहातां नीटचि जालें । 
परी ब्रह्मास ब्रह्मांडं भेदिलें । हें विपरीत दिसे॥ ७॥ 
भेदिले नाहीं हाणावें । तरी ब्रह्मीं ब्रह्मांड स्वभावें । 
हें सकळांस अनुभवें । दिसत आहे ॥ ८॥ 
तरी हें आतां कसें जालें । विचारून पाहिजे बोलिलें । 
ऐसें श्रोतीं आक्षेपिलें । आक्षेषबचन ॥ ९॥ 
आतां याचें प्रत्योत्तर । सावध एका निरोत्तर। 
येथें पडिले कों विचार । संदेहाचे ॥ १० ॥ 
बह्मांड नाहीं हाणों तरी दिसे । आणी दिसे ह्याणों तरी 
नासे । आतां हें समजती केसें। भरोतेजन ॥ ११॥ 
तंच श्रोते जाले उदित'। आहों हाणति सार्वाचत्त । 


१ उत्कंठित; उत्सहित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्रसंगें बोलों उचित । प्रत्योत्तर ॥ १२॥ क 
आकाशीं दीपास लाविलें । दीपें आकाश परतें केलें ॥. 
हें तों घडेना पाहिलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ १३ ॥ 

आप तेज अथवा पवन । सारू न सकती गगन । 

गगन पाहातां सघन ?'। चळेल कसें ॥ १४ ॥ 

अथवा कठीण जाली मेदिनी। तरी गगनें केली चाळणी 
पथ्वीचें सर्वाग भेदुनी । राहिलें गगन ॥ ५। र 
याची प्रचित ऐसी असे । जें जडत्वा आलें तितुकें नारे 
आकाश जैसें तेसें असे । चळणार नाहीं र १६॥ 
वेगळेपणें पाहावें । तयास आकाश म्हणावे । 

अभिन्न होतां स्वभावें । आकाश ब्रह्म ॥ १७ ॥ 
तस्मात आकाश चळेना । भेद गगनाचा कळेना । 
भासले ब्रह्म! तयास जाणा । आकाश म्हणावें र १८॥ 
निर्गुण ब्रह्मसें भासलें । कल्पू जातां अतुमानले । 
म्हणोन आकाश बोलिलें । कल्पनेसाठीं ॥ १९ ॥ 
कल्पनेसि भासे भास । तितुकें जाणावें आकाश । 
परब्रह्म निराभास । निविकल्प॥ २० ॥ 

पंचभूतांमधें वास । ह्मणौन बोलिजे आकाश । 
भतांतरीं जो ब्रह्मांश । तेंचि गगन ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्ष होतें जातें । अचळ कसें ह्मणावें त्यातें । 
म्हणोनियां गगनातें । भेदिलें नाहीं ॥ २२ ॥ 

१ घनदाट; सवंत्र सारखें २ ब्रह्म पहातां येत नाहीं; तरीहि 
पाहूं गेल्यास ब्रह्मासारखें जें वाटतें तें. तें अचल नव्हे; मात्र 
३ वरील तेरावी ओवी पहा. दीपादि दृश्य प्रत्यक्ष होतें व जातें, 
त्यामुळे गगनांत कांहीच बदल, भेद, होत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


NS HPI SY RO खळ 


> SE) A बा RF RR 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास ९ UR 


पृथ्वी विरोन उरे जीवन । जीवन नस्तां उरे अग्न । 
अग्न विझतां उरे पवन । तोहि नासे ॥ २३ ७ 
मिथ्या आलें आणी गेलें । तेणें खरें तें भंगले । 

ऐसें हें प्रचितीस आलें । कोणेंपरी ॥ २४ ॥। 

अमे प्रत्यक्ष दिसतें । विचार पाहातां काये तेथे । 
्ममूळ या जगातें । खरें केसें म्हणावें ॥ २५ ॥ 
श्रम शोधितां कांहींच नाहीं । तेथें भेदिलें कोणें काई। 
अमें भेदिलें ह्ाणतां ठाई । भ्रमचि मिथ्या ॥ २६॥ 
श्रमाचें रूप मिथ्या जालें । मग सुखें म्हणावें भेंदिलें । 
घुळीं लटिकें त्यानें केलें । तेंहि तसें ॥ २७॥ 
लटिक्यानें उदंड केलें । तरी आमुचें काये गेलें । 

केलें ह्मणतांच नाथिलें । शाहाणे जाणती ॥ २८ ॥ 
सागरामधें खसखस । तसें परब्रह्मीं दृश्य । 
मतीसारिखा मतिप्रकाश । अंतरीं वाढे ॥ २९ ॥ 
मती करितां विश्ञाळ । कवळों लाने अंतराळ" । 
पाहातां भासे बह्मगोळ । कवीठ * जसें ॥ ३० ॥ 
बृत्ति त्याहून विशाळ । करितां ब्रह्मांड बद्रिफकछ । 
ब्रह्माकार होतां केवळ । कांहींच नाहीं ॥ ३१ ७ 
आपण विवेकें विशाळला । मर्यादेवेगळा जाला । 

मग ब्रह्मगोळ देखिला । वटबीजन्याये*॥ ३२ ॥ 
होतां त्याहून विस्तीर्णं । वटबीजकोटिप्रमाण ` । 
आपण होतां परिपूर्ण । कांहींच नाहीं ॥ ३३ 0७ 

-१ गगनाला कवटाळतें. २कवठाएवढें. ३ बोराएवढें. ४ वडाच्या 
बीप्रमाणे क्षुद्र. ५ क्षुद्र वटबीजापेक्षांहि कोटिपटीनें आणखी 
क्षूद्र; अणुप्रमाण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital दाय Foundation, Chandigarh 
मत्‌ 


[ दासबोध 


आपण श्रमें लाहानाळला । केवळ देहधारी जाला । 
तरी सग ब्रह्मांड त्याला । कवळेल कसें ॥ ३४ ॥ 
वृत्ति? ऐसी वाढवावी । पसरून नाहींच करावी । 
पुणंब्रह्मास पुरवावी । चहूंकडे ॥ ३५ ॥ 

जंव येक सुवर्ण आणितां । तेणें ब्रह्मांड सढवितां। 
कसें होईल तें तत्वतां । बरें पाहा ॥ ३६ ॥ 

बस्तु वृत्तीस कवळे । तेणें वृत्ति फाटोन वितुळे । 
तिगुण आत्माच निवळे । जसा तेसा ॥ ३७॥ 

थेथे फिटली आशंका । श्रोते हो संदेह धरूं नका । 
अनुमान असेल तरी विवेका । अवलोकाबें ॥ ३८ ॥ 
विवेके तुटे अनुमान । विवेकें होये समाधान । 

विवेकें आत्मनिवेदन । मोक्ष लाभे ॥ ३९॥। 

केली मोक्षाची उपेक्षा । विवेकें सारिलें पूर्वपक्षा ॥ 
सिद्धांत आत्मा प्रत्यक्षा । प्रमाण नलगे ॥ ४० ॥ 

हे प्रचितीचीं उत्तरें । कळती सारासारविचारें । 
मननध्यासें साक्षात्कारे । पावन होईजे ॥ ४१॥ 
इति श्री दासबोधे गुरुशिष्यसंवादे संदेहवारणनाम 

समास नवम ॥ ९ ॥ 

१ देहबुद्धीचा. २ या ओवींत निर्गुण ध्यानाचें इंगित सांगितलें 

आहे. ३ वृत्तीला जसजसें स्वरूपाचे आकलन होत जाईल तस- 

तशी ती व्यापक होत जाऊन, काटून, सूक्ष्म होईल म्हणजे वित- 

ळत जाईल. तो पूर्ण पणें नष्ट झाल्यावर आत्मसाक्षात्कार होईल. 

४ मु्तपणालाहि तो विसरला. अशा रीतीनें विवेकबळाने पुर्व - 

पक्षाला म्हणजे सार्‍या मायेलाच बाजूला सारल्या मुळें ,त्यागिल्या- 

मुळे, सिद्धांतस्वरूप जो आत्माराम तोच तो झाला. हा स्वानु- 

भव असल्यानें आतां दुसऱ्या प्रमाणाची गरज नाही. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


bP SE OE 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ९ : समास १० ४१७ 


॥ श्रीराम ॥ 
देउळामधें जगन्नायेक । आणी देउळावरी बैसला काक? 
परी तो देवाहून अधिक । म्हणों नये कीं ॥ १॥ 
सभा बैसली राजद्वारीं । आणी भर्कट गेलें स्तंभावरी । 
परी तें सभेहून श्रेष्ठ चतुरीं । कसें मानावें ॥ २॥ 
ब्राह्मण स्नान करून गेले। आणी बक? तेसेचि बेसले। 
परी ते ब्राह्मणापरीस भले । केले मानावे ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणामधें कोणी नेमस्त । कोणी जाले अब्यावेस्त। 
आणी स्थान सदा ध्यानस्त । परी तें उत्तम नव्हे ॥ ४ 
ब्राह्मण लक्षनुद्र नेणे । माजर लक्षविषई शाहाणे । 
परी ब्राह्मणापरीस विश्येष कोणें । म्हणावें तयासी ॥५ 
ब्राह्मण पाहे भेदाभेद । मक्षिका सर्वास अभेद । 
परी तीस जाला ज्ञानबोध । हैं तों न घडे कों॥ ६॥ 
उंच वस्त्रे नीच ल्याला । आणो समर्थ उघडाच बैसला 
परी तो आहे परीक्षिला । परीक्षवंतीं ॥ ७॥ 
बाह्याकार केला अधीक । परी तो अवघा लोकिक । 
येथे पाहिजे मुख्य येक । अंतरनिष्ठा ॥ ८ ॥ 
लोकिक बरा संपादिला । परी अंतरीं सावध नाहीं 
जाला । 
मुस्यदेवास' चुकला । तो आत्मघातकी ॥ ९॥ 
देवास भजतां देवलोक । पित्रांस भजतां पित्रलोक । 
भुतांस भजतां झूतलोक । पाविजेतो ॥ १० ॥ 
जेणें जयास भजावें । तेणें त्या लोकासी जावें । 


॥ कावळा. २ बगळे, ३ आत्मारामास, 
१४ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


निर्गणों भजतां व्हावें । निर्गुणच्ति व्य ॥११॥ | 
नर्मणाचें कैसें भजन! । निर्गणों असावे अनन्य । 
अनन्य होतां होईजे धन्य । निइचयेसों ॥ १२ ॥ 
सकळ केलियाचें सार्थक । देव वोळखावा येक । 
आपण कोण हा विवेक । पाहिला पाहिजे ॥ १३॥ 
देव पाहातां निराकार । आपला तों माईक विचार । 
सोहं आत्मा हा निर्धार । बाणोन गेला ॥ १४ ॥ 
आतां अनुमान तो काई । बस आहे वस्तुचा ठाई । 
देहभाव कांहींच नाहीं । धांडोछितां ॥ १५॥ 
सिद्धास आणी साधन । हा तों अवधाच अनुमान । 
सुक्तास आणी बंधन । आडळेना ॥ १६ ॥ 
साधनें जें कांहीं साधाबें । तें तों आपजाच स्वभावे । 
आतां साधकाच्या नांवें । सुन्याकार ॥ १७ ॥ 
कुल्लाळ पावला राजपदवी । आतां रासभें' कासया 
राखाबों । 
कुल्लाळपणाची उठाठेवी । कासया पाहिजे ॥ १८ ॥ 
तसा" अवघा वृत्तीभाव । नाना साधनाचा उपाव । 
साध्य जालियां केचा ठाव । साधनासी ॥ १९ ॥ 
साधनें काये साधावें । नेमें काये फळ घ्यावें । 
आपण वस्तु भरंगळावें । कासयासी ॥ २० ॥ 


१ निर्गृणच होणें हें निर्गुणाचें भजन. २ कुंभार. ३ गाढवे. ४ 
प्रत्येक साधन हैं वृ त्तिमयच असल्यानें शेवटीं वृत्ति वाढविण्या- 
य कारण होतें, म्हणून साध्याशीं तद्रूप होणें हेंच खरें साधन 
होय. ६२ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ९ : समास १० ४१९ 


ए 
> ब्‌ १ ले 
तबु र ह राहिलें। 
0 TH Ser काया 
प्रक्रंतानरासें अदघेचि गेले । बिकारबंत )। २६ ॥ 
[रले ते निखळ तिर्गण ) Set SF 
रल त निखळ निगुण । विवंचितां तेंचि आपण । 


ड र 
एस हे परमार्थाची खूण । अगाध आहे ॥ २७॥ 
नह घेळ अ Mes डो 

फळ यक आपण थेक । एसा माहीं हा विवेक । 


oe) 


कोल राजा जठ ६ 
रक ` होतां राजा जाला । बरें पाहातां प्रत्यये आला । 
रकपणाथा गलबला । रंकों करावा ॥ २९ ॥। 

वेद शास्त्रे पुराणें । नाना साधनें तिरूपणें । 

सिद्ध साधु ज्याकारणें । नामा सायास करिती ॥। ३०॥ 
१ स्वत:ला देह समजत असलास तर त्‌ पांचभौतिक झालास, 
जीव समजत असलास तर नुसता अंशमात्रच झालास; परंतु 
जर परमात्माच समजत असलास तर मग तद्रूप होण्याचाच 
माग धर. २ मापणाच्या वृत्तीने. ही अतिमहत्त्वाची सूचना आहे 
व पुढच्या ओवींत यावर उपाय सांगितला आहे. ३ सर्वश्रेष्ठ फळ 
=आत्मस्वरूप. ४ दीन; भिकारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२० श्रीमत्‌ दासबोध 


तें ब्रह्महप आपणचि आंगें । सारासारविचारप्रसंगे \ 

करणें न करणें वाउगे । कांहींच नाहीं ॥ ३१ र \ 

रंक राजआज्ञेसि भ्यालें । तेंचि पुढे राजा जाले । 

मग तें भयेचि उडालें । रंकपणासरिसें ॥ ३२ ॥ ol 

बेदें वेदाज्ञेनें चालावें । सच्छास्त्र व अभ्य | 

तीथे तीर्यास जावें। कोण्याप्रकारे ॥ ३३॥ 

अम॒तें सेवावे अमृत । अनंतें पाहावा अनत । 

भगवतें लक्षावा भगवंत । कोण्याप्रकारे ॥ ३४ ॥ 

संतें असंत? त्यागावें । निर्गुणे निर्गुणासी भंगावें । 

स्वरूपे स्वूपीं रंगावें । कोण्याप्रकारें ॥ ३५ ॥ 

अंजनें ल्यावें अंजन । धनें साधाबें धन । 

निरंजनें निरंजन । कसें अतुभवावें ॥ ३६ ॥ 

साध्य? करावें साधनासी । ध्ययें? धरावें ध्यानासीं । 

उन्मनें आवरावें मनासी । कोण्याघ्रकारें ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे स्थितिनिरूपणनाम 


समास दशम ॥ १० ॥ 


॥ जगञ्जोती नाम दशक दशम ॥ १०॥ 
॥ श्रीराम ॥ 

सकळांचें अंतःकरण पेक । किवा येक नव्हे अनेक । 
ऐसें हें निश्चयात्मक । मज निरोपावें ॥ १ ॥। 


१ जँ संत म्हणजे सदा सर्वत्र स्थित, व्यापक, आहे त्यानें वसले- 
ल्याचा त्याग कसा करावा बरें? २ साध्यें. ३ ध्येये. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास १ ४२१ 


ऐसें श्रोतयानें पुसिलें । अंतःकरण येक कि वेगळालें । 
याचें उत्तर ऐकिलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ २॥ 
समस्तांचें अंतःकरणे येक । निश्चयो जाणावा नेमक । 
हा प्रत्ययाचा' विवेक । तुज निरोपिला ॥ ३॥ 
शता म्हणे वक्‍तयासी । अंतःकरण येक समस्तांसी । 
तरी मिळेना येकयेकासी । काये निमित्य ॥ ४॥ 
येक जेवितां अवघे धाले? । येक निवतां अवघे निवाले। 
येक मरतां अवघे मेले । पाहिजेत कीं ॥ ५ ॥ 

येक सुखी येक दुःखी । ऐसें बर्तते लोकिकीं । 

येका अंतःकर्णाची वोळखी । केसी जाणावी ॥ ६ ॥ 
जनों बेगळाली भावना । कोणास कोणीच मिळेना । 
म्हणोन हें अनुमाना । येत नाहीं ॥ ७॥ 

अंतःकर्ण येक असतें । तरी येकाचें येकास कळों येतें । 
कांहीं चोरितांच न येतें । गोप्य गुह्य ॥ ८ ॥ 
याकारणें अनुमानेना । अंतःकरणे येक हें घडेना । 
विरोध लागला जना। काये निमित्य ॥ ९ ॥ 

सपं डसाया थेतो । प्राणी भेऊन पळतो । 

येक अंतःकरण तरी तो । विरोध नसावा ॥ १० ॥ 
ऐसी श्रोतघाची आशंका । वक्ता ह्मणे चळों नका । 
सावध होऊन ऐका । निरूपण ॥ ११॥ 

अंतःकरणे ह्यणिजे जाणीव । जाणीव जाणता स्वभाव । 
देहरक्षणाचा उपाव। जाणती कळा ॥ १२ ॥ 

सपे जाणोन डंखूं आला । प्राणी जाणोन पळाला । 
दोहोंकडे जाणीवेला । बरें पाहा ॥ १३॥ 


१ स्वानुभवाचा. २ तृप्त झाले. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२२ श्रीमत्‌ दासबोध 


दोहींकडे जाणीवेसी पाहिलें। तरी अंतःकरण येकचि जाले 

विचारितां प्रत्यया आले । जाणीबरूपं ॥ १४॥ 

 जाणीवरूपें अंतःकरणं । सकळांचे येक हें प्रमाण । 
जीवसात्रांस जाणपण । येकचि असे ॥ १५ ॥ 

येके दृष्टीचें देखणें । येके जिव्हेचें चाखणें । 

एकणें स्पर्शणें बास घेणें । स्ंत्रांस येक ॥ १६॥। 

पशु पक्षी किडा सुंगी । जीवमात्र निर्माण जगीं । 

जाणोवकळा सर्वालागों । येकचि आहे ॥ १७॥ 

सर्वास जळ तें सीतळ । सर्वास अग्नि तेजाळ । 

सर्वास अंतःकरण केवळ । जाणती कळा ॥ १८॥ | 

आदडे नावडे ऐसें जालें। तरी हैं देहस्वभावावरी गेलें 
परंछु हैं कळों आलें । अंतःकर्णयोगें ॥ १९ ॥ 

सर्वाचें अंतःकरणं येक । ऐसा निइचयो निश्चयात्मक । 
जाणती याचें कोलुक । चहुंकडे ॥ २०॥ 

इतुकेन फिटली आझंका । आतां अनुमान करूं नका । 
जाणणें तितुकें येका । अंतःकर्णचिं ॥ २१ ॥ 

जाणोन जीव चार! घेती । जाणोन भिती लपत्ती । 

जाणोनियां पळोन जाती । प्राणीमात्र ॥ २२॥ 

किडामुंगीपासुन ब्रह्मादिक । समस्तांस अंतःकरण येक । 

ये गोष्टीचें कोलुक । प्रत्ये! जाणावें ॥ २३ ॥ 

थोर लाहान तरी अग्नी । थोडें बहु तरी पाणी । 

न्यून पुण तरी प्राणी । अंतःकरणे जाणती ॥ २४॥ 

कोठे उणें कोठें अधीक । परंतु जिनसमासला येक । 

जंगम जगम" प्राणी कोणीयेक । जाटिल्याविण' नाहीं ॥ २५ कोणीयेक । जाटिल्याविण* नाहीं ॥ २५ 


१ प्रत्यये; अनुभवानें. २ हालचाल करणारा. ३ जाणिवेशिवाय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास २ ४२३ 


जाणीव हाणिजे अंतःकरण । अंतःकर्ण विष्णूचा अंश जाण। 
बिष्णु करितो पाळण । येणें प्रकारें ॥ २६॥ 
नेणतां प्राणी संब्हारतो। नेणीव तमोगुण बोलिजेतो । 
तसोगुणें रुद्र संव्हारितो । येणें प्रकारें ॥ २७ ॥ 
कांहीं जाणीव कांहीं नेणीव । हा रजोगुणाचा स्वभाव। 
जाणतां नेणतां जीव । जन्मास येती ॥ २८॥ 
जागीवेनें होतें सुख । नेणीवेनें होतें दुःख । 
सुखदुःख अवश्यक । उत्पत्तिगुणें ॥ २९ ॥ 
जाणण्यानेणण्याची बुद्धि । तोचि देहीं जाणावा विधी 
स्थूळ देहीं ब्रह्मा त्रिशुद्धी । उत्पत्तिकर्ता ॥ ३०॥ 
एसा उत्पत्ति स्थिति संव्हार । प्रसंग बोलिला विचार 
परंतु याचा निर्धार । प्रत्ये पाहावा ॥ ३१॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंत:कर्णयेकनाम 

समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

स्वासीनें विचार दाखविला । येथें विष्णूचा अभाव 
दिसोन आला । ब्रह्मा विष्णु सहेशाला। उरी नाहों ॥ १ 
उत्पत्ति स्थिति संव्हार । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । 

याचा पाहातां विचार । प्रत्ययो नाहीं ॥ २॥ 

ब्रह्मा उत्पत्तिकर्ता चौसुखांचा । येथें प्रत्ययो नाहीं त्याचा 
१ तीन शुद्ध वेदिक मागं, कर्म - उपासना व ज्ञान. पहा “वेद 
'वदोन मार्ग लाविले ” स. ४ ओ. ३६; अथवा त्रिशुद्धि = निश्च- 
यानें. स्थूल देहांत पुत्रादि उत्पन्न करणारा जो रजोगुण तोच 
ब्रह्मा असें निश्चयपूर्वक समजावें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२४ श्रीमत्‌ दासबोध 


पाळणकर्ता विष्णु चौभुजांचा । तोही ऐकोन जाणों॥ ३ 
महेश संव्हार करितो । हाही प्रत्ययो कसा येतो । 
'लिगसहिमा पुराणीं तो । विपरीत? बोलिला ॥ ४॥ 
मूळसायेस कोणें केलें । हें तों पाहिजे कळलें । 

तिही देवांचे रूप जालें । ऐलिकडे '॥ ५॥ 

मूळमाया लोकजननी । तयेपासून गुणक्षोभिणी । 
गुणक्षोभिणीपासून त्रिगुणो । जन्म देवां ॥ ६ ॥ 
एसे बोलती शास्त्रकारक । आणि प्रवृत्तीचेहि लोक । 
प्रत्यये पुसतां कित्येक । अकांत करिती ॥ ७ ॥ 
म्हणोन त्यास पुसावेचा । त्यांचेन प्रत्ययो आणवेना । 
प्रत्ययेविण प्रेत्त नाना । ठकाठकी ॥ ८ ॥ 
प्रचितीबीण वद्य हाणवी । उगीच करी उठाठेवी । 
तया मूर्खाला गोवी । प्राणीमात्र ॥ ९ ॥ 

तेसाच हाहि विचार । प्रत्यये करावा निर्धार। 

प्रत्यये नस्तां अंधकार । गुरुशिष्यांसी ॥ १०॥ 

बरें लोकांस काये ह्यणाबें। लोक हणती तेंचि बरवें। 
परंतु स्वासीनें सांगावें । विशद करुनी ॥ ११ ॥ 

ह्यणो देवों माया केली । तरी देवांची रूपें मायेत आलीं 
जरी हाणों माथेने साया केली। तरी दुसरी नाहीं ॥ १२ 
जरी ह्यणों भूतों केली । तरी ते भूतांचीच वळली । 
ह्मणावें जरी परब्रह्म केली । तरी ब्रह्मी कर्तुत्व नाहीं ॥ 
आणी माया खरी असावी । तरी ब्रह्मं कर्तुत्वाची गोवी । 


१ लिंग पुराणांत शिवच उत्पत्ति, स्थिति व लयकर्ता सांगितला 
आहे. २ सूळमायेच्या उत्पत्तीनंतर. ३ ब्रह्मा, विष्णु व महेश. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास २ ४२५ 


साया मिथ्या ऐसी जाणावी । तरी कतृत्व केचें।॥ १४॥ 
आतां हें अवघेचि उगवे । आणी सनास प्रत्यये फावे । 
ऐसें केले पाहिजे देवें । कृपाळ्पणें॥ १५॥ 

वेद मात कावीण' नाहीं । मातृका देहाबीण? नाहीं । 
देह निर्माण होत नाहीं । देहावेगळा ॥ १६॥ 

तया देहासधे नरदेहो । त्या नरदेहांत ब्राह्मणदेहो । 
तया ब्राह्मणदेहास पाहो । अधिकार वेदीं ॥ १७॥ 
असो वेद कोठून जाले । देह कासथाचे केले । 

देव केसे प्रगटले । कोण्याप्रकारें ॥ १८ ॥ 

एसा बळावला अनुमान । केलें पाहिजे समाधान । 
बवता ह्मणे सावधान । होई आतां ॥ १९ ॥ 

प्रत्यये पाहातां सांकडी?। अवघी होते विघडाविघडी । 
अनुमानितां घडीनें घडी । काळ जालो ॥ २० ॥ 
लोकधाटी * शास्त्रनिर्णये । येथें बहुधा निश्चये। 
ह्मणोनियां येक प्रत्यये । येणार नाहीं ॥ २१॥ 

आतां शास्त्राची भीड धरावी । तरी घुढेया हे गथागोबी* 
गथागोवी है उगवावी । तरी शास्त्रभेद दिसे ॥ २२॥ 
शास्त्र रक्षून प्रत्यये आणिला । पूर्वपक्ष त्यागून सिद्धांत 
पाहिला । शाहाणा भूख समजाविला। येका वचनें ॥२३ 
शास्त्रोंच पूर्वपक्ष बोलिला । पूर्वपक्ष म्हणावें लटक्याला 
विचार पाहातां आम्हांला । शाब्द नाहीं ॥ २४ ॥ 


१ साडेतीन-अ, उ, म व अधंमात्रा - मात्रा १ त्यांचा प्रणवा- 
त्मक उच्चार. २ उच्चार देहाशिवाय होत नाहीं. ३ अडचण. 
४ जनरूढी. ५ गोंधळ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


तथापि बोलों कांहींयेक । शास्त्र रक्षन कोतुक । 
श्रोतीं सादर विवेक । केला पाहिजे ॥ २५॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहआशंकानाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
उपाधीबिण? जें आकाश । तेंचि ब्रह्म निराभास । 
तें निराभासीं सूळसायेस । जन्म जाला ॥ १ ॥ 
तें मूछसायेचें लक्षण । वायोस्वरूपचि' जाण । 
पंचभूते आणि त्रिगुण । बायोआंगी ॥ २॥ 
आकाशापासून वायो जाला । तो वायेदेव* बोलिला. | 
बायोपासून अग्नी जाला । तो अग्निदेव ॥ ३॥ 
अग्नीपासून जालें आप । तें नाराथेणाचें स्वरूप । 
आपापासुभ पृथ्बीचें रूप । तें बीजाकारें ॥ ४॥ 
ते पृथ्वीचे पोटीं पाषाण । बहु देवांचें लक्षण । 
नाना प्रचित प्रमाण । पाषाणदेवीं ॥ ५॥ 

. चाना वृक्ष मृत्तिका । प्रचित रोकडी विश्‍वलोकां । 
समस्त देवांचा थारा" येका । बायोसध्ये* ॥ ६ ॥ 
देव यक्षिणी कात्यायेणी । चामुंडा जखिणी मानविणी | 

. नाना शक्ति नाना स्थानों । देशपरत्वे ॥ ७ ॥ 
पुरुषनामें कित्येक । देव असती अनेक । 

भूतें देवतें नपुषक* । नामें बोलिजेती ॥ ८ ॥ 

१ शून्यत्वाच्या उपाधीशिवाय. २ चंचल. ३ पं चभूतांतील वायु. 
४ आश्रय. ५ वृक्ष, मृत्तिका, पापाणादिकांतहि वायु हा अस- 
तोच. ६ भूतें, देवते, हीं नपुंसकलिंगी नांवें आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास ३ ४२७ 


देव देवता देवतें भूतें । पृथ्वीसध्यें असंख्यातें । 

परंतु या समस्तांतें । वायोस्वरूप बोलिजे ॥ ९ ॥ 
वायोस्वरूप सदा असणें । प्रसंगे नाना देह धरणें । 
गुप्त प्रगट होणें जाणें । समस्तांसी ॥ १० ॥ 
वायोस्व&ूपें विचरती । वायोमध्यें जगञ्जोती । 
जाणतीकळा ' वासना वृत्ति। माना भेदे ॥ ११ ॥ 
आकाशापासुन वायो जाला । तो दों प्रकारें विभागला । 
सावधपणें विचार केला । पाहिजे श्रोतीं ॥ १२॥ 
येक वारा सकळ जाणती । येक वायोमधील जगज्जोती । 
जगज्जोतीच्या अनंत मूर्ती । देवदेवतांच्या ॥ १३ ॥ 
बायो बहुत विकारला । परंतु दों प्रकारें विभागला । 
आतां विचार ऐकिला । पाहिजे तेजाचा ॥ १४॥ 
वायोपासुन तेज जालें । उष्ण सीतळ प्रकाशलें । 
द्विविध रूप ऐक्रिलें । पाहिजे तेजाचें ॥ १५ ॥ 
उष्णापासून जाला भानु'। प्रकाशडूप देदीप्यमानु । 
सर्वभक्षक हुताशनु '। आगी विद्युल्यता ॥ १६॥ 
सीतव्ठापासून आप अमृत । चंद्र तारा आणी सीत*। 
आतां परिसा सावचित्त । होऊन श्रोते ॥ १७॥ 

तेज बहुत विकारलें। परंतु द्विविधाच बोलिलें । 
आपही द्विविधाच निरोपिलें । आव आणी अमृत ॥ १८ 
ऐकें पृथ्वीचा विचार । पाषाण मृत्तिका निरंतर । 
आणीक दुसरा प्रकार । सुवण परीस नाना रत्नें ॥१९ 
बहुरत्ना वसुंधरा । कोण खोटा कोण खरा । 

१ जाणीव, वासना, वृत्ति इ. त्याच जगज्योतीचीं, चैतन्याची; 
नांवें आहेत. २ सूर्य. ३ अग्नि. ४ थंडपणा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


अवघें कळे विचारा-। रूढ होतां ॥ २० ॥ 

सनुष्यें कोठून जालीं । हे मुख्य आशंका राहिली । 

पुढे बृत्ति सावध केली । पाहिजे श्रोतीं ॥ २१ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहआशंकाशोधननाम 
समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

आतां पाहों जातां उत्पत्ती । समुष्यांपासून मनुष्ये होती । 
पशुपासून पशु निपजती । प्रत्यक्ष आतां ॥ १॥ 
खेचरे? आणी भूचरें । दनचरें आणी जळचरें । 

नाना प्रकारीचीं शरीरें । शेरीरांपासुन होती ॥ २॥ 
प्रत्यक्षास आणी प्रमाण । निइचयास आणी अनुमान । 
मागं देखोन आडरान । घेऊंच मये ॥ ३॥ 
विपरीतांपाझुन बिपरीतें होती ।परी शरीरेंचि बोलिजेती 
शरीरावांचून उत्पत्ती । होणार नाहीं ॥ ४॥ 

तरी हे उत्पत्ति कसी जाली । कासयाची कोणें केली । 
जेणें केली त्याची निमिली । काया कोणें ॥ ५ ॥ 

ऐसें पाहातां उदंड लांबलें। परी झुळीं शरीर कसें जालें । 
कासयाचें उभारिलें । कोणें कैसें ॥ ६॥ 

एसी हे सागील आशंका । राहात गेली ते ऐका । 
कदापि जाजु! घेऊं नका । प्रत्ययो आलिथानें ॥ ७॥ 
प्रत्ययोचि आहे प्रमाण । मूर्खास वाटे अप्रमाण । 
पिडे प्रचितशब्द ' जाण । बिइवासासी* ॥ ८ ॥ 

१ आकाशगामी. २ दुराग्रह. ३ प्रचित या शब्दें. ४ या देहांत 
(जीवाला) प्रतीतीमळेच, अनुभवानेंच, विश्‍वास निर्माण होतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास ४ ४२९ 


ब्रह्मी मूळमाया जाली । तेचि अष्टधा प्रकृति बोलिली। 
भूतों त्रिगुणं कालबली । मूळमाया ॥ ९ ॥ 
ते मूळमाया वायोस्वरूप । वायोमध्यें जाणीवेचें रूप । 
तेचि इच्छा परी आरोप | ब्रह्मं च घडे ॥ १०॥ 
तथापि ब्रह्मं कल्पिला । तरी तो शब्द वायां गेला । 
आत्मा निर्गुण संचला । शब्दातीत ॥ ११ ॥ 
आत्मा निगुंण वस्तु ब्रह्म । नाममात्र तितुका भस । 
कल्पून लाविला संभ्रम? । तरी तो लागणार नाहीं॥ १२ 
तथापि आग्रहं लाविला ।जरी धोंडा मारिला आकाशाला 
आकाझावरी कुंथिला । तरी तें तुटेना ॥ १३ ॥ 
तेसें ब्रह्म निविकार । निर्विकारी लाविती विकार । 
विकार नासे निर्विकार । जसें तैसें ॥ १४ ॥ 
आतां ऐका प्रत्ययो । जाणोनि धरावा निश्चयो । 
तरीच पाविजे जयो । अनुभवाचा ॥ १५ ॥ 
मायाब्नह्मीं जो समीर । त्यांत जाणता तो ईश्वर । 
ईश्वर आणी सर्वेश्वर । तयासीच बोलिजे ॥ १६ ॥ 
तोचि ईश्वर गुणासी * आला । त्याचा त्रिगुणभेद जाला। 
ब्रह्मा विष्णु महेश उपजला । तये ठाई ॥ १७ ॥ 
सत्व रज आणी तम । हे त्रिगुण उत्तमोत्तम । 
यांच्या स्वख्याचा अनुक्तस । सागा निरोपिला ॥ १८७ 
जाणता विष्णु भगवान । जाणतानेणता चतुरानन । 
नेणता महेश पंचानन । अत्यंत भोळा ॥ १९ ॥ 
0000000 MRR न 
१ विपुल भ्रम; भ्रमात्मक नांवरूपाचें अवडंबर. २ ब्रह्माच्या 
ठिकाणीं वायुस्वरूप जी मुळमाया तिच्या ठिकाणींची जी 
जाणीवकळा तोच ईश्वर. ३ त्याच जाणिवेंपासून गुणमाया झाली. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४३० श्रीमत्‌ दासबोध 


त्रिगुण त्रिगुणी कालवले । कसे होती वेगळाले । 

परी विशेष न्यून भासले । ते बोलावे लागती ॥ २०॥ 

वायोमध्यें विष्णु होता । तो वायोस्वरूपति तत्वतां? 

पुढें जाला देहधर्ता । चतुर्भुज ॥ २१॥ 

तसाच ब्रह्मा आणी महेश । देह धरिती सावकास । 

गुप्त प्रगट होतां तयांत वेळ बाहों ॥ २२॥ 

आतां रोकडी प्रचिती । मनुष्यें गुप्त प्रगटली । 

सां त्या देतांच्याच सूर्वी । सासथ्येबंत ॥ २३॥ 

देव देवता भूतें देवतें । चडतें सामर्थ्यं आहे तेथें । 

येणेचि न्याय राक्षयांतें । सासर्थ्यकळ ॥ २४॥। 

झोटिंग वायोस्वरूप असती । सर्वेच खुळलुळां चालती । 

खोबरीं खारिका टाकून देती । अकह्यात ॥ २५ ॥ 

अवघेचि न्याल अभाबें । तरी हें बहुतेकांस ठावें । 

आएुलाल्या अगुमें। विइवलोक जाणती ॥ २६॥ 

मनुष्ये धरिती शरीरवेष । नाना परकायाप्रवेश । 

मां तो परमात्मा जगदीश । केसा न धरी ॥ २७ ॥ 

हाणोनि वायोस्दङ्पें देह धरिले । ब्रह्मा विष्ण महेश 

जाले । पुढें तेचि विस्तारले । पुत्रपोत्रीं ॥ २८ ॥ 

अंतरींच स्त्रिया कल्पिल्या । तों त्या कल्पितांच निर्माण 
जाल्या । 

परी तयापासून प्रजा निमिल्या। नाहींत कदा॥ २९ ॥ 

इछन पुत्र कल्पिले । ते ते प्रसंगीं निर्माण जाले । 

येणे प्रकारें वर्तले । हरिहरादिक ॥ ३०॥ 


च सत््वशुणरूपानें विष्णु वायुरूपच, निराकार, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ४ ४३१ 


पुढें ब्रह्मयानें सृष्टी कल्पिली। इछेसरिसी सृष्टी जाली । 
जीवसृष्टि निर्माण केली । ब्रह्मदेवें॥ ३१॥ 

नाना प्रकारीचे प्राणी कल्पिले । इछेसरिसे निर्माण जाले 
अवघे जोडेचि उदेले । अंडजजारजादिक ॥ ३२ ॥ 
येक जळस्वेदापासुन जाले । ते प्राणी स्वेदज बोलिले। 
येक बायोकरितां जाले । अकस्मात उद्विज'॥ ३३॥ 
सनुष्यां्ी गोडविद्या । राक्षसांची दोडंबरीविद्या । 
ब्रह्मयाची' सृष्टिविद्या । येणें प्रकारें ॥ ३४॥ 
कांहीं पेक सनुष्यांची । त्याहून विशेष राक्षसांची । 
त्याहून विशेष ब्रह्मयाची । सृष्टिविद्या ॥ ३५॥ 
जाणते नेणते प्राणी नि्मिले। वेद बदोन मागे लाविले 
ब्रह्मयानें तिर्थाण केले । थेणें प्रकारें ॥ ३६॥ 

सय दारीरांपालुन शरीरें । सृष्टि वाढली विकारें । 
सकळ शरीरें घेणें प्रकारें । निर्माण जालीं ॥ ३७॥ 
येथें आशंका फिउलो । सकळ सृष्टी विस्तारली । 
विचार पाहातां प्रस्यया आली । येथान्बये ॥ ३८ ॥ 
ऐसी सृष्टि निर्माण केली । पुढें विष्णूने केसी प्रति- 
पाळिली । हेहि विवंचना पाहिली। पाहिजे श्रोतीं ॥३९ 
सकळ प्राणी निर्माण जाले । ते मूछरूपें जाणोन पाळिले 
झरीरें? दैत्य निर्दाळिले । नाना प्रकारींचे ॥ ४० ॥ 
नाना अवतार धरणें । दुष्टांचा संव्हार करणें । 

घर्म स्थापायाकारणें । बिष्णूस जन्म ॥ ४१ ॥ 

१ उड्धिज. वृक्षादि जमीन फोडून उगवणारे. २ जाणीव या 
मूळरूपानें. प्रत्येक प्राणी स्वसंरक्षण जाणिवेनेंच करतो. ३ चतु- 
भूजादि स्थूलरूपानें देत्यसंहार केला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


ह्मणोन धमंस्थापनेचे नर । तेहि विष्णूचे अवतार । 
अभक्त दुन रजनीचर । सहजचि जाले ॥ ४२ ॥ 
आतां प्राणी जे जन्मले । ते मेणोन संव्हारले । 
सूळरूपें' संब्हारिले । येणें प्रकारें ॥ ४३ ॥ 
शरीरें रुद्र खबळेल । ते जीवसृष्टि संग्हारेल । 
अचे ब्रह्मांडचि जळेल । संष्हारकाळीं ॥ ४४॥ 
एवं उत्पत्ती स्थिती संब्हार। याचा ऐसा आहे विचार । 
श्रोतीं होऊन तत्पर । अवधान द्यावें ॥ ४५ ॥ 
कल्पांतीं संव्हार घडेल । तोचि पुढें सांगिजेल । 
पंचप्रळय बोळखेल । तोचि ज्ञानी ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बीजलक्षणनाम 

समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


नल 


| ॥ श्रीराम ।। 
ऐका प्रळयाचें लक्षण । पिडों दोनी प्रळपे जाण । 
येक निद्रा येक सरण । देहांतकाळ ।। १॥ 
देहधारक तिनी मूर्ती '। निद्रा जेव्हां संपादिती । 
तो निद्राप्रळय श्रोतों । ब्रह्मांडींचा जाणावा ॥ २॥ 
तिनी मूर्तीस होईल अंत । ब्रह्मांडास मांडेल कल्पांत । 
तेव्हां जाणावा नेमस्त । ब्रह्माप्रळपे जाला ॥ ३ ॥ 
दोनी पिंडीं दोनी ब्रह्मांडी । च्यारी प्रळय नवखंडीं २ । 
पांचवा प्रळय उदंडी*। जाणिजे विवेकाचा ॥ ४ ॥ 


MISS MNS 


१ नेणीव या मूळरूपानें. अज्ञानाने प्राण्यांचा संहार होत असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ५ ४३३ 


ऐसे हे पांचहि प्रळये । सांगितले येथान्वयें । 
आतां हें अनुभवास ये । ऐसें करू ॥ ५ ॥। 
निद्रा जेव्हां संचरे । तेव्हां जागृतीव्यापार सरे । 


सुषुप्ति? अथवा स्वप्न भरे । अकस्मात आंगीं ॥ ६॥ 


या नांव निद्राप्रळये । जागृतीचा होये क्षघे । 

आतां ऐका देहांतसमपे । हाणिजे मृत्यप्रळये ॥ ७ ॥ 
देहीं रोग बळावती । अथवा कठिण प्रसंग पडती । 
तेणें पंचप्राण जाती । व्यापार सांडुनी ॥ ८ ॥ 
तिकडे गेला सनयवनु २। इकडे राहिली नुस्ती तनु । 
दुसरा प्रळये अनुमानु। असेचिना ॥ ९ ॥ 

तिसरा ब्रह्मा निजेला । तों हा मृत्यलोक गोळा जाला 
अवघा व्यापार खुंटला । प्राणीमात्रांचा ॥ १० ॥ 
तेव्हां प्राणीयांचे सुक्ष्मांश । वायोचक्तो करिती वास । 
कित्येक काळ जातां ब्रह्मयास । जागृती घडे ॥ ११ ॥ 
पुन्हां भागुती सृण्टि रची। विसंचिले जीव सागुतें संची 
सीमा होतां आयुष्याची । ब्रह्माप्रळय सांडे ॥ १२॥ 
दात वर्ण सेघ जाती“ । तेणें प्राणी मृत्य पावती । 
असंभाव्य तक * क्षिती" । नर्यादेवेगळी ॥ १३ ॥ 

सुर्य तपे बाराकळी ° । तेणें पृथ्वीची होय होळी । 
अग्नि पावतां पाताळीं । शेष विष बच्ची ॥| १४॥ 
आकाशीं सुर्याच्या ज्वाळा ।पाताळीं शेष विष वमी गरळा 


१ गाढ झोप. २ वासनायुक्त प्राण. ३ विस्कळीत झालेले. 
४ दिसत नाहींत; पाऊस येत नाहीं. ५ तडके, फाटे. ६ पृथ्वि. 
७ वाराहि महिन्यांतल्या बारा आदित्यांचा ताप एकत्र पडावा 
तसा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


दोहिकड्न जळतां भूगोळा । उरी कंची ॥ १५॥ 
सूर्यास खडतरता * चढे । हलकालोळ चहुंकडे । 
कोंसळती मेरूचे कडे । घडघडायसान ॥ १६॥। 
अमरावती सत्यलोक । वकुंठ केळासादिक । 
याहिवेगळे नाना लोक । भस्मोन जाती ॥ १७॥ 
मेरू अवघाचि घसरे । तेथील महिसाच बोसरे । 
देवसमुदाव वावरे । वायोचक्रों ॥ १८ ॥ 

भस्म जालियां धरती । प्रजन्य पडे शुंडाधारी । 

मही विरे जळांतरीं । निभिष्यमात्रें ॥ १९ ॥ 

पुढे नुस्तें उरेल जळ । तयास शोषील अनळ  । 

पुढें येकवटती ज्बाळ । मर्यादेवेगळे ॥ २० ॥ 
समुद्रींचा वडवानळ । शिवनेत्रींचा नेत्रानळ । 

सप्तक चुकों चा आवर्णानछ । सूर्यं आणी विद्युल्यता ॥२१ 
ऐसे ज्वाळ येकवटती । तेणें देव देह सोडिती । 
पूर्वरूपं मिळोन जाती । प्रभंजनों ' ॥ २२॥ 

तो वारा झडपी वेश्वानरा । वन्ही बिझेल येकसरा । 
वायो धांवे संरावरा । परब्रह्मीं ॥ २३॥ 

धूम्र वितुळे आकाशीं । तेसें होईल समीरासी । 
बहुतांमधे थोडियासी । नाश बोलिला ॥ २४ ॥ 
वायो विठुळतांच जाण । सुक्ष्म भूतें आणी त्रिगुण । 
ईश्वर सांडी अधिष्ठान । नि्विकहपीं* ॥ २५॥ 

१ विशेष उग्रता. २ अग्नि. ३ वायूमध्ये. ४ भूतें व त्रिगुण 
मिळून अष्टधाप्रकृति व जाणीवरूप ईश्वर हा पुरुष. प्रकृति + 


पुरुष >_ वायु + जाणीव >मुळमाया. ती मुळमाया निविकल्प- 
स्वरूपीं लीन होते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १०: समास ५ ४३५ 


तेथें जाणीव राहिली । आणी जगज्जोती निमाली । 


शुद्ध सारांश उरली । स्वरूपस्थिती ॥ २६ ॥ 

जितुकों कांहीं नामाभिधानें । तये प्रकृतीचेनि गुणें । 

प्रकृती नस्तां बोलणें । कसें बोलावें॥ २७॥ 

प्रकृती अस्तां? विवेक कीजे । त्यास विवेकप्रळये 

बोलिजे । पांचही प्रळय वोजे । तुज निरोपिले ॥ २८ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पंचप्रळयनिरूपणनाम 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
उत्पत्ती स्थिति संव्हार । याचा निरोपिला वेव्हार । 
परमात्मा निर्गुण निराकार । जैसा तसा ॥ १७ 


होतें बतंतें आणी जातें । याचा समंध नाहीं तेथें । 


आद्य मध्य अवसान तें । संचलेंचि आहे ॥ २॥ 
परब्रह्म असतचि असे । मध्येंचि हा भ्रम भासे । 
भासे परंतु अवघा नासे। काळांतरीं ॥ ३॥ 
उत्पत्तीस्थितीसंग्हारत । मध्येंहि अखंड होत जात । 
पुढें सेबटीं कल्पांत । सकळांस आहे ॥ ४ ॥ 

यामध्यें ज्यास विवेक आहे । तो आधींच जाणताहे । 
सारासार विचारें पाहें । ह्यणोनियां ॥ ५॥ 

बहुत भ्रमिष्ट मिळाले । त्यांत उसजल्याचें काय चाले 
सुष्टीम्रधं उमजले । ऐसे थोडे ।। ६॥ 


१ प्रलयाची वाट न पहातां, सृष्टि असतांनाच, विवेकानें वरील 
२६ व्या ओवींत सांगितलेला अनुभव घ्यावा. २ उत्तमप्रकारे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


त्या उमजल्याचें लक्षण । कांहीं करूं निरूपण । 

स्रसाहुन विलक्षण । साहापुरुष ॥ ७ । भी 

भ्रम हा नसेल जयासी । सनीं वोळखाबें तयासी । 

ऐक आतां भ्रमासी । ५ nen ड 

थेक परब्रह्म संचले । कदापी नाहों विकारलें । 

स्यावेगळें भासलें । तें भरमरूप ' ॥ ९ ॥ 

जयासी बोलिला कहपांत । त्रिगुण आणी पंचभूत । 

हें अवघेचि समस्त । भ्रमरूप ॥ १० ॥ 

मो त्‌ं हा श्रम । उपासनाहि भम) 

इश्वरभाव हाहि भ्म । निश्च्ेसी ॥ ११॥ 

इलोक ॥। भ्रमेणाहं भ्रमेण त्वं भ्रमेणोपासका जनाः । 
भ्रमेणेशवरभावत्वं भ्रममूरूमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 

याकारणें सृष्टि भासत । परंतु ञ्रमचि हा समस्त । 

यामध्यें जे विचारवंत । तेचि धन्य ॥ १२ ॥ 

आतां भ्रमाचा विचारु । अत्यंतचि प्रांजळ करू । 

दृष्टांतद्वारें विवरं । श्रोतयांसो ॥ १३ ॥ 

भ्रमण करितां दुरी देसीं । दिज्ञाभूलि आपणासी । 

कां वोळखी मोडे जीवल्गांसो । या नांव खस ॥१४॥ 

कां उन्मत्त द्रव्य सेबिलें । तेणें अनेक भासों लागलें । 

नाना वेथां कां झडपिलें । भूतें तो श्रम ॥ १५ ॥ 

दशाचतारीं वाटती नारी । कां ते सांडली बाजीगरी । 

उगाच संदेह अंतरीं । या नांव खास ॥ १६॥ 

ठेविला ठाव? तो विसरला । कां मार्गो जातां मागे 

चुकला। पट्टणासधें ' भांबावला। या नांव भ्रम ॥१७॥ 


१ काल्पनिक. २ जेथें वस्तु ठेविली ती जागा. ३ शहरांमध्यें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास ६ ४२३७. 


वस्तु आपणापासीं असतां। गेली हाणोनि होये दुचिता ” 
आपलें आपण चिसरतां । या नांव श्रम ॥ १८॥ 
कांहीं पदार्थ विसरोन गेला । कां जें सिकला तें विस- 
रला। स्वप्नदुःखें घाबिरा जाला। या नांव ञ्रम॥ १९ 
दुश्चिन्हें अथवा अपशकुन । मिथ्या वार्तेनें भंगे मन ।: 
वचके पदार्थ देखोन । या नांव भ्रम ॥ २० ॥ 

वृक्ष काष्ठ देखिले । मनांत वाटे भूत आलें । 

कांहींच नस्तां हडबडिलें । यानांब भ्रम ॥ २१ ॥ 
काच? हणोन उदकांत पडे । कां सभा देखोन* दपणीं 
पवाडे । द्वार चुकोन भलतीकडे जाणें । या नांव भ्रम ॥, 
येक अस्तां येक वाटे । येक सांगतां येक निवटे*। 
येक दिसता येक उठे । या नांव भस ॥ २३ ॥ 
आतां जें जें देइजेतें । तें तें पुढें पाविजेतें । 

सेलें माणुस भोजना येतें । या नांव खरम ॥ २४ ॥ 

ये जन्सींचें पुढिले जन्मीं । कांहीं थेक पावेन मी । 
प्रीती गुंतली मनुष्याचे नाझीं । या नांव भ्रम ॥ २५॥ 
सेलें सनुष्य स्वप्ना आलें । तेणें कांहीं सागितले । 
मनों अखंड बसलें । या नांव भ्रम ॥ २६॥ 

अवघे मिथ्या हणोन बोले । आणी सामर्थ्यावर सन 
चाले । ज्ञाते वेभवें दपटले"। था नांच भ्रम ॥ २७ ॥ 
कर्सठपणें ज्ञान विटे । कां ज्ञातेपणें बळें भ्रष्टे । 


१ दुश्चित्त. २ हे तीनहि अनुभव मयसभेंत दुर्योधनाने घेतले 
होते. ३ प्रति-विबित सभा. ४ समजे. ५ सिद्धींची इच्छा 
करतो. ६ आसक्त झाले. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


'कोणीयेक सीसा फिटे । या नांव भरम ॥ २८ ॥ 
'देहाभिसान कर्भाभिसान । ज्यात्याभिमान कुछाशिमान 
ज्ञानाभिमान सोक्षाभिमान । या नांव भ्रम ॥ २९॥ 
केसा स्याथ तो न कळे । केला अन्याये तो नाडळे? । 
उगाच अभिमानें खवळे । या नांव भस ॥ ३० ॥ 
सागील कांहीं आठवेना । पुढील विचार सुचेता । 
अखंड आरूढ अनुसाना । या नांव काम ॥ ३१ ॥ 
प्रचीतिविण ओषध घेणें । प्रचित नस्तां पथ्य करणें । 
'प्रचीतीवीण ज्ञान सांगणें । या नांव काम ॥ ३२ ॥ 
फळश्चुतीवीण प्रयोग । ज्ञानेंबीण नुस्ता योग । 
उगाच शरीरें भोगिजे भोग । या नांव भ्रस ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा लिहितो अदृष्टं? । आणि वाचून जाले सदी । 
ऐशा प्रकारीच्या गोष्टी । या नांव श्रम ॥ ३४ ॥ 
उदंड श्रम विस्तारला । अज्ञानजनों पेसाचला। 
अल्प संकेतें बोलिला । कळावयाकारणें ॥ ३५ ॥ 
भ्रमरूप विश्व स्वभावें । तेथें काये म्हणोन सांगावें । 
निर्गुण ब्रह्मावेगळें अघवें । भ्रमरूप ॥ ३६ ॥ 
ज्ञात्यास नाहीं संसार । ऐसें बोलती अपार । 
'गत ज्ञात्याचे चमत्कार । या नांव भस ॥ ३७॥ 
येथें आशंका उठिली । ज्ञात्याची समाधी पूजिली । 
'तैथें कांहीं प्रचित आली । किवा नाहीं ॥ ३८ ॥ 
-तसेचि अवतारी संपले । त्यांचेही सामथ्यं उदंड चाले। 
'तरी ते काये गुंतले । वासना धरूनी ॥ ३९ ॥ 
एसी आशंका उद्धूवली । समर्थे पाहिजे निरसिली । 


१ कळत नाहीं. २ प्रारव्घांत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ७ ४३९. 


इतुकेन हे समाप्त जाली । कथा श्रमाची ॥ ४०॥ : 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भ्रमनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


अवतारादिक ज्ञानी संत । सारासारविचारें मुक्त । 
त्यांचें सामर्थ्यं चालत । कोण्याप्रकारें ॥ १॥ 

हे श्रोतयांची आशंका । पाहातां प्रइन केला निका? । 
सावध होऊन ऐका । ह्मणे वकता ॥ २॥ 

ज्ञानी मुकत होऊन गेले । मागें त्यांचें सामथ्ये चाले ।: 
परंतु ते नाहीं आले । वासना धरूनी ॥ ३॥ 

लोकांस होतो चमत्कार । लोक सानिती साचार । . 
परंतु याचा बिचार । पाहिला पाहिजे ॥ ४ ॥ 

जीत अस्तां नेणों किती । जनासधें चमत्कार होती । 
एसियाची सद्यप्रचिती । रोकडी पाहावी ॥ ५॥ 

तो तरी आपण नाहीं गेला । लोकों प्रत्यक्ष देखिला |: 
ऐसा हा चमत्कार जाला । यास काये ह्यणाबें ॥ ६॥ 
तरी हा लोकांचा भावार्थ । भानिकां देव येथार्थ । 
अनेत्र' कल्पना वेथे । कुतर्काची ॥ ७॥ 

आवडे तें स्वप्नीं देखिले । तरी काये तेथून आलें । 
ह्ाणाल तेणें आठविलें । तरी द्रव्य' कां दिसे ॥ ८ ॥ 
एवं आपली कल्पना । स्वप्नीं येती पदार्थं नाना। 


१ योग्य. २ येथें दुसरी. ३ प्रत्यक्ष वस्तु. आठवण झाल्यानें ` 
नुसतें स्मरण होतें; तर मग स्वप्नांत वस्तु प्रत्यक्ष कां दिसतात? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४४० श्रीमत्‌ दासबोध 


'परी ते पदार्थ चालतीना” । अथवा आठऊ नाहीं ॥ ९ 
'येथे तुटली आशंका । ज्ञात्यास जन्म कल्पूं नका । 
'उसजेना तरी विवेका । बरें पाहा ॥ १०४ 

ज्ञानी सुक्त होऊन गेले । त्यांचें सामर्थ्यं उगेच चाले । 
कां जे पुण्यसाग चालिले । स्हणोनियां ॥ ११॥ 
याकारणें पुण्यमार्ग चालावें । भजन देवाचें वाढवावें । 
'च्याये सांडून न जावें । अन्यायसागे ॥ १२॥ 

'नाना पुरश्चरणें करावों । नाना तीर्थाटणें फिरावीं । 
नाना सामथ्यं वाढवावीं । वेराग्यबळें ॥ १३ ॥ 
निरचये * बसे वस्तूकडे । तरी ज्ञानमार्ग हि सामर्थ्य वढे । 
कोणीयेक येकांत सोडे । एसें न करावें ॥ १४ ॥ 

येक गुरु येक देव । कोठें तरी असावा भाच । 
'भावाथ नस्तां वाव । सर्व कांहीं ॥ १५ ॥ 

` नि्गुणीं ज्ञान जालें । ह्यणोन सगुण अलक्ष केलें । 
-तरी तें ज्ञातें नागवले । दोहिकडे ॥ १६॥ 

नाहीं भक्ति नाहीं ज्ञान । मधेच पेसावला अभिमान । 
-ह्यणोनियां जपध्यान । सांडूंच नये ॥ १७॥ 

सांडील सगुणभजनासी । तरी? तो ज्ञाता परी अपेसी। 
: ह्णोनियां सगुणभजनासी । सांडंचि नये ॥ १८॥ 

१ व्यवहारांत उपयोगी पडत नाहीत. २ सामर्थ्याची इच्छाच 
असल्यास, आपल्या ब्रह्मत्वाचा निश्चय झाल्यानेंहि, तें मिळूं 
"शकतें. सामथ्यंप्राप्तीनें मात्र ब्रह्मप्राप्ति होणार नाहीं. म्हणून 
क्षुद्र सामर्थ्याच्या पाठीमागें लागून, ज्ञानप्राप्तीसाठी आवश्यक 
असा एकांत कोणी भगूं देऊं नये. ३ तो ज्ञाता असेल; परंतु 
-ईइ्वराच्या राज्यांत त्याच्या कृपेच्या अभावी अपयश मात्र येईल. 
-ोकिक व्यवहार संच सापेक्ष असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास ७ ४४१ 


निःकास बुद्धीचिया भजना । त्रेलोकीं नाहीं तुळणा । 
समर्थेविण घडेना । निःकास भजन ॥ १९॥ 
कामनेनें फळ घडे । निःकाम भजने भगवंत जोडे । 
फळ भगवंता कोणीकडे । महदांतर ॥ २० ॥ 

नाना फळें देवापासी। आणी फळ अंतरी २ भगवंतासी ४ 
याकारणें परमेइवरासी । निःकास भज़ावें ॥ २१॥ 
निःकामभजनाचें फळ आगळें* । सामथ्यं चढे सर्यादे- 
वेगळें । तेथें बापुडों फळें । कोणीकडे ॥ २२ ॥ 

भक्तें जं सतो धरावें । तें देवें आपणचि करावें । 

तेथें वेगळें“ भाबावें। नलगे कदा ॥ २३ ॥ 

दोनी) सामर्थ्ये येक होतां । काळास नाटोपे सवंथा । 
तेथें इतरांची कोण कथा । कीटकन्यायें ।। २४ ॥ 
ह्यणोन निःकाम भजन । तरी विशेष ब्रह्मज्ञान । 
तयास तुळितां त्रिभुवन । उणें बाटे ॥ २५॥ 

येथें बुद्धीचा प्रकाश । आणीक न चढे विशेष । 
प्रताप कीर्ती आणी येश । निरंतर ॥ २६ ॥ 
निरूपणाचा विचार । आणी हरिकथेचा गजर । 

तेथें होती तत्पर । प्राणीमात्र ॥ २७॥ 

जेथें आ्रष्टाकार ' घडेना । तो परमार्थही दडेना । 
समाधान नविघडेना । निइचयाचें ॥ २८॥ 


१ सामर्थ्याशिवाय; योग्यता नसेल तर. २ अंतरवितें. ३ अलो- 
किक. ४ वेगळेपणाची भावना करून प्रार्थना वगेरे करावी 
लागत नाहीं. ५ निष्काम भजनाचे व ब्रह्मज्ञानाचें सामथ्यं. पहा 
पुढील ओवी २५ वी व पाठीमागील १९ बी. ६आचारश्रष्टता 
अथवा दंभाभिमानादि परमार्थभ्नष्टता. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


'सारासारविचार करणें । न्यायेअन्याये अखंड पाहाणें। 
बुद्धि) भगवंताचे देणें । पालटेना ॥ २९ ॥ 
भक्त भगवंतों अनस्य । त्यासी बुद्धि देतो आपण । 
येदर्थो भगवदृचन । सावध ऐका ॥ ३० ॥ 
इलोकार्ध ॥ ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ 
हाणोत सगुण भजन । वरी विशेष ब्रह्मज्ञान । 
प्रत्ययाचें समाधान । दुर्लभ जगीं ॥३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुर्णशष्यसंवादे सगुणभजननिरूपण- 
नाम समास सप्तम ।। ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


एका प्रचितीचीं लक्षणें । प्रचित पाहेल तें शाहाणें । 
येर वेडे देन्यवाणे । प्रचितीविण ॥ १ ॥ 

नाना रत्नें नाना नाणीं । परीक्षन न घेतां हानी । 
प्रचित न येतां निरूपणीं । बसोंच नये॥ २॥ 

तुरंग शस्त्र दमून? पाहिलें । बरें पाहातां प्रचितीस 
आलें । तरी मग पाहिजे घेतलें । जाणते पुरुषीं।॥३॥ 
बीज उगवेलसें पाहावें । तरी मग द्रव्य घालन घ्यावें। 
प्रचित आलियां एकावें । निरूपण ॥ ४ ॥ 
'देहीं आरोग्यता जाली । ऐसी जना प्रचित आली । 
“तरी मग आगत्य घेतली । पाहिजे मात्रा ॥ ५॥ 


१ पहिल्या दोन चरणांत सांगितलेली बुद्धि होणें ही भगवंताची 
अक्षय कृपाच होय. २ अश्व. ३ अजमाव न; परीक्षन 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ८ ४४३: 


प्रचितीविण औषध घेणें। तरी मग धडचि विधडणें १, 
अनुमानें जे कार्य करणें । तेंचि मूखंपण ॥ ६॥ 
प्रचितीस नाहीं आलें । आणी सुवर्ण करविले? । 

तरी मग जाणावें ठकिलें । देखतदेखतां ॥ ७॥ 
शोधून पाहिल्याविण । कांहींतरी थेक कारण । 
होणार नाहीं निर्वाण* । प्राणास घडे ॥ ८ ॥ 
हाणोनी अघुभानाचें कार्ये) भल्यातीं कदापि करूं नये।. 
उपाय पाहातां अपाये । नेमस्त घडे ॥ ९ ॥ 
पाण्यांतील म्हेसीची साटी*। करणें हे बुद्धिच खोटी ।. 
शोधिल्याबिण हिपुटी । होणें घडे ॥ १०॥ 

विश्चासें घर घेतले । ऐसें किती) नाहीं ऐकिले । 

भेद झेंदावें केलें । तरी तें शोधिलें पाहिजे ॥ ११ ७ 
शोधिल्याविण अत्नवस्त्र घेणें । तेणें प्राणास सुकणें । 
लटिक्याचा विशवास धरणें | हेंचि सूखंपण ॥ १२ ॥ 
संगती चोराची धरितां । घात होईल तत्वतां । 

ठकु सितर शोधितां । ठाई पडे“ ॥ १३॥ 

गेरसाळ€“ तासणिरी* । कोणी नवी मुद्रा करी? । 
नाला कपट परोपरी । शोधून पाहावें ॥ १४॥ 
दिवाळखोराचा सांड?! । पाहातां वेभव दिसे उदंड । 
तरी तें अवघें थोतांड । भंड) पुढं ॥ १५॥ 

१ बिघडविणें. २ सोन्याचे दागिने केले. ३ शोधल्या शिवाय केलेली 
कोणतीहि गोष्ट कारणीं लागणार नाहीं, योग्य होणार नाहीं; 
मात्र प्राणांतिक अवस्था होईल. ४ बदली; खरेदी. ५ कोणीहि. 
६ लूच्च्यानें; कपटी मनुष्यानें. ७ कळून येईल. ८ खोटीं नाणीं 
करणारे. ९ तांब्याचें सौनें करणारे; किमियागार. १० खरीं 
पण अधिकाराशिवाय केलेलीं नाणीं. ११ पसारा. १२ फजिती. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


डड श्रीमत्‌ दासबोध 


तेसें प्रचितीदीण ज्ञात । तेथें नाहीं समाधान । 
करूत बहुतांचा अनुमान । अन्हीत र जालें ॥ १६॥ 
संत्र यंत्र उपदेसिले । नेणतें प्राणी तें गोविलें । 

जैसें झांकून मारिलें । दुखणाईत ॥ १७ ॥ 

चैद्य पाहिला परी कच्चा । तरी प्राण गेला पोराचा । 
येथें उपाये दुसऱ्याचा । काय चाले ॥ १८ ॥ 

दुःखें अंतरीं झिजे । आणो वेद्य पुसतां लाजे । 

तरीच सग त्यासी साजे । आत्महत्यारेपण ॥ १९ ॥ 
जाणत्यावरी गर्व केला । तरी नेणत्याकरितां* बुडाला । 
येथे कोणाचा घात जाला । बरें पाहा ॥ २० ॥ 
पापाची खंडणा जाली । जन्सयातना चुकली । 

ऐसी स्वयें प्रचित आली । ह्मणजे बरें ॥ २१ ॥ 
*परमेदवरास वोळखिलें । आपण कोणसें कळलें । 
आत्मनिवेदन जालें । हाणिजे बरें ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मांड कोणें केलें । कासयाचें उभारलें । 

मुख्य कर्त्यास वोळखिलें । ह्मणिजे बरें ॥ २३ ॥ 

येथें अनुमान राहिला । तरी परमार्थं केला तो वायां 
गेला । प्राणी संशई बुडाला । प्रचितीविण ॥ २४ ॥ 
हें परमार्थाचे वम । लटिकें बोले तो अत्धस । 

लटिकें सानी तो अधमोद्वम । येथार्थ जाणावा॥२५॥ 
येथे बोलण्याची जाली सीमा। नेणतां न कळे परमात्मा । 
असत्य नाहीं सर्वोत्तमा । तूं जाणसी ॥ २६ ॥ 


१ अनहित; नुकसान. २ तेणत्याच्या संगतीमुळें. जाणत्या 
माणसाचा गर्वाने अनादर करून नेणत्याची संगत धरल्यामुळे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ९ ४४५ 


माझे उपासनेचा बडिवार? । ज्ञान सांगावें साचार । 
मिथ्या बोलतां उत्तर । प्रभुस' लागे ॥ २७॥ 
ह्यणोनि सत्यचि बोलिलें । कर्त्यास पाहिजे वोळखिलें । 
मायो-ूवाचें' शोधिलें । पाहिजे मूळ ॥ ॥ २८ ॥ 
तेंचि पुढें निरूपण । बोलिलेंचि बोलिलें प्रमाण । 
श्रोतीं सावध अंतःकरण । घातलेंचि घालावें ॥ २९ ॥ 
सुक्ष्म निरूपण लागलें। तेथें बोलिलें चि सागुतें बोलिलें । 
श्रोत्यांस पाहिजे उमजले । ह्यणोनियां ॥ ३० ॥ 
प्रचित पाहातां निकट*। उडोन जाती परिपाठ* । 
ह्यणोनि हे खटपट । करणें लागे ॥ ३१ ॥ 
परिपाठेंचि जरी बोलिलें । तरी प्रचितसमाधान बुडाले । 
प्रचितसमाधान राखिले । तरी परिपाठ उडे ॥ ३२॥ 
ऐसी सांकडी दोहींकडे। ह्ाणोन बोलिलेंचि बोलणें घडे । 
दोनी राखोनियां कोडें । उकलून दाऊ ॥ ३३ ॥ 
परिपाठ आणी प्रचित प्रमाण। दोनी राखोन निरूपण । 
श्रोते परम विचक्षण । विवरोत पुढे ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रचितनिरूपणनाम 

समास अष्टम ॥ ८॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
आकाशं वायो जाला निर्माण । तैसी ब्रह्मों मूळमाया 
जाण । त्या वायोमधें त्रिगुण । आणी पंचभूते ॥ १॥ 
ध 7 सें 9 
१ थोरवी. २ कारण श्रीरामाचे दास खोटें बोलतात अ होईल 
म्हणून. ३ मायेच्या उद्भूवाचें; आत्मस्वरूपाचें.४ स्पष्ट; सूक्ष्म, 
५ रूढि. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४४६ श्रीमत्‌ दासबोध 


वटबीजीं असे वाड? | फोडून पाहातां न दिसे झाड \ 
नाना वक्षांचें जुंबाड?। बीजापासून होती ॥ २॥ 
तेसी बीजरूप मूळमाया । विस्तार जाला तेथुनियां। 
तिचें स्वरूप शोधुतियां । बरें पाहावें ॥ ३ ॥ 

तेथे दोनी भेद दिसती । विवेकें पाहावी प्रचिती । 
निइचळीं जे चंचळ स्थिती । तोचि वायो ॥ ४ ॥ 
तयामधें जाणीवकळा । जगज्जोतीचा जिव्हाळा? । 
वायो जाणीव मिळोन मेळा । मूळमाया बोलिजे ॥५॥ 
सरिता स्हणतां बायको भासे । तेथें पाहातां पाणीच 
असे । विवेकी हो ससजा तेसें । मूळमाथेसी ॥ ६ ॥ 
वायो जाणीव जगज्जोती*। तयास मूळमाया म्हणती । 
पुरुष आणी प्रकृती । याचेंच नांच ॥ ७॥ 

वायोस म्हणती प्रकृति । आणि पुरुष म्हणती जगञ्जोती 
पुरुष प्रकृती हिवशक्ती । याचेच तांस ॥ ८ ॥ 
वायोसधें जाणीव विशेष । तोचि प्रकृती मधे पुरुष । 
ये गोष्टीचा बिइवास। धरिला पाहिजे ॥ ९ ॥ 

वायो झदित जाणीव ईश्वर। अर्धनारीनटेइ्दर । 
लोक हाणती निरंतर । घेणे प्रकारे ।। १०॥ 
वायोसध्यें जाणीव गुण । तेंचि ईश्वराचें लक्षण । 
तयापासून त्रिगुण । पुढें जाले ॥ ११॥ 

तया गुणांमधें सत्वगुण । निखळ जाणीचलक्षण । 


त्याचा देहधारी आपण । विष्णु जाणा ॥ १२॥ 


१ मोठे! झाड). _२ समुह. ३ सातत्याने अस्तित्व. ४ नदी (ती). 
जाणाव म्हणजेच जगज्जोति. ६ वायु शवितमय व ईश्वर 
जाणावमय आहे, यासच अधंनारीनटेश्वर म्हणतात. . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास ९ ४४७, 


त्याच्या अंशें जग चाले । ऐसें भगवद्गीता बोले । 
गुंतले तेचि उगवले । विचार पाहातां ॥१३॥ 

येक जाणीव वांटली । प्राणीमात्रांस विभागली । 
जाणजाणों बांचविली । सवच काया ॥ १४॥ 

तथेचें नांव जगज्जोती । प्राणीमात्र तिचेन जिती? । 
याची रोकडी प्रचिती । प्रत्यक्ष पाहावी ॥ १५॥ 
पक्षी इवापद किडा मुंगी । कोणीयेक प्राणी जगीं । 
जाणीव खेळे त्याचा आंगों । निरंतर ॥ १६॥ 
जाणोनी काया पळवबिती । तेणें गुणें वांचती । 

दडती आणि रूपती । जाणजाणों ॥ १७॥ 

आवच्या जगास वांचविती । म्हणोनि नामें जगज्जोती। 
ते गेलियां प्राणी सरती । जेथील तेथे ॥ १८॥ 
सुळींचेर जाणीवेचा विकार । पुढें जाला विस्तार । 
जसे उदक्राचे तुबार । अनंत रेणु ॥ १९॥ 

तैसे देव देवता देवतें भूतें । सिथ्या म्हणों नये त्यातें । 
आपलाल्या साभ्ये ते । सृष्टीसधें फिरती ॥ २० ॥ 
सदा विचरती वायोस्वरूपें । स्वइछा पालटिती रूपें । 
अज्ञानप्राणी झासें संकल्पें । त्यास बाधिती ॥ २१ ॥ 
ज्ञात्यास संकल्पचि असेना। म्हणोन त्यांचेन बाधवेना । 
याकारणें आत्सज्ञाना । अभ्यासावे ॥ २२ ॥ 
अभ्यासिलीयां आत्मज्ञान । सर्वकर्मास होये खंडण । 
हे रोकडी प्रचित प्रमाण । संदेह चाहीं ॥ २३ ॥ 
ज्ञानेविण कर्म विघडे'। हें तों कदापि न घडे । 
सद्गुरुवीण ज्ञान जोडे । हेंहि अघटीत ॥ २४ ॥ 


१ जगतात. २ मूळमायेंतील. ३ नष्ट होणें; कमंबंधन संपणे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


म्हणोत सद्गुरु करावा । सत्संग शोधून धरावा । 
तत्वविचार विवरावा । अंतर्यामी ॥ २५ ॥ 
तत्वें तत्व निरसोन जातां । आपला आपणचि तत्वतां | 
अनन्यभावे सार्थकता । सहजचि जाली ॥ २६ ॥ 
विचार न करितां जें केलें । तें तें वाउगे बेथे गेलें । 
हाणोन विचारों प्रचतंलें । पाहिजे आधीं ॥ २७॥ 
विचार पाहेल तो पुरुषु । विचार न पाहे तो पशु । 
ऐसीं वचनें सर्वेशु । ठाई ठाई बोलिला ॥ २८ ॥ 
सिद्धांत साधायाकारणें । पूर्वपक्ष लागे उडवणें । 
परंतु साधां निरूपणे ' । साक्षात्कार ॥ २९॥ 
श्रवण सनन निजध्यास । प्रचितीनें बाणतां विश्‍वास । 
रोकडा साक्षात्कार सायास करणेंचि नलगे ॥ ३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पुरुषप्रक्ृतिनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 
गगनासारिखें ब्रह्म पोकळ । उदंड उंच अंतराळ । 
निर्गुण निर्मळ निइचळ । सदोदित ॥ १॥ 
त्यास परमात्मा ह्मणती । आणीक नामें नेणों किती । 
परी तें जाणिजे आदिअंतीं । जैसें तसें ॥ २॥ 
विस्तीणे पसरला पेस । भोवता दाटला अवकाश । 
भासचि नाहीं निराभास । जसें तैसें ॥ ३॥ 
१ अगत्यानें सांगणें. पूर्वपक्ष, सिद्धांत वगैरेची चर्चा झाली. 


साघकांनीं चचेतच न गुरफटतां साक्षात्कार करून घ्यावा हें 
अगत्याचे सांगणें आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


Seo: आक्का जा क क णि 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १० : समास १० ४४९ 


चहुंकडे पाताळतळों । अंतचि नाहीं अंतराळों । 
कल्पांतकाळों सर्वकाळों । संचलेंचि असे ॥ ४ ॥ 

एसें येक अचंचळ । तें अचंचळीं भासे चंचळ । 

त्यास नासेंहि पुष्कळ । त्रिविधा प्रकारें ॥ ५॥ 

न दिसतां नांव ठेवणें । न देखतां खूण सांगणें । 

असो हें जाणायाकारणें । नासाभिधानें ॥ ६ ॥ 
सुळमाया मूळप्रकृति । मूळपुरुष ऐसें म्हणती । 
शिवशक्तिं नामें किती । नाना प्रकारें ॥ ७॥ 

परी जें नास ठेविलें जया । आधीं बोळखाबें तया । 
प्रचितीबीण कासया । वल्गना करावी ॥ ८ ॥ 
रूपाचि न धरितां सोपे । नामासरिसें अरंगळों नये । 
प्रत्ययाविण गछंगा ' होये । अनुभानज्ञानें ॥ ९॥ 
निश्चळ गणनीं चंचळ वारा वाजो लागला भरारां। 
परी त्या गगना आणि सीरा । भेद आहे ॥ १० ॥ 
तेसें निश्चळ परब्रह्म । चंचळ साया भासला भम । 
त्या भ्रसाचाच संभ्रम । करून दाऊ ॥ ११॥ 


, जेसा गगनीं चालिला पवन। तसे निशचळीं जालें चळण। 


इछा? स्फूतिलक्षण । स्फूर्णरूप'॥। १२॥ 
अहुंपणें जाणीव जाली । तेचि सूळप्रकृति बोलिली । 
साहाकारणकाया रचली । ब्रह्मांडीची ॥ १३॥ 
साहामाया* मूळप्रकृती । कारण ते अव्याकृती । 
१ गोंधळ. २ “ एकोऽहं बहुस्याम्‌ ” ही इच्छा. ३ चंचलत्व 
हेंच स्फुरणाचें रूप. ४ या ओवींत विराट, हिरण्यगर्भ, अव्या- 
कृत व मूलप्रकृति अशीं ब्रह्मांडींच्या स्थूल, सूक्ष्म, कारण व 
महाकारण या घार देहांचीं नांवें दिलीं आहेत. 

१५ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४५० श्रीमत्‌ दासबोध 


सुक्ष्म हिरण्यगर्भ ह्मणती । विराट ते स्थूळ ॥ १४॥ 
ऐसें पंचीकर्ण श्ञास्त्रत्रमये!। ईश्वरतनुचतुष्टथे । 
हाणोन हें बोलणें होये । जाणीव मूळमाया ॥ १५॥ 
परमात्मा परमेश्‍वर । परेश ज्ञानघन ईश्वरु। 
जगदीश जगदात्सा जगदेश्वरु। पुरुषनासें ॥ १६॥ 
सत्तारूप ज्ञानस्वरूप । प्रकाशरूप जोतिङ्प । 
कारणरूप चिद्रूप । शुद्ध सुक्ष्म अलिप्त ॥ १७ ॥ 
आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा । द्रष्टा साक्षी सर्वास्सा। 
क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जीवात्मा । देहो* कूटस्त' बोलिजे १८ 
इंद्रात्सा ब्रह्मात्मा हरिहरात्मा। येमात्मा धर्मात्मा 
नेशस्यात्मा । 
वरुणवायोकुबेरात्मा । ऋषीदेवमुनिधर्ता ॥ १९॥ 
गण गंधं विद्याधर । येक्ष किन्नर नारद तुंबर । 
सवे लोकांचें अंतर । तो सर्वात्तरात्मा बोलिजे ॥ २० 
चंद्र सुं तारामंडळें । भुमंडळें मेवमंडळें । 
पेकवीस स्वगे सप्त पाताळें। अंतरात्माच वतवी ॥२१ 
गुप्त वल्ली पाल्हाळली । तिचीं पुरुषनासें घेतलीं । 
आतां स्त्रीनामें एकिलों । पाहिजे श्रोतीं ॥ २२॥ 
मूळमाया जगदेइवरी। परमविद्या परमेश्वरी । 
विइववंद्या विश्वेश्वरी । त्रेलोक्यजननी ॥ २३ ॥ 
अंतहंतु अंतकेळा । मौन्यगर्भ जाणीचकळा । 
चपळ जगञ्जोती जीवनकळा।परा पश्यंती मध्यमा।। २४ 
युक्ति बुद्धि मति धारणा । सावधानता नाना चाळणा। 


१ शास्त्रप्रमेय; शास्त्रीय सिद्धांत, २ देहधर्ता, ३ कूटस्थ; गूढ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० $ समास १० ४५१ 


भूत भविष्य वर्त॑साना । उकलून दावी ॥ २५॥ 
जागृति स्वप्न सुषुप्ती जाणे । तुर्या ताटस्ता ' अचस्ता 
जाणे । सुख दुःख सकळ जाणे। मानापमान ॥ २६॥ 
ते परम कठीण कृपाळु । ते परस कोसळ स्नेहाळ । 

ते परस क्रोधी लोभाळु । सर्यादेबेभळी ॥ २७ ॥ 
शांती क्ष्मा विरक्ती भक्‍ती । अध्यात्मविद्या सायोज्य- 
मुक्ति । विचारणा सहजस्थिति । जयेचेनी ॥ २८ ॥ 
पूर्वी पुरबतासें बोलिलीं। उपरी स्त्रीनामें निरोपिलीं । 
आतां नपुषकवामें ऐकिलों । पाहिजे चंचळाचीं ॥ २९ 
जाणणें अंतःकणे वित्त । श्रवण मनन 'चेतन्य जीवित । 
घेतें जातें सुचीत । होऊन पाहा ॥ ३०॥ 

मीपण तूंपण जाणपण । ज्ञातेपण सर्वेज्षपण । 

जीवपण शिवपण इश्वरपण। अलिप्तपण बोलिजे ॥ ३१ 
ऐसी नामें उदंड असती । परी ते येकचि जगज्जोती। 
विचारवंत ते जाणती । सर्वातरात्सा ॥ ३२ ॥ 
आत्मा जगज्जोतो सर्वज्ञपण । तीची मिळोन येकचि 
जाण । अंतःकर्णचि प्रमाण । ज्ञेप्तीमात्र ॥ ३३ ॥ 
ढीग जाले पदार्थाचे । पुरुष स्त्री नपुंसक नामाचे । 
परंतु सृष्टीरचनेचें'। किती हाणोन सांगावे ॥ ३४ ॥ 
सकळ चाठिता पेक । अंतरात्मा वर्तची अनेक । 
मुंगीपासुन ब्रह्मादिक । तेणेंचि चालती ॥ ३५॥ 

तो अंतरात्मा आहे केसा । प्रस्तुत बोळखाना आघासा?। 
नाना प्रकारींचा तमासा। येथेंचि आहे॥ ३६॥ 


> 
१ ताटस्थता; स्तब्धता. २ आणखी या सुष्टींतील कितीतरी 
नांवें सांगतां येतील. ३ अंमळसा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


तो कळतो परी दिसेना । प्रचित पेते परी भासेना । 
शरीरीं असे परी वसेना । येके ठाई ॥ ३७ ॥ 
तीक्षणपणें? गगनीं भरे । सरोवर देखतांच पसरे । 
पदार्थ लक्षून उरे । चहुंकडे ॥ ३८ ॥ 
जैसा पदार्थं दृष्टीस दिसतो। तो त्यासारिखाच होतो । 
बायोहूनि विशेष तो । चंचळविषईं ॥ ३९ ॥ 
कित्येक दृष्टीनें देखे कितीयेक रसनेंनें चाखे । 
कितीयेक ते बोळखे । मनेंकरूनि ॥ ४० ॥ 
श्रोत्रीं बेसोत शब्द ऐकतो । घ्राणेंद्रियें वास घेतो । 
त्वचेइद्रिये जाणतो । सीतोष्णादिक ॥ ४१ ॥ 
ऐशा जाणे अंतर्कळा । सकळांमधें परी निराळा । 
पाहातां त्याची अगाध लीळा । तोचि जाणं ॥ ४२॥ 
तो पुरुष ना सुंदरी । बाळ तारुण्य ना कुमारी । 
नपंसकाचा! देहधारी । परी नपुंसक नव्हे ॥ ४३॥ 
तो चालवी सकळ देहासी। करून अकर्ता ह्मणती त्यासी । 
तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवासी । देही कूटस्त बोलिजे ॥ ४४ ॥ 
शलोक ॥ द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 
दोनी पुरुष लोकों असती । क्षराक्षर बोलिजेती । 
सवं भूते क्षर ह्मणती । अक्षर! कूटस्त बोलिजे॥ ४५ 
उत्तम" पुरुष तो आणीक । निःप्रपच निःकळंक । 
निरंजन परमात्मा येक । निर्विकारी ॥ ४६ ॥ 
१ सूक्ष्मपणे. २ नपुंसकाच्या देहांत तोच असतो; परंतु तो 


नपुंसक मात्र नसतो. ३ नाशिवंत. ४ अविनाशी. ५ उपाधिशून्य 
जे परब्रह्म तें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १० : समास १० ४५२३ 


च्यारी देह निरसावे । साधके देहातीत व्हावें । 
देहातीत होतां जाणावें । अनन्य भक्‍त ॥ ४७॥ 
देहमात्र निरसुनी गेला । तेथें अंतरात्मा ' केसा उरला। 
निविकारीं विकाराला । ठाव नाहीं ॥ ४८॥ 
निइचळ परब्रह्म येक । चंचळ जाणावें माईक । 

ऐसा प्रत्यय निश्चयात्मक । विवेकें पाहावा ॥ ४९॥ 
येथें बहुत नलगे खळखळ । येक चंचळ पेक निइचळ । 
शाश्‍वत कोणतें केवळ । ज्ञानें बोळखाबें ॥ ५० ॥ 
असार त्यागून घेईजे सार । ह्यणोन सारासारविचार। 
नित्यानित्य निरंतर । पाहाती ज्ञानी ॥ ५१ ॥ 

जेथें ज्ञानि होतें विज्ञान '। जेथे सनचि होतें उन्मन । 
तेथे कंचें चंचळपण । आत्मयासी ॥ ५२ ॥ 
सांगणोवांगणीचें काम नव्हे । आपुल्या अनुभवें जाणावें 
प्रत्ययाविण सिणावें । तेंचि पाप ॥ ५३ ॥ 
सत्याथेवढें सुकृत नाहीं । असत्यायेवढें पाप नाहीं । 
प्रचितीविण कोठेंचि नाहों । समाधान ॥ ५४ ॥ 
सत्य ह्ाणिजे स्वरूप जाण । असत्य माया हैं प्रमाण । 
येथे निरोपिलें पापपुण्य । रूपंसहित ॥ ५५॥ 

दृश्य पाप बोसरलें । पुण्य परब्रह्म उरलें । 

अनन्य होतांच जालें । नामातीत ॥ ५६ ॥ 

आपण वस्तु स्वतसिद्ध । तेथें नाहीं देहसमंघ । 
यापरासी होती दग्ध। येणें प्रकारे ॥ ५७ ॥ 

१ अंतरात्मा = देहांतील आत्मा. जेथें देहच उरत नाहीं तेथें हं 
नांव तरी कसें उरणार ? २ शाब्दिकज्ञानाचें अनुभ वांत रूपां- 
तर जेथें होतें तेथें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४५४ श्रीमत्‌ दासबोध 


घेरवीं ब्रह्मज्ञानेंबीण । जं जें साधन तो तो सीण । 
नाना दोषांचे क्षाळण। होईल कसें ॥ ५८ ॥ 
पापाचें वळलें शरीर । पापि घडे तदनंतर । 
अंतरीं रोग वरीवरी उपचार । काय करी ॥ ५९॥ 
नाना क्षत्री ! हें मुंडिलें । नाना तीर्थी हें दंडिलें। 
नाना निग्रही खंडिलें । ठाई ठाई ॥ ६० ॥ ह 
नाना मृत्तिकेतें घांसिलें । अथवा तप्तसुद्रेनें लांसिले * । 
जरी हें वरीबरी तासिलें । तरी शुद्ध नव्हे ॥ ६१ ॥ 
सेणाचे गोळे गिळिले। गोसुत्राचे भोघे? घेतले । 
माळा रुद्राक्ष घातले । काष्ठमणी ॥ ६२ ॥ 
चेष वरीवरी केला । परी अंतरीं दोष भरला । 
त्या दोषाच्या दहनाला । आत्मज्ञान पाहिजे ॥ ६३ ॥ 
नाना व्रतें नाना दानें। नाना योग तीर्थाटणें । 
सर्वाहुनी कोटीगुणें । महिमा आत्मज्ञानाचा ॥ ६४॥ 
आत्मज्ञान पाहे सदा । त्याच्या पुण्यास नाहीं भर्यादा। 
दुष्ट पातकाची बाधा । निरसोन गेली ॥ ६५ ॥॥ 
बेदशास्त्रीं सत्यस्वरूप। तेंचि ज्ञानियांचें रूप । 
पुण्य जालें अमूप । सुक्ृतें सीमा सांडिली ॥ ६६॥ 
या प्रितीच्या गोष्टी । प्रचित पाहावी आत्मदृष्टी ॥ 
प्रचितीवेगळें कष्टी । होऊंच नये ॥ ६७ ॥ 
आया ये प्रचितीचे लोक हो । प्रचित नस्तां अवघा शोक 
हो । रघुनाथकृपेनें राहो । प्रत्यय निइचयाचा॥ ६८॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चळाचळनिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १०॥ 


१ क्षेत्रांमध्ये. २ डाग दिले. ३ गाडगे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास १ ४५५ 


॥ भीमदशक" नाम दशक एकादश ॥ १ १ 


॥ श्रीराम ॥ 

आकाशापासून वायो होतो । हा तों प्रत्यये येतो । 
वायोपासुन अग्नी जो तो । सावध ऐका ॥ १॥ 
बायोची कठिण घिसणी । तेथें निर्माण जाला वन्ही । 
मंद वायो? सीतळ पाणी । तेथुनि जालें ॥ २॥ 
आपापासून जाली पृथ्वी । ते नाना बीजरूप जाणाबी। 
बीजापासून उत्पत्ति व्हावी | हा स्वभावचि आहे ॥ ३ 
मुळीं सृष्टी कल्पनेची । कल्पना आहे मुळींची * । 
जथेपासून देवत्रयाचो । काया जाली ॥ ४ ॥ 
निश्‍चळामधे चंचळ । तेचि कल्पना केवळ । 
अष्टधा प्रकृतीचें मूळ । कल्पनाल्प॥ ५ ॥ 
कल्पना तेचि अष्टधा प्रकृति । अष्टधा तेचि कल्पना- 
सूती । मुळाग्रापासुन उत्पत्ति । अष्टधा जाणाबी ॥ ६ 
पाँच भूतें तीन गुण । आठ जालों दोनी मिळोन। 
ह्यणोनि अष्टधा प्रकृति जाण । बोलिजेते ॥ ७॥ 
सुळीं कल्पनाझप जाली । पुढें तेचि फांपावली?। 
केवळ जडत्वास आली । सृष्टिूपें ॥ ८ ॥ 
मुळीं जाली ते मूळसाया। त्रिगुण जाले ते गुणसाया । 
जडत्व पावली ते अविद्या साया । सृष्टिरूपें ॥ ९ ॥ 
१ झुळूक. अम्तीच्या मंद झुळकेपासून शीतळ आप निर्माण झालें, 
पहा-द. १२स. ६, औ १३।१४. २ “ एकोऽहं बहुस्याम ' ही 
जी पहिली कल्पना तीच मूळमाया. ३ वाढली; विस्तारली: 

* बलभीमाला अकरावा रुद्र म्हणतात, त्यावरून या दश 
काला हें नांव दिलें आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


पुढें च्यारी खाणी जाल्या । च्यारी वाणी विस्तारल्या। 
नाना योनी प्रगटल्या । नाना वेक्ती ॥ १० ॥ 

एसी जाली उभारणी । आतां एका संव्हारणी । 
सागील दशकों विशद करूनि । बोलिलें असे॥ ११ ॥ 
परंतु आतां संकळित । बोलिजेल संव्हारसंकेत । 

श्रोते वक्ते येथें चित्त । देऊन एका ॥ १२ ॥ 

शत वर्षं अनावृष्टि । तेथें आटेल जीवसृष्टि । 

एशा कल्पांताच्या गोष्टी । शास्त्रीं निरोपिल्या ॥ १३ 
बाराकळों तपे सूर्य । तेणें पृथ्वीची रक्षा होये । 

सग ते रक्षा विरोन जाये । जळांतरीं ॥ १४॥ 

तें जळ शोषी वेश्वानरु । वन्ही" झडपी समीर । 
समीर चितुळे निराकार । जसें तसें ॥ १५ ॥ 

ऐसी सृष्टिसंव्हारणी जाली। मागां विस्तारें बोलिली । 
सायानिरासें उरली । स्वरूपस्थिति ॥ १६॥ 

तेथें जीवशिव पिडब्रह्मांड । आटोन गेलें थोतांड । 
मायेअविद्यचें बंड । वितळोन गेलें ॥ १७॥ 

विवेकेंचि बोलिला क्षये । ह्याणोनि विवेकप्रळये । 
विवेकी जाणती काये । मूर्खास कळे ॥ १८॥ 

सृष्टि शोधितां सकळ । येक चंचळ पेक निश्चळ । 
चंचळास कर्ता चंचळ । चंचळरूपी ॥ १९ ॥ 

जो सकळ शरीरीं वत.। सकळ कर्तत्वास प्रवर्त । 

करून अकर्ता हा वते । शब्द जया ॥ २० ॥ 

राव रंकब्रह्मादिक । सकळांमधें वत येक । 
नाना शरीरें चाळक । इंद्रियेंद्ारें ॥ २१ ॥ 


१वन्हीला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास १ ४५७ 


त्यास परमात्मा बोलती । सकळ कर्ता ऐसें जाणती । 
परि तो नासेल? प्रचिती । विवेकें पाहावी ॥ २२ ॥ 
जो स्वानामधें गुंडगुरितो । जो सुकरांमधें कुरुकुरितो। 
गाढवीं भरोन भुकतो । अणटाहास्यं ॥ २३ ॥ 
लोक नाना देह देखती । विवेको देहांत? पाहाती । 
पंडित समदर्नें घेती । येणें प्रकारें ॥ २४ ॥ 
इलोक॥। विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ 
देह पाहातां वेगळाले । परंतु अंतर येकचि जालें । 
प्राणीमात्र देखिलें । घेकांतरें ॥ २५ ॥ 
अनेक प्राणी निर्माण होती । परी येकचि कळा बतंती 
तपे नांव जगज्जोती । जाणतीकळा ॥ २६ ॥ 
श्ोत्रीं नाना शब्द जाणे । त्वचेमधें सीतोषण जाणे । 
चक्षुमधें पाहों जाणे । नाना पदार्थं ॥ २७ ॥ 
रसनेसधें रस जाणे । घ्राणासधें' वास तो जाणे । 
कर्सइद्रियांमधें जाणे । नाना विषयस्वाद ॥ २८ ॥ 
सुक्ष्म रूपें स्थूळ रक्षी । नाना सुखदुःखे परीक्षी । 
त्यास हाणती अंतरसाक्षी । अंतरात्मा ॥ २९ ॥ 
आत्मा अंतरात्मा विइवात्सा। चेतन्य सर्वात्मा सूक्ष्मात्मा 
जीवात्मा शिवात्मा परमात्सा। द्रष्टा साक्षी सत्तारूप॥ 
विकारासधील* विकारी । अखंड नाना विकार करी। 
तयास वस्तु ह्यणती भिकारी । परस होन ॥ ३१॥ 
१ चंचळ असल्यामुळें. २ देहांतील अंतरात्म्याला. ३ नाकांतून- 
४ विकारात्मक शरीरांत राहणारा व नाना चेष्टा करणारा 
म्हणून विकारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४५८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सव येकचि दिसती । अवघा येकंकार करिती । 

ते अवघी माईक स्थिती । चंचळास्धे ' ॥ ३२॥ 
चंचळ साया ते माईक । निश्चळ परन्रह्म येक । 
नित्यातित्यविवेक । याकारणें ॥ ३३ ॥ 

जातो! जीव तो प्राण । नेणे' जीव तो अज्ञान । 
जन्मतो जीव तो जाण । वासनात्मक ॥ ३४॥ 
ऐक्य" जीव तो ब्रह्मांश। जेथें पिडब्रह्मांडनिरास । 
येथें सांगितले विशेष । चत्वार जीब ॥ ३५ ॥ 

असो हें अवघें चंचळ । चंचळ जाईल सकळ । 
निश्चळ तें निश्चळ । आदिअंतीं ॥ ३६ ॥ 

आद्य सध्य अवसान । जे वस्तु सससमान । 

निर्विकारी निर्गुण निरंजन । निःसंग लिःप्रपंच ॥ ३७॥ 
उपाधीनिरासें तत्वतां । जीवशिवास ऐक्यता । 
विवंचून पाहों जातां । उपाधि केंची ॥ ३८ ॥ 

असो जाणें तितुकें ज्ञान। परंतु" होतें विज्ञान । 

मनें वोछखावें उन्मन । कोण्या प्रकारें ॥ ३९ ॥ 
वृत्तीस न कळे निवृत्ति । गुणास कंची निर्गणप्राप्ती । 
गुणातीत साधक संतों *। विवेकें केले ॥ ४० ॥ 
श्रवणापरीस मनन सार । सननें कळे सारासार । 
श्या चंचलाच्या १ या चेचलाच्या राज्यांत सर्व देह वाह्यतः सारसेन दिसता 
म्हणून वर्णाश्नमधर्माचा अनादर करून सब एकंकार मान- 
णाऱयांची स्थिति माईक होय. म्हणजे हैं त्यांचे ज्ञान मिथ्या होय. 
२ देहत्याग करणारा. ३ स्वरूप न जाणणारा. ४ स्वरूपी 
ज्याचे ऐक्य झालें आहे तो. ५ परतु ज्ञानाचे अनुभवांत रूपांतर 
अनर मग. ६ संतांनी साधकांना विवेकजागृतीनें गुणातीतच . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास २ ४५९ 


निजध्यासें साक्षात्कार । निःसंग वस्तु ॥ ४१॥ 
निर्गुणीं जे अनस्यता । तेचि मुक्ति सायोज्यता । 
लक्ष्यांश चाच्यांश आतां । पुरे जाला ॥ ४२॥ 
अलक्षों राहिलें? लक्ष । सिद्धांतीं केचा पुर्वेपक्ष । 
अप्रत्यक्षास? केचें प्रत्यक्ष । असोन नाहीं ॥ ४३ ॥ 
असोन माईक उपाधी । तेचि सहजसमाधी' । 
श्रवण वळावी बुद्धी । निइचयाची ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धांतनिरूपणनाम 
समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
येक निइचळ येक चंचळ । चंचळीं गुंतले सकळ । 
निशचछ तें निश्चळ । जसें तेसें॥ १ ॥ 
पाहे निशचळाचा विवेक । ऐसा लक्षांमधें येक । 
'निश्चळाऐसा निइचयात्मक । निशचळचि तो ॥ २॥ 
या निइचळाच्या गोष्टी सांगती । पुन्हां चंचळाकडे 
धांचती । चंचळचक्रीं * निघोन जाती। ऐसे थोडे ॥ ३॥ 
चंचळीं चंचळ जन्मले । चंचळाचिसधें वाढलें । 
अवघें चंचळचि बिबलें । जन्मवरी ॥ ४ ॥ 


१ विरून गेलें. २ इतरांना प्रत्यक्ष आहे अशी वाटणारी माया 
जो अप्रत्यक्ष, साक्षात्कारी, झाला त्याला दिसणार तरी कशी? 
त्याला ती निरर्थकच होय. ३ वरील ओवींतळी स्थिती हीच 
ज्ञान्यांची सहजसमाधि होय. ४ मायेच्या चक्रांतुन, तावडीतुन . 
सुटणारे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४६०. श्रीमत्‌ दासबोध 


पृथ्वी अवघी चंचळाकडे । करणें तितुकें चंचळीं घडे । 
चंचळ सांडून निइचळीं पवाडे । ऐसा केचा ॥ ५॥ 
चंचळ कांहीं निशचळेना । निश्चळ कदापी चळेना । 
नित्यानित्यविवेकें जना । उसजे कांहों ॥ ६ ॥ 

कांहीं उसजलें तरी नुमजे। कांहीं समजले तरी न समजे | 
कांहीं बुझे तरी निर्बुजे । किचित मात्र ॥ ७॥ 

संदेह अनुमान आणी भ्रम । अवघा चंचळासधे श्रम । 
निश्चळीं कदा नाहीं वर्स । समजलें पाहिजे ॥ ८ ॥ 
चंचळाकरी' तितुकी माया । साईक जाये विल्या । 
लाहान थोर हाणावया । कार्य नाहीं ॥ ९ ॥ 

सगट माया विस्तारली । अष्टधा प्रकृति फांपावली । 
चित्रविचित्र विकारली । नाना रूपें ॥ १० ॥ 

नाना उत्पत्ती नाना विकार । नाना प्राणी लाहानथोर। 
नानापदार्थ मकार? । नाना रूपें ॥ ११॥ 

विकारवंत विकारलें । सुक्ष्म जडत्वास आलें । 

अमर्याद दिसों लागलें । कांहींचाबाहीं ॥ १२ ॥ 

सग नाता शरीरें निर्माण जालों। नाना मामाभिधानें 
ठेविलों। भाषापरत्वें कळों आलीं । कांहीं कांहीं॥ १३ 
मग नाना रीति नाना दंडक । आचार येकाहून येक । 
वर्तो लागले सकळ लोक । लोकाचारे ॥ १४॥ 
अष्टधा प्रकृतीचीं शरीरें। निर्माण जालों लाहानथोरें । 
पुढ आपुलाल्या प्रकारें । वर्तो लागती ॥ १५ ॥ 

नाना मत्ते ' निर्माण जालों । नाना पाषांडें वाढली । 
नाना प्रकारीचीं उठिलीं । नाना बंडे ॥ १६॥ 


१ चंचळाकार; चंचळमय. २ प्रकार. ३ मतमतांतरें. 


५ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११: समास २ ४६१ 


जैसा प्रवाह” पडिला । तेसाच लोक चालिला । 
कोण वारील कोणाला । येक नाहीं ॥ १७॥ 
पृथ्वी चा जाला गळांठा* । येकाहून येक मोठा । 
कोण खरा कोण खोटा । कोण जाणे ॥ १८ ॥ 
आचार बहुर्काचत' पडिला। कित्येक पोटासाठीं बुडाला 
अवघा चरपंगति* जाला । साभिमानें ॥ १९ ॥ 

देव जाले उदंड । देवांचें सांडले भंड) 
शूतादेवतांचें थोतांड । घेकचि जालें ॥ २० 0 

मुख्य देव तो कळेना । काशास कांहींच मिळेना । 
येकास येक बळेना" । अनावर ॥ २१ ॥ 

एसा नासला विचार । कोण पाहातो सारासार । 
केचा लहान केचा थोर । कळेचिना ॥ २२ ॥ 
शास्त्रांचा बाजार भरला । देवांचा गलबला जाला ॥ 
लोक कासनेच्या व्रताला । झोंबोन पडती ॥ २३ ॥ 
एसें अवघें नासले । सत्यासत्य हारपले । 

अवघें अनाथेक* जालें । चहूंकडे ॥ २४ ॥ 
मतासतांचा भल्बला । कोणी पुसेना कोणाला । 

जो जे मतो सांपडला । तयास तेजि थोर ॥ २५ ॥ 
असत्याचा अभिमान । तेणें पाविजे पतन १ 
हाणोतियां ज्ञाते जन । सत्य शोधिती ॥ २६ ॥ 
लोक वर्तती सकळ । तें ज्ञात्यास करतळासळ । 
आतां ऐका केवळ । विवेकी हो ॥ २७ ॥ 

लोक कोण्या पंथें जाती । आणि कोण्या देवास भजती ॥ 


१ ख्ढीचा प्रवाह. २ गोंधळ. ३ नानाप्रकारचा. ४ दंभ. ५ बंड. 
६ ऐकेना. ७ नेत्याविरहित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसी हे रोकडी प्रचिती । सावध ऐका ॥ २८ ॥ 
मृत्तिका धातु पाषाणादिक । एसिया प्रतिमा अनेक । 
बहुतेक लोकांचा दंडक! । प्रतिमादेवीं ॥ २९ ॥ 
नाना देवांचे अवतार । चरित्रे ऐकती येक नर । 

जप ध्यान निरंतर । करिती पुजा॥ ३० ॥ 

येक सकळांचा अंतरात्मा । विशवीं वर्ते जो विइवात्मा। 
द्रष्टा साक्षी ज्ञानात्मा । सानिती येक ॥ ३१ ॥ 

येक ते निर्मळ निरचळ । कदापी नव्हेति चंचळ । 
अनन्यभावें केवळ । वस्तुच ते ॥ ३२ ॥ 

येक नाना प्रतिमा । दुसरा अवतारमहिसा । 

तिसरा तो अंतरात्मा । चोथा तो निर्विकारी ३३॥ 
एसे हे चत्वार? देव । सृष्टीमधील स्वभाव । 
यावेगळा अंतर्भाव । कोठेंचि नाहीं ॥ ३४ ॥ 

अवघे येकचि मानिती । ते साक्ष देव जाणती । 

परंतु अष्टधा प्रकृति । वोळखिली पाहिजे' ॥ ३५ ॥ 
प्रकृतीमधील * देव । तो प्रकृतीचा स्वभाव । 

भावातीत माहानभाव । विवेकें जाणावा ॥ ३६ ॥ 
जो निमळास ध्याईल । तो निर्मळचि होईल । 

जो जयास भजेल। तो तद्रूव जाणावा॥ ३७॥ 
क्षीर नीर निवडिती । ते राजहंस बोलिजेती । 
सारासार जाणती । ते साहानभाव ॥ ३८ ॥ 


MT कक क 
१ रूढमाग. २ चार प्रकारचे देव:- प्रतिमादेव, अवतारीदेव, 
साक्षी अंतरात्मा हाच देव व चवथा निविकार आत्मस्वरूप देव. 
३ साक्षी देव जो अंतरात्मा तो अष्टधा प्रकृत्यात्मकच होय हें 
समजलें पाहिजे. ४ मायेंतील देव तो माईकच होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


STS ST gr FO Mir nes se ----- 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास ३ 


अरे जो चंचळास ध्याईल । तो सहजचि चळेल । 

जो निइचळास भजेल । तो निश्चळचि ॥ ३९ ॥ 

प्रकृतीसारिखें चालावें । परी अंतरीं शाइवत वोळखावे 

सत्य होऊन बर्तावें । लोकांऐसें ॥ ४० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चत्वा रदेवनिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
बहुतां जन्मांचा सेवट । भरदेह सांपडे अवचट! । 
ग्रेथें वर्तावें चोखट । नीतिन्यायं ॥ १ ७ 
प्रपंच करावा सेमक?। पाहावा परमार्थविवेक । 
जेणेंकरितां उभयलोक? । संतुष्ट होती ॥ २॥ 
शत बरुषें वय नेसिलें । त्यांत बाळपण नेणतां गेलें । 
तारुण्य अवघें वेंचलें*। विषयांकडे ॥३॥ 
वृद्धपणीं नाना रोग । भोगणें लागे कर्मभोग । 
आतां भगवंताचा योग । कोणे वेळे ४ ॥ 
राजिक* देविक' उदेग चिता । अन्न वस्त्र देहससता । 
नाता प्रसंगे अवचिता । जन्म गेला ॥ ५ ॥ 
लोक सरमरों जाती । वडिलें गेलीं हे प्रचिती । 
जाणत जाणत निश्‍चिती । काये मानिलें ॥ ६ 0 
अग्न गृहासी लागला । आणि सावकास तिजेला । 
तो केसा हाणावा भला । आत्महत्यारा ॥ ७ ॥ 


280 2400 NURS ES 
१ अकस्मात. २ नीतिनियमानें. ३ इहलोक व परलोक. 
४ खर्च लें. ५ राजकीय. ६ दैविक. ७ उद्ेग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


< 


पुण्यमागं अवघा बुडाला । पापसंग्रह उदंड जाला । 
घेसयातनेचा झोला '। कठीण आहे ॥ ८ ॥ 

तरी आतां ऐसें न करावें । बहुत विवेकें वर्तावें । 
इहलोक परत्र साधावें । दोहींकडे ॥ ९ ॥ 
आळसाचें फळ रोकडें। जांभया देऊन निद्रा पडे । 
सुख ह्मणौत आवडे । आळसी लोकां ॥ १०॥ 
साक्षेप करितां कष्टती । परंतु पुढें सुरवाडती । 
खाती जेविती सुखी होती । येत्नेंकरूनी ।॥ ११ ॥ 
आळस उदास नागवणा । आळस प्रेत्वबुडवणा । 
आळसें करंटपणाच्या खुणा । प्रगट होती ॥ १२॥ 
हाणौत आळस नसावा । तरीच पाविजे बेभवा । 
अरत्रों परत्रीं जीवा । समाधान ॥ १३॥ 

प्रत्न करावा तो कोण । हेंचि ऐका निरूपण । 
सावध करून अंतःकरण । निमिष्ण येक ॥ १४ ॥ 
प्रात:काळी उठावें। कांहीं पाठांतर करावें । 
घेथानशक्ति आठवावें । सर्वोत्तमासौ ॥ १५॥ 
मग दिशेकडे जावें। जे कोणासिच नव्हे ठावें । 
शोच्य आच्सन करावें । निर्मळ जळें ॥ १६॥ 
मुखमार्जन प्रातःस्तान । संध्या तर्पण देवताचेत । 
पुढें वेशयदेव? उपासन। येथासांग ॥। १७ ॥ 

कांहीं फळाहार घ्यावा । मग संसारधंदा करावा । 
सुशब्दे राजी राखावा । सकळ लोक ॥ १८ ॥ 
ज्या ज्याचा जो व्यापार । तेथें असावें खबरदार । 
दुझ्चितपणें तरी पोर । वेढा" लावी ॥ १९ ॥ 


१ हल्ला; धक्का. २ सुखी होती. ३ वेश्वदेव. ४ फसवी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास ३ ४६५ 


चुके ठके विसरे सांडी । आठवण जालियां चर्फडी । 

डुझचीत आळसाची रोकडी । प्रचित पाहा ॥ २० ॥ 

याकारणें सावधान । येकाग्र असावें मन । 

तरी मग जेवितां भोजन । गोड वाटे ॥ २१ ॥ 

युढें भोजन जालियांवरी । कांहीं बाची चर्चा करी । 

थेकांतीं जाऊन विवरी । नाना ग्रंथ ॥ २२॥ 

तरीच प्राणी शाहाणा होतो। नाहीतरी मू खंचि राहातो 

लोक खाती आपण पाहातो । देन्‍न्यवाणा॥ २३ ॥ 

ऐक सदेवपणाचें' लक्षण। रिकामा जाऊं नेदी येक क्षण 

ग्रपंचवेवसायाचें ज्ञान । बरें पाहे ॥ २४ ॥ 

कांहीं मेळवी सग जेवी । गुंतल्या! लोकांस उगवी । 

शरीर कारणीं लावी । कांहीं तरी ॥ २५॥ 

कांहीं धर्मचर्चा पुराण । हरिकथा निरूपण । 

ज्ञायां जाऊं नेदी क्षण । दोहींकडे ॥ २६ ॥ 

ऐसा जो सर्वेसावध । त्यास केचा असेल खेद । 

विवेकें तुटला समंध । देहबुद्धीचा ॥ २७॥ 

आहे तितुकें देवाचें । ऐसें वतणें निशचयाचें । 

झूळ तुटे उद्ठेगाचें । येणें रीतीं ॥ २८ ॥ 

प्रपंची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचिकणे । 

माहावाक्याचें विवरण । करितां सुटे ॥ २९ ॥ 

कर्म उपासना आणि ज्ञान । येणें राहे समाधान । 

परमार्थाचें जें साधन । तेंचि ऐकत जावें ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिकवणनिरूपणनाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 

१ सदैवपणाचे; भाग्यवंताचें. २ संकटांत सांपडलेल्यांना मदत 

करावी, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४६६ श्रीमत्‌ दासबीध 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म ह्ाणिजे निराकार । शगनासारिखा विचार । 
विकार? नाहीं निविकार। तेंचि ब्रह्म ॥ १॥ 
ब्रह्म हाणिजे निश्चळ । अंतरात्मा तो चंचळ । 
द्रष्टा साक्षी केवळ? । बोलिजे तथा ॥ २॥ 
तो अंतरात्मा ह्मणिजे देव। त्याचा चंचळ स्वभाव । 
पाळिताहे सकळ जीव । अंतरीं वसोनी ॥ ३॥ 
त्यावेगळे जड पदार्थ । तेणेंवीण देह वेथे । 
तेणेचि कळे परमार्थ। सकळ कांहीं ॥ ४॥ 
कर्ममार्ग उपासनामागं । ज्ञानमार्ग सिद्धांतमाग । 
प्रवत्तिसार्ण निवत्तिमार्ग । देवि चालवी ॥ ५॥ 
चंचळेविण निश्चळ कळेना । चंचळ तरी स्थिरावेना । 
ऐसे हे विचार नाना । बरे पाहा ॥ ६॥ 
चंचळनिइचळाची संधी? । तेथें भांबादते बुद्धि । 
कर्समार्गाचो जे विधी । ते सग एऐलिकडे * ॥ ७॥ 
देव या सकळांचें मूळ । देवास" मूळ ना डाळ । 
परब्रह्म तें निश्चळ । निर्विकारी ॥ ८ ॥ 
निर्विकारी आणि विक्रारी । येक ह्यणेल तो भिकारी । 
विचाराची होते वारी*। देखत देखतां ।। ९ ॥ 
१ गगनाचा शून्यत्वविकार. २ मात्र. ३ चंचळ अंतरात्म्याकडून 
निश्चळ परब्रह्माकडे जातांना मध्येंच शून्यत्वाचें विघ्न येतें. 
तेथे साधकांची बुद्धि-निष्ठा भ्रष्ट होण्याचा संभव असतो. 
४ मार्येतीलच; अंतरात्म्याच्या राज्यांतीलच. ५ हा अंतरात्मा, 
हें चंचलत्व, ही माया तरंगासा रखी नुसती काल्पनिक आहे. 
याला आधार व विस्तार दोन्हीहि सत्यत्वानें नाहींत. ६ चंचळ 
व निएचळ एकच असल्याचा जो विचार तो विवेकानें नष्ट होतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ११: समास ४ ४६७ 


सकळ परसार्थास सूळ । पंचीकर्ण महावाक्य केवळ । 
तेंचि करावें प्रांजळ । पुनःपुन्हां ॥ १०॥ 

पहिला देह स्थूळकाया । आठवा देह मूळमाया । 
अष्टदेह निर्शलियां । विकार केवा ॥ ११ ॥ 
याकारणें विकारी । साचाएसी बाजीगरी । 

येक समजे येक खरी । भामिताहे ॥ १२ ॥ 

उत्पत्ति स्थिती संव्हार । यावेगळा निविकार । 
कळायासाठीं सारासार । विचार केला ॥ १३॥ 
सार असार दोनी येक। तेथें केवा उरला विवेक । 
परीक्षा नेणती रंक । पापी करंटे ॥ १४॥ 

जो येकचि विस्तारला । तो अंतरात्मा बोलिला । 
नाना विकारी विकारला । निर्विकारी नव्हे ॥ १५॥ 
ऐसें घ्रकटचि आहे । आपुल्या प्रत्यये पाहें । 

काय राहे काय न राहे । हें कळेता ॥ १६॥ 

जें अखंड होत जातें । जें सर्वदा संव्हारतें । 

रोकडे प्रचितीस येतें । जनामधे॥ १७॥ 

येक रडे घेक चर्फडी । येकांची धरी नरडी। 

चेक्मेकां झोंबती बराडी? । दुकळूळले? जैसे ॥ १८॥ 
नाहीं न्याये नाहीं नीति । ऐसे हे लोक वतेती । 
आणि अवघेच सार म्हणती । विवेकहीन ॥। १९ ॥। 
धोंडे सांडून सोनें घ्यावें । साती सांडून अन्न खावें । 
आणि आवर्घेगि सार म्हणावें । बाषकळपणें ॥ २० ७ 
म्हणौनि हा विचार करावा । सत्यप्ताग तोचि धरावा। 
लाभ जाणोन ध्यावा । विवेकाचा ॥ २१ ॥ 


I ED 3 x 
१ आझ्ञाळभूत; वुम्‌क्षित. २ दुष्काळातील. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सारगार, येकचि सरी । तेथें परीक्षेस केचि उरी । 

याकारणें चतुरों । परीक्षा करावी ॥ २२ ॥ 

जेथ परीक्षेचा अभाव । तेथें दे घाव घे घाव । 

सगट सारिखा स्वभाव । लोंदपणाचा' ॥ २३ ॥ 

घेवः ये तेंचि घ्यावें । घेव न ये तें सांडावे । 

उंच नीच वोळखावें। त्या नांव ज्ञान ॥ २४ ॥ 

संसारसांतेस* आले । येक लाभे अमर" जाले। 

येक ते करंटे ठकले । सुदल गेलें ॥ २५ ॥ 

जाणत्यानें ऐसें न करावें । सार तेंचि शोधून घ्यावें ॥ 

असार तें जाणोन स्याणावें । वमक जेसें ॥ २६ ॥ 

तें वसक करी प्राशन । तरी तें स्वानाचें लक्षण । 

तेथे सुचिस्मंत* ब्राह्मण । काय करी ॥ २७ ॥ 

जहि जसें संचित केलें । तयास तेसेंचि घडलें । 

जें अभ्यासीं पडोन जडलें । तें तों सुटेना ॥ २८ ॥ 

येक दिव्याचे भक्षिती । येक विष्ठा सावडिती । 

आपल्या वडिलांचा घेती । साभिनान* ॥ २९ ॥ 

असो विवेकेंबिण । बोलणें तितुका सीण । 

कोणीपेकें श्रवण मनन । केलेंचि करावें ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारविवेकनिरूपणनाम 
समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


१ गार ही क्षणिक असते म्हणून सारगार= सारासार. २ मुखे- 
पणाचा. ३ घेव ये-घेतां येण्यासारखें. ४ संसाररूपी बाजार- 
पेठेस. ५ अमर < देव. येथें तात्पर्यानें श्रीमंत. ६ पवित्र ; ज्ञानी- 
७ हो व्यंग्योक्ति रूढिग्रस्त वितंडवाद्यांना उद्देशून आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास ५ ४६९. 


॥ श्रीराम ॥ 


कर्म केलेंचि करावें । ध्यान धरिलेंचि धरावें । 
विवरलेंचि विवराबें । पुन्हां निरूपण ॥ १॥ 

तैसें आह्यांस घडलें । बोलिलेंचि बोलणें पडिलें । 

कां जें विघडलेंचि घडलें । पाहिजे समाधान ॥ द ।४ 
अनन्य राहे समुदाव । इतर जनास उपजे भाव । 
ऐसा आहे अभिप्राब । उपायाचा ॥ ३॥ 

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण । 

तिसरें तें सावधपण । सर्वेविषई ॥ ४॥ 

चोथा अत्यंत साक्षप ?। फेडावे नाना आक्षपे'। 
अन्याये थोर अथवा अल्प । क्ष्मा करीत जावे ॥५॥. 
जाणावें पराचें अंतर । उदासीनता निरंतर । 
नीतिन्यायासी अंतर । पडोंच नेदावें ॥ ६॥ 

संकेतें लोक वेधावा । थेकूनयेक बोधाचा । 

प्रपंचहि सांवरावा । येथानशक्त्या ॥ ७॥ 
प्रपंचससयो वोळखावा । धीर बहुत असावा । 

संमंध पडों नेदावा । अति परी तयाचा ॥ ८ ॥ 
उपाधीसी विस्ताराबें । उपाधींत न संपडाबें । 
नीचत्व पहिलेंच घ्यावें । आणि मूर्खेषण ॥ ९ ॥ 
दोष देखोन झांकावे । अवगुण अखंडान बोलावे । 
दुर्जन सांपडोन* सोडावे । परोपकार करूनी ।। १०।७ 
तऱ्हे भरोंच नये । सुचावे नाना उपाये । 


क के. १ क ७ १०0५0 206 > पेप्स्स्स्स्स्य 
१ साक्षेप; चिकाटीचा व्यासंग. २ आक्षेप; आरोप; शांका- 
कुशंका. ३ प्रपंचाचा. ४ गुन्ह्यांत पकडून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४७० श्रीमत्‌ दासबोध 


व्हे तेंचि करावें कार्ये । दोघे प्रेत्नें ॥ ११ ॥ 
पड ' नासोंचि तेदावा । पडिला प्रसंग सांवरावा । 
अतिवाद न करावा । कोणीधेकासी ॥ १२ ॥ 
दुसऱ्याचे अभिष्ट जाणावें । बहुतांचें बहुत सोसावे । 
'न सोसे तरी जावें । दिगांतराप्रती ॥ १३ ॥ 
दुःख दुसऱ्याचं जाणावें । ऐकोन तरी वांट्न घ्यावें । 
बरें वाईट सोसावें । समुदायाचे ॥ १४ ॥ 
अपार असावें पाठांतर । सत्षिधचि असावा विचार । 
-सदा संदा तत्पर । परोपकारासी ॥ १५॥ 
शांती करून करवावी । तहे सांडून सांडवावी । 
“क्रिया करूनी करवावी । बहुतांकरवीं ॥ १६॥ 
करणे असेल अपाये । तरी बोलोन दाखऊ नये । 
परस्परेंचि प्रत्यये । प्रचितीस आणावा ॥ १७ ॥ 
जो बहुतांचें सोसीना । त्यास बहुत लोक मिळेना । 
बहुत सोसितां उरेना । महत्त्व आपुलें ॥ १८ ॥ 
राजकारण बहुत करावें । परंतु कळोंच नेदावें । 
:परपीडेवरी भसावें । अंतःकरण ॥ १९ ॥ 
लोक पारखून सांडावे । राजकारणें' अभिमान झाडाचे 
-पुन्हां सेळबून घ्यावें । दुरील दोरें ॥ २० ॥ 
-हिरवटासी दुरी धरावें । कचरटासी न बोलावें । 
-समंध पडतां सोडून जावें । येकीकडे ॥ २१ ॥ 
-एसें.असो राजकारण । सांगतां तें असाधारण । 
सुचित अस्तां अंतःकरण । राजकारण जाणे ॥ २२॥ 


१ सभा; समुदाय. २ इच्छित; मनोगत. ३ मुत्सद्वेगिरीनें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास ६ ४७१ 


कारबाराचें सांगावें । आंग केसें'॥। २३ ॥ 

पाहातां तरी सांपडेना । कीति करूं तरी राहेना । 

आलें वैभव अभिळासीना । कांहीं केल्या'॥ २४ ॥ 

येकांची पाठी राखणें। येकांस देखो न सकणें । 

ऐसीं नव्हेत कीं लक्षणें । चातुर्याची ॥ २५ ॥ 

न्याय बोलतांहि मानेना । हित तेंचि न थे सवा । 

थेथे कांहींच चालेना । त्यागेंबिण॥ २६ ॥ 

श्रोतीं कळोन आशक्षेपिलें । हणोन बोलिलेंचि बोलिलें ॥: 

न्यूनपुणे क्षसा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ २७ ७ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे राजकारणनिरूपणनाम 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
शुद्ध नेटकें ल्याहावें । लेहोन शुद्ध शोधावे । 
शोधून शुद्ध वाचावे । चुकों नये ॥ १॥ 
विइकळित मात्रका) नेमस्त कराव्या) धाटया* जाणोन 
न Maes 
१ वुक्षींलड =कचरट, भीतिग्रस्त युद्धकर्ताङशूर, धैर्यवान 
कारभाराचे निश्चित असें स्वरूप सांगतां येत नाहीं, कारण, 
केव्हां केव्हां योग्य पण भीतिग्रस्त अशा माणसाला सहानुभूतीने ` 
कार्योद्यवत करावें लागतें तर केव्हां शूरास जास्तच चेव, 
येण्यासाठी, टोंचून दूर सारावें लागतें. पहा द.१२स १, ओ 
२०. २ कौति वाढेल असें कार्य केल्याशिवाय तो रहात नाहीं; 
बरें लौकिक वैभवाचाहि स्वार्थी वाटत नाहीं. एकंदरींत त्याच्या-- 
विषयीं कांहीं निश्चित अनुमान करतां येत नाहीं. ३ कानामात्रा.. 
४ धाटण्या; प्रकार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


"सदृढ धराव्या। रंग राखोन भराव्या। नाना कथा॥ २ 
जाणायाचें सांगतां न ये । सांगायाचें नेमस्त? न ये । 
-समजल्याविण कांहींच न ये। कोणीयेक ॥ ३॥ 
-हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण। 
-चर्तायाचें लक्षण । तेंही असावें ॥ ४ ॥ 

'पुसों जाण सांगों जाणें । अर्थातर करूं जाणे । 
-सकळिकांचें राखों जाणे। समाधान ॥ ५ ॥ 

“दीघे सुचना आधीं कळे । साबधपणें तक प्रबळे । 
जाणजाणोनि निवळे२। येथायोग्य ॥ ६॥ 

"ऐसा जाणे जो समस्त । तोचि महंत बुद्धिवंत । 
-यावेगळें अंतवंत । सकळ कांहीं ॥ ७॥ 

-ताळवेळ तानमानें । प्रबंद कविता जाडवचनें । 
“सज्यालसी ° नाना चिन्हें । सुचती जया ॥ ८॥ 

'जो येकांतास तत्पर । आधों करी पाठांतर । 

अथवा शोधी अर्थांतर । ग्रंथगर्भीचें ॥ ९ ॥ 

आधींच सिकोन जो सिकवी । तोच पावे श्रेष्ठ पदवी । 
“गुंतल्या लोकांस उगवी । विवेकबळें ॥ १० ॥ 
अक्षर सुंदर वाचणें सुंदर । बोलणें सुंदर चालणें संदर 
भक्ति ज्ञान वराग्य सुंदर । करून दावी ॥ ११ ॥ 
"जयास येत्नचि आवडे । नाना प्रसंगीं पवाडे*। 
“धीटपणे प्रगटे दडे । ऐसा नव्हे ॥ १२॥ 
- सांकडीमधे वर्तो जाणे । उपाधीमधें मिळों जाणे 

१ व्यवस्थित. २ निश्चय करतो. ३ मज्याळसी चिन्हें - सभा- 


"धीटपणा. ४ मायेत गुरफटलेल्यांना सोडवितो. ५ धेर्यानें उभा 
"ठाकतो. ६ संकटसमयी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास ७ ४७ ३: 


अलिप्तपणें राखों जाणे । आपणासी ॥ १३॥ 

आहे तरी सर्वा ठाई । पाहों जातां कोठेंचि नाहीं । 

जसा अंतरात्मा ठाईंचा ठाई । गुप्त जाला ॥ १४ ॥॥ 

त्यावेगळें कांहींच नसे । पाहों जातां तो न दिसे । 

न दिसोन वर्तवीतसे । प्राणीमात्रांसी ॥ १५ ॥ 

तसाच हाही नानापरी । बहुत जनास शाहाणे करी । 

नाना विद्या त्या विचरी । स्थूळ! सुक्ष्मा ॥ १६॥ 

आपणांकरितां शहाणे होती । ते सहजचि सोये* धरिती 
एणतेपणाची महंती । ऐसी असे ॥ १७॥ 

राखों जाणे नीतिन्याय । न करी न करवी अन्याये । 

कठीण प्रसंगीं उपाये । करूं जाण ॥ १८॥ 

ऐसा पुरुष धारणेचा । तोचि आधार बहुतांचा । 

दास हाणे रघुनाथाचा । गुण घ्यावा ॥ १९॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे महंतलक्षणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


चंचळ नदी गुप्त गंगा*। स्सरणें पाचन करी जगा ४ 
प्रचित रोकडी पाहा गा । अन्यथा) नव्हे ॥ १ ७ 


१ स्थूळविद्या = लौकिक विद्या. २ सुक्ष्मविद्या = अध्यात्मविद्या - 
३ संगत; आश्रय. ४ चंचळनदी =विद्या अविद्यात्मक माया. 
गुप्तगंगा-ज्ञानमय सद्विद्या. ५ हें खोटें नव्हे 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


केवळ अचंचळों ' निर्माण जाली । अधोमुख बळें चालिली 
अखंड वाहे परी देखिली । नाहींच कोणीं ॥ २॥ 
चळणें वांकाणें भोवरे । उकळ्या तरंग झरे । 

लादा लाटा कातरे । ठाई ठाई ॥। ३ ॥ 

शुष्क जळाचे चळाळ । धारा धबाबे खळाळ । 
चिपळ्या चळक्या भळाळ । चपळ पाणी ॥ ४ ॥ 
फेण फुगे हेलावे । सरावरा उदक धावे । 

थेंब फुई* मोजावे । अणुरेणु किती ॥ ५॥ 

बोसाणे ' वाहाती उदंड । झोतावे* दर्कृटे* दगड । 
खडकें बेटें आड । वळसा उठ ॥ ६॥ 

मृदः भूमी तुटोन गेल्या । कठीण" तेश्याचि राहिल्या। 
ठाई ठाई उदंड पाहिल्या । सृष्टीमधें ॥ ७॥ 

येक ते बाहातचि गेले । येक वळ्यामधे पडिले । 

येक सांकडींत आडकले । अधोमुख ॥ ८॥ 

येक आपटआपटोंच गेलीं । येक चिरडचिडोच मेलीं । 
कितीयेक तें फुगलीं “। पाणी भरलें ॥ ९ ॥ 

येक बळाचे निवडले । ते पोहति उगमास?° गेले । 
उगमदशनें पवित्र जाले । तीर्थरूप ॥ १० ॥ 

तेथें ब्रह्मादिकांचीं भुवनें । ब्रह्मांउदेवतांचीं स्थानें । 
उफराटी ' गंगा पाहातां मिळणें । सकळांस तेथें ॥ ११ 
१ परब्रह्मीं. २ तुषार. ३ प्रवाहांत सांपडून वाहणारे पदार्थ. 
४ धबधबे. ५ लहान दगड. ६ मऊजमिनी. येथे अर्थ अज्ञानी 
भ्याड जीव. ७ ज्ञानी शूर लोक. ८ गवि झाले. ९ अहंकाराने. 
१० परन्रह्माकड. ११ लोकिक प्रवाहाच्या उलट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ११: समास ७ ४७५. 


आपोनारायण केवळ । बोलिजे त्यासी ॥ १२॥ 

माहानदी * परी अंतराळीं * । प्रत्यक्ष वाहे सर्वकाळी । 

स्वगसृत्यपाताळीं । पसरली पाहा ॥ १३ ॥ 

अधोधं? अष्टहि दिशा । तिचें उदक करी वळसा । 

जाणते जाणती जगदीशा । सारिखीच ते ॥ १४ ॥ 

अनंत पात्रीं उदक" भरलें । कोठें पाझपाझरोंच) गेलें ॥ 

कितीयेक तें वेचले । संसारासी ॥ १५॥ 

येक्यासंगें तें कडवट । येक्यासंगें तें गुळ चट । 

थेक्यासंगं तें तिखट । तुरट क्षार ॥ १६॥ 

ज्या ज्या पदार्थास मिळे । तेथें तद्ृपति भिसळे । 

सखोल झूसीस तुंबळे । सखोलपणे ॥ १७ ॥ 

'दिषामध्े विषचि होतें । अमृतामधे मिळोन जातें । 

सुगंधीं सुगंध तें । दुर्गंधी दुर्ग्ध ॥ १८॥ 

गुणों अवगुणीं सिळे । ज्याचें त्यापरी निवळे । 

त्या उदकाचा महिमा न कळे । उदकेंविण ॥ १९ ॥ 

उदक वाहे अपरांपर । न कळे नदी कों सरोवर । 

जळवास' करून नर । राहिले कितीयेक ॥ २० ॥ 
उगमापेलिकडे गेले । तेथें परतोन पाहिलें । 

तंच तें पाणीच आलें । कांहीं नाहों ॥ २१ ॥ 

वृत्तिसुस्य' योगेइवर€ । याचा पाहावा विचार । 


2 0 SSN प र य 
१ महामाया हीच नदी. २ अंतराळांत-चिदाकाशांत-परश्रह्म 
स्वरूपांत. ३ अधोर्ध्व; खालीवर सवत्र. ४ अहंभाव. ५ वाहून 
गेला. -जसा साधुसंतांचा. ६ संसारांतच गुंतून. ७ मीपणविर- 
हित. ८ योगाचा = संयौगाचा = एक्यतेचा ईश्वर म्हणजे 
साक्षात्कारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


“दास ह्मणे वारंवार । किती सांगों ॥ २२ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चंचळनदी निरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आधीं बंदूं सकळकर्ता । समस्त देवांचा जो भर्ता । 
-त्याचे भजनों प्रवर्ता । कोणीतरी ॥ १ ॥ 

तेणेंविण कार्थ न चले । पडिलें पर्ण तेंही न हाले । 
अवघें त्रेलोक्येि चाले । जयाचेनी ॥ २ ॥ 

'तो अंतरात्मा सकळांचा । देवदानवसानवांचा । 
चत्वारखाणीचत्वारवाणीचा । प्रवतंकु ॥ ३ ॥ 

'तो येकलाचि सकळां घटीं। करी भिन्नभिन्ना राहाटी । 
सकळ सृष्टीची गोष्टी । किती ह्यणोन सांगावी ॥ ४॥ 
'ऐसा जो गुप्तेशवर । त्यास ह्यणावें ईश्वर । 

सकळ एइवर्य थोर थोर । जयाचेनि भोगिती ॥ प्‌ 
ऐसा जेणें वोळखिला । तो विइबंभरति जाला । 
समाधी सहजस्थितीला । कोण पुसे ॥ ६ ॥ 

अवघे त्रेलोक्य विवरावें । तेव्हां वर्म पडेल ठावें । 
आवचटे घबाड सिणाबें । नलगेचि कांहीं ॥ ७॥ 
पाहातां ऐसा कोण आहे। जो अंतरात्मा विवरोन पाहे 
अल्प स्वल्प कळोन राहे । समाधाने ॥ ८ ॥ 

आरे हें पाहिलेंच पाहावें । विवरलेंचि मागुते विवरावें 
-चाचिलेंचि वाचावे । पुन्हपुन्हां ॥ ९ ॥ ई 
अंतरात्मा केवढा केसा । पाहाणाराची कोण दशा । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक ११ : समास ८ ४७७ 


देखिल्या ऐकिल्या ऐसा । विवेक सांगे ॥ १० ॥ 
उदंड ऐकिलें देखिलें। अंतरात्म्यास नवचे पुरवलें । 
प्राणी देहधारी बाउलें । काये जाणे ॥ ११ ॥ 
पुर्णास ' अपूर्ण पुरेना । कां जें अखंड विवरेना । 
विवरतां विवरतां उरेना । देवावेगळा ॥ १२ ॥ 
बिभक्तपणें नसावें । तरीच भक्त ह्याणवावें । 
नाहींतरी,वेर्थचि सिणाबें । खटाटोपं ॥ १३ ॥ 
उगाच घर पाहोन गेला । घरधनी नाहीं वोळखिला । 
राज्यामधूनचि आला । परी राजा नेणे ॥ १४॥ 
देहसंगें विषथे भोगिले । देहसंगें प्राणी मिरवलें । 
देहधर्त्यास चुकले । नवल मोठें ॥ १५॥ 

एसे लोक अविवेकी । आणि ह्मणती आम्ही विवेकी । 
बरें ज्याची जेसी टाकी?। तेसें कराबें॥ १६॥ 
मूर्ख अंतर राखों नेणे । ह्यणोन असावें शाहाणे । 
ते शाहाणेहि देन्यवाणे । होऊन गेले ॥ १७॥ 
अंतरीं ठेवणें चकलें । दारोदारों धुंड लागलें । 

तसें अज्ञानास जालें । देव न कळे ॥ १८ ॥ 

या देवाचें ध्यान करी । ऐसा कोण सृष्टीवरी । 
वृत्ती येकदेसी तर्तरी । पवाडेल कोठें ॥ १९ ॥ 
्ञह्मांडीं दाटले प्राणी । बहुरूपें बहुवाणी । 

भगर्भी आणि पाधाणों । कितीयेक ॥ २० ॥ 
इतुके ठाई पुरवला । अनेकों येकचि वतला । 


१ अपुर्ण, चंचळ, जो अंतरात्मा तो पूर्ण, निश्‍चल परब्रह्म 
केव्हांहि होणार नाहीं हें कळत नाहीं. पहा पुढें ओवी २२ वी. 
२ रीत; दंडक 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


गुप्त आणि प्रगटला । कितीयेक ॥ २१ ॥ 

चंचळे न होईजे निश्चळ । प्रचित जाणावी केवळ । 

चंचळ तें नव्हे निश्चळ । परब्रह्म तें ॥ २२ ॥ 

तत्वें तत्व जेव्हां उडे । तेव्हां देहबुद्धि झडे । 

निर्मळ निश्चळ चहुंकडे । निरंजन ॥ २३ ॥ 

आपण कोण कोठे केचा । एसा मार्ग विवेकाचा । 

प्राणी जो स्वयें काचा! । त्यास हैं कळेना ॥ २४ ॥ 

अल्यानें विवेक धरावा । दुस्तर संसार तराबा। 

अवघा वंशचि उधरावा । हरिभक्ती करूनी ॥ २५॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंतरात्माविवरणनास 
समास अष्टम।। ८॥ 


॥ श्रीराम॥ 
आधों कर्माचा प्रसंग । कर्म केलें पाहिजे सांग । 
कदाचित पडिलें व्यंग । तरी प्रत्यवाय र घडे ॥ १ ॥ 
म्हणोन कर्म आरंभिलें । कांहोंयेक सांग घडलें । 
जेथजेथे अंतर पडिलें । तेथें हरिस्मरण करावें ॥ २॥ 
तरी तो हरी आहे कंसा । विचार पाहावा ऐसा । 
संधेपुर्वी जगदीशा । चोविसां नाभी स्मरावें ॥ ३॥ 
चोविसनामी सह्रनामी । अनंतनामी तो अनाभी । 
तो कसा आहे अतर्थामीं । विवेकें वोळखावा ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण स्नानसंध्या करून आला । सण तो देवार्चनास 
बसला । येथासांग तो पुजिला । प्रतिमादेबो ॥। ५॥ 


१ कच्चा; अर्धवट, २ दोष होतो, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


SSE 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११: समास ९ ४७९ 


नाना देवांच्या नाना प्रतिमा। लोक पुजिती धरून प्रेमा 
ज्याच्या प्रतिमा तो परमात्मा । केसा आहे ॥ ६॥ 
ऐसें वोळखिलें पाहिजे । वोळखोन भजन कीजे । 
जैसा साहेब? नमस्कारिजे । वोळखिल्याउपरी ॥ ७॥ 
तेसा परमात्मा परमेश्वर बरा वोळखावा पाहोन विचार 
तरीच पाविजे पार । भ्रससागराचा!॥ ८ ॥ 

पुजा घेताती प्रतिमा । आंगा येतो अंतरात्मा । 
अवतारी तरी निजधासा । येऊन गेले ॥ ९ ॥ 

परी ते निजरूपें असती । तें निजरूप ते जगज्जोती । 
सत्वगुण तयेस ह्मणती । जाणती कळा ॥ १० ॥ 

सये कळेचे पोटीं । देव असती कोट्यान्‌कोटी । 

या अनुभवाच्या गोष्टी । प्रत्ययं पाहाव्या ॥ ११॥ 
देहपुरामधें ईश । ह्यणोन तया नांव पुरुष । 

जगामधें जगदीश । तेसा बोळखाबा ॥ १२॥ 
जाणीवरूपें जगदांतरें । प्रस्तुत बतेती शरीरें । 
अंतःकरण? बिष्णु येणें प्रकारें । वोळखावा ॥ १३॥ 
तो विष्णु आहे जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरीं । 
कर्ता भोक्ता चतुरीं । अंतरात्मा वोळखावा ॥ १४॥ 
ऐके देखे हुंगे चाखे । जाणोन विचारें वोळखे । 
कित्येक आपुले पारिखे*। जाणताहे ॥ १५॥ 
येकचि जगाचा जिव्हाळा*। परी देहलोभाचा आड- 
ताळा*। देहसमंधें वेगळा । अभिमान धरी ॥ १६॥ 
उपजे वाढे मरे मारी । जेशा उचलती लहरीवरी लहरी। 
विष्णु. ४ परके. ५ जीवनकळा; अंत:करण. ६ अडथळा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४८० श्रीमत्‌ दासबोध 


चंचळ सागरों भरोवरी। त्रेलोक्य होत जातें ॥ १७॥ 

त्रेलोका वतेचितो येक । म्हणोन त्रेलोक्यनायेक । 

एसा प्रत्ययाचा विवेक । पाहाना कसा ॥ १८ ॥ 

ऐसा अंतरात्मा बोलिला। परी तोहि तत्वांमधे आला | 

पुढें विचार पाहिजे केला । माहावाक्याचा ॥ १९ ॥ 

आधीं देखिला देहधारी '। मग पाहावें जगदांतरीं २| 

तयाचेनियां उपरी । परब्रह्म पावे ॥ २० ॥ 

परद्रह्माचा विचार । होतां निवडे सारासार । 

चंचळ जाईल हा निर्धार । चुकेना कीं ॥ २१ ॥ 

उत्पत्ति स्थिति संब्हार जाण । त्याहून वेगळा निरंजन 

येथे ज्ञानाचे विज्ञान । होत आहे ॥ २२ ॥ 

अष्टदेह थानमान । जाणोन जालियां निर्शन । 

पुढें उरे निरंजन। विमळ ब्रह्म ॥ २३ ॥ 

विचारेंचि' अनन्य जाला । पाहाणाराविण* प्रत्यय 

आला । तेहि) वृत्ति निवृत्तीला । बरें पाहा ॥ २४ ॥ 

येथें राहिला वाच्यांश । पाहोन सांडिला लक्ष्यां । 

लक्ष्यांशासरिसा वृत्तिलेश्। तोहि गेला ॥ २५ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपदेशनाम 

समास नवम || ९ ॥ 


१ अंतरात्मा. २ विशवात्मा म्हणजे तोच अंतरात्मा असें सम" 
FR ३ देह असेतों प्रत्यक्ष ऐक्य संभवत नसल्यानें विवेक- 
विचाराने ऐक्य अनुभवावे. ४ हा अनुभव घेणारा निराळा कोण 
नाहीं असा निश्‍चय झाला तरी. ५ हीहि अतिसूक्ष्म वृत्तिच 
होय. हिचाहि लय क्ञाला पाहिजे. ६ अनुभव न. ७ त्या अति- 
सूक्ष्म वृत्तीचाहि लय झाला. , द 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक ११ : समास १० ४८१ 


॥ श्रीराम ॥ 
मूर्ख थेकदेसी होतो । चतुर सवंत्र पाहातो । 
जैसा बहुधा होऊन भोगितो । नाना सुखे ॥ १॥ 
तोत्रि अंतरात्मा महंत । तो कां होईल संकोचित। 
प्रशस्त जाणता समस्त। विख्यात योगी ॥ २॥ 
कर्ता भोबता तत्वतां । भूमंडळीं सर्वं सत्ता । 
त्यावेगळा त्यास ज्ञाता । पाहेसा कवणु ॥ ३॥ 
ऐसें महंतें असावें। सर्वं सार शोधुन घ्यावें। 
पाहों जातां न संपडावें । येकाथेकी ॥ ४॥ 
कीतिरूपे उदंड ख्यात । जाणति लाहानथोर समस्त । 
वेश पाहातां शाइबल । थेकही नाहीं ॥ ५॥ 
प्रगट कीति ते ढळेना । बहुत जनास कळेना । 
पाहों जातां आडळेना । काये कैसें ॥ ६ ॥ 
वेषभुबण तें दुषण । कीतिभूषण तें भूषण । 
चाळणेबिण' येक क्षण । जाउच नेदी ॥ ७॥ 
त्यागी बोळखोंचे जन । सर्वकाळ नित्य नूतन । 
लोक शोधून पाहाती सन । परी इछा दिसेना॥ ८॥ 
पुत कोणाकडे पाहेना । पुर्ते कोणासि बोलेना। 
पुर्ते येक स्थळीं राहेना । उठोन जातो ॥ ९ ॥ 
जातें स्थळ तें सांगेन! । सांगितलें तेथें तरी जायेना। 
आपुली स्थिती अनुमाना । थेवोंच नेदी ॥ १०॥ 
लोकीं केलें तें चुकावी । लोकों भाविलें तें उलथवी । 
लोकों तकिलें तें दावी । निफळ करूनी ॥ ११॥ 


१ मननारिवाय. 
१६ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
© 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४८२ श्रीमत्‌ दासबोध 


लोकांस पाह्याचा' आदर । तेथें याचा अनादर । 
लोक सर्वकाळ तत्पर । तेथें याची अनिछया ॥ १२॥ 
एवं कल्पितां कल्पेन । ना तकितांहि तकेता । 
कदापी भावितां भावेना । योगेश्वर ॥ १३ ॥ 

ऐसें अंतर सांपडेना । शरीर ठाई? पडेना । 

क्षणयेक विशभेना । कथाकीतेन ॥ १४॥ 

लोक संकल्प विकल्प करिती। ते अवघेचि निफेळ होती । 
जनाची जना लाजवी वृत्ति । तेव्हां योगेश्‍वर || १५॥ 
बहुतीं शोधून पाहिलें । बहुर्ताच्या मनास आलें । 
तरो सग जाणावें साधिलें । महत्कृत्य ॥ १६॥ 

अखंड थेकांत सेवावा । अभ्यासचि करीत जाबा । 
काळ सार्थेकचि करावा । जनासहित ॥ १७ ॥ 
उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनास सिकवावे । 
उदंड समुदाये करावे । परी गुप्तरूपें ॥ १८ ॥ 
अखंड कामाची लगबग । उपासनेस लावावें जग । 
लोक समजोन मग । आज्ञा इछिती ॥ १९ ॥ 

आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाहीं तें निफेळ । 
साक्षेपेंविण केवळ । वृथापुष्ट '॥॥ २० ॥ 

लोक बहुत शोधावे। त्यांचे अधिकार जाणावे । 
जाणजाणोन धरावे । जवळी दुरी ॥ २१ ॥ 
अधिकारपरत्वें कार्य होतें। अधिकार नस्तां वेथ जातें । 
जाणोनि शोधावीं चित्तें। नाना प्रकारें ॥ २२ ॥ 


_ 


ooo 


१ दृश्य पहाण्याचा. २ शरीराने गांठ पडणें कठीण जातें. 
३ फुकट गेलेला; आळसी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२: समाप्त १ ४८३ 


अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप? पाहोन विशवास 
धरणें । आपला मगज! राखणें । कांहींतरी ॥ २३ ॥ 
हें प्रचितीचें बोलिलें ' । आधीं केलें सग सांगितले । 
मानेल तरी पाहिजे घेतलें । कोणीयेकें ॥ २४ ॥ 
महंतें महंत करावे । युवितवुद्धीने भरावे । 
जाणते करून घिखरावे *। नाना, देसीं ॥ २५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहवर्तणुकनाम 

समास दशम ।। १०॥ 


[a र 
॥ विवकवराग्यनास दशक हादरा ॥१२॥ 
॥ श्रीराम ॥ 
आधों प्रपंच" करावा नेटका' । सग घ्यावें परमार्थ. 
विवेका । येथें आळस करू नका । विवेकी हो॥ १ ॥ 
प्रपंच सांडून परमार्थे कराल तेणें तुह्मी कष्टी व्हाल । 
प्रपंच परमार्थं चालघाल । तरी तुह्मी विवेकी ॥२॥ र 


१ आटोप. २ महत्त्व. ३ श्रीसमर्थांची वागणुक कशी होती तें 
या समासावरून स्पष्ट होत आहे. ४ पाठवावे. ५ व्यवहार. 
६ यथायोग्य; व्यवस्थित. येथें प्रत्येक साधकानें लग्न करून 
संसार केलाच पाहिजे असा अर्थ नाहीं. साधकहि देहधारीच 
असून त्यास या जगांत राहूनच साधन करावयाचें असल्यानें 
व्यवहार व्यवस्थित करणें आवश्यक आहे. अशा व्यवहारांत 
अनुभवाने जी निरीक्षणशक्ति जागृत होते तीच पुढें सूक्ष्म होऊन 
परमार्थातील आत्मानात्मविवेकांत परिणमते पहा पुढें ओवी 
९ वी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४८४ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्रपंच सांडून परमार्थ केला। तरी अन्न मिळेना खायाला 
मग तया करंट्याला । परमार्थ केचा ॥ ३ ॥ 
परमार्थ सांडन प्रपंच करिसी।तरी तू येमयातना भोगिसी 
अंतीं परम कष्टी होसी । येसयातना भोगितां ॥ ४॥ 
साहेबकामास' नाहीं गेला। गृहींच सुरवाडोन' बसला 
तरी साहेब कुटील तयाला । पाहाती लोक ॥ ५॥ 
तेव्हां महत्वाच गेलें । दुजेनाचें हांसें जालें । 

दुःख उदंड भोगिलें । आपुल्या जीवें ॥ ६॥। हे 
तसेंचि होणार अंतीं । ह्मणोन भजावें भगवंतों । 
परमार्थाची प्रचिती । रोकडी घ्यावी ॥ ७ ॥ 

संसारीं ' असतां मुक्त । तोचि जाणावा संयुक्‍त । 
अखंड पाहे युक्तायुकत । विचारणा है ॥ ८ ॥ 

प्रपंची जो सावधान । तो परमार्थं करील जाण । 
प्रपंचीं जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ॥ ९ ॥ 
हाणौन सावधानपणें । प्रपंच परमार्थ चालवणें । 

ऐसें न करितां भोगणें । नाना दुःखें ॥ १०॥ 
पर्णाळि* पाहोन उचले । जीवसृष्टि विवेकें चाले । 
आणि पुरुष होऊन भ्रमले । यासी काये हाणावें ॥११ 
ह्यणोन असावी दीघेसुचना । अखंड करावी चाळणा । 


१ वरिऽठाच्या कामास. २ सुखानें; आळसाने. ३ साधकाच्या 
बिवेक-वै राग्यादिकांची कसोटी प्रत्यक्ष संसारांतील व्यवहारांत 
होत असते. व्यवहारांतहि ज्याची धारणा ढळत नाहीं तोच योग्य 
ठरतो. पहा पुढें ओवी १४ वी. ४ पानावरील किडा. अगोदरच 
पुढचे पाय दुसर्‍या पानावर रोवल्यावरच मग हा पाठीमागील 
पानाचा आधार सोडतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


` 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास १ ४८५ 


पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडाबें ॥ १२ ॥ 
सुखी असतो खबर्दार ?। दुःखी होतो बेखबर । 
ऐसा हा लोकिक विचार । दिसतचि आहे ॥ १३ ॥ 
हाणोन सर्वेसावधान । धन्य तयाचें महिमान । 
जनीं राखे समाधान । तोचि येक ॥ १४॥। 
चाळणेचा आळस केला । तरी अवचिता पडेल घाला। 
ते वेळे सावरायाला । अवकाश केचा ॥ १ ५॥ 
ह्मणोन दीर्घसुचनेचे लोक । त्यांचा पाहावा विवेक । 
लोकांकरितां' लोक । शाहाणे होती ॥ १६॥ 
परी ते शाहाणे वोळखावे । गुणवंताचे गुण घ्यावे । 
अवगुण देखोन सांडावे । जनामधें ॥ १७॥ 
मनुष्य पारखूं राहेना * । आणि कोणाचें मन तोडीना। 
सतुष्यसात्र अनुमाना । आणून पाहे ॥ १८॥ 
दिसे सकळांस सारिखा । पाहातां विवेकी नेटका । 
कामी निकामी *लोकां । बरें पाहे ॥ १९ ॥ 
जाणोन पाहिजे सर्व । हेंचि तथाचें अपूर्ब । 
ज्याचें त्यापरी गौरव । राखों जाणे ॥ २० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विमळलक्षणनाम 

समास प्रथम ॥ १ ॥ 


>>: ._____ >. fi MM 
१ दक्ष. २ एकाच्या उदाहरणानें दुसरा. ३ प्रत्येकाची मनोमन 
परीक्षा विवेकी करीतच असतो. ४ उपयोगी. ५ निरुपयोगी. 
६ विवेक्याची अलो किकता अशी कीं तो सर्व तर्‍हेच्या लोकांशीं 
यथायोग्य व्यवहार ठेव्‌ शकतो; पहा द. ११स ५, ओ. २३. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
४८९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 
एका संसारासी आले हो । स्त्री पुरुष निस्पृह हो । 
सुचितपणें पाहो” । अर्थांतर ॥ १॥ 
काये स्हणते वासना । काये कल्पिते कल्पना । 
अंतरींचे तरंग नाना । प्रकारें उठती ॥ २ ॥॥ 
बरें खावें बरें जेवाबें । बरें ल्यावें बरें नेसाबें । 
सनासारिखें असावें। सकळ कांहीं ॥ ३॥ 
ऐसें आहे सनोगत। तरी तें कांहोंच न होत। 
बरें करितां अकस्मात । बाईट होतें ॥ ४ ॥ 
येक सुखी येक दुःखी । प्रत्यक्ष चतेतें लोकों । 


कष्टी होऊमियां सेखीं । प्रारब्धाबरी घालिती ॥ ५ ॥ 


अचुक येत्न करवेना । म्हणोन केलें तें सजेना? । 
आपला अवगुण जाणवेमा । कांहीं केल्यां ॥ ६ ॥ 
जो आपला आपण नेणे । तो दुसभ्याचें काये जाणे । 
न्याये सांडितां देन्यवाणे । होती लोक ॥ ७ ॥ 
लोकांचें मनोगत कळेना । लोकांसारिखें बतवेना । 
मूर्खपणें लोकों नाना । कळह उठती ॥ ८॥ 

सग ते कळो * वाढती । परस्परे कष्टी होती । 

प्रत्न राहातां अंतीं । श्रमचि होये ॥ ९ ॥ 

ऐसी नव्हे वर्तणुक । परीक्षावे नाना लोक । 

समजलें पाहिजे नेमक । ज्याचें त्यापरी ॥ १० ॥ 
शब्दपरीक्षा अंतरपरीक्षा । कांहीं पेक कळे दक्षा । 
मनोगत नतद्रक्षा *। काय कळे ॥ ११॥ 

१ पहा हो. २ साजेना; यशस्वी होत नाहीं. ३ कळूहो; कलह. 
४ मूर्खास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


>>> 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२ : समास २ ४८७ 


दुसऱ्यास शब्द ठेवणें । आपला कंपक्ष ' घेणें । 

पाहों जातां लोकिक लक्षणें । बहुतेक ऐसी ॥ १२॥ 
लोकों बरें म्हणायाकारणें । भल्यांस लागतें सोसणें । 
न सोसितां भंडवाणें? । सहजचि होये ॥ १३ ॥ 
आपणास जें मानेना । तेथें कदापि राहावेना । 

उरी तोडून जावेना । कोणीयेकें ॥ १४ ॥ 

बोलतो खरें चालतो खरें। त्यास मानिती लाहानथोरें। 
न्याये अन्याये परस्परें । सहजचि कळे ॥ १५ ॥ 
लोकांस कळेना तंघरी । चिचेकें क्ष्मा जो न करी । 
तेणेंकरितां बराबरी । होत जाते ॥ १६॥ 

जंबरी चंदन झिजेना । तंब तो सुगंध कळेना । 

चंदन आणि वृक्ष नाना । सगट * होती ॥ १७॥ 

जंव उत्तम गुण न कळे । तों या जनास काये कळे । 
उत्तम गुण देखतां निवळे । अगदांतर ॥ १८॥ 
जगदांतर निवळत गेलें । जगदांतरीं सख्य जालें । 
सग जाणावें बोळले*। विश्वजध ॥ १९॥ 
जनींजनादेन बोळला । तरी काये उणें तयाला । 
राजी राखाबें सकळांला । कठीण आहे ॥ २० ॥ 
पेरिलें तें उगवतें । उसिणें द्यावें घ्यावें लागतें । 

वर्म काढितां भंगतें । परांतर ॥ २१॥ 

लोकिकों बरेंपण केलें । तेणें सोख्य वाढलें | 
उत्तरासारिखें आलें । प्रत्योत्तर ॥ २२ ॥ 

हैं आवघे आपणांपासीं । तेथें बोल नाहीं जनासी । 


१ केवार. २ फजिती. ३ भीड-लागणी-मोड्न; भांडण करून 
जाऊं नये. ४ सारखेच वाटतात. ५ प्रसन्न झाले. . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४८८ श्रीमत्‌ दासबोध - 


सिकवावें आपल्या मनासी । क्षणक्षणा ॥ २३ ॥ 
खळ दुर्जन भेटला । क्षमेचा धीर बुडाला । 
तरी मोनेंचि स्थळत्याग केला। पाहिजे साधकें ॥२४॥ 
लोक नाना परीक्षा जाणती । अंतरपरीक्षा नेणती । 
तेणें प्राणी करंटे होती । संदेह नाहीं ॥ २५॥ 
आपणास आहे मरण । म्हणोन राखावें बरेंपण । 
कठिण आहे लक्षण । विवेकाचे ॥ २६॥ 
थोर लहान समान । आपले पारिखे' सकळ जन । 
चठतें वाढतें सनेधान'। करितां बरें ॥ २७ ॥ 
बरें करितां बरें होतें । हैं तों प्रत्ययास येतें । 
आतां पुढें सांगावें तें । कोणास काये ॥ २८ ॥ 
हरिकथानिरूपण । बरेपणें राजकारण । 

प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटें ॥ २९ ॥ 

बि 7 उदंडचि सिकला । प्रसंगसान* चुकतचि गेला । 
तरी मग तये विद्येला । कोण पुसे ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययनिरूपणनाम 

समास द्वितीय ॥। २ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीमधें बहुत लोक । तेहि पाहावा विवेक । 
इहलोक आणि परलोक । बरा पाहावा ॥ १॥ 
इहलोक साधायाकारणें । जाणत्याची संगती धरणें । 
परलोक साधायाकारणें । सद्गुरु पाहिजे ॥ २॥ 


१ परके. २ संबंध; मंत्री. ३ योग्य वेळ. योग्यवेळी विद्येच 
उपयोग करवां आला नाही तर ती व्यर्थ होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२: समास ३ ४८९ 


सद्गुरुसी काये पुसावें । हेंहि कळेना स्वभावें । 
अनन्यभावें येक भावें । दोनी गोष्टी पुसाव्या ॥ ३॥ 
दोनी गोष्टी त्या कोण । देव कोण आपण कोंण । 

या गोष्टीचें विवरण । केलेंचि करावें॥ ४॥ 

आधीं मुख्य देव तो कोण। सग आपण भक्त तो कोण । 
पंचीकर्ण साहावाक्थविवरण । केलेंचि कराबें॥ ५॥ 
सकळ केलियाचें फळ । शाइवत बोळखावें निइचळ । 
आपण कोण हा केवळ । शोध घ्यावा ॥ ६ ॥ 
सारासार विचार घेतां । पदास? नाहीं शाइवतता। 
आधी! कारण भगवंता । बोळखिलें पाहिजे ॥ ७॥ 
निझ्चळ ? चंचळ आणी जड । अवधा मायेचा पवाड *। 
यामधे वस्तु जाड । जाणार) नाहीं ॥ ८॥ 

तें परब्रह्म धुंडावें । विवेकें त्रेलोक्य हिडावें । 

साईक विचारें खंडाबें । परीक्षबंतीं ॥ ९॥ 

खोटे सांडून खरें घ्यावें । परीक्षदंतीं परीक्षाबें । 
सायेचें अवघेचि जाणावें । रूप झाईक ॥ १० ॥ 
पंचभूतिक हे माया । माईक जाथे विलया । 


१ महावाकयाचा विचार करतांना त्यांतील पदें म्हणजे शब्द हे 
कांहीं शाश्‍वत नसतात. “शब्द वोलोनि राहे | अर्थ झद्दांपूर्वीच 
भाहे। 'द. ६ स. १०, ओ. २३. २हा विचार करणारा अंत- 
रात्मा-आपण-कोण, कसा, हें आधीं ओळखिलें पाहिजे-पहा 
वरील ६ वी ओवी. ३ व ४ चंचछ व जड हा तर मायेचाच 
विस्तार होय; पण निश्चळाच्या निश्चळपणाची भावनाहि 
माथेमुळेंच होते. त्यामुळे हैं सर्व नाशिवंत होय. ५ मायातीत 
जें परब्रह्म तें मात्र असें नाशिवंत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९० श्रीमत्‌ दासबोध 


पिडब्रह्मांड अष्टकाया । नासिबंत ॥ ११॥ 

दिसेल तितुकें नासेल । उपजेल तितुकें सरेल । 
रचेल तितुकें खचेल । रूप साथेचें ॥ १२॥ 

वाढेल तितुकें सोडेल । येईल तितुकें जाईल । 
भूतांस भुत खाईल । कल्पांतकाळी ॥ १३॥ 
देहधारक तितुके नासती । हे तों रोकडी प्रचिती । 
मनुष्येविण उत्पत्ति । रेत कचे ॥ १४॥ 

अन्न नस्तां रेत केचें । वोषधी ? नस्तां अन्न केचे । 
वोषधीस जीणें केचें । पृथ्वी नस्तां ।। १५॥ 

आप नस्तां पृथ्वी नाहीं । तेज नस्तां आप नाहीं । 
चायो नस्तां तेज नाहीं । ऐसें जाणावें ॥ १६॥ 
अंतरात्मा नस्तां वायो केंचा। विकार नस्तां अंतरात्मा 
कचा । तिविकारों विकार केचा । बरें? पाहा १७॥ 
पृथ्वी नाहीं आप नाहीं । तेज नाहीं वायो नाहीं । 
अंतरात्मा विकार नाहीं । निविकारीं ॥ १८॥ 
निविकार जे निर्गुण । तेचि शाइवताची खूण । 
अष्टधा प्रकृति संपूर्ण । नासिवंत ॥ १९ ॥ 

नासिवंत समजोन पाहिलें । तों तें अस्तांचि नसतें जालें । 
सारासारें कळों आलें । समाधान ॥ २०॥ 

विवेकें पाहिला विचार । मनास आलें सारासार । 
येणेंकरितां विचार । सदृढ जाला ॥ २१॥ 

शाश्वत देव तो निर्गुण । ऐसी अंतरीं बाणली खण । 
देव कळला मी कोण । कळलें पाहिजे ॥ २२॥ 


१ अन्न उत्पन्न करणारीं झाडें; रोपें. २ येथपावेतों मननाची 
उत्तम रीत सांगितली आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२: समास ३ ४९१ 


मी कोण पाहिजे कळलें । देहतस्व तितुकें शोधिलें । 
मनोवृत्तीचा ठाई आलें । ्ीतूंपण ॥ २३॥ 

सकळ देहाचा शोध घेतां । भीषण दिसेना पाहातां । 
मीतूंपण हैं तत्वतां । तत्वीं माबळलें ॥ २४ ॥ 

दृश्य पदार्थच बोसरे । तत्वें तत्व तेव्हां सरे । 
मीतूं पण केचें उरे । तत्वतां बस्लु ॥ २५॥ 
पंचीकर्ण तत्वविवणे । साहावाक्यं चस्तु आपण । 
निसंगपणें ' निवेदन? । केलें पाहिजे ॥ २६ ॥ 
देवाभक्तांचें मूळ । शोधून पाहातां सकळ । 
उपाधीवेगळा केवळ । निरोपाधी आत्मा ॥ २७॥ 
सीपण तें बुडालें । विवेकें वेगळेपण गेलें । 
निवृत्तिपदास' प्राप्त जालें । उन्मनीपद ॥ २८ ॥ 
विज्ञानी * राहिलें ज्ञान । ध्यये) राहिलें ध्यान । 
सकळ कांहीं कार्याकारण*। पाहोन सांडिलें।। २९॥ 
जन्समरणएवें चुकले“ । पाप अवघेचि बुडाले । 
घेसथातनेचें जालें । निसंतान ॥ ३० ॥ 

लिबंद , अवघाचि तुटला । विचारें मोक्ष प्राप्त जाला । 
जन्म सार्थकचि बाटला । सकळ कांहीं ॥ ३१॥ 


पणरहित--झालेला हा साधक निवृत्तिपदीं- परब्नह्मस्वरूपीं 
ऐक्यता पावला. ४ अनुभवांत ज्ञान संपले. ५ ध्येयच झाल्यानें 
ध्यानहि संपले. ६ आनब्रह्मस्तभपर्यंत सर्व कांहीं कार्याकारण -- 
सापेक्ष-आहे असें समजून आल्याने त्या सर्वांचा त्याग केला. 
७ जन्ममृत्यूंचे फरे संपले. ८ बंधन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९२ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना कित? निवारले । धोके! अवघेचि तुतले । 
ज्ञानविवेकें पाचन जाले । बहुत लोक ॥ ३२॥ 
पतितपावनाचे दास । तेहि पावन करिती जगास । 
एसी हे प्रचित सनास । बहुतांच्या आली ॥ ३३॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भत्रतनिरूपणनाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम॥ 
महद्भाग्य हातासी आएें। परी भोगं नाहीं जाणितलें। 
तसें वराग्य उत्पन्न जालें । परी विवेक नाहीं॥ १॥ 
आदळतें आफळतें । कष्टी होतें दुःखी होतें । 
एकते देखतें येतें । वराग्य तेणें ॥ २॥ 
नाना प्रपंचाच्या बोढो । नाना संकटं सांकडीं। 
संसार सांडुनी देशघडी । होये तेणें ॥ ३॥ 
तो चितेपासून सुटला । पराधेनतेपासुनि पळाला । 
दुःखत्यागे मोकळा जाला। रोगी जेसा ॥ ४॥। 
परी तो होऊ नये मोकाट *। नष्ट भ्रष्ट* आणी चाट १ 
सीमाच“ नाहीं संराट“। गुरू जैसें ॥ ५ ॥ 
विवेकेंविण वेराग्ये केलें। तरी अविवेकें अनर्थी घातलें । 
अवघे वेथेचि गेलें । दोहिकडे ॥ ६ ॥ 
ना प्रपंच ना परमार्थ । अवघे जिणेंचि जालें वेथ । 
अविवेकें अनर्थं । ऐसा केला ॥ ७॥ 


१ संशय. २ धाक; भीति. ३ मनसोक्त. ४ उनाड. ५अनाचारी. 
६ मस्त, बडबड्या. ७ मर्यादाच. ८ अस्ताव्यस्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२ : समास ४ YA 


कां वेर्थेचि ज्ञान बडबडिला । परी वेराग्ययोग नाहीं 
घडला। जैसा कारागृहीं अडकला। पुरुषार्थ सांगे॥ ८॥ 
वेराग्येंबिण ज्ञान । तो देथेचि साभिमान। 

लोभदंभें घोळसून' । कासाविस केला ॥ ९॥ 

स्वान बांधलें तरी भुके । लंसा स्वार्थमुळें थिके? । 
पराधीक* देखों न सके । साभिमानें ॥ १० ॥ 

हें येकेंबिण येक । तेणें उगाच वाढे शोक । 

आतां बेराग्य आणि विवेक । योग ऐका ॥ ११॥ 
विवेकें अंतरीं सुटला । वेराग्यें प्रपंच तुटला । 
अंतर्बाह्य मोकळा जाला । निःसंग योगी ॥ १२॥ 
जसें सुखें ज्ञान बोले । तसीच सवें क्रिया चाले । 
दीक्षा“ देखोनी चक्कित जाले । सुचिस्मंत ॥ १३ ॥ 
आस्था नाहीं त्रेलोक्याची। स्थिति बाणली बेराग्याची | 
येत्नविवेकधारणेची । सीमा नाहीं ॥ १४॥ 

संगीत रसाळ हरिकीर्तन । ताळबद्ध तानभान । 

प्रेमळ आवडीचें भजन । अंतरापासुनी ॥ १५॥ 
तत्काळचि सन्मार्ग लागे । एसा अंतरीं विवेक जागे। 
वगूत्रृत्व करितां न भंगे । साहित्य? प्रत्ययाचें ॥ १६॥ 
सन्सागें जगास मिळाला । हाणिजे जगदीश बोळला । 
प्रसंग पाहिजे कळला । कोणीयेक ॥ १७ ॥ 

प्रखर वेराग्य उदासीन । प्रत्ययाचे ब्रह्मज्ञान । 
स्नानसंध्या भगव:्भूजन । पुण्यमागं ॥ १८॥ 


१ घुसळून. २ चरफडे. ३ परोत्कर्ष. ४ स्थिति; वागण्याची 
रीत. ५ वेदान्तासारखे अनुभूत शास्त्रसिद्धान्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९४ श्रीमत्‌ दासबोध 


चिवेकवेराग्य तें एसे । नुस्तें बेराग्य हेंकाडपिसें ! । 
शब्दज्ञान येळिलसें?। आपणचि वाटे ॥ १९॥ 
हाणोन विवेक आणी बेराग्य । तेंचि जाणिजे महद्भाग्य । 
रामदास हाणे योग्य । साधु जाणती ॥ २०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकवे राग्यनाम 
समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
रेखेचें? गुंडाळें केलें । मात्रुकाक्षरीं* शब्द जाले । 
शब्द सेळऊत चाले । इलोक गद्य प्रबंद ॥ १ ॥ 
वेदशास्त्रं पुराणें । नाना काव्यें निरूपणे । 
ग्रंथभेद अनुवादणें । किती ह्यणोनि ॥ २॥ 
नाना ऋषी नाना सते । पाहों जातां असंख्यातें । 
भाषा लिपी जेथ तेथें । काये उणें ॥ ३ ॥ 
वर्ग `ऋचा' श्रुति” स्मृति“। अधे १ स्वगं ? ° स्तबक? १ 
जाती। प्रसंग! मानें? १ समास? २ पोथी । बहुधा नामे ॥ 
नाना पदे नाना इलोक। चाना बीर? २ नाना कडक? | 
नाना साख्या?* दोहुडे? २ अनेक। नामाभिधानें॥ ५॥ 
डफगाणें साचिगाणें' ४ । इंडिगाणें '* कथागाणें । 
नाना मानें नाना जसनें'* । नाना खेळ ॥ ६ ॥ 
१ एककल्लीपणा; खूळ. २ कंटाळवाणे. ३ रेषेचे; रेघेचें. ४ काना 
मात्रा अक्षराला दिल्यानें. ५ ऋग्वेदांतील अध्यायांचे पोटभेद. द्‌ 
ऋग्वेदमंत्र. ७ उपनिषदादि मंत्र. ८ मनु इ. महर्षींनी सांगितलेले 
सामाजिक नियम. ९ अध्याय. १० सर्ग. ११ चम्पू आदि काव्याचे 
भाग. १२ पोथ्यांतील प्रकरणांची नांवे. १३ हिंदी काव्यांतील छंद. 
१४एक प्रकारचें दिडीगाणें. १५ दिडी गाणें १६ आडकथा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


+ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास ५ ४९५ 


ध्वनि घोष नाद रेखा) । चहं वाचामध्यें देखा ॥ 
वाचारूपेंहि ऐका । नाना भेद ॥ ७॥ 

उन्मेष परा ध्वनि पश्यंती नाद मध्यमा शाब्द चोथी । 
वेखरीपासून उमटती । नाना झाब्दरत्नें ॥ ८ ॥ 
अकार उकार भकार । अर्धमात्राचें अंतर । 
ओटान्रा' तदनंतर । बाबन* सात्रका॥ ९॥ 
नाना भेद राणझान । नृत्यभेद तानसान। 

अथभद तत्वज्ञान । विवंचना ॥ १० ॥ 

तत्बांसध्यें मुख्य तत्व । तें जाणावें शुद्धसत्य । 
अर्धमात्रा महत्तत्व । मूळमाया ॥ ११॥ 

नाना तत्वें लाहानथोरें । सिळोन अष्ट हि शरीरें । 
अष्टधा प्रकृतीचे बारें। निघोन जातें ॥ १२ ॥ 

बारें नस्तां जें गगन । तसें परब्रह्म सघन । 

अष्ट देहालें मिशेत । करून पाहाबें॥ १३॥ 
ब्रह्माडापडउभार । ।पडन्नह्माडसन्हार । 

दोहिवेगळे सारासार । बिमळन्रह्म ॥ १४ ॥ 

पदाथ) जड आत्मा चंचळ । विमळब्रह्म तें निइचळ । 
बिवरोन बिरे तत्काळ । तह्ूष होये॥ १५॥ 

पदार्थ सनें काया वाचा । सी हा अवघाचि देवाचा । 
जड आत्मनिवेदनाचा। विचार ऐसा ॥ १६॥ 


१ प्रथम सूक्ष्म ध्वनीचा घोष होतो, तोच प्रगल्भ होऊन नाद- 
आवाज - होतो व त्या आवाजाची रेषा उमटते - लिपी रूपानें 
२ स्फूति ही परावाचा. असेंच इतर समजावें. ३ अ, उ, म व 
वरील _ मिळून साडेतीन मात्रां. पहा द. १७ स. ९ वा. ४ सोळा 
स्वर १ छत्तीस व्यंजने मिळून वावन्न अक्षरें. ५ स्वदृश्य 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


चंचळ कर्ता! तो जगदीश । प्राणीमात्र त्याचा अंश । 

त्याचा तोचि आपणास । ठाव नाहीं ॥ १७॥ 

चंचळ आत्मनिवेदन । याचें सांगितलें लक्षण । 

कर्ता देव तो आपण । कोठेंचि नाहीं ॥ १८ ॥ 

चंचळ चळे स्वप्नाकार । निश्चळ देव तो निराकार । 

आत्मतिवेदनाचा प्रकार । जाणिजे ऐसा ॥ १९॥ 

ठावचि नाहों चंचळाचा । तेथें आधीं आपण केचा । 

निश्चळ आत्मनिवेदनाचा । विवेक ऐसा ॥ २० ॥ 

तिहि प्रकारें आपण । नाहीं नाहीं दुजेपण । 

आपण नस्तां सीपण । नाहींच कोठे ॥ २१॥ 

पाहातां पाहातां अनुमानलें । कळतां कळतां कळों आलें 

पाहातां अवघेचि निवांत जालें । बोलणें आतां ॥ २२॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मनिवेदननाम 

समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रौ राम ॥। 
ब्रह्म निर्मळ निइचळ । शाइवत सार अमळ बिमळ । 
अवकाश घन पोकळ । गगनाएसें ॥ १॥ 
तयास करणें ना धरणें । तयास जन्म ना सरणें। 
तेथें जाणणें ना नेणणें । सुन्यातीत ॥ २॥ 
तें रचेना न! खचेना । तें होयेना ना जायेना । 
सायातीत निरंजना । पारि नाहीं ॥ ३ ॥ 


१ जगदीश= ईश्वर = मूळमाया हाच चं T 
सू हाच चचल असून कर्ता आहे. 


२ वरील तीनहि प्रकारच्या आत्मनिवेदनांत मीपण उरत नाहीं 
व त्यामुळे वेगळेंपणहि रहात नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


~ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास ६ ४९७ 


पुढें संकल्प! उठिला । षड्गुणेश्वर बोलिजे त्याला । 
अर्धेनारीनटेशवराला । बोलिजेतें ॥ ४॥ 

सर्वेश्वर सर्वेज्ञ । साक्षी द्रष्टा ज्ञानघन । 

परेश परमात्मा जगजीवन । मूछपुरुष ॥ ५ ॥ 

ते मूळमाया बहुगुणी । अधोमुखे? गुणक्षोभिणी । 
गुणत्रये तिजपासूनि । निर्माण जाले ॥ ६॥ 

पुढे विष्णु जाला निर्माण । जाणतीकळा सत्वगुण । 
जो करिताहे पाळण । त्रैलोक्याचें ॥ ७॥ 

पुढें जाणीवनेणीबमिश्चित । ब्रह्मा जाणावा नेमस्त । 
त्याच्या गुणें उत्पत्ति होत । भुवनत्रे ॥ ८ ॥ 

पुढे रुद्र तमोगुण । सकळ संव्हाराचें कारण । 

सकळ कांहीं कर्तेपण । तेथेंचि आलें ॥ ९ ॥ 

तेथून पुढें पंचभूते । पावलीं पष्ट दशेतें । 

अष्टधा प्रकृतीचें स्वरूप तें । मुळींच आहे ॥ १० ॥ 
निशचळीं जालें चळण । तेंचि चायोचें लक्षण । 
पंचभूते आणि त्रिगुण । सुक्ष्म अष्टधा ॥ ११॥ 
आकाश हाणिजे अंतरात्मा । प्रत्ययें पाहावा महिमा । 
त्या आकाशापासून जन्सा । वायो आला ॥ १२॥ 
तया वायोच्या दोनी झुळुका । उष्ण सीतळ ऐका । 
सीतळापासून तारा सयंका३। जन्म जाला ॥ १३ ॥ 
उष्णापासून रवि वन्ही । विद्युल्यता आदिकरूनि । 
सीतळ उष्ण सिळोनि । तेज जाणावें ॥ १४॥। 

तया तेजापासून जालें आप । आप आळोन पृथ्वीचे 


१ “ एकोऽहं बहुस्याम्‌ ” हें मूळ स्फुरण. २ विस्ताररूपानें. ३ 
चंद्राचा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


४९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


रूप । पुढें औषधी असूप । निर्माण जाल्यां ॥ १५ ॥ 
ओषधीपासून नाना रस । नाना बीज अन्नरस । 
चौऱयासि लक्ष योनीचा वास । भूमंडळीं ॥ १६॥ 
एसो जाली सृष्टिरचना। विचार आणिला पाहिजे मना । 
प्रत्ययेविण अनुसाना । पात्र होइजे ॥ १७॥ 

ऐसा जाला आकार । थेणेंचि न्यायें संव्हार । 
सारासारविचार । यास बोलिजे ॥ १८ ॥ 

जें जें जेथून निर्माण जालें । तें तें तेथेचि निले । 
येणेंचि न्याये संव्हारलें । माहाप्रळई ॥ १९ ॥ 

आद्य ' सध्य अवसान । जें शाश्‍वत निरंजन । 

तेथे लावावें अनुसंधान । जाणते पुरुषों ॥ २० ॥ 
होत जाते नाना रचना । परी ते कांहींच तगेना। 
सारासार विचारणा । याकारणें ॥ २१ ॥ 

द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । सर्वत्र बोलती महिमा । 

परी हे सवेसाक्षिणी अवस्त मां? । प्रत्यये पाहावी ॥२२ 
मुळापासून सेवटवरी। अवघी सायेची भरोवरी *। 
नाना विद्या कळाकुंसरी । तयेस्धे ॥ २३ ॥ 

जो उपाधीचा सेवट पावेल । त्यास घ्म ऐसें बादेल। 
जो उपाधीमधें आडकेल । त्यास काढितां कवण ॥२४ 
विवेकप्रत्ययाचीं कासें । केसी घडतील अनुमानभ्रसें । 
` सारासारविचाराचेन संक्षमें । पाविजे ब्रह्म ॥ २५॥ 


roe MM 
१ सृष्टिपुर्वी, सृष्टि असतांना, व सृष्टीच्या अंतीं. २ मात्र. ज्या 
अतरात्म्याचा द्रष्टा, साक्षी असा महिमा सांगतात तो म्हणजे 
सवंसाक्षिणी अवस्थामात्र होय. हे अनुभवून पहावें. ३ विस्तार, 
४ ऊहापौहानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२ : समास ७ ४९९ 


ब्रह्मांडींचें साहाकारण । ते मूळमाया जाण। 
अपूर्णास ह्मणती ब्रह्म पुर्ण । विवेकहीन ॥ २६॥ 
सृष्टोसधें बहुजन । येक भोगिती नृपासन। 
येक विष्ठा टाकिती जाण । प्रत्यक्ष आतां ॥ २७॥ 
ऐसे उदंड लोक असती । आपणास थोर ह्यणती । 
परी ते विवेकी जाणती । सकाळ कांहीं ॥ २८॥ 
ऐसा आहे समाचार । कारण? पाहिजे विचार । 
बहुतांच्या? बोलें हा संसार । नासूं नये ॥ २९ ॥ 
पुस्तकञ्ानें निश्चये धरणें । लरी गुरु कासथा करणें । 
याकारणें ? विवरजें । आपुल्या प्रत्यये ॥ ३० ॥ 
जो बहुतांच्या बोलें लागला । तो नेमस्त जाणावा बुडाला 
येक साहेब नस्तां कोणाला । मुझ्यारा मागावा ॥३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टिक्रमनिरूपणनास 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
न्यायें निष्ठुर बोलणें । बहुतांस वाटे कंटाळवाणे । 
सळसळ करितां जेवणें । विहित नव्हे ॥ १॥ 
बहुतीं विषय निदिले । आणि तेचि सेबित गेले । 
विषयत्यागे देह चाले । हैं तों घडेना ॥ २ ॥ 
बोलणें येक चालणे येक । त्याचें नांच हीन विवेक । 
येणें करितां सकळ लोक । हांसों लागती ॥ ३॥ 
१ म्हणून. २ अविवेक्यांच्या नादानें नाना कष्टमय साधनें 
करून उगाच आयुष्य फुकट घाछवूं नये. ३ सद्गुरूंची आव- 
इयकता असते हें आपल्याच अनुभवावरून ठरवावे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५०० श्रीमत्‌ दासबोध 
विषयत्यागेंविण तों कांहीं । परलोक तो प्राप्त नाहीं । 
एसे बोलणें ठाई ठाई । बरें पाहा ॥ ४ ॥ 
प्रपंची खाती जेविती। परमार्थी काये उपवास करिती । 
उभयता सारिखे दिसती । विषयाविषई ॥ ५ ॥ 
देह चालतां विषय त्यागी । ऐसा कोण आहे जगीं । 
याचा निर्वाह सजलागीं । देवें निरोपाबा ॥ ६ ॥ 
विषय अवघा त्यागाचा । तरीच परमार्थ करावा। 
एसे पाहतां गोवा '। दिसतो कि ॥ ७॥ 
एसा श्रोता अनुवादला । वक्ता उत्तर देता जाला । 
सावध होऊन सन घाला । येतहिबई ॥ ८ ॥ 
वराग्ये करावा त्याग तरीच परमार्थयोग । 
प्रपंचत्यागे सर्वं सांग । परमार्थ घडे ॥ ९ ॥ 
मागें ज्ञानी होऊन गेले । तेहि बहुत कष्ट केले । 
तरी मग विख्यात जाले । भूमंडळीं ॥ १० ॥ 
थेर मत्सर करितां गेलीं । अन्न अन्न म्हणतां मेलीं । 
कित्येक भ्रष्टलीं । पोटासाठी ॥ ११ ॥ 
बेराग्य मुळोंहुन नाहीं । ज्ञान प्रत्ययाचेंर नाहीं । 
सुचि ' आचार तोहि नाहीं । भजन केचें॥ १२ ॥ 
एसे प्रकारीचे जन । आपणास हाणती सज्जन । 
पाहों जातां अनुमान । अवघाच दिसे ॥ १३॥ 
जयास नाहीं अनुताप । हेंचि येक पुर्वपाप । 
क्षणक्ष्णा विक्षेप । पराधीकपणें\॥। १४॥ 


१ घोटाळा. २ अनुभवाचे. ३ शुद्ध. ४ दुःख. ५ परोत्कर्षामुळे, 
तो सहन न झाल्यानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास ७ ५०१ 


मज नाहीं तुज साजेना। हैं तों अवघें ठाउकें आहे जना 
खात्यास न खातें देखों सकेना । ऐसें आहे ॥ १५ ॥ 
भाग्यपुरुष थोर थोर । त्यास निदिती डीवाळखोर । 
सावास देखतां चोर । चफंडी जैसा ॥ १६ ॥ 
चराग्यापरतें नाहीं भाग्य । बैराग्य नाहीं तें अभाग्य ॥ 
वेराग्य नस्तां योग्य । परमार्थ नव्हे ॥ १७॥ 
प्रत्यथेज्ञानी बीतरागी?। विचेकबळें सकळ त्यागी । 
तो जाणिजे माहांयोगी । ईइवरी पुरुष ॥ १८॥ 
अष्टमा सिद्धीची उपेक्षा । करून घेतली योगदीक्षा । 
घरोघरीं माणे भिक्षा । माहादेव ॥ १९ ॥ 

ईश्वराची बराबरी । केसा करील वेषधारी । 
म्हणोनिया सगटसरी *। होत नाहीं ॥ २०॥ 

उदास आणि विवेक । त्यास शोधिती सकळ लोक ॥ 
जसें लालची मूर्ख रंक । तें देन्यवाणें ॥ २१॥ 

जे विचारापासून चेवले । जे आचारापासुन भ्रष्टले । 
विवेक करूं विसरले । विषयलोभी ॥ २२॥ 

भजन तरी आवडेना । पुरश्चणे कदापि घडेना । 
भल्यांस त्यांस पडेना *। येतन्निमित्य ॥ २३ ॥ 
वेराग्यें करून भरष्टेना । ज्ञान भजन सांडीना । 
वित्पन्न^ आणि वाद घेना । ऐसा थोडा ॥ २४॥ 
कष्ट करितां सेत पिके । उंच वस्तः तत्काळ विके । 
जाणत्या लोकांच्या कोतुकें । उड्या पडती ॥ २५ ॥ 


१ अनासक्त २ बराबरी, ३ ओपन चया हि 
१ अनासक्त. २बराबरी. ३ ओदासिन्य; निस्पृहता. ४ पटेना; 
जमत नाहीं. ५ व्युत्पन्न; विद्वान पंडित. ६ चांगली वस्तु. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५०० श्रीमत्‌ दासबोध 


विषयत्यागेंविण तों कांहीं । परलोक तो प्राप्त नाहीं । 
ऐसें बोलणें ठाई ठाई । बरें पाहा ॥ ४ ॥ 

प्रपंची खाती जेविती। परमार्थी काये उपवास करिती । 
उभयता सारिखे दिसती । विषयाविषई ॥ ५ ॥ 

देह चालतां विषय त्यागी । ऐसा कोण आहे जगीं । 
याचा निर्वाह सजलागों । देवें निरोपावा ॥ ६॥ 
विषय अवघा त्यागाचा । तरीच परमार्थ करावा। 
ऐसे पाहतां गोवा '। दिसतो कि ॥ ७॥ 

ऐसा श्रोता अनुवादला । वक्ता उत्तर देता जाला । 
सावध होऊन मन घाला । येतट्विबई ॥ ८ ॥ 
वेराग्ये करावा त्याग । तरीच परसार्थयोग । 
प्रपंचत्यागे सर्वं सांग । परमार्थ घडे ॥ ९ ॥ 

मागें ज्ञानी होऊन गेले । तेहि बहुत कष्ट केले । 
तरी मग विख्यात जाले । भूमंडळीं ।। १० ॥ 

थेर मत्सर करितांच गेलीं । अन्न अन्न म्हणतां सेलीं । 
कित्येक भ्रष्टलों । पोटासाठीं ॥ ११ ॥ 

बेराग्य मुळोंहुन नाहीं । ज्ञान प्रत्ययाचें? नाहीं । 
सुचि आचार तोहि नाहीं । भजन केचें॥ १२ ॥ 
एसे Ce जन । आपणास ह्मणती सज्जन । 

पाहो जातां अनुमान । अवघाच दिसे ॥ १३॥ 
जयास नाहीं अनुताप । हेंचि येक पुर्वपाप । 

क्षणक्ष्णा विक्षेप“ । पराधीकपणें\।। १४ ॥ 


१ घोटाळा. २ अनुभवाचे. ३ शुद्ध. ४ दुःख. ५ परोत्कर्षामुळे 
क ` ४ दुःख. ५ परोत्कर्षाम॒ळें 
तो सहन न झाल्यानें. र कप 


लड 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


“oe a 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास ७ ५०% 


मज नाहीं तुज साजेना। हैं तों अवघें ठाउकें आहे जना 
खात्यास न खातें देखों सकेना । ऐसें आहे ॥ १५ ॥ 
भाग्यपुरंष थोर थोर । त्यास निदिती डीवाळखोर । 
सावास देखतां चोर । चफंडी जैसा ॥ १६ ॥ 
वराग्यापरतें नाहीं भाग्य । बराग्य नाहीं तें अभाग्य ॥ 
वेराग्य नस्तां योग्य । परमार्थ नव्हे ॥ १७॥ 
प्रत्यथेज्ञानी वीतरागी?। विवेकबळें सकळ त्यागी । 
तो जाणिजे माहांयोगी । ईश्वरी पुरुष ॥ १८॥ 
अष्टमा सिद्वीची उपेक्षा । करून घेतली योगदीक्षा । 
घरोघरीं सागे भिक्षा । माहादेव ॥ १९ ॥ 

ईश्वराची बराबरी । केसा करील वेषधारी । 
स्हणोनियां सगठसरी *। होत नाहीं ॥ २०॥ 

उदास आणि विवेक । त्यास शोधिती सकळ लोक | 
जसें लाझची मूर्ख रंक । तें देन्यवाणें ॥ २१॥ 

जे विचारापासून चेवले । जे आचारापालुन भ्रष्टले । 
विवेक करू विसरले । विषयलोभी ॥ २२॥ 

भजन तरी आवडेना । पुरश्चरण कदापि घडेना । 
भल्यांस त्यांस पडेना *। थेतन्निमित्य ॥ २३ ॥ 
बेराग्यें करून भ्रष्टेना । ज्ञान भजन सांडीना । 
वित्पन्न" आणि वाद घेना । ऐसा थोडा ॥ २४॥ 
कष्ट करितां सेत पिके । उंच वस्तः तत्काळ विके । 
जाणत्या लोकांच्या कोतुकें । उड्या पडती ॥ २५ ।॥ 


१ अनासक्त. २बराबरी. ३ औदासिन्य; निस्पृहता. ४ पटेना; 
जमत नाहीं. ५ व्युत्पन्न ;. विद्वान पंडित. ६ चांगली वस्तु. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५०२ श्रीमत्‌ दासबोध 
येर ते अवघेचि संदले । पेड खोटे जाले । 
कानकोंडे ज्ञात केलें । अष्टाकार ॥ २६ 0 अ 
सबळ ? विषय त्यागणें । शुद्ध कार्याकारण ' घेणें । 
-वषयत्यागाचीं लक्षणें । वोळखा ऐसी ॥ २७॥ 
सकळ कांहीं कर्ता देव । चाही प्रकृतीचा ठाव । 
विवेकाचा अभिप्राव । विवेकी जाणती ॥ २८ ॥ 
हारत्वविषई खडतर? त्यास सानिती लाहानथोर । 
कामगार आणि आंगचोर । येक कंसा ॥ 5 I 
त्यापात्याग ताकिक* जाणें । बोलाएसें चालों जाणे । 
{पडब्रह्मांड सकळ जाणे । येथायोग्य ॥ ३० ॥ 
ऐसा जो सर्वेजाणता । उत्तमरक्षणी पुरुता*। 
तयाचेनि सार्थकता । सहजचि होये ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विषयत्यागनिरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम 
मूळमाया जगदेश्वर । पुढें अष्टधेचा विस्तार । 
सृष्टिक्रमें आकार । आकारला ॥ १॥ 
हें अवधेंच नस्तां निर्मळ । जेसें गगन अंतराळ । 
'निराकारी काळवेळ । कांहोंच नाहीं ॥ २॥ 
उपाधीचा विस्तार जाला । तेथें काळ दिसोन आला । 
येरवों पाहातां काळाला । ठावचि नाहीं ॥ ३ 0 
येक चंचळ येक निइचळ । यावेगळा कोठें काळ । 


१ शबल; अशुद्ध, २ आपल्या कार्यास उपयोगी होतील तेव- 
डच. ३ तत्पर. ४ चतुर. ५ पूणं पणे. ` 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२ : समास ८ ५०३ 


चंचळ आहे तावत्काळ '। काळ ह्याणावें ॥ ४ ॥ 
आकाश हाणिजे अवकाश । अवकाश बोलिले विलंबास । 
त्या विलंबरूप काळास । जाणोनि घ्यावें ॥ ५ ॥ 
सूर्याकरितां विलंब कळे । गणना सकळांची आकळे । 
पळापासुन निवळे । युगपरियंत ॥ ६॥ 

पळ घटिका प्रहर दिवस । अहोरात्र पक्ष मास । 
शड्मास वरि युगास । ठाव जाला ॥ ७॥ 

केत त्रेत द्वापार कळी । संख्या चालिली भूमंडळीं । 
देवांची आयुष्ये आगळी । स्त्रीं निरोपिलीं ॥ ८ 0 
ते देवत्रयाची खटपट । सूक्ष्मरूपे चिलगट । 

दंडक सांडितां चटपट । लोकांस होते!॥ ९ ॥ 
सिञ्चित त्रिगुण निवडेना । तेणें आद्यंत सृष्टिरचना । 
कोण थोर कोण साना । केसा ह्णावा ॥ १०॥ 
असो हों जाणत्याचीं कामें । नेणता उगाच गुंते भमें । 
प्रत्यये जाणजाणों बर्से । ठाई पाडाबीं ॥ ११॥ 
उत्पञ्षकाळ सृष्टिकाळ । स्थितिकाळ संच्हारकाळ । 
आंत अवघा काळ । विळंबरूपी ॥ १२॥ 

जें जे जये प्रसंगों जालें । तेथें काळाचें नांच पडिले । 
बरें नसेल अनुसानलें । तरी पुढें ऐका ॥ १३ ॥ 

१ तोंपर्यंत. चंचळाच्या सापेक्षतेने. २ खटपट = खटाटोप,कार्य. 
बिलगट =विशेष लगटपणानें, जिव्हाळ्याने. दंडक=नीति- 
नियम; चटपट=पइ्चात्ताप; दुःख. त्रिगुणात्मक ्रह्मा विष्णू - 
महेशाचें जें उत्पत्तिस्थितिलयाचे कार्य, तें सूक्ष्मरूपानें व जिव्हा- 
ळचानें प्रत्येक पिडांत चालू आहे याच्या उपभोगाचे जे नीति 
नियम आहेत ते सोडल्यानें शेवटीं लोक दु:खी होतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९०४ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्र जन्यकाळ शीतकाळ । उष्णकाछ संतोषकाळ । 
सुखदुःखआनंदकाछ । प्रत्यये येतो ॥ १४॥ 

प्रातःकाळ माध्यानकाछ । सायंकाळ वसंतकाळ । 
यवेकाळ कठिणकाळ । जाणिजे लोकों ॥ १५॥ 
जन्मकाळ बाळत्वकाळ । तारण्यकाळ वृधाप्यकाळ । 
अंतकाळ विषमकाळ । वेळरूपें ॥ १६॥ 

सुकाळ आणि दुष्काळ । प्रदोषकाळ पुण्यकाळ । 

सकळ वेळा मिळोन काळ । तयास म्हणाबें ॥ १७॥ 
असतें येक वाटतें येक । त्याचें नांव हीन विवेक । 
नाना प्रवृत्तीचे लोक । प्रवृत्ति जाणती ॥ १८॥ 
प्रवृत्ति चाले अधोमुखे '। निवृत्ति धावे ऊधेसुखं * । 
ऊधेमुखें नाना सुखें । विवेकी जाणती ॥ १९॥ 
ब्रह्मांडरचना जेथून जालो । तेथें विवेकी दृष्टि घाली। 
विवरतां विवरतां लाधली । पूर्वापार स्थिति॥ २०॥ 
प्रपंचं असोन परमार्थ पाहे । तोहि ये स्थितीतें लाहे। 
प्रारब्धयोगे करून राहे । लोकांमधे ॥ २१॥ 
सकळांचें येकचि मूळ । येक जाणते येक बाष्कळ । 
विवेकें करून तत्काळ । परलोक साधावा ॥ २२ ॥ 
तरीच जन्माचें सार्थक । भले पाहाती उभये लोक । 
कारण मुळींचा विवेक । पाहिला पाहिजे ॥ २३ ॥ 
विवेकहीन जे जन ते जाणावे पशुसमान । 

त्यांचें ऐकतां भाषण । परलोक केचा ॥ २४॥ 

बरे आमचें काये गेलें । जें केलें तें फळास आलें । 
थेरिलें तें उगवलें । भोगिती आतां ॥ २५ ॥ 

१ अनेकत्वाकडे. २ ऊध्वं मुखें = एकत्वाकडे. ३ म्हणून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


RD SER 


PRS |S £ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १२ : समास ८ ५०५ 


पुढेंहि करी तो पावे । भक्तियोगे भगवंत फावें । 
देव भक्‍त मिळतां दुणावें । समाधान ॥ २६ ॥ 
कीति करून नाहीं मेले ते उगेच आले आणि गेले । 
शाहाणे होऊन भुलले । काये सांगावें ॥ २७॥ 
येथोल येथें अवघेचि राहाते । ऐसें प्रत्ययास येतें । 
कोण काये घेऊन जातें । सांगना कां ॥ २८ ॥ 
पदार्थी असावें उदास । विवेक पाहावा सावकास । 
येणेंकरितां जगदीश । अलभ्य लाभे ॥ २९ ॥ 
जगदीशापरता लाभ नाहीं । कार्याकारण ' सर्व कांहीं ॥ 
संसार करित असतांहि । समाधान ॥ ३० ॥ 
मागां होते जनकादिक । राज्य करितांहि अनेक । 
तेसेचि आतां पुण्यश्लोक । कित्येक असती ॥ ३१ ॥ 
राजा असतां मृत्य आला । लक्ष कोटी कबुल जाला । 
तरी सोडिना तयाला । मृत्य कांहीं ॥ ३२॥ 
ऐसें हें पराधेन जिणें । यामधे दुखणें बाहाणें । 
नाना उद्वेग चिता करणें। किती हाणोनि ॥ ३३॥ 
हाट! भरला संसाराचा । नफा पाहावा देवाचा । 
तरीच या कष्टाचा । परियाये ' होतो ॥ ३४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे काळरूपनाम 

समास अष्टम ॥ ८ ॥ 

१ यौगायोगानें सर्व कांहीं होत जातें या भावनेमुळें निर्म मत्वानें 
केलेला संसारहि समाधानास कारण होतो. पहा पुढील ओवी 
३३ वी. अथवा कोणत्या कार्याचा काय परिणाम होणार हे 
दीर्घ दृष्टीनें जागून, ईश्वरप्राप्तीस बाधक होणार नाहींत अशींच 
कार्ये करण्याने हा संसारहि समाधानकारक होतो. पहा पुढची 
आवी ३१ वी. २ बाजार. ३ मोबदला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 
दुबेळ नाचारी ' वोडगस्त । आळसी खादाड रिणगस्त। 
मूर्खपणें अवघें वेस्त' । कांहींच नाहीं ॥ १ ॥ 
खाया ताहीं जेवाया नाहीं । लेया नाहीं नेसाया नाहीं 
अंथराया नाहीं पांघराया नाहों। कोंपट नाहों अभागी॥ 
सोयरे नाहीं धायेरे नाहीं । इष्ट नाहीं मित्र नाहीं । 
पाहातां कोठें वोळखी नाहों। आश्रयेविण परदेसी ॥ ३॥ 
तेणें कसें कराबें। काये जीबेलीं धरावें । 
बाचावें कि सरावें । कोण्याप्रकारें ॥ ४ ॥ 
एसे कोणीधेकें पुसिलें । कोणीयेकें उत्तर दिधलें । 
श्रोतीं सावध ऐकिलें । पाहिजे आतां ॥ ५॥ 
लाहातथोर कास कांहों । केल्यावेगळें होत नाहीं । 
क्रंट्या सावध पाहों । सदेव होसी ॥ ६ ॥ 
अंतरीं नाहीं सावधानता । येत्न ठाकेना पुरता । 
सुखसंतोषाची वार्ता । तेथें कची ॥ ७॥ 
ह्यणोन आळस सोडावा । येत्न साक्षेपें जोडावा । 
डुझ्चितपणाचा मोडावा । थारा बळें ॥ ८ ॥ 
प्रातःकाळी उठत जावें । प्रातःस्मरामि करावें । 
नित्य नेमें स्मराबें। पाठांतर ॥ ९ ॥ 
सागील उजळणी पुढें पाठ । नेम धरावा निकट । 
बाषकळपणाची वटवट । करूंच नये ॥ १० ॥ 
दिशेकडे दुरी जावें । सुचिस्मंत होऊन यावें । 
यतां कांहीं तरी आणावें । रितें खोटें ॥ ११ ॥ 


जि = SSN 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास ९ ५०७ 


धूतवस्त्रे घालावीं पिळून । करावें चरणक्षाळण । 
देवदर्शन देवार्चन । येथासांग ॥ १२ ॥ 

कांहीं फळाहार घ्यावा । पुढें बेबसाये करावा । 
लोक आपला परावा । हाणत? जावा ॥ १३॥ 

सुंदर अक्षर ल्याहावें । पष्ट नेमस्त वाचावें । 
विवरविवरों जाणावें । अर्थातर ॥ १४॥ 

नेमस्त नेटकें पुसावें । विशद करून सांगावें । 
प्रत्य्येबिण बोलावें । तेंचि पाप ॥ १५॥ 
सावधानता असावी । नीतिमर्यादा राखावी । 
जनास साने एसी करावी । क्रियासिद्धि ॥ १६ ॥ 
आलियाचें समाधान । हारकथा निरूपण । 

सर्वदा प्रसंग पाहोन । चतत जावें ॥ १७॥ 

ताळ धाटी घुद्रा शुद्ध । अर्थ प्रमथे अत्वये शुद्ध । 
गद्यपद्ये दृष्टांत शुद्ध । अन्वयाचे ॥ १८ ॥ 

गाणं वाजविणे नाचणें । हस्तन्यास दाखवणे । 
सभारंजकें वचनें । आडकथा छंदबंद ॥ १९॥ 
बहुतांचे समाधान रखावें । बहुतांस मानेल तें बोलावें । 
बिलग पडों नेदावें । कथेसधें ॥ २० ॥ 

लोकांस उदंड बाजी! आणू नपे । लोकांचें उकलाचें 
हृदये । तरी मण स्वभावें होये । नामघोष ॥ २१॥ 
भक्ति ज्ञान वेराग्य योग । नाना साधनाचे प्रयोग । 
जेणें तुटे भवरोण । मननमात्रे ॥ २२॥ 

जैसें बोलणें बोलावें । तेसेंचि चालणें चालावे । 

सग महंतलीळा स्वभावें । आंगीं बाणे ॥ २३॥ 


१ ओळखावा. २ हावभाव. ३ जिकीरीस. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


ुक्तिवीण साजिरा योग । तो दुराशेचा रोग । 
संगतीच्या लोकांचा भोग । उभा ठेला ॥ २४॥ 
ऐसें न करावे सर्वथा । जनास पावऊ नये वेथा । 
'हृदईं चितावें समर्था । रघुनाथजीसी ॥ २५॥ 
उदासवृत्तीस सानवे जत । विशेष कथानिरूपण । 
रामकथा ब्रह्मांड भेदून । पेलाड न्यावी ॥ २६॥ 
सांग महंती संगीत गाणें । तेथें वेभवास काये उणें । 
नभामाजी तारांगणें । तसे लोक ॥ २७॥ 
आकलबंद नाहीं जेथे । अवघेचि विइकळित तेथें । 
येके आकलेविण तें । काधे आहे ॥ २८ ॥ 

घालून अकलेचा पवाड? । व्हावें ब्रह्मांडाहुन जाड" । 
तेथें केचे आणिलें द्वाड । करंटपण ॥ २९ ॥ 

येथें आशंका फिटली । बुद्धि पेत्नों प्रवेशली । 
कांहींयेक आशा वाढली । अंतःकरणी ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे येत्नस्तिकवणनाम 

समास नवम ॥ ९॥ 


४ ॥ श्रीराम ॥ 

आपण येथेष्ट जेवणें । उरलें तें अन्न वाटणें । 

परंतु वाया दवडणें । हा धर्म नव्हे ॥ १॥ 

तसें ज्ञानें तृप्त व्हावें । तेंचि ज्ञान जनास सांगावें । 
तरतेन' बुडों नेदावें । बुडतयासी ॥ २॥ 

उत्तम गुण स्वयें घ्यावे । ते बहुतांस सांगावे । 


१ पवाड घालून सामर्थ्याने. २ श्रेष्ठ. ३ पोहणारानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास १० ५०९ 


वतेल्याचिण बोलावे । ते शब्द मिथ्या ॥ ३॥ 

स्नान संध्या देवाचंन । येकाग्र करावें जपध्यान । 
हरिकथा निरूपण । केलें पाहिजे ॥ ४ ॥ 

शरीर परोपकारी लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें। 
उणें पडों नेदावें । कोणियेकाचें ।। प्‌ ॥ 

आडलें जाकसलें' जाणावें । यथानशक्ति कामास यावें 
मृदवचनें बोलत जावें । कोणीयेकासी ॥। ६॥ 
दुसऱ्याच्या डुःखें दुःखवावें । परसंतोषे सुखी व्हावें । 
प्राणीमात्रांस सेळऊन घ्यावें । बऱ्या शब्द ॥ ७ ॥ 
बहुतांचे अन्याये क्ष्मावे । बहुतांचे कार्यभाग करावे । 
आपल्यापरीस? व्हावे । पारखे? जन ॥ ८॥ 
दुसऱ्याचें अंतर जाणावें । तदनुसारचि वर्ताविं । 
लोकांस परीक्षित जावें । नाना प्रकारें ॥ ९ ॥ 
नेसकचि बोलावें । तत्काळचि प्रतिवचन द्यावें । 
कदापी रागास न यावें । क्ष्माहूपें ॥॥ १०॥ 

आलस्य अवघाच दवडाचा । येत्न उदंडचि कराचा । 
शब्दसत्सर न करावा । कोणीयेकाचा ॥ ११॥ 
उत्तम पदार्थ दुसऱ्यास द्यावा । शब्द निवडून बोलावा 
सावधपणें करीत जावा । संसार आपला ॥ १२॥ 
सरणाचें स्मरण असावें । हरिभक्तीस सादर व्हावें । 
सरोन कीर्तीस उरवावें । येणें प्रकारें ॥ १३॥ 
नेमकपणें वर्तो लागला । तो बहुतांस कळों आला । 
सर्वे आजेवी तयाला । काये उणें॥ १४॥ 

१ गांजलेलें. २ आपल्या वाजूचे, ३ परके. ४ दुसर्‍याचा बोल- 
लेला एखादा शब्द घरून त्यावर वितंडवाद करणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५१० श्रीमत्‌ दासबोध 


ऐसा उत्तम गुणी विशेष । तयास म्हणावें पुरुष । 
जयाच्या भजनों जगदीश । तृप्त होये ॥ १५॥ 

उदंड धिःकारून बोलती । तरी चळों नेदावी शांति । 
दुजेनास सिळोन जाती । धन्य ते साधु ॥ १६॥ 
उत्तम गुणों श्ृंघारला । ज्ञानवेराण्यें शोभला । 

तोचि पेक जाणावा भला । भूमंडळीं ॥ १७ ॥। 

स्वयें आपण कष्टावें । बहुतांचे सोसित जावें । 
झिजोन कीर्तीस उरवावें । नाना प्रकारे ॥ १८॥ र 
कीती पाहों जातां सुख नाहीं। सुख पाहातां कोर्ती नाहे 
विचारेंविण कोठेचि नाहीं । समाधान ॥ १९॥ 
परांतरास न लावावा इका? । कदापि पडों नेदावा चुका 
क्ष्मासीळ तयाच्या तुका! । हानी माहीं ॥ २०॥ 
आपलें अथवा परावें । कार्य अवघेच करावें । 

प्रसंगीं कामास चुकवावें । हैं विहित नव्हे ॥ २१ ॥ 
बरें बोलतां सुख वाटतें । हैं तों प्रत्यक्ष कळतें । 
आत्मवत परावे तें । मानीत जावें ॥ २२ ॥ 

कठिण शब्दे वाईट वाटतें । हैं तीं प्रत्ययास येतें । 
तरी मग वाईट बोलावें तें। काथे निसित्य ॥ २३ ॥ 
आपणास चिमोटा घेतला । तेणें कासाविस जाला । 
आपणावरून दुसऱ्याला । राखत जावें ॥ २४ ॥ 

जे दुसऱ्यास दुःख करी । ते अपवित्र वेखरी ? । 
आपणास घात करी । कोणीयेके प्रसंगी ॥ २५॥ 
पेरिलें तें उगवतें । बोलण्यासारिखें उत्तर येतें । 


१ धक्का. २ पतीला; महत्त्वाला. ३ वाणी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


a 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १२ : समास १० ५११ 


`. तरी मग कर्कश बोलावें तें। काये निमित्य ॥ २६॥ 


आपल्या पुरुषार्थवेभवें । बहुतांस सुखी करावें । 

परंतु कष्टी करावें । हे राक्षेसी क्रिया ॥ २७॥ 

दंभ दपं अभिमान । क्रोध आणी कठिण वचन। 

हें अज्ञानाचें लक्षण । भगवद्गीतेत ' बोलिलें ॥ २८॥ 
जो उत्तम गुणें शोभला । तोचि पुरुष माहांभला । 
कित्तेक लोक तयाला । शोधीत फिरती ॥ २९॥ 
क्रियेविण शब्दज्ञान । तेंचि स्वानाचें वसन । 

भले तेथे अबलोकन । कदापी न करिती ॥ ३ | 
सनापासून भक्ति करणें । उत्तम गुण अगत्य धरणें । 
तया माहांपुरुषाकारणें । घुंडीत येती ॥ ३१॥। 

ऐसा जो साहानुभाव । तेणें करावा समुदाव । 
भक्तियोगे देवाधिदेव । आपुला करावा ॥ ३२ ॥ 
आपण आवचितें मरोन जावें। मग भजन कोणें करावें । 
याकारणें भजनास लावावे । बहुत लोक ॥ ३३॥ 
आसची प्रतिज्ञा ऐसी । कांहीं न मगावें शिष्यासी । 
आपणासागें जगदीशासी । भजत जावें ॥ ३४॥ 
याकारणें समुदाव । जाला पाहिजे मोहोछाव। 
हातोपातों ° देवाधिदेव । बोछेसा करावा ॥ ३५ ॥ 
आतां समुदायाकारणें । पाहिजेती दोनी लक्षणें । 
श्रोतीं येथे सावधपणें । मन घालावें ॥ ३६ ॥ 

जेणें बहुतांस घडे भक्ति । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ति * । 


"बहुतांचे मनोगत हातीं । घेतलें पाहिजे ॥ ३७ ॥ 


02. 0 आज 0 S 
१भ. गी. अ. १६ इलो. ४. २ सहजासह॒जीं. ३ प्रबोधनशक्ति 
=नीट समजावून सांगतां येणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


सागां बोलिले उत्तम गुण । तयास मानितो प्रमाण । 
प्रबो धशक्तीचें लक्षण । पुढें चालें ॥ ३८ ॥ 
बोलण्यासारिखें चालणें । स्वयें करून बोलणें । 
तयाचीं वचनें प्रमाणें । सानिती जनीं ॥ ३९ ॥ 
जें जे जनास मानेना । तें तें जनहि मानीना । 
आपण येक जन नाना । सृष्टिमरधें ॥ ४० ॥ 
ह्यणोन सांगाती असावे । मानत मानत शिकवावे । 
हळु हळू सेवटा न्यावे । विवेकाने ॥ ४१ ॥ 
परंतु हे विवेकाचीं कामें । विवेकी करील नेमें। 
इतर ते बापुडे भ्रमें । भांडोंच लागले ॥ ४२ ॥ 
बहुतांसी भांडतां येकला । शेन्थावांचून पुरवला । 
याकारणें बहुतांला । राजी राखाबें॥ ४३ 0७ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमपुरुषनिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १०॥ 


॥ नामरूपनाम दशक त्रयोदश ॥ १३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


आत्मानात्माविवेक करावा । करून बरा विवरावा । 
विवरोन सदृढ धरावा । जीवामध्यें ॥ १॥ 
आत्मा कोण अनात्मा कोण । त्याचें करावें विवरण। 
तेंचि आतां निरूपण । सावध ऐका ॥ २॥ 


१ सोबती; अनुयायी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


व No Oe Ste 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३: समास १ ५१२३ 


च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चोऱ्यासि लक्ष जीवप्राणी । 
संख्या बोलिली पुराणीं । वर्तंती आतां ॥ ३॥ 

नाना प्रकारीचों शरीरें । सृष्टींत दिसती अपारे । 
तयांसधें निर्धारिं । आत्मा कवणु ॥ ४ ॥ 

दुष्टीसधें पाहातो । श्रवणामध्यें ऐकतो । 

रसनेसध्यें स्वाद घेतो । प्रत्यक्ष आतां ॥ ५॥ 
घ्राणासधें वास घेतो । सर्वागीं तो स्पर्शेतो । 

वाचेमधें बोलबितो । जाणोनि शब्द ॥ ६ ॥ 
सावधान आणि चंचळ । चहूंकडे चळवळ । 

एकलाचि चालवी सकळ । इंद्रियेंद्वारां ॥ ७ ॥ 

पाये चालवी हात हालवी। भूकुटो पालवी! डोळा 
घालवी १) संकेतसुणा बोलवी । तोचि आत्मा ॥८॥ 
धिटाइ? लाजवी खाजवी । खोंकबी बोकवी थुंकबी । 
अन्त जेऊन उदक तेवी । तोचि आत्मा ॥ ९॥ 
सळमूत्रत्याण करी । शरीरसात्र सावरी । 

प्रवृत्ति निवृत्ति विवरी । तोचि आत्मा ॥ १०॥ 

एके देखे हुंगे चाखे । नाना प्रकारें बोळखे । 

संतोष पावे आणी धाके*। तोचि आत्मा ॥ ११॥ 
आनंद विनोद उदेग भचता। काया छयाया* भाया ममता 
जीचित्वें® पावे नाना वेथा । तोचि आत्मा ॥ १२॥ 
पदार्थाची आस्था धरी । जनों वाईट बरें करी । 


१ ताणतो. २ मिचकावतो इ. ३ धीट होतो. ४ भितो. ५ उद्वेग. 
६ आत्म्याची छाया=वुद्धयवच्छिन्न प्रतिबिब=जीवपणा. 
७ जीवित्व = लघुत्व = कर्तेपणा = मीपणा. 

१७ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


आपल्यां राखे पराव्यां मारी । तोचि आत्मा १३॥ 
युध्ये होतां दोहिकडे । नाना शरीरीं वावडे । 

परस्परे पाडी पडे । तोचि आत्मा ॥ १४॥ 

तों येतो जातो देहीं वर्तो । हांसतो रडतो प्रस्ताबतो । 
समर्थ करंटा होतो । व्यापासारिखा ॥ १५ ॥ 

होतो लंडी' होतो बळकट । होतो विद्याबंत होतो धट? । 
न्यायेवंत होतो उत्धट । तोचि आत्मा ॥ १६ ॥ 

धीर उदार आणि कृपण । वेडा आणि विचक्षण । 
उछक आणि सहिष्ण"। तोचि आत्मा ॥ १७॥ 
विद्या कुविद्या दोहिकडे । आनंदरूप वावडे । 

जेथे तेथ सर्वांकडे । तोचि आत्मा ॥ १८॥ 

निजे उठे बसे चाले । धांवे धावडी' डाले तोले । 
सोइरे धापेरे केले । तोचि आत्मा ॥ १९ ॥ 

पोथी वाची अर्थ सांगे । ताळ धरी गाऊं लागे । 
वादवेवाद वाउगे । तोचि आत्मा ॥ २० ॥ 

आत्मा नस्तां देहांतरीं । मग तें प्रेत सचराचरीं । 
देहसंगें आत्मा करी । सर्व कांहीं ॥ २१ ॥ 

येकेविण पेक काये । कामा नपे वायां जाये । 

हाणोनि हा उपाये । देहयोगं ॥ २२॥ 

देह अनित्य आत्मा नित्य । हाचि विवेक नित्यानित्य। 
अवघे सूक्ष्माचें कृत्य/। जाणती ज्ञानी ॥ २३ ॥ 

१ भ्याड. २ दांडगा. ३ चतुर. ४ उच्छंखल. प्‌ सहिष्णु = सहन 
करणारा. ६ लगबग; तांतडीं. ७ हा विवेक करण्याचें काम 
फार सूक्ष्म होय अथवा कार्य म्हटलें कीं तें सूक्ष्मदेहाकडूनच 
होत पय स्थूलदेह सूक्ष्मदेहाकडून येणाऱ्या आज्ञा फक्त पाळीत 
असता. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास २ ५१५ 


पिंडी देहधर्ता जीव । ब्रह्मांडीं देहधर्ता शिव । 
ईइ्वरतनुचतुष्टये ' सवे । ईश्वरधर्ता ॥ २४॥ 
त्रिगुणापर्ता जो ईइचर' । अर्धनारीनटेशवर । 
सकळ सृष्टीचा विस्तार । तेथून जाला ॥ २५॥ 
बरवें विचारून पाही । स्त्री पुरुष तेथें नाहीं । 
चंचळरूप येतें कांहीं । प्रत्ययासी ॥ २६॥ 
मुळीहून सेवटबरी । ब्रह्मादि पिप्लीकादेहधारी। 
नित्यानित्यविवेक चतुरीं । जाणिजे ऐसा ॥ २७ ॥ 
जड तितुकें अनित्य । आणि सूक्ष्म तितुकें नित्य । 
याहिमध्यं नित्यानित्य । पुढें निरोपिलें ॥ २८॥ | 
स्थूळ सुक्ष्म बोलांडिलें । कारण माहाकारण सांडिलें। 
विराट हिरण्यगभे खंडिलें । विवेकानें ॥ २९ ॥ 
अव्याकृत सूळप्रकृती । तेथें जाऊन बसली वृत्ती । 
ते वृत्ति व्हावया निवृत्ति । निरूपण ऐका ॥ ३० ॥ 
आत्मानात्माविवेक बोलिला । चंचळात्सा प्रत्यया आला । 
पुढिले समासीं निरोपिला । सारासार विचार ॥३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मानात्माविवेक- 
नाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
एका सारासार विचार । उभारलें जगडंबर। 
त्यांत कोण सार कोण असार । विवेकें बोबठखा ॥ १७ 


१ विराट, हिरण्यगर्भ , अव्याकृत व मूलप्रकृति. २ मूळमाया. 
पहा द. १० स. ९, ओ. १० वी. ३ पिपीलिका; मुंगी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५१६ श्रीमत्‌ दासबोध 


दिसेल तें नासेल । आणि येईल तें जाईल । 

जें असतच असेल । तेंचि सार ॥ २॥ 

मागां आत्मानात्साविबेक बोलिला । अनात्मा वोळ- 
खोन सांडिला । 

आत्मा जाणतां लागला । मुळींचा मूळतंतु'॥ ३॥ 

मुळीं जे राहिली वृत्ति । जाली पाहिजे निवृत्ति । 

सारासार विचार श्रोतों । बरा पाहावा ॥ ४ ॥ 

नित्यानित्य विवेक केला । आत्मा नित्यसा निवडिला। 

निवृत्तिरूपं हेत! उरला । निराकारं ॥ ५ ॥ 

हेत ह्यणिजे तो चंचळ । निर्गुण हाणिजे निश्चळ । 

सारासारविचारें चंचळ । होऊन * जातें ॥ ६ ॥। 

चळे हाणोनि तें चंचळ । न चळे ह्यणोनि निइचळ । 

निशचळीं उडे चंचळ । निइचयेसीं ॥ ७॥ 

ज्ञान आणि उपासना । दोनी येकचि) पाहाना । 

उपासनेकरितां जना । जगोद्धार ॥ ८ ॥ 

द्रष्टा साक्षी जाणता । ज्ञानघन चेतव्यसत्ता । 

ज्ञान देवचि तत्वतां: । बरें पाहा ॥ ९ ॥ 

त्या ज्ञानाचें विज्ञान होतें । शोधून पाहा बहुत मतें । 


१ मूळमायेचा आरभ. २ मूळमायेच्या ठिकाणीं. ३ हेतु. चंच- 
लात्म्याला पाहिल्यावर-निश्‍चळाबद्दलचा हेतु - आशा अजून 
शिल्लक राहिला आहे. ४ होतें व नष्ट हौतें. ५ ज्ञान व उपा- 
सना दोन्ही सूक्ष्म द्वेतात्मक असल्यानें तत्त्वतां एकच होत. अथवा 
ज्याचें ज्ञान व्हायचें त्याच्याजवळ गेल्या- (उप + आसन) शिवाय 
तें होत नसल्यानेंहि हीं दोन्ही एकरूप होत. ६ देव-अंतरात्मा- 
हा ज्ञान-जाणीवमयच होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
` दशक १३: समास २ ५१७ 


चंचळ अवघे नासतें । येणें प्रकारे ॥ १० ॥ 

नासिवंत नासेल कि नासेना। ऐसा अनुमानचि आहे मना 
तरी तो पुरुष सहसा ज्ञाना । अधिकारी नव्हे ॥११॥ 
नित्य निश्चये केला । संदेह उरतचि गेला । 

तरी तो जाणावा वाहावला । माहा मृगजळीं ॥ १२॥ 
क्षयेचि नाहीं जो अक्षई । व्यापकपणे सर्वा ठाई । 
तेथें हेत संदेह चाहीं । निविकारों ॥ १३ ॥ 

जें उदंड घनदाट । आद्य मध्य सेवट । 

अचळ अढळ अतुट । जसें तसें ॥ १४ ॥ 

पाहातां जसें गगन । गगनाहून तें सघन? । 

जनचि? नाहीं निरंजन । सदोदित ॥ १५॥ 

चर्मचक्षु ज्ञानचक्षु । हा तों अवघाच पूर्वपक्षु । 
निर्गुण ठाइचा अलक्षु । लक्षवेना ॥ १६ ॥ 
संगत्यागेंबिण कांहीं । परब्रह्म होणार नाहीं । 
संगत्याग* करून पाहीं । सोन्यगर्भा* ॥। १७॥ 
निर्शतां अवर्घेचि निशेलें । चंचळ तितुकें निघोन गेलें। 
निइचळ परब्रह्म उरलें । तेंचि सार ॥ १८॥ 
आठवा देह सूळसाथा । निघोन गेल्या अष्टकाया । 
साधु सांगती उपाया । कृपाळ्पणें ॥ १९ ॥ 

सोहं हंसा तत्वससी । तें ब्रह्म तूं आहेसी । 

बिचार पाहातां स्थिति ऐसी । सहजचि होते ॥ २०॥ 


RSS 
१ ओतप्रोत; घनदाट. २ जेथें कांहीं जन्मलेंच-झालेंच नाहीं तें. 
३ हें बोलणेंच निरर्थक, मिथ्या, होय. ४ आपल्याच संगाचा- 
मीपणाचा-त्याग. ५जेथें स्फुरणादि सवे वाणी नष्ट होतात ते ब्रह्म. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


साधक असोन? ब्रह्म उरलें । तेथे वृत्तिसुन्य जालें । 
सारासार विचारिलें । येणें प्रकारें ॥ २१ ॥ 
तें तापेना ना निवेना । उजळेना ना काळवंडेना । 
डहुळेना ना निवळेना । परब्रह्म तें ॥ २२ ॥ 
दिसेना ना भासेना । उपजेना ना नासेना । 
ते पेना ना जाईना । परब्रह्म तें ॥ २३ ॥ 
तें भिजेना ना वाळेना । तें विझेना ना जळेना । 
जयास कोणीच नेईना । परब्रह्म तें ॥ २४ ॥ 
जें सन्मुखचि चहुंकडे । जेथे दृश्य भास उडे । 
धन्य साधु तो पवाडे! । निविकारीं ॥ २५॥ 
निर्विकल्पो कल्पनातीत ?। तोचि वोळखावा संत । 
येर अवघेचि असंत । भ्रमरूप ॥ २६ ॥ 
खोटे सांडून खरें घ्यावें । तरीच परीक्षवंत म्हणावें । 
असार सांडून सार घ्यावें । परब्रह्मा तें ॥ २७॥ 
जाणतां जाणतां जाणीव जाते । आपली वृत्ति तद्रूप 
होते । आत्मनिवेदन भक्ति ते । ऐसी आहे ॥ २८ ॥ 
. वाच्यांशं भक्तिमुक्ति बोलावी । लक्ष्यांशें तद्रपता 
विवरावी । विवरतां हेतु" नुरावी। ते तद्र पता ॥ २९ ॥ 
सद्रूप चिद्रप आणि तद्रूप । सस्वरूप म्हणिजे आपलें रूप । 
SS Us sn 


१ साधक वेगळा राहून ब्रह्म पाहूं गेला तर, वृत्तीच्या अंतीं 
त्यास शून्यत्वाचीच प्राप्ति होईल. असा धोका असल्यानें सारा- 
सारविचार अत्यंत दक्षतेनें केला पाहिजे. २ प्रतिष्ठित होतो 

एक्यता पावतो. ३ निविकल्पत्वाच्या जाणिवेशिवाय जो निवि- 
कल्पी मुरून जाईल तो. ४ जाणीव. विवरणाबरौबर मीपणा- 
चाहि लय होत जावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ३ ५१९ 


आपलें रूप म्हणिजे अरूप । तत्त्वनिशेनाउपरी॥३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सारासारनिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म घन आणि पोकळ । आकाशाहून विशाळ । 
निर्मळ आणी निश्चळ । निविकारी ॥ १॥ 
एसेंचि असतां कित्येक काळ । तेथें आरंभला भुगोळ । 
तया सुगोळाचें मूळ । सावध एका ॥ २॥ 
परब्रह्म असतां निश्चळ । तेथें संकल्प? उठिला चंचळ । 
तयास बोलिजे केवळ । आदिनाराधेण ॥ ३॥ 
मूळमाया जगदेशवर । त्यासीच म्हणजे शड गुणशवर? 
अष्टधा प्रकृतीचा विचार । तेथे पाहा ॥ ४ ॥ 
एलिकडे गुणक्षोभिणी । तेथें जन्म घेतसा त्रिगुणीं । 
मूळ वोंकाराची मांडणी । तेथून जाणावी ॥ ५॥ 
अकार उकार सकार । तिनी मिळोन बोंकार । 
पुढें पंचझूतांचा विस्तार । विस्तारला ॥ ६॥ 
आकाश स्हणिजेतें अंतरात्म्यासी । तयापासून जन्म 
वायोसी । वायोपासून तेजासी । जन्स जाला ॥ ७॥ 
बायोचा कातरा घसवटे । तेणें उष्णें बर्हि पेटे । 
सुर्यबब तें प्रगटे । तथे ठाई ॥ ८ ॥ 


१ “ एकोऽहं बहुस्याम्‌ हा. २ईश्वराचे सहा गुणः - समग्र 
ऐइवयं , धर्म , यश, श्री, ज्ञान व विज्ञान. उत्पत्तिस्थितिलयादींच्या 
सामर्थ्याचा समावेश ऐक्वर्य या गुणांतच होतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५२० श्रीमत्‌ दासबोध 


चारा वाजतो! सीतळ । तेथें निर्माण जालें जळ । 

तें जळ आळोन भुगोळ । निर्माण जाला ॥ ९ ॥ 

त्या भूगोळाचे पोटों । अनंत बीजांचिया कोटी । 
पृथ्वी पाण्या होतां भेटी । अंकुर निघती ॥ १० ॥ 
पृथ्वी बल्ली नाना रंग । पत्रे पुष्पांचे तरंग । 

नाता स्वाद ते सग । फळें जालीं ॥ ११॥ 

पत्रे पुष्पे फळें मुळें । नाना वर्ण नाना रसाळें । 

नाना धाग्यें अज्ञं केवळें । तेथून जालीं ॥ १२॥ 
अन्नापासून जाले रेत । रेतापासून प्राणी निषजत । 
एसी हे रोकडी प्रचित । उत्पत्तीची ॥ १३॥ 

अंडज जारज इवेतज? उद्बीज' । पृथ्वी पाणी सकळांचें 
बीज । ऐसें हैं नवल चोज। सृष्टिरचनेचें ॥ १४ ॥ 
च्यारि खाणी च्यारि वाणी । चौग्यासि लक्ष जीवयोनी । 
निर्माण जाले लोक तिनी । पिडब्नह्मांड ॥ १५ ॥ 
मुळीं * अष्टधा प्रकृती । अवघे पाण्यापासून जन्मती । 
पाणी नस्तां मरती । सकळ प्राणी ॥ १६॥ 

नव्हे अनुमानाचें बोलणें । याचा बरा प्रत्यये घेणें । 
वेदशास्त्रं पुराणें । प्रत्ययं घ्यावी ॥ १७ ॥ 

जें आपल्या प्रत्यया येना । तें आनुसानिक घ्यावेना । 


१ थंड वारा वाहूं लागतो. २ स्वेदज =घामामुळें होणारे. ३ 
उद्धिज्ज = झाडेझुडपे. ४ मूळची ही अष्टधा प्रकृति हेंच 
सर्वाचें जीवन होय. जीवन=पाणी. म्हणून हैं पाणी, ही प्रकृति 
नसेल तर कोणीहि जिवंत असूं शकणार नाहीं. अथवा आद्रता 
हा पाण्याचा गुण म्हणून मूळच्या संकल्पांतील प्रेमाद्रंता हेंच 
सर्वांचे जीवन होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ४ ५२१ 


प्रत्ययाविण सकळ जना । वेवसाये नाहीं ॥ १८॥ 
बेवसाये प्रवृत्ती निवृत्ती । दोहिकडे पाहिजे प्रचिती । 
प्रचितीविण अनुमानें असती । ते विवेकहीन ॥ १९ ॥ 
ऐसा सृष्टिरचनेचा विचार । संकळित बोलिला प्रकार। 
आतां विस्ताराचा संव्हार । तोहि ऐका ॥ २० ॥ 
मुळापासून सेबटवरी । अवघा आत्मारासचि करी । 
करी आणी चिवरी । धेथायोग्य ॥ २१ ॥ 
पुढें संब्हार निरोपिला । श्रोतीं पाहिजे ऐकिला । 
इतुक्याउपरी जाला । समास पुर्ण ॥ २२॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उभारणी निरूपणनाम 
समास तृतीय ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीस होईल अंत । भूतांस सांडेल कल्पांत । 
ऐसा समाचार साध्यंत । शास्त्रीं निरोपिला॥ १॥ 
शत वरुषें अनावृष्टि । तेणें जळेल हे सृष्टि । 
पर्वत माती? ऐसी पृष्ठी । भूमीची तरके।। २॥ 
बारा कळीं सूर्यमंडळा । किर्णापासुन निघती ज्वाळा | 
शत चरुषें भूगोळा । दहन होघे॥ ३॥ 
सिधुरवर्ण वसुंधरा । ज्वाळा लागती फणिवरा । 
तो आहाळोन? सरारां । विष चसौ ॥ ४ 0 
त्या विषाच्या ज्वाळा निघती । तेणें पाताळें जळती । 
माहापावकें भस्म होती । पाताळ लोक ॥ ५॥ 


RRR 
१ मावतील. २ तड़के; उप्णतेनें तडे पडतात. ३ पोळल्याचें 
कळवळून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


तेथें माहाभूतें खवळती । प्रळयेवात सुटंती । 
प्रळयेपावक वाढती । चहुकडे ॥ ६॥ 5.” 

तेथें अक्रा रुद्र खवळले । बारा सुर्यं कडकडिले । 
पावकसात्र येकवटले । प्रळधेक्काळीं ॥ ७॥ 

वायो विजांचे तडाखे । तेणें पृथ्वी अवघी तरखे *। 
कठिणत्व अवघेचि फांके । चहुंकडे ॥ ८ ॥ 

तेथें मेरूची कोण गणना । कोण सांभाळिल कोणा । 
चंद्र सूयं तारांगणा। सूस! जाली ॥ ९॥ 

पृथ्वीने घिरी सांडिली । अवघी धगधगायेमान जाली 
ब्रह्मांडभटों * जळोन भेली । येकसरां ॥ १० ॥ 
जळनि विरी सांडिली । विशेष साहाबृष्टि जाली । 
तेणें पृथ्बी विराली । जळासधे ॥ ११ 0 

भाजला चुना जळों बिरे । तेसा पृथ्वीस धीर न धरे। 
विरो सांड्नियां त्वरे । जळों मिळाली ॥ १२॥ 

शेष कूर्म वाऱहाव) गेला । पृथ्वीचा आधार लुटला । 
सत्व सांडून जळाला । मिळोन गेली ॥ १३॥ 

तेथ प्रळयेमेघ उचलले । कठिण घोषे गजिनले । 
अखंड विजा कडकडिले । घ्वनिघोष ॥ १४॥ 
पर्वतप्राये पडती गारा । पर्वत उडती ऐसा वारा । 
निबिड" तया अंधकारा । उपमाचि नाहीं ॥ १५ ॥ 
सिधु नद्या एकवटल्या । नेणो नभीहुन रिचवल्या । 
संधिच“ नाहीं धारा मिळाल्या । अखंड पाणी ॥ १६॥ 


१ तडके; तडा पडतात. २ वितळून एकवटली. ३ सत्व } 


काठिण्य, ४ ब्रह्मांडभर झालेल्या वन्हीच्या भट्टीत. ५ वराह. 
. ६ घनदाट. ७ दोन धारांमधील पोकळी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ५ ५२३ 


तेथें मछ कूर्म सर्पं पडती । पर्वतासारिखे दिसती । 
गर्जना होतां मिसळती । जळांत जळें ॥ १७॥ 
सप्त सिधु आवर्णी गेले । आवणेवेडे मोकळे जाले? । 
जळरूप जालिया खवळले । प्रळपेपावक ॥ १८॥ 
ब्रह्मांडाऐसा. तप्तलोहो । शोषी जळाचा समूहो । 
तसें जळास जालें पाहो । अपुर्व मोठें ॥ १९ ॥ 
तेणें आटोन गेलें पाणी । असंभाव्य भाजला वन्ही । 
तया वन्होस केली झडपणी । प्रळयवातें ॥ २० ॥ 
दीपास पालव! घातला । तेसा प्रळपेपावक विझाला । 
पुढें बायो प्रबळला । असंभाव्य ॥ २१॥ 
उदंड पोकळी थोडा वारा । तेणें चितळोन गेला सारा 
पंचभूतांचा पसारा । आटोपला ॥ २२॥ 
महद्भूत मूळमाया । विस्मरणें ' बितुळे काया। 
पदार्थमात्र राहावया। ठाव नाहीं ॥ २३ ॥ 
दृश्य हलकालोळे नेलें । जड चंचळ वितुळलें । 
याउपरी शाश्वत उरलें । परब्रह्म तें ॥ २४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रळयेनाम 

समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
कोणी येक दोघे जण । पृथ्वी फिरती उदासीन । 
काळकमणें लागून । कथा आरभिली ॥ १॥ 


~ MM 
१ समुद्राने मर्यादा सोडली. २ पदर. ३ एकोऽहं’ या स्मरणा- 
बेहि विस्मरण झाल्यानें मायेचें हें स्वप्न नष्ट झालें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५२४ श्रीमत्‌ दासबोध 


श्रोता पुसे वक्‍तयासी । काहाणी सांगा जी बरवीसी । 
वक्ता ह्मणे श्रोतयासी । सावध ऐके ॥ २॥ 

येके स्त्रीपुरुषें' होतीं । उभवेतांसधें बहु प्रीति । 
येकरूपेचि वर्तती । भिन्न नाहीं ॥ ३॥ 

ऐसा कांहीं येक काळ लोटला। तयांस येक पुत्र! जाला 
कार्यकर्ता आणि भला । सर्वबिषों ॥ ४ ॥ 

पुढे त्यासहि जाला कुमर । तो पित्याहून आतुर । 
कांहीं तदधे * चतुर । व्यापकपणें ॥ ५ ॥ 

तेणें व्याप उदंड केला । बहुत कन्यापुत्र* व्याला । 
उदंड लोक संचिला । नावा प्रकारें ॥ ६ ॥ 

त्याचा पुत्र जयेष्ठ `। तो अज्ञान आणि राणिट । 
अथवा चुकतां नीट । संव्हार करी ॥ ७॥ 

पिता“ उगाच बसला । लेकें “ बहुत व्याप केला । 
सर्वज्ञ जाणता भला । जेष्ठ पुत्र ॥ ८ ॥ 

नातु ' त्याचें अर्ध जाणे । पणतु? ° तो कांहींच नेणे । 
चुकतां संव्हारणें । साहा क्रोधी ॥ ९ ॥ 

लेक?! सकळांचें पाळण करी । नातु मेळवी वरिचावरी 
पणतु चुकल्या संव्हार करी । अकस्मात ॥ १० ॥ 
नेसस्तपणें बंश वाढला । विस्तार उदंडचि जाला । 
एसा बहुत काळ गेला। आनंदरूप ॥ ११॥ 

विस्तार वाढला गणवेना। वडिलांस कोणीच सानीना । 


१ प्रकृति व पुरुष. २ जाणिवरूप विष्णु. ३ जाणीवेनेणीवरूप 
ब्रह्मा. ४ अर्धा नेणीवमय म्हणून अर्धचतुर. ५ सवं प्राणी. 
६ नेणीवरूप महेश. ७ मूळपुरुष. ८ विष्णूने. ९ ब्रह्मा. 
१० महेश. ११ विष्णु. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३: समास ५ ५९४ 


परस्परें कित मना । बहुत पडिला ॥ १२ ॥ 

उदंड घरकळूहो लागला । तेणें कित्येक संव्हार जाला । 
विपट? पडिले थोरथोरांला । बेबंद जालें ॥ १३॥ 
नेणपणें भरीं भरले । मग ते अवघेच संव्हारले । 

जैसे यादव निमाले । उन्मत्तपणें ॥ १४॥ 

बाप लेंक नातु पणतु । सकळांचा जाला निपालु । 
कन्या पुत्र हेतु मातु । अणुमात्र न्दं ॥ १५॥ 

एसी काहाणी जो विवरला । तो 3.न्सापासुन सुटला । 
श्रोता वकता धन्य जाला । घ्रचितीनें ॥ १६ ॥ 

ऐसी काहाणी अपूर्वं जे ते । उदंड वेळ होत जाते । 
इतुके बोलोनी गोसावी ते । निवांत जाले ॥॥ १७ ॥ 
आमची काहाणी सरो । लुमचे अंतरीं भरो । 

ऐसें बोलणें विवरो । कोणी तरी ॥ १८ ॥ 

चुकत वांकत आठवले । इतुकें संकळित बोलिलें । 
न्यूनपुर्ण कषा केलें । पाहिजे श्रोतीं ॥ १९ ॥ 

ऐसी काहाणी निरंतर । विवेकें ऐकती जे नर। 

दास हाणे जग्गोधार? । तेचि करिती ॥ २० ॥ 

त्या जगोद्धाराचें लक्षण । केलें पाहिजे विवरण । 
सार निवडावें निरूपण । यास बोलिजे ॥ २१ ॥ 
निरूपणीं प्रत्यये विवरावें । नाना सत्वकोडें उकलावें। 
समजतां समजतां व्हावें । निःसंदेह ॥ २२॥ 
विवरोन पाहातां अष्ट देह । पुढें सहजचि निःसंदेह । 
अखंड निरूपणे राहें । समाधान ॥ २३ ॥ 


ee न टक्क > ्न्क्न्स्त्त्त्त्त्त्स््ा 


१ वितुष्ट. २ जगोद्धार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


तत्वांचा गलबला जेथें । निवांत केचें असेल तेथे । 

याकारणें गुल्लिपरतें? । कोणियेकें असावें ॥ २४ ॥ 

ऐसा सुक्ष्म संवाद । केलाचि करावा विशद । 

पुढिले समासीं लघुबोध । सावध ऐका ॥ २५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कहाणीनिरूपणनाम 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
अ? बोलिजेती पंचतत्वें । त्यांचीं अभ्यासाया नांवें । 
तदुपरी स्वानुभवें । रूपें जाणावीं ॥ १ ॥ 
यामधें शाइवत कोण । आणी अशाइवत कोण । 
ऐसें करावें विवरण । प्रत्ययाचें ॥ २ ॥ 
पंचभूतांचा विचार । नांबरूप सारासार । 
तोचि बोलिला निर्धार । सावध ऐका ॥ ३ ॥ 
पृथ्वी आप तेज वायो आकाश। नांवें बोलिली सावकास। 
आतां रूपाचा विश्वास । श्रवणें धरावा ॥ ४ ॥। 
पृथ्वी ह्ाणिजे ते धरणी । आप ह्याणिजे तें पाणी । 
तेज हाणिजे अग्नि तरणी?। सतेजादिक ॥ ५॥ 
बायो म्हणिजे तो वारा । आकाश म्हणिजे पेस सारा । 
आतां शाइवत तें विचारा । आपले मनीं ॥ ६॥ 
येक शीत चांचपावें । म्हणिजे वर्म पडे ठावें । 
तसें थोडया अनुभवें । बहुत जाणावें ॥ ७॥ 


१ या घोटाळधापासून अलिप्त. २ शिंगणवाडी, चाफळ येथें. 
श्रीशिवाजीराजांना श्रीसमर्थांनी हा लघुवोध उपदेशिला. ३ सूर्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १३ : समास ६ ५२७ 


पृथ्वी रचते आणि खचते । हैं तों प्रत्ययास येतें । 
नाना रचना होत जाते । सृष्टिमधें ॥ ८ ॥ 

म्हणोन रचतें तें खचतें । आप तेंहि आटोन जातें । 
तेजहि प्रगटोन विझतें । वारेंहि राहे ॥ ९॥ 
अवकाश नाससात्र आहे । तेंहि विचारितां न राहे । 
एवं पंचभुतिक राहे। हैं तों घडेना ॥ १० ॥ 

ऐसा पांचा भूतांचा विस्तार । नासिवंत हा निर्धार । 
शाइवत आत्मा निराकार । सत्य जाणावा ॥ ११॥ 
तो आत्मा कोणास कळेना । ज्ञानेंविण आकळेना । 
स्हणोनियां संतजना । विचाराबें ॥ १२॥ 
विचारितां सज्जनासी । ते स्हणती कों अविनासी । 
जन्स सृत्य आत्मयासी । बोलोंच नये ॥ १३॥ 
निराकारीं भासे आकार। आणी आकारीं भासे निरा- 
कार। निराकार आणी आका र। विवेकें वोळखावा ॥ १४ 
निराकार जाणावा नित्य। आकार जाणावा अनित्य। 
यास बोलिजे नित्यानित्य । विचारणा ॥ १५॥ 
सारीं भासे असार । आणि असारों भासे सार । 
सारासारबियार । शोधून पाहावा ॥ १६॥ 
पंचभूतिक तें नाइक । परंतु भासे अनेक । 

आणि आत्मा येक । व्यापुन असे ॥ १७ ॥ 

चहुं भूतांमधें गगन । तसें गगनीं असे सघन? । 
नेहदून' पाहातां अभिन्न । गगन आणि वस्तु ॥ १८॥ 
उपाधीयोगेंचि आकाश । उपाधी नस्तां निराभास । 


१ सूक्ष्म ब्रह्मन २ नीट विचारपूर्वक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


निराभास तें अविनाश । तसें गगन ॥ १९ ॥ 

आतां असो हे विवंचना । परंतु जें पाहातां नासेना । 
तें गे तेंचि अनुमाना । विवेकें आणाबें ॥ २० ॥ 
परमात्मा तो निराकार । जाणिजे हा विचार सार । 
आणि आपण कोण हा विचार । पाहिला पाहिजे २१॥ 
देहास अंत येतां । वायो जातो तत्वतां । 

हें लटिकें ह्मणाल तरी आतां। स्वासोस्वास धरावा ॥।२२ 
स्वास कोंडतां देह पडे । देह पडतां हाणतीं सडे । 
मडयास कतृत्व न घडे । कदाकाळीं ॥ २३ ॥ 
देहावेगळा वायो न करी । वायोवेगळा देह न करी । 
बिचार पाहातां कांहींच न करी। थेकावेगळें येक | २४॥ 
उगेच पाहातां मनुष्य दिसे। विचार? घेतां कांहीं च नसे । 
अभेदभक्तीचें लक्षण ऐसें । वोळखावे ॥ २५ ॥ 

कर्ता आपण ऐसें ह्यणावें । तरी आपले इछेसारिखें 
व्हावें। इछेसारिखें न होतां मानावें। अवर्घेच बाव ॥ २६ 
ह्यणोन कर्ता नव्हे कि आपण। तेथें भोक्ता केचा कोण । 
हैं विचाराचें लक्षण । अविचारें न घडे ॥ २७॥ 
अविचार आणि विचार । जैसा प्रकाश अंधकार । 
विकार आणि निर्विकार । येक नव्हे कीं ॥ २८ ॥ 
जेथे नाहीं विवंचना । तेथें कांहींच चालेना । 

खरें तेंचि अनुमाना । कदा न ये ॥ २९ ॥ 

प्रत्ययास बोलिजे न्याये । अप्रत्यये तो अन्याये । 
ज्यात्यांधास परीक्षा कापे । नाना रत्नाची ॥ ३० ॥ 


= ES MM 
ए तत््वनिरसनात्मक विचार करतां स्वरूपाशिवाय इतर 
कांहींच रहात नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ७ ५२९ 


हणोन ज्ञाता धन्य धन्य । जो नि्गृणेंसी अनन्य » 
आत्मनिवेदनें मान्य । परम पुरुष ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे लघुबोधनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
तिसेळ निश्चळ निराभास । तयास दृष्टांत आकाश । 
आकाश हाणिजे अवकाश । पसरला पेस ॥ १॥ 
आधीं पैस मग पदार्थ । प्रत्यये पाहतां यथार्थे । 
प्रत्ययेंविण पाहातां वेर्थ । सकळ कांहीं ॥ २॥ 
ब्रह्म ह्मणिजे तें निश्चळ । आत्मा ह्मणिजे तो चंचळ । 
तयास दृष्टांत केवळ । वायो जाणावा ॥ ३॥ 
घटाकाश दृष्टांत ब्रह्माचा । घर्टाबब दृष्टांत आत्म्याचा 
विवरतां अर्थ दोहोंचा) भिन्न” आहे॥ ४ ॥ 
भूत ह्मणिजे जितुकें जालें । जालें तितुकें निमालें । 
चंचळ आलें आणी गेलें । ऐसें जाणावें ॥ ५ ॥ 
अविद्या जड आत्मा चंचळ । जड कर्पूर आत्मा अनक 


MI SR +-----८ऊ््ू्तत््जनलल तल 


तो चंचल जीवात्मा होय. २ अग्नि. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५३० श्रीमत्‌ दासबोध 


जड अनात्मा चेतवी आत्मा । सर्वी वते सर्वात्मा । 
अवघा मिळोन चंचळात्मा । निश्चळ नव्हे ॥ ९ ॥ 
निइचळ तें परब्रह्म । जेथें नाहीं दृश्य धरम । 

विमळ ब्रह्म तें निश्रम? । जसें तसें ॥ १० ॥ 

आधों आत्सानात्माविवेक थोर । मग सारासारबिचार। 
सारासारविचारें संव्हार । प्रकृतीचा ॥ ११॥ 
बिचारे प्रकृति संव्हारे । दृश्य अस्तांच बोसरे । 
अंतरात्मा निगुणीं संचरे । अध्यात्मश्रवणें ॥ १२ ॥ 
चढता अर्थ लागला । तरी अंतरात्मा चढतचि गेला । 
उतरल्या अर्थं उतरला । भूमंडळीं ॥ १३ ॥ 
अर्थासारिखा आत्मा होतो। जिकडे नेल! तिकडे जातो । 
अनुमानें संदेहों पडतो । कांहींघेक ॥ १४॥ 

निसंदेह अर्थ चालिला। तरी आत्मा निसंदेहचि जाला । 
अनुमानअर्थे जाला । अनुमानरूपी ॥ १५ ॥ 
नवरसिक अर्थ चाले । श्रोते तद्रूपचि जाले । 

चाटपणें होऊन गेले । चाटचिर आवघे ॥ १६॥ 
जेसा जैसा घडे संग । तैसे गुह्यराचे' रंग । 

याकारणें उत्तम मार्ग । पाहोन धरावा ।। १७॥ 
उत्तम अन्ने बोलत गेले । तरी मन अन्नाकारचि जालें | 
लावण्य वनितेचें वाणिलें । तरी मन तेथेचि बैसे।। १८ 
पदार्थंवर्णन अघवें । किती ह्मणोन सांगावें । 

परंतु अंतरो समजावें । होये कि नव्हे ॥ १९॥ 

जें जं देखिलें आणी ऐकिलें । तें अंतरीं सदढ बसलें | 
हित अर्हित परीक्षिलें । परीक्षबंतीं ॥ २० ॥ 


१ निशभ्नम; भ्रमशून्य. २ मस्त. ३ सरड्याचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३: समास ७ ५३१ 


याकारणें सर्व सांडावें । येक देवास धुंडावें । 
तरीच चमं पडे ठावें । कांहींयेक ॥ २१ ॥ 
नाना सुखें देवें केलीं । लोकें तयास चुकली । 
ऐसी चुकतांच गेलों । जन्सवरी ॥ २२॥ 
सबं सांडून शोधा मजला । ऐसें देवचि बोलिला? । 
लोकों शब्द अमान्य केला । भगवंताचा ॥ २३ ॥ 
ह्यणोन नाना दुःखें भोगिती । सर्वकाळ कष्टी होती । 
सनीं सुखचि इछिती । परी तें कंचें। २४ ॥ 
उदंड सुख जया लागलें? । वेडे तयास चुकले । 
सुख सुख हाणतांच मेलें । दुःख भोगितां ॥ २५॥ 
शाहाण्यानें ऐसें न करावें । सुख होये तेंचि करावें । 
देवासी धुंडित जावें । ब्रह्मांडापरतें ॥ २६ ॥ 
मुख्य देवचि ठाई पडिला । मग काये उणें तयाला । 
लोक वेडे विवेकाला । सांडून जातीं ॥ २७॥ 
चिवेकाचें फळ तें सुख । अदिवेकाचें फळ तें दुःख । 
यांत मानेल तें अवश्यक । केलें पाहिजे ॥ २८ ॥ 
कर्तयासी वबोळखावें । यास विवेक ह्यणावें। 
विवेक सांडितां व्हावें । परम दुःखी ॥ २९ ॥ 
आतां असो हैं बोलणें । कर्त्यास वोळखणें । 
आपलें हित विचक्षणें । चुकों नये ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे प्रत्ययेविवरणनाम 

समास सप्तम ॥ ७॥ 


१ भ. गी. अ. १८,क्‍लो. ६६. २ ज्याच्या ठायीं उदंड सुख आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 
श्रोता ह्मणे वकतयासी । कोण कर्ता निशचयेंसी । 
सकळ सृष्ट ब्रह्मांडासी । कोणें केले ॥ १॥ 
तंव बोलिले सभानायेक । जे बोलिके येकाहून येक । 
या बोलण्याचे कोतुक । श्रोतीं सादर एकादे ॥ २ ॥ 
येक स्हणती कर्ता देव । येक म्हणती कोण देव। 
आपुलाला अभिप्राव । बोलते जाले ॥। ३ ॥ 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ । भावार्थ बोलती पष्ट । 
आपुलाली उपासना श्रेष्ठ । मानिती जनों ॥ ४ ॥ 
कोणियेक ऐसें म्हणती । कर्ता देव संगळमूर्ती । 
येक म्हणती सरस्वती । सवे करी ॥ ५॥ 
येक म्हणती कर्ता भरव । येक म्हणती खंडेराव । 
येक म्हणती बीरेदेव । थेक म्हणती भगवती ॥ ६ ॥ 
येक म्हणती नरहरी । येक म्हणती बनशंकरी । 
येक म्हणती सर्वे करी । नारायेणु ॥ ७ ॥ 
येक म्हणती श्रीराम कर्ता। येक म्हणती श्रीकृष्ण कर्ता | 
येक म्हणती भगवंत कर्ता । केशवराज ॥॥ ८ ॥ 
येक म्हणती पांडरंग । येक म्हणती श्रीरंग । 
येक म्हणती झोटिंग । सर्वं करी ॥ ९॥। 
येक म्हणती मुंज्या कर्ता । येक म्हणती सुर्य कर्ता । 
येक म्हणती अग्न कर्ता । सकळ कांहीं ॥ १० ॥ 
येक म्हणती लक्ष्मी करी येक म्हणती सारुती करी । 
येक म्हणती धरत्री करी । सर्व कांहीं ॥ ११ ॥ 
येक म्हणती तुकाई । येक म्हणती येमाई । 
येक म्हणती सटवाई । सबं करी ॥ १२॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ८ ५२३३ 


येक म्हणती भार्गव कर्ता । येक म्हणती वामन कर्ता । 
येक म्हणती परमात्मा कर्ता । येकचि आहे ॥ १३ ॥ 
येक म्हणती विरंणा कर्ता ! येक म्हणती बस्वंणा कर्ता ॥ 
येक म्हणती रेवंणा कर्ता । सर्व कांहीं ॥ १४ ॥ 
कोणी म्हणती रवळ्या? कर्ता । येक म्हणती स्वामी 
कातिक कर्ता । येक म्हणती वेंकटेश कर्ता । सवे कांही ॥ 
येक म्हणती गुरु कर्ता । येक म्हणती दत्त कर्ता । 

घेक म्हणती मुख्य कर्ता । बोढ्या जगन्नाथ ॥ १६॥ 
येक म्हणती ब्रह्म कर्ता । येक म्हणती विष्णु कर्ता । 
येक म्हणती महेश कर्ता । निशचयेंसी ॥ १७॥ 

येक म्हणती प्रजन्य कर्ता । येक भ्हणती वायो कर्ता । 
येक स्हणती करूनच अकर्ता । निर्गुण देव ॥ १८॥ 
चेक म्हणती साया करी । येक म्हणती जीव करी । 
येक म्हणती सर्वे करी । प्रारब्धयोग ॥ १९ ॥ 

येक म्हणती प्रेत्त करी । येक म्हणती स्वभाव करी ॥ 
येक स्हणती कोण करी । कोण जाणे ॥ २० ॥ 

ऐसा कर्त्याचा विचार । पुसतां भरला बाजार । 
आतां कोणाचें उत्तर । खरें मानावें ॥ २१॥ 

जहि जो देव मानिला । कर्ता म्हणती तयाला । 

ऐसा लोकांचा गलबला । बोसरेना ॥ २२ ॥ 
आपुलाल्या साभिमानें । निइचयेचि केला मनें। 

याचा विचार पाहणें । घडेचिना ॥ २३॥ 

बहु लोकांचा बहु विचार । अवघा राहों द्या बाजार ४ 
परंतु याचा विचार । ऐसा आहे ॥ २४ ॥ 


१ कोंकणांतील रवळनाथ नांवाचें देवत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


श्रोतीं व्हावें सावधान । निश्चये तोडावा अनुमान । 
ग्रत्यथे सानावा प्रमाण । जाणते पुरुषों ॥ २५ ॥ 

जें जें कतंयानें केलें । तें तें त्याउपरी जालें । 
कर्त्यापूर्वी आडळलें । न पाहिजे कीं ॥ २६॥ 

केलें तें पंचभूतिक । आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक । 
तरी भूतांश पंचझूतिक । केलें तें घडेना ॥ २७ ॥ 
'पंचभूतांस वेगळें करावें । मग कर्त्यास वोळखावें । 
'पंचभूतिक तें स्वभावें । कर्त्यांत' आलें ॥ २८ ॥ 
पंचभूतांवेगळे निर्गुण । तेथें नाहीं कर्तेपण । 
निविकारास विकार कोण । लाऊ शके ॥ २९ ॥ 
'निगुणास कतव्य न घडे । सगुण जाल्यांत? सांपडे । 
आतां कतेव्यता कोणेकडे । बरें पाहा ॥ ३० ॥ 
लटिक्याचा कर्ता कोण । हें पुसणेंचि अप्रमाण । 
ह्यणोन हेंचि प्रमाण । जें स्वभावेंचि जालें ॥ ३१॥ 
येक सगुण येक निर्गुण । कोठें लाऊ कर्तेपण । 

या अर्थाचें विवरण । बरें पाहा ॥ ३२ ॥ 

सगुणें सगुण केलें । तरी तें पुर्वीच आहे जालें । 
निर्गुणास कतव्य लाविलें । न बचे कीं कदा ॥ ३३॥ 
येथे कर्ताचि दिसेना । प्रत्यथे आणावा अनुमाना । 
दृश्य सत्यत्वें असेना । ह्यणोनियां ।। ३४ ॥ 

केलें तें अवघेचि लटिकें। तरी कर्ता हें बोलणेंचि फिकें 
वक्ता ह्यण रे विवेकें । बरें पाहा ॥ ३५॥ 

'बरें पाहातां प्रत्यये आला । तरी कां करावा गल्बला। 


१ केलेल्यांत; कृत्यांत; कार्यात. २ झालेल्यांत; कार्यात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ९ ५२५ 


प्रचित आलियां आपणाला । अंतर्यामी ॥ ३६॥ 
आतां असो हें बोलणें । विवेकी तोचि हें जाणे । 
पूर्वपक्ष लागे उडवणें । येरवों अनुर्वाच '॥ ३७॥ 
तंव श्रोता करी प्रस्त । देहीं सुखदुःखभोक्ता कोण । 
पुढें हेंचि निरूपण । बोलिले असे ॥ ३८॥ | 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कर्तानि रूपणनाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
आत्मयास शेरीरयोगें । उद्वेग चिता करणें लागे । 
शरीरयोगें आत्मा जगे । हैं तों प्रगंटचि आहे ॥ ११४ 
देह अन्नखि खायेना । तरी आत्मा कदापी जगेना। 
आत्म्याविण चेतना । देहास केंची ॥ २॥ 
हें येकावेगळें येक । करूं जातां निरार्थक । 
उभथेयोगें कोणीयेक । कार्य चाले ॥ ३ ॥ 
देहाला नाहीं चेतना । आत्म्यास पदार्थे उचलेना । 
स्वप्नभोजनें भरेना । पोट कांहीं ॥ ४ ॥ 
आत्मा स्वप्नअवस्थंत जातो । परंतु देहामध्यं हि असतोः 
निदसुरेपणे २ खाजवितो । चमत्कार पाहा ॥ ६५ ॥ 
अन्नरसें वाढे शारीर । शरीरप्रमाणे विचार । 
वृद्धपणीं तदनंतर । दोनी लाहानाळती४॥ ६॥ 
उन्मत्त द्रव्य देह खातो । देहयोगें आत्मा भुलतो । 


१ अनुर्वाच्य. २ अर्धवट झोपेंत. ३ शरीरवाढीबरोबर बिचा- 
रहि वाढतो. ४ क्षीण होतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


विस्मरणें शुद्धि सांडितो । सकळ कांहीं ॥७॥ 
देहाने घेतलें वीष। आत्मा जाये सावकास । 

वाढणें सोडणें आत्मयास । नेमस्त आहे ॥ ८ ॥ 
'बाढणें मोडणें जाणें येणें । सुख दुःख देहाचेनि गुणें । 
नाना प्रकारें भोगणें । आत्मयास घडे ॥ ९ ॥ 
घारुळ ह्यणिजे पोकळ । मुंग्यांचे सार्गचि सकळ । 
तेसेंचि हें केवळ । शरीर जाणावें ॥ १० ॥ 

शरीरीं नाडीचा खेटा?। ताडीमधे पोकळ वाटा । 
लाहान थोर सगटा । दाटल्या नाडी ॥ ११॥ 
प्राणो अनज्नोदक घेतो । त्याचा अन्नरस होतो । 
त्यास वायो प्रवतो ` । स्वासोस्वासें ॥ १२ ॥ 
नाडिद्वारां धांवे जीवन । जीवनामधें खेळे पवन । 
स्या पवनासरिसा जाण । आत्माहि विवरे ॥ १३॥ 
'तृषेनें शोकलें शरीर । आत्म्यास कळे हा विचार । 
मग उठवून शरीर । चालवी उदकाकडे ॥ १४॥ 
उदक मागे शब्द बोलवी । मार्ग पाहोन शरीर चालवी । 
शरीर अवघेच हालवी । प्रसंगानुसार ॥ १५॥ 
क्षुधा लागते ऐसें जाणतो । मग देहाला उठवितो । 
आच्यावाच्या बोलवितो । ज्यासीं त्यासीं ॥ १६॥ 
बायेकांत ह्मणे जालें जालें। देह सोवळे करून आणिलें । 
पायांत भरून चालविलें। तांतडी तांतडी ॥ १७॥ 
त्यासी पात्रावरी बसविलें नेत्रीं भरोन पात्र पाहिलें । 
हाताकरवी आरंभिले । आपोशन ॥ १८॥ 


१ गुंताडा; गर्दी. २ प्रवर्तितो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास ९ ५३७ 


हाताकरवी ग्रास उचलवी मुखीं जाऊन मुख पसरवी ॥ 
दांताकरवी चाववी । नेट नेटे ॥ १९ ॥ 

आपण जिव्हेमधें खेळे । पाहातो परिमळसोहळे । 

केंस कांडी खडा कळे । तत्काळ थुंकी ॥ २० ॥ 
आळणी कळतां मीठ मागे । बायलेसि ह्यणेआगे कांगे ॥ 
डोळे ताऊन पाहों लागे । रागें रागे ॥ २१॥ 

गोडी लागतांच आनंदे । गोड नस्तां परम खेदे । 
चांकडी गोष्टी अंतरीं भेदे । आत्मयासी ॥ २२ ॥ 
नाना अन्नाची गोडी । नाना रसें स्वाद निवडी । 
तिखट लागतां मस्तक झाडी । आणी खोंकी ॥ २३ ॥ 
सिरपुडी घातली फार । काथेसें करितें खापर । 
जिब्हैकरबी कठिणोत्तर । बोलवी रागें ॥ २४॥ 
आज्य उदंड जेविला । सर्वेच तांब्या उचलिला । 
घळघळां घेऊं? लागला । सावकाश ॥ २५॥ 

देहीं सुखदुःखभोदता । येक आत्माचि पाहातां । 
आत्स्याविण देह वृथा । सडे होये ॥ २६ ॥ 

मनाच्या अनंत वृत्ति । जाणणें? तेचि आत्मस्थिति । 
त्रेलोकों जितुक्या वेक्ती । तदांतरीं आत्मा॥। २७ ।॥॥ 
जगामध्ये जगदात्मा । विश्वामधें विश्वात्मा 

सवं चालवी सर्वात्मा । नाना रूपें ॥ २८ ॥ 

हुगे चाले ऐके देखे । मूद कठिण बोळखे । 

शीत उष्ण ठाउकें । तत्काळ होये ॥ २९ ॥ 
सावधपणें लाघवी । बहुत करी उठाठेवी । 

या धूर्ताच्या उधवी । धूर्ति करी ॥ ३० ॥ 


पाणी पिऊ २ जाणीव. ३ परीक्षा. 


gam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


घायोसरिसा परिमळ येतो । परि तो परिमळ वितळोन 
जातो। वायो धुळी घेउनी येतो। परी तेहि जाये ।॥ ३१ 
शीत उष्ण वायोसरिसें । सुवासें अथवा कुवासें । 
असिजे परी सावकासें । तगणें न घडे ॥ ३२॥ 
बायोसरिसे रोग येती । वाथोसरिसीं झूतें धांवती । 
धूर आणी धुकटें येती । वायोसवें ॥ ३३ ॥ 
बायोसवें कांहींच जगेना । आत्म्यासवें वायो तगेना?। 
आत्स्याची चपळता जाणा | अधिक आहे ॥ ३४॥ 
वायो कठिणास आडतो । आत्मा कठिण भेदून जातो । 
कठिण पाहों तरी तो । छेदेहिना ॥ ३५ ॥ 
` चायो झडझडां वाजे । आत्मा कांहींच न वाजे । 
मोनेंचि अंतरीं समजे । विवरोन पाहातां ॥ ३६॥ 
शरीरास बरें केलें । तें आत्मयास पावलें । 
शरीरयोगें जालें । समाधान ॥ ३७ ॥ 
देहावेगळे उपाये नाना । करितां आत्मयास पावेना । 
समाधान पावे वासना । देहाचेनि॥ ३८॥ 
देहआत्मयांचें कौतुक । पाहों जातां हें अनेक । 
देहावेगळी आडणुक । आत्मयास होये ॥ ३९ ॥ 
येक अस्तां उदंड धडे । वेगळें पाहातां कांहींच न घडे। 
विवेकें त्रेलोकों पवाडे । देहात्मयोगें ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मविवरणनाम 
समास नवम || ९॥ 


———— की 2 | | 
१ टिकेना. २ एकत्र. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १३ : समास १० ५३९ 


॥ श्रीराम ॥ 
पालेमाळा सुमनमाळा । फळमाळा बीजमाळा । 
पाषाणमाळा कवडेमाळा । सुत्रं ' चालती ॥ १॥ 
स्फटिकमाळा मोहरेमाळा । काष्ठमाळा गंधसाळा । 
धातुमाळा रत्नमाळा । जाळ्या बोलि चांदोवे॥ २॥ 
परी हें तंठूनें चालतें । तंतु नस्तां विष्कळित होतें । 
तसें ह्ाणों आत्मयांतें । तरी साहित्य? न पडे॥ ३ ॥ 
तंतूस मणी बोविला । तंतू मध्येंचि राहिला । 
आत्मा सर्वांगी व्यापला । पाहाता कां॥ ४॥ 
आत्मा चपळ सहजभुणें । दोरी काथे चळों जाणे । 
हाणोन दृष्टांत देणें । साहित्य न घडे ॥५॥ 
नाचा बल्लींत जळांश । उतांमध्यें दाटला रस । 
परी तो रस आणी बाकस*। येक नव्हे ॥ ६॥ 
देही आत्मा देह अनात्मा । त्याहून पर तो परमात्मा । 
निरंजनास उपसा । असेचिना ॥ ७॥ 
रायापासून रंकवरी । अवघ्या मनुष्यांचिया हारी । 
सगट समान सरी । केसी करावी ॥ ८ ॥ 
देव दानव मानव । नीच योनी हीन जीव । 
पापी सुकृति अभिप्राच । उदंड आहे ॥ ९ ॥ 
येकांशे जग चाले । परी सामर्थ्यं वेगळाले । 
थेकासंगें मुक्त केलें । येकासंगं रवरव ॥ १० ॥ 
साकर माती पृथ्वी होये । परी ते माती खातां नये । 
गरळ आप नव्हे काये । परी तें खोटें ॥ ११ ॥ 


१ दोरीच्या योगानें. २ हा दृष्टांत योग्य नव्हे. ३ चोयट्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९५४० श्रीमत्‌ दासबोध 


युण्यात्सा आणी पापात्मा । दोहिकडे अंतरात्मा । 
साधु भोंदु सीमा । सांडंच नये ॥ १२॥ 
अंतर येक तों खरें। परी सांगातें घेऊं त येती माहारे। 
पंडित आणि चाटें? पोरें । येक कसीं ॥ १३ ॥ 
मनुष्य आणी गधडे । राजहंस आणि कोंबडे । 

राजे आणि साकडे । येक कंसीं ॥ १४॥ 
भागीरथोचें जळ आप । मोरी संवदणी? तेंहि आप । 
कुश्चिळ उदक अल्प । सेववेना ॥ १५॥ 

याकारणें आचारशुद्ध । त्याउपरी विचारशुद्ध । 
चीतरागी आणि सुबुद्ध । ऐसा पाहिजे ॥ १६॥ 
श्रांहून सानिलें लंडी । तरी युद्धप्रसंगीं नरकांडी १ । 
श्रीसंत सांडून बराडी ' । सेवितां कसें ॥ १७॥ 

येका उदकें सकळ जालें । परी पाहोन पाहिजे सेविलें। 
सगट अवघेच घेतलें । तरी तें सूखेपण ॥ १८ ॥ 
जीवनाचेंच जालें अन्न । अन्नाचें जालें वसन । 

परी वसनाचें भोजन । करितां न ये ॥ १९ ॥ 

तसें निद्य सोडून द्यावें । वंद्य तें हूदई धरावें । 
सत्कीर्तीनें भरावें । भूमंडळ ॥ २० ॥ 

उत्तमासि उत्तम साने । कनिष्ठांस तें न साने । 
ह्यणोन करंटे देवानें । करून ठेविले ॥ २१ ॥ 

सांडा अवघें करंटपण । धरावें उत्तम लक्षण । 
हरिकथा पुराण श्रवण । नीति न्याये ॥ २२ ॥ 
वर्तायाचा विवेक । राजी राखणें सकळ लोक । 


१ मुखं. २ डबके. ३ फजिती. ४ दरिद्री. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास १ ५४१ 


हळुहळु पुण्यश्लोक । करीत जावे ॥ २३ ॥ 

मुलाचे चालीनें चालावें । मुलाच्या सनोगतें बोलावें । 

तसें जनास सिकवावें । हळुहळु ॥ २४ ॥ 

मुख्य मनोगत राखणें । हेंचि चातुर्याचीं लक्षणें । 

चतुर तो चतुरांग जाणे । इतर तीं वेडीं ॥ २५ ॥ 

वेडयास वेडं हाणों नये । वर्म कदापि बोलों नये । 

तरीच घडे दिग्विजये । निस्पृहासी ॥ २६ ॥ 

उदंड स्थळीं उदंड प्रसंग । जाणोनि करणें येथासांग 

प्राणिसात्रांचा अंतरंग । होऊन जावें ॥ २७॥ 

मनोगत राखोन जातां । परस्परें होये अवस्ता'। 

मनोगत तोडितां वेवस्ता । बरी नाहीं ॥ २८ ॥ 

याकारणें सनोगत । राखेल तो सोठा सहंत । 

मनोगत राखतां समस्त । चोढोन येती ॥ २९॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिकवणनिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १० ॥ 


॥ अखंडध्यान नाम दशक चतुर्दश ॥१४ 


॥ श्रीराम ॥ 
ऐका निस्पृहाची सिकवण । युक्ति बुद्धि शहाणपण । 
जेणें राहे समाधांन । निरंतर ॥ १ ॥ 
सोपा मंत्र परी नेमस्त? । साधें बोषध गुणवंत । 


१ मनोगत न मोडतां गेलें तर परतभेटीची उत्कंठता राहते. 


२ प्रतीति देणारा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


साधें बोलणें सप्रचोत। तसें साझे ॥ २॥ 
तत्काळचि अवगुण जाती। उत्तम गुणाची होये प्राप्ती । 
शब्दवोषध तीव्र श्रोतों । साक्षपें सेवाबें ॥ ३ ॥ 
निस्पृहता धरू नये । धरिली तरी सोडू नये । 
सोडिली तरी हिडों नये । वोळखीमधें ॥ ४ ॥ 
कांता दृष्टी राखों नये मनास गोडी चाखऊ नये । 
धारिष्ट चळतां दाखऊ नये । मुख आपुलें ॥ ५ ॥ 
येके स्थळीं राहों नये । कानकोडें साहों नये । 
द्रव्य दारा पाहों नये । आळकेपणें ' ॥ ६।। 
आचारश्रष्ट होऊं नये । दित्यां द्रव्य घेऊं नये । 
उणा शब्द येऊ नये । आपणावरी ॥ ७ ॥ 
भिक्षेविषीं लाजों नये । बहुत भिक्षा घेऊ नये । 
पुसतांहि देऊं नये । वोळखी आपली ॥। ८ ॥ 
धड! मळिण नेसों नये। गोड अन्न खाऊं नये। 
दुराग्रह करू नये । प्रसंगे वर्तावें ॥ ९ ॥ 

भोगीं मन असों नये । देहदुःखें त्रासों नये । 

पुढें आशा धरू नये । जीवित्वाची ॥ १० ॥ 
विरक्ती गळों देऊ नये । धारिष्ट चळों देऊ नये । 
ज्ञान मळिण होऊं नये । विवेकबळें ॥ ११ ॥ 
करुणाकीतेन सोडूं नये । अंतर्ध्यान मोड़ नये । 
प्रेमतंतु तोडूं नये। सगुणमूर्तीचा ॥ १२॥ 

पोटीं चिता धरू नये । कष्टें खेद मानूं नये । 
समई धोर सांडूं नये । कांहीं केल्यां ॥ १३॥ 


१ हांवरटपणानें. २ फाटकें तुटकें नसलेलें वस्त्र मलीन, घाणे- 
रडे, असू नये. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास १ ५४३ 


अपमानितां सिणों नये । निखंदितां? कष्टों नये । 
धिःकारितां झुरों नये । कांहीं केल्या ॥ १४॥ 
लोकलाज धरू नये । लाजवितां लाजों नये । 
खिजवितां खिजों नये । विरक्त पुरुषं ॥ १५॥ 
शुद्धमार्ग सोडू नये । दुर्जतासीं तंडों नये । 

समंध पडों देऊ नये । चांडाळासी ॥ १६॥ 
तपीळपण धरूं नये । भांडवितां भांडों नये । 
उडवितां उडऊं नये । निजस्थिती आपुली ॥ १७॥ 
हांसवितां हांसों नये । बोलवितां बोलों नये । 
चालवितां चालों नये । क्षणक्ष्णा॥ १८॥ 

येक वेष धरू नये । येक साज? करूं नये । 
येकदेसी होऊ नये । भ्रमण करावें ॥ १९॥ 
सलगी पडों देऊ नये । प्रतिग्रह? घेऊ नये । 
सभेमध्ये बसों नये । सर्वकाळ ॥ २०॥ 

नेम आंगों लाऊ नये । भरवसा कोणास देऊं नये । 
अंगिकार करू नये । नेसस्तपणाचा ॥ २१॥ 
नित्यनेम सांडूं नये । अभ्यास बुडों देऊ नये । 
परतंत्र होऊं नये । कांहीं केल्या ॥ २२ ॥ 
स्वतंत्रता सोडूं नये । निरपेक्षा तोड़ नये। 
परापेक्षा * होऊ नये । क्षणक्ष्णा ॥ २३॥ 

वेभव दृष्टीं पाहों नये । उपाधीसुखें राहों नये । 
येकांत मोड़ देऊ नये । स्वरूपस्थितीचा ॥ २४ ॥ 


१ निदितां. २ एकच ठेवण (ढब) असूं नये, नित्य नूतनता 
असावी. ३ प्रतिग्रह; दान. ४ दुसरा मदत करील ही अपेक्षा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्ड्ड श्रीमत्‌ दासबोध 


अनर्गळता? करू नये । लोकलाज धरू नये । 
कोठेतरी होऊं नये । आसक्त कदा ॥ २५॥ 
परंपरा तोड़ नये । उपाधी * सोडूं देऊं नये ॥ 
ज्ञानसागे सोडं नये । कदाकाळीं ॥२६॥ 
कमेसाग सांड नये । वराग्य सोडूं देऊं नये । 
साधन भजन खंडं नये । कदाकाळों ॥ २७ ॥ 
अतिवाद करूं नये । अनित्य? तोटीं धरू नये । 
रागें भरी भरों नये। भलतीकडे ॥ २८॥ 

न मनी त्यास सांगों नये। कंटाळवाणे बोलों नयें। 
बहुसाल असों नये । येकेस्थळों ॥ २९ ॥ 

कांहीं उपाधी करूं नये । केली तरी धं नये । 
धरिली तरी सांपडों* नये । उपाधीसधें ॥ ३०॥ 
थोरपणें असों नये । महत्व घरून बसों नये । 
कांहीं मान इछ नये । कोठेंतरी ॥ ३१ ॥ 
साधेपण सोडूं नये । सानेपण* मोड़ नये । 
बळात्कारें जोडू नये । अभिमान आंगीं ॥ ३२॥ 
अधिकारेंवीण सांगों नये । दाटून उपदेश देऊं नये । 
कानकोंडा* करूं नये । परमार्थ कदा ॥ ३३ ॥ 
कठिण वेराग्य सोडूं नये । कठिण अभ्यास सांडूं नये । 
कठिणता धरू नये । कोणेकेबिशइं ॥ ३४ ॥ 
कठिण शब्द बोलों नये । कठिण आज्ञा करूं नये । 
कठिण घोरत्व सोड नये । कांहीं केल्या ॥ ३५ ॥ 


१ उच्छंखळता; स्वेच्छाचार. २ उपासनामार्गाची उपाधि. 
३ अनीति. ४ उपाधींतच कायम गुंतूं नये. ५ लहानपण; 
नम्रता. ६ ओजञाळवाणा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास १ ५४५ 


आपण आसक्त होऊं नये । केल्यावीण सांगों नय । 
बहुसाल सागों नये । शिष्यवर्गासी । ३६ ॥ 
उत्धट शब्द बोलों नये । इंद्रियेस्मरण करूं नये । 
शाक्‍तमागे भरों नये । मुक्तपणे भरी? ३७ ॥ 
नीच कृतीं लाजों नये । वैभव होतां भाजों नये । 
क्रोधें भरी भरों नये । जाणपणें ॥ ३८ ॥ 
थोरपणें२ चुकों नये । न्याये नीति सांडूं लये । 
अप्रमाण ' बरतो नये । कांहीं केल्यां ॥ ३९ ॥ 
कळल्यावीण बोलों नये । अनुमानें निइचये करूं नये । 
सांगतां दुःख धरू नये । मूखेपणें ॥ ४० ॥ 
सावधपण सोडूं नये । व्यापकपण सांडूं नये । 
कदा सुख मानू नथे। निसुगपणाचे'॥ ४१ ॥ 
विकल्प) पोटीं धरू नये । स्वार्थआज्ञा करूं नये । 
केली तरी टाकू नये । आपणास पुढें ॥ ४२॥ 
प्रसंगंबीण बोलो नये । अस्बर्येबीण गाऊं नये । 
विचारेंबीण जाऊं नये । अविचारपंथें ॥ ४३॥ 
परोपकार सांडूं नये । परपीडा करूं नये । 
बिकल्प पडों देऊं नये । कोणीयेकासी ॥ ४४॥ 
नेणपण सोडू नये । सहंतपण सांडूं नये । 
द्रव्यासाठीं हिडों नये । कौतेन करोत ॥ ४५॥ 
संशयात्मक बोलों नये । बहुत निश्चये करूं नये । 


"कुक ¬ क ऊ 5 ना 
१ मुक्‍्तपणाचा अभिमान धरूं नये. २ आपल्याला कोण 


विचारणार या मोठेपणाच्या आढचतेनें वागू नये. ३ अन्यायाने. 
४ आळसाचें. ५ कपट. ६ आप्पलपोटेपणा करूं नये. ७वितुष्ट, 
१८ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५४६ श्रीमत्‌ दासबोध 


निर्वाहिँबीण' धरूं नये । ग्रंथ हातीं ॥ ४६ ॥ 
जाणपणेर पुसों नये । अहंभाव दिसों नये । 

सांगेन ऐसें ह्यणों नयें । कोणीयेकांसी ॥ ४७ ॥ 
ज्ञानगर्वं धरू नये । सहसा छळणा करूं नये । 

कोठें वाद घालूं नये । कोणोयेकांसीं ।। ४८ ॥ 
स्वार्थबुद्धी जडों नये । कारबारीं पडों नये । 
कार्येकते होऊं नये । राजद्वारी ॥ ४९ ॥ 

कोणास भवेसा देऊं नये । जड भिक्षा भागों नये । 
शिक्षेसाठीं सांगों तये । परंपरा आपुली ॥ ५० ॥ 
सोइरिकींत पडों तये । मध्यार्वात | घडो नये । 
प्रपंचाची जड़ों नये । उपाधी आंगीं ॥ ५१ ७ 
प्रपंचप्रस्ती * जाऊं तये । बाष्कळ अन्न खाऊं नये । 
पाहुण्यासरिसें घेऊ नये । आमंत्रणे कदां ॥ ५२ ॥ 
श्राध पक्ष सटी सामासें । शांती फळशोबन बारसे । 
भोग राहाण बहुचसें । नवस ब्रते उच्चापनें ॥ ५३ ॥ 
तेथे निस्पृहें जाऊं नये । त्याचें अन्न खाऊं नये । 
घेळिलवाणें' करूं नये । आपणासी ॥ ५४ ॥ 
लगनमुहुती जाऊं नये । पोटासाठी गाऊं नये । 
मोलें कीर्तन करूं नये । कोठेंतरी ॥ ५५ ॥ 
आपली भिक्षा सोडूं नये । वारें“ अन्न खाऊ नये । 


प----___।. > म का डाय अअ 
१ समजावून सांगण्याच्या सामर्थ्याशिवाय लोकांपुढे ग्रंथ वाचू 
नये. २६परैक्षा पाहण्यासाठीं. ३ मध्यस्थी. ४ जेथें प्रपंचाचे 
प्रस्थ फार असेल तेथें जाऊं नये-विवाहादि प्रसंगीं. ५ अशुद्ध; 
संस्काररहित; अपवित्र. ६ ओशाळें-७ बिदागी ठरवून. ८ वार 
छावून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास १ ५४७ 


निस्पृहासि घडों नये । सोलयात्रा१ ॥ प५६॥ 

मोलें ` सुकृत करू नये । मोलपुजारी* होऊं नये । 
दिल्हा तरी घेऊं नये । इनाम निस्पृहें ॥ ५७ ॥ 
कोठें मठ करूं नये । केला तरी तो धरू नये । 
मठपती होऊन बेसों नये । निस्पृह पुरषे ॥ ५८॥ - 
निस्पृहे अवघेचि करावें । परी आपण तेथें न संपडावें । 
परस्परे उभारावें । भक्तिमार्गासी ॥ ५९ ॥ 
्रेत्नेंबिण राहों नये । आळस दृष्टी आणूं नये । 

देह अस्तां पाहों नये । बियोध उपासनेचा ॥ ६०॥ 
उपाधीमध्यें पडों नये । उपाधी आंगीं जडो नये । 
भजनमागे मोडूं नये । निसंगळपणे*॥ ६१॥ 
बहुउपाधी करू नघे। उपाधीचिण कामा मघे । 
सगुणभवित सोडूं भधे । विभक्ति" खोटी ॥ ६२॥ 
बहुसाल धांचों नधे । बहुसाल राहों सये । 

बहुत कष्ट करू नये । असुदे खोटें ॥ ६३॥ 
बहुसाल बोलों नये । अबोलणें कामा नधे । 

बहुत अञ्च खाऊं नये । उपवास खोटा ॥ ६४॥ 
बहुसाल निजों नये । बहुत निद्रा मोड नये । 

बहु नेम धरू नये । बाइक" खोटें ॥। ६५॥ 

बहु जनीं असों नये । बहु आरण्य सेङ नये । 

बहुं देह पाळूं नये । आत्महत्या खोटी ॥ ६६॥ 

बहु संग धरू नये । संतसंग सांडूं नधे । 

१ दुसऱ्याच्या पैशाने होणारी यात्रा. २ दक्षिणा ठरवून. 
३ पगारी पुजारी. ४ अव्यवस्थितपणामुळें. ५ वेगळेपणाचें दैत. 
६ आयतें. ७ नेमरहित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


कर्मठपण कासा नये । अनाचार खोटा ॥ ६७ ॥ 
बहु लोकिक सांडूं नये । लोकांधेन होऊं नये । 

बहु प्रीती कामा नये । निष्ठुरता खोटी ॥ ६८ ॥ 
बहु संशये धरू नये । मुक्तसार्ग कामा नये। 

बहु साधनीं पडों नये । साधनेंबीण खोटें । । ६९॥ 
बहु विषये भोगं नये । विषयत्याग' करितां नये । 
देहलोभ धरूं नये । बहु त्रास खोटा ॥ ७० ॥ 
वेगळा अनुभव घेऊं तथे । अनुभवेंबीण कामा नधे । 
आत्मस्थिती बोलों नये । स्तब्धता खोटी ॥ ७१॥ 
सन उरो? देऊ नये । सनेंब्ीण' कामा नये । 

अलक्ष वस्तु रक्षा नये । छक्षेंबीण* खोटें ॥ ७२॥ 
सनबुद्धीअगोचर)। बुद्धीवीण अंधकार । 

जाणीवेचा पडो विसर । नेणौब खोटी ॥ ७३ ॥ 
ज्ञातेपण धरूं नये । ज्ञानेंबीण कासा नये । 

अतक्यं वस्तु तर्का नमे । तकेंबीण खोटें ॥ ७४ ॥ 
दृव्यस्मरण कामा नये । विस्मरण पडों नये । 


रणम निळा... 
१ साधनोपयोगी विषयांचा त्याग करूं नये. २ लोकिकाकडे 
मनाची ओढ राहूं नये. ३ साधनाभ्यासांत मन गुंतवल्या- 
शिवाय काय उपयोग? ४ अलक्ष्य ब्रह्म लक्षवत नाहीं 
असें म्हणून तो प्रयत्न सोडून चालणार नाहीं, कारण * तया 
पहातां पहातां तेंचि झालें. ' म. इलो. १९६. ५ स्वरूप मन- 
बुद्धीला अगोचर आहे हें खरें; परंतु बुद्धीशिवाय “ मी ब्रह्मच 
कसा आहे ' हें कळणार नाहीं. हें कळूनहि कळल्याच्या, मी- 
पणाच्या, जाणिवेचा विसर पडला पाहिजे. मीपण त्रिसरल्यावर 
शून्यत्व मात्र येतां कामा नये तर केवल ब्रह्मानुभवच सदोदित 
राहिला पाहिजे. ६ द्श्यस्मरण नको म्हणून विस्मरणाचा, 
जडत्वाचा अंगिकार करू नये. स्वरूपस्मरण हें अवश्य पाहिजे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४: समास २ ५४९ 


कांहीं चर्चा करू नये। केलीयावीण न चले ॥ ७५॥ 
जगीं भेद कामा नये। वर्णसंकर करूं नये । 
आपला धर्म उडऊ नये । अभिमान खोटा ॥ ७६॥ 
आशाबद्धत बोलों नये । विदेकेंबीण चालों नये । 
समाधान हालों नये । कांहीं केल्यां ॥ ७७॥ 
अबद्ध ' पोथी लेहों नये । पोथीबीण कासा नये । 
अबद्ध वाचू नये । वाचिल्याबीण खोटें ॥ ७८ ॥ 
निस्पृहें वगत्रुत्व सांडूं नये । आशंका घेतां भांडों नये। 
श्रोतयांचा मानूं नये । बीट कदा ॥ ७९ ॥ 
हे सिकवण धरितां चित्तीं । सकळ सुखें बोछगती ' । 
आंगों बाणे सहंती । अकस्सात ॥ ८० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहलक्षणनाम 

समास प्रथम ॥ १॥ 


~ ———— 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । 
वोंभवति या पक्षा । रक्षिले पाहिजे ॥ १॥ 

भिक्षा सागोन जो जेविला । तो निराहारी बोलिला । 
पतिग्रहावेणळा ' जाला । भिक्षा सागतां ॥ २॥ 
संतासंत जे जन । तेथें कोराञ्च सागोन करी भोजन । 
तेणें केलें अमृतप्राशन । प्रतिदिनी ॥ ३ ॥ 


५ == ज्य नमन 
१ विस्कळीत; विषयांची संगति नसलेली. २ प्राप्त होतात. 
३ प्रतिग्रहावेगळा; दानांत येणाऱ्या संस्कारापासून अलिप्त. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५५० श्रीमत्‌ दासबोध 


इलोक ॥ भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नव प्रतिग्रहः। 
असंतो वापि संतो वा सोमपानं दिने दिने ॥ 

ऐसा भिक्षेचा सहिसा । भिक्षा साने सर्वोत्तवा। | 

ईश्वराचा अगाध महिमा । तोहि भिक्षा झागे॥ ४॥ 

दत्त गोरक्ष आदिकरुनी । सिद्ध भिक्षा मागती जनीं । 

निस्पृहता भिक्षेपासुनी । प्रगट होये ॥ ५॥ 

वार लाऊन बेसला । तरी तो पराधेन जाला । 

तसीच नित्याचळीला । स्वतंत्रता कची ॥ ६॥ 

आठां दिवसां धान्य भेळचिलें। तरी तें कंटाळवाणें जालें । 

प्राणी येकायेकों चेबलें । नित्य नूतनतेपाझुनी ॥ ७ ॥ 

नित्य नूतन हिडावें । उदंड देशाटण करावें । 

तरीच भिक्षा साधतां बरवें । इलाघ्यचाणें ॥ ८ ॥ 

अखंड भिक्षेछा अभ्यास । तयास वाटेना परदेश । 

जिकडे तिकडे स्वदेश । भुवनत्रे ॥ ९ ॥ 

भिक्षा सागतां किरकों नये। भिक्षा सांगतां लाजों नये । 

भिक्षा मागतां भागों नये । परिश्रमण करावें॥ १०॥। 

भिक्षा आणि चमत्कार । च्चाकाटती' लहानथोर । 

कीति वर्णी निरंतर । भगवंताची ॥ ११॥ 

भिक्षा ह्यणिजे कामधेनु । सदा फळ नव्हे सामान्थु । 

भिक्षेस करी जो असान्यु । तो करंटा जोगी ॥ १२॥ 

भिक्षेनें वोळखी होती । भिक्षेनें भरम? चुकती । 

सामान्य भिक्षा मान्य करिती । सकळ प्राणी ॥ १३॥ 

भिक्षा ह्मणिजे निर्भये स्थिती । भिक्षेनें प्रगटे महंती ॥ 

स्वतंत्रता ईइवरप्राप्तो । भिक्षागुणें ॥ १४ ॥ 


१ आइचर्यंचकित होतात. २ भ्रम. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ ! समास २ ५५१ 


भिक्षेस नाहीं आडथाळा । भिक्षाहारी तो मोकळा । 
भिक्षेकरितां साथक वेळा । काळ जातो ॥ १५॥ 
भिक्षा ह्मणिजे अमरवल्ली । जिकडे तिकडे लगडली । 
अवकाळी फळदायेनी जाली । निल्लंजासी? ॥ १६७ 
पृथ्वीसधें देश नाना । फिरतां उपवासी सरेना । 
कोणे येके ठाई जना । जड नव्हे ॥ १७॥ 

गोरज्य* वाणिज्य? कृषी*। त्याहून प्रतिष्ठा भिक्षेसी । 
बिसंभों नये झोळोसी । कदाकाळीं ॥। १८॥ 

भिक्षेऐसें नाहीं बेराग्य । बेराग्यापरतें नाहीं भाग्य । 
बेराग्य नस्तां अभाग्य । येकदेसी ॥ १९॥ 

कांहीं भिक्षा आहे म्हणावें । अल्पसंतोषी असावें । 
बहुत आणितां घ्यावें । मुष्टी येक ॥ २० ॥ 

सुखरूप भिक्षा सागणें । ऐसीं निस्पृहतेचीं लक्षणें । 
सुद वाग्‌विळास करणें । परस सोख्यकारी ॥ २१॥ 
ऐसी भिक्षेची स्थिती । अल्प बोलिलें पेथामती । 
भिक्षा वांचवी विपत्ती । होणार काळीं ॥ २२॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे भिक्षानिरूपणनाम 
गु 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


क क २ 0. . ० ० ०. > £ मिि 
१ या समासावरून साधकासाठींच भिक्षा आहे हें उघड होतें. 
निलेज्ज आळशी लोकांनाहि भिक्षा मिळत असते; पण भिक्षेचा 
मुख्य उद्देश हा नव्हे. २ दूधदुभत्याचा धंदा. ३ व्यापारधंदा- 
४ शेतकीव्यवसाय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५५२ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


कवित्व शब्दसुसन साळा । अर्थ परिमळ आगळा । 
तेणें संतबट्पदकुळा । आनंद होये ॥ १॥ 

ऐसी साळा अंतःकरणी । गुंफून पुजा रामचरणीं । 
बोंकारतंत अखंडपणीं । खंडूंच नये ॥ २॥ 
परोपकाराकारणें । कवित्व अगत्य करणें । 

तया कवित्वाची लक्षणें । बोलिजेती ॥ ३ ॥ 

जेणें घडे भगवड्भवती । जेणें घडे विरक्ती । 

एसिया कवित्वाची युबती । आधीं बाढवावी ॥ ४ ॥ 
क्रियेवीण शब्दज्ञान । तया न समिती सज्जन । 
म्हणोनि देव प्रसन्न । अनुतापे करावा ॥ ५ ॥ 
देवाचेन प्रसन्नपणे । जें जे घडे बोलणें । 

ते तें अत्यंत इलाघ्यवाणें । या नांव प्रासादिक ॥ ६॥ 
धीट पाठ प्रसादिक। ऐसें बोलती अनेक । 

तरी हा त्रिविध विवेक । बोलिजेल ॥ ७॥ 

धीट म्हणिजे धीटपणे केलें । जे जें आपुल्या सनास आलें । 
बढेंचि कबित्व रचिलें। या चांब धीट बोलिजे ॥ ८॥ 
पाठ म्हणिजे पाठांतर । बहुत पाहिलें ग्रंथांतर । 
तयासारिखा उतार । आपणहि केला ॥ ९॥ 

सीध्रचि कवित्व जोडिलें । दृष्टी पडिलें तेंचि चाणलें । 
भक्तिवांचून जें केलें । त्या नांव धीटपाठ ॥ १० ॥ 
कामिक रसिक श्रृंघारिक । वीर हास्य प्रस्ताविक । 
कोंतुक विनोद अनेक । या नांव धीटपाठ ॥ ११ ॥ 
मन जालें कामाकार । तेसेचि निघती उद्गार। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ३ ५५३ 


धीटपाठें परपार ? । पाचिजेत नाहीं ॥ १२॥ 
व्हावया उदरशांती । करणें लागे नरस्तुती । 

तेथें केली जे वित्पत्ती?। त्या नांव धीटपाठ ॥ १३॥ 
कवित्व नसावें धीटपाठ । कवित्व नसावें खटपट । 
कवित्व नसावें उद्धट । पाबांडमत ॥ १४ ॥ 
कवित्व नसावें वादांग । कवित्व नसावें रसभंग । 
कवित्व नसावें रंगभंग । दृष्टांतहीन ॥ १५ ॥ 
कवित्व नसावें पाल्हाळ । कवित्व नसावें बाण्कळ । 
कवित्व नसावें कुटीळ' । लक्षुनिया ॥ १६॥ 
हीन कवित्व नसावें । बोलिलेंचि न बोलावें । 
छंदभंग न करावें । सुद्राहीन ॥ १७॥ 
वित्पत्तीहीन तकेहीन । कळाहीन शब्दहीन । 
भकतिज्ञानवराग्यहीन । कवित्व नसावें ॥ १८ ॥ 
भक्तिहीन जें कवित्व । तेंचि जाणावें ठोंबे सत । 
आवडीहीन जें घपूत्रुत्व । कंटाळवाणे ॥ १९॥ 
भक्तिविण जो अनुबाद । तोचि जाणावा विनोद । 
प्रीतिविण संवाद । घडे केंचीं ॥ २० ॥ 

असो धीट पाठ ते ऐसे । नाथिलें अहतेचें पिसें । 
आतां प्रसादिक तें कसें । सांगिजेल ॥ २१.॥ 
बभव कांता कांचन । जयास वाटे हें वमन । 
अंतरीं लागलें ध्यान । सर्वोत्तमाचें ॥ २२॥ 
जयास घडीनें घडी । लागे भगवंती आवडी । 
चढती वाढती गोडी । भगवडूजनाची ॥ २३ ॥ 


१ भवसागरांतून मुक्तता. २ विद्वत्ता. ३ निदाव्यंजक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५५४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जो भगवःदूजनेंबीण । जाऊ नेदी येक क्षण । 
सर्वकाळ अंतःकरण। भक्तिरंगे रंगले ॥ २४॥ 
"जया अंतरीं भगवंत । अचळ राहिला निवांत । 
तो स्वभावें जें बोलत । तें ब्रह्मनिख्यण ॥ २५॥ 
अंतरीं बसला गोविद । तेणें लागला भक्तिछंद । 
भक्‍तीविण अनुवाद । आणीक नाहीं ॥ २६॥ 
आवडी लागलो अंतरीं । तसीच वदे वेखरी । 
भावें करुणाकीतेन करी । प्रेसभरें चाचतु ॥ २७ ॥ 
भगवंती लागलें सन । तेणें नाठवे देहभान । 
शंका लज्या पळोन । दुरी ठेली ॥ २८॥ 
तो प्रेसरंगं रंगला । तो भक्तियदें सातला । 
तेणें अहंभाव घातला । पायांतळीं ॥ २९ ॥ 
गात नाचत निशंक । तयास कवे दिसती लोक) 
दृष्टीं त्रलोक्यनायेक । वसोन ठेला! ॥ ३० ॥ 
ऐसा भगवंतों रंगला । आणीक कांहीं नलगे त्याला । 
स्वइछा वर्णू लागला । ध्यान कोर्ती प्रताप ॥ ३१ ॥ 
नाना ध्यानें नाला मूर्ती । नाना प्रताप नाना कीर्दी । 
तयापुढें नरस्तुती । त्रुणतुल्य वाडे ॥ ३२॥ 
असो ऐसा भगवड्धूकत । जो ये संसारीं विरक्त । 
तयास भानिती मुक्त । साधुजन ॥ ३३ ॥ 
त्याचे भक्तीचें कोतुक । तया नांव प्रसादिक । 
सहज बोलतां विवेक । प्रगट होय ॥ ३४ ॥ 
एका कवित्वलक्षण । केलेंच करू निरूपण । 
जेणें निवे अंतःकरणे । श्रोतयांचें ॥ ३५ ॥ 
कवित्व असावें निर्मळ । कवित्व असावें सरळ । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ३ ५५५ 


कवित्व असावें प्रांजळ । अन्वयाचें ॥ ३६॥ 

कवित्व असावें भद्तिबळें । कवित्व असावें अर्थागळें ? । 
कवित्व असावें वेगळें । अहंतेसी ॥ ३७ ॥ 

कवित्व असावें कीतिवाड । कवित्व असावें रम्य गोड। 
कवित्व असावें जाड । प्रतावन्रिषों ॥ ३८॥ 

कवित्व असावें सोपें । कवित्व असावें अल्परूपें । 
कवित्व असावें सुल्लपेंर । चरणबंद ॥ ३९॥ 

सृद मंजुळ कोमळ । भव्य अद्भुत विशाळ । 

गौल्य माधुर्य रसाळ । भक्तिरसें ॥ ४० ॥ | 

अक्षरबंद पदबंद । नाना चातुर्य प्रबंद । 

नाना कोशल्यता छंदबंद । घाटी मुद्रा अनेक ॥ ४१७ 
नाना युक्ती नाना बुद्धी । नाना कळा नाना सिद्धी । 
नाना अन्वये साधी । नाना कवित्व ॥ ४२॥ 

नाना साहित्य दृष्टांत । माना तर्क धात* सात*। 
नाना संमती सिद्धांत । पुर्वपक्षेंसों ॥ ४३ ॥ 

नाना गती साला वित्पली । नाना सती नाना स्फूति। 
नाना धारणा नाना धृती । या नांव कवित्व ॥ ४४॥ 


, शंका आशंका प्रत्योत्तरें । नाचा काव्यें शास्त्राधारें । 
तुटे संशये निर्धारे । निर्धारिता ॥ ४५॥ 


नाना प्रसंग नाना विचार । नाला योग नाना विवर)। 
नाना तत्वचर्चासार । या तांब कवित्व ॥ ४६ ॥ 
नाना साधनें पुरश्चरणें । नाना तपें तीर्थाटणें । 

नाना संदेह फेडणें । या नांव कवित्व ॥ ४७॥ 


१ अथंगंभीर. २ सुलभ. ३ नाना तर्काची स्थापना.४ व त्यांच्या- 
वर मात म्हणजे त्यांचें खंडण. ५ विवरण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेणें अनुताप उपजे । जेणें लोकिक लाजे । 

जेणें ज्ञान उपजे । या नांव कवित्व ॥ ४८ ॥ 

जणे ज्ञान हैं प्रबळे । जेणें वृत्ती हे सावळे । 

जेणें भक्तिसागं कळे । या नांव कवित्व ॥ ४९ ॥ 

जेणें देहबुद्धी तुटे । जेणें भवर्सिष्ष आटे । 

जेणें भगवंत प्रणटे । या नांच कवित्व ॥ ५० ॥ 

जेणें सद्बुद्धि लागे । जेणें पाषांड भंगे । 

जेणें विवेक जागे । या नांव कवित्व ॥ ५१ ॥ 

जेणें सहस्तु भासे । जेणें भास' हा निरसे । 

जेणें भिन्नत्व नासे । या नांब कवित्व ॥ ५२॥ 

जेणें होये समाधान । जेणें तुटे संसारबंधन। 

जया सानितो सज्जन । तया नांव कवित्व ॥ ५३ ॥ 

ऐसें कवित्वलक्षण । सांगतां तें असाधारण। 

परंतु कांहींयेक निरूपण । बुझावया केलें । ५४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कवित्वकळा निरूपण 
नाम समास तृतीय ॥३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
कलयुगों कोतन* करावें। केवळ कोमळ कुशळ गावें । 
कठीण कर्कश कुटे सांडावे । येकीकडे ॥ १॥ 
खटखट खुंट्न टाकावी । खळखळ खळांसीं न करावी । 
खरें खोटें खबळों नेदावी । वृत्ती आपुली ॥ २॥ 


१ मायेचा आभास. २ या समासांत “ज्ञ ' सोडून बाकीच्या 
३५ व्यंजनांना धरून ओव्या केल्या आहेत. ३ किरटें; किरट्या 


जानें गाऊ नये: 
SRT ERR Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ४ ५५७ 


गर्वगाणें गाऊं नये । गातां गातां गळों नये । 

गोप्य गुज गर्जो नये । गुण गावे ॥ ३॥ 

घष्टणी ? घिसणी * घस्सरपणें '। घसर घसरू घसा खाणें 
घुसघुसोंचि घुमणें । योग्य नव्हे ॥ ४ ॥ 

नाना) नामें भगवंताचीं । नाना ध्यानें सगुणाचीं । 
नाना कीतेनें कीर्तीचीं । अद्भुत करावीं ॥ ५ ॥ 
चकचक चुकावेना । चाट चावट चळावेना । 

चरचर चुरचुर लागेना । ऐसें करावें।। ६ ॥ 
छळछळ छळणा करूं नये । छळितां छछितां छळों नये । 
छळणें छळणा करूं नये । कोणीधेकांची ॥ ७॥ 
जिजिजिजिह्याणावेना। जो जो जागे तो तो पावना" । 
जपजपों जनोंजनादंना । संतुष्ट करावें ॥ ८ ॥ 
झिरपे झरे पाझरे जळ । झळके दुरुनी झळाळ । 
झडझडां झळकती सकळ । प्राणी तेथें ॥ ९ ॥ 

याश या या या ह्यणावें नलगे । या या या या उपाव नलगे। 
याया या या कांहींच नलगे । सुबुद्धासो ॥ १० ॥ 
टक टक टक करूं नपे। टाळाराळी टिकों नये । 

टस टस टम टम लाऊ नये । कंटाळवाणी ॥ ११॥ 
ठस ठोंबस ठाकावेना । ठक ठक ठक करावेना । 
ठाकें ठसकें ठसावेचा । म्तिध्याच ॥ १२॥ 

डळमळ डळमळ डकों“ नये । डगसग डणसग कामा 
नये । डंडळ डंडळ चुकों नये । हेंकाडपणें ॥ १३॥ 


५ 


१ घांसाघांसी. २ घिसविस. ३ घसघस. ४ ओरडणें. ५" ङ 
ऐवजीं ' न ' घेतला आहे. ६ पावन होतो. ७ * ज ' ऐवजीं 
“य ° घेतला आहे. ८ डगू नये. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५५८ श्रीमत्‌ दासबोध 


हिसाळ ढाला ढळतो कुंचे। ढोबळा ढसकण डले नाचे। 
ढळेचिता ढिगढिगांचे । कंटाळवाणे ॥ १४ ॥ 
नाना? नेटक नागर") नाना नञ्ज गुणागर । 
ताना नेसक सधुर । नेमस्त गाणें ॥ १५ ॥ 
ताळतंबुरे तानमानें । ताळबद्ध तंतगाणें । 
तुतं? ताकिक तनें भनें । तल्लीन होती ॥ १६॥ 
थर्थरां थरकती रोमांच । थे थे थे स्वरे उंच । 
थिरथिर थिरावे नाच । प्रेमळ भक्तांचा ॥ १७॥ 
दक्ष दाक्षण्य* दाठलें । बंदे प्रबंदं कोंदाटलें । 
दमदम दुसडुसों लागलें । जगदांतर ॥ १८ ॥ 
धूतं तूते धावोन आला । धिगबुद्धीनें घिग* जाला । 
धाकें धाकें धोकला" । रंग अवधा ॥ १९ ॥ 
नाना नाटक नेटके । नाना साने” लुकें“ कौलुकें । 
नाना नेमक अनेकें । विद्यापात्रें ॥ २० ॥ 
पाप पळोन गेलें दुरी । पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरी । 
परतरतो* परे अंतरीं । चटक लागे ॥ २१ ॥ 
फुकट फाकट फटवणें '° नाहीं । फटकळ फुगडी पिंगा 
ताहों फिकें फसकट फोल बाहों । धकाध्या ' 'निदा ॥ 
बरें बरें बरें हणती । बाबा बाबा उदंड करिती । 
बळें बळेंचि बळाविती। कथेलागों ॥ २३ ॥ 
' भला भला भला लोकों । भक्तिभाबें भव्य अनेकीं । 
भुषण भाविक लोकों । परोपकारे ॥ २४ ॥ 


) ७ 7० 0 3, 7० CESSES 
१ न ऐवजीं “न ' घेतला आहे. २ चतुर. ३ तत्काळ. 
४ कोतंनकोशल्य. ५ दंग झाला. ६ जमला. ७ प्रमाण. ८ मर्यादा. 
९ परत जाणार्‍यांच्या. १० आडमागीं नेणें. ११ कुटाळक्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


< दशक १४ : समास ४ ५५९ 


मानेल तरी सानावें मनें। सत्त न व्हावें ममतेने । 

मी मी मी मी बहुत जनें । म्हणिजेत आहे ॥ २५ ॥ 
येकें टोंकत येकांपासीं । येऊ येऊ येती झडेसी । 

या याया या अस तयासी?। म्हणावें नलगे ॥ २६॥। 
राण रंग रसाळ सुरंगें । अंतर संगित रागे । 
रत्नपरीक्षा रत्नासागे । धांवती लोक ॥ २७॥ 
लबलवां लवती लोचन । लकलकां लकलें' सन । 
लपलपों '. लपली जन । आवडीनें ॥ २८ ॥ 

बचने चाउगीं बदेना । वावरेविवरे बसेना । 

वगत्रृत्वें निवबी जना । विनित होउनी ॥ २९ ॥ 
सारासार समस्तांला । सिकऊं सिकऊं जनाला । 
साहित) संगित सञ्ञनाला । बरें वाटे ॥ ३०॥ 
खरेखोटे" खरें वाढलें । खरखर खुर्खुर खुंटले । 

खोटें खोटेपणें गेलें । खोटें म्हणोनियां ॥ ३१ ॥ 
झाहाणें शोधितां शोधेना”। शास्त्रार्थ श्रुती बोधेना । 
शुक शारिका शसेन!“। शब्द तयाचा ॥ ३२ ॥ 
हरुषं हरषे हांलिला । हाहाहोहोनें भुलला । 

हित होईना तथाला । परत्रीचें ॥ ३३ ॥ 

लक्षावें` लक्षितां अलक्षीं ? ° । लक्षिछें लोचनातें ' ' लक्षी। 
(se pe nn tin 3 का 
१ आहेत त्यांना. २ चकित झालें. ३ घाईघाईने येतात.४ वाकडे- 
तिकडें अंतःकरणांत नाहीं. ५ साहित्य. ६ ' ष? ऐवजीं “ख “ 
घेतला आहे. ७ शहाण्यांनाहि उमगत नाहीं. ८ समेना,सम होत 
नाहीं. शुकसारिकांपेक्षाहि आवाज गोड आहे. ९ ' छ ' एवजीं 
“ल” घेतला आहे. १० ब्रह्मा. ११ डोळ्यांचा डोळा व्हावें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५६० श्रीमत्‌ दासबोध 


लंगलें ' लपेतें अलक्षीं । विहिगसमागे ` ॥ ३४॥ 
क्षेत्र: क्षेत्रज्ञ * क्षोभतो । क्षमेनें क्षमून क्ष्मवितो । 
क्ष्सणें क्षोभणें क्षेत्रज्ञ तो । सर्वा) ठाई ॥ ३५॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे कीर्तनलक्षणनाम * 
समास चतुर्थं ।। ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

साणां हरिकथेचें लक्षण । श्रोतीं केला होता प्रश्‍न । 
सावध होऊन विचक्षण । परिसोत आतां ॥ १ ॥ 
हरिकथा कंसी करावी । रंगे केसी भरावी । 
जेणें पाविजे पदवी । रघुनाथकृपेची ॥ २ ॥ 
सोनें आणि परिमळे*। युक्षदंडा लागती फळें । 
गोल्य माधुर्य रसाळें । तरी ते अपुर्वता ॥ ३॥ 
तेसा हरिदास आणी विरक्त। ज्ञाता आणी प्रेमळ भकत । 
वित्पन्न“ आणि वादरहित। तरी हेहि अपूर्वता ॥ ४॥ 
रागज्ञानी ताळज्ञानी । सकळकळा ब्रह्मज्ञानी । 
निराभिमानें वतत जनीं । तरी हेहि अपूर्वता ॥ ५॥ 
मछर नाहीं जयासी । जो अत्यंत प्रिये सज्जनासी । 
चतुरांग जाणे मानसों । अंतरनिष्ठ ॥ ६॥ 
जयंत्यादिकें नाना पर्वे । तीथे क्षेत्रे जे अपूव । 
जेथें वसिजे देवाधिदेवें । सामर्थ्यरूपें ॥ ७ ॥ 

——————— MN 
१ लागलें. अलक्षीं लय लागला. २ बिहंगममागेँ; पक्ष्याप्रमाणे 
त्वरित. ३ शरीर. ४ अंतरात्मा. ५ अंतरात्मा सर्वत्र आहे. 
६ सुगंध. ७ विद्वान. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ५ ५६१ 


तया तीर्थातें जे न सनिती । शब्दज्ञाने मिथ्या म्हणती ॥ 
तया पासरां श्रीपती । जोडेल कचा ॥ ८ ॥ 
निगुण नेलें संदेहानें । सगुण नेलें ब्रह्मज्ञाने । 
दोहिकडे अभिमानें । बोस? केलें ॥ ९ ॥ 

पुढें असतां सगुणमूर्ती । निर्गुणकथा जे करिती । 
प्रतिपादून उछेदिती । तेचि पढतमूर्ख ॥ १०॥ 
ऐसी न कीजे हरिकथा । अंतर पडे उभये पंथा । 
परिस लक्षणें आतां। हरिकथेचीं ॥ ११॥ 
सगुणमुर्तीपुढें भावें । करुणाकीतेन करावें । 

नाना ध्यानें वर्गाबें । प्रतापकीर्तीतें ॥ १२॥ 

ऐसें गातां स्वभावें । रसाळकथा वोढवे । 

सर्वातरीं हेलावे । प्रेमसुख ॥ १३ ॥ 

कथा रचायाची खूण । सगुणीं लाणावें निर्गुण । 

न बोलावे दोष गुण । पुढिलांचे कदा ॥ १४॥ 
देवाचें वर्णावें बेभव । नाना प्रकारें सहत्व । 
सणुणीं ठेउनियां भाव । हरिकथा करावी ॥ १५॥ 
लाज सांडून जनाची । आस्था सांडून धनाची । 
नीच! नबो कीतंनाची । आवडी धरावी ॥ १६॥ 
नञ्र होऊन रजांगणीं '। निशंक जावें लोटांगणीं । 
करतालिका नृत्य वाणी । नामघोष गर्जावें ॥ १७॥ 
थेकांची कोति थेकांपुढें । वाणतां साहित्य न पडे। 
ह्याणोनियां निवाडे* । जेथील तेथें ॥ १८॥ 


१ रिकामे. व्यर्थ गेले. २ नित्य. ३ देवळांतील सभामंडपांत , 
४ योग्य होतें कि 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


मती नस्तां सगुण । श्रवणों बसले साधुजन । 

तरी अद्वेतनिरूपण । अवब्य करावें ॥ १९ ॥ 

नाहीं मूर्ती नाहीं सज्जन । श्रवणी बेसले भाविक जन 
तरी करावें कीन । प्रस्ताविक? वराग्य ॥ २० ॥ 
भ्रंघारिक नवरसिक । यामधें सांडावे येक । 
्त्रियादिकांचें कोतुक । वर्ण्‌ नये कीं ॥ २१ ॥ 
लावण्य स्त्रियांचे वातां । विकार बाधिजे तत्वतां । 
घारिष्टापासून श्रोता ! चळे तत्काळ ॥ २२ ॥ 
हाणउन तें तजावें '। जें बाधक साधकां स्वभे । 
घेतां अंतरीं ठसावें । ध्यान स्त्रियांचे ॥ २३॥ 
लावण्य स्त्रयांचें ध्यान । कामाकार जालें मन । 
केचे आठवेल ध्यान । इहबराचें ॥ २४ ॥ 

स्त्री वणितां सुखावला । लावण्याचे भरी भरला । 
तो स्वयें जाणावा चेवला । ईरवरावासुनी ॥ २५ ॥ 
हरिकथेसी भावबळें । गेला रंग तो तुंबळे । 

निमिष्य पेक जरी आकळे। ध्यानीं परमात्मा ॥ २६॥ 
ध्यानीं गुंतलें सन । केचें आठवेल जत । . 

निशंक निर्लज कीर्तन । करितां रंग भाजे ॥ २७॥ 
रागज्ञान ताळज्ञान । स्वरज्ञानेंसीं वित्पन्न । 
अर्थान्वयाचें कीर्तन । करूं जाणे ॥ २८ ॥ 

छपन्न भाषा नाना कळा । कंठमाधुये कोकिळा । 

परी तो भक्तिमागं वेगळा । भक्त जाणती ॥ २९ ॥ 


१ परमार्थाची प्रस्तावनाच जणूं असें जें सर्वप्रथम अगत्याचें 
वराग्य त्याचें आख्यान लावावें. २ त्यजावें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ५ ५६३ 


भक्तांस देवाचें ध्यान । देवावांचून नेणे अन्न?। 
कळावंतांचें जें मन । तें कळाकार? जालें ॥ ३०॥ 
श्रीहरिवीण जे कळा । तेचि जाणावी अवकळा । 
देवास सांडून वेगळा । प्रत्यक्ष पडिला ॥ ३१ ॥ 

सर्पी वेढिलें चंदनासी । निदाना आड? विवसी*। 
चाना कळा देवासी । आड तेस्या ॥ ३२ ॥ 

सांडून देव सर्वज्ञ । नादामधें व्हावें सग्न । 

तें प्रत्यक्ष विघ्न । आडवें आलें ॥ ३३ ॥ 

थेक मन गुंतलें स्वरीं । कोणें चितावा श्रीहरी । 
बळेचि धरूनियां चोरीं । शिक्षूबा" घेतली ॥॥ ३४॥ 
करितां देवाचें दर्शन । आडवें आलें रागज्ञान । 

तेणें धरूनियां झन । स्वरामागे नेलें ॥ ३५ ॥ 

भेटों जातां राजद्वारीं । बळेंचि धरिला बेगारी । 
कळावंता तसी परी । कळेनें केली ॥ ३६ ॥ 

सन ठेऊन ईइबरीं । जो कोणी हरिकथा करी । 
तोचि ये संसारीं । धन्य जाणा ॥ ३७॥ 

जयास हरिकथेची गोडी । उठे नीच" नवी आवडी । 
तयास जोडली जोडी । सर्वोत्तमाची ॥ ३८ ॥ 
हरिकथा मांडली जेथें । सर्व सांडून धांवे तेथें । 
आलस्य निद्रा दवडून स्वार्थे । हरिकथेसी सादर ॥३९ 


१ अन्य. अथवा देवाशिवाय इतर कांहीं, अन्नहि, आठवत नाहीं. 
२ गवयांचें मन नादलूब्ध होतें. भगवंताकडे जात नाहीं. 
३ेद्रव्याच्या संरक्षणासाठी. ४ पिशाच्च. ५ शुश्रुषा; सेवा. 
& नित्य. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
प्द्४ श्रीमत्‌ दासबोध 


हरिभक्तांचिये घरीं । नीच कृत्य अंगिकारी । 

साहेभूत ' सर्वांपरी । साक्षपें' होये ॥ ४० ॥ 

या नांव हरिदास । जयासि नामों विश्‍वास । 

येथून हा समास । संपूर्ण जाला ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे हरिकथालक्षणनिश३चय- 
नाम समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
रूप लावण्य अध्यासितां न ये । सहजगुणास न चलें 
उपाये । कांहीं तरी धरावी सोये । अगांतुक गुणाची ॥ 
काळें माणूस गोरें होयेना । वनाळास) येत्न चालेना । 
मुक्यास वाचा फुटेना । हा सहजगुण ॥ २॥ 
आंधळे डोळस होयेना । बधिर तें एकेना । 
पांगुळ पाये घेईना । हा सहजगुण ॥ ३॥ 
कुरूपतेचों लक्षणें । किती ह्यणोनि सांगणें । 
रूप लावण्य याकारणें । पालटेना ॥ ४॥ 
अवगुण सोडितां जातो । उत्तमगुण अभ्यासितां येती । 
कुविद्या सांडून सिकती । शाहाणे विद्या ॥ ५ ॥ 
मूर्खपण सांडितां जातें । शाहाणपण सिकतां येतें । 
कारबार करितां उमजतें । सकळ कांहीं ॥ ६ ॥ 
मान्यता आवडे जीवीं । तरी कां उपेक्षा करावी । 


१ साह्यभूत. २ जाणिवेनें; मुद्दाम. ३ जन्मतः आलेल्या गुणास. 
४ नवीन. ५ देवीचे वण असलेला चेहेरा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ६ ५६५ 


चातुर्येविण उंच पदवी । कदापी नाहों ॥ ७ ॥ 
ऐसी प्रचित येते सना । तरी कां स्वहित कराना । 
सन्मार्गे चालतां जना । सज्जना माने ॥ ८ ॥ 

देहे नेटकें शुंघारिलें । परी चातुर्येविण नासलें । 
गुणेंबिण साजिरें केलें । बाष्कळ जसें ॥ ९ ॥ 
अंतकेळा श्रुंघाराची । नानापरी उमजवावी । 
संपदा मेळऊन भोगावी । सावकास ॥ १० ॥ 
प्रेन करीना सिकेना । शरीर तेंहि कष्टवीना । 
उत्तम गुण घेईना । सदाकोपी ॥ ११॥ 

आपण दुसऱ्यास करावें । तें उसिणें सवेंचि घ्यावें । 
जना कष्टबितां कष्टाबें । लागेल बहु ॥ १२ ॥ 
न्याये वर्तेल तो शाहाणा । अन्याइ तो देन्यवाणा। 
नावा चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥ १३॥ 
जें बहुतांस मानलें । तें बहुतीं मान्य केलें । 

येर तें वेथेचि गेलें । जर्गानद्य ॥ १४॥ 

लोक आपणासि बोळावे । किंवा आवघच कोंसळावे ” 
आपणास समाधान फावे । ऐसें करावें ॥ १५॥ 
समाधाने समाधान वाढे । भिन्रिनें मित्रि जोडे । 
मोडितां क्षणमात्रे सोडे । बरेपण ॥ १६ ॥ 

अहो कांहो अरे कांरे । जनीं ऐकिजेतें कि रे । 
कळत असतांच कां रे निकामीपण ॥ १७॥ 
चातुर्ये श्रृंघारे अंतर । वस्त्रे श्रृंघारे शरीर । 
दोहिमधे कोण थोर । बरें पाहा ॥ १८॥ 
बाह्याकार श्रृंघारिलें । तेणें लोकांच्या हातासि काये 


१ निघून जावे; विरुद्ध व्हावे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५६६ श्रीमत्‌ दासबोध 


आलें। चातुर्य बहुतांसि रक्षिलें। ताना प्रकारें ॥ १९॥ 
बरें खावें बरें जेवावें । बरें ल्यावें बरें नेसावें । 
समस्तों बरें हाणावें । ऐसी वासना ॥ २० ॥ 

'तनें मनें झिजावें । तेणें भलें ह्मणोन घ्यावें । 

उगेचि कल्पितां सिणावें । लागेल पुढें ॥ २१॥ 
लोकीं कार्यभाग आडे । तो कार्यभाग जेथें घडे । 
लोक सहजचि बोढे । कामासाठों ०५ २२॥ ह 
हाणोन दुसऱ्यास सुखी करावें । तेणें आपण सुखी व्हा 
दुसऱ्यास कष्टवितां कष्टाबें । लागेल स्वयं ॥ २३ ॥ 
हैं तों प्रगटचि आहे । पाहिल्याविण कामा नये । 
समजणें हा उपाये । प्राणीमात्रांसी ॥ २४ ॥ 
समजले आणी वतेले । तेचि भाग्यपुरुष जाले । 
यावेगळे उरले । ते करंटे पुरुष ॥ २५ ॥ 

'जितुका व्याप तितुकें बेभव। वेभवासारिखा हावभाव। 
समजलें पाहिजे उपाव । प्रगटचि आहे ॥ २६ ॥ 
आळसें कार्यभाग नासतो । साक्षेप होत होत होतो । 
दिसते) गोष्टी कळेना तो । शाहाणा केसा ॥ २७ ॥ 
'मित्रि करितां होतें कृत्य । वेर करितां होतो मृत्य । 
बोलिलें हें सत्य कि असत्य । वोळखावे ॥ २८॥ 
आपणास झाहाणें करूं नेणे। आपलें हित आपण नेणें। 
जनों मेत्रि राखों नेणे । वेर करी ॥ २९ ॥ 

ऐसे प्रकारीचे जन । त्यास म्हणावें अज्ञान । 

'तयापासो समाधान । कोण पावे ॥ ३०॥ 


१ प्रत्यक्ष दिसणारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४: समास ७ ५६७ 


आपण येकाथेकी थेकला । सृष्टोंत भांडत चालिला ४ 
बहुतांमध्यें येकल्याला । येश केंचें ॥ ३१ ॥ 

बहुतांचे मुखीं उरावे । बहुतांचे अंतरीं भरावें । 
उत्तम गुणों विवरावें । प्राणीमात्रांसी ॥ ३२ ॥ 
शाहाणे करावें जन । पतित करावे पावन । 
सृष्टिमधें भगवःद्जन । वाढवावे ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्येलक्षणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
नाना वेष नाना आश्रम । सर्वाचें सूळ गहस्थाश्रस । 
जेथें पावती विश्राम । त्रेछोक्यवासी ॥ १ ॥ 
देव ऋषि सुनी योगी । नाना तापसी बीतरागी । 
पितृआदिकरून विभागी?। अतीत अभ्यागत ॥ २ ॥४ 
गृहस्थाश्रमी निर्माण जाले । आपला आश्रम टाकून गेले ॥ 
परंतु गृहस्थागृहों हिडों लागले । कीतिरूपें ॥ ३ ॥ 
याकारणें गृहस्थाश्रम । सकळांमधें उत्तमोत्तम । 
परंतु पाहिजे स्वधमं । आणी भूतदया ॥ ४ ॥ 
जेथें शडकमे ` चलती । विध्योक्त क्रिया आचरती । 
वाग्माधुर्ये बोलती । प्राणीसात्रांसी ॥ ५॥ 
सर्दप्रक्रारें नेसक । शास्त्रोक्त करणें कांहींयेक । 
१ हे सवं गृहस्थाघरच्या अन्नाचे अधिकारी असतात. गृह 
स्थाला अन्नदान हा मुख्य धम हाय. २ पट्कम -अध्ययन,, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान व प्रतिग्रह. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


स्याहिमध्यें अलोलिक । तो हा भक्तिमागे ॥ ६ ॥ 
युरशचरणी कायाक्लेसी । दुढब्रती परम सायासी । 
जगदीशावेगळें जयासी । थोर नाहीं ॥ ७॥ 

काया वाचा जीवें प्राणें । कष्टे भगवंताकारणें । 

सनें घेतलें धरणें । भजनमार्गी ॥ ८ ॥ 

एसा भगवंताचा भक्त । विशेष अंतरीं विरक्त । 
संसार सांडून जाला मुक्त । देवाकारणें ॥ ९ ॥ 
अंतरापासुन वेराग्य । तेंचि जाणावें मह-द्भाग्य । 
लोलंगतेयेवढें ” अभाग्य । आणीक नाहीं ॥ १० ॥ 
'राजे राज्य सांडून गेले । भगबंताकारणें हिंडले । 
'कीतिरूपं पावन जाले । भूमंडळीं ॥ ११ ॥ 

एसा जो कां योगेश्वर । अंतरीं प्रत्ययाचा विचार । 
उकल्‌ं जाणे अंतर । प्राणीमात्रांचें ॥ १२ ॥ 

ऐसी वृत्ति उदासीन । त्याहिवरी विशेष आत्मज्ञान । 
दर्शनमात्रे सवाधान । पावती लोक ॥ १३॥ 
बहुतांसी करी उपाये । तो जनाच्या वाट्या न ये । 
अखंड जयाचें हृदये । भगवद्रप ॥ १४॥ 

जनास दिसे! हा दृश्चित । परी तो आहे सावचित । 
अखंड जयाचें चित्त । परमेइबरीं ॥ १५ ॥ 
'उपासनामूतिध्यानीं । अथवा आत्मानुसंधानों । 
'नाहीं तरी श्रवणमननों । निरंतर ॥ १६॥ 
'पुवंजांच्या पुण्यकोटी । संग्रह असिल्यां गांठी । 
तरीच एसीयाची भेटी । होये जनासी ॥ १७ ॥ 


——— CS NNN 
१ आसक्ततेसारखें. २ वाह्यतः लोकांस आपल्यासारखाच 
चाटला तरी तो अंतरीं सावधान असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास ७ ५६९. 


प्रचीतिविण जें ज्ञान तो आवधाचि अनुमान । 

तेथें केचें परत्रसाधन । प्राणीयांसी ॥ १८॥ 
याकारणें मुख्य प्रत्यघे । प्रचीतिविण कासा नधे । 
उपायासारिखा अपाये । झाहाणे जाणती ॥ १९॥ 
चेडें संसार सांडून गेलें । तरी तें कष्टकष्टोंचि मेलें । 
दोहिकडे अंतरले । इहलोक परत्र ॥ २० ॥ 

रागे राणे निघोन गेला । तरी तो भांडभांडोंचि मेला ॥ 
बहुत लोक कष्टी केला । आपणहि कष्टी ॥ २१ ॥ 
निघोन गेला परी अज्ञान । त्याचे संगती लागले जन । 
गुरु शिष्य दोघे ससान । अज्ञानरूपं ॥ २२ ॥ 
आशाबद्धि अनाचारी । निघोन गेला देशांतरों । 

तरी तो अनावारखि करी । जनामधें ॥ २३ ॥ 

गृही पोटेंबिण? कष्टती । कष्टी होऊन निघोन जाती। 
त्यास ठाई ठाई सारिती । चोरी भरतां॥ २४॥ 
संसार मिथ्या ऐसा कळला । ज्ञान समजोन निघोन गेला। 
तेणें जन पावन केला । आपणाएसा ॥ २५ ॥ 

येके संगतीनें तरती । येके संगतीनें बुडती । 

याकारणें सत्संगती । बरी पाहाबी॥ २६॥ 

जेथें नाहीं बिवेकपरीक्षा । तेथें कंची असेल दीक्षा। 
घरोघरीं मागतां भिक्षा । कोठेंहि मिळेना ॥ २७ ॥ 
जो दुसप्याचें अंतर जाणे । देश काळ प्रसंग जाणें । 
तया पुरुषा काये उणें । झूमंडळों ॥ २८ ॥ 

नीच प्राणी गुरुत्व पावला । तेथें आचारचि बुडाला । 
वेदशास्त्र ब्राह्मणाला । कोण पुसे ॥ २९ ॥ 


१ अन्नावांचून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७० श्रीमत्‌ दासबोध 


अह्यज्ञानाचा विचार । त्याचा ब्राह्मणासीच अधिकार । 
बर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । ऐसें वचन ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मण बुद्धीपासुन चेवले । आचारापासुन भ्रष्ट्ले । 
गुरुत्व सांडून जाले । शिष्य शिष्यांचे ॥ ३१॥ 
कित्येक दावलमलकास ' जाती। कित्येक पी रास भजती । 
कित्येक तुरक? होती । आपले इछेनें ॥ ३२ ॥ 

ऐसा कलघुगोंचा आचार । कोठें राहिला विचार । 
पुढें पुढें वर्णसंकर । होणार आहे ॥ ३३॥ 

गुरुत्व आलें नीचथाती । कांहीयेक वाढली महंती । 
शूद्र आचार बुडविती । ब्राह्मणाचा ॥॥ ३४ ॥ 

हैं ब्राह्मणास कळेना । त्याची वृत्तिच वळेना । 

मिथ्या अभिमान गळेना । सू्खेपणाचा ॥ ३५॥ 
राज्य नेलें स्लेचि” क्षेत्रो * । गुरुत्व नेलें कुपात्रीं । 
आपण अरत्रों ना परत्रीं । कांहोंच नाहीं ॥ ३६॥ 
ब्राह्मणास ग्रासणीनें ` बुडविलें । विषणूनें श्रीवत्स सिरविलें 
त्याच विष्णूने श्रापिलें । फरश्वरासें || ३७॥ 
आह्यीहि तेचि ब्राह्मण । दुःखें बोलिलें हें बचन । 
वडिल गेले ग्रामणी करून । आह्यांभोंवते ॥ ३८॥ 
आतांचे ब्राह्मणीं काये केलें। अन्न मिळेना एसें जालें । 
तुह्या बहुतांचे प्रचितीस आलें । किवा नाहीं ॥ ३९॥ 


१ मुसलमानी अवछियाकडे. २ तुकं; धर्म बदलतात. ३ शूद्र 
स्वतः अनाचारी असल्यानें त्यांच्या अनुयायांत ब्राह्मणांच्या 
आाचाराचें महत्त्व राहत नाहीं. ४ म्लेच्छांनीं. ५ क्षत्रियांनीं. 
६ अनाचारानें, धामिकतेनें. ग्रामण्य करणें =अनाचाऱ्यास बहि- 
ष्कृत करणें. ७ परशुरामाने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास ८ ५७१ 


बरें वडिलांस काये हाणावें। ब्राह्मणाचे अदृष्ट जाणावें \ 

प्रसंगे बोलिलें स्वभावें । क्ष्सा केलें पाहिजे ॥ ४० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे युगधर्म निरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
बरें ऐसा प्रसंग जाला । जाला तो होऊन गेला । 
आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला । शाहाणे करावें॥ १॥ 
देव पुजावा विसळहस्तीं ' । तेणें भाग्य पाविजे समस्तों ॥ 
सूख अभवत बेस्ती!। दरिद्र भोगिजे ॥ २॥ 
आधीं देवास वोळखावें । सग अनन्यभावें भजावें । 
अखंड ध्यानचि धरावें । सर्वोत्तम'्चें ॥ ३॥ 
सर्वामधें जो उत्तम । तया नांव सर्वोत्तसत। 
आात्मातात्मविवेकवमं । ठाई पाडावें ॥ ४ ॥ 
जाणजाणों देह रक्षी । आत्मा द्रष्टा अंतरसाक्षी । 
पदार्थसात्रांस परीक्षी । जाणपणें ॥ ५॥ 
तो सकळ देहांमधे वर्ततो । इंद्रियेंग्राम चेष्टवितो । 
प्रचितीनें प्रत्यये येतो । प्राणीमात्रों ॥ ६ ॥ 
प्राणीमात्रीं जगदांतरें ? । ह्यणोनि राखावी अंतरें । 
दाता भोक्ता परस्परें । सकळ कांहीं॥ ७ ॥ 
देव वर्ततो जगदांतरीं । तोचि आपुले अंतरीं । 
त्रैलोकींचे प्राणीमात्रीं । बरें पाहा ॥ ८ ॥ 
MOM race ek CS vet मव मया 
१ निर्मल हातानें. उपासकाचे हात चोरी, चहाडी इ. पाप- 
कर्मानीं दूषित झालेले नसावेत.२ गेरशिस्त.३ जगताचा अंतर्या- 
मीच सर्व प्राणिमात्रात आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७२ श्रीमत्‌ दासबोध 


झुळीं पाहाणार तो येकला । सकळां ठाईं विभागला । 
देहप्रकृतीनें जाला । भिन्न भिन्न ॥९॥ 

भिन्न भासे देहाकारें । प्रस्तुत' येकचि अंतरें । 

बोलणें चालगें निर्धारें। त्यासीच घडे ॥ १०॥ 
आपुले पारिखे* सकळ लोक । पक्षी स्वापद पश्वादिक 
किडा मुंगी देहधारक । सकळ प्राणी ॥ ११ ॥ 
खेचर? भूचर वनचर । नाना प्रकारे जळचर । 
चत्वार खाणी विस्तार । कितो हणोन सांगाबा॥ १२ 
समस्त जणीवेनें वर्तती । रोकडी पाहावी प्रचिती । 
त्याची आपुली संगती । अखंड आहे ॥ १३ ॥ 
जगदांतरें बोळला धणी । किती येकबटील प्राणी । 
परी ते वोळायाची* करणी । आपणापासों ॥ १४॥ 
हें आपणाकडेच येतें । राजी राखिजे समस्तें । 
देहासि बरें करावें तें । आत्मयास पावे ॥ १५ ॥ 
ढुजेन प्राणी त्यांतील देव । त्याचा लाताड स्वभाव । 
रागास* आला जरी राव। तरी तंडों नये कों॥ १६॥ 
प्रसंगीं सांडीच* करणें । पुढें विवेक विचरणें । 

विवेकें सज्जनचि होणें । सकळ लोकों ॥ १७॥ 
आत्मत्वीं दिसतो भेद । हा अवघाचि देहंसमंध । 
एका जीवनें नाना स्वाद । ओषधीभेदे ॥ १८॥ 


१ परंतु अंतःकरणांत जाणिवरूपानें एकच होत. २ परके. 
३ आकाशगामो पक्षी इ. ४ वोळावयाची प्रसन्न होण्याची. 
५ दुजनामुळें अंतरात्म्यास राग जरी आला तरी भांडत बसू 
नये. दुर्जनाचा स्वभावच असा असें समजून विवेक करावा. 
६ सोडून देणें; त्याग करणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास ८ ५७३ 


गरळ आणि अमृत जालें। परी आपपण नाहीं गेलें । 
साक्षत्वें आत्मयास पाहिलें । पाहिजे तसें ॥ १९ ॥ 
अंतरनिष्ठ जो पुरुष । तो अंतरनिष्ठेनें विशेष । 
जगासधें जो जगदीश । तो तयास वोळखे ॥ २० ॥ 
नयनेंचि पाहावा नयेन । मनें शोधावें मन । 

तसाचि' हा भगवान । सकळां घटीं ॥ २१॥ 
तेणेंबिण कार्यभाग आडे । सकळ कांहीं तेणेंचि घडे । 
प्राणी विवेकें पवाडे । तेणेंचि योगं ॥ २२॥ 
जागृतीस व्यापार घडतो । समंध तयासीच पडतो । 
स्वप्नासधें घडे जो तो । थेणेंचि न्याये ॥ २३॥ 
अखंड ध्यानाचे लक्षण । अखंड देवाचें स्मरण । 

याचें कळतां बिवरण । सहजचि घडे ॥ २४॥ 

सहज सांडून सायास । हाचि कोणीयेक दोष.) 

आत्सा सांडून अनात्म्यास? । ध्यानीं धरती ॥ २५॥ 
परी तें धरितांहि घरेना । ध्यानों येती वेक्ति नाना । 
उगेचि कष्टती सना । कासाविस करूनी ॥ २६ ॥ 
सूर्तिध्यान करितां सायासें । तेथें येकाचें येकचि दिसे । 
भासों नथे तेंचि भासें । विलक्षण ॥ २७॥ 

ध्यान देवाचें करावें । किवा देवाल्याचें' करावें । 
हेंचि बरें विवरावें । आपले ठाई ॥ २८ ॥ 

देह देउळ आत्मा देच । कोठें धरू पाहातां भाव । 
देव बोळखोन जीव । तेथेंचि लावावा ॥ २९॥ 


१ त्याचप्रमाणें आपल्या अंतरात्म्यानें दुसऱ्याच्या ठिकाणीं 
असलेल्या अंतरात्म्यास ओळखावें. २ देहादि आकारास. 
३ देवालयाचे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


अंतरनिष्ठा ध्यान ऐसें । दंडकध्यान' अनारिसें । 
प्रत्ययेंचिण सकळ पिसें । अनुसानध्यान ॥ ३० ॥ 

अनुमानें अनुमान वाढे । ध्यान धरितां सवेंचि सोडे । 
उगेचि कष्टति बापुडे । स्थूळध्यानें ॥ ३१ ॥ 
देवास देहधारी कल्पिती । तेथें नाना विकल्प उठती । 
भोगणे त्यागणें विपत्ति । देहयोगं ॥ ३२ ॥ 

ऐसें मनीं आठवतें । विचारितां भलतेंचि होतें । 
दिसों नये तें दिसतें । नाना स्वप्नीं ॥ ३३ ॥ 

दिसतें तें सांगतां नये । बळें भावार्थ धरितां नधे । 
साधक कासाविस होये । अंतर्यासीं ॥ ३४ ॥ 
सांगोपांग घडे ध्यान । त्यास साक्ष आपुलें सन । 
मनामधे दिकल्पदशेन । होऊंच नये ॥ ३५ ॥ 
फुटक सन येकवटिलें । तेणें तुटक* ध्यान केलें । 
तेथें कोण सार्थक जालें। पाहाना कां ॥ ३६॥ 
अखंड ध्यानें न घडे हित । तरी तो जाणावा पतित | 
हाचि अर्थ सावचित । बरा पाहावा ॥ ३७॥ 

ध्यान धरितें तें कोण । ध्यानीं आठवतें तें कोण । 
दोनोंमधें अनन्यलक्षण*। असिलें पाहिजे ॥ ३८॥। 
अनन्य सहजचि आहे। साधक शोधून न पाहे । 

ज्ञानी तो विवरोन राहे । समाधाने ॥ ३९ ॥ 

ऐसीं हे प्रत्ययाचीं कामें । प्रत्यर्येविण बाधिजे भरसें । 
लोकदंडकसं भ्रमें । चालती प्राणी ॥ ४० ॥ 


१ रूढ पद्धतीनुसार केलेलें ध्यान. २ इतरत्र वावरत असलेलें. 
३ खंडित. ४ एकत्वभाव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १४ : समास ८ ५७५ 


दंडकध्यानाचें लक्षण । धरून बसलें अवलक्षण । 
प्रसाण आणि अप्रमाण । बाजारों नेणती ॥ ४१॥ 
मिथ्या समाचार उठविती । वाउग्याच बोंबा घालिती । 
मनास आणितां अंतीं । आवर्घेचि मिथ्या ॥ ४२॥ 
कोणीपेक ध्यानस्त बसला । कोणीयेक सिकवी त्याला 
सुकुट काढूनि माळ घाला । ह्यणिजे बरें ॥ ४३ ॥ 
सनाचेथें काथे दुक्षाळ । जे आखुड कल्पिली माळ । 
सांगते ऐकते केवळ । मूर्ख जाणावे ॥ ४४॥ 
प्रत्यक्ष कष्ट करावे न लगती । दोरे फुलें गुंफावों न 
लगती | कल्पनेची माळ थिटी करिती। काये निमित्य ॥ 
बुधीविण प्राणी सकळ । ते ते अवघेचि बाष्कळ । 
तया मूर्खासी खळखळ । कोणें करावी ॥ ४६ ॥ 
जेणें जसा परमार्थ केला । तैसाच पृथ्वीबरी दंडक? 
चालिला । साता? पांचाचा बळावला | साभिमान॥४७ 
प्रस्य्ेविण साभिम्ान । रोगी मारिले झांकून । 
तेथें अवघाचि अनुमान । ज्ञान कचे ॥ ४८॥ 
सर्व साभिसान सांडावा । प्रत्ययं विवेक सांडावा। 
साया पुवेपक्ष खंडावा । विवेकबळें ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अखंडध्याननि रूपण- 
नाम समास अष्टम ॥ ८॥ 
0... क क र क वाडया 
१ रूढी पडलो. २ पांच सात अनुयायी मिळून अट्टाहासाने पंथ 
पुढें रेटला जातो. अथवा अशा पंथांत सात म्हणजे काम,क्रोध, 
लोभ, मोह, शोक, भय व अज्ञान आणि पांच म्हणजे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस व गंध या पांच विषयांची गडबडच, अहंकाराने, 
बळावते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


[पडाचें पाहिलें कोतुक। शोधिला आत्मानात्माविवेक। 
[पड अनात्मा आत्सा येक । सकळ कर्ता ॥ १॥ 
आत्स्यास अनन्यता बोलिली । ते विवेकें प्रत्यया आली 
आतां पाहिजे समजली । ब्रह्मांडरचना ॥ २॥ 
आत्मानात्साविवेक पिडीं । सारासारविचार ब्रह्मांडीं। 
विवरविवरों हें गोडी । घेतली पाहिजे ॥ ३ ॥ 

पिड कार्य ब्रह्मांड कारण? । याचें करावें बिवरण । 
हेंचि पुढें निरूपण । बोलिलें असे ॥ ४॥ 

असार हाणिजे नासिबंत । सार ह्याणिजे ते शाश्‍वत । 
जयास होईल कल्पांत । तें सार नव्हें ॥ ५ ॥ 

पृथ्वी जळापासून जाली । पुढें ते जळीं मिळाली । 
जळाची उत्पत्ती वाढली । तेजापासुनी ॥ ६॥ 

तें जळ तेजें शोषिलें । महत्तेजें आदोन गेलें । 

पुढें तेजचि उरलें । सावकाश ॥। ७ ॥ 

तेज जालें वायोपासुनी । वायो झडपी तयालागुनी । 
तेज जाउनी दाटणी । चायोचीच जाली ॥ ८ ॥ 
वायो गगनापासुनी जाला । सागुतां तेथेंचि बिराला । 
ऐसा हा कल्पांत बोलिला । वेदांतशास्त्रीं ॥ ९॥ 
गुणमाया मूळमाया । परब्रह्मीं पावती ल्या । 

ते परब्रह्म विवराया । विवेक पाहिजे ॥ १० ॥ 

सवं उपाधीचा सेवट । तेथें नाहों दृश्य खटपट । 
निर्गुण ब्रह्म घनदाट । सकळां ठाई ॥ ११॥ 


१ पिड पंचभूतांच्या अंशात्मक असल्याने तें कार्य व ब्रह्मांडभर. 
व्यापक अशीं पंचभूतें हें कारण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास ९ ५७७ 


उदंड कल्पांत जाला । तरी नाश नाहीं तयाला । 
सायात्यागें शाइ्वताला | वोळखावें ॥ १२ ॥ 

देव अंतरात्मा सगुण। सगुणें पाविजे निर्गुण । 
निर्गुणज्ञानें विज्ञान '। होत असे ॥ १३॥ 
कठ्पनेतीत जें निर्मळ । तेथें नाहीं मायामळ । 
निथ्यत्वें दृश्य सकळ । होत जातें ॥ १४॥ 

जं होतें आणी सवेंचि जातें । तें तें प्रत्ययास येतें । 
जेथें होणें जाणें नाहीं तें । विवेकें वोळखावे ॥ १५॥ 
थेक ज्ञान येक अज्ञान । येक जाणावें विपरीत ज्ञान । 
हे त्रिपुटी होये क्षीण । तेंचि विज्ञान ॥ १६॥ 

वेदांत सिधांत' धादांत? । याची पाहावी प्रचित । 
निर्विकार सदोदित । जेथे तेथें ॥ १७॥ 

तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । पाहोन अनन्य राहावें । 
मुख्य आत्मनिवेदन जाणावें । याचें नांच ॥ १८॥ 
दृश्यास दिसतें दूरय । मनास भासतो भास । 
दृश्यभासातीत अविनाश । परब्रह्म तें ॥ १९॥ 

पाहों जातां दुरीच्या दुरी । परब्रह्म सबाहेअंतरीं । 
अंति ताहों अनंत सरी*। कोणास द्यावी ॥ २० ॥ 
चंचळ तें स्थिरावेना । निश्चळ तें कदापी चळेना । 
आभाळ येतें जातें गगना । चळण नाहीं ॥ २१॥ 
जें विकारें वाढे मोडे । तेथें शाइवतता कंची घडे । 


१ अनुभव. निर्गृणाच्या ज्ञानाने तद्रूप असल्याचा साधकाला अनु- 
भव येऊं लागतो. २ सिद्धांत. ३ अनुभव. ४ त्या अनंताची बरा- 
बरी कोण करूं शकणार बरें? 

१९ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


कल्पांत होतांच विघडे । सकळ कांहीं ॥ २२॥ 

जें अंतरींच भ्रसलें । सायासंभ्रमें संश्रसलें । 

तथास हैं कसें उकले । आव्हाट चक्र ॥ २३॥ 
भिडेनें वेव्हार निवडेना । भिडेनें सिधांत कळेना । 
भिडेनें देव आकळेना । अंतर्था्ीं ॥ २४ ॥ 
वद्याची प्रचित येईना । आणि भीडहि उलंघेना । 
तरी मग रोगी वांचेना । ऐसें जाणावें ॥ २५ ॥ 
जेणे राजा वोळखिला । तो राव स्हणेना भलत्याला । 
जेणें देव बोळखिला । तो देवरूपी ॥ २६ ॥ 

जयास साईकाची भीड । तें काये बोलेल द्वाड । 
विचार पाहातां उघड । सकळ कांहीं ॥ २७॥ 
भीड साघेएलीकडे । परब्रह्म तें पेलीकडे । 

पेलीकडे ऐलोकडे । सदोदित ॥ २८ ॥ 

लटिक्याची भीड धरणें । ञ्रमें भलतेंचि करणें । 
ऐसीं नव्हेती लक्षणें । विवेकाची ॥ २९ ॥ 

खोटें आवधेंचि सांडावें । खरें प्रत्यये वोळखाबें । 
सायात्यागें समजावें । परब्रह्म ॥ ३० ॥ 

तें माथेचें जें लक्षण । तेंचि पुढें निरूपण । 
सुितपणें विवरण । केलें पाहिजे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शाशवतनिरूपणनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


१ अफाट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १४ : समास १० ५७९ 


॥ श्रीराम ॥ 
साया दिसे परी नाले । वस्तु न दिसे परी न नासे । | 
साया सत्य वाटे परी सिथ्या असे । निरंतर ॥ १॥ 
करंटा पडोनी उताणा । करी नानापरी कल्पना । 
परी तें कांहींच घडेना । तसी माया ॥ २॥ 
द्रव्यदारेचें स्वप्नवभब । नाना विळासें हावभाव । 
क्षणीक वादे परी साव? । तसी माया ॥ ३॥ 
गगनीं गंधरवेनगरें । दिसताती नाना प्रकारें । 
नाना रूपें नाना विकारें । तेसी माया।॥ ४ ॥ 
लक्षुभी रायेविनोदाची '। बोलतां वाटे सांची । 
सिथ्या प्रचित तेथीची । तसी माया ॥ ५४ 
दसऱ्याचे सुवर्णाचे लाटे । लोक ह्मणती परी ते कांटे । 
परी सबत्र राहाटे । तेसी साथा ॥ ६॥ 
सेल्याचा मोहोछाव करणें । सती्े वभव वाढवणें। 
मसणीं जाउनी रुदन करणें । तली भाया ॥ ७ ॥ 
राखेसी* म्हणती लक्ष्मी । दुसरी भारदोरी) लक्षुमी । 
तिसरी नाममात्र लक्ष्मी । तसी माया ॥ ८ ॥ 
सुळीं बाळविधवा नारी । तिचें नांव जन्मसावित्री । 
कुबेर हिडे घरोघरों । तेसी साथा ॥ ९॥ 
दशअवतारांतील कृष्णा । उपजे जीणे वस्त्रांची तृष्णा! 
नदी नामें पीयुष्णा®। तेसी साया ॥ १०॥ 


१ मिथ्या. २ बहुरूप्याची. ३ बहुरूप्याचें वेभव जसें मिथ्या असतें 
तशी माया होय. ४ राख अथवा ठेवलेलो स्त्री. ५ गर्भपात 
थांवविणारी मंत्रित दोरी. ६ आशा. ७ पयोष्णी=अमृताची 
नदी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५८० श्रीमत्‌ दासबोध 


बहुरूपांतील रामदेराव *। ग्रासस्तांपुढे दाखवी हावभाव। 
कां माहांराज ह्मणोनि लाघच१। तसी साया ॥ ११७ 
देव्हारां असे अनपुर्णा । आणि गृहीं अन्नचि मिळेना । 
नामें सरस्वती सिकेता । शुभावळु? ॥ १२॥ 

ण्यास व्याघ्र नाम ठेविलें पुत्रास इंद्रनामें पाचारिलें। 
कुरूप परी आळविलें । सुंदरा ऐसें ॥ १३॥ 
मर्ख नामें सकळकळा । राशभी) नामें कोकिळा । 
नातरी डोळसेचा डोळा । फुटका जैसा ॥ १४॥ 
मातांगीचें: नास तुळसी । चामिकीचें? नास कासी । 
बोलती अतिशूद्रिणीसीं । भागीरथी ऐसें ॥ १५ ॥ 
साउली आणि अंधकार । येक होतां तेथोचा विचार । 
उगा दिसे भासमात्र । तेसी साया ॥ १६॥ 

श्रवण बोटें संधी करतळ । रविरइमें“ दिसती इंगळ । 
रम्य आरक्तकल्होळ तेसी माया ॥ १७॥ 

भगवे वस्त्र देखतां मनाला । वाटे अग्नि लागला । 
विवंचितां प्रत्ये ` आला । तसी माया ॥ १८ ॥ 
जळीं चरणकरांगुळें । आखुड लांबे किरको ळें । 
विपरीत काण ?° दिसती जळें । तसो साया ॥ १९॥ 
भोबंडीनें पृथ्वी कलथली । कामिणीनें' ' पिवळी जाली। 


१ रामदेवराव; श्रीमंत राजा. २ सोंग श्रीमंत राजाचें पण 
लोकांना महाराज म्हणून कुशळतेनें पे पेसा काढण्यासारखीच 
दिखाऊ; मिथ्या, माया होय. ३ गोवर्‍या करणारी. ४ कुत्र्यास. 
५ आवाज गाढवीवत पण नांव मात्र कोकिळा. ६ मांगिणीचें. 
७ चांभारणीचें. ८ सूर्याच्या किरणांनीं. ९ प्रत्यय. १० वांकडीं. 
११ काविळीच्या रोगामुळे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh ' 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास १ ५८१ 


सन्यपातस्थां अनुभवली । तसी माया ॥ २० ॥ 
कोणीयेक पदार्थ विकार । उणाचि दिसे भासमात्र । 
अनन्याचा अस्य प्रकार '। तेसी साया ॥ २१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे मायानिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १०॥ 


॥आत्मदशक नाम दशक पंचद्श॥ १५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
अस्तिमांश्ञांचीं शरीरें । त्यांत राहिजे जोवेइवरें । 
नाना विकारों विकारें । प्रविण होईजे* ॥ १॥ 
घनवट पोचट स्वभावें । विवरोन जाणिजे जीवें । 
व्हावें त व्हावें आघवें । जीव जाणे ॥ २॥ 
येकीं सागसागों घेणें । येकां न सागतांच देणें । 
प्रचीतीनें सुलक्षणं । बोछखावीं ॥ ३॥ 
जीव जीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । 
राहराहों शोध घ्यावा | परांतरांचा ॥ ४॥ 
जानवें हेंबडकारें * जालें । ढिलेपणें हेड आलें । 
नेमस्तपणें शोभलें । दृष्टीपुढे ॥ ५ ॥ 
तेसेंचि हें मनास मन । विवेकें जावें मिळोन । 
हिलेपणें अनुमान । होत आहे॥ ६॥ 


१ असतें एक व दिसतें मात्र भलतेंच. २ जीवात्मा मायाविशिष्ट 
असल्यानें स्वतः विकारी होऊन अन्य विकाराकडे ओढ घेतो. 
३ गुंतलेले. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
५८२ श्रीमत्‌ दासबोध 


अनुमानें अनुसान वाढतो । भिडेनें कार्थेभाग नासतो । 
याकारणें प्रत्यये तो । आधीं पाहावा ॥ ७ ॥ 
दुसर्‍याचे जीवीचें कळेना । परांतर तें जाणवेना । 
वश्य होती लोक नाला । कोण्या प्रकारे ॥ ८ ॥ 
आकल? सांडून परती । लोक बइयकर्ण ' करिती । 
अपुणेपणें हळु पडती ` । ठाई ठाई ॥ ९ ॥ 

जगदीश आहे जगदांतरीं । चेटकें करावीं कोणावरी । 
जो कोणी विवेकें बिबरी । तोचि श्रेष्ठ ॥ १० ॥ 
श्रेष्ठ कार्ये करी श्रेष्ठ कृत्रिम करी तो कनिष्ठ । 
कर्मानुसार प्राणी नष्ट । अथवा भले ॥ ११ ॥ 

राजे जाती राजपंथें । चोर जाती चोरपंथं । 

वेडे ठके अल्पस्वार्थे । झूखेपणें ॥ १२॥ 

मूर्खास वाटे मी शाहाणा । परी तो वेडा देन्यवाणा । 
नाना चातुर्याच्या खुणा । चतुर जाणे ॥ १३॥ 

जो जगदांतरें मिळाला । तो जगदांतरचि जाला । 
अरत्रों परत्रीं तयाला । काये उणें ॥ १४ ॥ 

बुत्धि* देणें भगवंताचे । बुद्धिदीण माणुस काचें*। 
राज्य सांडून फुकाचें । भीक मागे ॥ १५ ॥ 

जं जे जेथें निर्माण जालें । तें तें तयास मानलें । 
अभिमान देऊन" गोविलें । ठाई ठाई ॥ १६ ॥ 
अवघेच ह्मणती आमम्हों थोर । अवघेचि ह्मणती आम्ही 
सुंदर । अवघेचि ह्मणती आम्ही चतुर । झुमंडळीं ॥ १७ 
एसा विचार आणितां मना। कोणीच लाहान हाणवीना 


१ अक्कल. २ वशीकरण. ३ निष्फळ झाल्यानें थंडावतात, 
नाद सोडतात. ४ बुद्धि. ५ कच्चे. ६ च्या योगानें 


गाने. 
Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


oF 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास १ ५८३ 


जाणते आणिती अनुमाना । सकळ कांहीं ॥ १८॥ 
आपुलाल्या साभिपानें । लोक चालिले अनुमानें । 
परंतु हें विवेकानें । पाहिलें पाहिजे ॥ १९॥ 
लटिक्याचा साभिमान घेणें । सत्य अवघें च सोडणें । 
मूर्ख॑षणाचों लक्षणें ते हे ऐसीं ॥ २० ॥ 

सत्याचा जो साभिसान । तो जाणावा निराभिमान । 
न्याये अन्याये समान । कदापि नव्हे ॥ २१॥ 

न्याथे ह्ाणिजे तो शाश्‍वत । अन्याये ह्यणिजे तो अशा- 
इवत । बाष्कळ आणि नेमस्त । येक केसा ॥ २२॥ 
येक उघड भाग्य भोगिती । येक तकर पळोन जाती। 
थेकांची भ्रगट सहंती । येकांची कानकोंडी ॥ २३ ७ 
आचारविचारेंबिण । जें जें करणें तो तो सीण । 

घर्तं आणि विचक्षण | तेचि शोधावे ॥ २४ ॥ 

उदंड बाजारी मिळाले । परी ते धर्ति आळिले' 
धर्तापासों कांहीं न चले । बाजाऱ्यांचें ॥ २५॥ 
याकारणें मुए्य झुझ्य । तयांसीं करावें सख्य । 
घेणेंकरितां असंख्य । बाजारी मिळती ॥ २६॥ 
धर्तासि धर्ति आवडे । धतं धर्तीच पवाडे । 


उगेचि हिडती वेडे । कार्येविण ॥ २७॥ 


धूर्तासि धू्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें । 
परी हैं गुप्तरूपें केलें । पाहिजे सर्वे ॥ २८ ॥ 
समर्थाचें राखतां सन । तेथें घेती उदंड जन । 
जन आणि सज्जन । आर्जव करिती ॥ २९ ॥। 


-चोळखीनें वोळखी साधावी । बुद्धीनें बुद्धि बोधावी । 


१ ओळखिले. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प८४ श्रीमत्‌ दासबोध 


नोतिन्याये वाट रोधावी । पाषांडाची ॥ ३०॥ 
वेष धरावा बावळा । अंतरीं असाव्या नाना कळा ॥ 
सगट लोकांचा जिव्हाळा । मोडूं नये ॥ ३१ ॥ 
निस्पृह आणि नित्य नूतन । प्रत्ययाचें ब्रह्मज्ञान । 
प्रगट जाणता सज्जन । दुल्लभ जगीं ॥ ३२ ॥ 
नाना जिनसपाठांतरें। निवती सकळांचीं अंतरे । 
चंचळपणें तदनंतरें । सकळां ठाई ॥ ३३ ॥ 
येके ठाई बेसोन राहिला । तरी सग व्यापचि बुडाला। 
सावधपणे ज्याला त्याला । भेटि द्यावी ॥ ३४॥ 
भेटभेटों उरी” राखणें। हें चातुर्याचीं लक्षणें । 
सनुष्यसात्र उत्तम गुणें । समाधान पावे ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यलक्षणनाम 
समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम॥ 
पृथ्वीमधें मानवी शरीरें । उदंड दाटलीं लाहानथोरें । 
पालटती सनोविकारें। क्षणक्षणा ॥ १॥ 
जितुक्या मूर्ती तितुक्या प्रकृती । सारिख्या नस्ती आदि- 
अंतीं । नेमचि नाहो पाहावें किती । काये ह्ाणोनि ॥ २ 
कित्येक म्लेंच होऊन गेले। कित्येक फिरंगणांत आटले ॥ 
देशभाषानें रुधिले '। कितीयेक ॥ ३ ॥ 


मच्हाष्टदेश थोडा उरला । राजकारणे लोक रुधिरा । 
स्प्््स्त्त्््त् 2-७ लावा 

१ वारंवार भेटूनहि पुन्हां भेटण्याची आशा शिल्लक राखणें. 
२ अडविले. इतरांची भाषा कळत नसल्यानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास २ ५८५ 


अवकाश नाहों जेवायाला । उदंड कामें ॥४॥ 
कित्येक युद्धप्रसंगों गुंतले । तेणें गुणें उन्मत्त जाले । 
रात्रंदिवस करूं लागले । युद्धचर्चा॥ ५॥ 
उदिम्यास? व्यासंग लागला । अवकाश नाहींसा जाला। 
अवघा पोटधंदाच लागला । निरंतर ॥ ६॥ 
शडद्नें ' नाना मतें । पाषांडें* वाढलीं बहुतें । 
पृथ्वीसधें जेथतेथें । उपदेसित्ती ॥ ७ ॥ 

स्मार्थी आणि वेष्णवीं । उरलों सुरलीं नेलीं आघवों । 
ऐसी पाहातां गथागोवी । उदंड जाली॥ ८ ॥ 
कित्येक कामनेचे भकत । ठाई ठाई जाले आसक्त । 
युक्त अथवा अयुक्त । पाहातो कोण ॥ ९ ॥ 

या गल्बल्यासधें गलबला । कोणी कोणी वाढविला । 
त्यास देखों सकेनासा जाला । बेदिक लोक ॥ १० ॥ 
त्याहिमधें हरिकीतेन। तेथें बोढले कित्येक जन । 
प्रत्यय'्वें ब्रह्मज्ञान । कोण पाहे ॥ ११॥ 

याकारणें ज्ञान दुल्लभ । पुण्यें घडे अलभ्य लाभ। 
विचारवंतां सुल्लभ । सकळ कांहीं ॥ १२ ॥ 
विचार कळला सांगतां तये । उदंड येती अंतराये ॥ - 
उपाये योजितां अपाये*। आडवे येती ॥ १३ ॥ 
स्याहिमधें जो तिक्षण । रिकामा जाऊ नेदी क्षण । 


१ व्यापाऱ्यास. २ दर्शनें सहा आहेत. - सांख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, पूर्वमीमांसा व वेदांत (उत्तर मीमांसा) ३ नास्तिक 
मतें. ४ विघ्ने. ५ गैरफायदा घेण्याचे प्रकार. लोककल्याणाथं 
एखादी धर्मसंस्था काढावी तर तिचा दुरुपयोग करणारेच 


जास्त निघतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५८६ श्रीमत्‌ दासबोध 


धूत ताकिक विचक्षण । सकळां साने॥ १४॥ 
नाना जिनस उदंड पाठ। वदों लागला घडघडाट । 
अव्हाटचि' केली दाट । सामर्थ्यबळें ॥ १५॥ 
पबोधशक्तीचीं अनंत द्वारें । जाणे सकळांचीं अंतरें । 
'िरुपणें तदनंतरें । चटक लागे ॥ १६ ॥ 
सतें सतांतरें सगट । प्रत्यये बोलोन करी सपाट २] 
दंडक सांडून नोट । वेधी' जना ॥ १७॥ 
नेमके भेदके वचनें । अखंड पाहे प्रसंगमानें । 
उदास वृत्तीच्या गुनानें । उठोन जातो ॥ १८ ॥ 
प्रत्यये बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला | 
नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती ॥ १९॥ 
परी तो कोठें आडळेना । कोणें स्थळीं सापडेना । 
वेष पाहातां हीनदीना। सारिखा दिसे ॥ २० ॥ 
उदंड करी गुप्तरूपें । भिकाप्यासारिखा स्वरूपे । 
तेथे येशकीतिप्रतापे । सीमा सांडिली ।। २१॥ 
ठाई ठाई भजन लावी । आपण तेथून चुकावी । 
मछरमतांची* गोबी । लागोंच नेदी ॥ २२ ॥ 
खनाळामधें* जाऊन राहे । तेथें कोणीच न पाहे । 
सवंत्रांची चिता वाहे । सर्वकाळ ॥ २३ ॥ 
अवघडस्थळीं कठीण लोक । तेथें राहाणें तेसक । 
सृष्टीमधें सकळ लोक । घुंडीत येती ॥ २४ ॥ 
तेथे कोणाचें चालेना। अनुमात्र अनुमानेना । 


क न्याया 


१ मोठी, विस्तीणे. २ नष्ट; निरर्थक. ३ आकर्षित करतो. : 
४ मत्सर, मतामतांचा गोंधळ. ५ कडेकपाटांत; गुहेंत; राम-. 
घळोंत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास ३ ५८७ 


कट्ट ' घालून राजकारणा । लोक लावी ॥ २५ ॥ 
लोकीं लोक वाढविले। तेणें अमर्याद जाले । 
झूसंडळीं सत्ता चाले । गुप्त्रूपें ॥॥ २६॥ 
ठाई ठाईं उदंड ताबे'। मनुष्यमात्र तितुके झोंबे । 
चहूंकडे उदंड लांबे । परमार्थबुद्धि ॥ २७॥ 
उपासनेचा गजर । स्थळोस्थळीं थोर थोर । 
प्रत्ययानें प्राणीमात्र | सोडविले ॥ २८॥ 
ऐसे कवाडे? उदंड जाणे । तेणें लोक होती शाहाणे। 
जेथें तेथें प्रत्यये बाणे । प्राणिसात्रांसी ॥ २९॥ 
ऐसी कीति करून जावें । तरीच संसारास यावें । 
दास म्हणे हें स्वभावें । संकेतें बोलिलें ॥ ३० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहव्यापछक्षणनाम 

समास द्वितीय । २॥ 

॥ श्रीराम ॥ 

मुळापासून * सैरावैरा ) अवघा पंचीकणे* पसारा । 
त्यांत साक्षत्वाचा* दोरा । तोहि तत्वरूप*॥ १॥ 
दुरस्ता दाटल्या फौजा । उंच सिहासनीं राजा । 
याचा विचार“ समजा । अंतर्यासीं ॥ २॥ 
देहमात्र अस्तिमांशाचें । तैसेचि जाणावें नृपतीचें । 
3» 00 0. >. _______. 
१ एकोपा करून. २ समुदाय - अतुयायांचे. ३ युक्ति; प्रकार. 
४ मूळमायेपासून. ५ पांचभौतिक. ६ जाणीवेचा तंतु. ७ तोहि 
पांचभौतिकच पण कूटस्थ होय. ८ त्याप्रमाणें पांचभौतिक 
जागतिक पसा्यांत साक्षी हा राजासारखा होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सुळापासून सृष्टीचे । तत्वरूप'॥ ३॥ 

रायाचे सत्तेने चालतें । परंतु अवघीं पंचभूते । 
सुळो आधिक जाणीवेचें तें। अधिष्ठान आहे ॥ ४ ॥ 
विवेके बहुत पेसावले । ह्यणोन अवतारी बोलिले । 
सनु चक्रवती जाले । येणेंचि न्याये ॥ ५ ॥ 

जेथे उदंड जाणीव । तेचि तितुके सदेव ' । 

थोडे जाणीवेने नदेघ*। होती लोक ॥ ६ 0 

व्याप आटोप करिती । धके चपेटे सोसिती । 

तेणें प्राणी सदेव होती । देखतदेखतां ॥॥ ७ ॥ 

ऐसें हें आतां बतंतें । मूर्ख लोकांस कळेना तें । 
विवेकी सनुष्य समजतें । सकळ कांहीं ॥ ८ ॥ 

थोर लाहान बुद्धीपासी । सगट कळेना लोकांसी । 
आधीं उपजले तयासी । थोर ह्ाणती ॥ ९॥ 

वये धाकुटा नृपती । वद्ध तयास नमस्कार करिती । 
विचित्र विवेकाची गती । कळली पाहिजे ॥ १०॥ 
सामान्य लोकांचें ज्ञान । तो अवधाच अनुमान । 
दीक्षादंडकाचें* लक्षण । येणेंचि पाडे ।। ११॥ 

नव्हे कोणास म्हणावें । सासान्यास काये ठावें । 
कोणकोणास म्हणावें । किती ह्ाणोनी ॥ १२॥ 
धाकुटा भाग्यास चढला । तरी तुच्छ करिती तयाला ४ 
याकारणें सलगीच्या लोकांला । दुरी धरावें ॥ १३॥ 


१ राजा व प्रजा सर्वेहि पांचभौतिकच होत. २ व्यापक झाले. 
३ सदव; भाग्यवान. ४ निर्देव; करंटे. ५ दीक्षेचा लोकिक 
रूढ विधि. त्याचें लक्षण असेंच निरथंक होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५: समास रे ५८९ 


नेमस्त कळेना वचन । नेमस्त नपे राजकारण। 
उगेचि धरिती थोरपण । सूखंपर्णे ॥ १४ ॥ 

नेमस्त कांहींच कळेना । नेमस्त कोणीच सानीना । 
आधीं उपजले त्या थोरपणा। कोण पुसे ॥ १५॥ 
वडिलां वडिलपण नाहीं । धाकुट्यां धाकुटपण नाहीं । 
ऐसें बोलती त्यांस नाहीं । शहाणपण ॥ १६ ॥ 
गुणेविण बडिलपण । हैं तों आवघेंच अप्रमाण । 
त्याची प्रचित प्रमाण । थोरपणीं ॥ १७॥ 

तथापि वडिलांस मानावें । बडिलें वडिलपण जाणाबें। 
नेणतां पुढें कष्टाबें । थोरपणीं ॥ १८ ॥ 

तस्मात्‌ घडिल अंतरात्मा । जेथें चेतला' तेथें महिमा। 
हें तों प्रगटच आहे आह्मां । शब्द नाहों ॥ १९ ॥ 
याकारणें कोणीपेकें । शहाणपण लिकावें विवेकें । 
विवेक न सिकतां तुके! । तुटोन जाती ॥ २० ॥ 

तुक तुटले ह्मणिजे गेलें । जम्मा येऊन काये केलें । 
बळेचि सांदिस? घातलें । आपणासी ॥ २१॥ 

सगट बापेका सिव्या देती। सांदीस पडिला ऐसें ह्यणती। 
मूखपणाची प्राप्ती । ठाकून आली ॥ २२ ॥ 

ऐसें कोणीयेकें न करावें । सर्वे सार्थकचि करावें । 
कळेना तरी विवरावें । ग्रन्थांतरीं ॥ २३॥ 
झाहाण्यास कोणीतरी बाहाती । मूर्खास लोक दवडून 
देती । जीवास आवडे संपत्ति । तरी झाहाणे व्हावें ॥२४ 


PSR 
१ जागृत, प्रकाशित, झाला. २ पत; महत्व. ३ कोपऱ्यांत; 
तुच्छ करून घेतलें. ४ बोलावतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५९० श्रीमत्‌ दासबोध 


आहो या शाहाणपणाकारणें । बहुतांचे कष्ट करणें । 

परंतु शाहाणपण सिकणें । हें उत्तमोत्तम ॥ २५॥ 

जो बहुतांस सानला । तो जाणावा शाहाणा जाला । 

जनों शाहाण्या सनुष्याला । काये उणें ॥ २६॥ 

आपलें हित न करी लोकिकों । तो जाणावा आत्म- 

घातकी । या सूर्खायेदढा पातकी। आणिक नाहों १२७ 

आपण संसारीं कष्टतों । लोकांकरवों रागेजोन घेती । 

जनामधें शाहाणा तो । ऐसें न करी ॥ २८॥ 

साधकां सिकविलें स्वभावें । भावेल तरी सुखें घ्यावें । 

सानेना तरी सांडाबें । पेकीकडे ॥ २९ ॥ 

तुह्णी श्रोते परम दक्ष । अलक्षास लावितां लक्ष । 

हैं तों सामान्य प्रत्यक्ष । जाणतसा ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रे्ठअंत रात्मानिूपण 
नाम समास तृतीय ।।३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीपासून जालों झाडे । झाडापासून होती लांकडें । 
लांकडें भस्सोन पुढें । पृथ्वीच होये ॥ १॥ 
पृथ्वीपासून वेल होती । नाना जिनस फांपावती । 
वाळोन कुजोन मागुती । पृथ्वीच होये ॥ २॥ 
नाना धान्यांचीं नाना अचे । सनुऽयें करिती भो जनें । 
नाना विष्ठा नाना बमनें । पृथ्वीच होये ॥ ३॥ 
नाना पक्षादिकों ' भक्षिलें । तरी पुढे तेसेंचि जालें । 


१ पक्षी आदिकांनीं. ' 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ४ ५९१ 


चाळोन भस्म होऊन गेलें । पुन्हां पृथ्वी ॥ ४॥ 
मनुष्ये सरतांच ऐका । क्रिमि ' भस्म कां मृत्तिका। 
ऐशा काया पडती अनेका । पुढें पृथ्वी ॥ ५ ४ 

नाना तुणें पदार्थ कुजती । पुढें त्याची होये साती । 
नाना किडे मरोन जाती । पुढें पृथ्वी ॥ ६॥ 

पदार्थ दाटले अपार । किती सांगावा विस्तार । 
पृथ्वीवांचून थार । कोणास आहे ॥ ७॥ 

झाडपाले आणि तृण । पशु भक्षितां होतें सेण। 

खात सूत भस्म मिळोन । पुन्हां पृथ्वी ॥ ८ ॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंव्हारतें । तें तें पृथ्चीस सिळोन जातें । 
जितुकें होतें आणि जातें । पुन्हां पृथ्बी ॥ ९ ॥ 

नाना बीजांचिया रासी। विरढोन' लागती गणनासी। 
पुढें सेवटों पृथ्वीसी । मिळोन जाती ॥ १०॥  . 
लोक ताता धातु पुरिती । बहुतां दिवसां होये सातो। 
सुदर्णेपाषाणाची गती । तसीच आहे ॥ ११ ॥ 
मातीचे होतें सुवर्ण । आणि मूत्तिकेचे होती पाषाण । 
माहा अभ्निसंग भस्मोच । पृथ्वीच होये ॥ १२॥ । 
सुवर्णाचे जर होतें | जर सेवटीं कुजोन जातें । 

रस होऊन वितुळतें । पुन्हां पृथ्वी ॥ १३ ॥ 
पृथ्वीपासून धातु निवजतौ । अग्निसंगें रस होती । 
तथा रसाची होये जगती । कठीण्रूपे। १४ ॥ _ 
नाना जळासी गंधी सुटे । तेथें पृथ्वीचें रूप प्रगट । 
दिवसेंदिवस जळ आटे । पुढें पृथ्वी ॥ १५ ॥ 


१ कृमी. २ उगवून; वाढून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५९२ -श्रीमत्‌ दासबोध 


पत्रं पुष्पे फळे येती । नाना जीव खाऊन जाती । 

ते जीव मरतां जगतो । नेमस्त होये ॥ १६॥ 
जितुका कांहीं जाला आकार । तितुक्यास पृथ्वीचा 
आधार । होती जाती प्राणीमात्र । सेवट पृथ्वी ॥ १७ 
हें किती ह्यणोन सांगावें । विवेके अवघेचि जाणावें । 
खांजणीभांजणीचें' समजावें । सूळ तसें ॥ १८ ॥ 
आप आळोन पृथ्वी जाली । पुन्हा आपींच विराली । 
अग्नियोगें भस्म जाली । ह्यणोनियां ॥ १९॥ 

आप जालें तेजापासुनी । पुढें तेजें घेतलें सोखुनी '। 
तें तेज जालें वायोचेनी । पुढें वायो झडपी ॥ २० ॥ 
बायो गगनीं निर्माण जाला । पुढें गगनींच विराला । 
ऐसें खाजणीभांजणीला। बरें पाहा ॥ २१॥ 

जें जं जेथे निर्माण होतें। तें तें तेथे लया जातें । 

येणे रितीं पंचभूते । नाझ पावती॥ २२ ॥ 

भूत ह्यणिजे निर्माण जालें । पुन्हां मागुतें निमालें । 
पुढें शाइवत उरलें । परब्रह्म तें ॥ २३॥ 

तें परब्रह्म जों कळेना । तों जन्ममृत्य चुकेना । 

चत्वार खाणी जीव नाना । होणें घडे ॥ २४ ॥ 
जडाचें मूळ तें चंचळ । चंचळाचें मूळ तें निइचळ । 
निइचळासी नाहीं मूळ । बरें पाहा ॥ २५ ॥ 

पुर्वपक्ष ह्ाणिजे जालें । सिद्धांत ह्मणिजे निमालें ° । 
पक्षातीत * जें संचलें । परब्रह्म तें ॥ २६ ॥ 

१ बेरीजवजाबाकी; उभारणीसंहारणी. २ शोपून.३ जगत झाडे 
असुन तें सत्य आहे हा पूर्वपक्ष व तें मिथ्या आहे हा सिद्धांत.४ 
या दोन्ही पक्षाहून जें अलिप्त, जेथें कांहींच झालें नाहीं,तें परब्रह्म . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ५ ५९३ 


हैं प्रचितीनें जाणावें । विचारें खुणेसी बाणावें । 
विचारेंविण सिणावें । तेंचि सूखंपण ॥ २७॥ 

ज्ञानी भिडेनें दडपला । निश्चळ परब्रह्म केचे त्याला । 
उगाच करितो गल्बला । सायेमधें ॥ २८ ॥ 

साया निशेष नासली । पुढें स्थिति केसी उरली । 
विचक्षणें विवरिली । पाहिजे स्वयं ॥ २९॥ 

निशेष मायेचें निर्शन। होतां आत्मनिवेदन । 

चाच्यांश नाहीं विज्ञान । कसें जाणावें ॥ ३० ॥ 
लोकांचे बोलीं जो लागला । तो अनुमानेंच बुडाला । 
याकारणें प्रत्ययाला । पाहिलेंच पाहावें ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शाश्वतब्रह्मनिरूपण- 
नाम समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
दोघां ऐसीं तीन चालती । अगुणीं अष्टधा प्रकृती । 
अधोधे सांडून वतेती । इंद्रफणी ऐसीं '॥ १॥ 


CS SM डय 
१ वायु व जाणीव-त्रकृतिपुरुष-या दोघांच्या प्रेरणेनें सत्तव,रज) 
तम हैं त्रिगुण-त्रिदेव-या अगुण-गुणातीत-अशा ब्रह्मांत वागत 
असतात. ज्याप्रमाणें इंद्र-मांजर-व फणी-सर्प-एकभेकांना टपून 
असतात त्याप्रमाणेंच ही चंचळ सूक्ष्म अष्टधा प्रकृति अध-जड 
वांचभीतिकाला व ऊध्वं-निश्चलस्वरूपाला सोडून मध्यभागीं 
खेळ करीत असते. तात्पर्य, चंचल अंतरात्मा पूर्णपणें जडत्व व 
निश्चळत्वहि पावत नसून या दोघांच्या मध्यभागींच वावरत 
असतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५९४ श्रीमत्‌ दासबोध 


पणतोंडं' भक्षितो पणजा। मूल बापास मारी बोजा ९। ' 
चुकाय्या गेला राजा'। चोघां जणांचा ॥ २॥ 

देव देवाळयामधे^ लपालः। देऊळ पूजितां पाबे त्याला | . 
सृष्टिमधें ज्याला त्याला । ऐसेंचि आहे ॥ ३ ॥ 

दोनी नामें येकास पडिलों । लोकीं नेमस्त कल्पिलीं | 
विवेकें प्रत्ययें पाहिलों । तों येकचि नाम ॥ ४ ॥ 
नाहीं ° पुरुष ना वनिता । लोकों कल्पिलें तत्वतां । 
याचा बरा शोध घेतां। कांहींच नाहों ॥ ५॥ 

स्त्री नदो पुरुष खळाळ । ऐसें बोलती सकळ । 

विचार पाहातां निवळ । देह“ नाहीं ॥ ६ ॥। 

आपण आपणास कळेना । पाहों जाता आकळेना । 
काशास कांहींच मिळेना । उदंडपणें ॥ ७॥ 

पेकलाचि उदंड जाला । उदंडचि घेकला पडिला । 
आपणासि आपला गलबला । सोसवेना ॥ ८ ॥ 

येक असोन फुटी पडिली। फुटी असोन स्थिति येकली *। 


१ वायु, अग्नि, आप व पृथ्वी म्हणजे पणजा, आजा, 
बाप, व मूळ यांत चार महाभूतांची लीला सांगितली आहे. 
२ सहज. त्रिगुणांपेकीं एक गुण प्रकट होतांना तो सहज ज्यांतून 
झाला त्या गुणाला दाबून टाकतो. येथें त्रिगुणांची लीला सांगि- 
तली आहे. ३ राजा=आकाश =अंतरात्मा हा ह्या लीलेंत जणं 
नाहींसाच झालेला (च्‌काच्या गेला) दुळक्षित झालेला दिसतो. 
४ अंतरात्मा. ५ देहामध्यें. ६ प्रकृति व पुरुष हीं दोन्हीं नांवें 
वस्तुत: एका मायेचीच आहेत. ७ तेथें नांवानुसार लिंगभेद 
नाहीं. ८ पाण्याला स्त्री वा पुरुषाचा देह नाहीं. ९ प्रत्येकांत 
भिन्नत्व दिसले असलें तरी अंतरस्थिति-अंतरात्मा-एकच होय.. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ५ ५९५ 


विचित्र कळा पेसावली । प्राणीम्रात्रीं ॥ ९ ॥ 
वल्लीमधें जळ संचरे । कोरडेपणें' हें वावरे । 
बोलेवांचून न थिरे । कांहीं केल्यां ॥ १० ॥ 
झाडांमधें केलीं आळीं । झाडें धांवती निराळी । 
कित्येक झाडें अंतराळी । उडोन! जाती ॥ ११॥ 
भुभीपासुन * वेगळों जालीं । परी ते नाहींत वाछलों । 
निराळीच बळावलों । जेथतेथें ॥ १२॥ 

देवाकरितां * चालती झाडें । देव नस्तां होती लांकडं। 
नीटचि आहे कुवाडं*। सर्वथा नव्हे ॥ १३॥ 
झाडापासून झाडें होती । तेहि अंतरीक्ष जाती । 
मुळानें भेदिली जगती । कदापि नाहीं ॥ १४॥ 
झाडास जाडे” खातपाणी । घालून पाछिलीं प्रतिदिनों । 
बोलकीं झाडें शञ्दमथनों । विचार घेती ॥ १५ ॥ 
होणार तितुकें आधींच जालें । सग“ कल्पकल्दून बोलिलें। 
जाणतयासी * समजलें । सकळ कांहीं ॥ १६॥ 
समजलें तरी उमजेना । उभजलें तरी समजेना । 
अरत्ययेंबिण अनुभानेना । सकळ कांहीं ॥ १७॥ 
सर्वत्रांचा वडिल कोण? ° । हेचि पाहावी वोळखण । 


SS 
Fone or Ror आह 


१ वेलीला स्पर्श केल्यानें ओलेंपण लागत नाहीं म्हणून. 
२ पक्षी आदि. या दुष्टांतांत झाड = देह. रे आईपासून, ४ अंतर 
रात्मा आहे म्हणून देह जगतो. ५ कोडे; गुह्य. ६ देहरूपी 
झाडांच्या मुळया जमिनींत मुळींच जात नाहीत. ७ झाडाने; 
आईने. ८ जें झालेलें आहे त्याचें विवेचन आपापल्या कल्पने- 
ब्रमाणें शास्त्रकारांनी केलेलें आहे. ९ ज्ञान्यास. १० अंतरात्मा 
वहा द. १५स ३, ओ. १९ वी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


भेटे आपणास आपण । जगदांतरें ॥ १८ ॥ 
अंतरनिष्ठांची उंच कोटी । बाहेरमुद्रथाची * संगती 
खोटी। मूर्ख काये समजेल गोष्टी । शाहाणे जाणती ॥ १९ 
अंतरें राखतां राजी । भलत्यास भलताच नवाजी? । 
अंतरें न राखतां भाजी * । सिळणार नाहीं ॥ २०॥ 
ऐसें वततें प्रत्यक्ष । अलक्षीं लावावें लक्ष । 

दक्षास भेटतां दक्ष । समाधान होतें ॥ २१ ॥ 
सनास* मिळतां मन । पाहोन येती निरंजन) । 
चंचछचक्र' उलंघून । पेलाड जाती ॥ २२ ॥ 

येकदा जाऊन पाहोन आले । मग ते सन्निध० देखिलें | 
चमंचक्षों ` लक्षिलें । न वचे कदा ॥ २३॥ 

नाना शरीरीं चंचळ । अखंड करी चळवळ । 

परब्रह्मा तें निइचळ । सर्वा ठाई ॥ २४ ॥ 

चंचळ धांवे येकोकडे । वोस पडे दुसरेकडे । 

चंचळ पुरे ' सर्वांकडे । हें तों घडेना ॥ २५॥ 

चंचळ चंचळास ' ° पुरेना । आवघे चंचळ विवरेना । 
निश्चळ अपार अनुमाना । कसें येतें ॥ २६ ॥ 

गणनों चालिली हवावी' ?। केसी पावेल पार पदवी । 


१ केवळ वेषधारी जे त्यांची. २ नांवाजतो. ३ भाजीसारखा क्षद्र 
पदार्थहि. ४ गुरुशिष्यांचा ऐक्यभाव झाल्यानें. ५ परब्रह्म, ६ 
मायेचा-मीपणाचा-सर्व उपद्व्याप. ७ जवळच; पाहेळ तेथें 
सवंत्र. ८ डोळयानें. ९ सर्व ठिकाणीं एकाच वेळीं पुरें पडत 
नाहीं. १० चंचल हा अंतरात्मा, चंचळाच्या-या मूळमायेच्या 
सव व्यापालाच जर पूर्णपणें ओळखू शकत नाहीं तर. 
११ दारुकामाचा बाण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ६ ५९७ 


जातां मर्धेचि विजझ्लावी। हा स्वभावचि तिचा ॥ २७ ।॥ 
मनोधर्मं येकदेसी । कसा आकळिल वस्तुसी । 

« निर्गुण सांडून अपेसी '। सवे ब्रह्म हाणे ॥ २८ ॥ 
नाहों सारासारविचार। तेथें अवघा अंधकार । 
खरें सांडून खोटें पोर । नेणतें घेतें ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मांडाचे साहाकारण२। तेथून हें पंचीकणे । 
साहावाक्याचें विवणे । वेगळे असे ॥ ३० ॥ 
महत्तत्व महद्भूत । तोचि जाणावा भगवंत । 
उपासना हे समाप्त*। येथून जाली ॥ ३१ ॥ 
कर्म उपासना आणि ज्ञान । त्रिकांड वेद हैं प्रमाण । 
ज्ञानाचें होतें विज्ञान । परब्रह्मों ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चंचळलक्षणनिरूपण- 

नाम समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
पीतापासुन * कृष्ण) जालें । भूमंडळीं विस्तारले । 
तेणेंविण”“ उसजलें । हैं तो घडेना ॥ १॥ 
आहे तरी स्वल्प लक्षण । स्वत्रांची सांठवण । 
अद्धम आणी उत्तम गुण । तेथेचि असती ॥ २४७ 
महीसुत “ सरसाविला । सरसाऊन द्विधा * केला । 


१ करंटा, अपयशी २ मूळमाया. ३ मुळमायेंतच द्वे तरूपीः 
उपासनेची समाप्ति होते, पुढें केवल तादात्म्यता. ४ दिव्या- 
पासून; पिवळ्या हिरड्यापासून. ५ काजळ; काळा शाई. ६ 


ज्ञानप्रसार होण्यास शाई कारणीभूत झाली. ७ शाईशिवाय- 
लिखाणाशिवाय. ८ बोरू. ९ तासून त्यास छेद दिला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


५९८ श्रीमत्‌ दासबोध 


उभ्षयेता मिळोन चालिला । कार्येभाग ॥ ३ ॥ 
स्वेतास्वेतास' गांठी पडतां । मधे कृष्ण? सिश्चित होतां । 
इहलोकसार्थकता । होत आहे ॥ ४ ॥ 

'विवरतां याचा विचार । मूर्ख तोचि होये चतुर । 
सद्यप्रचित साक्षात्कार । परलोकोंचा ॥ ५ ॥ 
सकळांस? जे मान्य । तेंचि होतसे सामान्य । 
सासान्यास अनन्य । होइजेत नाहीं ॥ ६ ॥ 

उत्तम मध्यम कनिष्ठ रेखा । अदृष्टीची गुप्त रेखा । 
चत्वार अनुभव सारिखा । होत चाहीं ॥ ७॥ 
चौदा पीड्याचे * पवाडे *। सांगती ते शाहाणे कों 
वेडे । ऐकत्यानें घडे” कि न घडे। ऐसें पाहावें ॥ ८॥ 
रेखा“ तितुकी पुसोन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येतें । 
डोळेझांकणी करावी ते । कापेनिसित्य ॥ ९॥ 
बहुतांचे बोलीं लागलें । तें प्राणी अनुमानों बुडालें । 
मुख्य निझ्चये चुकलें । प्रत्ययाचा ॥ १० ॥ 

उदंडाचें उदंड ऐकावें । परी तें प्रत्यये पाहावें । 
खरेखोटे निवडाबें । अंतर्यामी ॥ ११ ॥ 


१ इवेत=कागद, अद्वेत बोरू. २ शाई. कागद, शाई, बोरू 
यांच्या संयोगानें झालेल्या लिखाणानें. ३ सामान्यपणे सर्वास 
मान्य असलेल्या माईक संसाराचा अंगिकार शहाणा साधक 
क्करीत नसतो. ४ नशिबाचे चार वेगवेगळे प्रकार आहेत - 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अदृष्ट (सुप्त). ५ पिढ्यांचे. 
६ गुणानुवाद. ७ हल्लीं तसेंच आहे कीं नाहीं तें. ८ ही 
नशिबाची रेषा प्रभुकृपेनें बदलतां येते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ६ ५९९ 


कोणासी नव्हे ह्मणो नये । समजावे अपाये उपाये । 
प्रत्ये घ्यावा बहुत काये । बोलोनियां ॥ १२॥ 
माणुस हेंकाड आणी कच्चें । मान्य करावें तयाचें । 
येणें प्रकारें बहुतांचें । अंतर राखावे ॥ १३॥ 

अंतरीं पीळ पेच वळसा । तोचि वाढवी बहुवसा'। 
तरी मग शाहाणा केसा । निबऊ नेणे ॥ १४ ॥ 

चेडे करावें झाहाणें । तरीच जिणें इलाघ्यवाणें । 
उगेच घादांग बाढचणें। हें मूखंयण ॥ १५॥ 

सिळोन जाऊन सेळवाबें । पडी घेऊन उलथावें । 
कांहींच कहीं नेदावें । विवेकबळें ॥ १६॥ 

दुसऱ्याचे चालणीं चत्लावें। दुसऱ्याचे बोलणों बोलावें ॥ 
दुसऱ्याचे सनोगतें जावें । मिळोनियां ॥ १७ ॥ 

जो दुसऱ्याच्या हितावरी । तों विपट* काहिच न करी} 
मानत मातत बिचरी । अंतर तयाचें ॥ १८ ॥ 

आधीं अंतर हातीं घ्यावें । सग हळूहळू उकलावें । . 
नाना उपाये न्याबें । परलोकासी ॥ १९ ॥ 

हेंकाडास हेंकाड मिळाला । तेथें गल्बलाचि जाला । 
कळहो उठतां चातुर्याला। ठाव केचा | २० ॥ 
उगीच करिती बडबड । परी करून दाखवणे हैं अव- 
घड । परस्थळ? साधणें जड । कठिण आहे ॥ २१॥ 
घके चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहात जावे । 
प्रस्तावोन परावे । आपले होती ॥ २२॥ 


१ नाना तन्हेने. २ वितुष्ट; वेवनाव. ३ दुसर्‍याचें मन; मोक्ष 
भूवन. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


०० श्रीमत्‌ दासबोध 


प्रसंग जाणोनि बोलावें । जाणपण कांहींच न घ्यावें । 
लीनता धरून जावें । जेथतेथं ॥ २३ ॥ 

कुग्रामं अथवा नगरें । पाहावों घरांची घरें । 
'भिक्षामिसें लहानथोरें । परीक्षून सोडावीं ॥ २४ ॥ 
बहुतीं ? कांहीं तरी सांपडे । विचक्षण लोकीं मित्री घडे 
उगंच बेसतां कांहींच न घडे । फिर्ण विवरणें।। २५॥ 
सावधपणें सवं जाणावें । वतेसात आधींच घ्यावें । 
जाऊं घे! तिकडे जावें । विवेकेंसहित ॥ २६ ॥ 

नाना जिनसपाठांतरें। निवती सकळांचों अंतरें । 
'लेहोन? देतां परोपकारे । सीमा सांडावी ॥ २७ ॥। 
जसे जयास पाहिजे । तसें तयास दीजे। 

'तरी मग श्रेष्ठच होईजे । सकळां सान्ये ॥ २८ ॥ 
भूमंडळीं सकळांस मान्य । तो ह्यणों नये सामान्य । 
'कित्येक लोक अनन्य । तया पुरुषासी ॥ २९ ॥ 

'ऐसीं चातुर्याचीं लक्षणें । चातुर्यं दिग्विजये करणें । 
मग तयास काये उणें । जेथतेथें ॥ ३० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चातुर्यविवरणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


१ पुष्कळांच्या ठिकाणीं कांहींतरी घेण्यासारखा गुण आढळतो. 
२ जाण्याला योग्य असेल. ३ या उद्गारावरून प्रथम सांगित- 
"लेल्या ओव्या रेखनाविषयींच्याच आहेत हें स्पष्ट होतें. ओढून - 
“ताणून त्यांचा अर्थ अध्यात्मपर लावणें योग्य होणार नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५: समास ७ ६०१ 


॥ श्रीराम ॥ 
नाना विकाराचें सूळ । ते हे मूछमायाच केवळ । 
अचंचळीं जे चंचळ । सुक्ष्मरूप ॥ १॥ 
मूळमाया जाणीवेची ' । मुळोंच्या' मूळ संकल्पाची ॥ 
बोळखी शड्गुणेश्वराची । येणेंचि न्यायें ॥ २ ॥ 
प्रकृतिपुरुष शिवशक्ती । आरधनारीनटेव्वर ह्मणती । 
परी ते आवघी जणज्जोती*। मूळ त्यासी ॥ ३ ७. 
संकल्पाचे जें चळण । तेंचि वायोचें लक्षण। 
चायो आणि त्रिगुण । आणी पंचभूते ॥ ४ ॥ 
पाहातां कोणीयेक वेल । त्याच्या मुळ्या असती खोल ४ 
पत्रे पुष्पे फळें केवळ । सुळाचपासीं ॥ ५ ॥ 
याहिवेगळे नाना रंग । आकार विकार तरंग । 
नाना स्वाद अंतरंग । सुळासध्ये ॥ ६॥ 
तेंचि सूळ फोडून पाहातां । कांहींच नाहीं वाटे आतां ! 
पुढें वाढतां वाढतां । दिसों लागे ॥ ७॥ 
कड्यावरी वेल निघाला । अधोमुखें बळें चालिला ॥ 
फांपावोन पुढें आला । भूमंडळीं ॥ ८ ॥ . 
तैसी सूळसाया जाण । पंचभूते आणी त्रिगुण । 
सुळीं * आहेत हैं प्रमाण । प्रत्यये जाणावें ॥ ९ ॥ 
अखंड वेल पुढें वाढला । नाना विकारीं शोभला । 
विकारांचा विकार जाला । असंभाव्य ॥ १० ॥ 
नाना फडगरें) फुटलीं । नाना जुं बाडें' वाढली । 


१ जाणीवरूप. २ ब्रह्माच्या. २ जाणीवच. ४ मूळमायेंत 
५ शाखा. ६ समुदाय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


अनंत अग्ने चालिलीं । सृष्टीसधं ॥ ११॥ 

कित्येक फळें तीं पडती । सवेंचि आणीक निघती । 
ऐसों होती आणी जाती । सर्वकाळ ॥ १२ ॥ 

येक वेलचि वाळले । पुन्हां तेथेंचि फुटले । 

एसे आले आणि गेले । कितीयेक ॥ १३ ॥ 

पानें झडती आणि फुटती । पुष्पे फळें तेणेंचि रीति । 
सध्ये जीव हे जगती । असंभाव्य | १४ ॥ 

अवघा वेलचि कपंतो । मुळापासून पुन्हां होतो । 
ऐसा अवघा विचार जो तो। प्रत्यक्ष जाणावा ॥१५॥ 
सूळ' खाणोन काढिलें । प्रत्यधेज्ञनें निर्मळ केलें । 
तरी सग वाढणेंचि राहिलें । सकळ कांहीं ॥ १६ ॥ 
मुळीं बीज सेवटीं बीज । मध्यें जळरूप बीज । 

ऐसा हा स्वभाव सहज । विस्तारला ॥ १७॥। 
सुळामधील ज्या गोष्टी । सांगताहे बीजसृष्टी । 
जेथील अंश तेथें कष्टी । न होतां जातो ॥ १८ ॥ 
जातो येतो पुन्हां जातो । ऐसा प्रत्यावृत्ति करितो । 
परंतु आत्मज्ञानी जो तो । अन्यथा' न घडे॥ १९॥ 
न घडे ऐसें जरी म्हणावें। तरी कांहींतरी लागे जाणावें 
अंतरींच परी ठावें । सकळांस केचे ॥ २० ॥ 
तेणेंसीं च * कार्यभाग करिती । परंतु तयास नेणती । 
दिसेना ते काये करिती । बापुडे लोक ॥ २१ ॥ 


. १ वासनामय मुळ. २ बीपासून झालेली सृष्टि पानें, फळें इ. 

; बीमध्यें, दिसत नसूनहि, काय असतें तेंच प्रगट सांगत असते. 
३ आत्मज्ञानी मात्र ज्ञानाहून वेगळ्या प्रकारचा म्ह. जन्ममृत्यु 
असणारा असा होत नाहीं. ४ अंतरात्म्याच्या बळावरच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ७ ६०३ 


विषयभोग तेणेंचि घडे । तेणेंविण कांहींच न घडे । 
स्थूळ सांडून सूक्ष्मं पडावे । ऐसा पाहिजे ॥ २२॥ 

जें आपलेंचि अंतर। तद्रूपचि जगदांतर । 
शरीरभेदाचे चिकार । वेगळाले ॥ २३ ॥ 
आंगोळीची आंगोळीस वेधना? । थेकीची येकीस कळना 
हात पाये अवेच नाना । येणेंचि न्याये ॥ २४॥ 
अवेवाचें अवेव नेणे । झा! तों पराचें काये जाणे । 
परांतर याकारणें । जाणवेना ॥ २५ ॥ 

घेकाचि उदकें सकळ वनस्पती । नाना अग्रेभेद ' दिसती 
खुडिलों तितुकींच सुकती । येर ते टवटवित ॥ २६७ 
चेनि व्याये भेद जाला । कळेना थेकाचें सेकाला । 
जाणप्णे* आत्मयाला । भेद नाहीं ॥ २७ ॥ 
आत्सत्वीं भेद दिसे । देहप्रकृतीकरितां भासे । 

तरी जाणतचि असे । बहुतेक ॥ २८॥ 

देखोन ऐकोन जाणती । शाहाणे अंतर परीक्षितो । 
धूर्त ते अवघेच समजती । गुप्तरूपें ॥ २९ ॥ 

जो बहुतांचें पाळण करी । तो बहुतांचें अंतर विवरी । 
धर्तपणे ठ!ऊकें करी । सकळ काहीं ॥ ३०॥ 

आधीं मनोगत पाहाती । सग विश्‍वास धरिती । 
प्राणीमात्र येणें रिती । वर्तताहे ॥ ३१॥ 


RRR ल यात 
१ वेदना; दु:ख. २ तर मग. रे अग्न उगवल्यानंतर वनस्पतीं- 
तला भेदं कळून येतो. ४ जाणिवरूपानें. ५ प्रत्येकाच्या ठायीं 
दिसणारा वेगळेपणा हा देहस्वभावामुळें होय हें बहुतेकांनाः 
माहीत असते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


₹ू्‌०४ श्रीमत्‌ दासबोध 


स्परणामागें विस्मरण । रोकडी प्रचित प्रमाण । 
आपलें ठेवणें आपण । चुकताहे ॥ ३२ ॥ 

आपलेंच आपणा स्मरेना । बोलिले तें आठवेना । 
उठती अनंत कल्पना । ठाउक्या केच्या ॥ ३३ ॥ 
ऐसें हें चंचळ चक्र । कांहीं नीट कांहीं वक्त । 

जाला रंक अथवा शक्र'। तरी स्मरणास्मरणें॥ ३४॥ 
स्मरण हाणिजे देव? । विस्मरण ह्यणिजे दानव ?। 
स्मरणविस्मरणें सानव*। वतेती आतां ॥ ३५ ॥ 
ह्यणोनि) देवी आणि दानवी । संपत्ति द्विधा जाणावी 
प्रचित मानसीं आणावी । विवेंकसहित ॥ ३६ ॥ 
विवेकें विवेक जाणावा । आत्स्यानें आत्मा वोळखावा । 
नेत्रं नेत्रचि पाहावा । दर्षणींचा ॥ ३७॥ 

स्थूळे स्थूळ खाजचावें । सूक्ष्में सुक्ष्म समजावें । 

खुणेनें खुणेसो बाणावें । अंतर्या्ीं ॥ ३८ ॥ 

विचारें जाणावा विचार । अंतरें जाणावें अंतर । 
अंतरें जाणावें परांतर । होउनियां ॥ ३९ ॥ 
स्मरणामाजी' विस्मरण । हेंचि भेदाचें लक्षण । 
येकदेसी परिपुर्ण । होत नाहीं ॥ ४० ॥ 

पुढें सिके मागं विसरे । पुढें उजेडे मागें अंधारें । 


१ इंद्र. २ देव हे स्मरण रूप होत. ३ दानव विस्मरण होत. 
४ मानवांत हे दोन्ही प्रकार असतात. ५ म्हणूनच मानवी संपत्ति 
ही दोन प्रकारची असते. दैवी प्रकृतीची अथवा दानवी स्वरूपाची. 
६ अंतरात्माच सर्वत्र आहे या स्मरणाचें विस्मरण होऊन, 
मी, तूं इ. भेद निर्माण होतो. हा भेद एकदेशी-सापेक्ष- 
असल्यानें तो परिपूर्ण-खरा-नव्हे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५: सास ८ ६०५ 


पुढें स्मरे मागें विस्मरे । सकळ कांहीं ॥ ४१ ॥ 

तुर्या जाणावी स्मरण । सुषुप्ति जाणावी विस्मरण । 

उभपेता शरीरीं जाण । वतेती आतां ॥ ४२॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अधोर्धनिरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
रेणूहून सूक्ष्म किडे । त्यांचें आयुष्य निपटचि' थोडें । 
युक्ति बुद्धि तेणेचि पाडे । तयामध्ये ॥ १ ॥ 
एसे नाना जीव असती । पाहों जातां न दिसती । 
अंतःकर्णपंचकाची स्थिती । तेथेंहि आहे ॥ २ ७ 
्यांपुरतें त्यांचें ज्ञान । विषये इंद्रियें समान । 
सुक्ष्म शरीरें विवरोन । पाहातो कोण ॥ ३॥ 
त्यास मुंगी साहाथोर । नेणों चालिला कुंजर | 
मुंगीस मुताचा पूर। ऐसें बोलती ॥ ४ ॥ 
तें मुंगीसमान शरीरें । उदंड असती लाहानथोरें । 
ससस्तांमध्यें जीवेइवरें । वस्ति कीजे ॥५॥ 
ऐसिया किड्यांचा संभार" उदंड दाटला विस्तार । 
अत्यंत साक्षपी जो नर । तो विवरोन पाहे ॥ ६ ॥ 
नाना नक्षत्रों नाना किडे । त्यांस भासती पवंतायेचढे । 
आयुष्यहि तेणेंचि पाडे । उदंड वाटे॥ ७॥ 
पक्षायेवढें लाहान नाहीं । पक्षायेवढें थोर नाहीं । 
सर्प आणि मछ पाहीं । येणेंचि पाडे ॥ ८ ॥ 


१ अगदींच. २ हत्ती. रे समुदाय, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


मंगीपासुन थोरथोरें । चढती वाढती शरीरें । 

त्यांचीं निर्धारितां अंतरें । कळों येती ॥ ९ ॥ 

नाना वर्ण नाना रंग । नाना जीवनाचे तरंग । 

येक सुरंग! येक विरंग ° । किती हाणोनि सांगावे॥१०॥ 
थेकें सकुभारें येके कठोरे । > केलीं जगदेशवरें । 
सुवर्णासारिखों शरीरें । देदिप्यसाने ॥ ११॥ 
शरीरभेदे आहारभेदें । वाचाभेदे गुणभेद । 

अंतरीं वसिजे अभेदे '। येकरूपे ॥ १२ ॥ 

येक त्रासकें येक सारकें । पाहों जातां नाना कोतुकें । 
कितीयेक आमोछिकें । सृष्टीमध्ये ॥ १३ ॥ 

ऐसी अबघीं विवरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे ॥ 
आपल्यापुरते जाणोन राहे । किचितमात्र ॥ १४ ॥ 
नवखंड हे वसुंधरा सप्तसागरांचा फरा । 
्रह्मांडाबाहेरील नौरा । कोण पाहे ॥ १५ ॥ 

त्या नीरामध्यें जीव असती । पाहों जातां असंख्याती ॥ 
त्या विशाळ जीवांची स्थिती । कोण जाणे ॥ १६ ॥ 
जेथें जीवन तेथें जीव । हा उत्पत्तीचा स्वभाव । 
पाहातां याचा अभिप्राव ।. उदंड असे ॥ १७ ॥ 
पृथ्वीगर्भी नाना नौरें । त्या नीरामध्यें शरीरें । 

नाना जिनस लाहानथोरें । कोण जाणे ॥ १८ ॥ 

येक प्राणी अंतरिक्ष असती । तेंहों नाहीं देखिली क्षिती ॥ 
वरीच्यावरी उडोन जाती । पक्ष फुटल्यानंतरें।। १९॥ 
नाना खेचरें आणि भुचरें। नाना वनचरे आणि जळचरें। 


१ चांगले. २ वाईट. ३ अंतरात्मा सर्वत्र एकच आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १५ : समास ८ ६०७ 


चौऱ्यासि योनीप्रकारें । कोण जाणे ॥ २० ॥ 

उष्ण तेज वेगळें करुनी । जेथें तेथे जीवयोनी । 
कल्पनेपासुनी होती प्राणी । कोण जाणे ॥ २१ ॥ 
येक नाना सामर्थ्ये केले । येक इछेपासून जाले । 
येक शब्दासरिसे पावले । श्रापदेह ॥ २२ ॥ 

येक देह बाजीगरीचे । येक देह वोडंबरीचे । 

येक देह देवतांचे । नाना प्रकारें ॥ २३ ॥ 

येक कोधापालुन जाले । येक तपापासुन जन्मले । 
येक उञ्चापें पावले । पूर्वदेह ॥ २४ ॥ 

ऐसें भगबंताचें करणें । किती ह्यणौन सांगणें । 
विचित्र सायेच्या गुणें । होत जातें ॥ २५॥ 

नाना अवघड करणी केली । कोणी देखिली ना ऐकिली । 
विचित्र कळा समजली । पाहिजे सर्वे ॥ २६ ॥ 
थोडें बहुत समजलें । पोटापुरती विद्या सिकलें । 
प्राणी उगेच गर्वे गेलें । मी ज्ञाता ह्यणोनी ॥ २७॥ 
ज्ञानी येक अंतरात्मा । सर्वाम्धे सर्वात्मा । 

त्याचा कळावथा महिमा । बुद्धि कंची ॥ २८ ॥ 
सप्तकंचुक' ब्रह्मांड । त्यांत सप्तकंचुक पिंड । 

त्या पिडामरधें उदंड । प्राणी असती ॥ २९ ॥ 
आपल्या देहांतील न कळे । सा तें अवघें केचें कळे । 
लोक होती उतावळे । अल्पज्ञानें ॥ ३०॥ 
अनुरेणाऐसेर जिनस । त्यांचे आह्यी विराट पुरुष । 


aR Ne 
१ पंचमहाभूतें,अहंकार व महत्तत्त्व या सात वेष्टणांचें. २ अण्‌ - 
` रेणु इतके क्षूद्र. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


आमचें उदंडचि आयुष्य । त्यांच्या हिसेबें ॥ ३१ ॥ 
त्यांच्या रिती त्यांचे दंडक । वर्तायाचे असती अनेक । 
जाणे सहि कोतुक । ऐसा केचा ॥ ३२ ॥। 

धन्य परमेइवराचो करणी । अनुमानेना अंतःकरणों । 
उगीच अहंता पापिणी । वेढा लावी ॥ प ३३॥ 

अहंता सांडून विवरणें । कित्येक देवाचें करणें । 
पाहातां मनुष्याचे जिणें। थोडें आहे ॥॥ ३४ ॥ 

थोडें जिणें अधपुडी' काया । गर्वे करिती रडाया । 
शरीर आवघे पडाया । बेळ नाहीं ॥ ३५ ॥ 

कुशचीळ ठाई जन्मलें । आणि कुश्चीळ रसेंचि वाढलें । 
यास ह्मणती थोरलें । कोण्या हिसेबे ॥ ३६ ॥ 
कुशचीळ आणि क्षणभंगुर । अखंड वेथा चितातुर । 
लोक उगेच ह्मणती थोर । बेडपणें ॥ ३७ ॥ 

काया माया? दों दिसांची। आदिअंतीं * अवघी चीची । 
झांकाताया करून* उगीचि। थोरीव दाविती ॥ ३८॥ 
झांकिलें तरी उपंढर* पडे । दुगंधी“ सुटे जिकडे तिकडे 
जो कोणी विवेकें पवाडे । तोचि धन्य ॥ ३९ ॥ 
उगेचि कासया तंडावें । मोडा अहंतेचे पुंडावे । 

विवेकें देवास धुंडावें । हें उत्तमोत्तम ॥ ४० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक&्षमजीवनिरूपण- 
नाम समास अष्टम ॥ ८॥ 


१ क्षणभंगुर. २ घाणेरड्या. ३ संपत्ति. ४ जन्ममृत्युसमयीं, ५ 
वस्त्रादिकांनीं देहाला नटवून. ६ दुर्गुण उघडे पडतातच. ७ 
त्यामुळे सर्वत्र अपकीति होते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५: समास ९ ६०९ 


॥ श्रीराम ॥ 
चौंखाणीचे प्राणी असती । अवघे उदकेंचि वाढती । 
एसे होती आणी जाती । असंख्यात ॥ १॥ 
तत्वांचें शरीर जालें । अंतरात्म्यासगट वळले । 
त्यांचें सूळ जों शोधिलें । तों उदकरूप ॥ २॥ 
शारत्काळोंचीं' शरीरें । पीळपीळों झिरपती नीरें । 
उभये रेते येकत्रं। सिसळती रवतों ॥ ३॥ 
अन्नरस देहरस । रक्तरेतें बांधे मूल । 
रसद्वयं सावकास । बाढों लागे ॥ ४॥ 
घाढतां वाढतां वाढलें । कोमळाचें कठीण जालें । 
पुढें उदक पेसाचलें । नाना अवेबीं ॥ ५॥ 
संपूर्ण होतां बाहेरी पडे । भूमीस पडतां सय तें रडे । 
अवध्याचें अवघेंच घडे । ऐसें आहे ॥ ६॥ 
कुडी वाढे कुबुडधि वाढे । मुळापासून अवघेच घडे । 
अवघेचि सोडे आणी वाढे । देखतदेखतां ॥ ७॥ 
पुढें अवघियांचें शरीर । दिवसेंदिवस जालें थोर । 
सुचों लागला विचार । कांहीं कांहीं ॥ ८ ॥ 
फळासध्यें बीज आलें । तेणें न्याये तेथें जालें । 
एकतां देखतां उसजलें । सकळ कांहीं ॥ ९ ॥ 
बीजें उदकें अंकुरती । उदक नस्तां उडोन जाती । 
येके ठाई उदक मातो । होतां बरें ॥ १० ॥ 


१ शरत्कालीं घामरूपानें जसें सर्वांगातून पाणी झिरपते त्या- 
प्रमाणें सर्वागाचें सारभूत असें पुरुषवीयं व स्त्रीरेत व रक्‍त 
एकत्र मिसळतात. 

२० 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१० श्रीमत्‌ दासबोध 


दोहिमधें असतां बीज । भिजोन अंकुर सहज । 
वाढतां वाढतां पुढें रीज्ञ । उदंड आहे ॥ ११ ॥ 
इकडे मुळ्या धावा घेती । तिकड अग्र हेलावती । 
मुळें अग्नं द्विधा होती । बीजापासून ॥ १२ ॥ है 
मुळ्या चालिल्या पाताळी । 32 धांवती अंतराळों । 
नाना पत्रों पुष्पों फळीं । लगडली झाड ॥ १३ ॥ 
फळांवडिल' सुसनें । सुमनांवडिल पानें । 

पानांवडिल अनुसंधानें । काष्ठ आवधों १४॥ 
काष्ठांबडिल पुळ्या बारिक । सुळ्यांव/डल तें उदक। 
उदक आळोन कोतुक । भूमंडळाचे ॥ १५ i 

याची ऐसी आहे प्रचिती। तेव्हां सकळांचाडल जगती। 
जगतीवडिल मर्तो । आपोतारायेणाची ॥ १६ ॥ 
तथावडिल अग्निदेव । अग्नीवडिल वायेदेव । 
वापेदेवावडिल स्वभाव । अंतरात्म्याचा ॥ १७ ॥ 
सकळांवडिल अंतरात्मा । त्यासि नेणे तो दुरात्मा । 
दुरात्मा ह्मणिजे दुरी आत्मा । अंतरला तया ।। १८॥ 
जवळी असोन चकलें । प्रत्ययास ताही ° सोकलें । 
उगेचि आलें आणी गेलें । देवाचकरितां  ॥॥ १९ ॥ 
ह्यणोन* सकळांवडिल देव । त्यासी होतां अनन्यभाव। 
मग हे प्रकृतीचा स्वभाव । पालटों लागे ॥ २० ॥ 
करी आपुला व्यासंग । कदापि नव्हे ध्यानभंग । 


क 0 . MN जज 
१ फळांच्या पुर्वीची. २ अनुभवाची संवय झाली ताह ३ अंत- 
रात्म्यामुळें. ४ सकळांहून श्रेष्ठ अशा अंतरात्म्याशं अनन्य 
झालें म्हणजे देहस्वभाव पालटू लागून बाहेरचे विषयांचे आकः 
बंण कमी होऊं लागतें. तो जास्तच अंतम्‌ंख होत जातो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५: समास ९ ६११ 


बोलणें चालणे बेंग । पडोंच नेदी ॥ २१॥ 

जें वडिलों निर्माण केलें । तें पाहिजे पाहिलें । 

काये काये चडिलीं केलें । किती पाहावें ॥ २२॥ 
तो वडिल' जेथें चेतला । तोचि भाग्यपुरष जाला । 
अल्पचेतनें तयाला । अल्पभाग्य ॥ २३ ॥ 

तया नारापेणाला सनीं । अखंड आठवाचें ध्यानीं । 
सग ते लक्ष्मी तयापासुनी । जाईल कोठें ॥ २४॥ 
नारायेण असे बिश्वीं । त्याची पूजा करीत जावी । 
याकारणें तोषबावी । कोणीतरी काया ॥ २५॥ 
उपासना! शोधून पाहिली । तों ते विशवपालिती जाली। 
न कळे लीळा परीक्षिली । न बचे कोणा ॥ २६॥ 
देवाची लीळा देवेंचिण । आणीक दुसरा पाहे कोण । 
पाहाणें तितुकें आपण । देवचि असें ॥ २७॥ 
उपासना सकळां ठाई । आत्मारास कोठें नाहों । 
याकारणें ठाइं ठाइं। रामे आटोपिलें ॥ २८॥ 
ऐसी माझी उपासना | आणितां न थे अनुमाना  । 
नेऊन घाली निरंजना । पेलिकडे ॥ २९ ॥ 
देवाकरितां* क्से चालती । देवाकरितां उपासक होती । 
देवाकरितां ज्ञानी असती । कितिधेक ॥ ३० ॥ 
नाना शास्त्रें नाना मतें । देवचि बोलिला समस्तें । 
नेसकांनेमक वेस्तावेस्तें । कर्मानुसार ॥ ३१ ॥ 


00 000). ह डा 
१ अंतरात्मा. २ उपासना म्हणजे विश्वरूप अंतरात्म्याची सेवा 
असें कळून येतें. ३ तिच्या व्यापकतेचें अनुमान बुद्धीला होत 
नाहीं. ४ अंतरात्म्यामुळें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


देवास अवघें लागे करावें । त्यांत? घेऊं ये तितुकें घ्यावें । 
अधिकारासारिखें चालावें । हाणिजे बरें ॥ ३२॥ 
आवाहन! विसर्जन'। ऐसेंचि बोलिलें विधान । 
पूर्वेपक्ष जाला येथून । सिद्धांत पुढें ॥ ३३ ॥ 
वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचित प्रमाण नेमस्त*। 
पंचिकर्ण सांडून हित-। वाक्याथे पाहावा: ३४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पिडोत्पत्तिनिरूपणनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
गगनीं अवघेचि होत जातें । गगनाएसें तगेना तें । 
निइचळीं चंचळ नाना तें । धेणेंचि न्याये ॥ १ ॥ 
अंधार दाटला बळें । वाटे गगन जालें काळें । 
रविकिणे तें पिदळें । सवेंचि वाटे ॥ २॥ 
उदंड हिव जेव्हां पडिलें । गमे गगन थंड जालें । 
उष्ण झळेनें चाळलें । ऐसें बाटे ॥ ३ ॥ 
ऐसें जें कांहीं वाटलें । तें तें जालें आणी गेलें । 
आकाशासारिखें तगळें । हें तों घडेना ॥ ४ ॥ 


१ वंद्य निद्य सवं देवानेंच केलें असलें तरी त्यांतून योग्य तेंच 

घ्यावें. २ उभारणी. ३ संहारणी. ४ उपासना अशी द्वैतमय 

असल्यानें ती पूर्वपक्षांतच, मायेंतच, येते. ५ त्रिविधाप्रतीतींत 
स्वानुभव हा मुख्य होय. ६ पंचीकरणादि उभारणीस हार णीच्या 

पलीकडे जाऊन महावाक्याचा लक्षार्थ अनुभवावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


a 


EI 
ऱ्ह 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास १० ६१३ 


उत्तम जाणीवेचा जिनस'। समजोन पाहे सावकास । 
निराभास तें आकाश । भास मिथ्या ॥ ५ ॥ 

उदक पसरे वायो पसरे । आत्मा अत्यंतचि पसरे । 
तत्वें तत्व अवघेचि पसरे । अंतर्यामी ॥ ६॥ 

चळतें आणी चळेना तें । अंतरीं अवघेंच कळतें । 
बिवरणेंचि निवळतें । प्राणीमात्रांसी ॥ ७॥ 
बिवरतां विवरतां सेवटीं । निवृत्तिपदीं अखंड भेटी । 
जालियानें लुटी । होणार नाहीं ॥ ८ ॥ 

जेथें ज्ञानाचें होतें विज्ञान । आणि मनाचें होतें उन्मन । 
तत्वनिशेनों अनन्य । विवेकें होतें ॥ ९ ॥ 

बडिलांस? शोधून पाहिलें। तों चंचळाचें निशचळ जालें । 
देचभकतपण गेलें । तथे ठाइं ॥ १०॥ 

ठाव ह्मणतां पदार्थ नाहीं । पदार्थमात्र मुळीं नाहीं । 
जसें तसें बोलों कांहीं । कळावया ॥ ११ ॥ 
अज्ञानशक्ति निरसलो । ज्ञानशक्ति मावळली । 
वृत्तितुन्ये केसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १२॥ 
मुख्य शक्तिपात तो ऐसा । नाहीं चंचळाचा वळसा । 


१ श्रेष्ठ जाणीव. हिलाच. २ अंतरात्भ्यास. ३ सद्गुरुकृपा 
प्राप्तीचे जे बहुविध मार्ग आहेत त्यांत त्यांचा अनुभव 
शिष्याच्या अंतरीं प्रवेशित करणें या क्रियेला शक्तिपात म्हण- 
तात. याचेहि नानाप्रकार आहेत. श्रीसमर्थांनी मुख्य शक्तिपात 
त्याला मानलें आहे कों ज्याच्या योगानें शिष्यांतरींचा चंचल- 
पणाचा सर्वेहि उभर नष्ट होतो. अज्ञान, ज्ञान व शून्यत्व यांनीं 
युक्त असलेली मीपणाची जाणीव संपूर्ण नष्ट होऊन प्रत्यक्ष 


' ब्रह्मस्वरूपच होणें हाच मुख्य शक्तिपात-शक्तींचा लय-होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


देवास अवघें लागे करावें । त्यांत? घेऊं ये तितुकें घ्यावें । 
अधिकारासारिखें चालावें । ह्मणिजे बरें ॥ ३२ ॥ 
आवाहन! विसर्जन । ऐसेंचि बोलिलें विधान । 
पुवेपक्ष जाला येथून । सिद्धांत पुढें ।। ३३ ॥ 
वेदांत सिद्धांत धादांत । प्रचित प्रमाण नेमस्त । 
पंचिकर्ण सांडून हित-। वाक्याथ पाहावा *॥ ३४ ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पिडोत्पत्तिनिरूपणनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
गगनीं अवघेचि होत जातें । गगनाएसें तगेना तें । 
निइचळीं चंचळ नाना तें । धेणेंचि न्याये ॥ १॥ 
अंधार दाटला बळें । वाटे गगन जालें काळें । 
रविकिणं तें पिदळें । सवेंचि वाटे ॥ २॥ 
उदंड हिव जेव्हां पडिलें । गमे गगन थंड जालें । 
उष्ण झळेनें चाळलें । ऐसें वाटे ॥ ३॥ 
ऐसें जें कांहीं वाटलें । तें तें जालें आणी गेलें । 
आकाशासारिखें तगलें । हैं तों घडेना ॥ ४ ॥ 


१ वंद्य निद्य सवं देवानेंच केलें असलें तरी त्यांतून योग्य तेंच 
घ्यावें. २ उभारणी. ३ संहारणी. ४ उपासना अशी द्वतमय 


असल्यानें ती पूर्वपक्षांतच, मायेंतच, येते. ५ त्रिविधाप्रतीतींत _ 


स्वानुभव हा मुख्य होय. ६ पंचीकरणादि उभारणीस हारणीच्या 
पलीकडे जाऊन महावाक्याचा लक्षार्थ अनुभवावा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास १० ६१३ 


उत्तम जाणीवेचा जिनस'। समजोन पाहे सावकास । 
निराभास तें आकाश । भास मिथ्या ॥ ५॥ 

उदक पसरे वायो पसरे । आत्मा अत्यंतचि पसरे । 
तत्वें तत्व अवघेचि पसरे । अंतर्यामी ॥ ६॥ 

चळतें आणी चळेना तें । अंतरीं अवघेंच कळतें । 
चिवरणेंचि निवळतें । प्राणीमात्रांसी ॥ ७ ॥ 
बिवरतां विवरतां सेवटीं । निवृत्तिपदीं अखंड भेटी । 
जालियानें तुटी । होणार नाहीं ॥ ८ ॥ 

जेथे ज्ञान'चें होतें विज्ञान आणि सनाचें होतें उन्मन । 
तत्वनिशनों अनन्य । विवेकें होतें ॥ ९ ॥ 

वडिलांस* शोधून पाहिलें। तों चंचळाचें निश्चळ जालें । 
देवभक्तपण गेले । तथे ठाइं ॥ १० ॥ 

ठाव हाणतां पदार्थ नाहीं । पदार्थमात्र मुळीं नाहों । 
जसें तैसें बोलों कांहों । कळावया ॥ ११ ॥ 
अज्ञानशक्ति निरसलो । ज्ञानशक्ति मावळली । 
वृत्तिषुन्यं केसी जाली । स्थिती पाहा ॥ १२॥ 

मुख्य शक्तिपात' तो एसा । नाहीं चंचळाचा वळसा । 


१ श्रेष्ठ जाणीव. हिलाच. २ अंतरात्भ्यास. ३ सद्गुरुकृपा 
प्राप्तीचे जे बहुविध मार्ग आहेत त्यांत त्यांचा अनुभव 
शिष्याच्या अंतरीं प्रवेशित करणें या क्रियेला शक्तिपात म्हण- 
तात. याचेहि नानाप्रकार आहेत. श्रीसमर्थांनी मुख्य शक्तिपात 
त्याला मानलें आहे कीं ज्याच्या योगानें शिष्यांतरींचा चंचल- 
पणाचा सर्वेहि उभर नष्ट होतो. अज्ञान, ज्ञान व शून्यत्व यांनीं 
युक्त असलेली मीपणाची जाणीव संपूर्ण नष्ट होऊन प्रत्यक्ष 


, ब्रह्म स्वरूपच होणें हाच मुख्य शक्तिपात-शक्तींचा लय-होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


निवांतों निवांत कंसा । निर्विकारी ॥ १३ ॥ 
चंचळाचीं विकार बालटे? । तें चंचळचि जेथें आहे । 
चंचळ निइचळ घनवटे?। हें तों घडेना ॥ १४ ॥ 
साहावाक्याचा विचार । तेथें संन्यास अधिकार । 
देवीकृपेचा जो नरु । तोहि विवरोन पाहे ॥ १५ ॥ 
संन्यासी हा णिजे शड्न्यासी ' । विचारवंत * सवे संन्यासी 
आपली करणी आपणासी । निइ्वयेंसीं ॥ १६॥ 
जगदीश वोछल्याघरी । तेथें कोण अनुमान करी । 
आतां असो हे विचारी । विचार जाणती ॥ १७॥ 
जे जे विचारी समजले । ते ते निःसंग होऊन गेले । 
देहाभिमानी जे उरले । ते देहाभिसान रक्षिती ॥ १८॥ 
लक्षी बैसले अलक्ष^। उडोन गेला पूर्वपक्ष । 

हेतुरूपे अंतरसाक्ष'। तोहि मावळला ॥ १९ ॥ 
आकाश आणि पाताळ । दोनी नामें अंतराळ। 
काढितां दृश्याचे चडळ°। अखंड जालें ॥ २० ॥ 

तें तों अखंडचि आहे । भन उपाधी लक्षून पाहे । 
उपाधीनिरासें साहे । शब्द केसा ॥ २१ ॥ 

हाब्दपर€ कल्पनेपर । सनबुद्धि अगोचर । 


१ अग्ने, शाखा. चंचळ आहे म्हणूनच त्याच्या शाखाप्रशाखा- 
रूपाने विकार निर्माण होतात. २ एकरूप होणें; मिसळणें. 
३ कामक्रोधादि सहा विकारांचा त्यागी. ४ ब्रह्मविचार करणारे 
सवं संन्यासीच होत, कारण या विचारांत विकारांचा त्याग 
अवश्य असतो. वेषच पाहिजे असें नव्हे. ५ मनांत ब्रह्म ठसा- 
वलें, ब्रह्मविचारारूढ झाला म्हणजे. ६ अंतरात्मा जो हेतुरूप- 
मीपणमय-असतो तौ. चांचल्य सर्वहि निमालें. ७ पडदा. ८ 
शब्दातीत, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Ar 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १५ : समास १० ६१५ 


विचारें पाहावा विचार । अंतर्यामी ॥ २२ ॥ 
पाहातां पाहातां कळों येतें । कळलें तितुकें वेथं जातें? । 
अवघड कसें बोलावें तें । कोण्या प्रकारें ॥ २३ ॥ 
वाक्यार्थवाच्यांश शोधिला । अलक्षों २ लक्ष्यांश बुडाला । 
पुढें समजोन बोला । कोणीतरी ॥ २४॥ 

शाश्वतास शोधीत गेला । तेणें ज्ञानी साच? जाला। 
विकार सांडून मिळाला । निविकारीं ॥ २५ ॥ 
दुःस्वप्न उदंड देखिलें । जागें होतां लडिकें जालें । 
पुन्हां जरी तें आठविलें । तरी तें मिथ्या ॥ २६॥ 
प्रारब्धयोगें देह असे । असे अथवा तासे । 

विचार * अंतरीं बैसे । चळेना ऐसा ॥ २७॥ 

बीज अग्नीनें भाजलें । त्याचें बाढणें खुंटलें । 

ज्ञात्यास तसें जालें । वासनाबीज ॥ २८॥ 

विचारें निइचळ जाली बुद्धि । बुद्धिपासीं कार्थसिद्धि । 
पाहातां बडिलांची) बुद्धि । निश्‍चळीं गेली ॥ २९ ॥ 
निइचळास्‌ ध्यातो तो निश्‍चळ । चंचळास ध्यातो तो 
चंचळ । भूतांत ध्यातो तो केवळ । भूत होपे॥। ३०॥ 
जो पावला सेवटवरी । तयास हैं कांहींच न करी । 
अंतरनिष्ठां बाजोगरी । तसी झाया ॥ ३१ ॥ 

'मिथ्या ऐसें कळों आलें । विचारानें सदृढ जालें । 
अवघें भयेति उडालें । अकस्मात ॥ ३२॥ 

१ कळलें असल्याची जाणीवहि राहातां कामा नये. २ परब्रह्मा. 
३ शाश्वत-सत्यस्वरूप. ४ ब्रह्मविचार. ५ पूर्वी झालेले संत 
साधः त्यांची बुद्धि-जाणीव-निश्चळ परब्रह्मांत समरसून गेली. 
होती. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१६ श्रीसत्‌ दासबोध 


उपासनेचे! उत्तीण व्हावें । हक हया । 

अंतरीं विवेकें उसजावें । सकळ कांहीं ॥ २३ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सिद्धान्तनिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १० ॥। 


॥ सप्ततिन्वय* नाम दशक षोडश ॥१६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


धन्य धन्य तो वाल्मीक । ऋषीमाजी पुण्यश्लोक । 
जयाचेन हा त्रिलोक्य । पावन जाला ॥ १॥ 

भविष्य आणी शतकोटी । हैं तों नाहीं देखिलें दृष्टी । 
धांडोळितां सकळ सृष्टि । श्चुत नव्हे ॥ २॥ 
भविष्याचें येक वचन । कदाचित जालें प्रमाण । 

तरी आहश्चिय मानिती जन । भूमंडळोचे ॥ ३॥ 
नसतां रघुनाथ अवतार । नाहीं पाहिला शास्त्राधार | 
रामकथेचा विस्तार । विस्तारिला जेणें ॥ ४ ॥ 

ऐसा जयाचा वाग्विळास । ऐकोनी संतोषला महेश । 


१ हैं सव॑ श्रीरामोपासनेमुळें कळलें म्हणून कृतज्ञतेने जनांत 
श्रीरामभक्ति ही प्रसृत करावी. हें कार्यं करीत असतांनाहि 
अंतरीं विवेकयुक्त राहून, यशापयशानें आपली भूमिका ढळू 
देऊं नये. 
* या दशकांत सात स्तवनें असल्यानें अथवा सप्तसप्ति 
अन्वय म्हणजे सूर्यवंश, त्याचें थोडें स्तवन असल्यानें हें नांव 
दिलें असावें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


4d 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ : समास १ ६१७ 


सग विभागिलें त्रयलोवयास। शतकोटी रामायेण॥ ५॥ 
ज्याचें कवित्व झंकरें पाहिलें। इतरां न वचे अनुमानलें । 
रामउपासकांसी जालें । परम समाधान ॥ ६॥ 

ऋषी होते थोर थोर । बहुतीं केला कवित्वविचार । 
परी बाल्मीकासारिखा कवेइवर। न भूतो न भविष्यति ॥ 
पुर्वी केलीं दृष्ट? कर्मे । परी पावन जाला रामनासें । 
नाम जपतां दुढ नेमें । पुण्यं सोमा सांडिली ॥ ८ ॥ 
उफराटे नाम ह्मणतां वाचें । पर्वत फुटले पापाचे । 
ध्वज उभारले पुण्याचे । ब्रह्मांडावरते ॥ ९ ॥ 
बाल्मीकें जेथें तप केलें । तें वन पुण्यपावन जालें । 
शुष्क काष्ठी अंकुर फुटले। तपोबळें जयाच्या ॥ १०॥ 
पुर्वी होता बाल्हाकोळी । जीवघातकी झूमंडळीं । 
तोचि बंदिजे सकळीं । बिब्रुधीं? आणि ऋषेश्वरीं ॥ ११ 
उपरति आणि अनुताप । तेथें केंचें उरेल पाप । 
देह्यांततपं * पुण्यरूप । दुसरा जन्म जाला ॥ १२॥ 
अनुतापे आसन घातलें । देह्याचें वारळ जालें । 

तेंचि नास पुढें पडिले । घाल्मीक ऐसें ॥ १३ ॥ 
वारळास वाल्सीक बोलिजे । ह्यणोनि वाल्मीक नाम साजे 
जयाच्या तीब्र तपं झिजे । हृदय तापसाचें ॥ १४॥ 
जो तापसांमाजी श्रेष्ठ । जो कवेइवरांमध्यें बरिष्ठ । 
जयाचें बोलणें पष्ट । निइ्चयाचें ॥ १५ ॥ 


१ दुष्ट. २ विद्वानांनी. ३ देही+ अंत =देह्यांत. देहांत असणारा 
जो देही अंतरात्मा-मीपण-त्याचा नाश होईपर्यंत केलेल्या 
तपानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जो निष्ठावंतांचें मंडण । रघुनाथभवतांचें भूषण । 
ज्याची धारणा असाधारण। साधकां सदृढ करी ॥ १६ 
धन्य दाल्मीक ऋषेइवर । ससर्थाचा कवेश्‍वर । 
तयासी साझा नसस्कार । साष्टांगभावें ॥ १७॥ 
वाल्मीक ऋषी बोलिला नसता । तरी आम्हांसी केची 
रामकथा। ह्यणोनिया समर्था । काय हाणोनी वर्णावें।। १८ 
रघुताथकी ति प्रगट केली। तेणें तयाची महिसा वाढली 
भकतसंडळी सुखी जाली । श्रवणसात्रें ॥ १९ ॥ 
आपुला काळ सार्थक केला । रघुनाथकोर्तीसधे बुडाला । 
भूमंडछीं उधरिला । बहुत लोक ॥ २० ॥ 
रघुनाथभक्त थोरथोर । सहिसा जयांचा अपार । 

त्या ससस्तांचा किकर । रामदास हाणे ॥ २१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वाल्मीकस्तवन- 
निरूपणनाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम॥ 
धन्य धन्य हा सूर्यवोंश । सकळ बॉौंदामधें विशेष । 
मातंडसंडळाचा प्रकाश । फांकला भुसंडळीं ॥ १ ॥ 
सोमाअंगों आहे लांछन । पक्षां येका होय क्षीण । 
रविकिरण फांकतां आपण । कळाहीन होये ॥ २॥ 
याकारणे सूर्यापुढे । दुसरी सास्यता न घडे । 
जयाच्या प्रकाशे उजेडे । प्राणीमात्रांसी ॥ ३ ॥ 
नाना धमं नाना कर्म उत्तमें मध्यमें अधमें । 
सुगमें दुर्गमें नित्य नेंमें । सृष्टीमधें चालती ॥ ४ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


>> 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६: समास २ ६१९ 


वेदशास्त्रे आणी पुराणें । संत्र यंत्र नाना साधनें । 
संध्या स्नान पुजाविधानें । सुर्यं विण बापुडीं ॥ ५॥ 
नाना योग नाना मतें । पाहो जातां असंख्यातें । 
जाती आपुलाल्या पंथे । सुयउदय जालियां ॥ ६ ॥ 
प्रपंचिक अथवा परमाथिक । काये करणें कोणीयेक । 
दिवसेंविण निरार्थक । सार्थक नव्हे ॥ ७॥ 

सुर्याचे अधिष्ठान डोळे । डोळे नसतां सबं आंधळे । 
याकारणें कांहींच न चले । सूर्येविण ॥ ८ ॥ 

म्हणाल अंध कवित्वे करिती । तरी हेही सूर्याचीच गती 
थंड जालियां आपुली सती । सग झतिप्रकाश केचा ॥ ९ 
उष्ण प्रकाश तो सूर्याचा । शीत प्रकाश तो चंद्राचा । 
उष्णत्ब नस्तां देह्याचा । घात होये ॥ १०॥ 
याकारणें सूर्येचिण । सहसा न चले कारण । 

श्रोते तुम्ही विचक्षण । शोधून पाहा ॥ ११ ॥ 
हरिहरांच्या अबतारमूर्ती । शिवशक्तीच्या अनंत वेक्‍ती 
यापूवी होता गभस्ती । आतांहि आहे ॥ १२॥ 
जितुके संसारासी आले । तितुके सुर्याखालें बलले । 
अंतीं देहे त्यागुन गेले । प्रभाकरादेखतां ॥ १३॥ 
चंद्र ऐलीकडे जाला । क्षीरसागरीं अथून काढिला । 
चौदा रत्नांसधे आला । बंधु लक्ष्मीचा ॥ १४॥ 
विश्वचक्षु हा भास्कर । ऐसें जाणती लाहानथोर । 
याकारणें दिवाकर । श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ ॥ १५॥ 

अपार नभमाग क्रमणे । ऐसेंचि प्रत्यहीं घेणें जाणें । 
या लोकोपकाराकारणें । आज्ञा समर्थाची ॥ १६॥ 
दिवस नस्तां अंधकार । सर्वांसी नकळे सारासार । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Eoundation, Chandigarh 


६२० श्रीसत्‌ दासबोध 


दिवसेंविण तइकर । कां दिवाभीत पक्षी ॥ १७॥ 
सूर्यापुढें आणिक दुसरें । कोण आणावें सामोरें। 
तेजोरासी निर्धारें । उपमेरहित ॥ १८ ॥ 

ऐसा हा सविता सकळांचा । पूर्वज होय रघुनाथाचा । 
अगाध महिमा मानवी वाचा। काथे हाणोनी वर्णावी ॥ 
रघुनाथवाँश पूर्वापर । येकाहुनि येक थोर । 

मज सतिमंदास हा विचार । काये कळे ॥ २०॥ 
रघुनाथाचा समुदाव । तेथें गुंतला अंतर्भाव । 
ह्यणौनि णतां महत्व । वाग्दुबेळ मो ॥ २१॥ 
सकळ दोषाचा परिहार । करितां सूर्यास नमस्कार । 
स्फूति वाढे निरंतर । सुर्थेदशेन घेतां ॥ २२ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूर्यस्तवननिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य हे वसुमती । इचा महिमा सांगों किती । 
प्राणीमात्र तितुके राहाती। तिच्या आधारें ॥ १॥ 
अंतरीक्ष राहाती जीव । तोहि पृथ्वीचा स्वभाव । 
देहे जड नस्तां जीव । कंसे तगती ॥ २॥ 
जाळिती पोळिती कुदळिती । नांगरिती उकरिती खाणती 
मळ मूत्र तिजवरी करितो । आणी वमन ॥ ३ ॥ 
नासके कुजकें जर्जर । पृथ्वीविण कंची थार । 
देह्यांतकाळों शरीर। तिजवरी पडे ॥ ४ ॥ 
बरें वाईट सकळ कांहीं । पृथ्वीविण थार नाहीं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


RE 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १६ : समास ३ ६२१ 


नाना धातु द्रव्य तेंही । भुमीचे पोटीं ॥ ५॥ 
थेकास पेक संव्हारिती । प्राणी भूमीवरी असती । 
भूमी सांडून जाती । कोणीकडे ॥ ६ ॥ 

गड कोठ पुरें पट्टणें । नाना देश कळती अटणें?। 
देव दानव मानव राहाणें । पृथ्वीवरी ॥ ७॥ 
नाना रत्नें हिरे परीस । नाना धातु द्रव्यांश । 
गुप्त प्रगट करावयास । पृथ्वीविण नाहीं ॥ ८ ॥ 
मेर्सांदार हिसाचळ । नाना अष्टकुळाचळ?। 
नाना पक्षी मछ व्याळ । भुसंडळीं ॥ ९॥ 

नाना समुद्रापेलीकडे । भोवतें आवर्णोदका कडे । 
असंभाव्य तुटले कडे । भुमंडळाचे ॥ १० ॥ 
त्यामधे गुप्त घिवरें । लाहानथोरें अपारें । 

तेथं निबिड अंधकारें । वस्ती कीजे ॥ ११॥ 
आचर्णोदक तें अपार । त्याचा कोण जाणे पार । 
उदंड दाटले जळचर । असंभाव्य मोठे ॥ १२॥ 
त्या जीवनास आधार पवन । निबिड दाट आणी घन 
फुटों शकेना जीवन । कोणेकडे ॥ १३॥ 

त्या प्रभंजनासी आधार । कठीणपणें' अहंकार । 
एसा त्या भुगोळाचा पार । कोण जाणे ॥ १४॥ 
नाना पदार्थाच्या खाणी । धातुरत्नाच्या दाटणी । 
कल्पतरु [चितामणी । अमृतकुंडे ॥ १५॥ 

नाना दीपें* नाना खंडे । वसती उद्ठसें उदंडें । 


१ पर्यंटनानें. २ आठ पर्वत - नीळ, निषध, विध्य, माल्यवान्‌, 
मलय, गंधमादन, हेमकूट व हिमालय. ३ अज्ञानरूपी 
काठिण्यानें. ४ द्वीपे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


< २२ Agamnigam Digital म#Aित१र्सवऽa॥०, Chandigarh 


तेथें नाता जीवनाची बंडे । वेगळालों ॥ १६ ॥ 
सेरुभोंवते कडे कापले । असंभाव्य कडोसें ' पडिलें । 
निबिड तरु लागले । नाना जिनसी ॥ १७॥ 
व्यासबिध लोकालोक । जेथें सुयचें फिरे चाक । 
चंद्राङ्रि द्रोणाद्रि सेताक । साहां गिरी ॥ १८ ॥ 
नाना देशीं पाषाणभेद । नाना जिनसो मृत्तिकाभेद । 
नाना विभूति छंद बंद । नाचा खाणी ॥ १९॥ 
बहुरत्त हे वसुंदरा । ऐसा पदार्थ केचा दुसरा । 
अफाट पडिले सँराबेरा । जिकडे तिकडे ॥ २० ॥ 
अवघी पृथ्वी फिरोन पाहे । ऐसा प्राणी कोण आहे । 
दुजी तुळणा न साहे। धरणीविषीं ॥ २१ ट ॥ 

नाना वल्ली नाता पिकें । देसोदेसीं अनेके। 

पाहों जातां सारिख्या सारिखे । येकहि नाही ॥२२॥ 
स्वगे भृत्य आणि पाताळे । अपूव रचिलीं तीन ताळे । 
पाताळलोकों साहां व्याळें । बस्ती कीजे ॥ २३ ॥ 
नाना वल्ली बीजांची खाणी । ते हे विशाळ धरणी । 
अभिनव कर्तव्याची करणी । होऊन गेली ॥ २४ ॥ 
गड कोठ नाना मगरें। पुरें पटुणें सनोहरें । 

सकळां ठाई जगदेशवरें । वस्तो कीजे ॥ २५॥ 

माहां बळी होऊन गेले । पृथ्वीवरी चौताळले । 
सामथ्ये निराळे राहिले । हैं तों घडेना ॥ २६ ॥ 
असंभाव्य हे जगतो । जीव कितीपेक जाती । 

नाना अवतारपंगती । भूमंडळावरी ॥ २७ ॥ 


१ डोंगरांची पडलेली छायाकृति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९70. णा 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६: समास ४ ६२३ 


सध्यां रोकडें प्रमाण । कांहीं करावा नलगे अनुमान 

नाना प्रकारीचें जीवन । पृथ्वीचेनि आधारें ॥ २८॥ 

कित्तेक भूमी माझी हाणती । सेवटों आपणचि मरोन 

जाती । कित्तेक काळ होतां जगती । जेसी तसी ॥ २९ 

ऐसा पृथ्वीचा महिला । दुसरी काये द्यावी उपसा । 

ब्रह्मादिकांपासुनी आम्हां । आश्रयोचि आहे ॥३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे पृथ्वीस्तवननिरूपण- 

नाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
आतां सकळांचें जम्मस्थान । सकळ जीवांचें जीवन । 
जयास आपोनारायेण । ऐसें बोलिजे ॥ १॥ 
पृथ्वीस आधार आबवर्णोदक । सर्प्तांसधूचें सिधोदक । 
नानः सेघींचें मेघोदक । भूमंडळीं चालिलें ॥ २ ॥ 
नाना नद्या नाना देसीं । वाहात सिळाल्या सागरासी । 
लाहानथोर पुष्यरासी । अगाध अहिमे ॥ ३ ॥ 
नद्यः पवती हुन कोसळत्या । नाना सांकडीमधें रिचवल्या 
घबाबां खळाळां चालिल्या । असंभाव्य ॥ ४ ॥ 
कप बावी सरोवरें । उदंड तळों थोरथोरें । 
निर्सळें उचंबळती नीरें । नाना देसीं॥ ५॥ 
गायेमुखें पाट जाती । नाना कालवे वाहाती । 
नाना झच्या झिरपती । झरती चीरें ॥ ६ ॥ 
डुरें' विहीरे पाझर । पेत फुटोन वाहे नीर । 


220: 0. >>> >> > ्म्मम्प्््म्म्क्प्ममम्म्म 


१ डहुरे; शेवड्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


2.0 Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसे उदकाचे प्रकार । भूमंडळीं ॥ ७॥ 

जितुके गिरी तितुक्या धारा । कोंसळती भयंकरा । 
पाळ? वाहाळा' अपारा। उकळ्या सांडिती ॥ ८॥ 
भूमंडछीचें जळ आघवें । किती ह्यणोनी सांगावें । 
नाना कारंजी आणावें । बांधोनी पाणी ॥ ९॥ 

डोहो डबंकें खबाडों* टांकों । नाना णिरिकंदरीं अनेकों । 
नाना जळें नाना लोक़ीं। वेशळालों ॥ १० ॥ 

तीर्थ घेकाहुन येक । माहांपवित्र पुण्यदायक । 

अगाध महिमा शास्त्रकारक । बोलोनि गेले ॥ ११॥ 
नाना तीर्थाचों पुण्योदकें । नाना स्थळोस्थळीं सीतळो- 
दकें । तेसोंच नाना उष्णोदकें । ठाई ठाई ॥ १२ ॥ 
नाना वहलीमधें जीवन । नाना फळों फुलों जीबन । 
नाना कंदीं मुळीं जीवन । गुणकारकें ॥ १३॥ 
क्षारोदकें सिधोदकें। विषोदकें पीयूबोदकें । 

नाना स्थळांतरीं उदकें । नाना गुणाचीं ॥ १४ ॥ 
ताना युक्षदंडाचे रस । नाना फळांचे नाना रस । 
ताना प्रकारीचे गोरस । मद पारा गुळत्रप॥ १५॥ 
नाना मुक्तांफळांचें पाणी । नाना रत्नीं तळपे पाणी । 
नाना इस्त्रांसर्धें पाणी । नाना गुणाचें ॥ १६।। 
शुक्लीत ` श्रोगीत लाळ मूत्र स्वेद<। नाना उदकाचे 
नाना भेद। विवरोन पाहतां विशद । होत जातें ॥ १७ 
उदकाचे देह केवळ । उदकाचेंचि भूमंडळ । 


————— ना 0 
१ झरा. २ ओहोळ. ३ फवारे. ४ लहान टांकीं. ५ गुळत्रय- 
राब, काकवी व गुळवणी. ६ वीयं. ७ रक्‍त. ८ घाम. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६: समास ४ ६२५ 


चंद्रमंडळ सूर्यसंडळ । उदकाकरितां ॥ १८ ॥ 
क्षार्रासधु क्षोर्रासधु । सुरासिधु आर्ज्यासधु । 
दर्धिसिधु युक्षरससिधु । शुद्ध सिधु उदकाचा ॥ १९।। 
ऐसें उदक विस्तारले । मुळापासून सेवटा आलें । 
भर्धेहि ठाई ठाई उमटले । ठाई ठाई गुप्त ॥ २० ॥ 
जे जे बीजों मिश्रित जालें । तो तो स्वाद घेऊन उठिलें 
उसामर्धें गोडीस आलें । परम सुंदर ॥ २१॥ 
उदकाचे बांधा हें शरीर । उदकचि पाहिजे तदनंतर । 
उदकाचा उत्पत्तिविस्तार। किती ह्ाणोनि सांगावा॥२२ 
उदक तारक उदक सारक । उदक नाना सोख्यदायेक । 
पाहातां उदकाचा विवेक । अलोलीक आहे ॥ २३॥ 
झुमंडळीं धांवे नीर । नाना ध्वनी त्या सुंदर । 
धबाबां धबाबां थोर । रिचवती धारा ॥ २४॥ 
ठाईं ठाई डोहो तूंबती । विशाळ तळीं डबाबिती । 
चबाबिती थबाबिती । कालवे पाट ॥ २५॥ 

येकी पालथ्यां' गंगा वाहाती । उदकें सन्निधचि असती 
खळाळां झरे घाहाती । झूमीचे पोटीं ॥ २६ ॥ 
शुसीगर्भी डोहो भरले । कोण्ही देखिले ना ऐकिले । 
ठाई ठाई झोवीरे* जाले । विदुल्यतांचे' ॥ २७ ॥ 
पृथ्वीतळों पाणी भरलें । पृथ्वीमधें पाणी खेळे । 
पृथ्वीवरी प्रगटले । उदंड पाणी ॥ २८॥ 
स्वर्गसृत्यपाताळीं । येक नदी तीन ताळीं । 

सेघोदक अंतराळीं । वृष्टी करी ॥ २९ ॥ 


१ गुप्त, फल्गुसारख्या. २ झरे. ३ विद्युरळतेसारखे चकचकीत; 
निर्मल, ४ भागीरथी; माया. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


पृथ्वीचें सूळ जीवन । जीवनाचें मूळ दहन । 
दहनाचें मूळ पवन । थोराहून थोर ॥ ३० ॥ 
त्याहुन थोर परमेइवर । सहद्भूतांचा विचार। 
त्याहून थोर परात्पर । परब्रह्म जाणावें ॥ ३१ ॥॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आपनिरूपणनाम 
समास चतुर्थं ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
धन्य धन्य हा वेशवानरु । होये रधुनाथाचा इवशुरु । 
विश्वव्यापक विश्वंभर । पिता जानकीचा ॥ १॥ 
ज्याच्या मुखें भगवंत भोवता । जो ऋषीचा फळदाता । 
तमहिमरोगहर्ता । भर्ता निशवजनाचा ॥ २॥ 
नाता वर्ण ताना भेद । जीवनसात्रांस अभेद । 
अभेद आणी परम शुध । ब्रह्मादिकांसी ॥ ३॥ 
अग्नीकरितां? सृष्टी चाले । अग्नीकरितां लोक धाले । 
अग्नीकरितां सकळ ज्यारे '। लाहानथोर ॥ ४॥ 
अग्नीनें आळलें* भूमंडळ । लोकांस राहाव्या जालें स्थळ 
दोप दीपिका नाना ज्याछ । जेथें तेथे ॥ ५॥ 
पोटामधें जठराग्नी । तेणें क्षुधा लागे जनीं । 


१ खरी सीता अपहरणापुर्वीच अग्नींत ठेविली होती, ती अग्नि- 
दिव्याच्या वेळीं परत मिळाली असा अध्यात्मरामायणांत उल्लेख 
आहे. त्यामुळें अग्नि हा सीतेचा पिता व श्रीरामाचा सासरा 
होय. २ अग्नि आहे म्हणून. ३ जिआले; जगले. ४ पाणी 
शोषून घट्ट केलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १६ : समास ५ ६२७ 


अग्नीकरितां भोजनीं । रुची येते ॥ ६ ॥ 

अग्नो सर्वांगी व्यापक । उष्णे राहे कोणीयेक । 
उष्ण नस्तां सकळ लोक । मरोन जाती ॥ ७॥ 
आधीं अग्नी संद होतो । पुढें प्राणी तो नासतो । 
एसा हा अनुभव येतो । घ्राणिमात्रांसी ॥ ८॥ 
असतां आग्नीचें बळ । शत्रू जिके तात्काळ । 

अग्नी आहे तावत्काळ । जिणें आहे ॥ ९ ॥ 

नाना रस निर्माण जाले । अग्नीकरितां निपजले । 
साहांरोगी आरोग्य जाले । निमिषमात्रें ॥ १० ॥ 
सुर्यं सकळांहून विशेष । सूर्याउपरी अग्नीप्रकाश । 
रात्रागीं लोक अग्नीस । साहें' करिती ॥ ११॥ 
अंत्यजगुहींचा अग्नी आणिला । त्यास दोष नाहीं 
बोलिला । सकळां गृहों पवित्र जाला । वेश्‍वानरु ॥ १२ 
अग्नीहोत्र नाना याग । अग्नीकरितां होती सांग। 
अग्नी त्रप्त होतां सग । सुप्रसन्न होतो ॥ १३॥ 
देव दानव सातव । अग्नोकरितां चाले सर्वे । 

सकळ जनासी उपाव । अग्नी आहे ॥ १४ ॥ 

लग्नें करिती थोर थोर । नाना दारूचा प्रकार । 
झसंडळीं यात्रा थोर । दारूने शोभती ॥ १५॥ 
नाना लोक रोगी होती । उष्ण ओषधें सेविती । 
तेणें लोक आरोग्य होती । वन्हीकरितां ॥ १६॥ 
ब्राह्मणास तनुसनु । सूयेदेव हृताशनु । 

येतद्विषई अनुमानु । कांहींच नाहीं ॥ १७॥ 


१ साह्यभूत; मदतकर्ता. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६ २&५amnigam Digital P४शिक्षस^@र्स धुर ati0n, Chandigarh 


लोकामध्ये जठरानळ्‌ । सागरीं आहे वडवानळ । 
भुगोळाबाहेर आवर्णानळ्‌ । शिवनेत्रीं विदुल्यता ॥ १८ 
कुपीपासुन' अग्नी होतो । उंचदपेणीं अग्नी निघतो । 
काष्ठमथनों प्रगटतो । चकमकेनें ॥ १९॥ 

अग्नी सकळां ठाई आहे । कठीण घिसणों प्रगट होये । 
आग्यासपे? दग्ध होये । गिरीकंदरें ॥ २० ॥ 
अग्नोकरितां नाना उपाये । अग्नीकरितां नाना अपाय | 
बिवेकेंबिण सकळ होये । निरार्थक ॥ २१॥ 

भूमंडळों लाहानथोर । सकळांस वन्हीचा आधार । 
अग्नीमुखें परमेश्‍वर । संतुष्ट होये ॥ २२ ॥ 

ऐसा अग्नीचा सहिसा । बोलिजे तितुकी उणी उपसा । 
उत्तरोत्तर अगाध महिमा । अग्नीपुरुषाचा ॥ २३ ॥ 
जीत असतां सुखी करी । मेल्यां प्रत भस्म करी । 
सर्वेभक्षकु त्याची थोरी । काये म्हणोनी सांगावी ॥ २४ 
सकळ सृष्टीचा संव्हार । प्रळय करी वेश्वानर । 
वेश्वानरे पदार्थमात्र । कांहींच उरेना ॥ २५ ॥ 

नाना होम उदंड करिती । घरोघरीं वेशदेव* चालती । 
नाना क्षेत्रों दीप जळती । देवापासीं ॥ २६ ॥ 
दीपाराधनें निलांजने । देव वोचाळिजे जनें । 

खरें खोटे निवडणें । दिव्य“ होतां ।। २७॥ 

अष्टधा प्रकुर्ती लोक तिन्ही सकळ व्यापून राहिला वन्ही 
अगाध महिमा वदनों । किती म्हणोनी बोलावा ॥ २८ ॥ 
१ कांचेच्या भिगापासून. २ मुखांतुन ज्वाला काढणाऱ्या सर्पा- 


मुळें. ३ बेश्‍वदेव. ४ अग्नीमुळें भाजल्यास खोटें, अन्यथा खरें 
असा परीक्षेचा प्रकार. ५ प्रकृति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


TR a 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६: समास ६ ६२९ 


च्यारी थंगें त्रिपदीं जात । दोनी शिरें सप्त हात । 
एसा बोलिला शास्त्रार्थ । घ्रचितीविण' ॥ २९॥ 
ऐसा वन्ही उष्णमूर्ती । तो मी बोलिलों येथामती। 
न्यून्ययुणे क्षमा श्रोतीं । केलें. पाहिजे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अग्नीनिरूपणनाम़ 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

धन्य धन्य हा वायदेच । याचा विचित्र स्वभाव । 
चायोकरितां. सकळ जीव । वर्तती जनीं ॥ १॥ 
बायोकरितां शवासोइवास । नाना विद्यांचा अभ्यास ॥ 
वायोकरितां शरीरास । चळण घडे ॥ २॥ 
चळण वळण प्रासारण । निरोधन आणि आकोचन । 
प्राण अपान व्यान उदान । समान वायु ॥ ३ ॥ 
नाण कूर्म कर्कशा वायो । देवदत्त धनंजयो । 
ऐसे हे वायोचे स्वभावो । उदंड असती ॥ ४ ॥ 
चायो ब्रह्मांडी प्रगटला । ब्रह्मांडदेवतांस पुरवला । 
तेथ्‌ती पिडीं प्रगटला । नाना गुणें ॥ ५ ॥ 
स्वगंलोकों सकळ देव । तेसेचि पुरुषार्थी दानव । 
मृत्यलोकींचे मानव । विख्यात राजे ॥ ६॥ 
नरदेहों नाना भेदे । अनंत भेदाचों इवापदें । 
वनचरे जळचरें आनंदें । कडा करिती ॥ ७॥ 


१ हा प्रश्‍न आहे. अग्नीचें हें रूप अनुभवाशिवाय सांगितलें 
काय? २ कृकल. हे पांच उपप्राण आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation ₹०५॥॥0॥0॥, Chandigarh 


६३० श्रीमत्‌ दासबोध 


ऱ्या समस्तांमधें वायु खेळे । खेचरकुळ' अवघें चळे। 
उठती वन्हीचे उबाळे । वायोकरितां ॥ ८ ॥ 

'चायो सेघाचें भरण भरी । सवेंच पिटून परते सारी । 
वायो ऐसा कारबारी । दुसरा नाहीं । ९॥ 

परी ते आत्मयाची सत्तार । दतं शरीरीं तत्वतां । 
'परी व्यापकपणे या समर्था । तुळणा नाहो ॥ १० ॥ 
'शिरीहून दाट फौजा । मेघ उठिले लोककाजा । 
गर्जगर्जों तडक विजा । वाथोबळे ॥ ११॥ 

चंद्र सूर्य नक्षत्रमाळा । ग्रहमंडळे मेघमाळा । 

च्चे ब्रह्मांडी नाता कळा । वायोकरितां ॥ १२॥ 
येकवटले तें निदडेना । कालबलें तें वेगळें होयना । 
तसें हे बेंचाड' नाता। केवी कळे ॥ १३ ॥ 

बायो सुटे सरारां । असंभाव्य पडती बारा । 

'तेसे जीव हे नीरा-। सरिसे पडती ॥ १४॥ 
'बायुरूपें कमळकळा* । तोचि आधार जळा । 

तया जळाच्या आधारें शुगोळा । शेषें धरिलें ॥ १५॥ 
शेषास पवनाचा आहार । आहारे फुगे शरीर । 

तंरी मग घेतला भार । भुसंडळाचा ॥ १६॥ 
साहांकूर्साचें शरीर भलें । नेणों ब्रह्मांड पालथें घातलें । 
येवढे शरीर तें राहिलें । वायोचेनी ॥ १७ ॥ 


कमत MNS 

१ पक्ष्यांचे समुदाय. २ शरिरांतील वायु हा अंतरात्म्याचे सत्तेत, 
इच्छेनुसार, वागत असेतो. परंतु बाहेरील व्यापक वागु स्वतंत्र 
असल्यानें त्याच्या सामर्थ्याला उपमाच नाहीं. ३ गुंता. ४ कम- 
.ळाला जसा देंठाचा आधार तसा जळ, भूगोल, शेष इत्या दिकांना 
-वायूचा आधार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ : समास ६ ६३१ 


वाराहे आपुलें दंतीं । पृथ्वी धरिली होती । 
तयाची येवढी ककती । वायुबळें ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । चोथा आपण जगदेइव्रर । 
वायोस्वरूप विचार । विवेकी जाणती ॥ १९॥ 
तेतिस कोटी सुरवर । अठ्यासीं सहश्र ! ऋषेश्वर । 
सिध? योगी भारेंभार । बायोकरितां ॥ २० ॥ 
नव कोंटी कात्यायणी । छेपन* कोटी च्यामुंडिणी । 
ओट कोटी भूतखाणी । बायोरूपं ॥ २१॥ 

भूतें देवतें नाना शक्ती । वायोख्प त्यांच्या वेवती ॥ 
नाता जीव नेणों किती । झूमंडळीं ॥ २२॥ 

पिडीं ब्रह्मांडी पुरवला । बाहेर कंचुकास* गेला । 
सकळां ठाई पुरवला । समर्थे वायु ॥ २३ ॥ 

ऐसा हा समर्थ पवन । हनुमंत जयाचा नंदन । 
रघुनाथस्मरणीं तनमन । ह॒नुमंताचें।॥ २४॥ 
हनुमंत वाथोचा प्रसीध* । पित्यापुत्रांस नाहीं भेद । 
हाणोनी दोघेहि अभेद । पुरुषार्थविद्यों ॥ २५॥ 
हनुसंतास बोलिजे प्राणनाथ । येणें गुणें हा समर्थ । 
प्राणेबिण सफळ वेर्थ । होत जातें ॥ २६ ॥ 

मागे मृत्य आला हमुसंता। तेव्हां बायो रोधला होता ।. 
सकळ देवांस आचस्ता । प्राणांत सांडलें ॥ २७॥ 
देव सकळ मिळोन । केलें वायूचें स्तवन । 

वायो प्रस्त होऊन । सोकळे केलें ॥ २८ ॥ 


१ सहस्र. २ सिद्ध. ३ छप्पन. ४ बाहेरून आवरण करण्यास 
५ प्रसिद्ध पुत्र. ६ सूर्यविव ग्रासण्याळा गेला असतां इंद्राचें वज्क्र 
लागून मुच्छना आली तेव्हां. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


स्याणोनि प्रतापी थोर । हनुमंत ईश्वरी अवतार । 
याचा पुरुषार्थ सुरवर । पाहातचि राहिले ॥ २९ 
देव कारागहों होते । हनुमंतें देखिलें अवचितें । 
संव्हार करूनी लंकेभोंवतें । विटंबून पाडिलें ॥ ३०॥ 
उसिणें' घेतलें देवाचें । मूळ शोधिलें राक्षसांचें । 
सोठें कौतुक पुछ्यकेताचें । आइचीये वाटे । ३१॥ 
रावण होता सहचासनावरी । तेथें जाऊन ठोंसरे सारी 
लंकेमधें निरोध करी । उदक केंचें ॥ ३२ ॥ 

देवास आधार वाटला । मोठा पुरुषार्थ देखिला । 
मनामधे रघुनाथाला । करुणा करिती ॥ ३३ ॥ 

दत्य आवघे संव्हारिले । देव तत्काळ सोडिले। 
प्राणीमात्र सुखी जाले । त्रयलोक्यवासी ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे वायोस्तवननिरूपणनाम 
समास षष्ठ ।। ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
'पृथ्वीचे मूळ जीवन । जीवनाचे मूळ अग्न । 
अग्नीचें मूळ पवन । मागां निरोपिलें ॥ १॥ 


आतां ऐका पवनाचें मूळ। तो हा अंतरात्साचि केवळ । 
अत्यंत चंचळ । सकळांमधें ॥ २॥ 


तो येतो जातो दिसेना । स्थिर होऊन बेसेना। 
ज्याचें रूप अनुमानेना । वेदश्रुतोंसो ॥ ३॥ 


१ देवांना दिलेल्या कष्टाचें उट्टे काढलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६: समास ७ ६३३ 


मुळीं ' मुळोंचें* स्फूणे । तेंचि अंतरात्म्याचें लक्षण । 
जगदेइवर'पासुन त्रिगुण । पुढें जाले ॥ ४ ॥ 
त्रिगुणापासून जालीं भूतें । पाबलीं पष्ट दशेतें । 

त्या भूतांचे स्वरूप तें । विवेकें बोळखावें ॥ ५ ॥ 
त्यामधे मुख्य आकाश । चो भूतांमधें विशेष । 

याच्या प्रकाशें प्रकाश । सकळ कांहीं ॥ ६॥ 

येक विष्णु महद्भूत । ऐसा भूतांचा संकेत । 

परंतु याची प्रचीत । पाहिली पाहिजे ॥ ७॥ 

घिस्तारें बोलिलीं भूतें । त्या भूतांसर्धें व्यापक तें । 
विवरोन पाहातां येतें । प्रत्ययासी ॥ ८ ॥ 
आत्मयाच्या चपळपणापुढें । वायो तें किती बापुडे । 
आत्स्याचें चपळपण रोकडें । समजोन पाहावें ॥ ९ ७ 
आत्स्यावेगळें कास चालेना । आत्मा दिसेना ना आड- 
ळेना । गुप्तरूपें विचार नाना। पाहोन सोडी ॥ १०॥ 
{पड ब्रह्मांड व्यापुन धरिलें । नाना शरीरों विळासलें। 
विवेकी जनासी भासलें । जगदांतरीं ॥ ११॥ 
आत्म्याबिण देहे चालती । हैं तों न घडे कल्पांती । 
अष्टधा प्रकुर्तीच्या वेक्ती । रूपासी आल्या ॥ १२।४ 
मुळापासून सेवटवरी । सकळ कांहीं आत्माच क्री । 
आत्म्यापेलिकडे निर्विकारी । परब्रह्म तें ॥ १३ ॥ 
आत्मा शरीरीं वर्ततो । इंद्रियेंग्राम चेष्टवितो । 

नाना सुखदुःखे भोगितो । देहब्यात्मयोगें  ॥ Ee || 
सप्तकंचुक हैं ब्रह्मांड। त्यामर्धें सप्तकंचुक पिड । 
TC 0. © MRR 


१ ब्रह्मींचें. २ आद्यस्फुरण. रे प्रकृतीच्या. ४ देह .व अंतरात्मा 
यांच्या संयोगामुळें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


त्या पिडासधें आत्मा जाड? । विवेकें वोळखा ॥ १५॥ 
शब्द ऐकोन समजतो । समजोन प्रत्योत्तर देतो । 
कठीण सद सीतोष्ण जाणतो । त्वचेमधें ॥ १६ ॥ 
नेत्रीं भरोनी पदार्थ पाहाणें। नाना पदाथ परीक्षणे । 
उंच नीच समजणे । मनासधे ॥ १७॥ 

करद्ष्टी सोस्यदष्टो । कपटदृष्टी कृपादृष्टी । 

नाना प्रकारीच्या दुष्टी । भेद जाणें ॥ १८॥ 
जिव्हेमधें नाना स्वाद । निवडं जाणे भेदाभेद । 

जें ज जाणे तें तें विशद । करुनी बोले ॥ १९ ॥ 
उत्तम अन्नाचे परिमळ । नाना सुगंध परिसळ । 

नाना फळांचे परिसळ । घाणइद्रियं जाणे ॥ २० ॥ 
जिव्हेनें स्वाद घेणें बोलणें । पाणीइंद्रियें घेणें देणें । 
पादइंद्वियें येणें जाणें । सर्वकाळ ॥ २१॥ 
शिस्नइंद्रियें सुरतभोग। गुदइंद्वियें सळोत्सरगे । 
सनेंकरूनी सकळ सांग । कल्पून पाहे ॥ २२ ॥ 

ऐसे व्यापार परोपरी । त्रिभुवनी येकलाचि करी । 
त्याची वर्णावया थोरी । दुसरा नाहीं ॥ २३ ॥ 
स्याविण दुसरा केचा । जे महिमा सांगावा तयाचा । 
व्याप आटोप आत्मयाचा । न भुतो न भविष्यति ॥ २४ 
चोदा विद्या चोसष्टी कळा । धर्तपणाच्या नाना कळा। 
वेद शास्त्र पुराण जिव्हाळा । तेणेंविण केचा ॥ २५॥ 
येहलोकोंचा आचार । परलोको सारासारविचार । 
उभय लोकांचा निर्धार । आत्माच करी ॥ २६ ॥ 


हु 4 सवं श्रे ष्ठ ° 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


4 


See ५ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ : समास ७ ६२५ 


नाना सतें नाना भेद । नाना संवाद वेवाद । 

नाना निश्‍चय भेदाभेद । आत्माच करी ॥ २७ ॥ 
मुख्य तत्व चिस्तारलें। तेणें तयास? रूप आणिलें। 
येणेंकरितां सार्थक जालें । सकळ कांहीं ॥ २८॥ 
लिहिणें चाचणें पाठांतर करणें। पुसणें सांगणें अर्थ करणें ॥ 
गाणें चाजवणें नाचणें । आत्म्याचकरितां ॥ २९ ॥ 
नाना सुखे आनंदतो । नाना दुःखें कष्टी होतो । 

देहे धरितो आणी सोडितो। नानाप्रकारे ॥ ३०॥ 
येकलाचि नावां देहे धरी । येकलाचि नटे परोपरों । 
नट नाटयकळा कुसरी । त्याबिण नाहीं ॥ ३१॥ 
येकलाचि जाला बहुरूपी । बहुरूपी बहुसाक्षपी । 
बहुरूपें बहुप्रलापी । आणी लंडी ॥ ३२॥ 

येकलाचि विस्तारला केसा। पाहे बहुविध तमासा ४ 
दंपत्येंविण केसा? । विस्तारला ॥ ३३ ॥ 

स्त्रियांस पाहिजे पुरुष । पुरुषासी पाहिजे स्त्रीवेष । 
ऐसा आवडीचा संतोष । परस्परे ॥ ३४ ॥ 

स्थूळाचें सूळ तें लिंग * । लिगासधें* हे प्रसंग । 
येणेप्रकारें जग । प्रत्यक्ष चाले ॥ ३५ ॥ 

पुरुषांचा जीव स्त्रियांची जीवो । ऐसी होती उठाठेवी * 
परी या सूक्ष्माची* गोवी । समजली पाहिजे ॥ ३६॥ 
स्थूळाकरितां वाटे भेद । सुक्षमों आवर्घेचि अभेद ॥ 


१ या सर्व सृष्टीच्या व्यापास. २ हा आइ्चर्योद्गार आहे. ३ 
तक्ष्मदेह. ४ सूक्ष्मदेहांतीळ वासनेमुळें गेल्या ओवींत सांगि- 
सूलेला भेद निर्माण होतो. ५ व्यर्थ खटपट. पहा पुढे स. ८, ओ. 
२५ वी. ६ सूक्ष्मदेहांतील हा वासनेचा गुंता उलगडला पाहिजे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६३६ श्रीमत्‌ दासबोध 


एसें बोलणें निरुध? । प्रत्यया आलें ॥ ३७ ॥ 
बायकोने बायकोस भोगिलें । ऐसें नाहों कों घडलें । 
बायेकोस अंतरीं लागलें । ध्यान पुरुषाचें ॥ ३८ ॥ 
्त्रीसी पुरुष पुरुषास वधु । ऐसा आहे हा ससंधु । 
याकारणे सुक्ष्म संवादू । सुक्ष्सींच आहे ॥ ३९ ॥ 
पुरुषइछेमधे प्रकृति । प्रकृतीमधें पुरुषवेक्ती * । 
प्रकृतीपुरुष बोलती । येणें न्यायें ॥ ४० ॥ कार 
{पडाघरून ब्रह्मांड पाहावें । प्रचीतीनें प्रचीतीस घ्यावें । 
उसजेना तरी उसजावें । विवरविवरों ॥ ४१ ॥ 
हेतइछा होते पुळी '। तरी ते आली भूमंडळों । 
अूमंडळों आणी मुळीं । रुजु पाहावें ॥ ४२॥ 
येथें मोठा जाला साक्षेप । फिटला श्रोतयांचा आक्षेप | 
जे प्रकृतीपुरुषाचें रूप । निवडोन गेलें ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे महद्भुतनिरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
नम्‌ गणपती मंगळमूर्ती । जयाचेनि सतिस्फू ति । 
लोक भजती स्तवन करिती । आत्मयाचें ॥ १ ॥ 
नम्‌ वेखरो वागेश्वरी । अभ्यांतरीं प्रकाश करी । 
नाना भरोवरी विवरी । नाना विद्या ॥ २ ॥ 


१ निश्चित. २ पुरुषाच्या ठिकाणीं जी इच्छा ती प्रकृति. 
३ प्रकृतीच्या ठिकाणीं जी जाणीव-मीपणाची-तो पुरुष. ४ मूळ- 
मारयेतच; सर्वाच्या उगमांतच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ : समास ८ ६३७ 


सकळ जनामधें नास । रामनाम उत्तमोत्तम । 
श्रम जाउनी विश्राम । चंद्रमोळी पावला ॥ ३। 
नामाचा महिमा थोर । रूप केसें उत्तरोत्तर । 
परात्पर परमेइवर । त्रयलोक्यधर्ता ॥ ४ ॥ 
आत्माराम चहुकडे । लोक वावडे जिकडे तिकडे । 
देहे पडे मृत्य घडे । आत्मयाविण ॥ ५॥ 
जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा । जगदात्मा विइवात्मा 
गुप्तात्सा । 
आत्मा अंतरात्मा सुक्ष्मात्मा। देवदानवमातवीं ॥ ६॥ 
सकळ मार्ग? चालती बोलती । अवतारपंगती बी गती । 
आत्स्याकरितां होत जाती । ब्रह्मादिक ७॥ 
नादरूप जोतीरूप । साक्षरूप सत्तारूप । 
चेतन्यरूप सस्वरूप । द्रष्टारूप जाणिजे ॥ ८ ॥ 
नरोत्तमु विरोत्तमु । पुरुषोत्तमु रघोत्तमु । 
सर्वोत्तसु उत्तमोत्तमु । त्रयलोक्यचासी ॥ ९॥ 
नाना खटपट आणो चटपट। नाना लटपट आणी झट 
पट। आत्मा नस्तां सवे सपाट । चहुंकडे ॥ १० ॥ 
आत्म्याविण बेडें कुड । आत्म्याविण सडे बापुडे । 
आत्स्याविण थडे २ रोकडे । शरीराचें ॥ ११ ॥ 
आत्मज्ञानी समजे मनों । पाहे जनों आत्मयालागुनी । 
भवनों अथवा त्रिभवनों । आत्स्याविणें बोस॥ १२॥ 
परम सुंदर आणी चतुर । जाणे सकळ सारासार । 
आत्म्याविण अंधकार । उभय लोकों ॥ १३॥ 


१ जन्ममूत्यूचा क्रम; व्यावहारिक मागे. २ थंडगार सब. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६३८ श्रीमत्‌ दासबोध 


सर्वागीं सिध सावध । नाना भेद नाना वेध । 

नाना खेद आणी आनंद । तेणेचिकरितां ॥ १४ ॥ 
रंक अथवा ब्रह्मादिक । येकचि चालवी अनेक । 
पाहावा नित्यानित्यविदेक । कोण्ही येके ॥ १५ ॥ 
ज्याचे घरीं पद्चिणी नारी । आत्मा तंदरी आवडी धरी ॥ 
आत्मा गेलियां शरीरीं । तेज केचें ॥ १६ ॥ 

आत्मा दिसेना ना भासेना । बाह्याकारें अनुमानेना । 
नाना मनाच्या कल्पना । आत्मयाचेनि ॥ १७ ॥ 
आत्मा जञरीरीं वास्तव्य करी।आवधे ब्रह्मांड विवरी भरी 
वासना भावना परोपरीं। किती हाणोनी सांगाव्या॥१८ 
मनाच्या अनंत वृत्ती । अनंत कल्पना धरिती । 

अनंत प्राणी सांगों किती । अंतर त्यांचें ॥ १९ ॥ 
अनंत राजकारणें धरणें । कुबुधी सुब्रुधी विवरणे । 
कळों नेदणें' चुकावणें । प्राणीमात्रांसी ॥ २० ॥ 
येकास मेक जपती टपती । येकास येक खपती लपती। 
शत्रुपणाची स्थिती गती । चहुंकडे ॥२१॥ 

पृथ्वीमधें परोपरीं । येकास येक सितरी। 

कित्तेक भक्‍त परोपरीं । परोपकार करिती ॥ २२।। 
येक आत्मा अनंत भेद । देहेपरत्बें घेती स्वाद । 
आत्मा ठाइंचा अभेद । भेदहि धरी ॥ २३ ॥ 
पुरुषास स्त्री पाहिजे । स्त्रीस पुरुष पाहिजे । 

नवरीस नवरी पाहिजे । हें तों घडेना ॥ २४ ॥ 
पुरुषाचा जीव स्त्रियांची जीवी । ऐसी नाहीं उठाठेवी। 


१ न देणें. २ फसवी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


IR 5... 


ह. >>” 


7 आववभआआझ.”... 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ : समास ९ ६३९ 


विषयसुखाची गोवी । तेथें भेद आहे ॥ २५ ॥ 

ज्या प्राण्यास जो आहार । तेथेंचि होती तत्पर । 
पशूचे आहारीं नर । अनादरें वतती ॥ २६ ॥ 
आहारभेंद देहेभेद । गुप्त प्रगट उदंड भेद । 

तेसाचि जाणावा आनंद । वेगळाला ॥ २७ ॥ 

सिधु भुगर्भीचों नीरें । त्या नीरामधील शरीरें । 
आवर्णोदकाचीं जळ चरें । अत्यंत मोठीं ॥ २८॥ 
सूक्ष्म दुष्टों आणितां सता । शरीराचा अंत लागेना । 
मा तो अंतरात्मा अनुसाना । केसा येतो ॥ २९ ॥ 
देह्यात्मयोग शोधून पाहिला। तेणें कांहीं अनुसानला । 
स्थूळ सुक्ष्माचा गलबला । णथागोवीं ॥ ३०॥ 
गथागोवी उगवाव्याकारणें । केलों नाना निरूपणे । 
अंतरात्मा कृपाळुपणें । बहुतां सुखें बोलिला ॥ ३१॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मारामनिरूपण- 
नाम समास अष्टम ॥ ८॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वीमर्धे लोक नाना । त्यास नाना उपासना । 
भावार्थे प्रवतले भजना । ठाई ठाई ॥ १॥ 
आपुल्या देवास भजती । नाना स्तुती स्तवनें करिती । 


जे ते निर्गुण ह्मणती । उपासनेसी ॥ २॥ 
चाचा कंसा आहे भाव । मज सांगिजे अभिप्राव । 
अरे हा स्तुतीचा स्वभाव । ऐसा आहे ॥ ३॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६४ o Agamnigam DigiteterereterNierndaton. Chandigarh 


निर्गुण? हाणिजे बहुगुण । बहुगुणी अंतरात्मा जाण । 
सकळ त्याचे अंश हें प्रमाण । प्रचित पाहा ॥ ४ ॥ 
सकळ जनासी सानावें तें । येका अंतरात्म्यास पावतें। 
अधिकारपरत्वें? तें । सान्य कीजे ॥ ५॥ 

श्रोता म्हणे हा अनुमान । मुळीं घालावें जीवन । 

तें पावे पानोपान । हे सध्या * प्रचिती ॥ ६ ॥ 

बकता म्हणे तुळसीवरी । उदक घालावें पात्रभरी । 
बरी न थिरे निमिषभरी । भूमीस भेदे ७॥ 

थोरा वृक्षास कसें करावें । सेंड्या पात्र केसें न्यावें । 
याचा अभिप्राव देवें । मज निरोपावा ॥ ८ ॥ 
प्रजन्याचें उदक पडतें । तें तों मुळाकडे येतें । 

हातचि पावेना तेथें । काये करितों ॥ ९ ॥ 

सकळास मूळ सांपडे । ऐसें पुण्य केचें घडे । 
साधुजनाचें पवाडे । विवेकों मन ॥ १० ॥ 

तथापी वृक्षांचेनि पडिपाडें*। जीवन घालितां कोठें पडे । 
ये गोष्टीचें सांकडे । कांहींच नाहीं ॥ ११॥ 

मागील आशकेचें निशन । होतां जालें समाधान । 
आतां गुणास निर्गृण । कंसे म्हणती ॥ १२॥ 
चंचळपणें विकारलें । सगुण ऐसें बोलिलें । 

येर तें निर्गण उरलें । गुणातीत ॥ १३ ॥ 


` १ निर्गुण असें म्हणणें मायेमुळेंच शक्य होतें व ती बहुगुणी 
असल्याने निर्गुणच बहुगुण आहे असें म्हटलें जातें. वास्तविकतः 
चंचल अंतरात्माच बहुगुणी आहे. २ आपल्या अधिकारानुरूप 
सर्वाचा अंतरात्मा एकच आहे कों नाहीं हें पटेल. ३ सद्य; रोकडी, 
४ या दुष्टांतावरून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १६ : समास ९ ६४१ 


वक्ता म्हणे हा विचार । शोधून पाहावें सारासार । 
अंतरीं राहातां निर्धार । नांव? नाहीं ॥ १४॥ 
विवेकेंचि तो मुख्य राजा। आणी सेवकाचे नांच राजा। 
याचा विचार समजा । वेचाद खोटा ॥ १५ ॥ 
कल्पांतप्रळई जें उरलें । तें निर्गुण ऐसें बोलिलें । 
थेर ते अवघेचि जालें । सायेसधे ॥ १६ ॥ 

सेना शाहार? बाजार । नाना यात्रा लाहानथोर । 
शब्द उठती अपार । केसे निवडावे ॥ १७॥ 
काळामधें प्रज्यन्यकाळ । सध्यरात्रीं होतां निवळ । 
नाना जीव बोलती सकळ । कसें निबडावें ॥ १८॥ 
नाना देश भाषा सतें। भूसंडळीं असंख्यातें । 

बह ऋषी बहु सते । कसो निवडावी ॥ १९ ॥ 
बृष्टि होतांच अंकुर । सृष्टीबरी निघती अपार । 
नाना तरु लाहानथोर । केसे निवडावे ॥ २० ॥ 
खेचरें भूचरें जळचरें । नाना प्रकारीचीं शरीरें । 
नाना रंग चित्रविसित्रें । केसीं निवडाबीं ॥ २१॥ 
कैसें दूरय आकारले । नानापरों चिकारलें । 
उदंडचि पसावलें । कसें निवडावें ॥ २२॥ 
पोकळीमधें गंधर्वनगरें । नाना रंग लाहानथोरें । 
बहु वेक्ति बहु प्रकारें । कॅसों निवडावों ॥ २३ ॥ 
दिवसरजनीचे प्रकार । चांदिणें आणी अंधकार । 
विचार आणि अविचार । कंसा निवडावा ॥ २४॥ | 


१ ‹ निर्गुण ' असें नावहि मग उरत नाहीं. २ शहर. 
२१ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital P, LE dation, Chandigarh 
६४२० "४9१ -9 ° श्रतिति दीसिबीध 


विचार आणी आठवण । नेसस्त आणी बाष्कळपण । 
प्रचित आणी अनुमान । येणें रीती ॥ २५ ॥ 

न्याय आणी अन्याय । होय आणी न होये । 
चिवेकेंविण काये । उम्जों जाणे ॥ २६ ॥। 

कार्यकर्ता आणी निकामी । शूर आणी कुकर्मी । 
धर्मी आणी अधर्सी । कळला पाहिजे ॥ २७ ॥ 
धनाढ्य आणी दिवाळखोर । साव आणी तइकर । 
खरें खोटें हा विचार । कळला पाहिजे ॥ २८ ॥ 
वरिष्ठ आणी कनिष्ठ । कष्ट आणी अंतरनिष्ठ । 
सारासारविचार पष्ट । कळला पाहिजे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे नानाउपासनानिरूपण- 
नाम समास नवम ॥ ९॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


पंचभूते चाले जग । पंचभूतांची लगबग । 

पंचभूत्तें गेलियां सग । काये आहे १ १ ॥ 

श्रोता वक्‍तयास बोले । भूतांचे महिमे वाढविले । 
आणि त्रिगुण कोठें गेले । सांगा स्वामी ॥ २॥ 
`अंतरात्मा पांचवें भुत । त्रिगुण त्याचें अंगभूत । 
सावध करूनियां चित्त । बरें पाहें ॥ ३ ॥ 

भुत हाणिजे जितुकें जालें । त्रिगुण जाल्यांत आलें । 
इतुकेन मूळ खंडलें । आशंकेचें ॥ ४ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १६ ४ समास १० ६४३ 


भुतांवेगळे कांहीं नाहीं । भूतजात? हैं सर्वही । 
येकावेगळें येक कांहीं । घडेचिना ॥ ५ ॥ 
आत्म्याचेनी जाला पवन । पदनाचेन प्रगटे अग्न । 
अग्नीपासून जीवन । ऐसें बोलती ॥ ६ ॥ 

जीवन आवघे डबाबिलें । तें रविमंडळें आळलें । 
वन्हीवायोचेन जालें । भूमंडळ ॥ ७ ॥ 

वन्ही वायो रवी नस्तां । तरी होते उदंड सीतळता । 
ते सीतळतेसधें उष्णता । येणें न्याये ॥ ८॥ 

आवघे चर्सासी वम केलें । तरीच येवढे फांपावलें । 
देहेसात्र तितुकें जालें । वर्माकरितां ॥ ९ ॥ 

आवघें सीतळचि असतें । तरी प्राणीसात्र सरोनी जाते ४ 
आवघ्या उष्णेचि करपतें । सकळ कांहीं ॥ १० ॥ 
भूमंडळ आळोन गोठलें । तें रविकिणें बाळोन गेलें । 
सग सहर्जाच देवें रचिले । उपायासी ॥ ११॥ 
हाणोनी केला पज्यन्यकाळ । थंड जालें भूमंडळ । 

पुढें उष्ण कांहीं सोतळ । सीतकाळ जाणावा १२॥ 
सीतकाळें कष्टले लोक । कर्पोन गेले वृक्षादिक । 
ह्यणोन पुढें कोतुक । उष्णकाळाचें ॥ १३॥ 
त्याहिमधे प्रातःकाळ । साध्यानकाळ सायंकाळ । 
सीतकाळ उप्णकाळ । निर्माण केले ॥ १४॥ 

एसें येकामागें येक केलें । विलेनेंर नेमस्त लाविलें । 
येणेंकरितां जगले । प्राणीमात्र ॥ १५॥ 

नाना रसें रोग कठीण। हणोनी ओषधी केल्या निर्माण । 


१ पांचभौतिक, २ विल्हेवारीनें; क्रमानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


20 40000! Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


परंतु सृष्टीचे विवरण । कळलें पाहिजे ॥ १६॥ 
देहेसूळ रक्त रेत । त्या आपाचे होती दांत । 
एसीच भूमंडळीं प्रचित । नाना रत्नांची ॥ १७॥ 
सकळांसी सूळ जीवन बांधा । जीवनें चाले सकळ धंदा। 
जीवनेंविण हरिगोविदा'। प्राणी केचे ॥ १८॥ 
जीचनाचें मुक्ताफळ। शुक्रासारिखें सुढाळ* । 

हिरे साणिके इंद्रनीळ । ते जळे जाले ॥ १९ ॥ 
महिमा कोणाचा सांगावा । जाला कर्दसुचि आघवा । 
वेगवेणळु निवडावा । कोण्या प्रकारें ॥ २० ॥ 

परंतु बोलिले कांहोंयेक । सतास कळावया विवेक । 
जनांसधें ताकिक लोक । समजती आघवें ॥ २१॥ 
आवघे ससजलें हें घडेना । शास्त्रांशास्त्रांसी पडेना *। 
अनुसानें निश्चय होयेना । कांहोंयेक ॥ २२॥ 
अगाध गुण भगवंताचे । शेष वर्ण न शके वाचे । 
वेदविधी तेहि काचे)। देवेंबिण ॥ २३ ॥ 

आत्माराम सकळां पाळी । आवें त्रयलोक्य सांभाळी । 
तया येकेंबिण धुळी । होये सबंत्रांची ॥ २४॥ 

जेथें आत्माराम नाहों । तेथें उरों न शके कांहीं । 
त्रयलोकीचे प्राणी सबही । प्रेतरूपी ॥ २५॥ 

आत्मा नस्तां येती सरणें। आत्म्याविण कचे जिणें । 
बरा विवेक समजणें । अंतर्यामी ॥ २६॥ 


१ हा उद्गार सर्वनाशदर्शंक आहे. पाण्याविना सर्वनाश होईल 
मग प्राणी कसे उरणार? २ मोती -पाण्यामुळें होतें. ३ तेजस्वी 
-शुक्राच्या चांदणीसारखें. ४ मतैक्य होईना. ५ कच्चे; व्यथ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १७ : समास १ ६४५ 


समजणें जें विवेकाचें । तेंहि आत्म्याविण केंचें। 
कोणीयेकें जगदीशाचें । भजन करावें ॥ २७॥ 
उपासना प्रगट जाली । तरी हे विचारणा कळली । 
याकारणें पाहिजे केली । विचारणा देवाची ॥ २८॥ 
उपासनेचा ' मोठा आश्रयो । उपासनेविण निराश्रयो। 
उदंड केलें तरी तो जयो । प्राप्त नाहीं ॥ २९ ॥ 
समर्थाची नाहीं पाठी । तयास भलताच कुटी । 
याकारणें उठाउठी । भजन करावें ॥ ३० ॥ 

भजन साधन अभ्यास । येणें पाविजे परलोकास । 
दास म्हणे हा विशवास । धरिला पाहिजे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे गुणभूतनिरूपणनाम 
समास दशम ॥ १०॥ 


॥ प्रकृतिपुरुष नाम दशक सप्तदश॥१७॥ 
॥ श्रीराम ॥ 


निइचळ ब्रह्मीं चंचळ आत्मा। सकळां पर जो परमात्मा। 
चेतन्य साक्षी ज्ञानात्मा । शड्गुणेश्वरु ॥ १॥ 


१ साधकाला या उपासनेचा मोठा आधार असतो. अंतरात्म्याच्या 
ज्ञानाशिवाय इतर यज्ञयागादि उदंड खटपटी केल्या तरी. त्या 
सवे फुकट होत, त्यांनीं ह्या भ्रमसागराला जिकतां येणार 
नाहीं. अथवा देवाच्या कृपेशिवाय, उदंड कष्ट केले तरी कार्यांत 
यश येणार नाही. कृपा उपासनेनें प्राप्त होते. म्हणून उपासना 
हाच कार्यकर्त्यांचा मुख्य आधार होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जे श्रीमत्‌ दासबोध 


सकळ जगाचा इश्वर । हणोन नामें जगदेदवरु । 
तयापासून विस्तार । विस्तारला ॥ २ ॥ 
शिवशक्ति जगदेश्वरी । प्रकृतिपुरुष परमेश्चरी । 
सूळमाया गुणेइवरी । गुणक्षोभिणी ॥ ३ ॥ 

क्षेत्रज्ञ द्रष्टा कूटस्त साक्षी । अंतरात्मा सर्वलक्षी । 
शुद्धसत्व सहत्तत्त्व परीक्षी । जाणता साधु ॥ ४॥ 
ब्रह्मा विष्णु सहेश्‍वरु । नाना पिडीं जीवेशबरु । 
त्यास भासती प्राणीमात्र लाहानथोर ॥ ५ ॥ 
देहदेउळामधे बेसला । न भजतां मारितो देहाला । 
ह्यणोनि त्याच्या भेणे तयाला । भजती लोक ॥ ६॥। 
जे देळेसी भजन चुकले । तें तें तेव्हां पछ्याडिलें । 
आबडीनें भजों लागले । सकळ लोक ॥७॥ 

जें जें जेव्हां आक्षेपिलें '। तें तें तत्काळचि दिधले । 
त्रेलोक्य भजों लागलें । येणें प्रकारें ॥ ८॥ 

पांचा विषयांचा नेव्यद्य' । जेव्हां पाहिजे तेव्हां सिद्ध । 
ऐसें न करितां सद्य । रोग होती ॥ ९ ॥ 

जेणें काळें नेव्यद्य पावेना । तेणें काळें देव राहेना । 
भाग्य वभव पदार्थ नाना । सांडून* जातो ॥ १०॥ 
जातो तो कळों देईना । कोणास ठाउकें होधेना । 
देवेंविण अनुसानेना । कोणास देव ॥ ११ ॥ 

देव पाहावयाकारणें । देउळें लागती पाहाणें । 

कोठे तरी देउळाच्या गुणें । देव प्रगटे ॥ १२॥ 

१ भासतात; तो जाणतो. २ अपेक्षिले; मागितलें. ३ निवेदनास.. 


योग्य तो नेवेद्य; अर्पण करण्याचे पदार्थ. ४ देहत्याग करतो; 
मरतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १७: समास १ ६४७ 


देउळ हाणिजे नाना शरीरें | तेथे राहिजे जीवेइवरें । 
नाना शरोरें नाना प्रकारें । अनंतभेदे ॥ १३॥ 
चालतों बोलतो देउळे । त्यामर्घे राहिजे राउळ! । 
जितुकों देउळे तितुकों सकळें। कळलीं पाहिजे ॥ १४॥ 
सछ कम वाराह देउछ । भुगोल धरिला सर्वकाळें । 
कराळे विक्राळें निमळें । कितिधेक ॥ १५॥ 
कित्येक? देउळीं सौख्य पाहे । भरतां आवघे सिध आहे 
परी तें सवकाळ न राहे । अशाइचत ॥ १६ ॥ 
अशाइवताचा मस्तक्रसणी? । जयाची येवढी करणी । 
दिसेना तरी काये जालें धनी । तयासीच ह्यणाबें॥ १७ 
उःदूचोन्मुख ' होतां अभेद । विमुख) होतां उदंड खेंद। 
एसा अधोर्ध* संवाद । होत जातो ॥ १८॥ 

सकळांचें सूळ दिसेना । भव्य भारी आणी भासेना । 
निसिष्य येक वसेना । येके ठाई ॥ १९ ॥ 

ऐसा अगाध परमात्मा । कोण जाणे त्याचा महिमा । 
तुझी लीळा सर्वोत्तमा । तूंच जाणसी ॥ २०॥ 
संसारा आलियाचें सार्थक । जेथें नित्यानित्यविवेक । 
येहलोक आणि परलोक । दोनी साधिले ॥ २१॥ 


१ रायाने; अंतरात्म्यानें. २ कित्येक देहांत जन्मतःच सुख 
असतेंव पुढेंहि कांहीं काळ सुखाचा समुद्र उभरून आस्यानें 
असे लोक मस्त-सिंध - होतात; परंतु हे सुख शाश्‍वत टिक: 
णारें असत नाहीं. ३ अंतरात्मा. ४ उड्वाकडे - अंतरात्म्याकडे 
लक्ष गेल्यानें सर्व भेद मावळतो. ५ विषयांकडे लक्ष गेल्यानें 
भेद निर्माण होऊन खेद होतो. ६ विषयांकडे-अध व अंत- 
रात्म्याकडे-ऊर्ध्वं असा खालींवर होण्याचा नित्यक्रम चालू 
असतो, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


CRUE Digital Presgrirdoriestg!on. Chandigarh 


सननसीळ लोकांपासीं। अखंड देव आहिनिशों ? । 
पाहातां त्यांच्या पुर्वसंचितासी । जोडा नाहीं ॥ २२॥ 
अखंड! योग हाणोनि योगी । योग नाहों तो वियोगी । 
वियोगी तोहि योगी । योगबळें ॥ २३ ॥ 

भल्यांची सहिमा ऐसी । जे सन्मार्ग लावी लोकांसी । 
पोहणार असतां बुडतयासो । बुडों नेदावें ॥ २४ ॥ 
स्थूळसूकष्मतत्वञाडा । पिडब्नह्मांडाचा निवाडा । 
प्रचित पाहे ऐसा थोडा । झुमंडळीं ॥ २५॥ 
वेदांतीचें पंचिकर्ण । अखंड तयाचें विचरण । 
माहांवाक्यं अंतःकरण । रहस्य पाहे ॥ २६ ॥ 

ये पृथ्वीमधें विवेकी असती । धन्य तयांची संगती । 
श्रवणसात्रे पावती गती । प्राणीसात्र ॥ २७॥ 
सत्संग आणो सत्शास्त्रश्रवण । अखंड होतसे विवर्ण । 
नाना सत्संग आणी उत्तम गुण । परोपकाराचे ॥ २८ 
जे सद्कीर्तीचे पुरुष ते परमेश्वराचे अंश । 
धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथेंचि वसे ॥ २९ ॥ 

विशेष सारासारविचार । तेणें होय जग्गोद्धार । 
संगत्यागे निरंतर होऊन गेले ॥ ३० ॥॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देवबळात्कारनाम 
समास प्रथम ॥ १॥ 
ऱमस्स्स्त्त्त्््््ा NNN 
१ रात्रंदिवस. २ अखंड आत्मानुसंधान असल्यामुळें त्यास योगी 
म्हणतात. जेथें तें नाहीं तो वियोगी होय. असा वियोगीहि 
अभ्यासाच्या योगानें ( सद्गुरुकृपेच्या योगानें ) अखंड 
अनुसंधानाचें सामर्थ्यं मिळवून योगी होऊं शकतो. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १७ : समास २ 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निर्मळ निइचळ । जसें गगन अंतराळ । 

निराकार केवळ । निर्विकारी ॥ १॥ 

अंति नाहीं तें अनंत । शाश्‍वत आणी सदोदित । 
असंत नव्हे तें संत । सर्वकाळ ॥ २॥ 

परब्रह्म तें अविनाश । जसें आकाश अवकाश । 

न तुटे न फुटे सावकास । जैसें तेसें ॥ ३॥ 

तेथें ज्ञान ना अज्ञान । तेथें स्मरण ना विस्मरण । 
तेथें अखंड निर्गुण । निरावलंबीं ॥ ४ ॥ 

तेथें चंद्र सुर्यं ना पावक । नव्हे काळोखे ना प्रकाशक । 
उपाधीवेगळें येक । निरोपाधी ब्रह्म ॥ ५॥ 

निझ्चळीं स्मरण चेतलें । त्यास चैतन्य ऐसे कहिपलें। 
गुणसमानत्वें जालें । गुणसाध्य ऐसे ॥ ६ ॥ 

गगनों आली अभछ्याया । तैसी जाणिजे मूळमाया । 
उद्भूव आणी बिलया । वेळ नाहीं ॥ ७॥ 

निर्णुणीं गुणविकार । तोचि शड्गुणइवरु । 
अर्धनारीनटेशबरु । तयास हाणिजे ॥ ८ ॥ 
आदिशक्ति शिवशक्ति । मुळीं २ आहे सर्वेशक्ति । 
तेथून पुढें नाना देकती। निर्माण जाल्या ॥ ९॥ 
तेथून पुढें शुद्धसत्न । रजतमाचें गृढत्व । 
तयास हाणिजे महत्तत्व । गुणक्षोभिणी ॥ १० ॥ 


१ मुळमाया. २ मूळमाथेंत गुणसाम्य असतें व पुढें गुणमायेंत हैं 
साम्य बिघडून एकानंतर एक गुण प्रगट होतात. ३ मूळमायेत; 
घ्रकृतिपुरुषांत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Pres, मति दासी Foundation, Chandigarh 
ण श्रीमत्‌ दासबीध 


मुळीं असेचिना वेक्ती । तेथे कंची शिवशक्ती । 

एंसें हणाल तरी चित्तीं । सावधान असावें ॥ ११॥ 
ब्रह्मांडावरून पिड । अथवा पिडावरून ब्रह्मांड । 
अधोधे पाहातां निवाड । कळों येतो ॥ १२ ॥ 

बीज फोडून आणिलें मना । तेथे फळ तों दिसेना । 
वाढत वाढत पुढें नाना । फळें येती ॥ १३ ॥ 

फळ फोडितां बीज दिसे । बीज फोडितां फळ नसे ॥ 
तेसा विचार असे । पिडब़ह्यांडों ॥ १४॥ 

नरनारी दोनी भेद । पिडीं दिसती प्रसिद्ध । 

मुळीं ' नस्तां विशद । होतील केसी ॥ १५॥ 

नाना बीजरूप कल्पना । तींत काये येक असेना । 
सुक्ष्म हाणोनि भासेना । येकायेकी ॥ १६॥ 

स्थूळाचें सूळ ते वासना । ते बासना आधीं दिसेना । 
स्थूळावेगळ अनुसानेना। सकळ कांहीं ॥ १७॥ 
कल्पनेची सृष्टी केली । ऐसी वेदशास्त्रं बोलिली । 
दिसेना हणोन सिथ्या केलों । न पाहिजेत कीं ॥ १८ 
पडदा येका येका जन्माचा । तेथें विचार कळे केवा । 
परंतु गूढत्व हा नेसाचा'। ठाव आहे ॥ १९ ॥ 

नाना पुरुषांचे जीव । नाना स्त्रियांचे जीव । 

येकचि परो देहस्वभाव । वेगळाले ॥ २० ॥ 

नवरीस नवरी नलगे । ऐसा भेद दिसों लागे । 
पिडादरून उसगे । ब्रह्मांडबीज ॥ २१॥ 


१ मूळमायेंत; प्रकृतिपुरुषांत. २ सिद्धांताच्या गोष्टी नेहमींच 
गूढ असतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital rssevetonderaten, Chandigarh द५ १ 


नवरीचें सन नवऱ्यावरी । नवऱ्याचे मन नवरीवरी । 
ऐसी वासनेची परी । मुळोंहून पाहावी ॥ २२॥ 
बासना मुळोंची अभेद । देहसमंधे जाला भेद । 

तुटतां देहाचा समंध । भेद गेला ॥ २३ ॥ 
नरनारीचें बीजकारण । शिवशक्तोमधें जाण । 

देह धरितां प्रमाण । कळों आलें ॥ २४॥ 

नाना प्रीतीच्या वासना । येकाचे येकास कळेना । 
तिक्षण दृष्टीनें अनुमाना । कांहींसें येतें ॥ २५॥ 
बाळकास वाढवी जननी । हैं तो नव्हे पुरुषाचेनी । 
उपाधी वाढे जधेचेनी । ते हे वनिता ॥ २६ ॥ 

बीड नाहीं कंटाळा नाहीं । आलस्य नाहीं जास नाहीं । 
इतुको साया कोठेंचि नाहीं । सातेवेगळी ॥ २७॥ 
नाना उपाधी वाढऊं जाणे । नाना साथेनें गोऊं जाणे। 
नाना प्रीति लाऊ जाणे । चाना प्रपंचाची ॥ २८॥ 
पुरुषास स्त्रीचा विश्वास । स्त्रीस पुरुषाचा संतोष । 
परस्परें बासनेस । बांधोन टाकिले ॥ २९॥ 

ईइवरें सोठें सूत्र केलें । मनुष्यमात्र गुंतोत राहिलें । 
लोभाचें गुंडाळें केलें । उगवेना ऐसें ॥ ३० ॥ 

ऐसी परस्परें आवडी । स्त्रीपुरांची माहां गोडी । 

हे मुळींहून चालिली रोकडी । विवेकें पाहावी । ३१॥ 
मुळी सूक्ष्म निर्माण जालें । पुढें पष्ट दिसोन आलें । 
उत्पत्तीचें कार्य चाले । उभयतांकरितां ॥ ३२॥ 
घुळीं शिवशक्ती खरें । पुढें जालीं वधुवरें । 
चोऱ्यासि लक्ष विस्तारें । विस्तारली जे ॥ ३३॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६५ Mgamnigam Digital गिरक्नीमला दस क्षिश/#णा, Chandigarh 


येथें शिवशक्ती चें रूप केलें । श्रोतीं मनास पाहिजे आणिलें 
विवरलियांविण बोलिलें । तें वेथे जाणावें ॥ ३४॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे शिवशक्ती निरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


॥ श्रीराम॥ 


थांबा थांबा ऐका ऐका । आधींच ग्रंथ सोडूं नका । 
सांगितले तें ऐका । सावधपणे ॥ १॥ 

श्रवणासध्ये सार श्रवण । तें हें अध्यात्मनिरूपण । 
सुचित करून अंत:कणे । ग्र॑न्थामधें बिवरावें ॥ २॥। 
श्रवणसननाचा विचार । निजध्यासें साक्षात्कार । 
रोकडा मोक्षाचा उधार । बोलोंचि नये ॥। ३॥ 
नाना रत्नें परीक्षितां। अथवा बजनें करितां । 

उत्तम सोनें पुटीं ? घालितां । सावधान असावें !। ४॥ 
नाना नाणों मोजन घेणें । नाना परीक्षा करणें । 
विवेकी सनुष्यासी बोलणें । सावधपणे ॥ प्‌ ॥। 

जसें लाखोलीचें धान्य । निवड्न बेंचितां * होतें मान्य । 
सगट सानितां' अमान्य । देव क्षोभे ॥ ६॥ 

येकांतों नाजुक कारबार। तेथें असावें अतितत्पर । 
त्याच्या कोटिगुरणे विचार । अध्यात्मग्रन्थी ॥ ७॥ 
काहिण्या कथा गोष्टी पवाड। नाना अवतारचरित्रें वाड 
त्या समस्तांमध्यं जाड । अध्यात्मविद्या ॥ ८॥ 


१ मुशीत. २ अर्पण करितां. ३ एकदम. वाहिल्यानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


म अनन 


Agamnigam Digital &qpsprvetion स्पा, Chandigarh ६५ ३ 


गत गोष्टीस ऐकिलें । तेणें काये हातास आलें । 
ह्मणती पुण्य प्राप्त जालें । परी तें दिसेना कों ॥ ९॥। 
तैसें नव्हे अध्यात्मसार । हा प्रचितीचा विचार । 
कळतां अनुमानाचा संव्हार । होत जातो ॥ १०॥ 
मोठे मोठे येऊन गेले । आत्म्याकरितांच बर्तेले । 

त्या आत्म्याचा महिमा बोले । ऐसा कवणु ॥ ११॥ 
युणानयुगें येकटा येक । चालवितो तिनी लोक । 

त्या आत्म्याचा विवेक । पाहिलाच पाहावा ॥ १२॥ 
प्राणी आले येऊन गेले । ते जसे जसे बर्तले । 


' ते वर्तणुकेचें कथन केलें । इछेसारखें ॥ १३॥ 


जेथें आत्मा नाहों दाट? । तेथें अवघे सरसपाट । 
आत्स्याविण बापुडे काष्ठ । काये जाणे ॥ १४॥ 
ऐसें बरिष्ठ आत्मज्ञान । दुसरें चाहीँ याससान । 
सृष्टीसधें विवेकी सज्जन । तेचि हैं जाणती ॥ १५॥ 
पृथ्वी आणी आप तेज । याचा पृथ्बीसध्यें समज । 
अंतरात्मा तत्बबीज । तें वेगळेचि राहिलें ॥ १६॥ 
वायोपासूनत पलिकडे । जो कोणी विवेकें पवाडे । 
जवळीच आत्मा सांपडे । तथा पुरुषासी ॥ १७॥ 
चायो ' आकाश गुणमाया । प्रकृतिपुरुष मूळमाया । 
सुक्ष्मख्पे प्रचित थेया । कठिण आहे ॥ १८॥ 
मायादेवीच्या धांदली । सुक्ष्मीं कोण सन घाली । 


१ प्रगट; जागृत. २ पृथ्वी, पाणी व अग्नि हे स्थूलरूप अस- 
ल्याने त्यांचा उलगडा पृथ्वीवरच प्रत्यक्षत्वानें होतो. ३ वायु, 
आकाश, गुणमाया व प्रकृतिपुरुषरूपौ मुळमाया हीं सूक्ष्म अस- 
ल्यानें त्यांचा उलगडा होणें कठीण जातें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६५४ Agamnigam एपंश्रीमेहूश्यासंधोर्ध ०५१५०४०१, Chandigarh 


समजला त्याची तुटली । संदेहवृत्ती ॥ १९ ॥ 
मूळमाया चौथा देह? । जाला पाहिजे विदेह । 
देहातीत होऊन राहे । धन्य तो साधु ॥ २० ॥ 
विचारें ऊधे चढती । तयासीच ऊर्धगती । 

येरां सकळां अधोगती । पदार्थज्ञानें ॥ २१ ॥ 

पदार्थ चांगले दिसती । परी ते सर्वेचि नासती । 
अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होती । लोक तेणें ॥ २२॥ 
याकारणें पदार्थज्ञान । नाना जिनसीचा अनुमान । 
सवे सांडून निरंजन । धुंडीत जावें ॥ २३॥ 

अष्टांग योग पिडज्ञान । त्याहून थोर तत्वज्ञान । 
त्याहून थोर आत्मज्ञान । तें पाहिलें पाहिजे ॥ २४॥ 
सूळमायेचे सेबटीं । हरिसंकल्प मुळीं उठी । 
उपासनायोगें सिठी । तेथें घातली पाहिजे ॥ २५॥ 
सग त्यापेलिकडे जाण । निखळ ब्रह्म निर्गुण । 

निर्मळ निश्चळ त्याची खूण । गगनासारिखी ॥ २६॥ 
येथून तेथवरी दाठलें । प्राणीसात्रांस भेटले । 
पदार्थमात्रीं लिगटलें । व्यापुन आहे ॥ २७॥ 

त्याएसें नाहीं थोर । सुक्ष्माहून सुक्ष्म विचार । 

. पिडब्रह्मांडाचा संव्हार । होतां कळे ॥ २८॥ 

अथवा पिडब्रह्मांड असतां । विवेकप्रळये पाहों जातां। 
शाइवत कोण हैं तत्वतां । उसजों लागे ॥ २९ ॥ 
करून अवघा तत्वझाडा । सारासाराचा निवाडा । 

१ मूळमाया -अहंस्फुरण-हा ब्रह्मांडींचा चवथा देह. तो 
विदेह झाला पाहिजे म्हणजे मीपणाचें स्कुरणहि होता 
कामा नये. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam bod RO पापा ण Chandigarh <५५ 
सावधपणें ग्रन्थ सोडा । सुखिनावें ॥३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रवणनिरूपणनास 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


बहुत जनासी उपाये । वक्तयास पुसतां त्रासों नये । 
बोलतां बोलतां अन्वथे?। सांडूं नये ॥ १॥ 

श्ोत्यानें आशंका घेतली । ते तत्काळ पाहिजे फेडिली । 
रवगोषटीनें स्वगोष्टी येंचली । ऐसें न व्हावें ॥ २॥ 
पुढें धरितां नागें पेंचला । सागें धरितां पुढें उडाला । 
एसा सांपडलचि गेला । ठाईं ठाईं ॥ ३॥ 

पोहणारचि गुचकथा खातो । जनास केसा काढूं पाहातो । 
आशय लोकांचा राहातो । ठाइं ठाइ ॥ ४ ॥ 
आपणि? बोलिला संब्हार। आपणचि बोलिजे सर्वसार 
दुस्तर मायेचा पार । दाकिला पाहिजे ॥ ५॥ 

जें जे सकषम नान घ्यावें । त्याचें रूप बिबऊन यावें । 
तरीच वकता हाणवादें । विचारवंत ॥ ६ ॥ 

ब्रह्म कैसें मूळमाया केसी । अष्टधा प्रकृति शिवशक्ति कसी 
दाड्गुणेइवराची स्थिति कंसी । शुणसास्याची ॥ ७ ॥ 
अर्धनारीनटेश्वर । प्रकृतिपुरुषणचा विचार । 
गुणक्षोभिणी तदनंतर । त्रिगुण कँसे ॥ ८ ॥ 

१ सुखेनैव; खुशाल. २ संगति; विषयानुक्रम. ३ एकदां संहार 
तर एकदां सवश्रह्म असे आपणच जर सांगत सुटला तर 
श्रोत्यांचा निश्चय होणार कसा? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


पुवेपक्ष कोठून कोठवरी । वाच्यांश लक्ष्यांशाची परी । 
सुक्ष्म नाना विचार करी । धन्य तो साधु ॥ ९ ॥ 
नाना पाल्हाळीं पडेना । बोलिलेंचि बोलावेना । 
मोन्यगर्भ ? अनुमाना । आणून सोडी ।। १० ॥ 

घडी येक विसळ ब्रह्म । घडी येक ह्मणे सवे ब्रह्म । 
द्रष्टा साक्षी सत्ता ब्रह्म । क्षण येक ॥ ११॥ 

निश्चळ तेंचि जालें चंचळ । चंचळ तेंचि ब्रह्म केबळ। 
नाना प्रसंगों खळवळ । निवाडा नाहीं ॥ १२॥ 
चळतें आणी निश्चळ । अवघे चेतन्यचि केवळ । 

रूपें वेगळालीं प्रांजछ । कदापी बोलवेना ॥ १३॥ 
उगीच करी गथागोवी । तो लोकांस कसें उगदी । 
नाना निश्चये नाना गोवी । पडत जाते ॥ १४ ॥ 
ञ्रसास ह्मणें परब्रह्म । परब्रह्मास हाणे भ्रम । 
ज्ञातेपणाचा संभ्रस' । बोलोन दाबी ॥ १५ ॥ 
घाली शास्त्रांची दडपण । प्रचितिविण निरूपण) 
पुसों जातां उगाच सीण । अत्यंत मानी ॥ १६ ॥ 
ज्ञात्यास आणि पदार्थभिडा*। तो काय बोलेल बापुडा 
सारासाराचा निवाडा । जाला पाहिजे ॥ १७॥ 

वेद्य सात्रेची स्तुती करी । मात्रा गुण कांहींच न करी 
प्रचितिविण तसी परी । ज्ञानाची जाली ॥ १८॥ 
जेथे नाहीं सारासार । तेथें अवघा अंधकार । 

नाना परीक्षेचा विचार । राहिला तेथें ॥ १९ ॥ 


१ जेथें वाणीला मौन पडतें तें ब्रह्म. २ स्पष्ट; निश्चित. 
३ एट. ४ पदार्थाची चाड; बिदागीची अपेक्षा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १७ : समास ४ 


पाप पुण्य स्वगे नर्क । विवेक आणि अविवेक । 
सर्वत्रहीं काये घेक । सांपडलें नाहीं ॥ २० ॥ 
पावन आणि तें पतन । दोनीं मानिलीं तत्समान । 
निरचये आणि अनुमान । ब्रह्मरूप ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मरूप जालें आघवें । तेथें काये निवडावें । 

आवघी साकरचि टाकाबें । काये कोठे ॥ २२॥ 

तेसें सार आणि असार । अवघा जाला येकंकार । 
तेथें बळावला अविचार । विचार केचा ॥ २३ ॥ 

वंद्य निद्य येक जालें । तेथें काये हातां आलें । 

उन्मत्त द्रव्यें जें भुलले । तें भलतेंच बोले २४॥ 
तेसा अज्ञानभ्रसें भुलला । सर्वे ब्रह्म ह्ाणोन बसला । 
साहांपापी आणि भला । येकचि मानी ॥ २५॥ 
सर्व॑संगपरित्याग । अव्हासवा' विघपेभोग । 

दोघे पेकचि सानितां सग । काये उरलें ॥ २६॥ 
भेद ईश्वर करून गेला त्याच्या बाचेन न वचे मोडिला 
मुखामधें घांस घातला । तो अपानीं घालावा॥ २७॥ 
ज्या इंद्रियांस जो भोग । तो तो करी पेथासांग। 
ईहचराचें केलें जग!। मोडितां उरेना ॥ २८॥ 
अवघी भ्रांतीची भुटाटकी ' । प्रचितिबिण गोष्टी लटकी 
वेड लागलें जे बटकी । तें भलतेंचि बोले ॥ २९ ॥ 
प्रत्ययज्ञाता सावधान । त्याचें ऐकावे निरूपण । 
आत्मसाक्षात्काराची खूण । तत्काळ बाणे ॥ ३० ॥ 


१ मनसोक्त. २ जागतिक राहाटीचें नियम मोडून चालावयाचें 
नाही. ३ भूळावणी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation ति Chandigarh 
६५८ श्रीमत्‌ दासब 


वेडे वांकडे जाणावें । आंधळं & 220 वोळखावे । 
बाइकळ बोलणे सांडावें। वसक जसें ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अनुमाननिर्शननाम 
समास चतुर्थ ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
येकवीस सहस्र सासें ' जपा । नेसून गेली ते अजपा । 
विचार पाहातां सोपा । सकळ कांहीं ॥१॥ डं 
मुखों नासिकों असिजे प्राणें । तयास अखंडयेणें जाणें ॥ | 
याचा विचार पाहाणें । सुक्ष्दृष्टो ॥ २॥ 
मुळीं पाहातां येक स्वर । त्याचा तार मंद्र) घोर । 
त्या घोराहून सुक्ष्म विचार । अपादा ॥ ३॥ 
सरिगमपदनिस । सरि मात्रका सायास”) 
प्रथम स्वरें मात्रुकांस । ह्याणोन पाहावें ॥ ४॥ 
परेवाचेहून अते <। आणि पश्यंतीखालतें * । 
स्वराचें जन्मस्थान तें । तेथून उठे ॥ ५॥ 
येकांतीं उगेच बसावें। तेथें हें समजोन पाहावें । 
अखंड घ्यावें सांडाबें । प्रभंजनासी ॥ ६॥ 
थेक्कांतीं मोन्य धरून बेसे । सावध पाहातां कसें भासे। 
सोहं सोहं ऐसे । शब्द होती ॥७॥ 


१ चालण्यावरून. २ वांतीप्रमाणें. २ सहाशें. ४ उच्चस्वर-टाळूंत 
जाणवणारा. ५ मध्यस्वर-हृदयांत जाणवणारा. ६ खालचा 
स्वर-नाभीजवळ जाणवणारा ७ आरोहावरोहाच्या प्रयंत्नानें. 
८ नाभीपासून वर. ९ हृदयाच्या खालीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digg" aveniengaton , Chandigarh ६५९ 


उच्चारेंविण जे शब्द । ते जाणावे सहजशब्द । 
प्रत्यया येती परंतु नाद? । कांहींच नाहीं ॥ ८ ॥ 

ते शब्द सांडून बेसला? । तो सोनी म्हणावा भला । 
योगाभ्यासाचा गलबला । याकारणें ॥ ९॥ 

थेकांतीं सौम्य धरून बैसला । तेथें कोण शब्द जाला। 
सोहं ऐसा भासला । अंतर्यामी ॥ १०॥ 

धरितां सो सांडितां हं। अखंड चाले सोहं सोहं । 

याचा विचार पाहातां बहु । विस्तारला ॥ ११॥ 
देहधारक तितुका प्राणी । इवेतजउद्विजादिक खाणी । 
स्थासोस्वास नस्तां प्राणी । केसे जिती'॥ १२॥ 
ऐसी हे अजपा सकळांसी । परंतु कळे जाणत्यासी । 
सहज सांड्न साथासीं । पडोंच नये ॥ १३ ॥ 

सहज देव असतचि असे । सायालें* देव फुटे नासे । 
नासिवंत देवास विश्वासे । ऐसा कवणु ॥ १४॥ 
जगदांतराचें) दर्शन । सहज घडे अखंड ध्यान । 
आत्मइछेनें जन सकळ वर्ती ॥ १५॥ 

आत्सयाचे समाधान । घडे तंसेंचि आशन" । 

सांडले फिटले समपंण । तयासीच होये ॥॥ १६॥ 
अग्नपुरुष पोटीं बसती । तयास अवदानें" सकळ देती । 


१ आवाज. २ ' तोच मी ' ही जाणित्रहि विरून गेली म्हणजे. 
३ जग्‌ं शकतात? ४ कृत्रिम देव-मूति इ. ५ जगाचा -आप- 
लाहि-अंतर्यामी जो अंतरात्मा त्याच्याशीं तादात्म्य पावल्यानें 
मग ध्यान सहजच अखंड घडत असतें. त्याच्या इच्छेप्रमाणेंच 
सर्व हि जनइंद्रियें -वागत असतात. ६ अशन; भोजन इ. भोग. 
७ आहुति, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


amnigam Digital Pres ft ्ुशक्षon, Chandigarh 
Kogemnigam Dig श्रि दसं 


लोक आज्ञेसधे असती । आत्मयाचे ॥ १७॥ 

सहज ' देवजपध्यानें । सहज चालणें स्तुति स्तवने । 

सहज घडे तें भगवांत । सान्य कीजे ॥ १८॥ 

सहज समजायाकारणें । नाना हटयोग करणें । 

परंतु येकायेकीं समजणें। घडत नाहीं ॥ १९॥ 

द्रव्य चुकते दरिद्र येतें । तळीं लक्ष्मी दरी वतंतें 

प्राणी काये करील तें । ठाउकें नाहीं ॥ २० ॥ 

तळघरांसधें उदंड द्रव्य । भितीमधें घातलें द्रव्य । 

स्तंभों तुळषटीं द्रव्य । आपण में ॥ २१॥ 

लक्ष्मीसर्धे करंटा नांदे । त्याचें दरिद्र आधीक संदे? 

नवल केलें परमानंदे । परस पुरुषे ॥ २२॥ 

येक पाहाती येक खातों । ऐसी विवेकाची गती । 

प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति । येणेंचि न्याये ॥ २३॥ 

अंतरीं वसतां नारायेणें । लक्ष्मीस काये उणें । 

ज्याची लक्ष्मी तो आपणें । बळकट ' धराव!।। २४॥। 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अजपानिरूपणनाम 

समास पंचम ॥ ५ ॥ 


१ एकदां असें तादात्म्य झालें म्हणजे प्रत्येक क्रिया ही त्याचीच 
सेवा होते. येथें देहभाव नसल्यानें कृत्रिम उपासनेची गरज 
नसते अशी ही मीपणविरहित सहज होत असलेली सेवाच 
प्रभूला मान्य होते. २ दुःखकारक होतें. ३ अखंड तादात्म्य 
ठेवावें. कसें? पहा द. ५, स. ६, ओ. ४१ ते ४५. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital ger 9१8०१ सभी , Chandigarh ६६१ 


॥ श्रीराम ।। 


आत्मा देहामध्ये असतो । नाना सुखदुखें भोगितो । 
सेबटीं शरीर सांडून जातो । येकायेकों ॥ १ ॥ 
शरीरीं शक्ति तारुण्यपणीं । नाना सुखें भोगी प्राणी ४ 
अशक्त होतां वृद्धपणीं । दुःखें भोगी ॥ २॥ 
सरावेना ऐसी आवडी । हातपापे खोड्न? घ्राण सोडी। 
नाना दुःखें अवघडी । वृद्धपणीं ॥ ३४ 

देहआस्मथांची संगती । कांहींथेक सुख भोगिती । 
चर्फडचफंडून जाती । देहांतकाळों ॥ ४॥ 

ऐसा आत्मा दुःखदाथेक । थेकांचे प्राण घेती येक । 
आणी सेचटीं निरार्थक । कांहींच नाहीं ॥ ५॥ 

एसा दों दिसांचा भ्म । त्यास ह्मणती परब्रह्मा । 
नाना दु:खाचा सं्रस'। सानन घेतला ॥ ६ ॥ 

दुःखी होऊन चफेडून गेले । तेथें कोण समाधान जालें ७ 
काँहींथेक सुख सोगिलें । तों सर्वेचि दुःख ॥ ७:॥ 
जस्मदारभ्य* आठवाबें । ह्ाणिजे अवघें पडेल ठावें । 
नाना दुःख भोजावें । काये ह्यणोनी ॥ ८ ॥ 

ऐसी आत्मयाची संगती । नाना दुःखें प्राप्त होती । 
देन्यवाणे होऊन जाती । प्राणीमात्र ॥ ९॥ 

कांहीं आनंद कांहीं खेद । जन्मवरी पडिला समंध । 
नाना प्रकारीं विरुद्ध तडातोडो*॥ १०॥ 
निद्राकाळीं ढेकुण पिसा । नाना प्रकारीं वळसा” । 
0 पो. 0 2. > मम 
१ झाडून. २ पसारा; अवडंबर. ३ जन्मापासून, ४ ताटातूट. 
५ त्रास. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६६२ Agamnigam Digital मितत "दखिबीश्चda॥०n, Chandigarh 


नाना उपापे वळसा । त्यांस होये ॥ ११ ॥ 
झोजनकाळीं साऱ्या येती। नाता पदार्थं उंदीर नेती । 
पुढें त्यांचीहि फजीती । माजरें करिती ॥ १२ ॥ 
ब्रा! चासवा! गोंचिड । गांधेलें कानटे' उदंड । 
येकास येक चफेड । दोहिकडे* ॥ १३॥ 

चु सपं वाण रिसें । सुसरी लांडिगे माणसास माणसें । 
परस्परे सुखसंतोषें । येकहि नाहीं ॥ १४॥ 
चोऱ्यासि) लक्ष उत्पत्ती । येकांस येक भक्षिती । 
नामा पीडा दुःखणी किती । हाणोन सांगावें ॥ १५॥ 
ऐसी अंतरात्म्याची करणी । नाना जीव दाटले धरणीं । 
प्रस्परें संग्हारणी । येकणेकांची ॥ १६ ॥ 

अखंड रडती चफंडिती । विवळविवळों प्राण देती । 
सूखे प्राणी त्यास ह्मणती । परब्रह्म ॥ १७ ॥ 
परब्रह्म जाणार नाहों । कोणास डुःख देणार नाहीं । 
स्तुति निदा दोनी नाहीं । परब्रह्मौं ॥ १८॥ 

उदंड सिव्या दिधल्या। तितुक्या अंतरात्म्यास लागल्या। 
विचार पाहातां प्रत्यया आल्या । घेथातथ्य ॥ १९ ॥ 
धगडीचा बटकीचा लबंडीचा। गधडीचा कुतरीचा वोंग- 
ळीचा। ऐसा हिसेब सिव्यांचा। किती ह्यणोनि सांगावा॥ 
इतुके परब्रह्मा लागेना । तेथें कल्पनाचि चालेना । 
-तडातोडीचें ` ज्ञान मानेना । कोणीयेकासी ॥ २१ ॥ 
१ डोक्यांतील उवा. २ त्वचेत घूसणाऱ्या उवा. ३ सर्पाची एक 


'जात. ४ त्यांचा त्रास आपल्याला व उपाय केला तर आपला 
त्रास त्यांना. ५ पहा द. २० स. ६, ओ. ४ व ५. ६ असंबद्ध, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १७ : समास ६ 


सुष्टीमधें सकळ जीव । सकळांस केचें वेभव । 
याकारणें ठायाठाव? । निर्सिला देवें ॥ २२ ॥ 

उदंड लोक बाजारीचे। जें जें आलें तें तें वेचे? । 
उत्तम तितुके भाग्याचे । लोक घेती ॥ २३ ॥ 

येणेंचि न्यायें अन्नवसन । येणेंचि च्यायें देवताचेन । 
येणेंचि न्याये हह्मज्ञान । प्राप्तव्यासारिखें ॥ २४॥ 
अवघेच लोक सुखी असती*। संसार गोड करून नेती 
महाराजे बैभव भोगिती । तें करंट्यास केचें ॥ २५।।. 
परंतु अंतीं नाना दुःखें । तेथें होतें सगट सारिखे । 
पूर्वी भोगिलीं नाना सुखें । अंतीं दुःख सोसवेना ॥ २६. 
कठिण दुःख सोसवेना । प्राण शरीर सोडिना । 
मृत्यदुःख सगट" जना । कासाविस करी ॥ २७ ॥ 
नाना अवेवहीन जालें । तेसेंचि पाहिजे ब्लें । 

प्राणी अंतकाळी गेलें । कासाविस होउनी ॥ २८॥ 
रूप लावण्य अवघें जातें । झरी रसामथ्यं अवघे राहातें ` 
कोणी नस्तां सरतें । आपद आपदों ॥ २९ ॥ 
अंतकाळ देन्य दीत । सकळिकांस तत्सभान । 

ऐसें चंचळ अवलक्षण । डुःखकारी ॥ ३० ॥ 

भोगून अभोक्ता हणती । हे तों अवघीच फजिती । 
लोक उगेच बोलती । पाहिल्याविण ॥ ३१ ७ 


१ योग्यायोग्य. २ घेतात. ३ योग्यतेनुरूप; नशिवानुसार. ४ 
आहोंतसें मानून घेतात. ५ सरसकट सर्वांना. ६ नष्ट होतें. 
७ चंचळा चें-अंतरात्म्याचें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


अंतकाळ आहे कठीण । शरीर सोडिना प्राण । 

अराड्चासारिखें लक्षण । अंतकाळी ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहात्मनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ।। ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


सुळों उदक निवळ असतें । नाना वल्लीमधें जातें । 
संगदोषं तेसें होतें । आंब्ल तिक्षण कडवट ॥ १ ॥ 
आत्मा आत्मपणें असतो । देहसंगें विकारतो । 
साभिमानें भरो भरतो । भलतिकडे ॥ २॥ 

बरी संगती सांपडली । जेसी उंसास गोडी आलो । 
"विषवल्ली फांपावली । घातकी प्राणी ॥ ३॥ 
अठराभार वनस्पती । गुण सांगावे ते किती । 

'नाना देहाचे संगती । आत्मयास होये ॥ ४ ॥ 
त्यामधे कोणी भले । ते संतसंगे निघाले । 
देहाभिमान सांड्न गेले । विवेकबळे ॥ ५॥ 
उदकाचा नाशि होतो । आत्मा विवेकें निघतो । 
ऐसा आहे प्रत्यय तो । विवेकें पाहा ॥ ६॥ 

ज्यास स्वहितचि करणें । त्यास किती ह्मणोन सांगणें । 
हें ज्याचें त्यानें समजणें । सकळ कांहीं ॥ ७॥ 
-आपला आपण करी कुडावा * । तो आपला मित्र जाणाचा। 
-आपला नाझ करी तो समजावा । वरी ऐसा ॥ ८ ॥ 


१ केविलवाणे; असहाय्य. २ विवेकाने अंतरात्मा सार्‍या 
अ्रमांतुन मुक्त होतो. ३ कवार; रक्षण. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital दिशेकी "१8". AHA ९9 Chandigarh ६६५ 


आपलें आपण अन्हित करावें त्यास आडवें कोणें निघावें ॥ 
येकांती जाऊन जीवें। सारी आपणासी ॥९॥ 

जो आपला आपण घातकी। तो आत्महत्यारा पातको ॥ 
याकारणें विवेकी । धन्य साधु ॥ १०॥ 

पुण्यवंतां सत्संगती । पापिष्डां असत्संगती । 

गति आणि अवगती । संगतोयोगे ॥ ११ ॥ 

उत्तम संगती धरावी । आपली आपण चिता करावी ॥ 
अंतरीं बरी विवरावी । बुद्धि जाणत्याची ॥ १२॥ 
इहलोक आणिं परलोक । जागता तो सुखदायेक । 
नेणत्याकरितां अविवेक । प्राप्त होतो ॥ १३॥ 
जाणता देवाचा अंश । नेणता ह्यणिजे तो राक्षेस। 
यामधे जें विशेष । तें जाणोन घ्यावें ॥ १४॥ 
जाणता तो सकळां सान्य । नेणता होतो अमान्य । 
जेणेंकरितां होईजे धन्य । तेंचि घ्यावें ॥ १५॥ 
साक्षपी शाहाण्याची संगती । तेणें साक्षपी शाहाणे होती । 
आळसी मूर्खाची संगती । आळसी मूर्ख ॥ १६॥ 
उत्तम संगतीचें फळ सुख । अद्धस संगतीचें फळ दुःख । 
आनंद सांडुनियां शोक । केसा घ्यावा ॥ १७॥ 

ऐसें हें प्रगट दिसे । जनामधें उदंड भासे । 

प्राणीमात्र वर्ततसे । उभधेयोगं ॥ १८ ॥ 

चेका योगें सकळ योग?। येक योगें सकळ वियोगः | 
चिवेकयोगें सकळ प्रयोग । करीत जावे ॥ १९ ॥ 
अवचितें सांकडींत' पडिलें । तरी तेथून पाहिजे निघालें 


१ विवेक्याच्या संगतीनें सर्वलाभ होतो. २ अविवेक्याच्या संग- 
तीनें सर्वनाश होती. ३ अडचणींत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


उत च्य Digital परिते दसि ००० Chandigarh 
श्तघोन जातां जालें । परम समाधान ॥ २० ॥ 

नाना दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा सनभंग। 

याकारणें कांहीं रंग । राखोन जावें ॥ २१ ॥ 
शाहाणा? येत्त त्याच्या गुणें । पाहों जातां काये उणें । 
सुख संतोष भोगणें । नाना इलाध्यता ॥ २२ ॥ 

आतां लोकीं ऐसें आहे । सृष्टीभधें वतताहे । 

जो कोणी समजोन पाहे । त्यास घडे ॥ २३ ॥ 
बहुरत्त वसुंधरा । जाणजाणों विचार करा । 
ससजल्यां प्रत्ययो अंतरा-। माजी येतो ॥ २४ ॥ 
दुबेळ आणि संपन्न । वेडे आणि वित्पन्न । 

हें अखंड दंडायञ्ञान! । असतचि असे ॥ २५ ॥ 

येक भाग्यपुरुष सोडती? । येक नवे भाग्यवंत होती । 
तेसीच विद्या वित्पती । होत जाते ॥ २६॥ 

येक" भरे येक रिते । रितें मागुतें भरतें । 

भरतेंहि रितें होतें । काळांतरीं ॥ २७॥ 

ऐसी हे सृष्टीची चाली । संपत्ति दुपाराची * साउली। 
वयेसा तरी निघोन गेली । हळुहळू ॥ २८ ॥॥ 

बाळ तारुण्य आपलें । वृधाप्य प्रचितीस आलें । 


१ विवेकानें केलेल्या योग्य दीघं दृष्टीच्या प्रयत्नामुळे कांहीं कमी 
पडत नाहीं. २ ही जगाची ब््नुल्लंघनीय राहाटी अशीच चालत 
आली आहे. ३ नष्ट होतात; निर्धन होतात. ४ एक संपन्न तर 
एक भिकारी दिसतात. प्रयत्नाने भिकारी संपन्न होतात परंतु 
ही संपन्नताहि कायम टिकणारी नसते. हा चक्रनेमिक्रम या 
सृष्टीचा नियमच आहे. ५ दुपारची सावली थोडाच वेळ 
टिकते तशी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १७ : समास ८ ६६७ 


ऐसें जाणोन सार्थक केलें । पाहिजे कोणियेकें ॥ २९ ॥ 

देह जसें केलें तसें होतें । ेत्न केल्यां कार्ये साधते । 

तरी सग कष्टावें? तें । काये निसित्य ॥ ३०॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जगजीवननिरूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७॥ 


॥ श्रीराम॥ 


नाभीपासून उन्मेषवृत्ती?। तेचि परा जाणिजे श्रोतों । 
ध्वनिरूप पइ्यंती । हृदई बसे ॥ १॥ 

कंठापासुन नाद जाला । सध्येसा वाचा बोलिजे त्याला । 
उच्चार होतां अक्षराला । वेखरी बोलिजे ॥ २॥ 
नाभिस्थशनीं परा वाचा । तोचि ठाव अंतःकर्णाचा । 
अंतःकर्णपंचकचा । निवाडा ऐसा ॥ ३॥ 

निर्विकल्प? जें स्फुरण । उगेच असतां आठवण । 

तें जाणावें अंतःकरणे । जाणतीकळा ॥ ४ ॥ 

अंतःकर्ण आठवलें । पुढें होये नव्हेसें गसलें । 

करूं न करू ऐसें वाटलें । तेंचि मन ॥ ५॥ 

संकल्प विकल्प तेंचि सन । जेणेंकरितां अनुमान । 
पुढें निझचयो तो जाण । रूप बुद्धीचें ॥ ६॥ 
करीनचि अथवा न करी । ऐसा निश्‍चथोचि करी । 
तेचि बुद्धि हे अंतरीं । विवेकें जाणावी ॥ ७॥ 


१ निराश होण्याचें कारण काय? २ स्फृति. ३ मनांत कांहीं 
कल्पना नसतां सहजच जें स्फुरण होतें तेंच अंत:करण. हें 
जाणिवमय. असतें. 


- Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९६८ श्रीमत्‌ दासबोध 


जे वस्तुचा निश्‍चये केला । पुढें तेचि चित्‌ लागला । 
तें चित्त बोलिल्या बोला । येथार्थ मानावे ॥ ८ ॥ 
पुढें कार्याचा अभिमान धरणें हैं कार्ये तों अगत्य करणें । 
एस्या कार्यास प्रवतेणें । तोचि अहंकार ॥ ९॥ 

ऐसें अंतःकर्णपंचक । पंच वृत्ती मिळोन भेक । 
कार्येभागें प्रकारपंचक । वेगळाले ॥ १० ॥। 

जेसे पांचहि प्राण । कार्येभागें वेगळाले जाण । 

नाहीं तरी वायोचें लक्षण'। येकचि असे ॥ ११ ॥ 
सर्वागों व्यान नाभीं समान। कंठीं उदान गुदीं अपान । 
मुखीं नासिकों प्राण । नेमस्त जाणावा ॥ १२॥ 
बोलिलें हें प्राणपंचक । आतां ज्ञानइंद्रियेंपंचक । 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा नासिक। ऐसों हें ज्ञानेंद्रिये ॥ १३ 
बाचा पाणी पाद शिस्न गुद । हे कर्मइद्रियें प्रसिद्ध । 
शब्द स्पर्धे रूप रस गंध। ऐसें हें विषयपंचक | १४॥ 
अंतःकर्ण प्राणपंचक । ज्ञानेंद्रिये कमे द्वियं पंचक । 
पांचवें विषयपंचक । ऐसीं हे पांच पंचकें ॥ १५ ॥ 
ऐसे हे पंचविस गुण । मिळोन सूक्ष्म देह जाण । 
याचा कर्दस! बोलिला श्रवण । केलें पाहिजे ॥ १६॥ 
अंतःकण व्यान श्रवण वाचा । शब्दविषये आकाशाचा । 
पुढें विस्तार वायोचा । बोलिला असे ॥ १७॥ 

सन समान त्वचा पाणो । स्पर्श रूप हा पवनों । 

एसे हे अडाखे साधुनी । कोठा करावा ॥ १८॥ 


१ चंचलत्व; गति प्राण शब्दांतील अन धातु गतिदर्शंक आहे. 
२ मिश्रण. ३ यांत सांगितल्याप्रमाणें कोष्टक तयार करावें 
रुहणजे हे पंचीकरण नीट समजेल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १७१ समास ८ ६६९ 


बुद्धि उदान नयेन चरण । रूपविषयाचें दरशन । 
संकेते बोलिलें सन । घालून पाहीजे ॥ १९ ॥ 

चित्त अपान जिव्हा शिस्न । रसविषये आप जाण । 
पुढें ऐका सावधान । पृथ्वीचें रूप ॥ २० ॥ 

अहंकार प्राण घ्राण । गुद गंधविषये जाण । 

ऐसे केलें निरूपण । शास्त्रमतें ॥ २१॥ 

एसा हा सूक्ष्म देहे । पाहातां होईजे निसंदेहे । 

येथे मन घालून पाहे । त्यासीच हें उमजे ॥ २२॥ 
ऐसें सुक्ष्म देहे बोलिलें । पुढें स्थूळ निरोपिलें । 
आकाश पंचगुणें वतेलें । कसें स्थळीं ॥ २३॥ 

काम क्रोध शोक मोहो भये । हा पंचविध आकाशाचा 
अन्वये । पुढें पंचविध वायो । निरोपिला ॥ २४॥ 
चळण वळण प्रसारण । निरोध आणि अकोचन । 

हें पंचविध लक्षण । प्रभंजनाचें ॥ २५॥ 

क्षुधा त्रुषा' आलस्य निद्रा मेथुन । हे तेजाचे पंचविध गुण 
आतां पुढें आपलक्षण । निरोपिलें पाहिजे ॥ २६॥ 
शुक्लीत श्रोणीत लाळ सूत्र स्वेद। हा पंचविध आपाचा 
भेद। पुढें पृथ्वी विशद । केली पाहिजे ॥ २७॥ 
अस्ति! सांब त्वचा नाडी रोम। हे पृथ्वीचे पंचविध धर्म । 
ऐसें स्थूळ देहाचें वर्म । बोलिलें असे ॥ २८॥ 

पृथ्वी आप तेज वायो आकाश। हे पांचाचे पंचविस । 
एसें सिळोन स्थूळ देहास । बोलिजेतें ॥ २९ ॥ 
तिसरा देह कारण अज्ञान । चौथा देह माहांकारण ज्ञान। 


१ तृषा. २ अस्थि . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fo sp Chandigarh 
७० श्रीमत्‌ दासब 


हे च्यारी देह निर्शितां विज्ञान । परब्रह्म तें॥ ३०॥ 
विचारे चोदेहावेगळें केले । मीपण तत्वांसरिसें गेलें । 
अनन्य आत्सनिवेदन जालें । परब्रह्मा ॥ ३१॥ 
विवेकें चुकला जन्म मृत्य । नरदेहीं साथिले महत्क्त्य। 
भक्तियोगं कृत्यकृत्य । सार्थक जालें ॥ ३२४ 
इति श्रीपंचीकर्ण । केलेचि करावें विघणे । 
लोहाचें जालें सुवर्ण । परिसाचेनयोगे ॥ ३३॥ 
हाहि दृष्टांत घडेना । परिसाचेन परोस करवेना । 
शरण जातां साधुजना । साधुच होइजे ॥ ३४॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तत्वनिरूपणनाम 

समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 

स्थूळ सुक्ष्म कारण माहाकारण। ऐसे है चत्वार देह जाणा 
जागृति स्वप्न सुषुप्ति पुर्ण! । तुर्या जाणावी ॥ १॥ 
बिइव तेजस प्राज्ञ प्रत्यगात्मा हे अभिमान ?। 
नेत्रस्थान कंठस्थान हृदयस्थान । भूर्धनी तें ॥ २॥ 
स्थूळभोग प्रविक्तभोग'। आनंदभोग आनंदाभासभोग । 
. ऐसे हे चत्वार भोग । चोंदेहाचे ॥ ३॥ 

अकार उकार सकार । अर्धमात्रा तो ईश्‍वर । 
ऐस्या मात्रा चत्वार । चोंदेहाच्या ॥ ४॥ 
तमोगुण रजोगुण । सत्वगुण शुद्धसत्वगुण । 


१ अवस्थांच्या चार या संख्येला पूर्ण करणारी चवथी. २ अभि- 
मानी. ३ प्रविविक्त-उपाधिरहित-भीग. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जे 


Agamnigam द्रई! ital [65०५४ ३ dation, © i 
दशक १ (४ दकरस” ation, वर १ 


ऐसे हे चत्वार गुण । चोंदेहाचे ॥५॥ 

क्रियाशक्ति द्रव्याशक्ति । इछाशक्ति ज्ञानशक्ति । 
ऐशा चत्वार शक्‍ती । चोंदेहाच्या ॥ ६॥ 

ऐसीं हे बत्तिस तत्वें । दोहीचीं ' पन्नास तत्वें । 

अवघीं मिळोन ब्यासि तत्वें । अज्ञान आणी ज्ञान ॥ ७ 
ऐसीं हे तत्वें जाणावीं । जाणोन माइक वोळखावों । 
आपण साक्षी निरसावीं । येणें रिती ॥ ८ ॥ 

साक्षी ह्मणजे ज्ञात । ज्ञानें बोळखाबें अज्ञान । 
ज्ञानाज्ञानाचें निशेत । देहासरिसें ॥९॥ 

ब्रह्मांडी देह कल्पिले । विराट हिरण्यगर्भ बोलिलें । 
तें हें विवेकें निर्शले । आत्मज्ञानें ॥ १० ॥ 
आत्सातात्माबिवेक करितां | सारासारविदार पाहातां। 
पंच्भूतांची माइक बार्ता । प्रचित आली ॥ ११॥। 
अस्ति सांब त्वचा ताडी रोस। हे पांचहि पृथ्वीचे गुणधमे 
प्रत्यक्ष शरीरीं हें वर्म । शोधून पाहावें ॥ १२॥ 
झुक्लीत श्रोगीत लाळ मूत्र स्वेद। हे आपाचे पंचक भेद। 
तत्वे समजोन विशद । करून घ्यावों ॥ १३॥ 

क्षुधा त्रुषा आलस्य निद्रा सथुन। हे पांचहि तेजाचे गुण। 
या तत्वांचे निरूपण । केलेंचि करावें ॥ १४॥ 
चळण चळण प्रासारण । निरोध आणी आकोचन । 
हे पांचहि वायोचे गुण । श्रोतीं जाणावे ॥ १५॥ 

कास क्रोध शोक मोहो भये । हा आकाशाचा परियाये। 
हें विवरह्याविण काये । समजों जाणे ॥ १६॥ 


१ स्थूल व सूक्ष्म देहांची मिळून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital "कः ti ion, © i 
६७२ g र दष हष[8१/०, handigarh 


असो ऐसें हें स्थूळ शरीर। पंचविस तत्वांचा विस्तार | 
आतां सूक्ष्मदेहाचा विचार । बोलिजेल ॥ १७॥ 
अंतःकण मन बुद्धि चित्त अहंकार । आकाशपंचकाचा 
विचार। पुढें वायो निरोत्तर। होऊन ऐका ॥ १८॥ 
व्यान समान उदान। प्राण” आणी अपान । 
ऐसे हे पांचहि गुण । वायोतत्वाचे ।। १९ ॥ 
श्रोत्र त्वचा चक्षु जिव्हा ल्लाण। हे पांचहि तेजाचे गुण। 
आतां आप सावधान । होऊन ऐका ॥। २० ॥ | 
चाचा पाणी पाद शिस्त गुद । हे आपाचे गुण प्रसिद्ध । 
आतां पृथ्वी विशद । निरोपिली ॥ २१ ॥ 
शब्द स्पश रूप रस गंध । हे पृथ्वीचे गुण विवाद । 
ऐसे हे पंचविस तत्वभेद । सूक्ष्म देहाचे ॥ २२॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे तनुचतुष्टयेनाम 

समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम॥ 
आवर्णोदकीं २ हटकेशवर । त्यास घडे नमस्कार । 
महिमा अत्यंतचि थोर । तया पाताळलिगाचा॥ १॥ 
परंतु तेथें जाववेना । शरीरें दशन घडेना । 
विवेकें आणावें अनुमाना । तया ईशवरासी ॥ २ ॥ 


MOND) = जन 
१ कोष्टक करतांना हा चरण “ अपान व प्राण ' असा घ्यावा 
अन्यथा द. १७स. ८ मधील ओ. १२ व २०।२१ यांच्याशीं 
बिरोध येईल. २ समजा असें महात्म्य असल्याचें कोणी सांगि- 
तले तरी प्रत्यक्ष तेथें कसें जातां येणार बरें ? 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पु 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १७ : समास १० ६७३ 


सातां सधुटरांचे वेडे ' । उदंड भूमि पेलिकडे । 

सेवटों तुटले कडे । भूमंडळाचे ॥ ३ ॥ 

सात समुद्र वोळांडावे । तेथें जाणें कैसें फावे । 
ह्मणोन विवेकी असावे । साधुजन ॥ ४॥ 

जे आपणांस नव्हे ठावें । तें जाणतयास पुसावे । 
सनोवेगें तने र फिरावे । हें तों घडेना ॥ ५॥ 

जें चर्मदृष्टीस नव्हे ठावें । तें ज्ञानदृष्टीनें पाहावें । 
ब्रह्मांड विवरोन राहावें । समाधाने ॥। ६॥ 

मध्ये आहे भूमीचें चडछ*। हागोच आकाश आणि 
पाताळ । तें चडळ नस्तां अंतराळ । चहुंकडे ॥७॥ 
तयास परब्रह्म ह्मणावे । जें उपाधीवेगळे स्वभावे । 
जेथें दृश्यमायेच्या नांवें । सुन्याकार ॥ ८ ॥ 

दृष्टीचें देखणें दृश्य । सनाचें देखणें भास । 

सनातीत निराभास । विवेकें जाणावे ॥९॥. 

दृश्य भास अवघा विघडे*। विवेक तेथें पवाडे । 
भूमंडळीं ज्ञाते थोडे । सूक्ष्मदृष्टीचे ॥ १० ॥ 
चाच्यांश चाचेनें बोलाचा । न बोलतां लक्ष्यां जाणावा 
निर्गुण अनुभवास आणावा । गुणाचेनयोगें* ११॥ 
नाना गुणास आहे नाश । निर्गुण तें अविनाश । 
ढोबळ्याहून' बिशेष । सूक्ष्म ° देखणे ॥ १२ ॥ 


१ वेढे. २ शरीराने, मनाच्या गतीनें फिरावे, हें अशक्य. ३ गोळा; 
तुकडा. ४ नष्ट होतात. ५ अमुक गुण असा असतो हैं कळ- 
ल्यानेंच तो गुण जेथें नाहीं अशा गुणातीताचें आकलन होणें 
शक्‍य होतें. ६ स्थूलदृष्टीच्या पहाण्यापेक्षां. ७ विवेकाचे सूक्ष्म 
पहाणें - जाणणे - हें श्रष्ठ होय. 

व्‌ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation SE Chandigarh 
६७४ श्रीमत्‌ दासबोध 


जे दष्टीस न पडे ठावें । तें ऐकोन जाणावे । 
श्रवणमननें पडे ठावें । सकळ काहीं ॥ १३ ॥ 
अष्टधेचे? जिनस नाना । उदंड पाहातां कळेना । 
अवघें सगट पिटावेना!। कोणीयेकें ॥ १४ ॥ 

सगट सारिखी स्थिती जाली । तेथें परीक्षाच बुडाली 
चविनटानें३ कालविलीं । नाना अञ्चें॥ १५ ॥ 
टोणपा नव्हे गुणग्राहिक । मूर्खास कळेना विवेक । 
विवेक आणि अविवेक । येकचि म्हणती ॥ १६ ७ 
उंच नीच कळेना ज्याला । तेथें अभ्यासचि बुडाला । 
नाना अभ्यासे प्राणीयाला । सुटिका केंची ॥ १७॥ 
वेड लागोन जालें बोंगळ । त्यास सारिखेंच वाटे सकळ 
तं जाणावें बाइकळ । विवेकी नव्हेती ॥ १८७ 
ज्यास अखंड होतो नाश । त्यासीच म्हणती अविनाश 
बहुचकीच्या* लोकांस । काये म्हणावें ॥ १९ ॥ 
ईइवरें नाना भेद केले । भेदें सकळ सृष्टी चाले । 
आंधळे परीक्षबंत मिळाले । तेथें परीक्षा केंची ॥ २० 
जेथें परीक्षेचा अभाव । तो टोणपा समुदाब । 

गुणच नाहीं गौरव । येईल केंचें ॥ २१ ॥ 

खरें खोटें येकचि जालें । विवेकाने काये केलें । 
असार सांडून सार घेतलें । साधुजनीं ॥ २२॥ 

उत्तम वस्तूची परीक्षा । केसी घडे नतद्रक्षा । 


MSN Oe ON =© 
१ अष्टधाप्रकृतीचे. २ ऐरणीवर सर्वं धातू सारखेच समजून 


पिटले जातात तद्वत हे सर्व पदार्थं सारखेच मानतां येत नाहीं. 
३ रुचि नसलेल्यानें. ४ वाचाळ; बहकलेल्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८: समास १ ६७५ 


दीक्षाहीनापासौं दीक्षा । येईल केची )। २३ ॥ 
आपलेन वोंगळपणें । दिशा करून शोच्य नेणे। 
वेद शार्त्रे पुराणें । त्यास काथे करिती ॥ २४ ॥ 
आधीं राखावा आचार । सग पाहावा विचार । 
आचारविचररें पेलपार । पाविजेतो ॥ २५ ॥ 
जें नेमकास न कळे । तें बाइकळास केवी कळे । 
डोळस ठकती आंधळे । कोण्या कासाचे ॥ २६ ॥ 
पापपुण्य स्वर्गनकं । अवधेंच मानिलें येक । 
विवेक आणी अविवेक । काये झानावें ॥। २७॥ 
अमृत विष येक ह्मणती । परी विष घेतां प्राण जाती । 
कुकमं होते फजिती । सत्कमें कीति वाढे ॥॥ २८ ॥ 
इहलोक आणी परलोक । जेथें नाहीं साकल्य? विवेक 
तेथे अवघेच निरर्थक । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ 
हाणोन संतसंगेंचि जावें । सत्शास्त्रचि श्रवण करावे| 
उत्तम गुणास अभ्यासाबें । नाला प्रयेत्नें ॥ ३०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे टोणपसिद्धलक्षणनाम 
समास दशम ॥ १०॥ 


बहुजिनसी नाम दशक अष्टादश ॥१८॥ 


॥ श्रीराम ।। 
तुज नसू गजवदना । तुझा महिमा कळेना । 
विद्या बुद्धि देसी जना । लाहानथोरांसी ॥ १ ॥ 


EE 
१ सांगोपांग; सूक्ष्म. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६७६ श्रीमत्‌ दासबोध 


तुज नमूं सरस्वती । च्यारी वाचा तुझेन स्फूर्ती । 

तुझें निजरूप जाणती । ऐसे थोडे ॥ २॥ 

धन्य धन्य चतुरानना । तां? केली सृष्टिरचना । 

वेद शास्त्रें सेद नाना । प्रगट केले ॥३॥ 

धन्य विष्णु पाळण करिसी । येकांशें सकळ जीवांसी । 

घाढविसी वर्तविसी । जाणजाणों ॥ ४ ॥ 

धन्य धन्य भोळाशंकर । जयाच्या देण्यास नाहीं पार। 

रासनास निरंतर । जपत आहे ॥ ५ ॥ 

धन्य धन्य इंद्रदेव । सकळ देवांचाहि देव । 

इंद्रलोकींचें वेशव । काये ह्यणोनि सांगावें ॥ ६ ॥ 

धन्य धन्य येमधर्घ । सकळ जाणती धर्माधमे । 

प्राणीमात्रांचें वर्ष ठाई पाडिती ॥ ७॥ 

वेंकटेसीं महिमा किती । भले उभ्यां अन्न खाती । 
बडे धिरडीं स्वाद घेती। आतळस'? आपालांचा' ॥ ८ 
धन्य तू वो बनशंकरी । उदंड शाखांचिया * हारी । 
विवरविवरों भोजन करी । ऐसा केचा ॥ ९ ॥ 

धन्य भीस गोलांगुळा*। कोरवडचांच्या उदंड साळा । 

दहि वडे खातां सकळां । समाधान होये ॥ १० ॥ 
धन्य त्‌ गा खंडेराया । भंडारें होये पिवळी काया । 

कांदेभरोत रोटगे खाया सिद्ध होती ॥ ११ ॥ 

धन्य तुळजाभोवानी । भक्तां प्रसन्न होते जनों । 


कि कक 0: __-__ ———— 
१ त्वां; तूं. २ स्वाद; परिमळ. २ घारण्यांचा. स्वादिष्ट 


घारग्यांचा. ४ शाकांच्या; भाज्यांच्या. ५ गाईसारखें शेपूट _ 
असलेला. ६ उडदाच्या वड्यांच्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास १ ६७७ 


गुणवेभवास गणी । ऐसा केचा ॥ १२ ॥ 

धन्य धन्य पांडुरंग । अखंड कथेचा होतो धिग । 
तानमानें रागरंग । नाना प्रकारी ॥ १३॥ 

धन्य तू गा क्षत्रपाळा । उदंड जना लाविला चाळा । 
भावें भक्ति करितां फळा । वेळ नाहीं ॥ १४ ॥ 
रासकृष्णादिक अवतार । त्यांचा महिमा अपार । 
उपासनेस बहुत नर । तत्पर जाले ॥ १५॥ 

सकळ देवांचें मूळ । तो हा अंतरात्माचि केवळ । 
झुमंडळों भोग सकळ । त्यासीच घडे ॥ १६॥ 

नाना देच होऊन बेसला । नाना शक्तिरूपे जाला। 
भोक्ता सकळ वेभवाला । तोचि येक ॥ १७॥ 

याचा पाहावा बिचार । उदंड लांबला जोजार। ' 

होती जाती देव नर । किती हाणोनी ॥ १८॥ 

कीति आणि अपकोति । उदंड निदा उदंड स्तुती । 
सवंत्रांची भोगप्राप्ती । अंतरास्म्यासीच घडे ॥ १९ ॥ 
कोण देहीं काये करितो । कोण देहीं काये भोगितो । 
भोगी त्यागी बीतरागी तो । थेर्काच आत्मा ॥ २० ॥ 
प्राणी साभिसानें भुलले । देहाकडे पाहात गेले । 
मुख्य अंतरात्म्यास चुकले । अंतरीं असोनी ॥ २१ ॥ 
आरे या आत्मयाची चळवळ पाहे । ऐसा भूमंडळीं कोण 
आहे । अगाध पुण्ये अनुसंधान राहे । कांहोंयेक ॥ २२ 
त्या अनुसंधानासरिसें । जळोन जाईजे किल्मिषं?। 
अंतरनिष्ठ ज्ञानी ऐसे । विवरोन पाहाती ॥ २३ ॥ 


nono 
१ मलीनत्व ; पाप. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६७८ श्रीमत्‌ दासबोध 


अंतरनिष्ठ तितुके तरले । अंतर ष्ट तितुके बुडाले 

बाह्याकारें भरंगळले । लोकाचारे ॥ २४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बहुदेवस्थाननिरूपणः- 
नाम समास प्रथम ॥ १ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
नेणपणें जालें तें जालें । जालें तें होऊन गेलें । 
जाणतेपणें वतेलें । पाहिजे नेसस्त ॥ १॥ 
जाणत्याची संगती धरावी | जाणस्याची सेवा करावी । 
जाणत्याची सद्बुद्धि घ्यावी | हळुहळु ॥ २॥ 
जाणत्यापासों लेहो सिकाबें। जाणत्यापासीं वाचू सिकाचें 
जाणत्यापासीं पुसाबें । सकळ कांहीं ॥ ३ ॥ 
जाणत्यास करावा उपकार । जाणत्यास झिजवावें शरीर 
जाणत्याचा पाहावा विचार । केसा आहे।। ४ ॥ 
जाणत्याचे संगती नें भजावें। जाणत्याचे संगतीने झिजावें 
जाणत्याचे संगतीनें रिझाबें। विवरविवरों' ॥ ५॥ 
जाणत्यापासीं गावें गाणें । जाणत्यापासीं वाजवणें । 
नाना आळाप सिकणें । जाणत्यापासीं ॥ ६ ॥ 
जाणत्याचे कासेसी? लागावें । जाणत्याचें ओषध घ्यावें 
जाणता सांगेल तें करावें । पथ्य आधीं ॥ ७॥ 
जाणत्यापासीं परीक्षा सिकणें । जाणत्यापासीं तालिम 
करणें । जाणत्यापासों पोहणे । अभ्यासावे ॥ ८ ॥ 
जाणता बोलेल तसें बोलावें। जाणता सांगेल तसें चालाबें 


१ विवरण करीत संतुष्ट व्हावे. २ नादीं; कच्छपीं लागावें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास २ ६७९ 


जाणत्याचें ध्यान ध्यावें । नाना प्रकारीं ॥ ९ ॥ 
जाणत्याच्या कथा सिकाव्या । जाणत्याच्या युक्ति सम- 
जाव्या । जाणत्याच्या गोष्टी विवराव्या। सकळ कांहीं।। 
जाणत्याचे पेंच जाणावे । जाणत्याचे पीळ उकलावे । 
जाणता राखेल तसें राखावें । लोक राजी ॥ ११॥ 
जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे घ्यावे रंग । 
जाणत्याचे स्फूर्तीचे तरंग । अभ्यासावे ॥ १२॥ 
जाणत्याचा साक्षेप घ्यावा | जाणत्याचा तकं जाणावा । 
जाणत्याचा उल्लेख समजावा । न बोलतांचि ॥ १३॥ 
जाणत्याचें धूर्तवण । जाणत्याचें राजकारण । 
जाणत्याचें निरूपण । ऐकत जावें ॥ १४॥। 
जाणत्याचों कबित्बें सिकावीं । गद्ये पद्ये वोळखावीं । 
साधुर्यवचनें समजावीं । अंतर्यामी ॥ १५॥ 
जाणत्याचे पाहावे प्रबंद । जाणत्याचे वचनभेद । 
जाणत्याचे चाना संवाद । बरे शोधावे ॥ १ ६॥ 
जाणत्याची तीक्षणता । जाणत्याची सहिष्णता२। 
जाणत्याची उदारता । समजोन घ्यावी ॥ १७॥ 
जाणत्याची नाना कल्पना । जाणत्याची दीर्घ सुचना । 
जाणत्याची विवंचना । समजोन घ्यावी ॥ १८॥ 
जाणत्याचा काळ सार्थक । जाणत्याचा अध्यात्मविचेक 
जाणत्याचे गुण अनेक । आवधेच घ्यावे ॥ १९ ॥ 
जाणत्याचा भक्तिमार्ग । जागत्याचा बे राग्ययोग । 
जाणत्याचा अवघा प्रसंग । समजोन घ्यावा ॥ २० ॥ 


क न्ल्यामव्स्ापककासा य्यम ममम््मममममम्म्म्ा 
£ जाणता करतो तसे ध्यान. २ सहिष्णुता; सहन करण्याची 
शक्ति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation F ation, Chandigarh 
६८० श्रीमत दी सिवा धी है 


जाणत्याचें पाहावें ज्ञान । जाणत्याचें सिकातें; ध्यान ॥ 
जाणत्याचें सूक्ष्म चिन्ह । ससजोन घ्यावें ॥ २१॥ 
जाणत्याचें अलिप्तपण । जाणत्याचें विदेहलक्षण । 
जाणत्याचें ब्रह्मविवरण । समजोन घ्यावें ॥ २२॥ 
जाणता येक अंतरात्सा । त्याचा काये सांगावा महिमा 
विद्याकळागुणसीमा । कोणें करावी ॥ २३॥ 
परमेइवराचे गुणानुवाद । अखंड करावा संवाद । 
तेणेंकरितां आनंद । उदंड होतो ॥ २४॥ 
परमेइवरें निर्मिलें तें । अखंड दृष्टीस पडतें । , 
विवरविवरों समजावें तें । विवेकी जनों ॥ २५ ॥ 
जितुकें कांहीं निर्माण जालें । तितुकें जगदेइवरें निसिलें । 
निर्साण? वेगळे केलें । पाहिजे आधीं ॥ २६ ॥ 
तो निर्माण करितो जना । परी पाहों जातां दिसेना | 
विवेकबळें अनुमाना । जाणीत जावा ॥ २७॥ 
त्याचें अखंड लागतां ध्यान | छुपाळुपणें देतो आइन? ॥ 
सर्वकाळ संभाषण । तदांशेंचि करावें ॥ २८॥ 
ध्यान धरीना तो अभक्त । ध्यान धरील तो भक्त । 
संसारापासुनी मुक्त । भक्तांस करी ॥ २९ ॥ 
उपासनेचे ' सेवटों । देवां भक्तां अखंड भेटी । 
अनुभवी जाणेल गोष्टी । प्रत्ययाची ॥ ३० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सर्वेज्ञसंगनिरूपणनाम 
समास द्वितीय ॥ २॥ 


१ कार्य. कर्ता निराळा ओळखला पाहिजे. २ अशन; भोजन. 
योगक्षेम चालवितो. ३ उपासकाचा वेगळेपणाचा भाव नष्ट 
झाल्याबरोबर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास ३ ६८१ 


॥ श्रीराम ॥ 


डुल्लभ' शरीरों दुल्लभ आयुष्य । याचा करू नये 
नास । दास हाणे सावकास । विवेक पाहावा ॥ १॥ 
न पाहातां उत्तम विवेक । आवघा होतो अविवेक । 
अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ॥ २॥ 

हें आपलें आपण केलें । आळसें उदास नागविलें । 
वाइट संगतीनें बुडविले । देखतदेखतां ॥ ३ ॥ 
मूर्खपणाचा अभ्यास जाला। बाष्कळपणें? घातला घाला 
काम चांडाळ उठिला । तरुणपणीं ॥ ४॥ 

सूखे आळसी आणी तरुणा । सर्वाविषों देन्यवाणा । 
कांहीं मिळेया* कोणा । काये हाणावें ॥ ५ ॥ 

जें जं पाहिजे तें तें नाहीं । अन्नवस्त्र तेंहि नाहीं । 
उत्तमगुण कांहींच नाहीं । अंतर्यामी ॥ ६ ॥ 

बोलतां येना बेसतां येना । प्रसंग कांहींच कळेना । 
शरीर मन हें बळेना । अभ्यासाकडे ॥ ७॥ 

लिहिणें नाहीं चाचणें नाहों। पुसणें नाहीं सांगणें नाहीं । 
नेसस्तपणाचा अभ्यास नाहीं । बाषकळपणें ।। ८ ॥ 
आपणास कांहींच येना । आणी सिकचिलेंही मानेना । 
आपण वेडा आणी सज्जना । बोल ठेवी ॥ ९ ॥ 
अंतरीं येक बाहेर येक । एसा जयाचा विवेक । 
परलोकाचें सार्थक । केसे घडे ॥ १० ॥ 

आपला संसार नासला । सनामधें प्रस्ताबला । 

तरी सग अभ्यास केला । पाहिजे विवेकाचा ॥ ११४७ 


१ दुलभ. २ स्वच्छंदपणानें. ३ कोणाशींहि पटत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


_.Agamnigam Digital Pregervation पक Chandigarh 
८२ श्रीमत्‌ दासबोध 


येकाग्र करूनियां सत । बळेचि धरावें साधन । 
येत्नो -आळसाचें दर्शन । होऊंच नये ॥ १२॥ 
अवगुण अवघेचि सांडावे । उत्तम गुण अभ्यासावे । 
प्रबंध पाठ करीत जावे । जाड अर्थ ॥ १३ ॥ 
पदप्रबंद इलोकप्रबंद । नाना धाटी सुद्रा छंद । 
प्रसंगज्ञानेंचि आनंद । होत आहे ॥ १४ ॥ 

कोणे प्रसंगीं काये म्हणावें ! ऐसें ससजोन जागावें । 
उगेचि वाउगे सिणावें । कासयालो ॥ १५॥ 
इसऱ्याचें अंतर जाणावें । आदर देखोन हाणावें । 
जं आठवेल तें गावें । हें सूखेंपण ॥ १६॥ 

ज्याची जैसी उपासला । तेंचि गावें चुकावेना । 
रागज्ञाना ताळज्ञाना । अभ्यासाबें ॥ १७॥ 

साहित! संगीत प्रसंग माने । करावीं कथेचों घसश्ञानें १ ॥ 
अर्थांतर श्रवणमननें । काढीत जावें ॥ १८ ॥ 

पाठ उदंडचि असावें । सर्वकाळ उजळीत जावें । 
सांगितले गोष्टीचें असावें । स्मरण अंतरीं ॥ १९॥ 
अखंड येकांत सेवावा । ग्रन्थमात्र धांडोळाचा । 
प्रचित येईल तो घ्यावा । अर्थ मनीं ॥ २० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निस्पृहसिकवण निरू- 
पणनाम समास तृतीय ॥ ३॥ 


बशा हक 


१ अथंगंभोर असे. २ साहित्य. ३ लयलूट. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१८ : समास ४ ६८३ 


॥ श्रीराम ॥ 

देह्याकरितां' गणेशपूजन । देद्याकरितां शारदावंदन। 
देह्णाकरितां गुरु सज्जन । संत श्रोते ॥ १॥ 
देहयाकरितां कवित्वे चालती । देह्याकरितां अधेनें 
करिती । देह्याकरितां अभ्यासिती। नाना विद्या ॥ २ 
देह्याकरितां ग्रंथलेखन । नाना लिपीबोळखण । 
नाना पदार्थशोधन । देह्याकरितां ॥ ३॥ 
देह्याकरितां साहाज्ञानी । सिद्ध साधु ऋषी मुनी । 
देह्याकरितां तीर्थाटणों । फिरती प्राणी ॥ ४ ॥ 
देह्याकरितां श्रवण घडे । देह्याकरितां मननों पवाडे । 

द्याकरितां? देहीं आदुडे । घुख्य परात्मा ॥ ५॥ 
देह्याकरितां कर्ममार्ग । देह्याकरितां उपासमागं । 
देह्याकरितां ज्ञानमाये । भूमंडळीं ॥ ६॥ 
योगी वीतरागी तापसी। देह्याकरितां नाना सायासी। 
देह्याकरितां आत्सयासी । प्रगटणें घडे ॥ ७॥ 
घेहलोक आणी परलोक । देह्याकरितां सकळ सार्थक । 
देहेंबिण निरार्थक । सकळ कांहीं ॥ ८ ॥ 
पुन्हश्चणं * अनुष्ठाने । गोरांजनें धूस्रपानें । 
सीतोष्ण पंचाग्नी साधणें । देह्याकरितां ॥ ९ ॥ 
देह्याकरितां पुण्यसीळ । देह्याकरितां पापी केवळ । 
देह्याकरितां अनगेळ । सुचिस्संत ॥ १०॥ 


१ देहाकरितां=देह आहे म्हणून. देह्याकरितां=देही, अंत- 
रात्मा, आहे म्हणून. २ अध्ययन. ३ याच देहांत अंतरात्म्यामुळें 
परब्रह्म परमात्म्याची प्राप्ति होते. ४ पुरण्चरणें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


«८ %gamnigam Digital ?श्मरछदास बोध2०n, Chandigarh 


देह्याकरितां अवतारी । देह्याकरितां वेषधारी । 
नाना बंडें पाषांडें करी । देह्याकरितां ॥ ११॥ 
देहयाकरितां विषयेभोग । देह्याकरितां सकळ त्याग। 
होती जाती नाना रोग । देह्याकरितां ॥ १२॥ 
देहयाकरितां नवविधा भवती । देहयाकरितां चतुविधा 
मुक्ती । देहयाकरितां नाना युवती । नाना मतें ॥ १३॥ 
देह्याकरितां दानधर्म । देह्याकरितां नाना बमं । 
देह्याकरितां पूर्वं कर्ष । ह्मणती जनीं ॥ १४॥ 
देह्याकरितां नाना स्वार्थ । देहयाकरितां नाना अर्थ | 
देह्याकरितां होईजे वेथे । आणी धन्य ॥॥ १५ ॥ 
देह्याकरितां नाना कळा । देह्याकरितां उणा जागव्हा 
देह्याकरितां जिव्हाळा । भक्तिसार्गाचा ॥ १६॥ 
नाना सन्सार्गसाधनें । देहयाकरितां लुटतीं बंधनें । 
देह्याकरितां निवेदनें'। मोक्ष लाभे ॥ १७॥ 

देहे सकळांमधें उत्तमु। देहीं राहिला आत्माराघु । 
सकळां घटीं पुरुषोत्तम । विवेकी जाणती ॥ १८॥ 
देहयाकरितां नाना कीर्ती । अथवा नाना अपकीर्ती । 
देहयाकरितां होती जाती । अवतारसाळिका ॥ १९ ॥ 
देह्याकरितां नाना भ्रम । देहयाकरितां नाना संभ्रस। 
देहयाचेन उत्तमोत्तम । भोगिती पदें ॥ २०॥ 
देह्याकरितां सकळ कांहीं । देहयाविण कांहीं नाहीं । 
आत्मा विरे ठाई" ठाई । नव्हताच जेसा ॥ २१॥ 
देहे परलोकीचें तारू । नाना गुणांचा गुणागरु । 


१ आत्मनिवेदनानें. २ ठाईंच्या ठाई; जेथल्या तेथेंच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १८ : समास ४ 


६८५ 


ताना रत्नांचा विचार । देह्याचेनी ॥ २२॥ 
देहयाचेन गायेनकळा । देह्याचेन संगीतकळा । 
देह्याचेन अंतकेळा । ठाई पडे ॥ २३॥ 

देहे ब्रह्मांडाचे फळ । देहे बुल्लभचि केवळ । 

परी या देह्यास निवळ । उसजबाबें॥ २४ ॥ 
देह्याकरितां लाहानथोर । करिती आपुलाले व्यापार । 
त्याहिमधें लाहानथोर । कितीयेक्क ॥ २५॥ 

जे जे देहे धरुनी आले । ते ते कांहीं करून गेले । 
हरिभजनें पावन जाले । कितीयेक ॥ २६॥ 

अष्टधा प्रकृतीचे सूळ । संकल्परूपचि केवळ । 

नाना संकह्पें देहेफळ । घेऊन आलें ॥ २७॥ 
हरिसंकल्प घुळों होता । तोचि फळों पाहावा आतां । 
नाना देहचांतरों तत्वतां । शोधितां कळे ॥ २८॥ 
बेलाचे मुळीं बीज । उदकरूप चेलो समज । 

पुढें फळामधें बीज । झुळींच्या अंशें ॥ २९ ॥ 
मुळाकरितां फळ येतें । फळाकरितां सूळ होतें । 
येणेंकरितां होत जातें । भूमंडळ ।। ३० ॥ 

असो कांहों येक करणें । कसें घडे देह्याविणें । 

देहे सार्थको लावणें । ह्मणिजे बरें ॥ ३१॥ 
आत्म्याकरितां देहे जाला। देहयाकरितां आत्मा तणला ? 
उभययोगे उदंड चालिला । कार्यभाग ॥ ३२॥ 


१ पांचभौतिक ब्रह्मांडाच्या अंशरूपानें पिंड तयार होतो म्हणून 
ब्रह्मांडरूपी वृक्षाचे देह हें फळ होय. २ आपल्या देहांतहि तोच 
मुळचा मीपणाचा संकल्प अंशरूपानें आहे. ३ टिक शकला; 
व्यवहार करूँ शकला. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्रीमत्‌ दासबोध 


चोरून गुप्तरूपें करावें । तें आत्मयासी पडे ठावें । 
कर्तुत्व याचेन स्वभावें । सकळ कांहीं ॥ ३३ ॥ 
देह्यासधें आत्मा असतो । देहे पुजितां आत्मा तोषतो 
देहे पीडितां आत्मा क्षोभतो । प्रतक्ष आतां ॥ ३४॥ 
देहयादेगळी पूजा पावेना । देहयाविण पूजा फावेना। 
जनों जनादन हाणोनी जना । संतुष्ट करावें ॥ ३५॥ 
उदंड प्रगटला विचार । धर्भस्थापना तदनंतर । 

तेथेंच पुजेस अधिकार । पुण्यक्षरीरीं ॥ ३६ ॥ 

सगट भजन करू येतें' । तरी मूर्खेपण आंगीं लागलें । 
गाउवासी पूजितां कळतें । काये त्याला ॥॥ ३७ ॥ 
पुज्य पुजेसी अधिकार! । उगेचि तोषवावे इतर । 
दुखऊ नये कोणाचें अंतर । हांणिजे बरें ॥ ३८ ॥ 
सकळ जणदांतरोंचा देव। क्षोभतां राहाव्या? कोठें ठाव 
जनावेगळा* जनास उपाव । आणीक नाहीं ॥ ३९॥ 
परमेइवराचे अनंत गुण । मनुष्यें काये सांगावी खूण । 


* परंतु अध्यात्मग्रंथश्चवण । होतां उसजे ॥ ४०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहेदुल्लभनिरूपणनाम 
समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


धान्य उदंड मोजिलें। परी त्या मापें नाहीं भक्षिलें । 
विवरल्याविण तसें जालें । प्राणीमात्रासी ॥ १॥ 


१ म्हटलें तर. २ जे पुज्य आहेत त्यांनाच पूजा घेण्याचा अधिकार 
आह. ३ राहण्यास. ४ माणसावांचून माणसांचें भागणार नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८: समास ५ र ६८७ 


पाठ ह्मणतां आवरेना । पुसतां कांहींच कळेना । 
अनुभव पाहातां अनुमाना-। सें पडे ॥ २॥ 
शब्दरत्नें परीक्षावीं । प्रत्ययाचीं पाहोन घ्यावीं । 
येर ते अवघीं सांडावीं । थेकोकडे ॥ ३॥ 

नांवरूप आवघे सांडावें। मग अनुभवास सांडावे । 
सार असार येकचि करावें । हें मूखेपण ॥ ४॥ 
लेखके! कुछ" ससजवावें* ।॥ किया उगेच वाचावे । 
येणे दृष्टांतें समजावें । कोणीतरी ॥ ५॥ 

जेथे माहीं समजावीस । तेथें आवघी कुसघुस । 

पुसों जातां बसघस । चक्‍ता करी ॥ ६॥ 

नाना शब्द थेकवटिले । प्रचीतीबीण उपाव केले । 
परी ते अवघेचि वेर्थ गेले । फडभ्रसंगीं*॥॥ ७॥ 
पसेवरी बरण घातलें । तांतडीवें जातें वोडिलें । 
तेणें पीठ बारिक आलें । हैं तों घडेना ॥ ८ ॥ 
घांसासागें घांस घातला । आवकाश नाहीं चाचायाला। 
अवघा बोकणा भरिला । पुढें कैसे ॥ ९ ॥ 

एका फडनिसीचें* लक्षण । विरंग' जाऊ नेदी क्षण । 
समस्तांचें अंतःकणे । सांभाळीत जावें ॥ १०॥ 
सूक्ष्म नामें सुखें घ्याबीं । तितुकीं रूपें बोळखावीं । 
वोळखोन समजवावीं । ्रोतयांसी ॥ ११॥ 
समझा" पुरतां सुखी होती । श्रोते अवघे आनंदती । 


2. 00 5 9 ता 
१ ग्रामलेखकानें; कुळकर्ण्यानें. २ कुळ; निरक्षर शेतकरी; 
त्यास. ३ समजावून सांगावें (खत, पत्रें इ.) . ४ सभेंत; आणी- 
बाणीच्या वेळेस. ५ सभेंतल्या पुढा रीपणाचें; हिशेबी कारभाराचे. 
६ फुकट; व्यर्थ. ७ समस्या-- प्रश्‍न, कोडें; शंका; कवित्वपूति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६८८ श्रीमत्‌ दासबोध 


अवघे क्षणक्षणा वंदिती । गोसावियांसी ॥ १२ ॥ 
समशा पुरतां वंदिती । समशा न पुरतां निदिती । 
गोसांवी चिणचिण करिती । कोण्या हिशेबें ॥ १ ३॥ 
शुध? सोनें पाहोन घ्यावें । कसीं लाउनी तावावें । 
श्रवणसननें जाणावें । प्रत्ययासी ॥ १४॥ 

वेद्याची प्रचित येना । वेथा परतीं होयेना । 

आणी रागेजावें जना । कोण्या हिशेबें ॥ १५॥ 
खोटे कोठेंचि चालेना । खोटें कोणास मानेना । 
याकारणें अनुमाना । खरें आणाबें ॥ १६॥ 

लिहिणें न येतां व्यापार केला। कांहीं येक दिवस चालिला 
पुसता सुरनीस? भेटला । तेव्हां खोटें ॥ १७॥ 

सवे आवें हिशेबीं ठावें । प्रत्यय साक्षीने बोलावें । 
सग सुरनीसें कापे करावें । सांगाना कां | १८॥ 
स्वयें आपणचि गुंते । समजावीस कसी होते । 

नेणतां कोणीयेक ते । आपदों' लागती ।। १९॥ 
बळेविण युध्यास गेला । तो सर्वस्वे नागवला । 

शब्द ठेवावा कोणाला । कोण कंसा ॥ २० ॥ 

जे प्रचीतीस आलें खरें । तेंचि घ्यावें अत्यादरें । 
अनुभवेंविण जें उत्तरें । तें फलकटें जाणाबीं ।। २१॥ 
सिकऊं जातां राग चढे । परंतु पुढें आदळ* घडे । 
खोटा निइचळ तात्काळ उडे । लोकासधे ।! २२॥ 
खरें सांडुनी खोटें घेणें । भकाधेस* काये उणें । 
त्रिभुवनी नारायणे । न्याय केला ॥ २३ ॥ 


१ शुद्ध. २ हिशेवतपासनीस. ३ कष्टी होतात. ४ अहल. ५ 
फजितीस. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास ५ ६८९ 


तो न्याय सांडितां सेवटीं । अवघें जगचि लागे पाठीं। 
जनों भांडभांडों हिपुटी । किती व्हावें ॥ २४॥ 
अन्यायें बहुतांस पुरवलें । हें देखिलें ना ऐकिलें । 
वेडे उगेंचि भरो भरलें । असत्याचे ॥ २५॥ 

असत्य ह्यणिजे तेंचि पाप । सत्य जाणावें स्वरूप । 
दोहोंमधे साक्षप । कोणाचा करावा ॥ २६॥ 
सायेसधें बोलणें चालणें साचें । साया नस्तां बोलणें केचें । 
याकारणें निशब्दाचें । मूळ शोधावें ॥ २७॥ 
वाच्यांश जाणोनी सांडावा। लक्ष्यांश बिवरोन घ्यावा। 
याकारणें निशब्द मुळाचा गोवा?। आडळेना ॥ २८॥ 
अष्टधा प्रकृती पुर्वपक्ष । सांडून अलक्षों लावावें लक्ष । 
सननसीळ परम दक्ष । तोचि जाणे ॥ २९ ॥ 

नाना झुस आणि कण । येकचि ह्यणणें अप्रमाण । 
रस चोवडिया कोण । शाहाणा सेवी ।। ३०॥ 

पिडीं नित्यानित्यविवेक । ब्रह्मांडी सारासार अनेक । 
सकळ शोधूनियां येक । सार घ्यावें ॥ ३१॥ 
साधेकरितां कोणीयेक । अन्वय आणि चीतरेक?। 

ते साथा नस्तां विवेक । केसा करावा ॥ ३२॥ 

तत्वें तत्व सर्वं शोधावं । साहांवाकीं ¦ प्रवेशाने । 
आत्मनिवेदनें पावावे । समाधान ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे करंटपरीक्षानिरूपण- 

नाम समास पंचम ॥ ५॥ 


१ त्यामुळे मग नि:शब्द जें मूळ, परब्रह्म, त्याविषयी कांहीं 
घोंटाळा होत नाहीं. २ व्यतिरेक; संहारणी. ३ महावाक्यीं, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६९० श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


नाना? वस्त्रें नाना झूषणें । येणें शरीर श्रृंघारणें । 
विवेक विचारें राजकारणें । अंतर श्रृंघारिजे ॥ १॥ 
शरीर सुंदर सतेज । वस्त्रे झुषणें केलें सज्ज । 

अंतरीं नस्तां च्यातुयेबीज। कदापी शोभा न पवे ॥ २॥ 
तुंड हेंकाड कठोरवचनी । अखंड तोले ' साभिसानी । 
न्याय नीति अंतःकरणी । घेणार नाहो ॥ ३॥ 

तऱ्हे सी क्रकोपी सदा । कदापि न धरी सर्यादा । 
राजकारण संवादा । मिळोंचि नेणे ॥ ४॥ 

एसे लोंद बेइसानी । कदापि सत्य नाहीं बचनीं । 
पापी अपस्घार ' जनों । राक्षे जाणावे ॥ ५ ॥ 
समयासारिखा समयो येना । नेम सहसा चालेना । 
नेस धरितां राजकारणा । अंतर पडे ।। ६ ॥ 

अति सवंत्र वर्जावें । प्रसंग पाहोन चालावें । 
हटनिग्रहीं न पडावें । विवेकी पुरषं ॥ ७॥ 

बहुतचि करितां हट । तेथें येऊन पडिले तट%। 
कोणीयेकाचा सेवट । जाला पाहिजे ॥ ८ ॥ 

बरे ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजा भोवानी ॥ 
परंतु) विचार पाहोनी । कार्य करणें ॥ ९ ॥। 
अखंडचि सावधाना । बहुत काये करावी सूचना । 


१ अफझलखानाच्या वधानंतर श्रीशिवाजीराजे श्रीसमर्थाच्या 
दर्शनास आले असतां हा समास सांगितला. २ डौलानें ; गर्वाने 
वागतो. ३ पिशाच्चवत्‌ दुष्ट. ४ वेगवेगळे पक्ष. ५ ईश्वराची 
व ति कृपा असली तरीहि स्वतः विवेक करणें अवश्य 
आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास ६ ६९१ 


परंतु कांहीं येक अनुमाना । आणिलें पाहिजे ॥ १० ॥. 
समर्थापासीं बहुत जन । राहिला पाहिजे साभिमान। 
निश्चळ? करूनियां सन । लोक असती ॥ ११॥ 
स्लेच? दुर्जन उदंड । बहुतां दिसाचें माजलें बंड । 
याकारणें अखंड । सावधान असावें ॥ १२॥ 
सकळकर्ता तो ईश्वर । तेणें केला आंगिकारु । 

तया पुरुषाचा विचार । विरळा जाणे ॥ १३॥ 

न्याय नीति विवेक विचार । नाना प्रसंगप्रकार । 
परिक्षणें परांतर । देणें ईशवराचें ॥ १४॥ 

माहाधेत्न साबधपणें । समई धारिष्ट धरणें । 
अद्भुतच्चि कार्य करणें । देणें ईइवराचें ॥ १५॥ 

येश कीर्ती प्रताप महिमा । उत्तम गुणासी नाहीं सीमा । 
नाहीं दुसरी उपसा । देणें ईशवराचें॥ १६॥ 

देव ब्राह्मण आचार विचार । कितेक जनासी आधार। 
सदा घडे परोपकार । देणें ईइवराचें ॥ १७॥ 
येहलोक परलोक पाहाणें । अखंड सावधपणे राहाणें। 
बहुत जनाचें साहाणें । देणें ईशवराचें ॥ १८॥ | 
देवाचा केपक्ष घेणें । ब्राह्मणाची चिता बाहाणें । 

बहु जनासी पाळणे । देणें ईश्वराचें ॥ १९॥ 
धर्सस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार । 

जाले आहेत पुढें होणार । देणें ईशवराचें ॥ २०॥ 
उत्तम गुणाचा ग्राहिक । तर्क तीक्षण विवेक । 

धर्मं वासना पुण्यश्लोक । देणें ईश्वराचें ॥ २१॥ 


१ न डळमळणाऱ्या निष्ठेने. २ म्लेंच्छ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Presi मलाई Foundation, Chandigarh 


[ दासबोध 


सकळ गुणासधें सार । तजविजा विवेक विचार । 

जेणें पाविजे पलपार । अरत्रपरत्रींचा ॥ २२॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उत्तमपुरुषनिरूपण- 
नाम समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


जनाचा लालची स्वभाव । आरंभींत्र हाणती देव । 
हाणिजे सला कांहीं देव? एसी वासना ॥ १ ॥ 
कांहींच भकती केली नस्तां । आणी इछिती प्रसन्नत (| 
जसें कांहींच सेवा न करितां । स्वामीस मागती ॥ २ 
कष्टेविण फळ नाहों । कष्टेविण राज्य नाहीं । 
केल्याविण होत नाहीं । साध्य जनीं ॥ ३ ॥ 

आळसें काम नासतें। हें तों प्रत्ययास येतें । 

कष्टाकडे चुकावितें । होन जन ॥ ४॥ 

आधीं कष्टाचें दुःख सोसिती ते पुढें सुखाचें फळ भो गिती 
आधों आळसें सुखावती । त्यासी पुढे दुःख ॥ ५॥ 
येहलोक अथवा परलोक । दोईहिकडे लारिखाचि विवेक 
दीघेसचनेचें कोतुक । कळलें पाहिजे ॥ ६॥ 

मेळविती तितुकें भक्षिती। ते कठीण काळीं मरोन जाती 
दीघंसु चनेनें वत्तेती । तेचि भले ॥ ७॥ 

थेहलोकोंचा संचितार्थ?। परलोकोंचा परमार्थ । 
संचितेंविण ° वेथे । जीत मेलें ॥ ८ ॥ 

१ देवो; द्यावें. २ दवो; द्यावे. २ धनधान्यांचा संग्रह. ३ पुण्याईशिवायः स जिल्या. 
केल्या-वांचून. ४ जिवंत असूनहि मेल्यागतच होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ ! समास ७ ६९३ 


येकदां मेल्यानें सुटेना । पुन्हां जन्मोजन्मी यातना । 
आपणांस सारी वांचबिना। तो आत्महत्यारा ॥ ९॥. 
प्रतिजन्मीं आत्मघात । कोणें करावें गणीत । 
याकारणें जन्ममृत्य । केंवी चुके ॥ १०॥ 

देव सकळ कांहीं करितो । ऐसें प्राणिमात्र बोलतो । 
त्याचे भेटीचा लाभ तो । अकस्मात जाला ॥ ११॥ ` 
विवेकाचा लाभ घडे । जेणें परमात्मा ठाई पडे। 
विवेक पाहातां सांपडे । विवेकी जनीं ॥ १२॥ 

देव पाहातां आहे येक । परंतु करितो अनेक । 

त्या अनेकांस येक । म्हणों नये कीं ॥ १३ ॥ 

देवाचें कर्तृत्व आणि देव । कळला पाहिजे अभिप्राव ॥ 
कळल्याविण कितेक जीव । उगेच बोलती ॥ १४ ॥ 
उगेच बोलती भूखंपणें । शाहाणपण वाढायाकारणें । 
त्रुप्तिलागीं उपाव करणें । ऐसें जालें ॥ १५॥ 

जेह्‌ उदंड कष्ट केले। ते भाग्य भोगून ठेले । 

येर ते बोलतचि राहिले । करंटे जन ॥ १६ ॥॥। 
करंटयाचें करंट लक्षण । समजोन जाती विचक्षण । 
भल्याचें उतम लक्षण । करंट्यास कळेना ॥ १७ ॥४ 
त्याची पेसावली * कुबुद्धी । तेथें कंची असेल शुद्धी । 
कुबुद्धी तेचि सुबुद्धी । ऐसी वाटे ॥ १८॥ 
सनुष्यशुद्धो स ° सांडावे । त्याचें काये खरें मानावें । 
जेथें विचाराच्या नांवें । सुन्याकार ।। १९ ॥ 


१ वाढली. २ मनुष्यत्वाच्या जाणिवेस. मनुष्यत्व सोडण्या इतपत 
जो मदांध झाला आहे त्याचें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


amnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
६९ श्रीमत. दासबाध 


विचारें यहलोक परलोक । विचारें होतसे सार्थक । 

'चिचारें नित्यानित्यविवेक । पाहिला पाहिजे ॥ २०॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे जनस्वभावनि रूपणनाम 
समास सप्तम ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
जहा निराकार निश्चळ । आत्स्यास विकार चंचळ । 
तयास हाणती सकळ । देव ऐसें ॥ १॥ 
देवाचा ठावचि लागेना । थेक देच नेसस्त कळेना । 
'बहुत देवों अनुमानेना । येक देव ॥ २ ॥ 
हाणोनी बिचार असावा । विचारे देव शोधावा । 
बहुत देवांचा गोवा । पडोंचि नये ॥ ३॥ 
-देव क्षत्री पाहिला । त्यासारिखा धातूचा केला । 
पृथ्वोस्धे दंडक चालिला । येणें रीती ॥ ४ ॥ 
'नाना प्रतिमादेवांचें सूळ । तो हा क्षत्रदेवचि केवळ । 
नाना क्षत्रं झूसंडळ । शोधून पाहावें ॥ ५ ॥ 
क्षत्रदेव पाषाणाचा । विचार पाहातां तयाचा । 
-तंत' लागला घुळाचा । अवताराकडे ॥ ६ ॥ 
अवतारो देव संपले । देहे धरुनी वर्तोन गेले । 
-त्याहून थोर अनुसानले । ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ ७॥ 
-त्या तिही देवांस ज्याची सत्ता। तो अंतरात्माचि पाहातां 
कर्ता भोक्ता तत्वतां । प्रतक्ष आहे ॥ ८ ॥ 
युगानयुगे तिन्‍्हों लोक । येकचि चालवी अनेक । 


१ क्षेत्री. २ तंतु; दोरा; ओघ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १८ : समास ८ ६९५; 


हा निश्चयाचा विवेक । वेदश्ञास्त्रीं पाहावा॥ ९॥, 
आत्मा वर्तवितो शरीर । तोचि देव उत्तरोत्तर? । 
जाणीवरूपे कळिवर । विवेकें वतवी ॥ १० ॥ 

तो अंतदेव चुकती । धांवा घेऊन तीर्था जाती । 
प्राणी बापुडे कष्टती । देवास नेणतां ॥ ११॥ 

सग विचारिती अंतःकरणी । जेथें तेथें धोंडा पाणी। 
उगेंचि वणवण हिंडोनि । काये होतें ॥ १२॥ 

एसा ज्यासी विचार कळला । तेणें सत्संग धरिला |. 
सत्संग देव सांपडला । बहुत जनांसी ॥॥ १३ ॥ 

ऐसी हे विवेकाची कासें । विवेकी जाणतील नेसें ॥ 
अविवेकी भुलले भें । त्यांस हें कळेना. १४ ॥ 
अंतरवेधी अंतर जाणे । बाहेरणुद्रा कांहींच नेणे । 
हणोन विवेकी शाहाणे । अंतर शोधिती ॥ १५॥ 
विवेकेबिण जो भाव । तो भावत्रि अभाव । 

सूखेस्य प्रतिमा देव । ऐसें वचन ॥ १६॥ 

पाहात समजत सेवटा गेला । तोचि विवेकी भला ७ 
तत्वें सांडनी पावला । निरंजनीं ॥ १७ ॥ 

आरे जें आकारासी येतें । तें अवघेंच नासोन जातें ४ 
मग गल्बल्यावेगळें तें । परन्रह्म जाणावें ॥ १८॥ 
चंचळ देव निश्चळ ब्रह्म । परब्रह्मा नाहीं भ्रम । 
प्रत्ययज्ञानें निभ्रम* । होईजेतें ॥ १९ ॥ 
प्रचीतीविण जें केलें । तें तें अवघे वेथे गेलें । 

प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले । कर्मकचाटें ॥ २० ॥ 


१ जीवात्मा, शिवात्मा, विदवात्मा व निर्मळात्मा-पहा द. ८: 
स. ७, ओ. ४५ ते ५३. २ वेषधारी. ३ निभ्रंम; भ्रमरहित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


६९६ श्रीमत्‌ दासबोध 


कर्सावेगळे न व्हावें । तरी देवास कासया भजावें । 

चिवेकी जाणती स्वभावें । मूर्ख नेणे ॥ २१॥ 

कांहीं आनुसानलें विचारें । देव आहे जगदांतरें । 

सगुणाकरितां निर्धारे । निर्गुण पाविजे ॥ २२॥ 

सगुण पाहातां मुळास' गेला। सहजचि निर्गुण पाचला। 

संगत्यागं ` मोकळा जाला । बस्तुरूप ॥ २३ ॥ 

परमेइवरीं अनुसंधान । लावितां होईजे पावन । 

सुख्य ज्ञानेंचि विज्ञान । पाविजेतें ॥ २४॥ 

एसों हे विवेकाचीं विवर्ण । पाहावों सुचित अंत:करण । 

नित्यानित्यविवेकश्नवर्णे । जगदोधार ॥ २५ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे अंतर्देवनिरूपणना म 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीरास ॥ 


वंदूनिया आदिपुरुष । बोलों निद्रेचा विळास । 

निद्रा आलियां सावकास । जाणार नाहीं ॥ १॥ 
निद्रेनें व्यापिली काया । आळस आंग सोडे जांभया । 
तेणेंकरितां बेसावया । धीर नाहीं ॥ २॥ 

कडकडां जांभया येती । चटचटां चटकया वाजती । 
डकडकां ड॒कल्या देती । सावकास ॥ ३॥ 

येकाचे डोळे झांकतो । येकाचे डोळे लागती । 

येक ते वचकोन पाहाती । चहुंकडे ॥ ४॥ 

येक उलथोन पडिले । तिहि ब्रह्मविणे फोडिले । 


१ मुळमायेच्याहि मुळास, २ मीपणत्यागानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास ९ ६९७ 


हुडकाचे ' टुकडे जाले । सुधी? नाहों ॥ ५ ॥ 
येक टेंकोन बैसले । तेथेचि घोरों लागले । 
येक उताणे पसरले । सावकास ॥ ६॥ 
कोणी मुळुंडी घालिती । कोणी कानवडे निजती ॥ 
कोणो चक्रों फिरती । चहुंकडे ॥ ७ ॥ 
येक हात हालबिती । येक पाये हालबिती । 
येक दांत खाती । कर्कराटें ॥ ८॥ 
येकाचीं वस्त्रे निघोनि गेलीं। ले नागवोंच लोळों लागलों 
येकाचि मुंडासीं गडबडिलीं । चहुंकडे ॥ ९॥ 
क निजेली अव्याबेस्तें । येक दिसती जेसी प्रेतें । 
दांत पसरली जेसी भूतें । वाईट दिसती॥ १०॥ 
येक वोसणतचि उठिले । येक अंधारों फिरों लागले । 
येक जाऊन निजेले । उकरड्यावरी ॥ ११॥ 
येक मडकी उतरिती । येक सोंई चांचपती । 
येक उठोन बाटा लागती । भलतीकडे ॥ १२॥ 
येक प्राणी बोसणाती । येक फुंदफुंदों रडती । 
येक खदखदां हांसती । सावकास ॥४१३ ॥ 
येक हांका मारू लागले । येक बोंबलित उठिले । 
येक वचकोन राहिले । आपुले ठाई ॥ १४॥ 
येक क्षणक्षणा खुरडती । येक डोई खाजविती । 
येक कढों' लागतो । सावकास ॥ १५॥ 
येकाच्या लाळा गळाल्या । येकाच्या पिका सांडल्या ४ 
येकों लघुशंका केल्या । सावकाश ॥ १६॥ 
येक राउत" सोडिती । येक कर्पट ढेंकर देती । 


१ डमरूचे ; वाद्याचे. २ शुद्ध; सावधपण. ३ कण्हू. ४ अपानवायु, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fou neon, Chandigarh 
६९८ श्रीमत दासबाध 


येक खांकरूनी थृंकिती । भलतीकडे ॥ १७॥ 

येक हागती येक वोकिती । येक खोंकितो येक सिकिती । 

येक ते पाणी सागतो । निदसुऱ्या स्वरें ॥ १८ ॥ 

येक दुस्वप्ने निबुजले । येक सुस्वप्नें संतोषले । 

येक ते गाढमुढीं पडिले । सुषुव्तिसधें ॥ १९॥ 

इकडे उजेडाया जाले । कोण्हीं पढणें आरंभिले । 

कोणी प्रातस्मरामि सांडिलें । हरिकीर्तन ॥ २० ॥ 

कोणो आठविल्या ध्यानमूति। कोणी पेकांतीं जप करिती 

कोणी पाठांतर उजछिती । नाना प्रकारें ॥ २१ ॥ 

नाना विद्या नाना कळा । आपलाल्या सिकती सकळा 

तानसानें गायेनकळा । येक णाती ॥ २२ ॥ 

सागें निद्रा संपली । पुढे जागृति प्राप्त जाली । 

वेबसाइ बुद्धि आपुली । प्रेरिते जाले ॥ २३ ॥ 

ज्ञाता तत्वें सांडून पळाला । तुर्येपेलिकडे गेला? । 

आत्मतिवेदनें जाला । ब्रह्मलूप ॥ २४ ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे निद्रानिरूपणनाम 
समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
'कोणीयेका कार्याचा साक्षप। कांहीं तऱही घडे विक्षेप । 
काळ साहे ' तें आपआप । होत जातें ॥ १॥ 
कार्यभाग होत चालिला । तेणें प्राणी शोक ' जाला । 


१ साक्षित्वाचो जाणीव सोडून केवळ सत्स्वरूपानेंच उरला. 
२ साह्यभूत अनुकूल असला तर. ३ षोक; उल्हसित. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १८ : समास १० ६१९ 


विचारहि सुचों लागला । दिवसेंदिवस ॥ २॥ 
कोणीयेक प्राणी जन्मासी येतो । कांहीं तम्ही काळ साहें 
होतो । दुःखाउपरी सुख देतो । देव कृपाळ्पणें ॥ ३ ॥ 
अवघाचि काळ जरी सजे'। तरी अवघेचि होती राजे ॥ 
कांहीं सजे कांहीं न सजे । ऐसें आहे ॥ ४ ॥ 

थेहलोक अथवा परलोक । साधतां कोणीयेक विवेक । 
अद्भुत होये स्वाभाविक । देणें इग्वराचें ॥५॥ 
एकिल्याघिण कळलें । सिकविल्याविण शाहाणपण आलें 
देखिले ना ऐकिले । भूसंडळों ॥ ६ ॥ 

सकळ कांहीं ऐकतां कळे । कळतां कळतां वृत्ति निचळे ॥ 
नेसस्त सनासधें आकळे । सारासार ॥ ७॥ 

श्रवण हाणिजे एकादे । मनन हाणिजे मनीं धरावें । 
येणे उपायें स्वभावें । त्रयलोक्य चाले ॥ ८ ॥ 
श्रवणाआड विक्षेप येती । नाना जिनस सांगों किती ॥ 
सावध असतां प्रत्यय येती । सकळ कांहीं ॥ ९ ॥ 
श्रवणीं लोक बैसले । बोलतां बोलतां थेकाग्र जाले । 
त्याउपरी जे नूतन आले। ते येकाग्र नव्हेती ॥ १०॥ 
सनुष्य बाहेर हिडोनी आलें । नाना प्रकारीचें ऐकिले 
उदंड गलबलू लागलें । उग असेना ॥ ११॥ 

प्रसंग पाहोन चालती । ऐसे लोक थोडे असती । 
श्रचणों नाना विक्षेप होती । ते हे ऐका ॥ १२॥ 


१ अनुकूल होईल॑ तर. २ प्रपंच वा परमार्थ साधण्यासाठी 
कोणी कष्ट करीत असताना, एरवीं असाध्य वाटणारी एखादी 
गोष्ट केव्हां केव्हां विवेकानें सहजसाध्य होते. याला कारणा 
इश्वराव्या कृपाळू- पणाची ही विवेकरूपी अदभुत देणगी होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Boo श्रीमत्‌ दासबोध 


आअवणों बेसले ऐकाया । अडों लागलीसे काया । 

येती कडकडां जांभया । निद्राभरें ॥ १३ ॥ 

बेसले सुचित करूनि सना । परी तें सनचि एकेना । 
सागें होतें ऐकिले नाना। तेंचि धरुनी बेसलें ॥ १४॥ 
तत्पर केलें शरीर । परी मनामधे आणीक विचार । 
कल्पना कल्पी तो विस्तार। किती हागोनी सांगाबा॥ १५ 
जें जें कांहीं श्रवणों पडलें । तितुकें समजोन विवरलें 
तरीच कांहों सार्थक जालें। निरूपणों ॥ १६ ॥ 

सन दिसतें मां? धरावें । ज्याचें त्यानें आवरावें । 
आवरून विवेके धरावें । अर्थातरों ॥ १७॥ 

'निरूपणीं घेऊन बसला । परी तो उदंड जेऊन आला । 
बेसतांच कासाविस जाला । त्रुषाक्रांत ॥ १८ ॥ 
आधीं उदक आणिलें । घळघळां उदंड घेतलें । 

तेणें मळमळूं लागलें । उठोनी गेला ॥ १९ ॥ 

कपेट ढेकर उचक्या देती । वारा सरतां सोठी फजिती 
क्षणक्षणां उठोनी जाती । लघुशंकेसी ॥ २० ॥ 
दिशेनें कासावीस केला । आवधेचि सांडून धांबिला। 
निरूपणप्रसंगीं निघोनी गेला । अखंड ऐसा ॥ २१॥ 
दृष्टांतीं कांहीं अपुर्व आलें । अंतःकरण तेथेंचि राहिलें । 
कोठवरी काथे वाचिलें । कांहीं कळेना ॥ २२ ॥। 
निरूपणीं घेऊन बैसला । तो विचुवें फणकाबिला । 
केचे निरूपण जाला। कासावीस ॥ २३ ॥ 


१ मन ही दृश्यवस्तु असती तर धरून बाजूला करतां आली 
असती. तसें नाहीं म्हणून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १८ : समास १० ७०१ 


पोटासर्धे तिडिक उठिली । पाठीमवें करक भरली । 
चालक? चिखल्या पुळी जाली । बेसवेना ॥ २४॥ 
पिसोळा चाऊन पळाला । तेणें प्राणी दुइचीत जाला । 
कोणें नेटें गलबला केला । तेथेंचि धांबें ॥ २५ ॥ 
विषइ लोक श्रवणीं येती । ते बायेकांकडेच पाहाती । 
चोरटे लोक चोरून जाती । पादरक्षा ॥ २६॥ 

होये नव्हे वादवेबाद । तेणें उदंड जाला खेद । 
सिव्या गाळी अप्रमाद । होतां चुकला ॥ २७॥ 
कोणी निरूपणीं बसती । सावकास गोष्टी लाविती । 
हरिदास ते रेंरें करिती । पोटासाठी ॥ २८॥ 

बहुत जाणते मिळाले । येकापुढें पेक बोले । 

लोकांचे आशये राहिले । कोण जाणे ॥ २९॥ 

साझें होये तुझें नव्हे । ऐसी अखंड जयास सवे । 
व्याये नीति सांडून धांवे । अन्यायाकडें ॥ ३०॥ 
आपल्या थोरपणासाठीं । अच्याचाच्या तोंड पिटी । 
व्याये नाहीं ते सेवटों । परम अन्याई ॥ ३१ ॥ 
थेकेकडे अभिमान उठे। दुसरेकडे उदंड पेटे । 

ऐसे श्रोते खरे खोटे । कोण जाणे ॥ ३२॥ 

ह्यणोन जागते विचक्षण । ते आधींच धरिती नेणपण । 
मूर्खं टोणपा आपण । कांहींच नाहों ॥ ३३ ॥ 
आपणाहुन देव थोर । ऐसा जयास कळला विचार । 
सकळ कांहों जगदांतर । तेंहि राखाबें ॥ ३४ ॥ 


क स्स न्य टकर मड डी 
१ चाळकबाऊं -पायांचे सांधे धरणारा रोग. २ अतिशय प्रमाद] 
मारामारी इ. गोंधळ. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७०२ श्रीमत्‌ दासबोध 


सभेसधें कळ्हो जाला । शब्द येतो जाणत्याला । 
अंतरें राखों नाहीं सिकला । केसा योगी ॥ ३५ ॥ 
देर करितां बरचि वाढे। आपणास दुःख भोगणें घडे । 
हाणोनि झाहाण्याचे कुकडे? । कळों आलें ॥ ३६॥ 
अखंड आपणा सांभाळिती । क्षुल्लकपण येऊं नेदिती। 
थोर लोकांस क्ष्सा शांति । अगत्य करणें ॥ ३७॥ 
अवगुणापासीं बसला गुणी | आवगुण कळतो ततक्षणों२ | 
विवेकी पुरुषाची करणी । विवेकें होते ॥ ३८ ॥ 
उपाये परियाये * दोघं प्रेत्व । विवेकबळें नाना येत्न ॥ 
करील तयाचें महिमान । तोचि जाणे ॥ ३९ ॥ 
दुजेनों वेबदरून* घेतला । बाइफळ लोकों घसरिला 
: विवेकापासून चेवला.। विवेकी कंसा ॥ ४० ॥ 
न्याये परियाये उपाये । मुर्खास हें कळे काये ॥ 
मुर्वाकरितां चिवडा होये । मज्यालसीचा* ॥ ४१ ॥ 
सग ते झाहाणे नीट करिती। स्वयें ताहोन साहविती ३ 
स्वये करून करविती । लोकांकरवीं ॥ ४२ ॥ 
पृथ्वीमधे उदंड जन । जनांमध्यें असती सज्जन । 
जयांकरितां समाधान । प्राणीमात्रांसी ॥ ४३ ॥ 
तो मनोगतांचीं आंगें जाणे । मान प्रसंग समधे जाणे ॥ 
संतप्तालागी निवऊ जाणे । नाना प्रकारें ॥ ४४ ॥ 
ऐसा तो जाणता लोक । समर्थ तयाचा विवेक । 
त्याचें करणें कांहीं येक । जनास कळेना ॥ ४५ ॥ 
१ रहस्य; युक्ति; गूढविचार. २ तुलनेनें त्वरित अवगुण 
स्पष्ट कळून येतो. ३ पर्याय; वेगवेगळे प्रयत्न. ४ वादविवादांत 
बेजार केल्यामुळें. ५ बाष्कळांनीं डिवचल्यामुळें. ६ सभेचा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास १ ७०३ 


बहुत जनास चालवी । नाना मंडळें हालवी । 

ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते ॥ ४६॥ 

विवेक एकांतीं करावा । जगदीश धारणेनें धरावा । 

लोक आपला आणी परावा । ह्यणोंचि नये ॥ ४७॥ 

थेकांतीं विवेक ठाई पडे । थेकांतों थेत्न सांपडे । 

थेकांतों तकं वावडे । ब्रह्मांडगोळीं ॥ ४८ ॥ 

येकांतीं स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें । 

अंतरात्म्यासरिसें' फिरावें । कांहीं तरी ॥ ४९ ॥ 

जयास पेकांत मानला । अवघ्या आधों कळे त्याला । 

त्यावेगळें वडिलवणाला । ठावचि नाहीं ॥ ५० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे श्रोताअवलक्षणन्तिरू- 
पणनाम समास दशम ॥ १०॥ 


शिकवणनास दशक एकोनविंशाति॥१९॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्राह्मणे बाऴबव? अक्षर । घडसुनी करावें सुंदर । 
जें देखतांचि चतुर । समाधान पावती ॥ १॥ 
बाटोळें सरळें सोकळें । बोतलें मसीचें काळें । 
कुळकुळीत वळी चालिल्या* ढाळें। मुक्‍्तमाळा जेशा॥२ 
अक्षरमात्र तितुकें नीट । नेमस्त पेस काने नीट । 
आडव्या मात्रा त्याहि नौट । आकुलीं वेलांडया॥३॥ 
१ अंतःस्फू्तीप्रमाणें कार्यं करावें. २ बाळबोध. ३ शाईचे-काज- 
ळाच्या. ४ एका रांगेत; ओळीनें समांतर. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७०४ श्रीमत्‌ दासबोध 


पहिलें अक्षर जें काढिलें । ग्रंथ संपे तों पाहात गेलें ॥ 
येका टांकेंचि लिहिले । ऐसें बाटे ॥ ४ ॥ 

अक्षराचें काळेपण । टांकांचें ठोंसरपण । 

तेसेंचि वळण वांकाण । सारिखेंचि ॥ ५॥ 

वोळीस बोळी लागेना । आकुंलो मात्रा भेदीना । 
खालिले बोछीस स्पर्शना । अथवा लंबाक्षर ॥ ६ ॥। 
पान शिषानें रेखाटावें । त्यावरी नेसकचि ल्याहावें । 
दुरी जवळी न व्हावें । अंतर बोळीचें ॥ ७ ॥ 

कोठें शोधासी आडेना । चुकी पाहातां सांपडेना । 
गरज? केली हें घडेना । लेखकापासुनी ॥ ८ ॥ 
ज्याचें वय आहे नूतन । त्यानें ल्याहाबें जपोन । 
जनासी पडे मोहन । एसें करावें ॥ ९ ॥ 

बहु बारिक तरुणपणों । कासा नये स्हातारपणीं । 
मध्यस्त लिहिण्याची करणी । केली पाहिजे ॥ १० ॥ 
भोंवतें स्थळ सोडून द्यावें। मर्धेचि चमचमित ल्याहावें। 
कागद झडतांहि झडावें । नलगेचि अक्षर ॥ ११ ॥ 
ऐसा ग्रंथ जपोनि ल्याहावा । प्राणीमात्रांस उपजे हेवा 
ऐसा पुरुष तो पाहावा । ह्मणती लोक ॥ १२॥ 
काया बहुत कष्टचावी । उत्कट कीति उरवाबी । 
चटक लाउनी सोडावी । कांहीं येक ॥ १३ ॥ 

घटय! कागद आणावे । जपोन नेमस्त खळावे* । 
लिहिण्याचे सामे* असावे । नानापरी ॥ १४॥ 


१ वाचण्यासहि लेखकाची आवश्यकता नसावी. २ घट्ट. ३ घोंटावें 
. ४ सामग्री. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास. २ ७०५ 


जया कातऱ्या जागाईत ' । खळी? घोंटाळें तागाईत ४ 
नाना सुरंग भिश्चित । जाणोनि घ्यावें ॥ १५॥ 
नाना देसीचे बर आणावे। घटी ५ बारिक सरळे घ्यावे । 
नाना रंगाचे आणावे । नाना जिनसी ॥ १६॥ 
नाचा जिनसी टांकतोडणी । नाना प्रकारें रेखाडणी । 
चित्रविचित्र करणी । सिसेंलोळ्या ॥ १७॥ 
हिंगुळ संग्रही असावे। वाळले आळिते पाहोन घ्यावे । 
सोपे भिजउनी वाळवावे । सग्रह मतीचे ॥ १८॥ 
तगठटी * इतिइच्या कराव्या। बंदरी७ फळ्या घोटाव्या । 
चाना चित्रीं चिताराव्या । उंच चित्रे ॥ १९॥ 
नाना गोप नामा बासनें । मेणकापडें सिदुरवर्ण । 
पेट्या कुलपें जपणें । पुस्तकाकारणें ॥ २०॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे लेखनक्रियानिरूपण- 
नाम समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
सागां बोलिले लेखनभेद । आतां एका अर्थभेद । 
नाना प्रकारीचे संवाद । समजोन घ्यावे ॥ १॥ 
शब्दभेद अर्थभेद । मुद्राभेद प्रबंदभेद । 
नाना शब्दाचे शब्दभेद । जाणोनी पाहावे ॥२॥ 


१ समासफळी. २ खळ-गुळगुळीत करण्यासाठी लावतात. ३ घोंट- 

ण्यासाठी चिवट घोंटा. ४ खळ लावण्याचें साधन-त्रशासा रखें « 

५ घट्ट. ६ शेवटीं. ७ सुरत, मलबार इ. बंदरांहून आणलेल्या. 
२३ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७०६ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना आशंका प्रत्योत्तरें । नाना प्रचित साक्षात्कारे । 
जेणेंकरितां जगदांतरें । चमत्कारती ॥ ३॥ 

नाला पूर्वेपक्ष सिद्धांत प्रत्ययो पाहावा नेमस्त । 
अनुसानाचें खस्तवेस्त १ । बोलोंचि नपे ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती । प्रचितीविण अवघो भ्रांती । 
गढळग्यांमधील  जगञ्जोति । चेतेल कोठें ॥ ५ ॥ 

हेत समजोन उत्तर देणें । दुसऱ्याचे जीवीचें ससजणें । 
मुख्य चातुर्याचीं लक्षणें । तें हें ऐसीं ॥ ६॥ 
च्यातुर्येविण खटपट । ते विद्याच फलकट । 

सभेमधे आटघाट '। समाधान केंचें ॥ ७॥ 

बहुत बोलणें ऐकावें । तेथे सोन्यचि धरावें । 
अल्पचिन्हें समजावें । जगदांतर ॥ ८ ७ 

बाष्कळांमधें बेसों नये । उद्धटासीं तंडों नये । 
आपणाकरितां खंडों नये । समाधान जनाचें ॥ ९ ॥ 
नेणतपण सोड्‌ं नये । जाणपणें फुगों नये । 

नाना जनांचें हृदये । मृद शब्दे उकलावें ॥ १० ॥ 
प्रसंग जाणावा नेटका । बहुतांसीं जाझ“ घेऊं नका । 
खरें असतांचि नासका*। फड होतो ॥ ११ ॥ 

शोध घेतां आळसों नये । भ्रष्ट लोकीं बसों नये । 
बेसलें तरी टाकूं नये । मिथ्या दोष ॥ १२॥ 

अंतर आर्ताचें शोधावें । प्रसंगों थोडेंचि वाचाबें । 


MRD OD Oe 
१ असंबद्ध. २ गळाठ्यांतील अग्नि जसा चेतत नाहीं तद्वत्‌ केवळ 
कल्पनेने अनुभवदीप प्रकाशणार नाहीं. ३ खंडणमंडणाचा 
आटापिटा. ४ झगड्‌ं नका. ५ सभा निरर्थक होते. ६ खोटें 
दौषारोपण करूं नये. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


= क ड ४ < >> i कक) . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास २ ७०७ 


चटक लाउनी सोडावें । भल्या मनुष्यासी ॥ १३॥ 
मज्याल्सोंत ' बेसों नये । समाराधनेसी * जाऊं नये | 
जातां येळोलवाणें * होये । जिणे आपुलें ॥ १४॥ 
उत्तम गुण प्रगटवावें । मग भलत्यासीं बोलतां फावे । 
भले पाहोन करावे । शोधून मित्र ॥ १५॥ 
उपासनेसारिखें बोलावें । सर्व जनासी तोषवावें । 
सगट बरेंपण राखावे । कोण्हीयेकासी ॥ १ ६॥ 

ठाई ठाई शोध घ्याचा । सग ग्रामों प्रवेश करावा । 
प्राणीमात्र बोलवाबा । आप्तपणें ॥ १७॥ 

उंच नीच म्हणों नये । सकळांचें निववावें हृदय । 
अस्तमानों जाऊं नये । कोठे तच्हीं ॥ १८ ॥ 

जगासधें जगमित्र । जिव्हेपासीं आहे सूत्र । 

कोठें तऱही सत्पात्र । शोधून काढावें ॥ १९ ॥ 

कथा होती तेथें जावें । दुरी दीनासारिखें बेसावें । 

तेथील सकळ हरद्र घ्यावें । अंतर्यामी ॥ २०॥ 

तेथें भले आडळती । व्यापक तेहि कळों येती । 

हळुहळु मंदगती । रीग करावा ॥ २१॥ 

सकळास्धे विशेष श्रवण । श्रवणाहुनी थोर मनन । 

भनने होये समाधान । बहुत जनाचे ॥ २२॥ 

धूतेपणें सकळ जाणावें । अंतरीं अंतर बाणावें । 

समजल्याविण सिणावें । कासयासी ॥ २३॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवरण निरूपणनाम 
५ समास द्वितीय ॥ २॥ 


१ सभेंत. २ मुक्तद्वार अन्नसंतपंण असतें तेथें. ३ ओजाळवाणें, 
४ हाद्रे; वमं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७०८ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


सुचित करुनी अंतःकणे । ऐका करंटलक्षण ग्ग्‌ 

हे त्यागितां सदेवलक्षण । आंगीं बाणे ॥ १ ॥ 
पापाकरितां दरिद्र प्राप्त ! दरिद्रे होये पापसंचित । 
ऐसेंचि होत जात । क्षणक्षणां ॥ २॥ 

याकारणें करंटलक्षणें । ऐकोनी त्यागचि करणें । 
म्हणिजे कांहीं येक बाणे । सदेवलक्षण ॥३॥ 
करंट्यास आळस आवडे । येत्न कदापी नावडे । 
त्याची वासना वावडे । अधर्मी सदा ॥ ४ ॥ 

सदा भआरमिष्ट निदसुरा । उगेखि बोले सेराबेरा । 
कोणीयेकाच्या अंतरा । मानेचिना ॥५॥ 

लेहों नेणे वाचू नेणे | सवदासुत घेऊं नेणे । 

हिशेब कितेब राखों नेणे । धारणा नाहीं ॥ ६॥ 
हारवी सांडी पाडी फोडी । बिसरे चुके नाना खोडी। 
झल्याचे संगतीची आवडी । कदापी नाहीं ॥ ७ ॥ 
चाट' गडी मिळविले । कुकर्मी मित्र केले । 

खट नट) येकबटिले । चोरटे पापी ॥ ८ ॥ 
ज्यासी त्यासीं कळकटा*। स्वयें सदाचा चोरटा । 
परघातकी धाटामोटा०। बाटा पाडी ॥ ९ ॥ 

दीघे सूचना सुचेचिना । न्याय नीति हैं रुचेता । 
पर॒अभिळासीं “ वासना । निरंतर ॥ १० ॥ 


.______-----[[<<दहबब्न्ल्न्न्न्् 


१ करंटा-दुर्देवी; अभागी. २ बाजारहाट. ३ चावट; व्यसनी. 
४ दुष्ट, ५ नष्ट; लुच्चा. ६ भांडणारा. ७ धष्टपुष्ट; दांडगा. 
८ दुसऱ्याचें लुबाडण्याची. - 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास ३ ७०९ 


आळसे शरीर पाळिलें । परंतु पोटेविण गेलें । 

सुडकें मिळेनासे जालें । पांघराया ॥ ११॥ 

आळसें शरीर पाळी । अखंड कुंसी कांडोळी १ 

निद्रेचे पाडी सुकाळीं । आपणासी ॥ १२॥ 

जनासो मीत्री करीना । कठीण शब्द बोले नाना । 
सूर्खपणें आवरेना । कोणीयेकासी ॥ १३॥ 

पवित्र लोकांमधे भिडावे । वोंगळासधें निश॑ंक धांवे । 
सदा सनापासून भावे । जननिद्य क्रिया ॥ १४ ॥ 
तेथे केचा परोपकार । केला बहुतांचा संव्हार । 

पापी अनर्थी अपस्मार? सर्वेअबद्धी ॥ १५ ॥ 

शब्द सांभाळून बोलेना । आवरितां आवरेना । 
कोणी येकासी भानेना । बोलणे त्याचें, १६॥ 
कोणीयेकास विश्वास नाहीं। को गीयेकासी सख्य नाहीं । 
बिद्या वेभव कांहींच नाहीं । उणाचि ताठा॥ १७॥ 
राखावी बहुतांची अंतरें । भाग्य येतें तदनंतरें । 

ऐसी हे विवेकाची उत्तरें । ऐकणार नाहीं ॥ १८॥ 
स्वयें आपणात कळेना । सिकविले ते एकेना । 
तयासी उपाय नाना । काये करिती । । १९ ॥ 
कल्पना करी उदंड कांहीं । प्राव्तव्य तों कांहोंच नाहीं । 
अखंड पडिला संदेहों । अनुसानाचे ॥ २० ॥ 
पुण्यमागे सांडिला भनें । पाप झडावें काशानें । 
निश्‍चय नाहीं अनुमानें । नास केला ॥ २१॥ 
कांहोंयेक पुर्ते कळेना । सभेमघे बोलों राहेना । 
बाष्कळ" लबाड ऐसें जना । कळों आलें ॥ २२॥ 
गाजवत र 3 
१ खाजवी. २ पिशाच्चवत वागणारा. ३ अब्बा. 


Agamnigam Digital Preservation Foun 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७१० श्रीमत्‌ दासबोध 


कांहीं नेसकपण आपुलें । बहुत जनासी कळों आलें । 
तेंचि सनुष्य मान्य जालें । भूमंडळीं ॥ २३ ॥ 
झिजल्यावांचुनी कोति केची। सान्यता नव्हे कीं फुकाची 
जिकडे तिकडे होते ची चौ । अवलक्षणें ॥ २४ ॥ 
भल्याची संगती धरीता। आपणासी शाहाणे करीना। 
तो आपला आपण बेरी जाणा । स्वहित नेणे ॥ २५॥ 
लोकांसी बरें करावें । तें उसिणें सर्वेचि घ्यावें । 

ऐसें जयाच्या जीवें । जाणिजेना ॥ २६ ॥ 

जेथे नाहीं उत्तम गुण । तें करंटपणाचें लक्षण । 
बहुतांसी न मने तें अवलक्षण । सहजचि न ॥२७॥॥ 
कार्याकारण' सकळ कांहीं। कार्येविण तों कांहीच नाहीं 
निकामी तो दुःखप्रवाहीं । वाहातचि गेला ॥ २८ ॥ 
बहुतांसीं मान्य थोडा । त्याच्या पापासी नाहीं जोडा। 
निराश्रई पडे उघडा । जेथ तेथें ॥ २९॥ 

याकारणें अवगुण त्यागावे । उत्तम गुण समजोन घ्यावे 
तेणें मनासारिखें फावे । सकळ कांहीं ॥ ३० ॥ 


इति श्री दासबोधें गुरुशिष्यसंवादे करंटलक्षणनिरूपणनाम 
समास तृतीय ॥। ३॥ 


>: 


RDS माच मज डा 

१ जगांतील सवे व्यवहार सापेक्ष असतात. आपण जर कोणाच्या 
कारणीं पडणार, उपयोगी होणार असलों तरच तो आपलें 
कार्य करील. निरुपयोगी मनुष्य, दुल क्षित झाल्यानें, नेहमींच 
दुःखप्रवाहांत वहात जाणार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


गोफ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १९ ; समास ४ ७११ 


॥ श्रीराम ॥ 
मागां बोलिलें करंटलक्षण । तें विवेकें सांडावें संपूर्ण । 
आतां ऐका सदेवलक्षण'। परम सोख्यदायेक ॥ १॥ 
उपजतगुण शरीरों । परोपकारी नानापरी । 
आवडे सर्वाचे अंतरीं । सर्वकाळ ॥। २॥ 
सुंदर अक्षर लेहों जाणे । चपळ शुद्ध वाचूं जाणे । 
अर्थांतर सांगों जाणे । सकळ कांहीं ॥ ३ ॥ 
कोणाचें मनोगत तोडीना । भल्यांची संगती सोडीना। 
सदेवलक्षण अनुमाना । आणून ठेवी ॥ ४ ॥ 
तो सकळ जनासी व्हावा । जेथे तेथे नित्य नवा । 
मूर्खंपणें अनुमानगोवा । कांहींच नाहीं ॥ ५ ॥ 
नाना उत्तम गुण सत्पात्र । तेचि मनुष्य जगसित्र । 
प्रगट कीर्ती स्वतंत्र । पराधेन नाहों ॥ ६॥ 
राखे सकळांचें अंतर । उदंड करी पाठांतर । 
नेमस्तपणाचा विसर । पडणार नाहीं ॥ ७॥ 
नश्रपणें पुसों जाणे । नेमस्त अर्थ सांगों जाणे । 
बोलाएसें वतो जाणें । उत्तम क्रिया ॥ ८॥ 
जो मानला बहुतांसी । कोणी बोलों न शके त्यासी । 
धगधगीत पुण्यरासी । साहांपुरुष ॥ ९ ॥ 
तो परोपकार करितांचि गेला। पाहिजे तो ज्याला त्याला 
मग काये उणें तयाला । झुमंडळीं ॥ १०॥ 
बहुत जन वास पाहे । वेळेसी तत्काळ उभा राहे । 
उणें कोणाचें न साहे । तया पुरुषासो ॥ ११॥ 


१ सदेव =सुदैवी ; भाग्यवान. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Eoundation, Chandigarh 


७१२ श्रीमत्‌ दासबोध 


चोदा विद्या चौसष्टी कळा । जाणे संगीत गायेनकळा ॥ 
आस्सविद्येचा जिव्हाळा । उदंड तेथें ॥ १२ ॥ 
सकळांसी तञ्ज बोलणें । सनोगत राखोन चालणे । 
अखंड कोणीयेकाचें उणें । पडोंचि नेदी ॥ १३॥ 
न्याय नीति भजन मर्यादा । काळ सार्थक करी सदा । 
दरिद्रषणाची आपदा । तेथें कंदी ॥ १४॥ 

उत्तसगुणें श्रंघारला । तो बहुतांमधें शोभला । 

प्रगट प्रतापे उगवला । सातंड जैसा ॥ १५४ 

जाणता पुरुष असेल जेथें । कळूहो केचा उठेल तेथें । 
उत्तम गुणादिषीं रितें । तें प्राणो करंट ॥ १६ ॥ 
प्रपंची जाणें राजकारण । परमार्थी साकल्य विवरण | 
सर्वामधें उत्तम गुण । त्याचा सोक्ता ॥ १७॥ 

मागें येक पुढें पेक । ऐसा कदापी चाहीं दंडक 3॥ 
सर्वत्रांसीं अलोलिक । तया पुरुषाची ॥ १८॥ 
अंतरासी लागेल ढका ।.ऐसी वर्तणूक करूं नका । 
जेथें तेथें विवेका । प्रकट करी ॥ १९ ॥ 

कर्मचिधी उपासनाविधी । ज्ञानविधी वेराग्यविधी । 
विशाळ ज्ञात्रुत्वाची बुद्धी । चळेल केसी ॥ २० ॥ 
पाहातां अवघे उत्तम गुण । तयास वाईट हाणेल कोण । 
जैसा आत्मा संपूर्ण सर्वा घटीं ॥ २१॥ 

आपल्या कार्यास तत्पर । लोक असती लाहान थोर ॥ 
तेसाचि? करी परोपकार । मनापासुनी ॥ २२॥ 


________ St NNN 
१ वागण्याची रीत. २ दुसऱ्याचे तें आपलेंच कार्य असें समजून; 
आत्मीयतेने. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


3 ७छछछ७छ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास ४ ७१३ 


दुसऱ्याच्या दुःखें दुखवे । दुसऱ्याच्या सुखें सुखावे । 
आवधेचि सुखों असावे । ऐसी वासना ॥ २३॥ 
उदंड मुळें नानापरी । वडिलांचें मन अवध्यांवरी । 
तसी अवध्यांची चिता करी । माहांपुरुष ॥ २४॥ 
जयास कोणाचें सोसेन!'। तयाची निःकांचन वासना। 
धीकारिल्यां धीकारेना । तोचि माहांपुरुष ॥ २५॥ 
सिथ्या शरीर निदलें। तरी याचें काये गेलें । 
ज्ञात्यासी आणि जितिलें । देहेबुद्धीने, ॥ २६॥ 
हें अवघें अवलक्षण । ज्ञाता देहीं * विलक्षण । 
कांहीं तप्ही उत्तम गुण । जनीं दाखवावे ।। २७॥ 
उत्तम गुणास मनुष्य देधे । बाईट गुणासी प्राणी खेदे। 
तीक्षण बुद्धि लोक साधे । काये जाणती ॥ २८॥ 
लोकों अत्यंत क्षमा करिती । आलियां लोकांचे प्रचिती । 
सण ते लोक पाठी राखती । नाना प्रकारीं ॥ २९॥ 
बहुतांसी चाटे मी थोर । सर्वसान्य* पाहिजे विचार । 
धीर उदार गंभीर । माहांपुरुष ॥ ३० ॥ 
जितुके कांहीं उत्तम गुण । तें समर्थाचे लक्षण । 
अवगुण तें करंटलक्षण । सहजचि जालें ॥ ३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सदेवलक्षणनिरूपण- 
नाम समास चतुर्थ ॥ ४॥ 


१ कौणाचेंहि अकल्याण सोसवत नाहीं. २ हा प्रश्‍न आहे. ३ देह- 
घारी असूनहि स्वार्थरहित असा. ४ हा थोर आहे असें इतरांनीं 
सानलें पाहिजे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७१४ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥। 


सातीचे देव धोंडयाचे देव । सोन्याचे देव रुप्याचे देव । 
काशाचे देव पितळेचे देव। तांब्याचे देव चित्रलेपे ' ॥ १॥ 
रुविच्या! लांकडाचे देव पोंवळयांचे देव। बाण तांदळे 
नमंदे देव। शालिग्राम कार्मिरी देव सुर्यकांत सोमकांत ॥ 
तांब्रनाणीं हेसनाणीं । कोणी पूजिती देवार्चनीं । 
चक्रांगीत * चक्रतीर्थाहुनी । घेऊन येती ॥ ३॥ 

उदंड उपासनेचे भेद । किती करावे विशद । 
आपलाले आवडीचा वेध । लागला जनीं ॥४॥ 

परी त्या सकळांचेंहि कारण । मुळीं * पाहावें स्सरण। 
तया स्मरणाचे अंश जाण । नाना देवतें ॥ ५॥ 

मुळीं द्रष्टा देव तो येक । त्याचे जाहाले अनेक । 

- समजोन पाहातां विवेक । उमजों लागे ॥ ६॥ 
देह्यावेगळी भक्ति फावेना । देह्यावेगळा देव पावेना । 
याकारणें मूळ भजना । देहेचि आहे ॥ ७॥ 

देहे मुळींच केला वाव । तरी भजनासी केचा ठाव । 
ह्यणोनी भजनाचा उपाच । देह्यात्मयोगे ॥ ८ ॥ 
देहेंविण देव कसा भजावा। देहेंविण देव कंसा पुजावा । 
देह्याविण मोहछाव केसा करावा। कोण्या प्रकारें ॥९॥ 
अत्र गंध पत्र पुष्प । फल तांबोल धूप दीप । 

नाना भजनाचा साक्षेप । कोठे करावा ॥ १०॥ 
देवाचें तीर्थ केसें घ्यावें । देवासी गंध कोठें लावावें । 


१ गंधाच्या लेपानें काढलेली चित्रें. २ रुईच्या. ३चक्रांकित. 
४ ‹ एकोऽहं ' असें आद्यस्फुरण. हीच मूळमाया. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास ५ ७१५ 


संत्रपुष्प तरी वावें'। कोणे ठाई ॥ ११॥ 

ह्यणौनि देह्याविण आडतें । अवघें सांकडेंचि पडतें । 
देहयाकरितां घडते । भजन कांहीं ॥ १२॥ 

देव देवता भूतें देवतें । मुळांचे? सामर्थ्यं आहे तेथें । 
अघिकारें? नाना देवतें । भजत जावीं ॥ १३॥ 
नाना देवों भजन केलें । तें मूळ पुरुषासी पावलें । 
याकारणें सन्मानिलें । पाहिजे सकळ कांहीं ॥ १४॥ 
सायावल्ली फांपावली । नाना देहेफळीं लगडली । 
सुळींची जाणीव कळों आली । फळांमधें ॥ १५॥ 
ह्यणोनी येळील* न करावें । पाहाणेंतें येथेंचि पाहावें । 
ताळा पडतां राहावें । समाधाने ॥ १६॥ 

प्राणी संसार टाकिती । देवास धुंडीत फिरती । 
नाना अनुसानीं पडती । जेथ तेथे ॥ १७॥ 

लोकांची पाहातां रीती । लोक देवाचेनें करिती । 
अथवा क्षत्रदेव* पाहाती । ठाई ठाई ॥ १८॥ 
अथवा नाना अवतार । एकोन धरिती निर्धार । 

परी तें अवघें सविस्तर । होऊन गेलें ॥ १९॥ 

येक ब्रह्माविष्णुमहेश । ऐकोन ह्मणती हें विशेष । 
गुणातीत जो जगदीश । तो पाहिला पाहिजे ॥ २०॥ 
देवासी नाहीं थानमान । कोठें करावें भजन । 

हा विचार पाहातां अनुमान । होत जातो४॥ २१॥ 
१ वाहावे. २ मूळमायेचें; ईइवराचें. ३ योग्यतेनुरूप. 
४ कंटाळा. ५ अनुभव आत्यानें. ६ क्षेत्रांतील देव. ७ देव 
निराकार असल्यानें त्यास निश्चित ठावठिकाणा नाहीं म्हणून 
भजनहि करतां थेत नाहीं असें समजाल तर घोंटाळचांत 
पडाल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७ १ द्‌ Agamnigam Digital श्रीसितिदसि वी् ५०४०१, Chandigarh 


नसतां देवाचें दर्शन । कंसेन होईजे पावन । 

धन्य धन्य ते साधुजन । सकळ जाणती ॥ २२॥। 

भूसंडळों देव नाना । त्यांची भीड उलंघेना । 

मुख्य देव तो कळेना । कांहीं केल्थां ॥ २३ ॥ 

कतुत्व” वेगळें करावें । सग त्या देवासी पाहावें ॥ 

तरीच फांहींयेक पडे ठावें । गोप्यगुह्य ॥ २४॥ 

तें दिसेना ना भासेना । कल्पांती हि नासेना । 

सुझतावेगळे विश्वासेना । तेथे सन ॥ २५॥ 

उदंड कल्पिते कल्पना । उदंड इछिते वासना । 

अभ्यांतरीं तरंग नाना । उदयातें पावती ॥ २६॥ 

हाणोनी कल्पनारहित । तेचि वस्लु शाश्‍वत । 

अंत नाहीं ह्णोनि अनंत । बोलिजे तथा ॥ २७॥ 

हें ज्ञानदुष्टीनें पाहावें । पाहोन तेथेंचि राहावें । 

निजध्यासें तद्रूप व्हावें । संगत्यागं `॥ २८॥ 

नाना लीळा नाना लाघवें । तें काये जाणिजे बापुड्या 

जीवें । संतसंगे स्वानुभवें । स्थिति बाणे ॥ २९ ॥ 

एसी सूक्ष्म स्थिती गती । कळतां चुके अधोगती । 

सद्गुरुचेनि सद्गती । तत्काळ होते ॥ ३०॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहेमान्यनिरूपणनाम 
समास पंचम ॥ ५॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
परमार्थी आणि विवेकी । त्याने करणें माने लोकों । 
कां जे विवरविवरों चुकी । पडोंचि नेदी ॥ १॥ 


१ आब्रह्मस्तंव सारें विश्व. २ मीपणत्यागानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास ६ ७१७ 


जो जो संदेह वाटे जुना । तो तो कदापी करीना । 
आदिअंत अनुमाना । आणून सोडी ॥ २॥ 

स्वता निस्पृह असेना । त्याचें बोलणेंचि सानेना । 
कठीण आहे जनादंना । राजी राखणें ॥ ३॥ 

कोणी दाटून उपदेश देती। कोणी मध्यावर्ती घालिती । 
ते सहजचि हळू ' पडती । लालचीनें ॥ ४॥ 

जयास सांगावा विवेक । तोचि जाणावा प्रतिकुंचक *। 
पुढें पुढें नासक । कारबार होतो ॥ ५॥। 

भावास भाऊ उपदेश देती । पुढें पुढे होते फजीती । 
वोळखीच्या लोकांत महंती । सांडंचि नये ॥ ६॥ 
पहिलें दिसे परी नासे)। विवेकी सान्य करिती केसे । 
अविवेकी ते जसे तसे । मिळती तेथें ॥ ७॥ 

भ्रतार शिष्य स्त्री गुरु । हाहि फटकाळ विचार । 
नाना भ्रष्टाकारी प्रकार । तेसाचि आहे ॥ ८ ॥ 
प्रगट विवेक बोलेना । झांकातापा* करी जनां । 
मुख्य निश्‍चय अनुसाना । आणूंच नेदी ॥ ९॥ 
हुकीसरिसा” भरीं भरे । विवेक सांगतां न धरे । 
दुरीदृष्टीचे“ पुरे । साधु नव्हेती ॥ १०॥ 

कोण्हास कांहींच न सागावें । भगवःदूजन वाढवावे । 
विवेकबळें जन लावावें । भजनाकडे ॥ ११ ॥ 


१ बळजवरीनें. २ मध्यस्थी; प्रचारक. ३ पत घालवून बस- 
तात. ४ प्रतिकूल. ५ नष्ट होतें; पहिला दाब रहात नाहीं. 
पहा द. १० स. ८, ओ. १५ वी. ६ लोकांसमोर वेळ मारून 
नेतो. ७ लहरीनुसार. ८ दीघंदृष्टीचे. खरे साधु जसे असतात 
तसे; असे भोंदू लोक नव्हेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७१८ श्रीमत्‌ दासबोध 


परांतर रक्षायाचों कामें । बहुत कठिण विवेकवसें । 
स्वइछेनें स्वधर्म । लोकराहाटी ॥ १२॥ 

आपण तुरुक गुरु केला | शिष्य चांभार सेळविला । 
नोच यातीनें तासला । समुदाव ॥ १३॥ 
ब्राह्मणमंडळया मेळवाव्या । भक्तमंडळया मानाव्या । 
संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं ॥ १४॥ 

उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । मळमळीत अवघेचि टाकावे । 
निस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ॥ १५॥ 

अक्षर बरें वाचणें बरें । अर्थांतर सांगणें बरें । 

गाणें नाचणें अवघेचि बरें । पाठांतर ॥ १६॥। 

दीक्षा बरी मोत्री बरी । तीक्षण बुधी राजकारणी बरी । 
आपणास राखे नानापरी । अलिप्तपणें ॥ १७॥ 
अखंड हरिकथेचा छंटु । सकळांस लागे नामबेदू' । 
प्रगट जयाचा प्रबोधु । सूर्य जेसा ॥ १८॥ 

दुर्जनासी राखों जाणें । सज्जनासी निवऊ जाणे । 
सकळांचे मनीचें जाणे । ज्याचें त्यापरी ॥ १९ ॥ 
संगतीचें मनुष्य पालटे । उत्तम गुण तत्काळ उठे? 
अखंड अभ्यासीं लगटे । समुदाव ॥ २०॥ 

जथे तेथें नित्य नवा । जनासी वाटे हा असावा । 
परंतु लालचीचा गोवा । पडोंचि नेदी ॥ २१॥ 
उत्कट ' भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट च्यातुर्य उत्कट 
भजन । उत्कट योग अनुष्ठान । ठाईं ठाई ॥ २२ ॥ 


१ नामवेधू; नामाचें आकर्षण. २ प्रगटे. ३ उत्कृष्ट; 
उत्कंठित = तळमळीची खरी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ १ समास ६ ७१९ 


उत्कट निस्पृहता धरिली। त्याची कीति दिगांतों फांकली 
उत्कट भक्तीनें निवाली । जनमं डळी ॥ २३ ॥ 

कांहीं येक उत्कटेविण । कीति कदापि नव्हे जाण । 
उगेंच वणवण हिंडोन । काये होतें ॥ २४॥ 

नाहीं देहाचा भरंवसा । केव्हां सरेल वयसा । 

प्रसंग पडेल केसा । कोण जाणे ॥ २५॥ 

याकारणें सावधान असावें । जितुकें होईल तितुकें करावें । 
भगवत्कोर्तीनें भराबें । भूमंडळ ॥ २६॥ 

आपणास जें जें अनकूळ । तें तें करावें तत्काळ । 
होईना त्यास निवळ । विवेक उमजावा ॥ २७॥ 
विवेकामधें सांपडेना । ऐसें तों कांहींच असेना । 
येकांतीं विवेक अनुमाना । आणून सोडी ॥ २८॥ 
अखंड तजवीजा चाळणा जेथें । पाहतां काये उणें तेथें । 
येकांतेंविण घ्राणीयांतें । बुद्धि कंची ॥ २९॥ 

थेकांतीं विवेक करावा । आत्माराम ओळखावा । 
येथून तेथवरी गोवा । कांहींच नाहीं ॥ ३०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे बुद्धिवादतिरूपणनाम 
समास षष्ठ ।। ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
कथेचे घमंड ' भरून द्यावें । आणी निरूपणीं विवराबें। 
उणें पडोंचि नेदावें । कोणीयेकविषीं ॥ १ ॥ 


१ थाट; बहार. थाटाची रंगदार कथा करावी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७२० श्रीमत्‌ दासबोध 


भेजणार? खाले पडिला । तो भेजणारी! जाणितला । 
नेणता लोक उगाच राहिला । टकमकां पाहात ॥२॥ 
उत्तर बिलंबीं पाडले । ्रोतयांस कळों आलें । 
हाणिजे सहत्व उडालें । बक्तयाचे ॥ ३ ॥ 

थोडें बोलोनी समाधान करणें । रागेजोन तरी सन धरणें 
सनुष्य वेधींच लावणें । कोणी वेक ॥ ४ ॥ 

सोसवेना चिणचिण केली । तेथें तामसवृत्ती दिसोन 
आली। आवघी आवडी उडाली । श्रोतयाची ॥ ५॥ 
कोण कोण राजी राखले । कोण कोण मती भंगिले । 
क्षणक्षणां परीक्षिले । पाहिजे लोक ॥ ६ ॥ 

शिष्य विकल्पे रान घेतो । गुरु मागें नागे धांबतो । 
विचार पाहों जातां तो । विकल्पचि अवघा ॥ ७ ॥ 
आशाबद्ध क्रियाहीन। नाहीं च्यातुर्यचिं लक्षण । 

ते महंतीची भणभण । बंद* नाहीं ॥ ८ ॥ 

ऐसे गोसावी हळू पडती *। ठाई ठाई कष्टी होती । 
तेथें संगतीचे लोक पावती । सुख केचे ॥ ९ ॥ 

जिकडे तिकडे कीति माजे। सगट लोकांस हव्यास उपजे 
लोक राजी राखोन कोजे । सकळ कांहीं ॥ १० ॥ 
परलोकों वास करावा । सपुदाव उगाच पाहावा । 
मागण्याचा तगादा न लवावा । कांहीं येक ॥ ११॥ 
जिकडे जग तिकडे जगन्नायेक । कळला पाहिजे विवेक 
रात्रीदिवस विवेकी लोक। सांभाळीत) जाती ॥ १२ ॥ 
>= बल कक की 03० 


१ वक्ता वक्तृत्वांत घसरला तर. २ जे स्वत: त्या विषयाचे 
ज्ञाते पी असतील त्यांनाच समजणार. ३ अकलबंद; मर्यादा. 
४ त्यांची पतं नष्ट होते. ५ हा विवेक सांभाळतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १९ : समास ७ ७२१ 


जो जो लोक दृष्टीस पडिला । तो तो नष्ट ऐसा कळला 
अवधघच नष्ट पेकला भला । काशावरुनी॥ १३॥ 
चोस मुलकों कापे पाहावें । लोकांवेणळें कोठे राहाबें। 
तर्‍हे' खोटी सांडतें घ्यावें । कांहीं येक ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ लोकिकों वतेतां न ये। त्यास महंती कासा नये 
परत्र साधनाचा उपाये । श्रवण करून असावें॥ १५॥ 
आपणासी बरें पोहता न ये । लोक बुडवावयाचें कोण 
कार्ये । गोडी आवडी वायां जाये। विकल्पचि अवघा ॥ 
अभ्यासे प्रगट व्हावें । नाहीं तरी झांकोन असावें । 
प्रगट होऊन नासावें । हें बरें नव्हे ॥ १७॥ 

मंद' हळु हळु चालतो । चपळ कंसा अटोपतो । 
अरबी फिरवणार तो । कैसा असावा ॥ १८ ॥ 

हे धकाधकीचों कामें । तिक्षण बुद्धीचों वस । 
भोळया भावार्थे संभ्रमे । केलें घडे ॥ १९॥ 

सेत केलें परी बाहेनार। जवार केलें परी फिरेना । 
जन मेळविलें परी धरेना । अंतर्यासीं ॥ २० ॥ 

जरी चढती वाढती आवडी उठे। तरी परमार्थ प्रगटे \ 
घसघस करितां विदे। सगट लोकु ॥ २१॥ 

आपलें लोकांस मानेना । लोकांचें आपणांस मानेना । 
अवघा विकल्प मना । समाधान केचें ॥ २२ ॥ 
नाकस) दीक्षा सितरु* लोक । तेथे कंचा असेल विवेक 


१ अभिमान कामाचा नाहीं; पड घ्यावी. २ मंद घोड्याला 
चालविणारा चपळ अरबी घोड्याला कसा आवरू शकणार बरें ? 
३ निगा राखेना. ४ जवाहिरांचा व्यापार. ५ भोंटूपणाची . 
६ फसवे; ठक. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७२२ श्रीमत्‌ दासबोध 


जेथे बळावला अविवेक । तेथें राहणें खोटें ॥ २३ ॥ 
` बहुत दिवस श्रम केला । सेवटीं अवधाचि वेथे गेला। 
आपणास ठाकेना गलबला । कोणें करावा ॥ २४ ॥ 
संगीत? चालिला तरी तो व्याप। नाहीं तरी अवघाचि 
संताप। क्षणक्षणां विक्षेप । किती ह्यणोनि सांगावा ॥ २५ 
मूर्ख मूखपणें भरंगळती । ज्ञाते ज्ञातेपणें कळूहो करिती 
होते दोहींकडे फजिती । लोकांमधे ॥ २६ ॥ 
कारबार आटोपेना करवेना । आणि उगेंहि राहेना ॥ 
या सकळ जना । काये हाणावें ॥ २७॥ 

नासक उपाधीस सोडावे । वय सार्थकों घालावें । 
परिञ्जमणें कंठावें । कोठे तरी ॥ २८ ॥ 

परिश्रमण करीना । दुसऱ्याचे कांहींच सोसीना । 

तरी मग उदंड यातना । विकल्पाचीं।। २९ ॥ 

आतां हें आपणाचिपासों । बरें विचारावे आपणासी । 
अनकूळ पडेल तसी । वर्तणूक करावी ॥ ३० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे येत्ननिरूपणनाम 
समास सप्तम ॥। ७ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
सृष्टिमधें बहु लोक । परिश्रमणें कळे कोतुक । 
नाना प्रकारीचे विवेक । आडळों लागती ॥ १ ॥ 
किती प्रपंची जन । अखंड वृत्ति उदासीन । 
सुखदुखे समाधान । दंडळेना ॥ २॥ 


१ व्यवस्थेशीर; सुरळीत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १९ : समास ८ ७२३ 


स्वभावेंचि नेमक बोलती । सहजचि नेमक चालती । 
अपूर्वे बोलण्याची स्थिती । सकळांसि माने ॥ ३ ॥ 
सहजचि ताळज्ञान येतें । स्वभावेंचि रागज्ञान उसटतें। 
सहजचि कळत जातें । न्यायेनीतिलक्षण । । ४ ॥ 
येखादा आडळे गाजी । सकळ लोक अखंड राजी । 
सदा सवेदा आवडी ताजी । प्राणीमात्रांची ॥ प॥ 
चुकोन उदंड आडळतें । भारी मनुष्य दृष्टोसी पडतें । 
महंताचें लक्षणसें वाटतें । अकस्मात । । ६॥ 

ऐसा आडळतां लोक । चमत्कारें गुणग्राहिक । 

क्रिया बोलणें नेमक । प्रत्ययाचे ॥ ७॥ 

सकळ अवगुणामधें अवगुण। आपले अवगुण वाटती गुण। 
मोठें पाप करंटपण । चुकेना कीं ॥ ८ ॥ 

ढाळेंचि' कास होतें सदा । जें जपल्याने? नव्हे सवेदा 
तेथें पीळपेंचाची आपदा । आडळेचिना ॥ ९ ॥ 
थेकासी अभ्यासितां न ये । येकासी स्वभावेंचि ये । 
ऐसा भगवंताचा महिमा काये । केसा कळेना ॥ १०॥ 
मोठीं राजकारणें चुकती । राजकारणी बेढां लागती । 
नाना चुकीची फजीती । चहुंकडे ॥ ११ ॥ 
याकारणें चुकों नये । ह्ाणिजे उदंड उपाये । 
उपायाचा अपाये । चुकतां होये ॥ १२॥ 

काये चुकलें तें कळेना । मनुष्याचे सनचि वळेना । 
खवळला अभिमान गळेना । दोहिकडे ॥ १३॥ 


१ तेजस्वीपणानें अथवा तडजोडीने. २ भिडस्तपणानें अथवा 
जपुन काळजीपुर्वक केल्यानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


gamnigam Digital Pre रि Foundation, Chandigarh 
७२४ रौमि दौसबाध 


आवघे फडचि नासती । लोकांचीं मनें भंगती । 

कोठें चुकते युक्ती । कांहीं कळेना ॥ १४॥ 
व्यापेंचिण आटोप केला । तो अवघा घसरतचि गेला| 
अकलेचा बंद नाहीं घातला । डुरीदृष्टीनें ॥ १५॥ 
येखादें सनुष्य तें सिळे । त्याचें करणेंचि बावळें । 
नाना विकल्पाचें जाळें । करून टाकी ॥ १६॥ 

तें आपणासी उकलेना । दुसऱ्यास कांहींच कळेना । 
ताचे विकल्पे कल्पना । ठाई ठाई ॥ १७॥ 

त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या । कोणे येऊन अटो- 
पाव्या । ज्याच्या त्यानें कराव्या । बळकट बुद्धि ॥ १८॥॥ 
ज्यासी उपाधी आवरेला । तेणें उपाधी वाढवाबीना । 
सावचित करूनियां मना । समाधानें असावें ॥ १९ ॥ 
घांवधांवों उपाधी वेष्टो। आपण कष्टी लोकहि कष्टी 
हे कासा नपे गोष्टी । कुसमुसेची ॥ २०॥ 

लोक बहुत कष्टी जाला । आपणहि अत्यंत त्रासला । 
वेथेचि केला गलबला । कासयासी ॥ २१॥ 

असो उपाधीचें काम ऐसें । कांहों बरें कांहीं काणोंसें ' । 
सकळ समजोन ऐसें । वर्ततां बरें ॥ २२॥ 

लोकांपासीं भावार्थ कचा । आपण जगवावा तयांचा । 
सेवट उपंढर' कोणाचा । पडोंचि नये ॥ २३ ॥ 
अंतरात्म्याकडे सकळ लागे। निर्गुणं हैं कांहींच नलगे । 
नाना प्रकारीचे दगे। चंचळामधे ॥ २४ ॥ 

शुद्ध विश्रांतीचें स्थळ । तें येक निर्मळ निइचळ । 

तेथे विकारि सकळ । निविकार होती ॥ २५ ॥ 


१ वांकडे; त्रासदायक. २ दंभस्फोट; फजिती. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९ : समास ९ ७२५, 


उद्वेग अवघे तुटोनी जाती । मनासी वाटे विश्रांती । 

` ऐसी दुल्लभ परब्रह्मस्थिती। विवेकें सांभाळावी ॥ २६॥ 
आपणास उपाधी मुळींच नाहीं रुणानबंधे मिळाले सरवेहि 
आल्यागेल्याची क्षिती ! नाहीं । ऐसें जाले पाहिजे ॥ २७ 
जो उपाधीस कंटाळला । तो निवांत होऊन बसला । 
आटोपेना तो गल्बला । कासयासी ॥ २८ ॥ 

कांहीं गल्बला कांहीं निवळ । ऐसा कंठित जावा काळ: 
जेणेंकरितां विश्रांती वेळ । आपणासी फावे ॥ २९॥ 
उपाधी कांहीं राहात नाहीं । ससाधानायेवढें थोर नाहं 
नरदेहे प्राप्त होत नाहीं । क्षणक्षणां ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे उपाधीलक्षणनिरूपण-- 

नाम समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
ज्ञानी आणी उदास । समुदायाचा हव्यास । 
तेणें अखंड सावकाश । येकांत सेवावा ॥ १॥ 
जेथें तजवीजा! कळती । अखंड चाळणा निघती । 
प्राणीसात्रांची स्थिती गती । कळों येते ॥ २॥ 
जरो हा चाळणाचि करीना । तरी कांहींच उमजेना ।. 
हिसेबझाडाचि पाहीना । दिवाळखोर ॥ ३ ॥ 
येक मिरासी* साधिती । पेक सीध्या* गवावित्ती । 
१तमा; पर्वा. २ युक्तिप्रयुक्ति. ३ चितन; चर्चा. ४ इनामी 
वतन. ५ सिद्धि; सिद्धच-पूर्वीपासून असलेलीं वतने. ६ गमा-- 
वतात. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७२६ श्रीमत्‌ दासबोध 


<व्यापकपणाची स्थिती । ऐसी आहे ॥ ४ ॥ 
जेणें जे जें मनीं धरिले । तें तें आधींच समजलें । 
कुत्रिस अवर्घेचि खुंटले । सहजचि येणें ॥ ५॥ 
अखंड राहातां सलगी होते । अतिपरिचयें अवज्ञा घडते 
याकारणें विश्रांतीते । घेतां नये ॥ ६ ॥ 
'आळसें आळस केला । तरी मग कारबारचि बुडाला । 
अंतरहेत चुकत गेला । समुदायाचा ॥ ७ ॥ 
-उदंड उपासनेचीं कामें । लावीत जावीं नित्यनेसें । 
अवकाश केचा कृत्रिसें । करावयासी ॥ ८ ॥ 
चोर भांडारी करावा । घसरतांच सांभाळावा । 
-गोचा मू्खेपणाचा काढावा । हळू हळु ॥ ९ ॥ 
या अवध्या पहिल्याच? गोष्टी। प्राणी कोणी नव्हता! 
कष्टी । राजकारणें मंडळ वेष्टी । चहुंकडे ॥ १० ॥ 
-नष्टासी नष्ट योजावे । वाचाळासी वाचाळ आणावे । 
आपणावरी विकल्पाचे गोवे । पडोंच नेदी ॥ ११ ॥ 
-कांटीनें कांटी झाडावी। झाडावी परी ते कळों नेदावी 
कळकटेपणाची * पदवी । असों द्यावी ॥ १२॥ 
न कळतां करी कायं जें तें तें काम तत्काळचि होतें 
गचगचेंत) पडतां तें । चमत्कारें नव्हे ॥ १३ ॥ 
“ऐकोनी आवडी लागावी । देखोनी बळकटचि व्हावी । 
सलगीनें' आपली पदवी । सेवकांमधें ॥ १४ ॥ 


१ पूर्वीच्याच. २ न होतां. ३ वेढून, आकर्षून, घ्यावें. ४ गबाळे - 
"पणाची; अजाणतेपणाची. ५ गवगवा झाल्यानें. ६ आत्मीयते- 
मुळें. सेवकांना परकेपणा वाटतां उपयोगी नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक १९ : समास ९ ७२७. 


कोणी येक काम करितां होतें । न करितां तें मागें पडतें 
याकारणें ढिलेपण तें । असोंचि नये ॥ १५ ॥ 

जो दुसऱ्यावरी विश्वासला। त्याचा कार्यभाग बुडाला 
जो आपणचि कष्टत गेला । तोचि भला ॥ १६॥ 
अचध्यास अवघे कळलें । तेव्हां तें रितें' पडलें । 
याकारणें ऐसें घडलें । न पाहिजे की ॥ १७ ॥ 

मुख्य सुत्र हातीं घ्यावें । करणें तें लोकांकरवीं करवावें: 
कित्तेक खलक! उगवावें । राजकारणामधें ॥ १८ ॥ 
बोलके पहिलवान कळकटे '। तयासीच घ्यावे झटे । 
दुजेनें राजकारण दाटे । ऐसें न करावें ॥ १९ ॥ 
ग्रामण्य वर्सी सांपडावें । रगडून पीठचि करावें । 
करूनि मागुती सांवरावें । बुडऊ नये ॥ २० ॥ 
खळदुर्जनासी भ्यालें । राजकारण नाहीं राखिलें । 
तेणें अवघें प्रगट जालें । बरें बाईट ॥ २१ ॥ 

समुदाव पाहिजे मोठा। तरी तनावा) असाव्या बळकटाः 
सठ करुनी ताठा । धरू नये ॥ २२॥ 

दुर्जन प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे । 
सञ्जनापरीस आळवावें । महत्त्व देउनी ॥ २३ ॥ 
जनासधें दुर्जन प्रगट । तरी सण अखंड खटखट । 
याकारणें ते वाट । बुझून टाकावी ॥ २४ ॥ 
गनीमाच्या देखतां फोजा । रणशूरांच्या फुफुरिती भुजाः 


१ उघड झालें. २ धूतं लोक जमवावे. ३ वादपट्‌; धरत: 
४ गावगुंडांना वर्मी पकडून त्यांची मस्ती जिरवावी इतरत्र 
त्यांचा उपयोग करतां येण्यासारखा असल्यानें त्यांना आपलेसे 
करून ठेवावे. ५ तंबूच्या दोऱ्या; व्यापाची शक्ति. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७२८ श्रीमत्‌ दासबोध 


ऐसा पाहिजे कीं राजा । केपक्षी' परमार्थो ॥ २५ ॥ 
तयास देखतां दुजेन धाके । बेसवी प्रचीतीचे तडाखे । 
बंड पाषांडाचे बाखे'?। सहजचि होती ॥ २६॥ 
हे धूतेपणाचीं कार्ले । राजकारण करावें नेसें । 
-ढिलेपणाच्या संभ्रमें । जाऊ नये ॥ २७ ॥ 
कोठेंच पडेना दृष्टीं । ठाई ठाई त्याच्या गोष्टी । 
वाग्विछासें सकळ सष्टीं । वेधिली तेणें ॥ २८ ॥ 
ुब्पासी हुंबा लाऊन द्यावा टोणप्यास टोणपा "आणावा 
लोंदास पुढें उषा करावा । दुसरा लॉद*॥ २९ ॥ 
टासी आणावा धट" । उत्घडासी पाहिजे उत्धट*। 
-खटनटासी खडनट “। अगत्य करी ॥ ३० ॥ 
जेशास तेसा जेव्हां भेटे । तेव्हां सज्यालसी थाटे । 
-इतुकें होतें परी धनी कोठें । दृष्टीस न पडे ॥ ३१॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे राजका रणनिरूपण- 
नाम समास नवम ॥ ९ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
'जेथें अखंड नाना बाळणा ! जेथे अखंड नाना धारणा 
"जेथें अखंड राजकारणा । मनासी आणिती ॥ १ ॥ 
-सृष्टीमधें उत्तम गुण । तितुकें चाले निरूपण । 
-निरूपणाविण क्षण । रिकासा नाहीं ॥ २॥ 
चर्चा आशंका प्रत्योत्तरें । कोण खोटं कोण खरें । 


१ केवारी. २ धूळधाण. ३ गुरगुरणारा. ४ मूर्ख. ५ गलेलठु. 
*६ दांडगा. ७ उमेट. ८ लुच्चा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक १९: समास १० ७२९. 


नाना वगत्र॒त्वें शास्त्राधारें । नाना चर्चा ॥ ३॥ 
अक्तिमागे विशद कळे । उपासनामार्ग आकळे । 
ज्ञानविचार निवळे । अंतर्यासों ॥ ४ ॥ 

वेराग्याची बहु आवडी । उदास वृत्तीची गोडी । 
उदंड उपाधी तरी सोडी? । लागोंच नेदो ॥ ५ ॥ 
प्रबंदाची पाठांतरें । उत्तरासी संगीत उत्तरें । 
नेमक बोलतां अंतरें । निववी सकळांचीं ॥ ६ ॥ 
आवडी लागली बहु जया। तेथें कोणाचें कांहीं चालेना. 
दळवट पडिला अवुभाना । येईल कंसा*॥ ७॥ 
उपासना करूनिया पुढें । पुरवले पाहिजे चहुंकडे । 
भुसंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तथा ॥ ८ ॥ 
जाणती परी आडळेना । कापे करितो तें कळेना । 
नाना देसीचे लोक नाना । येऊन आती ॥ ९॥ 
तितुक्यांचीं अंतरें धरावी । विवेकें विचारें भरावों ।. 
कडोविकडोचीं" विदराबीं । अंतःकरण ॥ १० ॥ 
किती लोक तें कळेना । किती समुदाव आकळेना ।. 
सकळ लोक श्रबणसनना । मध्यें घाली ॥ ११ ॥ 
फड ससजाविसी करणें । गद्यपद्य सांगणें । 
परांतरासी राखणें । सर्वकाळ ॥ १२ ॥ 

ऐसा ज्याचा दंडक । अखंड पाहणें विवेक । 
सावधापुढें अविवेक । येईल कचा ॥ १३॥ 


१ वियोग (अलिप्ततेचा). २ समर्पक. ३ समुदायाची गदी 


होते तरी. ४ कोणासहि याचें आकलन होत नाहीं. ५ दुःखी 
कष्टी झालेलीं; आडमार्गास गेलेली. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


‘७३० श्रीमत्‌ दासबोध 


'जितुकें कांहीं आपणासी ठावें। तितुके हळुहळु सिकवाचें 
शाहाणे करूनि सोडावे । बहुत जन ॥ १४ ॥ 
'परोपरीं सिकवणें । आडणुका सांगत जाणें । 

निवळ? करुनी सोडणें । निस्पृहासी ॥ १५ ॥ 

होईल तें आपण करावें । न होतां जनाकरवीं करवाचें 
भगवरूजन राहावें । हा धर्म नव्हे ॥ १६॥ 

आपण करावें करवावें। आपण विवरावे विवरवावे । 
आपण धरावे धरवावें । भजनमार्गासी ॥ १७॥ 
जुन्या लोकांचा कंटाळा आला । तरी नूतन प्रांत पाहिजे 
धरिला। जितुकें होईल तितुक्याला। आळस करूं नये॥ 
देह्याचा अभ्यास बुडाला? । हाणिजे महंत बुडाला । 
लागवेगें नृतन लोकांला । शाहाणें करावें ॥ १९ ॥ 
उपाधींत सांपडों नये । उपाधीस कंटाळों नये। 
निसुगपण* कामा नये । कोणीयेकविषीं ॥ २० ॥ 
'कास नासणार नासतें। आपण वेडें उगेंच पाहाते । 
आळसी हूदयसुन्य तें। काये करूं जाणे ॥ २१॥ 
धकाधकीचा मासला । केसा घडे अशक्ताला । 

नाना बुद्धि शक्ताला । म्हणोनी सिकवाव्या ॥ २२ ॥ 
च्याप होईल तों राहावें । व्याप राहातां उठोन जावें । 
आनंदरूप फिरावं । कोठें तऱहीं ॥ २३ ॥ 
उपाधीपासुनी सुटला । तो निस्पृहपणे बळावला । 
जिकडे अनकूळ तिकडे चालिला । सावकास ॥ २४ ॥ 
कीति पाहातां सुख नाहीं । सुख पाहातां कीति नाहीं। 
१ निःसंदेह. २ आळशी, ऐषआरामी झाला तर. ३ कामचुकार 
पणा; कुचरपणा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास १ ७३१. 


केल्याचिण कांहींच नाहीं । कोठें तऱ्हीं ॥ २५ ॥ 
थेरवीं काय राहातें । होणार तितुकें होऊन जातें । 
प्राणीमात्र अशक्त? लें । पुढें आहे ॥ २६॥ 
आधींच तक्वा? सोडिला । मधेंचि धोवसा* सांडिला ॥ 
तरी संसार हा सेवटाला । कंसा पावे ॥ २७॥ 
संसार मुळींच नासका। विवेकें करावा नेटका । 
नेटका करितां फिका*। होत जातो ॥ २८ ॥ 
एसा याचा जिनसाना)। पाहातां कळों येतें सना । 
परंतु धीर सांडावाना । कोणी येकें॥ २९ ॥ 

धीर सांडितां काये होतें। अवघें सोसावे लागतें । 
नांना बुद्धि नाना मतें । शाहाणा जाणे ॥ ३० ॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे विवेकलक्षणनिरूपण-= 
नाम समास दशम ।। १०॥ 


पूर्ण नाम दशक विंशाति॥ २०॥ 


॥ श्रीराम ॥ 


प्राणी व्यापक सन व्यापक । पृथ्वी आप तेज व्यापक ॥ 
वायो आकाश त्रिगुण व्यापक । अंतरात्मा मूळमाया ॥ १ 
निगुण ब्रह्म तें व्यापक । एसें अवघेच व्यापक । 


१ हा उगीचच स्वतःस दुर्बळ समजत असतो. २ चिवटपणा; 
कोशीस. ३ धेय. ४ अनाकर्षक. ५ स्वरूप; स्वभाव. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


तरी हें सगट? कि काये येक । भेद आहे ॥ २॥ 
आत्मा आणि निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमान । 
आत्मा सगुण कि निर्गुण । आणि निरंजन ॥ ३ ॥ 
"शोता संदेहों पडिला । तेणें संदेह वाढला । 

अनुमान धरून बेसल! । कोण तो केसा ॥ ४ ॥ 

ऐका पहिली आशंका । अवघा गलबला करू नका । 
'ग्रगट करून विवेका । प्रत्यये पाहावा ॥ ५॥ 
शरीरपाडं' सामर्थ्यपाडे ! प्राणी व्याप करी निवाडें। 
परी पाहातां सनाथेवढें । चवळ नाहीं ॥ ६॥ 
चपळपण येकदेशी*। पुणे व्यापकता नव्हे त्यासी । 
पाहातां पृथ्वीच्या व्यापासी । सीमा आहे ॥ ७॥ 
तेसेंचि आप आणि तेज । अपूर्ण दिसती सहज । 

बायो चपळ ससज । येकदेसी ॥ ८ ॥ 

गगन आणि निरंजन । तें पूर्ण व्यापक सघन । 

कोणी येक अनुमान । तेथें असेचिन! ॥ ९ ॥ 

त्रिगुण गुणक्षोभिणी माया माईक जाईल विल्या । 
अपुण) येकदेसी तया। पूर्ण व्यापकता न घडे ॥ १०॥ 
आत्मा आणि निरंजन । हें दोहिकडे नामाभिधान । 


गा डळ कळ क 3 0 0... 
१ हे व्यापकपण एकसारखेच आहे कीं काय? २ शरीरानुसार. 
३ सामर्थ्यानुसार. ४ मनाचें चपळपण-व्यापकत्व-परिपूणं 

नव्हे; कारण एका वेळीं एकाच विषयाचा तें अंगिकार करतें. 
५ हा सिद्धान्त सांगितला -जें अपुर्णं आहे व एका वेळीं एकच 

स्थानीं असतें त्यास पूर्ण व्यापकपण नसतें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दपात २७ IN ¢ 


अर्थान्वये? समजो । बोलणे कराने ।। ४ ॥! 
आत्मा! मन अत्यंत चपळ । तरी हें कापता) तील 
केवळ । सुचित अंतःकणे (वळ । पाणल | | / ५ !! 
अंतराळी पाहातां पाताळी बाही NAA A 
राळीं नाहीं । पुणपणे बसत घाही । नपा ॥ ४३ ॥ 
पुढे पाहातां साग घाही । माग पाहाता एव ताही 
वास सव्य * व्याप नाहो । बश्ादशा॥ १४ ॥ 

चहुकडे निशाणें मांडावी । पेकरारी बाशी शिवाबा । 
याकारणें समजोन उगबी । प्रत्यय आपणासी ॥। ५५ ॥ 
सुय आला प्रतिबिबळा *। हाह दृष्टांत न घड वर्तुळ 
बस्तुरूप निर्गुणाला । ह्णिजेत आहे ॥ १६ ॥। 
घटाकाश सठाकाश । हाहि दृष्टांत विद्व । 

तुळूं जातां निर्गूणास । साध्यता घेते ॥ १७॥ 
ब्रह्मोंचा अंश आकाश । आणी आत्म्पाचा अंश मानस 
दोहीचा अनुभव प्रत्ययास“ | येथें घ्याचा ॥ १८ 


RNS का SRM ESS. 
१ आत्मा व निरंजन या शब्दांचा प्रयोग ज्या संदर्भात असेळ 
तसा अथ करावा. हीं दोन्ही नांवें पर्यायी आहेत. २ अंतरात्मा 
हे पहा आवा ७ वरील टीप. ४ उजवीकडे. ५ निर्गुण परब्रह्म 
वस्तुरूप-शाइ्वत आहे तर सूर्याला उदयास्त आहेत. म्हणन 
सुर्याचे प्रतिविव जसें घटांत पडतें तद्ठत्‌ परत्रह्माचें बुद्धचवच्छिन्न 
प्रतिविव म्हणजे जीवात्मा असा दृष्टान्त देणें योग्य नव्हे 
६ आकाशाचा दृष्टान्त त्यापेक्षां जास्त बरोबर आहे. ७ दृष्टान्त 
दणाशान कथाच साम्यतादर्शक नसतो. योग्य तेवढ्या भागाचाच 
विचार घेतला पाहिजे. नाहींतर येथे आकाश मन हैं सारसेच 
मानावें लागेल परंतु तें तर अशक्य आरे 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


"७३२ श्रीमत्‌ दासबोध 


नतरी हें सगट! कि काये येक । भेद आहे ॥ २॥ 
आत्मा आणि निरंजन । येणेंहि वाटतो अनुमान । 
आत्सा सगुण कि निर्गुण । आणि निरंजन ॥ ३॥ 
श्रोता संदेहीं पडिला । तेणें संदेह वाढला । 

अनुमान धरून बेसल । कोण तो केसा ॥ ४ ॥ 

ऐका पहिलो आशंका । अवघा गलबला करू नका । 
'प्रगट करून विवेका । प्रत्यये पाहावा ॥ ५॥ 
शरीरपाडे' सासर्थ्यपाडे। प्राणी व्याप करी निवाडें। 
परी पाहातां सनाधेवढें । चपळ नाहीं ॥ ६ ॥ 
चपळपण येकदेशी *। पुणे व्यापकता नव्हे त्यासी । 
पाहातां पृथ्वीच्या व्यापासी । सीमा आहे ॥ ७॥ 
तेसेचि आप आणि तेज । अपुर्ण दिसती सहज । 

बायो चपळ ससज । थेकदेसी ॥ ८ ॥ 

गगन आणि निरंजन । तें पूर्ण व्यापक सघन । 

कोणी येक अनुमान । तेथें असेचिना ॥ ९ ॥ 

त्रिगुण गुणक्षोभिणी साया । साईक जाईल बिलया । 
अपुण येकदेसी तया। पुर्ण व्यापकता न घडे ॥ १०॥ 
'आत्मा आणि निरंजन । हें दोहिकडे नामाभिधान । 


MR क ज 

१ हें व्यापकपण एकसारखेच आहे कीं काय? २ शरीरानुसार. 
२ सामर्थ्यानुसार. ४ मनाचे चपळपण-व्यापकत्व-परिपू्णं 
व्हे; कारण एका वेळीं एकाच विषयाचा तें अंगिकार करतें. 
५ हा सिद्धान्त सांगितला --जें अपुणं आहे व एका वेळीं एकच 
स्थानीं असतें त्यास पूर्ण व्यापकपण नसतें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २० : समास १ ७३३ 


अर्थान्वये' समजोन । बोलणें करावें ॥। ११॥ 

आत्मा" सन अत्यंत चपळ । तरी हें व्यापक नव्हेचि 
केवळ । सुचित अंतःकरण निवळ । करून पाहाबें॥ १२॥ 
अंतराळी पाहातां पाताळीं नाहीं । पाताळी पाहातां अंत- 
राळों नाहीं । पुर्णपणें बसत नाहीं । चहूंकडे ॥ १३ ॥ 
36 पाहातां मागे नाहीं । मागें पाहातां पुढे नाहीं । 
वास सब्य “व्याप नाहीं । दशदिशा ॥ १४॥ 

चहुंकडे निश्ञाणें मांडावी । घेकसरीं केसी सिवादीं । 
याकारणें समजोन उगवी । प्रत्यये आपणासी । । १५॥ 
सुर्य आला प्रतिबिबला)। हाहि दृष्टांत न घडे वस्तुला 
चस्तुरूप निर्गुणाला । ह्मणिजेत आहे ॥ १६॥ 
घटाकाश मठाकाश । हाहि दृष्टांत विशेष । 

तुळूं जातां निर्गुणास । सास्यता * येते ॥ १७॥ 
ब्रह्मींचा अंश आकाश । आणी आत्म्याचा अंश सानस 
दोहीचा अनुभव प्रत्ययास“ येथें घ्यावा ॥ १८ ॥ 


१ आत्मा व निरंजन या शब्दांचा प्रयोग ज्या संदर्भात असेल 
तसा अर्थ करावा. हीं दोन्ही नांवें पर्यायी आहेत. २ अंतरात्मा. 
२ पहा ओवी ७ वरील टीप. ४ उजवीकडे. ५ निर्गुण परब्रह्म 
वस्तुरूप-शाइवत आहे तर सूर्याला उदयास्त आहेत. म्हणून 
सुर्याचे प्रतिबिब जसें घटांत पडतें तद्वत्‌ परब्रह्मावें बुद्धघवच्छिन्न 
प्रतिबिब म्हणजे जीवात्मा असा दृष्टान्त देणे योग्य नन्हे. 
६ आकाशाचा दृष्टान्त त्यापेक्षां जास्त बरोबर आहे. ७ दृष्टान्त 
पूर्णाशानें कधींच साम्यतादर्शक नसतो. योग्य तेवढ्या भागाचाच 
विचार घेतला पाहिजे. नाहींतर येथें आकाश व मन हें सारखेंच 
मानावे लागेल परंतु तें तर अशकय आहे. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७३४ श्रीमत्‌ दासबोध 


गगन आणी हें सन । केसें होती समान। 

सननसीळ माहाजन । सकळहि जाणती ॥ १९ ॥ 

सन हैं पुढें वावडे । सागे आवर्घेचि रितें पडे । 

पुणं गगनास साम्यता घडे । कोण्या प्रकारें ॥ २० ॥ 
परब्रह्महि अचळ । आणि पर्वंतासहि ह्मणतो अचळ । 
दोनीहि येक केवळ । हैं कसें ह्यणावें ॥ २१ ॥ 

ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान । तिनी कंसीं होतों समान 
याचा प्रत्ययो सनन । करून पाहावा ॥ २२ ॥ 

ज्ञान ह्ाणिजे जाणणें । अज्ञान हाणिजे नेणणें । 
विपरीत ज्ञान ह्यणिजे देखणें । येकाचे येक ॥ २३ ॥ 
ज्ञाणणें नेणणें वेगळें केलें । ढोबळे? पंचभूतिक उरलें । 
विपरीत ज्ञान समजलें । पाहिजे जीवीं ॥ २४ ॥ 

द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा । जीवात्माचि होये शिवात्मा 
पुढें शिवात्मा तोचि जीवात्मा । जन्म घेतो ॥ २५ ॥ 
आत्मत्वीं ° जन्ममरण लागे। आत्मत्वीं जन्ममरण न भंगे 
संभवामि युगे युगे । एसें हें वचन ॥। २६ ॥ 

जीव पेकदेसी नर । विचारें जाला विइबंभर । 
विश्वंभरास संसार । चुकेना कों ॥| २७ ॥ 


१ स्थूल पांचभौतिकाची जाणीव हें विपरीत ज्ञान म्हणजे भ्रम 
होय. २ जोपर्यंत आत्मत्व, मी आत्मा ही जाणीव आहे, तों- 
पर्यंत जन्ममरण चुकत नाहींत. ईश्वरालाहि ही जाणीव, हें 
चांचल्य असल्यानें, त्यालाहि, अवतार म्हणून, युगायुगांत 
जन्म घ्यावे लागतात. ३ विश्वंभर ईझ्वरासहि, सृष्टीची 
उपाधि असल्यानें, अवताररूपी संसृति चुकत नाहीं. | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास २ ७३५ 


ज्ञान! आणि अज्ञान। वृत्तिरूप हें समान । 

निवृत्तिरूपं विज्ञान । जालें पाहिजे ॥ २८॥ 

ज्ञाने येवढें ब्रह्मांड केलें । ज्ञानें येचढें वाढविले । 

A वळलें । तें हैं ज्ञान ॥ २९ ॥ 

आठवें देह ब्रह्मांडीचें तें हैं ज्ञान साचें । 

विज्ञानरूप बिदेहाचें । पद पाविजे ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे ूर्णापूर्णनिरूपणनाम 
समास प्रथम ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
भूळसाया नस्तां चंचळ । निर्गुण ब्रह्मा तें निइचळ । 
जसें गगन अंतराळ । चहुंकडे ॥ १ ॥ 
दृश्य आलें आणि गेलें । परी तें ब्रह्म संचलें । 
जैसें गगन कोंदाटलें । चहुंकडे ॥ २॥ 
जिकडे पाहावें तिकडे अपार । कोणेकडे नाहीं पार । 
येकजिनसी * स्वतंत्र । दुसरें नाहीं ॥ ३॥ 
न्रह्मांडावरतें * बसावें । अवकाश भकास अवलोकावें । 


१ अज्ञान व ज्ञान यांची स्थिति मीपणामुळेंच असल्यानें जाणीव- 
रूपानें ते दोन्ही सारखेच होत. मीपणविरहित अनुभवस्वरूप 
होणें हेंच श्रेयस्कर होय. २ मूळमाया =एकोऽहं ही स्फृति= 
हेंच ज्ञान. ज्ञानानें अज्ञानाचा नाश करून, तें ज्ञानहि सोडून, 
मौपणरहित अशा केवल अन्‌भवस्वरूप स्थितीला पोहोचलें 
पाहिजे. ३ एकटें एकच. ४ विवेकानें, दृश्य ब्रह्मांड ओलांडून, 
आकाशाशी तन्मय झाल्यानें,आपल्या ठिकाणचे चांचल्य जणू नव्ह- 
तेंच असा अनुभव येईल. वृत्तीला निवृत्त करण्याचें हें साधन आहे. 


Agamnigdm Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७३६ Agamnigam DigitayPimqeartRyepundation, Chandigarh 


तेथें चंचळ व्यापकाच्या नांवें । सुन्थाकार ॥ ४ ॥ 
दृश्य विवेकें काढिलें । सग परब्रह्म कोंदाटलें । 
कोणासीच अनुसानलें '। नाहीं कदा ॥ ५ ॥ 

अधोधं पाहातां चहुंकडे । निगुण ब्रह्म जिकडे तिकडे । 
मन धांवेल कोणेकडे । अंत पाहावया ॥ ६ ॥ 

दृश्य चळे ब्रह्म चळेना । दृश्य कळे ब्रह्म कळेना । 

दृश्य आकळे ब्रह्म आकळेना । कल्पनेसी ॥ ७ ॥ 
कल्पना स्हणजे कांहींच नाहीं । ब्रह्म दाटले ठाइंचा ठाईं 
वाक्यार्थ? दिवरत जाइं । हाणिजे बरें ॥ ८ ॥ 
परन्रह्माएवढें थोर नाहीं । श्रवणापरतें साधन नाहीं । 
कळल्यादिण कांहींच नाहीं । समाधान ॥ ९ ॥ 
पिप्लीकामागे ' हळू हळू घडे । बिहंगमें* फळासी गांठी 
पडे। साधक सननीं पवाडे । हाणिजे बरें ॥ १० ॥ 
परब्रह्मासारिखें दुसरें । कांहींच नाहीं खरें । 

निदा आणी स्ठुतिउत्तरें । परब्रह्मीं नाहीं ॥ ११ ॥ 
ऐसें परब्रह्म येकजिनसी । कांहींच तुळेना तयासी । 
मानुभव ` पुण्यरासी । तेथे पवाडती ॥ १२ ॥ 

चंचळ होते दुःखप्राप्ती। निशचळाएवडी नाहीं विश्रांती 
=-= = ७ ७७. अ 

१ दृश्यानंतर शून्यत्वाचें - आकाशाचे - आकलन होईल; 


परंतु सदोदित असलेल्या परब्रह्माचें मात्र होणार नाहीं. कारण 
तेथें पहाणारा वेगळा राहूच भागत नाहीं. २ महावाक्याचा 
लक्षार्थ-तो मीच होय; म्हणजेच तो माझें दृश्य नव्हे. ३ पिपी- 
लिका मार्गाने, कमंसाधन मार्गाने मुंगीसारखे हळूहळू. ४ पक्ष्या- 
सारख्या झेपेनें, ज्ञानमार्गानें- यांत मनन हें अवस्य आहे. 
५ महानुभाव, स्वान्‌भवी; साक्षात्कारी. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २० : समास २ ७३७ 


निश्चळ प्रत्ययें पाहाती । साहानुभाव ॥ १३॥ 
मुळापासून सेवटवरी । विचारणा केलींच करी । 
भत्ययाचा ' निश्चयो अंतरीं । तयासीच फावे ॥ १४ ॥ 
कल्पनेची सृष्टी जाली । त्रिवध * प्रकारे भासली । 
तिक्षण बुद्धीनें आणिली । पाहिजे मना ॥ १५॥ 
मूळसायेपासून त्रिगुण । अवघे येकदेसी लक्षण । 
पाचाधूतांचा ढोबळा गुण । दिसत आहे ॥ १६॥ 
पृथ्वीपासून च्यारी खाणी । चत्वार वेगळाली करणी। 
सकळ सृष्टीची चाली येथुनी । पुढे नाहीं ॥ १७॥ 
सृष्टीचें त्रिविध लक्षण । विद्वद करू निरूपण । 

श्रोतीं सुचित अंतःकरण । केले पाहिजे ॥ १८ ॥ 
सूळयाया जाणीवेची । मुळीं सूक्ष्म कल्पनेची । 

जसी स्थिती परे वाचेची । तद्रूपची ' ते ॥ १९ ॥ 
अष्टधा प्रकृतीचे सूळ । ते हे मूछमायाच केवळ । 
सुक्ष्मरूप बीज सकळ । मुळींच आहे ॥ २० ॥ 

जड पदार्थ चेतवितें तें । ह्मणौन चैतन्य बोलिजेतें । 
सूक्ष्मरूपे संकेतें* । समजोन घ्यावीं ॥२१॥ 


१ मनन, निदिध्यासामुळें अनुभव दृढनिइचयांत परिणमतो. 
२ तीन प्रकारांनीं- (१) मुळमायेपासून त्रिगुणापर्यंत अदृश्य, 
(२) न्रिगुणापासून पंचभूतांतल्या पृथ्वीपर्यंत दृद्यादृश्य. (३) 
पृथ्वीपासून चारी खाणीवाणीपर्यंत दृश्य. ३ परावाचा जक्षी 
स्फूतिमय तद्वत्‌ “ एकोऽहं बहु स्याम्‌ ? ही आद्यस्फूति म्हणजेच 
सुळमाया. ४ मुळमायेंतच सृष्टीचे सूक्ष्म बीज आहे. ५ सूक्ष्मरूप 
प्रत्यक्ष दाखवितां येत नाहीं, तें चिन्हांवरून समजावें लागतें. 


२४ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Fou कण, Chandigarh 
७३८ श्रीमत दासबाध 


प्रकृतिपुरुषाचा विचार। अर्धनारीनटेश्वर । 

अष्टधा प्रकृतीचा विचार । सकळ कांहीं ॥ २२ ॥ 
गुप्त त्रिगुणाचें गढत्व । ह्यणोन संकेत सहत्तत्व ' । 
गुप्तरूपे शुद्धसत्व । तेथेंचि वसे ॥ २३ ॥ 

जेथून गुण प्रगटती । तीस गुणक्षोभिणी ह्मणती । 
त्रिगुणाचों रूपं समजतो । धन्य ते साधु ॥ २४ ॥ 
गुप्तरूपे * गुणसौम्य । हाणोनि बोलिजे गुणसास्य । 
सुक्ष्म संकेत अगस्य । बहुतांस केचा ॥ २५ ॥ 
सूळमायेपासुन त्रिगुण । चंचळ येकदेसी लक्षण । 
प्रत्यये पाहातां खूण । अंतरीं थेते॥ २६ ॥ 

पुढं पंचभुतांचीं बंडे । बाढलों विशञाळें उदंडें । 
सप्तट्टीपे नवखंडं । वसुंधरा हे ॥ २७॥ 

त्रिगुणापासुन पृथ्वीवरी । दुसऱ्या जिनसान्याची परी 
दोनी जिनस याउपरी । तिसरा ऐका ॥ २८ ॥ 

पृथ्वी नाना जिनसाचें बीज | अंडज जारज ३वेतज उद्विज 
च्यारी खाणी च्यारी वाणी सहज। निर्माण जाल्या ॥२९ 
खाणी वाणी होती जाती । परंतु तसीच आहे जगती। 
ऐसे होती आणी जाती । उदंड प्राणी ॥ ३०॥ 


इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सृष्टित्रिविधलक्षण- 
निरूपणनाम समास द्वितीय ॥ २॥ 


१ महत्तततव हें मुळमायेचें नांव - संकेत-आहे- कारण तिच्यांतच 
त्रिगुण गुप्तरूपानें असतात. २ हे त्रिगुण अप्रगट स्थितींत- 
सोम्यावस्थेंत--एकसारखेच वाटत असल्यानें त्या स्थितीला 
गुणसाम्य म्हणतात. ३ प्रकार. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


या 


०९ 


a 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ३ ७३९ 


॥ श्रीराम॥ 


मुळीं हून सेवटवरी । विस्तार बोलिला नानापरी । 
पुन्हां विवरत विरत? माघारी । वृत्ति न्यावी ॥ १॥ 
च्यारी वणी च्यारी खाणी । चौत्यासि लक्ष जीवयोनी । 
नाना प्रकारीचे प्राणी । जन्मास घेती ॥ २॥ 

अवघे होती पृथ्बीपासुनी । पृथ्बीपर्धें जाती नासोनो । 
अनेक येती जाती परी अबनी । तसीच आहे ॥ ३॥ 


- ऐसें हें सेंड्याकडिळ? खांड । दुसरें शूतांचें बंड । 


तिसरें नासाभिधानें उदंड । सुक्ष्मछूपे ॥ ४ ॥ 

स्थूळ अवघें सांडून यावें । सूक्ष्मरूपे वोळखावे । 
गुणापासून' पाहिलेच पाहावें । सुक्ष्सदृष्डीं ॥ ५॥ 
गुणाचीं रूपें जाणीव नेणीव । पाहिलाच पाहावा 
अभिप्राव । सुक्ष्वदृष्टीचें लाघव । येथून पुढें ॥ ६॥ 
शुद्ध नेणीव तसोगुण । शुद्ध जाणीच सत्वगुण । 
जाणीवनेणीव रजोगुण) मिश्रित चालिला ॥ ७॥ 
त्रिगुजाचीं रूपें ऐसीं । कळों लागलों अपेसीं । 
गुणापुढील * कर्दसासी । गुणक्षोभिणी बोलिजे ॥ ८ ॥ 
रज तम आणि सत्व । तिहोंचें जेथें गूढत्व । 

तें जाणिजे महत्तत्व । कर्दमरूप ॥ ९ ॥ 

प्रकृतिपुरुष शिवशक्ती । अर्धनारीनटेशवर ह्मणती । 

१ लीन करीत करीत--पहा द. ९ स. २, ओ. ३४ वी. 
२ शेवटला तिसरा भाग पहा. गेल्या समासांतील ओ. १६ व 
१७. ३ गुणापासूनमुळमायेपर्यंत. हीं अदृश्य असल्यानें यांचा 
विचार फार सूक्ष्मबुद्धीनें करावा. ४ गुणापुर्वीच्या. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation FQ Chandigarh 


७४० श्रीमत्‌ दासब 


परी याची स्वरूपस्थिती । क्दंभरूप  ॥। १०॥ 
सुक्ष्मरूपें गुणसोम्य । त्यास बोलिजे गुणसास्य* । 
तसेंचि चेतन्य अगस्य । सुक्ष्महूपी ।। ११ ॥ 
बहुजिनसी मूळसाया । साहांकारण ब्रह्मांडीची काया। 
ऐसिया सूक्ष्म अन्वया । पाहिलेंचि पाहावें ॥ १२॥ 
च्यारी खाणी पांच भूतें । चोदा? सूक्ष्म संकेतें । 

काये पाहाणे तें येथें । शोधून पाहावें ॥ १३॥। 
आहांच* पाहातां कळेना । गरज) केल्यां समजेना । 
नाना प्रकारीं जनाच्या सना । संदेह पडती ॥ १४॥ 
चोदा पांच" घेकोणीस । थेकोणीस च्यारी“ तेविस । 
यांमधें मूळ चतुदेश । पाहिलेंचि पाहावें ॥ १५ ॥ 
जो विवरोन समजला । तेथें संदेह नाहीं उरला । 
समजल्याविण जो गलबला । तो निरार्थक ॥ १६ ॥ 
सकळ सृष्टीचें बीज । मूळमायेंत असे सहज । 

अवघें समजतां सज्ज*। परमार्थ होतो ॥ १७॥ 
समजलें माणुस चाचळेना । निशचइ अनुमान धरीना। 
साचळगोंदा करीना । परमाथ कदां ॥ १८॥ 
शब्दातीत बोलतां आलें । त्यास वाच्यांश बोलिलें । 
शुद्ध लक्ष्यांश लक्षिलें । पाहिजे विवेकें ॥ १९॥ 


१ कर्दमरूप, मिश्रण, म्हणावयाचे कारण यांतूनच पुढें सवे 
प्रगटतात. २ पहा- गेल्या समासांतील ओ. २५ वरील टीप. 
३ मूळमायेचीं चवदा नांवें-पहा पुढें स. ५ ओ. ७ते १० व 
स. ९ ओ. २३ ते २९. ४ वरवर. ५ ताकापुरता मामा या 
न्यायाने; हयगय केल्यानें. ६ मुळमायेचीं चवदा नांवें. ७ पंच- 
महाभूते. ८ चार खाणी. ९ योग्य; सिद्ध. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ३ ७४१ 


पुवपक्ष? ह्यणिजे माया । सिद्धांतें जाये विलया । 
साया नस्तां मग तया । काये हाणावें ॥ २०॥ 
अन्वये! आणी बीतरेक। हा पुवपक्षाचा विवेक । 
सिद्धांत ह्यणिजे शुद्ध येक । दुसरें नाहीं ॥'२१ ॥ 
अधोमुखे * भेद वाढतो । ऊर्धमुखें^ भेद तुटतो । 
निःसंगपणें* निर्गुणी तो । सहांयोगी ॥ २२॥ 
साया मिथ्या ऐसी कळली । तरी मग भीड कां लागली 
मायेचे भिडेनें घसरली । स्वरूपस्थितो ॥ २३ ॥ 
लटके” साधेनें दपटावें । सत्य परब्रह्म सांडावें । 
मुख्य निइचयें हिडावें । कासयासो ॥ २४॥ 
पृथ्वीमधें बहुत जन । त्यामधे असती सज्जन । 
परी साधूस वोळखतो कोण । साधुवेगळा ॥ २५ ॥ 
हाणोन संसार सांडावा । सग साधूचा शोध घ्यावा । 
फिरफिरों ठाइं पाडावा । साधुजन ॥ २६॥ 
उदंड हुडकावे संत । सांपडे प्रितीचा महंत । 


१ ही ज्ञानचर्चा म्हणजे मायेंतील पूर्वपक्षच होय. ती माया 
सिद्धांतरूप परत्रह्मांत विलीन होते. साक्षात्कारानें ती कधीं 
झालीच नसल्याचें पटतें. जेथें मायाच नाहीं तेथें वाणी 
कुठली? अशा वेळीं त्याचें परब्रह्म हें नांव तरी कुठे रहातें? 
२ उभारणी. ३ व्यतिरेक=संहारणी. ४ विस्ताराचा विचार 
केल्यानें. ५ ऊध्वं मुखें = मूळचा विवेक केल्यानें. ६ विवेकविचा- 
राला कारण जें मीपण त्याचाच त्याग केल्यानें. ७ मिथ्या मायेच्या 
भिडेनें सत्य परब्रह्माकडे दुर्लक्ष करणें जसें अयोग्य तसेंच 
्नह्मस्वरूपाच्या निश्‍चयानंतर परत माईकाच्या आशेनें इकडे- 
तिकडे वणवण करीत फिरणे हेंहि अयोग्यच. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४२ श्रीमत्‌ दासबोध 


प्रचितिविण स्वहित । होणार नाहीं ॥ २७॥ 

प्रपंच अथवा परभां । प्रचितिविण अवघे वेथे । 

प्रत्ययेज्ञानी तो समर्थे । सकळांसध्यं ॥ २८ ॥ 

रात्रंदिवस! पाहावा अथ। अर्थ पाहेल तो समर्थ । 

परलोकोंचा निजस्वार्थ । तेथेंचि घडे ॥ २९ ॥। 

ह्यणोन पाहिलेंचि पाहावें। आणि शोधिलेंचि शोधावे 

अवघें कळतां स्वभावें । संदेह तुटती ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे सूक्ष्मनामाभिधाननाम 
समास तृतीय ॥ ३॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
सकळ जनास प्रार्थना । उगेच! उदास करवेना । 
निरूपण आणावें सना । प्रत्ययाचें ॥ १॥ 
प्रत्यये राहिला येकेकडे । आपण धांदतो भलतेकडे । 
तरी सारासाराचे निवाडे कंसे होती ॥ २॥ 
उगिच पाहातां सृष्टी । गलबला दिसतो दृष्टी । 
परी ते राजसत्तेची गोष्टी । वेगळोच १ ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीमधे जितुकों शरीरें । तितुकों भगवंताची घरें । 
नाना सुखें येणें द्वारें । प्राप्त होती ॥ ४ ॥ 
त्याचा महिमा कळेल कोणाला । माता वांटून * कृपाळू 
जाला । प्रत्यक्ष जगदीश जगाला । रक्षितसे ॥ ५ ॥ 


१ अहोरात्र निदिध्यास असावा. २ तात्पुरते, निरूपणामुळें 
थणार, वराग्य दाखवू नका. निरूपणाचें मनन करा. ३ प्रत्यक्ष 
दिसत नसूनहि कार्यकारी असते. ४ प्रत्येकाच्या आईच्या रूपानें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २० : समास ४ ७४३ 


सत्ता पृथ्वीमध्यें वांटली । जेथे तेथें विभागली । 
कळेनें ' सृष्टि चालिली । भगवंताचे ॥ ६ ॥ 

सूळ जाणत्या पुरुषाची सत्ता। शरीरीं विभागली तत्वतां 
सकळ कळा चातुर्यंता । तेथें बसे ॥ ७॥ 

सकळ पुराचा ईश । जगामधे तो जगदीश । 

नाना शरीरीं सावकास । करू" लागे ॥ ८ ॥ 
पाहातां सृष्टीची रचना । ते येकाचेन चालेना । 
थेकची चालवी नाना । देह धरूनी ॥ ९ ॥ 

नाहो उंच नीच विचारिलें । नाहीं बरें वाईट पाहिलें। 
काय चालों ऐसें जालें । भगवंतासी ॥ १०॥ 

किया नेणणें आडबें केलें । किवा अभ्यासी घातलें ॥ 
हें कसें कसें केलें । त्याचा तोचि जाणे ॥ ११॥ 
जगदांतरीं* अनुसंधान । बरें पाहाणें हेंचि ध्यान । 
ध्यान आणी तें ज्ञान थेकरूप ॥ १२॥ 

प्राणी संसारास आला । कांहीं येक शाहाणा जाला । 
मग तो विवरों लागला । भूमंडळीं ॥ १३॥ 

प्रगट रामाचे निशाण । आत्सारास ज्ञानघन । 
विश्वंभर विद्यमान । भाग्ये कळे ॥ १४ ॥ 


१ एकांशेन स्थितो जगत्‌ -भ. गी. १०-४२. २ जगदीशाची; 
झंतरात्म्याची. ३ देहरूपी पुराचा. ४ व्यवहार करतो आहे. 
५ जगाचे जें अंतर त्याचें-अर्थात आपल्याहि अंतराचे, अंतरा- 
त्म्याचें, अनुसंधान ठेवणें म्हणजे तेथें अनन्य लक्ष असणें हेंच 
ध्यान होय. ज्ञानाशिवाय हें जमणार नाहीं. म्हणूनच तत्त्वत: 
ध्यान आणि ज्ञान हीं एकरूपच होत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४४ श्रीसत्‌ दासबोध 


उपासना? घुंडून वासना धरिली। तरी ते लांबतचि गेली 
महिमा न कळे बोलिली । येथाथं आहे ॥ १५॥ 
द्रष्टा ह्यणिजे पाहाता । साक्षी ह्यणिजे जाणता । 
अनंतरूपी अनंता । वोळखावें ॥ १६॥ 

संगती असावी भल्यांची । धाटी! कथा निरूपणाची । 
कांहों पेक मनाची । विश्रांती आहे ॥ १७॥ 
त्याहिमधे प्रत्ययेज्ञान । जाळून टाकिला अनुमान । 
प्रचितिविण समाधान । पादिजेल कचे ॥ १८ ॥ 

मूळ संकल्प तो हरिसंकल्प । मुळसायेसधील साक्षेप । 
जगदांतरों तेंचि रूप । देखिजेतें ॥ १९ ॥ 

उपासना ज्ञानस्वरूप । ज्ञानों चौथा देह आरोप । 
याकारणें सं संकल्प । सोडून चावा ॥ २०॥ 

पुढें परब्रह्म विशाळ । गयनासारिखें पोकळ । 

घन पातळ कोमळ । काये ह्यणाबें॥ २१ ॥ 

उपासना * हाणिजे ज्ञान । ज्ञानें पाविजे निरंजन । 


१ उपासनेच्या मिषानें स्वर्गादिप्राप्तीची वासना धरली तर 
पुण्यक्षयानंतर परत जन्म असल्यानें, जन्ममृत्यूची परपरा 
लांबतच राहील, संपणार नाहीं. मायेचा महिमा असा अगाध 
आहे असें जें तिचें वणन. करतात तें, यामुळें, यथार्थच होय. 
तात्पर्यं वासनाक्षय अत्यंत आवद्यक आहे. पहा पुढें ओ. २० वो. 
२ संवय. ३ मूळमाया-हरिसंकल्प-हा परब्रह्माच्या ठिकाणीं 
केलेला केवळ आरोप होय. तो मिथ्या. असल्यानें साघकानें 
सवं संकत्पांचा त्याग करावयास हवा. हैं ज्ञान उपासनेनें होतें 
म्हणून उपासना ही ज्ञानस्वरूप होय. उपासनेची परिपूर्ति या 
ज्ञानांत झाली पाहिजे. ४ यांतील सूक्ष्म मीपण जेव्हां नष्ट होईल 
तेव्हांच पर ब्रह्म प्राप्ति होईल. हेंच योग्यांचे समाधान होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ४ ७४५ 


योगियांचें समाधान । येणें रितीं ॥ २२॥ 

विचार नेहटूनसा' पाहे। तरी उपासना! आपणचि आहे 
येक जाये येक राहे । देह धरूनी ॥ २३ ॥ 

अखंड ऐसी घालमेली । पूर्वापर होत गेली । 

आतांहि तसोच चालिली । उत्पत्तिस्थिति॥ २४ ॥ 
बनावरी बनचरांची सत्ता। जळावरी जळचरांची सत्ता। 
भुमंडळों शूपाळां समस्तां । येणेंचि न्याषें ॥ २५ ॥ 
सामथ्ये आहे चळवळेचें । जो जो करील तयाचें । 
परंतु येथे भगवंताचे । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २६ ॥ 
कर्ता जगदीश हें तों खरें। परी* विभाग आला पृथका- 
कारें । तेथे अहंतेचें काविरें । बाधिजेना ॥ २७॥ 
हरिर्दाता) हरिर्भोक्ता । ऐसे चालतें तत्वतां । 

थे गोष्टीचा आतां । विचार पाहावा ॥ २८ ॥ 

सकळ कर्ता परमेशवरु । आपला भाइक विचारु । 

जैसें कळेल तसे करू । जगदांतरें ॥ २९ ॥ 

१ नीट; लक्षपूर्वक. २ ज्याची उपासना करावयाची तोच 
आपण असल्यानें उपास्य उपासक हा भेद नष्ट होतो. त्या मुळे 
केवळ उपासनामय-ज्ञानमय-च आपण उरतो. तात्पय 
उपासक उपास्यांत समरसून जातो. ३ भगवंताचा आश्रय 
पाहिजे; त्याच्याच सेवेसाठी हें कार्य होत असून खरा कर्ता 
तोच होय अशी दृढ श्रद्धा पाहिजे=पहा पुढील ओवी. व द.१३ 
स. ६, ओ. २७ आणि द ६, स. ७ ओ. ३३ व ३६. ४ भग- 
वंताच्या सत्तेवें वेगवेगळच्ाण्यांच्या ठिकाणीं जें अधिष्ठान 
आहे. त्याकरवी सवं कार्य चालत असतें. ५ देणाऱ्यांत व घेणा- 
वयांत तोच असल्यानें तो परमेश्वरच एकमेव -सकलकर्ता होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४६ श्रीमत्‌ दासबोध 


देवायेवढे ' चपळ नाहीं । ब्रह्माथेवढें निश्चछ नाहीं 

पाइरीनें पाइरी चढोन पाहों । भूळपरियंत ॥ ३० ॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मानिरूपणनाम 
समास चतुर्थं ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
येथून पाहातां तेथवरी । चत्वार जीनस अवधारी । 
येक* चौदा पांच च्यारी । ऐसें आहे ॥ १ ॥॥ 
परब्रह्म सकळांहून वेगळें । परब्रह्म सकळांहुन आणळें। 
नाना कल्पसेनिराळें । परब्रह्म तें ॥ २ ॥ 
परब्रह्माचा विचार । नाना कल्पनेहुन पर । 
निर्मळ निश्चळ निधिकार । अखंड आहे ॥ ३॥ 
परब्रह्मास कांहींच लुळेना । हा येक मुख्य जिनसाना । 
दुसरा जिनस नाना कल्पया । सूळसाया ॥ ४ ॥ 
नाना सुक्ष्मरूप । सूक्ष्म आणि कर्दमरूप । 
मुळांच्या संकल्पाचा आरोप । मूळसाथा ॥ ५ ॥ 
हरिसंकल्प मुळींचा । आत्माराम सकळांचा) 
संकेत नामाभिधानाचा । येणें प्रकारें | ६ ॥ 


१ इतकें सामर्थ्यं जरी असलें तरी हा ईश्वर-अंतरात्मा-चंचलच 
होय, माईकच होय. २ एक परब्रह्म, चौदा नांवें - मायेचीं, 
पंचमहाभूतें व चारी खाणी. ३ मुळमायेची चवदा नांवें अशीं-- 
चेतन्य, गुणसाम्य, अधंनारीनटेश्वर, षड्‌ गुणेशवर, प्रकृतिपुरुष, 
शिवशक्ति, शुद्धसत्त्व, गुणक्षोभिणी, सत्त्व, रज, तम, मन, 
. माया व अंतरात्मा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २० : समास ५ ७४७ 


निइचळीं चेचळ चेतलें । ह्मणौनि चेतन्य बोलिलें । 
गुणससानत्वें जालें । गुणसाम्य ऐसें ॥ ७॥ 
अधनारीनटेशवर । तोचि शड्गुणेशबर । 
प्रक्ृतिपुरुषाचा विचार । शिवशक्ती ॥ ८ ॥ 
शुद्धसत्वगुणाची मांडणी । अधमात्रा गुणक्षोभिणी । 
पुढे तिही गुणांची करणी । प्रगट जाली ॥ ९॥ 

सन साया अंतरात्मा । चोदा जिनसांची सीसा । 
विद्यमान ज्ञानात्मा । इतुके ठाईं ॥ १० ॥ 

एसा दुसरा जिनस । अभिधानें चतुदश । 

आतां तिसरा जिनस । पंच साहाशूतें ॥ ११॥ 

येथें पाहातां जाणीव थोडी । आदिअंत * हे रोकडी । 
खाणी निरोपिल्या तांतडी । तो चौथा जिनस ॥ १२॥ 
च्यारी खाणी अनंत प्राणी। जाणीबेची जाली दाटणी। 
च्यारी जिनस? येथुनी । संपुर्ण जाले ॥ १३॥ 

बीज थोडें पेरिजेतें । पुढें त्याचें उदंड होतें । 

तसें जालें आत्मयांतें । खाणी वाणी प्रणतां ॥ १४ ॥ 
एसी सत्ता प्रबळली । थोडे सत्तेची उदंड जाली । 
सनुष्यदेषें सृष्टी भोगिली । नाता प्रकारें ॥ १५॥ 
प्राणी सारून स्वापद पळे । वरकड त्यास काये कळे ॥ 
नाना भोग तो निवळे । सनुष्यदेहीं ॥ १६ ॥ 

नाना शब्द नाना स्पर्श । नाना रूप नाना रस । 
नाना गंध ते विशेष । नरदेह जाणे ॥ १७ ॥ 
अमोल्य रत्नें नाना वस्त्रें । नाना यानें नाना शस्त्रें । 


१ यांना प्रत्यक्ष उत्पत्ति व नाश आहे. २ पहिल्या ओवींत 
सांगितलेले, 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७४८ श्रीमत्‌ दासबोध 


नाना विद्या कळा शास्त्रे । नरदेह जाणे ॥ १८॥ 
पृथ्वी सत्तेनें व्यापिली । स्थळोस्थळीं अटोपिली । 
नाना विद्या कळा केलो । नाना धारणा ॥ १९॥ 
दृश्य अवघेचि पाहावें । स्थानसान सांभाळावे । 
सारासार विचाराबें। नरदेहे जालियां॥ २०॥ 
घेहलोक आणो परलोक । नाना प्रकारींचा विवेक । 
विवेक आणी अविवेक । सनुष्य जाणे ॥ २१॥ 

नाना पडों * ब्रह्मांडरचना । नाना सुळोंची कल्पना ॥ 
तावा प्रकारीं धारणा । मनुष्य जाणे ॥ २२ ॥ 
अष्टभोग* नवरस ' । नाना प्रकारींचा विळास । 
वाच्यांश लक्ष्यांश सारांश । मनुष्य जाणे ॥ २३ ॥ 
सनुष्यें सकळांस आछिलें * । त्या सनुष्यांस देवें पाळिलें 
ऐसें हें अवघें कळलें । नरदेहयोगें ॥ २४ ॥ 

नरदेह परम दुल्लभ । येणें घडे अलभ्य लाभ । 
दुल्लभ तें सुल्लभ । होत आहे ॥ २५॥ 

वरकड देहे हें काबाड । नरदेह सोठें घबाड । 

परंतु पाहिजे जाड। विवेक रचना ॥ २६ ॥ 

` येथे जेणें आळस केला । तो सवंस्वें बुडाला । 

देव नाहीं ओळखिला । विवेकबळें ॥ २७ ॥ 

नर तोचि नारायेण। जरी प्रत्यये करी श्रवण । 


१ या ब्रह्मांडरचनेंत नाना तर्‍हेच्या पिंडांचा समावेश आहे. 
२ पंचविषय व त्रिगुण मिळून अष्टभोग अथवा अन्न, उदक, ` 
तांबूल, पुष्प, चंदन, वसन, शय्या व अळंकार हे आठ भोग. 
३ नऊ भ्रकारींच्या कट्वाम्लादि चवी अथवा श्रूंगारादि नऊ 
रस. ४ व्यापछें; ताब्यांत ठेवलें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
दशक २० : समास ६ . ७४९ 


मननशीळ अंतःकणे । सर्वकाळ ॥ २८ ॥ 

जेणें स्वयेंचि पोहावें । त्यास कासेस नलगे लाणावें । 

स्वतंत्रपणें शोधावें । सकळ कांहीं ॥ २९ ॥ 

सकळ शोधून राहिला । संदेह केचा तयाला । 

पुढे बिचार केसा जाला । त्याचा तोचि जाणे ॥ ३०॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे चत्वारजिनसनाम 

समास पंचम ॥ ५ ॥ 
॥ श्रीराम ॥ 

पाहों जातां झूमंडळ । ठाई ठाई आहे जळ । 

कित्तेक ते निर्मळ माळ । जळेंविण पृथ्बी ॥ १ ॥ 

तैसें दृश्य विस्तारलें । कांहोंयेक जाणीवेने शोभले । 

जाणीवरहित उरलें । कितीथेक दृश्य ॥ २॥ 

च्यारी खाणी च्यारी वाणी । चौऱ्यासी लक्ष जीवयोनी 

शास्त्रीं अवघें नेमुनी । बोलिलें असे ॥ ३॥ 

इलोक ।। जलजा नवलक्षाइच दशलक्षाश्‍्च पक्षिण: । 
कृमयो रुद्रलक्षारच विशल्ळक्षा गवादयः ॥ 
स्थाव रास्त्रिशल्लक्षाइ्च चतुर्ळक्षाइच मानवा: 
पापपुण्यं समं कृत्वा नरयोनिषु जायते ॥| १॥ 

मनुष्यें च्यारी लक्ष । पशु वीस लक्ष । 

क्रिम आक्रा लक्ष । बोलिलें शास्त्रीं ॥ ४ ॥ 

दहा लक्ष ते खेचर । नव लक्ष जळचर । 

तीस लक्ष स्थावर । बोलिलें शास्त्रीं ॥ ५॥ 

ऐसी चौऱ्यासी लक्ष योनी।जितुका तितुका जाणता प्राणी 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigart], . 


प्‌ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
© श्रीमत्‌ दासबोध 


अनंत देह्याची 'सांडणी । सर्यादा केची ॥ ६ ॥ 
अनंत प्राणी होत जाती । त्यांचें अधिष्ठान जगती । 
जगतीवेगळी स्थिती । त्यास केची ॥ ७॥ 

पुढें पाहातां पंचभूलें । पावलों पष्टदशेतें । 

कोणी विद्यमान? कोणी तें । उगीच* असती ॥ ८ ॥ 
अंतरात्म्याची बोळखण । तेचि जेथे चपळपण* । 
जाणोवेचें अधिष्ठान । सावध ऐका ॥९॥ 

सुखदुख जाणता जीव । तसाचि जाणावा सदाशिव । 
अंत:कणपंचक अपूर्व । अंश आत्मथाचा ॥ १०॥ 
स्थुळो * आकाशाचे गुण । अंश आत्मयाचे जाण । 
सत्व रज तसोगुण । गुण आत्सयाचे ॥ ११ ॥ 

नाना चाळणा नाना धृती। नवविधा भक्ति चतुविधा 
मुकती। अलिप्तपण सहजस्थिती । गुण आत्पवाचे॥ १२ 
द्रष्टा साक्षी ज्ञानधन । सत्ता चेतन्य पुरातन । 

अवण सनन विवरण । शुज आत्सयाचे ॥ १३॥ 
दृश्य द्रष्टा दर्शन । ध्येय ध्याता ध्यान । 

जय ज्ञाता ज्ञान । गुण आत्सयाचे ॥ १४॥ 
वेदशास्त्रपुराण अर्थ । गुप्त चालिला परमार्थ । 
-सवज्ञपणें समर्थ । गुण आत्सयाचे ॥ १५ ॥ 

बद्ध इमुक्ष साधक सिद्ध । विचार पाहणें शुद्ध । 
पयासय य किती की 

१ प्रत्यक्ष दिसणारीं- पृथ्वी, जल व अग्नि. २ अदृश्य - वायु 
व आकाश. ३ चचलपण; हालचाल. ४ स्थूलदेहांतील आकाश- 
छुण- काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान व शून्यत्व. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ६ ७५१ 


बोध? आणी प्रबोधः । गुण आत्सयाचे ॥ १६ ॥ 
जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुर्या । प्रकृतिपुरुष मूळमाया । 
पिड ब्रह्मांड अष्टकाया । गुण आत्मयाचे ॥ १७॥ 
परमात्मा आणी परभेइवरी * । जगदात्मा आणी जगदे- 
इवरी । महेश आणी साहेइवरी' । गुण आत्मयाचे ॥ 
सूक्ष्म जितुकें नामरूप । तितुकें आत्मयाचें स्वरूप । 
संकेत! नासाभिधानें अमूप । सीसा नाहीं ॥ १९ ॥ 
आदिशक्ती शिवशक्ती । मुख्य मूळसाया सर्वशकती । 
नाना जीनस उत्पत्ती स्थिती । तितुके गुण आतमयाचे ॥ 
पु्वपक्ष आणी सिद्धांत । गाणें बाजवणें संगीत । 

नाना विद्या अद्भुत । गुण आत्मयाचे ॥ २१॥ 
ज्ञान अज्ञान विपरीतज्ञान । असद्वृति सद्बृति जाण । 
ज्ञेप्तिसात्र* अलिप्तपण । गुण आस्सयाच्चे ॥ २२ ॥ 
पिड ब्रह्मांड तत्वझाडा । नाना तत्वांचा निवाडा । 
बिचार पाहाणे उघडा । गुण आत्मयाचे ॥ २३ ॥ 
नाना ध्यानें अनुसंधानें । नाना स्थिति नाना ज्ञानें । 
अनन्य आत्सनिवेदनें । गुण आत्सयाचे ॥ २४॥ 
तेतिस कोटी सुरवर । आठ्यासी' सहस्र ऋषश्वर । 
भूत खेचर अपार । गुण आत्मयाचे ॥ २५ ॥ 
शुतावळी औटकोटी । च्यामुंडा छपन्न कोटी । 
कात्यायेणी नब कोटी । गुण आत्सयाचे ॥ २६ ॥ 
न न E20 न 
१ उपदेश; जागृति. २ अनुभवार्चे यथार्थ ज्ञान; पकाश. 
३ मुळमाया. ४ खूण पटण्यास्तव अनेक नांवें सांगितली आहेत. 
५ केवल॒जाणीव मात्र अर्थात विकारापूर्वीची केवळस्मृति. 
६ अठयांशीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


wAgemnigam Digital P९७ दीस” Chandigarh 
_ 


चंद्र सूयं तारामंडळें । नाना नक्षत्रे ग्रहूमंडळे । 

शेष कूम मेघमंडळें । गुण आत्मयाचे ॥ २७ ॥ 

देव दानव मानव । नाना प्रकारीचे जीव । 

पाहातां सकळ भावाभाव । गुण आत्मयाचे ॥ २८ ॥ 

आत्मयाचे नाना गुण । ब्रह्म निविकार निर्गुण । 

जाणणें ' येकदेसी पूर्ण । गुण आत्मय़ाचे ॥ २९ ॥ 

आत्मारासउपासना?। तेणें पावले निरंजना | 

निसंदेहे अनुमाना । ठावचि नाहीं ॥ ३० | 

इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे आत्मागुणनिरूपणनाम 
समास षष्ठ ॥ ६॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
अनुर्वाच्य समाधान जालें । तें पाहिजे बोलिलें । 
बोलिल्यासाठीं समाधान गेलें । हैं तों घडेना ॥ १॥ 
कांहीं सांडावें लागत नाहीं । कांहीं मांडावे लागत नाहीं 
थेक विचार शोधून पाही । ह्यणिजे कळे ॥ २॥ 
मुख्य कासीविश्वेश्वर । इवेतबंद* रासेइचर । 
मलकार्जुन * भीमाशंकर । गुण आत्मयाचे ॥ ३ ॥ 
जेसीं मुख्य बारा लिंगे । यावेळीं अनंत [लगें । 
प्रचित जाणिजेत जगें । गुण आत्मयाचे ॥ ४॥ 
१ जाणीव परिच्छिन्न अंसो वा परिपूर्ण असो ती अंतरात्म्या चेच 
रूप होय. २ या सगुण अंतरात्म्याच्या उपासनेने परब्रह्मप्राप्ति 


निश्चितपणे हीते. पहाद. ६, स. ६,ओ. ५५ व द. १८स. ८, 
ओ. २३ वी. ३ सेतुबंध. ४ शेल मल्लिकार्जून. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


OR 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ७ ७५३ 


भूमंडळीं अनंत शक्‍ती । नाना साक्षात्कार चमत्कार होती 
नाना देवांच्या सामथ्येमूर्ती । गुण आत्मयाचे ॥ ५॥ 
नाना सिद्धांचीं सामर्थ्ये । नाना मंत्रांची सास्य । 
नाना मोहरेबल्लींत सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे ॥ ६ ॥ 
नाना तीर्थांचीं सामर्थ्ये । नाना क्षेत्रांची) सामथ्य । 
नाना भूमंडळीं सामर्थ्ये । गुण आत्मयाचे । i ७॥ 
जितुके कांहीं उत्तम गुण । तितुकें आत्मयाचें लक्षण । 
बरें बाईट तितुकें जाण । आल्म्याचकरितां ॥ ८ ॥ 
शुद्ध आत्मा उत्तमगुणी । सबळ? आत्मा अवलक्षणी । 
बरी वाईट आवघी करणी । आत्मयाची ॥ ९ ॥ 
नाना साभिस्ान धरणें । नाना प्रतिसृष्टि करणें । 
नाना श्रापउश्रापलक्षणें । आत्मयाचेनी ॥ १० ॥ 
पिडाचा बरा शोध घ्यावा । तत्वांचा पिड शोधावा । 
तत्वें शोधितां पिड आघवा । कळों येतो ॥ ११ ॥ 
जड देह भूतांचा । चंचळ गुण आत्सयाचा । 

निश्चळ ब्रह्मावेगळा ठाव कचा । जेथें तेथें ॥ १२ ॥ 
निइचळ? चंचळ आणी जड । पिडीं कराचा निवाड | 
प्रत्ययावेशळें जाड । बोलणें माहीं ॥ १३ ॥ 
पिंडामधून आत्मा जातो । तेव्हां निवाडा कळों येतो । 
देहे जड हा पडतो । देखतदेखतां ॥ १४॥ 

जड तितुकें पडलें । चंचळ तितुकें निघोन गेलें । 
क्षेत्रांची. २ शवल; अशुद्ध; विकारी. ३ जड, चंचल वा 
निश्चल Ft अनुभव आपल्या देहांतच घ्यावा. अनुभवा- 
शिवायचें ज्ञान व्यर्थ होय. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७५६ श्रीमत्‌ दासबोध 


॥ श्रीराम ॥ 


विधीप्रपंचतरु' वाढला। वाढतां वाढतां विस्तीणं जाला 
फळें येतां विश्रांती पावला । बहुत प्राणी ॥ १ ॥ 
नाना फळे रसाळें लागलों । नाना जिनसी गोडीस आलीं 
गोडी पाहावया निर्माण केलीं । नाना शरीरें ॥ २॥ 
निर्माण जाले उत्तम विषये । शरीरेंबिण भोणितां नये। 
ह्यणोनि निर्मिला उपाये । नाना शरीरें ॥ ३ ॥ 
ज्ञानइंद्रिये निर्माण केलीं । भिन्न भिन्न गुणाचों निर्मिली 
येका शरीरासी लागली । परी वेगळालों ॥। ४ ॥ 
शरोत्रइद्रिई शब्द पडिला । त्याचा भेद पाहिजे कळला। 
एसा उपाये निर्माण केला । इंद्रियांमधे ॥| ५ ॥ 
त्वचेइंद्रियें सीतोष्ण भासे । चक्षुइंद्रियें सकळ दिसे । 
इंद्रियांमधें गुण ऐसे । वेगळाले ।। ६॥ 

जिव्हेमधें रस चाखणें । घ्राणामधे परिमळ घेणें । 
इंद्वियांमधे वेगळाल्या गुणें । भेद केले ॥ ७॥ 
वायोपंचकों अंतःकर्णपंचक । मिसळोनि फिरे निशंक | 
ज्ञानइद्वियें कं इंद्रियें सकळिक । सावकास पाहे ॥ ८ ॥ 
कमेइंद्रियें लागवेगीं '। जीव भोगी विषयांलागीं । 
ऐसा हा उपाये जगों । ईइवरें केला ।। ९ ॥ 

विषय निर्माण जाले बरवे । शरीरेंविण केसें भोगावे । 
नाना शरीराचे गोवे । याकारणें॥ १०॥ 
अस्तीमांशाचें शरीर । त्यामधे गुणप्रकार । 


RO SF मजी सा 
१ ब्रह्मदेवाने निमिलेला हा प्रपंचवृक्ष, जगत्‌. २ कर्मेद्रियांच्या 
द्वारानें; मदतीनें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ८ ७५७ 


शरीरासारिखें यंत्र । आणीक नाहीं ॥ ११॥ 
ऐसों शरीरें निर्माण केलीं । विषयभोगें वाढविलों । 
लाहानथोर निर्माण जालीं । येणें प्रकारें ॥ १२॥ 
अस्तिमांशाचीं शरीरें । निर्माण केलीं जगदेइवरें । 
विवेकें गुणविचारें । कहूनियां '॥ १३॥ 
अस्तिमौंशाचा पुतळा । जेणें ज्ञाने सकळ कळा। 
शरीरभेद बेगळा । ठाई ठाई ॥ १४॥ 

तो भेद कार्याकारण?। त्याचा उदंड आहे गुण । 
सकळ तीक्षण बुद्धीबिण । काये कळे ॥ १५॥ 

सकळ करणें ईदचराला । ह्याणोनी भेद निर्माण केला ॥ 
ऊर्धषुख होतां भेदाला। ठाव केचा ॥ १६॥ 
सृष्टिकर्णी आगत्य भेद । संव्हारे सहजची अभेद । 
भेद अभेद हा संवाद । सायागुणें ॥ १७॥ 

मायेसधें अंतरात्मा । न कळे तयाचा महिसा। 

जाला चतुर्मुख ब्रह्मा । तोहि संदेहीं पडे*॥। १८॥ 
पीळ पेंच कडोबिकडी । तकं तीक्षण घडीनें घडी । 
मनासी होये तांतडी" । विवरण करितां ॥ १९॥ 


१ विवेकानें विचार करून योग्य शरीरीं योग्य गुण ठेवून, २ 

जाणीव तत्त्वतः एकच असली तरी शरीरभेदानुसार तिचे अनेक 
प्रकार होतात. ३ हा भेद कार्थसापेक्ष असतो - कार्याच्या 
दृष्टीनें तो अतिउपयोगी आहे. ४ सर्व सृष्टीचा व्यवहार करा- 
वयाचा असल्यानें, निरनिराळीं कायें लक्षांत घेऊन हा भेद 
ईद्वरानें निर्माण केला आहे. ब्रह्मत्वदुष्टीनें तो खरा नव्हे. ५ 
प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाहि संदेह झाल्याची कथा पुराणांत वणिलेली, 
आहे. ६ मनाची त्रेधातिरपिट होते. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७५८ श्रीमत्‌ दासबोध 


आत्मत्वें' लागतें सकळ कांहीं । निरंजनो * हें कांहींच 
नाहीं । थेकांतकाळों समजोन पाहीं । हाणिजे बरें ॥२०॥ 
देहेसामर्थ्यानुसार । सकळ करी जगदेशवर । 

थोर सामथ्यं अवतार । बोलिजेती ॥ २१॥ 

शेष कूर्म वात्हाव जाले। पेवढे देहे विशाळ धरिले । 
तेणेंकरितां रचना चाले । सकळ सृष्टोची ॥ २२॥ 
'ईइवरें केवढे सुन्न केलें । सुर्थाबिब धांचाया लाविले । 
धुकटाकरवीं धरविलें। अगाध पाणी ॥ २३॥ 
पर्वेताएसे ढग उचलतो । सुर्योबबासी अछयादिती । 
लञेथें सवेंचि वायोचि गती। प्रकट होधे ॥ २४॥ 
झिडकझिडकुं धांबे दारा। जता काळाचा ह्ाणियारा?। 
ढग सारुनी दिनकरा । सोकळे करी ॥ २५ ॥ 

बसती विजांचे तडाखे । प्राणीमात्र अवचिता धाके । 
गगन कडकडून तडके । स्थळांबरीं ॥ २६ ॥ 
येहलोकांसी येक वर्म केलें । महद्भूतें* सहद्भूत आळिलें 
सकळां समभागे चालिलें । सृष्डिरचनेसी* ॥ २७॥ 
ऐसे अनंत भेद आत्मथाचे । सकळ जाणती ऐसे केचें । 
बिवरतां बिवरतां मनाचे । फडके होती ॥ २८ ॥ 


१ आत्मत्वानें; चंचलत्वीं; मौपणाचें भान असतांना. २ पर- 
्रह्मांत कांहींच कधींच झालेलें नाहीं. ३ सेवक; आज्ञाधारक. 
४ एका महाभूतानें दुसर्‍यास मर्यादित ठेवलें आहे. ५ हें निय॑- 
त्रण+सवंत्र सारखेंच चाळविल्यानें, राखल्यानें. सृष्टिरचनेची 
स्थिति आहे (अन्यथा ती केव्हांच नष्ट झाली असती ) ६ विव- 
रण करतां करतां मनाच्या चिंधड्या होतात; मन नष्ट होण्याच्या 
भार्गाला लागतें. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ९ ७५९ 


ऐसी माझी उपासना । उपासकीं आणावी मना । 
अगाध सहिम्ता चतुरानना । काये कळे) ॥ २९॥ 
अवाहन! बिसर्जन । हेंचि भजनाचें लक्षण । 
सकळ जाणती सज्जन । मी काये सांगों ॥ ३० ॥ 
इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्यसंवादे देहेक्षत्रनिरूपणनाम 
समास अष्टम ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीराम ॥ 
मृतिकापुजन करें । आणी सर्वेचि विसजविं । 
हें सानेना स्वभावें । अंतःकर्णासी ॥ १॥ 
देव पुजावा आणी टाकावा । हैं प्रशस्त न वटे जीवा | 
याचा विचार पाहावा । अंतर्या्ीं ॥ २॥ 
देव करिजे ऐसा नाहीं । देब टाकिजे ऐसा नाहीं । 
हाणोनि याचा काहीं । बिचार पाहावा ॥ ३॥ 
देव नाना शरीरें धरितो । धरुनी मागुती सोडितो । 
तरी तो देव केसा आहे तो । विवेकें बोळखाचा ॥ ४॥ 
नाना साधनें निरूपणे । देव शोधायाकारणें । 
सकळ आपुले अंतःकर्ण । समजलें पाहिजे ॥ ५॥ 


१ ब्रह्मदेवाचें लक्ष सृष्टिस्थितीकडेच असल्यानें, या मन नष्ट 
करणाऱ्या, अद्वैतउपासनेचा महिमा त्याच्या ध्यानांत येत नाहीं. 
२ खरें साधन म्हणजे उभारणी - संहारणी याचा विवेक करून, 
शाइवत काय तें ओळखणें हैं होय. ३ गणपती; गोरी आकि 
प्रासंगिक मूर्ति या मातीच्या केलेल्या असतात. ४ अंतरात्मा. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
१७६० श्रीमत्‌ दासबोध 


अह्यज्ञानाचा उपाये । समजल्याविण? देतां नये । 
पदार्थे आहे मा घे जाये । ऐसें म्हणावें ॥ ६॥ 

सगट लोकांचे अंतरोंचा भाव। सज प्रतक्ष भेटवावा देव। 
परंतु विवेकाचा उपाव । वेणळाचि आहे ॥ ७ ॥ 
विचार पाहातां तगेना?। त्यास देव ऐसें ह्ाणावेना । 
परंतु जन राहेना । काथे करावें ॥॥ ८ ॥ 

थोर लोक मरोनि जाती । त्यांच्या सुरता करुनी पाहाती 
तसीच आहे हेही गती । उपासनेची ॥ ९ ॥ 

थोर व्यापार ठाकेना जनं । ह्यणोनि केली रखतवानी * । 
राजसंपदा तयाचेनी । प्राप्त कंची ॥ १० ॥ 

हाणोनि जितुका भोळाभाव। तितुका अज्ञानाचा स्वभाव 
अज्ञानें तरी देवाधिदेव । पाविजेल केचा ॥ ११ ॥ 
अज्ञानासो ज्ञान न साते । ज्ञात्यास अनुमान न साने। 
'ह्मणोनि* सिद्धांचीये खुणें । पावलें पाहिजे ॥ १२ ॥ 
माया सांडून मुळास जावें। तरीच समाधान पावावे । 
एसे न होतां भरंगळावे । भलतीकडे ॥ १३॥ 

साया उळंघायाकारणें । देवासी* नाना उपाय करणें । 
अध्यात्मश्चवणपंथेचि जाणें । प्रत्ययानें ॥ १४॥ 

१ श्रह्मज्ञानाचा उपदेश योग्य अधिकारी असल्याशिवाय देतां 
येत नाहीं. २ टिकेना. ३ महात्म्यांच्या समाध्या आदि स्थापून 
त्यांची पुजा करतात. सामान्यतः उपासकाला प्रतीक लागत 
असतें. ४ शाईचा व्यापार. ५ सिद्धांच्याच मार्गानें साधकाने 
गेलें पाहिजे. ६ आणि देवाच्या प्राप्तिस्तब. अथवा अंतरा- 


त्म्यालाच, आपली माया, ममता, सोडण्यासाठी नाना साघनें 
करावीं लागतात. . 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास ८ ७६९ 


ऐसें न करितां लोकिकों । अवघीच होते चुकामुकी ॥ 
स्थिति खरी आणि लटकी । ऐसी वोळखाची ॥ १५॥। 
खोट्याचे वाटे जाऊं नये। खोट्याची संगती धरू नयेः 
खोटें संग्रही करू नये । कांहीं येक ॥ १६ ॥ 

खोटें तें खोटेचि खोटें । खप्यासीं तगेनात बालदे'। 
सन? अधोघुख उफराटे । केलें पाहिजे ॥ १७ ॥ 
अध्यात्मश्चवण करीत जावें । हाणिजे सकळ कांहीं फावे 
नाना घ्रकारीचे गोवे । तुटोनी जाती ॥ १८॥ 

सूत गुंतलें तें उकलावें । तैसें न उगवावें । 

मानत मानत घालावें । सुळाकडे ॥ १९ ॥ 

सकळ? कांहीं कालबलें । त्या सकळाचें सकळ जालें । 
शरीरीं विभागलें । सकळ कांहीं ॥ २० ॥ 

काये ते येथेंचि* पाहावें । कसें तें येथेंचि शोधावे । 
सुक्ष्माचीं* चोदा नांवें । येथेंचि समजावीं ॥ २१ ॥. 
निर्गुण निविकारी येक । तें सर्वा ठाई व्यापक । 
देह्यामधें तें निष्कळंक । आहे कीं नाहीं ॥ २२॥ 


१ केंसभर सुद्धां, खच्याची बरोबरी, करूं शकत नाहींत. २ मन 


` हें माईक असल्यानें, स्वाभाविक त्याची प्रवृत्ति अधोमुख म्हणजे 


मायानिमित दुश्याकडेच असते. साधकानें ही प्रवृत्ति बदलून 
त्याला ब्रह्माभ्यासाला लावलें पाहिजे. ३ सतराव्या दशकांत 
(स. ८ व ९) सांगितलेल्या सकळ, सर्व, तत्वांचे मिश्रण 
होऊन त्यापासून हें सकळ, पिडब्रह्मांड, झालें आहे. हैं पिड- 
ब्रह्मांडहि नाना शरीररूपी स्थूळ विभागानें नटलें आहे. ४ याच 
शरीरांत. ५ सूक्ष्म अशा मुळमायेचीं - हीं पुढें २९ व्या ओवी. 
पर्यंत स्पष्ट केलीं आहेत. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७६२ श्रीमत्‌ दासबोध 


मूळमाया संकल्परूप । तें अंत:कर्णाचें स्वरूप । 
जड चेतवी चेतन्यरूप । तेंहि शरीरीं आहे ॥ २३ ॥ 
समानगुण गुणसास्य । सूक्ष्स विचार तो अगम्य । 
सुक्ष्म साधु जाणते प्रणश्य । तया समस्तांसी ॥ २४ ॥ 
द्विधा भासतें शरीर । वामांग दक्षणांग विचार । 
तोचि अर्धेनारीनटेशवर । पिंडीं बोळखावा ॥ २५ ॥ 
तोचि प्रकृतिपुरुष जाणिजे । शिवशक्ती बोळखिजे । 
शड्गुणईइवर बोलिजे। तया कदसासी ॥ २६ ॥ 
तयासीच ह्यणिजे महत्तत्ब । जेथे त्रिगुणाचें गू ढत्व । 
अर्धेसात्रा शुद्धसत्व । गुणक्षोभिणी ॥ २७॥ 
त्रिगुणे चालतें शरीर । प्रतक्ष दिसतो बिचार । 
सुळोंच्या कदेमाचें शरीर । ऐसें जाणावें ॥ २८ ॥ 
मन माया आणि जीव । हाहि दिसतो स्वभाव । 
चौदा नामाचा अभिप्राव । पिडीं पाहावा ॥ २९ ॥ 
पिंड पडतां अवघेचि जातें । परंतु परब्रह्म राहाते । 
शाइवत समजोन सग तें । दृढ धरावें ॥ ३०॥ 

इति श्रीदासबोधे गुरुरिष्यसंवादे सूक्ष्मनिरूपणनाम 

समास नवम ॥ ९॥ 


॥ श्रीराम॥ 
धरू जातां धरितां न ये । टाकूं जातां टाकितां न ये। 
जेथ तेथें आहेच आहे । परब्रह्म तें ॥ १ ॥ 
जिकडे तिकडे जेथें तेथें । विन्मुख होतां सन्मुख होतें । 
सन्मुखपण चुकेना तें। कांहीं केल्यां ॥ २॥ 
बसलें माणुस उठोन गेलें । तेथे आकाशि राहिलें । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दशक २० : समास १० ७६३ 


आकाश चहुंकडे पाहिलें । तरी सन्सुखचि आहे॥ ३ ॥४ 
जिकडे जिकडे प्राणी पळोन जातें। तिकडे आकाशचि 
भोंवतें । बळें आकाशाबाहेर तें । केलें जावें ॥ ४ ॥ 
जिकडे जिकडे प्राणी पाहे । तिकडे तें सन्मुखचि आहे ४ 
समस्तांचे मस्तकों राहे । साध्यानीं मार्तंड जसा ॥ ५॥४ 
परी तो * आहे येकदेसी १ । दृष्टांत न घडे वस्तुसी । 
कांहीं येक चनत्कारासी । देउनी पाहिलें ॥ ६ ॥ 
नाना तीर्थे नाता देखीं । कष्टत जावें पाहाव्यासी । 
तसें नलगे परब्रह्मासी । बसले ठाई ॥ ७॥ 

प्राणी बेसोनीच राहाता । अथवा बहुत पळोन जातां । 
परब्रह्म तें तत्वतां । सभागमें ॥ ८ ॥ 

पक्षी अंतराळीं गेला । भोंबतें आकाशचि तयाला । 
तसें बह्म प्राणीयांला। व्यापून आहे ॥ ९ ॥ 

परब्रह्म पोकळ घनदाट । ब्रह्म सेबटाचा सेवट। 

ज्यासी त्यासी ब्रह्म नोट । सर्वकाळ ॥ १० ॥ 

दृश्या सबाहे' अंतरीं । ब्रह्म दाठलें ब्रह्मांडोदरीं । 

आरे त्या विमळाची सरी । कोणास द्यावी ॥ ११॥ 
बेकुंठकेळासस्वर्गलोको । इंद्रलोकीं चौदा लोकीं । 
पन्नगादिकपाताळलोकों । तेथेंहि आहे ॥ १२॥ 
कासीपासून रामेशवर । आवघे दाटले अपार । 

परता परता" पारावार । त्यास नाहीं ॥ १३॥ 
परब्रह्म तें येकलें । येकदांचि सकळांसी व्यापिले । 


१ सूर्य. २ एकांगी; मर्यादित. ३ सबाह्याभ्यंतरीं ; अंतर्बाह्य- 
४ पलिकडे, पलिकडे कितीहि लांबवर गेलें तरी त्याचा भत 
लागत नाहीं. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


७६४ श्रीमत्‌ दासबोध 


सकळांस स्पर्शोत राहिलें । सकळां ठाई ॥ १४॥। 
परब्रह्म पाउसें भिजेना । अथवा चिखलाने भरेना । 
पुरामधें परी वाहेना । पुराससागमें ॥ १५ ॥ 
थेकसरें? सन्मुख विमुख । वास सव्य दोहिकडे येक । 
आधंऊर्धे ° प्राणी सकळीक । व्यापून आहे ॥ १६॥ 
आकाशाचा डोंहो भरला। कदापी नाहीं उचंबळला?। 
असंभाव्य पसरला । जिकडे तिकड ॥ १७॥ 
पेकजिनसी गगन उदास । जेथें नाहीं दृश्यभास । 
भासेंविण निराभास । परब्रह्म जाणावें ॥ १८॥ 
संतसाधुमाहानुभावां । देवदानवसानवां । 
ब्रह्म सकळांसी विसांचा । विश्रांतिठाब ॥ १९ ॥ 
कोणेकडे सेवटा जावें । कोणेकडे काये पाहाबें । 
असंभाव्य तें नेमावें । काये ह्याणोनी ॥ २० ॥ 
स्थूळ नव्हे सूक्ष्म नव्हे । कांहीं येकासारिखें नव्हे । 
ज्ञानदृष्टीविण नव्हे । समाधान ॥ २१ ॥ 

| | पिडब्नह्मांडनिरास। मग तें ब्रह्म निराभास । 

| येथून तेथवरी अवकास । भकासरूप ॥ २२॥ 


१ एकाच वेळीं. २ अधोध्वं; वरखाली. ३ भरती इ. विकार 
चाहत. ४ दृश्यभास नसल्यामुळें गगन एकसारखें उदास, शून्य, 
वाट्त. हा शून्यत्वाचा भासहि परब्रह्मांत नसतो. ५ जें संभाव्य 
कोणीं केलेलें नाहीं त्याचें मोजमाप तरी कसें सांगावें? ६ सर्व 
प्रकृतीचा निरास केल्यानंतरच मग निराभास ब्रह्मस्वरूपाशीं 
तादात्म्य पावतां येतें. मात्र त्यास, वेगळेपणाने, पाहूं गेलें तर 
|| सवत्र उदासवाणें आकाशच दिसेळ. तात्पर्य ब्रह्मस्वरूप पहातां 
| यणार नाहीं, होतां येईल. 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


र 


लि 
टि 
ल 
® 
ट 
s 
ठ 
छ 
< 


